﻿लिओनिड म्लेचिन
स्टॅलिनने इस्रायलची निर्मिती का केली?
लेखकाकडून
प्रत्येकजण ज्याने माझ्या विनंतीनुसार, या पुस्तकाचे हस्तलिखित वाचले आणि ज्यांच्यासाठी मला मौल्यवान टिप्पण्या आहेत, त्यांनी मला वेगळे शीर्षक घेऊन येण्याचा सल्ला दिला: “शेवटी, हे पूर्णपणे अचूक नाही. स्टॅलिनने इस्रायलची निर्मिती केली नाही. ही संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या बहुसंख्य राज्यांची इच्छा होती."
पण मला खात्री आहे: स्टालिन नसते तर पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य क्वचितच दिसले असते. आणि त्याच्या निर्णयामुळे केवळ आधुनिक मध्य पूर्वेचे भवितव्यच नाही तर सोव्हिएत युनियन आणि युनायटेड स्टेट्सच्या राजकीय इतिहासावरही परिणाम झाला.
या दृष्टिकोनाचा पुरावा रशियन परराष्ट्र धोरण संग्रहातील शेकडो अवर्गीकृत दस्तऐवज आहेत. ते दोन दोन खंडांच्या संग्रहात गोळा केले जातात. एक म्हणजे “सोव्हिएत-इस्रायल संबंध. 1941-1953" - रशियन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तयार केलेले, दुसरे - "मध्य पूर्व संघर्ष. 1947-1956" - इंटरनॅशनल डेमोक्रसी फाउंडेशन.
आता संरक्षण मंत्रालयाची प्रमाणपत्रे, राजदूतांकडील एन्क्रिप्टेड टेलिग्राम, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संभाषणांचे रेकॉर्डिंग, केंद्रीय समितीला दिलेले मेमो, राजकारणी आणि मुत्सद्दी यांच्या आठवणी, प्रत्यक्षदर्शी आणि त्या नाट्यमय घटनांमधील सहभागींची तुलना करणे शक्य आहे. आणि आम्ही शेवटी मुख्य प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतो - स्टॅलिनला इस्रायलची गरज का होती? मध्यपूर्वेसाठी त्याच्या कोणत्या योजना होत्या? मग मध्य पूर्वेतील सोव्हिएत लाइन इतकी आमूलाग्र का बदलली आणि या सर्व गोष्टींनी आपल्या देशात काय आणले?
हे इस्रायलबद्दलचे पुस्तक नाही, तर ते मध्यपूर्वेतील सोव्हिएत धोरणाविषयीचे पुस्तक आहे.
इतिहास ही एक अप्रिय गोष्ट आहे जी इतर लोकांसोबत घडली आहे... जर तुम्ही असा विचार करत असाल तर तुम्हाला हे कधीच समजणार नाही की आमचे अलीकडील मित्र अरब का आहेत, त्यापैकी काही, रशियन स्पेशल सर्व्हिसेसच्या अहवालानुसार, चेचन अतिरेक्यांनी एकत्रितपणे शाळा ताब्यात घेतल्या आणि रशियन शहरांमध्ये मुले मारली जात आहेत.
 
पहिला भाग.
झिओनिस्ट मॉस्कोचे मित्र बनतात
 
इव्हान मिखाइलोविच मायस्की अजूनही इंग्लंडचा राजदूत कसा राहिला हे एक रहस्य होते. आणि सर्व प्रथम, राज्य सुरक्षा पीपल्स कमिसरिएटच्या रहिवाशांसाठी, ज्यांना राजदूताच्या प्रोफाइलशी परिचित होण्याची संधी होती. रहिवासी, ज्याच्या कर्तव्यात मुत्सद्दींवर लक्ष ठेवणे समाविष्ट होते, त्याने एकापेक्षा जास्त वेळा आश्चर्यचकित केले असेल: कॉम्रेड स्टॅलिनने अशा जबाबदार पदावर ही मैस्की का सहन केली?
राजदूताच्या व्यावसायिक गुणांबद्दल कोणतीही शंका नव्हती - त्याला इंग्लंड चांगले माहित आहे, अनेक परदेशी भाषा बोलतात, मोठ्या प्रमाणावर शिक्षित आहे, ब्रिटीश धोरण ठरवणारे प्रत्येकजण जाणतो... पण प्रश्नावली! त्याचा राजकीय भूतकाळ!
इव्हान मायस्की एकेकाळी मेन्शेविकच नव्हता, जरी पन्नासाव्या लेखाखाली थेट कोलिमाला जाण्यासाठी हे पुरेसे आहे. परंतु ही मुख्य गोष्ट नाही: गृहयुद्धादरम्यान, तो सोव्हिएत राजवटीच्या शत्रूंच्या बाजूने होता.
मायस्कीचे खरे नाव ल्याखोवेत्स्की आहे. नऊशे दोन मध्ये त्याला सेंट पीटर्सबर्ग विद्यापीठातून सोशल डेमोक्रॅटिक वर्तुळात भाग घेतल्याबद्दल काढून टाकण्यात आले आणि सायबेरियाला हद्दपार करण्यात आले. तो मेन्शेविकांमध्ये सामील झाला आणि पहिल्या रशियन क्रांतीत भाग घेतला. नऊशे सहा मध्ये त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली आणि पुन्हा सायबेरियाला हद्दपार करण्यात आले. नऊशे आठ मध्ये तो परदेशात गेला.
इव्हान मिखाइलोविचने आपला वेळ परदेशी भूमीत उपयुक्तपणे घालवला. बाराव्या वर्षी त्यांनी म्युनिक विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विद्याशाखेतून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर तो लंडनला गेला. येथे त्यांनी मॅक्सिम मॅक्सिमोविच लिटव्हिनोव्ह यांची भेट घेतली, भविष्यातील पीपल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेअर्स.
लंडनमध्ये, लिटव्हिनोव्ह पक्षाच्या आर्थिक घडामोडींचे प्रभारी होते. तो तिचा कॅशियर बनला, आणि त्यात खूप कंजूस. मग त्याने एक अधिक रोमांचक, परंतु अधिक धोकादायक व्यवसाय केला - रशियाला शस्त्रे वाहतूक करणे. लिटविनोव्हच्या चांगल्या वृत्तीमुळे मायस्कीचे प्राण वाचले.
क्रांतीनंतर, इव्हान मिखाइलोविच मेन्शेविकांसह राहिले आणि केंद्रीय समितीवर निवडले गेले. रशियातील लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात त्यांनी भाग घेतला.
बोल्शेविकांनी विखुरलेले संविधान सभेचे अनेक सदस्य समारा येथे जमले. सुरुवातीला त्यापैकी फक्त पाच होते, बहुतेक समारा प्रांतातील डेप्युटीज, परंतु त्यांनी शहरामध्ये संविधान सभेच्या सर्व प्रतिनिधींना एकत्र करण्यासाठी आणि एकमेव कायदेशीररित्या निवडलेल्या सत्तेच्या मंडळाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. ते समाराला सुमारे शंभर डेप्युटीज पोहोचवण्यात यशस्वी झाले.
त्यांनी असे गृहीत धरले की बोल्शेविक राजवट एकतर राजेशाही पुनर्संचयित करेल किंवा संपूर्ण रशियावर जर्मन कब्जा करेल आणि त्यांनी खरोखर लोकशाही, प्रजासत्ताक सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांनी संविधान सभेच्या सदस्यांची समिती स्थापन केली, जी इतिहासात समारा कोमुच म्हणून खाली गेली.
ऑगस्ट 1918 मध्ये, मैस्की समारा येथे आले.
- स्टोअरच्या खिडक्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंनी भरलेल्या होत्या, मॉस्को स्टोअरमध्ये त्या वेळी असलेल्या वस्तूंच्या शून्यतेशी तीव्र फरक दर्शविते. शहराच्या संपूर्ण चित्रात एक सुप्रसिद्ध, परिचित, "जुने" पात्र होते, जे अद्याप समाजवादी क्रांतीच्या गरम श्वासाने व्यथित झाले नाही. आणि यामुळे अनैच्छिकपणे आमच्या डोळ्यांना, सोव्हिएत राजवटीच्या विरोधकांच्या डोळ्यांना आळा बसला.
बाजारात आल्यावर आमचा मूड उच्चांक गाठला. पांढऱ्या ब्रेडचे हे डोंगर, स्टॉल्समध्ये आणि गाड्यांवर मुक्तपणे विकले गेलेले हे भरपूर मांस, मारलेल्या कोंबड्या, भाज्या, लोणी, स्वयंपाकात वापरण्याची डुकराची चरबी आणि इतर सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांनी आम्हाला पूर्णपणे थक्क केले. मॉस्कोनंतर, समारा बाजार एक हजार आणि एक रात्रीच्या परीकथेसारखा वाटला. शिवाय, अन्नधान्याच्या किमती तुलनेने मध्यम होत्या.”
इव्हान मिखाइलोविच संविधान सभेच्या सदस्यांच्या समारा समितीमध्ये कामगार विभागाचे व्यवस्थापक (खरं तर मंत्री) बनले.
सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे मैस्की त्यातून सुटली! एकविसाव्या वर्षी, वास्तवाचे आकलन करून, तो बोल्शेविकांमध्ये सामील झाला. बाविसाव्या वर्षी, डेप्युटी पीपल्स कमिसार लिटव्हिनोव्ह यांनी त्याला पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्सच्या प्रेस विभागाचा प्रभारी म्हणून नियुक्त केले.
मे 1925 मध्ये, लिटव्हिनोव्हने प्रेस व्यवहारांसाठी पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी कार्यालयाचा सल्लागार म्हणून मायस्की यांना लंडनला पाठवले. 1927 च्या उन्हाळ्यात, इंग्लंडने सोव्हिएत युनियनशी संबंध तोडले आणि मुत्सद्दींना मायदेशी परतावे लागले. मायस्की हे दोन वर्षे जपानमधील पूर्णाधिकारी मिशनचे सल्लागार होते आणि आणखी तीन वर्षे फिनलंडमध्ये पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी होते.
ऑक्टोबर बत्तीसमध्ये ते पुन्हा लंडनला पूर्ण अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत आले आणि दहा वर्षांहून अधिक काळ या पदावर राहिले. 1941 मध्ये, स्टॅलिनने त्यांना पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे उमेदवार सदस्य केले.
या सर्व वर्षांमध्ये, मायस्कीला पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी म्हटले गेले - आरएसएफएसआरच्या राजनैतिक प्रतिनिधीची ही स्थिती 4 जून 1818 रोजी पीपल्स कमिसर्सच्या कौन्सिलच्या डिक्रीद्वारे स्थापित केली गेली. 9 मे 1941 रोजी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमच्या डिक्रीद्वारे, "असामान्य राजदूत आणि पूर्ण अधिकार" हा दर्जा सादर केला गेला. आता मायस्कीला लंडनमधील इतर सर्व राजदूतांप्रमाणेच वागणूक दिली गेली.
 
मैस्की आणि वेझमन
आणि मग 3 फेब्रुवारी 1941 रोजी इव्हान मिखाइलोविच मायस्कीकडे एक असामान्य पाहुणे आला - चैम वेझमन. सर्वसाधारणपणे, ते जगप्रसिद्ध रसायनशास्त्रज्ञ होते. परंतु त्यांनी सोव्हिएत राजदूताला वेगळ्या क्षमतेने संबोधित केले.
1920 मध्ये, वेझमन हे जागतिक झिओनिस्ट संघटनेचे प्रमुख म्हणून निवडले गेले.
व्हाईझमनचा जन्म बेलारूस, लिथुआनिया आणि पोलंडच्या सीमेवरील एका छोट्या गावात रशियन साम्राज्याचा विषय म्हणून झाला होता. तो रशियन भाषा विसरला नाही. बावीसच्या वसंत ऋतूत जेनोवा परिषदेत तो लेनिनबद्दल कसा चुकला, हे त्याने आनंदाने सोव्हिएत मुत्सद्दींना सांगितले.
“दुसऱ्या दिवशी,” मैस्कीने मॉस्कोला लिहिले, “माझ्याकडे अनपेक्षित पाहुणे होते: झिओनिझमचे प्रसिद्ध नेते, डॉक्टर वेझमन. एक उंच, मध्यमवयीन, फिकट गुलाबी त्वचा आणि एक मोठे टक्कल असलेले सुंदर कपडे घातलेले गृहस्थ... तो उत्कृष्ट रशियन बोलतो, जरी त्याने पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी रशिया सोडला.
वेझमन या विषयावर आले: पॅलेस्टाईनकडे आता संत्री निर्यात करण्यासाठी कोठेही नाही; युएसएसआर त्यांना फरच्या बदल्यात घेईल का? अमेरिकेतील ज्यू फर्मद्वारे फरची विक्री चांगली होऊ शकते.
मी वेमनला उत्तर दिले की मी लगेच काही निश्चित सांगू शकत नाही, परंतु चौकशी करण्याचे वचन दिले. प्राथमिक बाब म्हणून, तथापि, मी नोंदवले की पॅलेस्टिनी ज्यूंना विशेष आशेने भ्रमित केले जाऊ नये: एक सामान्य नियम म्हणून, आम्ही परदेशातून फळे आयात करत नाही. आणि म्हणून ते बाहेर वळले. मॉस्कोने वेझमनच्या प्रस्तावावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली, ज्याबद्दल मी त्यांना आज एका पत्राद्वारे सूचित केले.
तथापि, संत्र्यांबद्दलच्या संभाषणाच्या संदर्भात, वेझमनने सर्वसाधारणपणे पॅलेस्टिनी प्रकरणांवर स्पर्श केला. शिवाय, तो जागतिक ज्यू लोकांच्या परिस्थितीबद्दल आणि संभाव्यतेबद्दल बोलला. वेझमन अत्यंत निराशावादी होते.
एकूण, त्याच्या गणनेनुसार, आता जगात सुमारे सतरा दशलक्ष ज्यू आहेत. यापैकी दहा ते अकरा दशलक्ष तुलनेने सुसह्य परिस्थितीत आहेत: किमान त्यांना शारीरिक संहाराचा धोका नाही. हे यूएसए, ब्रिटीश साम्राज्य आणि यूएसएसआरमध्ये राहणारे यहूदी आहेत...
“मध्य आणि दक्षिण-पूर्व युरोपमध्ये राहणाऱ्या सहा ते सात दशलक्ष ज्यूंचे भवितव्य म्हणजे मी भयावहतेशिवाय विचार करू शकत नाही: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोव्हाकिया, बाल्कन आणि विशेषतः पोलंडमध्ये. त्यांचे काय होणार? ते कुठे जातील?
वेझमनने दीर्घ श्वास घेतला आणि जोडले:
"जर जर्मनीने युद्ध जिंकले तर ते सर्व मरतील." मात्र, जर्मनीच्या विजयावर माझा विश्वास नाही. पण युद्ध जरी इंग्लंड जिंकले तरी काय?
आणि मग वेझमनने आपली भीती व्यक्त करायला सुरुवात केली.
इंग्रजांना ज्यू, विशेषतः ब्रिटिश वसाहती प्रशासकांना आवडत नाही. हे पॅलेस्टाईनमध्ये विशेषतः लक्षात येते, जेथे यहूदी आणि अरब दोघेही राहतात. ब्रिटीश "उच्चायुक्त" नक्कीच अरबांना यहुद्यांपेक्षा प्राधान्य देतात.
इंग्रजी वसाहती प्रशासक सहसा नायजेरिया, सुदान आणि ऱ्होडेशिया सारख्या ब्रिटिश मालकीच्या शाळेत जातो. सर्व काही सोपे, गुंतागुंतीचे, शांत आहे. कोणतीही गंभीर समस्या नाही आणि व्यवस्थापितांकडून कोणतीही तक्रार नाही. इंग्रजी प्रशासकाला हे आवडते आणि त्याची सवय होते. आणि पॅलेस्टाईनमध्ये?
येथे," वेझमन पुढे म्हणाले, "तुम्ही अशा प्रोग्रामसह फार दूर जाणार नाही." येथे मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या समस्या आहेत. खरे, पॅलेस्टिनी अरब हे प्रशासकाचे नेहमीचे गिनीपिग आहेत, परंतु यहुदी त्याला निराशेकडे नेत आहेत. ते प्रत्येक गोष्टीत असमाधानी आहेत, ते प्रश्न उपस्थित करतात, ते उत्तरांची मागणी करतात, कधीकधी कठीण उत्तरे. प्रशासकाला राग येऊ लागला आहे...
यामुळे शेवटी प्रशासक ज्यूंच्या विरोधात जातो आणि तो अरबांची स्तुती करू लागतो. त्यांच्या बाबतीतही तेच आहे! त्यांना काहीही नको आहे आणि कशाचाही त्रास होत नाही...”
मैस्कीने मॉस्कोला संभाषणाचा तपशीलवार आणि भावनिक (मुत्सद्दी व्यक्तीसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण नाही) अहवाल पाठविला.
हे आश्चर्यकारक नाही की सोव्हिएत राजदूताला वेझमनच्या भेटीच्या सर्वोत्तम आठवणी होत्या. जागतिक झिओनिस्ट संघटनेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या संवादकांवर जोरदार छाप पाडली. एका मर्यादेपर्यंत, ज्यू राज्याचा जन्म व्हायझमनच्या मन वळवण्याच्या जन्मजात क्षमतेतून झाला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्रायलची निर्मिती पाश्चिमात्य शक्तींनी केली हे सर्वसाधारणपणे मान्य केले जाते. काही प्रमाणात, नाझींनी साठ लाख ज्यूंच्या हत्येसाठी ही भरपाई मानली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, अनेक पाश्चात्य राजकारणी, धर्माभिमानी ख्रिश्चन, रोमँटिक-धार्मिक कल्पनांनी मार्गदर्शन केले होते - बायबलमध्ये वर्णन केलेल्या पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंचे परत येणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत राजकीय विचारांकडेही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही - राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकण्यासाठी युनायटेड स्टेट्समध्ये पुरेसे ज्यू मतदार होते.
युद्धादरम्यान, ज्यूंच्या संहाराबद्दल जवळजवळ काहीही लिहिले गेले नाही. आणि एकाग्रता शिबिरांबद्दलच्या कथा अतिशयोक्ती म्हणून समजल्या गेल्या: हे होऊ शकत नाही.
जेव्हा तीसच्या दशकात नाझी जर्मनीतून पळून गेलेल्या लोकांनी अमेरिकन व्यावसायिकांना तेथे काय घडत आहे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना त्यांच्याकडून काय हवे आहे ते समजले नाही:
- जर्मनीमध्ये सर्व काही ठीक आहे. रस्ते स्वच्छ आहेत, गल्ल्या शांत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था. कोणतेही संप नाहीत, कामगार संघटना नाहीत, जे त्रासाशिवाय दुसरे काही नाही. आंदोलक नाहीत.
1943 मध्ये, युद्धाच्या शिखरावर, युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सदस्य फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांच्या नजरेत जर्मनीतील एक निर्वासित आला. एका प्रख्यात अमेरिकन व्यक्तीला छळ छावण्या आणि ज्यूंचा संहार याबद्दल त्याला सांगायचे होते. त्याचे म्हणणे ऐकून, फ्रँकफर्टर, जो स्वतः एक ज्यू होता, त्याने संशयाने डोके हलवले:
- मी पाहतो की तुम्हाला हे सर्व खरे वाटते. पण मी फक्त त्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही.
अर्थात, 1945 मध्ये जेव्हा हिटलरच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ज्ञात झाले तेव्हा पाश्चात्य जग भयभीत झाले. बऱ्याच युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांनी ज्यूंबद्दल मनापासून सहानुभूती आणि सहानुभूती व्यक्त केली, ज्यांना नाझी जर्मनीच्या पराभवानंतर कुठे जायचे हे माहित नव्हते.
युरोपियन ज्यू, जर्मन, पोलिश, रोमानियन, त्यांना जिथून बहिष्कृत करण्यात आले होते तेथे परत येऊ शकत नव्हते आणि त्यांना त्यांच्या नातेवाईक आणि मित्रांची हत्या करणाऱ्यांमध्ये राहता आले नाही, ज्यांनी त्यांना छळछावणीत पाठवले आणि त्यांची घरे लुटली, ज्यांनी त्यांच्या दुर्दैवाने आनंद व्यक्त केला. ...
पण ज्यू राज्याची निर्मिती उदारमतवादी जनतेच्या भावनांवर अवलंबून नव्हती. पॅलेस्टाईन आणि पॅलेस्टिनी ज्यूंचे भवितव्य अमेरिकन आणि ब्रिटिश राजकारण्यांनी ठरवले होते, ज्यातील बहुसंख्य लोकांनी इस्रायलच्या उदयास आक्षेप घेतला होता. स्टॅलिन नसता तर ज्यू राज्य दिसले नसते...
 
बाल्फोर घोषणा
कदाचित या संपूर्ण कथेची सुरुवात या वस्तुस्थितीपासून झाली की 5 डिसेंबर 1916 रोजी डेव्हिड लॉईड जॉर्ज, न्यायासाठी लढा देणारा म्हणून नावलौकिक असलेला दृढनिश्चयी माणूस ग्रेट ब्रिटनचा पंतप्रधान झाला आणि वंशपरंपरागत मुत्सद्दी लॉर्ड आर्थर जेम्स बाल्फोर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री झाले. .
बाल्फोर हा स्वभावाने तत्वज्ञानी होता, टेनिस आणि गोल्फची आवड असणारा खेळाडू आणि अतिशय कणखर माणूस होता. त्याच्या वडिलांकडून त्याला एक नशीब वारसा मिळाला ज्यामुळे तो देशातील सर्वात श्रीमंत पुरुषांपैकी एक बनला, त्याच्या आईकडून, जो एका प्रसिद्ध खानदानी कुटुंबातून आला होता, साम्राज्याची सेवा करण्याची परंपरा होती. तो ज्या स्त्रीवर प्रेम करत होता ती टायफसने मरण पावली. त्याने कधीही लग्न केले नाही; घर त्याची बहीण चालवत होती, जिने तिचे आयुष्य तिच्या भावाला समर्पित केले.
बाल्फोर यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात त्यांचे काका लॉर्ड सॅलिस्बरीचे सचिव म्हणून केली, जो एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी परराष्ट्र सचिवही होता. एक प्रकारचा कौटुंबिक व्यवसाय... विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस, बाल्फोर यांनी आपल्या काकांच्या नंतर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते म्हणून काम केले आणि तीन वर्षे पंतप्रधान म्हणून काम केले. पहिल्या महायुद्धादरम्यान, त्यांनी प्रथम लॉर्ड ऑफ द ॲडमिरल्टी (नौदलाचे सचिव), नंतर परराष्ट्र सचिव म्हणून लॉयड जॉर्जच्या युती सरकारमध्ये सामील होण्याचे मान्य केले. कौटुंबिक महत्वाकांक्षा बाल्फोरसाठी परकी होती, तो दुसऱ्या पुरुषाच्या भूमिकेवर समाधानी होता, म्हणून तो लॉयड जॉर्जबरोबर चांगला जमला.
सोळाव्या वर्षी, एंटेन्टने आधीच केंद्रीय शक्तींवर वर्चस्व मिळवले होते. जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी, तुर्किये आणि बल्गेरिया यांचा पराभव झाला.
लॉर्ड एडमंड ॲलेन्बी यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटीश सैन्याने तुर्कांना चिरडले, ज्यांच्या अधिपत्याखाली पॅलेस्टाईन आणि सर्वसाधारणपणे मध्य पूर्वेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होता. ॲलेनबीच्या सैन्याचा सामना ज्यू लीजनच्या सैनिकांनी केला - ज्यू स्वयंसेवक जे वेगवेगळ्या देशांतून आले होते. ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी ज्यूंमधून रॉयल फ्युसिलियर्सच्या चार बटालियन तयार करण्यास परवानगी दिली (३८वी, ३९वी, ४०वी आणि ४१वी).
31 ऑक्टोबर 1977 रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॅलेस्टाईनच्या भवितव्यावर चर्चा झाली. हे आधीच ठरले होते की ऑट्टोमन साम्राज्य आपले सर्व विजय गमावेल. त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या लोकांचे आणि प्रदेशांचे भवितव्य विजेत्यांनी ठरवले होते.
महामहिम सरकारने ठरवले की युद्धानंतर पॅलेस्टाईन ब्रिटीश संरक्षित राज्य होईल आणि तेथील ज्यू लोकांना नवीन ऐतिहासिक जीवन सुरू करण्याचा अधिकार असेल.
परराष्ट्र सचिव, लॉर्ड बाल्फोर यांना या निर्णयाबद्दल ब्रिटीश झिओनिस्टांना - ज्या ज्यूंचा असा विश्वास होता की त्यांनी पॅलेस्टाईनला परत जावे, जिथून त्यांना एकदा हाकलून दिले होते - त्यांना सूचित करण्याचे काम सोपवले होते.
2 नोव्हेंबर 1917 ची प्रसिद्ध बाल्फोर घोषणा हे ब्रिटीश परराष्ट्र सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर यांनी ग्रेट ब्रिटनच्या झिओनिस्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष लॉर्ड वॉल्टर रॉथशिल्ड यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र आहे.
ब्रिटीश सरकारने प्रदीर्घ आणि गरमागरम चर्चेनंतर मंजूर केलेले बाल्फोरचे पत्र, असे म्हटले आहे:
“कॅबिनेटला सादर केलेल्या ज्यू झिओनिस्ट चळवळीच्या उद्दिष्टांना महाराजांच्या सरकारने पूर्ण मान्यता दिल्याची माहिती देताना मला खूप आनंद होत आहे.
महामहिम सरकार पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांसाठी राष्ट्रीय घराच्या स्थापनेला अनुकूलतेने पाहते आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व काही करेल..."
सर्वात प्रसिद्ध ब्रिटीश वृत्तपत्र, द टाइम्स, “ज्यूजसाठी पॅलेस्टाईन” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाले. सरकार पाठीशी आहे."
ब्रिटीश वृत्तपत्रांनी 8 नोव्हेंबर रोजी बालफोर घोषणेबद्दल एक संदेश प्रकाशित केला, त्याच वेळी रशियाच्या पत्रव्यवहारासह, ज्यामध्ये बोल्शेविक बंडाची चर्चा झाली.
"राष्ट्रीय घर" हे सूत्र राजनयिक सावधगिरीने निवडले गेले. हे काय आहे - ज्यूंना त्यांचे स्वतःचे राज्य निर्माण करण्यास मदत करण्याचे वचन किंवा पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांना काही प्रकारची स्वायत्तता प्रदान करण्याचा हेतू?
एखाद्याच्या स्वतःच्या इच्छा आणि मूडवर अवलंबून, "राष्ट्रीय घर" या सूत्राचा वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावला जाऊ शकतो. आणि राजकीय परिस्थितीनुसार ब्रिटिश सरकारचा मूड बदलला.
1919 मध्ये, ब्रिटीश संसदपटू नेव्हिल चेंबरलेन, भावी पंतप्रधान, यांनी झिओनिस्टांच्या आकांक्षांना पूर्ण पाठिंबा दिला. तो पॅथोससह बोलला:
“झायोनिस्टांवर एक मोठी जबाबदारी पडेल, जे लवकरच त्यांच्या अंतःकरणात आनंदाने त्यांच्या प्राचीन जन्मभूमीकडे जातील. त्यांना प्राचीन पॅलेस्टाईनमध्ये एक नवीन सभ्यता निर्माण करावी लागेल, बेबंद आणि इतके खराब शासन.
लॉयड जॉर्ज, एक अत्यंत धार्मिक माणूस, ज्यूंचे पॅलेस्टाईनमध्ये परतणे ही देवाच्या इच्छेची पूर्तता होती, कारण पंतप्रधानांना बायबलबद्दल खूप आदर होता.
“मला माझ्या लोकांच्या इतिहासापेक्षा ज्यूंचा इतिहास चांगला माहीत आहे,” लॉयड जॉर्ज म्हणाले. - मी इस्राएलच्या सर्व राजांची यादी करू शकतो. पण मला एक डझन इंग्रज राजे आठवत नाहीत.
पॅलेस्टाईनला ज्यू राष्ट्र बनवण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे वचन त्याने दिले.
लॉयड जॉर्ज म्हणाले, “मोठ्या गोष्टींसाठी लहान राष्ट्रे निवडली जातात.
पंतप्रधानांना एक भयानक शोकांतिका सहन करावी लागली - त्यांची प्रिय मुलगी मरण पावली. यामुळे लॉयड जॉर्ज आणखी धार्मिक बनले.
लॉर्ड बाल्फोरसाठी, बायबल देखील एक जिवंत वास्तव होते. ज्यूंना त्यांच्या मायदेशी परत करण्याच्या कल्पनेने तो मोहित झाला आणि म्हणाला की ख्रिश्चन जगाने पॅलेस्टाईनमधून बहिष्कृत केलेल्या ज्यू लोकांचे खूप मोठे कर्ज आहे. ब्रिटीश राजकारणी, ख्रिश्चनांवर विश्वास ठेवणारे, बायबलसंबंधी लोकांना त्यांच्या मातृभूमीपासून वंचित ठेवणे अयोग्य मानले. त्यांना न्याय पुनर्संचयित करायचा होता: ज्यूंचे स्वतःचे राज्य असावे.
पहिल्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येला, लॉर्ड बाल्फोर यांनी चाइम वेझमन यांच्याशी दीर्घ संभाषण केले, त्यांनी आफ्रिकेत एक ज्यू राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो आता युगांडा आहे. तेथे निर्जन क्षेत्रे होते आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना तेथे कष्टकरी ज्यू स्थायिक झाल्यामुळे आनंद झाला असता.
वेझमन यांना त्यांच्या वैज्ञानिक कार्याबद्दल ब्रिटिश सरकारने आदर आणि कृतज्ञतापूर्वक वागणूक दिली, जे युद्ध उद्योगासाठी खूप महत्वाचे होते. लॉयड जॉर्ज यांनी पुनरावृत्ती केली की इंग्लंड वेझमनचे ऋणी आहे.
“आणि जर मी ब्रिटिशांनी लंडनऐवजी पॅरिसमध्ये त्यांची राजधानी स्थापन करावी असे सुचवले असेल तर,” वाइझमनने प्रश्नाचे उत्तर दिले, “तुम्ही सहमत व्हाल का?”
"पण आमच्याकडे आधीच लंडन आहे," लॉर्ड बाल्फोरने त्याच्या उंचीवरून उत्तर दिले.
"ते खरे आहे," वेझमन सहमत झाले. "पण लंडन अजूनही दलदलीत असताना आमच्याकडे जेरुसलेम होते."
आणि दोन हजार वर्षे, बंदिवासात असताना, यहुदी अखंड आशेने पुनरावृत्ती करत होते: "पुढच्या वर्षी - जेरुसलेममध्ये!"
बाल्फोरने वेझमनच्या शब्दांवर विचार केला, मग विचारले:
- किती ज्यू तुमच्यासारखेच विचार करतात?
"माझा विश्वास आहे," वेझमनने खात्रीने उत्तर दिले, "मी लाखो यहुद्यांचे मत व्यक्त करतो ज्यांना तुम्ही कधीही पाहणार नाही आणि ज्यांना स्वतःसाठी बोलण्याची संधी नाही...
वेझमनकडे मन वळवण्याची अद्भुत देणगी आहे असे त्यांनी म्हटले यात आश्चर्य नाही. या संभाषणानंतर, लॉर्ड बाल्फोर पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याच्या कल्पनेचे समर्थक बनले.
कधीकधी असा युक्तिवाद केला जातो की ब्रिटीश आणि पॅलेस्टिनी ज्यूंना दुसऱ्याची जमीन विभाजित करण्याचा आणि अरबांकडून पॅलेस्टाईन घेण्याचा अधिकार नव्हता, की इस्रायल ही अरब जगाच्या हृदयातील एक परदेशी संस्था आहे... प्रत्यक्षात, पॅलेस्टाईन तेव्हा त्यांच्या मालकीचे होते. ऑट्टोमन साम्राज्य. विजयी शक्तींचा असा विश्वास होता की पहिल्या महायुद्धाचा परिणाम म्हणजे इतरांच्या जोखडाखाली दबलेल्या लोकांना स्वातंत्र्य देणे. हे युरोप आणि मध्य पूर्व दोन्ही देशांमध्ये घडले.
ऑट्टोमन साम्राज्य कोसळले, आणि त्यामुळे इराक, सीरिया, लेबनॉन सारखे अरब देश दिसू लागले...
उदाहरणार्थ, पूर्वीच्या ऑट्टोमन साम्राज्याच्या तीन प्रांतांतून ब्रिटिशांनी इराकची निर्मिती केली. शिवाय, तुर्कांनी आधुनिक इराकच्या भूभागावर तीनशे वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले, परंतु इराकींना त्यांच्या स्वतःच्या राज्याचा अधिकार आहे याबद्दल कोणालाही शंका नव्हती. युरोपियन शक्तींनी अशा प्रकारे त्यांचे नशीब ठरवले यावर ना सीरियन, ना इराकी किंवा लेबनीज यांनी आक्षेप घेतला नाही.
दुसरी गोष्ट अशी आहे की विजेत्यांनी काही ऐतिहासिक वास्तवांनुसार ऑट्टोमन साम्राज्याचा विशाल वारसा विभागला. सीमा अतिशय ढोबळपणे रेखाटल्या गेल्या, ज्याने नंतर शेजाऱ्यांमध्ये गंभीर संघर्ष निर्माण केला.
विजयी शक्तींनी घेतलेले निर्णय अर्थातच आदर्श नव्हते. म्हणून, समजा, सीरियन लोकांना त्यांचे राज्य मिळाले, परंतु पॅलेस्टिनी अरबांपेक्षा जास्त लोक कुर्दांना मिळाले नाही.
संपूर्ण प्रदेशाच्या जागतिक पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून, पॅलेस्टाईनमधील ज्यू राज्याची पुनर्स्थापना ही एक नैसर्गिक गोष्ट मानली गेली.
पॅलेस्टाईनमधून हद्दपार केलेल्या ज्यूंनी जिद्दीने परतण्याचा प्रयत्न केला. पॅलेस्टिनी भूमीवर ज्यू समुदाय नेहमीच अस्तित्वात आहेत. जेरूसलेममध्ये अनेक शतकांपासून ज्यू लोक राहत होते, जेव्हा हे शहर क्रुसेडर्सनी ताब्यात घेतले तेव्हा एका व्यत्ययाने.
इस्रायलच्या आगमनापूर्वी शंभर वर्षांपूर्वी जेरुसलेममध्ये एक हजार आठशे चव्वेचाळीस, सात हजार ज्यू, तीन हजार ख्रिश्चन आणि पाच हजार मुस्लिम लोक राहत होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस जेरुसलेममध्ये अठ्ठावीस हजार ज्यू आणि सतरा हजार मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोक राहत होते. इस्रायलच्या घोषणेच्या वेळी जेरुसलेममध्ये एक लाख ज्यू, चाळीस हजार मुस्लिम आणि पंचवीस हजार ख्रिश्चन राहत होते...
अर्थात, ब्रिटिश राजकारण्यांनाही राजकीय हिशोबांचे मार्गदर्शन होते. त्यांना आशा होती की ज्यू राज्य मध्य पूर्व मध्ये एक विश्वासार्ह सहयोगी बनेल. भारतातील सागरी मार्गांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे हे कार्य होते, जे त्यावेळचे इंग्लंडचे होते. यासाठी इजिप्त आणि पॅलेस्टाईनवर थेट नियंत्रण हवे होते. लॉयड जॉर्ज त्या वेळी अगदी स्पष्टपणे बोलले: “पॅलेस्टिनी अरब, जे अनेक मार्गांनी उपयुक्त ठरू शकले असते, ते युद्धादरम्यान दयनीय भ्याड निघाले. ते तुर्कांशी मिळून आमच्याविरुद्ध लढले.
फ्रान्स आणि इटलीने स्वतंत्र ज्यू राज्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आणि 1918 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या घोषणेमध्ये सामील झाले.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी 1919 मध्ये पॅलेस्टाईनचा आदेश युनायटेड स्टेट्सकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. युद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी आणि तुर्कस्तान यांच्याशी शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या अटी निश्चित करण्यासाठी ते पॅरिसला आले होते. विल्सन हे परदेशात जाणारे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष बनले, ज्यासाठी अनेक सहकारी नागरिकांनी त्यांची निंदा केली: त्यांचा असा विश्वास होता की कार्यकारी शाखेच्या प्रमुखाने स्वतःच्या देशाच्या कारभाराला सामोरे जावे.
अध्यक्ष विल्सन, एक आदर्शवादी आणि सखोल धार्मिक माणूस, सामान्यत: वांशिक न्याय आणि राष्ट्रांच्या आत्मनिर्णयाच्या पुनर्स्थापनेचे तत्वतः समर्थक होते. पहिल्या महायुद्धानंतर युरोपातील अनेक लोकांना स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याची संधी मिळेल, असा त्यांचा आग्रह होता. अशा प्रकारे हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, चेकोस्लोव्हाकिया, सर्ब, क्रोएट्स आणि स्लोव्हेन्स (युगोस्लाव्हिया) चे साम्राज्य जगाच्या राजकीय नकाशावर प्रकट झाले आणि राहिले ...
ज्यू लोकांनाही स्वतःचे राज्य पुनर्स्थापित करण्याचा अधिकार आहे याबद्दल अमेरिकन अध्यक्षांना शंका नव्हती. ३ मार्च १९१९ रोजी, वुड्रो विल्सन यांनी घोषित केले: “आमच्या सरकारच्या आणि लोकांच्या विचारांशी पूर्ण सहमती असलेल्या मित्र राष्ट्रांनी, पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू कॉमनवेल्थचा पाया घातला जाईल असे मान्य केले आहे.”
दुर्दैवाने, वुड्रो विल्सन एक अतिशय आजारी माणूस होता. ऑक्टोबर 1919 मध्ये, त्यांना धक्का बसला आणि त्यांच्या शरीराची संपूर्ण डावी बाजू अर्धांगवायू झाली. नैतिक कारणास्तव त्याला जे योग्य वाटले ते बरेच काही साध्य करण्यात त्याने व्यवस्थापित केले नाही.
त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या शिखरावर हा आजार त्यांना बसला. पॅरिस शांतता परिषदेत, विल्सन मानवतेसमोर मुख्य शांतता निर्माता म्हणून हजर झाला, ज्यांचे प्रत्येकजण ऐकतो. तो आजारी असल्याचे मान्य करू इच्छित नाही आणि रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला. विल्सनचे सुरक्षा रक्षक आणि त्याची दुसरी पत्नी एडिथ यांनी अध्यक्षांसोबत सर्वकाही ठीक असल्याचे भासवले. अध्यक्ष मरत आहेत याची अमेरिकनांना कल्पना नव्हती. त्यांच्याकडे फक्त त्यांची पत्नी, सचिव आणि डॉक्टर होते. विल्सनची तब्येत काय आहे हे ना उपाध्यक्ष, ना मंत्रिमंडळ, ना काँग्रेसला कळू शकले. जेव्हा राज्य सचिव रॉबर्ट लान्सिंग यांनी कॅबिनेट बैठकीची मागणी केली तेव्हा विल्सन चिडले आणि त्यांनी लान्सिंगच्या राजीनाम्याची मागणी केली...
एप्रिल 1920 मध्ये, सॅन रेमो येथे एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, तुर्कीशी शांतता कराराच्या अटींवर काम केले गेले आणि जवळच्या आणि मध्य पूर्वेचे भवितव्य निश्चित केले गेले. इंग्लंड आणि फ्रान्सने या प्रदेशावर सत्ता गाजवण्याचा समान हक्क सांगितला. ब्रिटनचे पंतप्रधान लॉयड जॉर्ज यांनी फ्रान्सचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री अलेक्झांडर मिलरँड यांच्यावर मात केली, ज्यांनी पॅलेस्टाईन आणि इराकचे शासन लंडनमधून केले जाईल असे मान्य केले. त्याच वर्षी माजी समाजवादी मिलरँड फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी निवडून आले.
25 एप्रिल रोजी, सॅन रेमोमध्ये, सर्वोच्च युनियन कौन्सिलने ग्रेट ब्रिटनला पॅलेस्टाईनसाठी, मुख्यत्वे बाल्फोर घोषणा लागू करण्याच्या उद्देशाने आज्ञा दिली. या तरतुदींचा समावेश तुर्कीसोबतच्या शांतता करारात करण्यात आला होता, ज्यावर सेव्ह्रेस (पॅरिसजवळ) मेच्या दहाव्या दिवशी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. Sèvres च्या तहातील काही तरतुदी नंतर रद्द करण्यात आल्या, परंतु केवळ तुर्कस्तानच्या भूभागाशी संबंधित आहे.
या क्षणापासून, "ज्यू लोकांसाठी राष्ट्रीय घर" तयार करण्याचे वचन इंग्लंडची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त जबाबदारी बनली. 2 जून 2022 रोजी प्रदीर्घ प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून, लीग ऑफ नेशन्स (UN चा पूर्ववर्ती) सदस्य असलेल्या 51 देशांनी हा आदेश मंजूर केला.
तीसव्या जून रोजी, लीग ऑफ नेशन्समध्ये सामील न झालेल्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेने एक ठराव संमत केला: “युनायटेड स्टेट्स पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांसाठी राष्ट्रीय घर स्थापन करण्यास अनुकूल आहे.”
अनिवार्य प्रदेश वसाहतीशी समतुल्य असू शकत नाही. ग्रेट ब्रिटनचे पॅलेस्टाईनवर राज्य करण्याचे अधिकार मर्यादित होते, त्यात कालांतरानेही. आदेश प्राप्त केल्याने एखाद्या विशिष्ट प्रदेशावर शासन करण्याची जबाबदारी घेतलेल्या देशावर गंभीर जबाबदारी टाकली.
पॅलेस्टाईनच्या प्रशासनासाठी आंतरराष्ट्रीय आदेशाने "पॅलेस्टाईनशी ज्यू लोकांचे ऐतिहासिक संबंध" नोंदवले आहेत. ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना “ज्यू राष्ट्रीय घराच्या निर्मितीची उत्तम खात्री होईल अशी राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक परिस्थिती निर्माण करण्याची” सूचना देण्यात आली होती. ज्या ज्यूंना हे हवे होते ते पॅलेस्टाईनमध्ये येऊन तेथे नवीन जीवन सुरू करू शकतील असा त्याचा अर्थ होता. ब्रिटीश प्रशासन - आदेशानुसार - "ज्यू इमिग्रेशनसाठी सर्वात अनुकूल परिस्थिती प्रदान करणे."
भावी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी 1939 मध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना, हे वचन “पॅलेस्टाईनच्या बाहेरील ज्यूंना, दुर्दैवी, विखुरलेल्या, छळलेल्या, अस्वस्थ ज्यूंच्या त्या व्यापक जनसमुदायालाही लागू होते, यावर जोर दिला होता, ज्यांची निरंतर, अजिंक्य आकांक्षा आहे. राष्ट्रीय घराची स्थापना.
दुसऱ्या शब्दांत, पहिल्या महायुद्धानंतर, केवळ बहुसंख्य युरोपियन देश आणि युनायटेड स्टेट्सच नाही तर लीग ऑफ नेशन्सने देखील पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कल्पनेला बिनशर्त पाठिंबा दिला.
तरीही इंग्रजी राजकारण्यांनी भविष्यातील प्रादेशिक संघर्षाचा पाया घातला. गोलान हाइट्स सीरियाला हस्तांतरित करण्यात आले, जे फ्रेंच राजवटीत होते, आणि जॉर्डन नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश ट्रान्सजॉर्डनला हस्तांतरित करण्यात आला, जिथे ज्यूंना स्थायिक होण्यास मनाई होती.
पॅलेस्टाईनसाठी पहिले ब्रिटिश उच्चायुक्त सर हर्बर्ट सॅम्युअल होते, ते हाऊस ऑफ कॉमन्सचे माजी सदस्य आणि पोस्टमास्टर जनरल (ज्यांना आता दळणवळण मंत्री म्हटले जाईल). 20 जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून त्यांनी कर्तव्याला सुरुवात केली. नियुक्तीमध्ये सॅम्युअलचे ज्यू मूळ विचारात घेतले - ब्रिटीश सरकारने बाल्फोर घोषणेचे वचन पूर्ण करण्याच्या आणि ज्यूंना मदत करण्याच्या इच्छेवर जोर दिला.
पहिल्या महायुद्धानंतर जेव्हा ब्रिटिश पॅलेस्टाईनमध्ये आले तेव्हा ज्यूंनी त्यांना मुक्तिदाता म्हणून अभिवादन केले. चारशे वर्षे चाललेली ऑट्टोमन राजवट संपली. परंतु बहुतेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी अरबांशी व्यवहार करणे पसंत केले आणि ज्यूंना त्यांच्याकडून काय हवे आहे ते समजले नाही.
लवकरच पॅलेस्टाईनमधील इंग्लंडचे धोरण बदलले. तेथे थोडे ज्यू होते, बरेच अरब होते. इंग्लंडने अरबांवर अवलंबून राहणे पसंत केले. हर्बर्ट सॅम्युअल यांच्यानंतर फील्ड मार्शल लॉर्ड प्लमर हे आले. लंडनला परत आल्यावर, सॅम्युअलने हाऊस ऑफ कॉमन्समधील लिबरल पक्षाच्या गटाचे नेतृत्व केले आणि त्याच्या मायदेशातील सेवांसाठी व्हिस्काउंटमध्ये पदोन्नती मिळाल्यानंतर, तो हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये गेला. अवघ्या त्र्याण्णवव्या वर्षी तो लाजाळूपणे मरण पावला.
 
झेर्झिन्स्की यांचे मत
सोव्हिएत रशियाने दूरच्या पॅलेस्टाईनमधील घटना उदासीनतेने पाहिल्या. क्रांतीपूर्वी किंवा त्याच्या काही काळानंतर सक्रिय झिओनिस्टांनी रशिया सोडला.
रशियन यहुदी लोकांमध्ये झिओनिस्ट भावना व्यापक होत्या (अधिक तपशीलांसाठी, प्रसिद्ध इतिहासकार गेनाडी वासिलीविच कोस्टिरचेन्को, "स्टालिनचे गुप्त राजकारण" हे पुस्तक पहा).
जर पोलंडची फाळणी झाली नसती तर रशियात ज्यू अजिबात नसता. परंतु पोलिश राज्याचा बराचसा भाग ताब्यात घेतल्यानंतर, सम्राज्ञी कॅथरीन II ने ज्यू प्रजाही मिळवली. त्यांना समान अधिकार देण्याचे वचन दिले होते, परंतु त्यांनी ते पाहिले नाही.
यहुदी, दीर्घकालीन धार्मिक पूर्वग्रहांमुळे, एक अनिष्ट घटक म्हणून ओळखले जात होते. शेवटी, विसाव्या शतकातच दुसऱ्या व्हॅटिकन कौन्सिलने चर्चच्या ग्रंथातून येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावर खिळल्याबद्दल ज्यू लोकांच्या अपराधाचे संदर्भ काढून टाकले. 28 ऑक्टोबर 1965 रोजी, कॅथोलिक चर्चने सेमिटिझमच्या सर्व अभिव्यक्तींचा निषेध करणारी घोषणा स्वीकारली आणि ख्रिस्ताच्या मृत्यूसाठी प्राचीन किंवा आधुनिक ज्यू जबाबदार नाहीत यावर जोर दिला. आणि केवळ ऐंशीव्या वर्षी, पोप जॉन पॉल II यांनी प्रथमच रोमन सिनेगॉगला भेट दिली आणि रोमच्या मुख्य रब्बीशी बोलून ज्यूंना “ख्रिश्चनांचे वडील भाऊ” असे संबोधले ...
बर्याच काळापासून, यहूदी रशियन साम्राज्यात त्यांच्या शेटल्समध्ये पूर्णपणे स्वतंत्रपणे राहत होते. रशियन अधिकारीही यावर खूश नव्हते. आठशे पंचेचाळीसच्या सरकारी हुकुमाने ज्यूंना इतर सर्वांप्रमाणे पारंपारिक पोशाख आणि पोशाख सोडून देण्याचे आदेश दिले. रशियन भाषा शिकवण्यामुळे ज्यू शेटल्सचे वेगळेपण कमी झाले. पारंपारिक ज्यू समुदायाच्या नाशामुळे रशियाच्या सामान्य जीवनात ज्यूंचा समावेश झाला. ते रशियन भाषा शिकू लागले आणि शिक्षण घेऊ लागले.
परंतु यहुद्यांसाठी त्यांच्या जीवनाची व्यवस्था करणे कठीण होते - सार्वजनिक सेवा त्यांच्यासाठी बंद होती आणि लष्करी कारकीर्द अशक्य होती. शेती वगळण्यात आली - त्यांना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. उद्योगात काम करणे अशक्य होते, कारण जेथे कारखाने आहेत तेथे मोठ्या शहरात स्थायिक होण्यास मनाई होती.
औषध, विज्ञान, संस्कृती राहिली, पण संपूर्ण राष्ट्र हे करू शकत नाही! बहुतेक ज्यू लोक हताश दारिद्र्यात अस्तित्त्वात होते, हस्तकला, हस्तकला आणि क्षुल्लक व्यापारावर उदरनिर्वाह करत होते, म्हणून ज्यूंना व्यापारी म्हणून समजले जाते जे इतर कशासाठीही योग्य नव्हते.
शिक्षित ज्यू तरुण, रशियन शेतकऱ्यांना तितकीच निराशाजनक गरज असल्याचे पाहून, चांगल्या हेतूने लोकवादी चळवळीत सामील होऊ लागले आणि शैक्षणिक कार्यात गुंतले. जर याआधी ज्यूंना एकांतात राहिल्याबद्दल आणि संपूर्ण देशाच्या कारभारात रस घेण्याची इच्छा नसल्याबद्दल निंदा केली गेली, तर अत्यधिक राजकीय क्रियाकलापांचे आरोप होऊ लागले.
ज्यू राष्ट्रीय संघटनांनी क्रांतिकारी चळवळीत ज्यूंच्या सहभागावर आक्षेप घेतला. त्यांचा असा विश्वास होता की रशिया अजूनही ज्यूंना अनोळखी वागणूक देईल. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस दीड लाखांहून अधिक ज्यू रशियातून पळून गेले. ते प्रामुख्याने युनायटेड स्टेट्समध्ये स्थायिक झाले आणि अमेरिकेच्या समृद्धीमध्ये मोठा हातभार लावला.
झिओनिस्ट संघटनांना ज्यू तरुणांनी पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्याची तयारी करावी आणि क्रांतीमध्ये भाग घेऊ नये किंवा रशियन व्यवहारात अजिबात सहभागी होऊ नये अशी इच्छा होती.
या शब्दाचा अर्थ फार कमी समजल्याशिवाय आपण अनेकदा “झायोनिस्ट” बद्दल बोलतो.
झिओनिस्ट असे लोक आहेत ज्यांचा असा विश्वास आहे की सर्व ज्यूंनी त्यांच्या ऐतिहासिक मातृभूमीकडे परत जावे आणि ज्या देशांमध्ये त्यांना निर्वासित केले गेले होते तेथे आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करू नये. जोपर्यंत ते पॅलेस्टाईनमध्ये परत येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी त्यांना आश्रय दिलेल्या देशाच्या राजकीय जीवनात सहभागी होण्याचे टाळले पाहिजे.
परंतु अनेक तरुण यहुदी रशियाला त्यांचा देश मानत होते आणि त्यांचा असा विश्वास होता की जेव्हा त्यांच्या जन्मभूमीचे भवितव्य ठरवले जात होते तेव्हा त्यांना बाजूला राहण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारे क्रांतिकारकांची संपूर्ण पिढी दिसून आली, सामान्य कारणासाठी लढणारे, ज्यांच्यासाठी ज्यू मूळचा अर्थ नव्हता. त्यांनी राष्ट्रीयत्व किंवा धर्मानुसार लोकांमध्ये विभागणी केली नाही.
ज्यू जनता, संपूर्ण रशियाप्रमाणेच, अंतर्गत विरोधाभासांमुळे फाटलेली होती. ज्यूंमध्ये एकता नव्हती. काहींनी ऑक्टोबर क्रांतीला पाठिंबा दिला, काहींनी देश सोडून पळ काढला आणि काहींनी ही अशांतता शेवटी संपण्याची वाट पाहिली.
गृहयुद्धादरम्यान, ज्यूंनी एक भयानक शोकांतिका अनुभवली; हजारो लोक पोग्रोममध्ये मरण पावले. तीन लाख ज्यू मुले अनाथ झाली. हे प्रामुख्याने युक्रेनमध्ये घडले, जिथे दीर्घकाळ कोणतेही मजबूत सरकार नव्हते आणि जिथे नेस्टर मख्नो आणि निकोलाई ग्रिगोरीव्ह सारख्या अटामन्सने राज्य केले. व्हाईट आर्मीच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांमध्ये सेमिटिझमचा विकास झाला. आणि रेड आर्मीच्या अनेक युनिट्स मखनोव्हिस्ट्सपेक्षा फारशा वेगळ्या नव्हत्या.
परंतु असे म्हणणे योग्य ठरेल की ज्यू पोग्रोम्स सर्व-रशियन पोग्रोमचा एक अविभाज्य भाग होता - गृहयुद्ध, ज्याने जवळजवळ दहा लाख लोक मारले.
ऑक्टोबर क्रांतीनंतरही शेटल्समध्ये राहिलेल्या ज्यूंचा मोठा भाग बोल्शेविकांकडे सत्ता गेल्यावरच गमावला. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. ते हस्तकला आणि व्यापाराने जगले, जे आता प्रतिबंधित होते. त्यांना मतदान व इतर अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. ऑर्थोडॉक्स चर्चसह, सिनेगॉग देखील बंद करण्यात आले. ज्यू धर्मगुरूंना तुरुंगात टाकण्यात आले. यहुदी धर्माचा प्रचंड छळ झाला.
भुकेपासून पळ काढत, ज्यू तरुण कामाच्या शोधात शहरांमध्ये ओतले. ऑक्टोबर क्रांतीनंतर प्रमुख पदांवर मोठ्या संख्येने ज्यूंचे दिसणे, विशेषत: चेकामध्ये पक्षाच्या यंत्रणेत, सर्वसाधारणपणे काही बोल्शेविक होते या वस्तुस्थितीद्वारे स्पष्ट केले गेले. उमेदवारांपेक्षा अधिक पदे होती. ज्यू बोल्शेविक क्रांतीसाठी पूर्णपणे समर्पित, विश्वासार्ह आणि नवीन सरकारशी एकनिष्ठ होते. ते एका मजबूत केंद्रीकृत राज्याचे उत्कट समर्थक होते, ज्याला देशाचे तुकडे होत असताना नवीन सरकारने विशेष महत्त्व दिले.
बऱ्याच वर्षांपासून असे मानले जात आहे की ज्यू सुरक्षा अधिकारी किंवा ज्यू कमिसर विशेषतः क्रूरपणे वागले आणि त्यांच्या क्रूरतेचे स्पष्टीकरण सोपे केले जाऊ शकते: त्यांनी रशिया किंवा रशियन लोकांना सोडले नाही.
प्रत्यक्षात, बोल्शेविक ज्यूंनी ज्यू वातावरणाशी सर्व संबंध तोडले, जे क्रांतीला घाबरत होते. त्यांनी ज्यू बोलणे बंद केले आणि सामान्यतः स्वतःला रशियन समजले.
पॉलिटब्युरोचे सदस्य लेव्ह डेव्हिडोविच ट्रॉटस्की, तेवीस ऑक्टोबरच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीमध्ये, त्यांनी काही प्रमुख पदे का नाकारली याबद्दल अगदी उघडपणे बोलले:
— माझा वैयक्तिक मुद्दा हा माझा ज्यू मूळ आहे. व्लादिमीर इलिच सतरा ऑक्टोबरच्या पंचवीसव्या ऑक्टोबरला स्मोल्नीमध्ये जमिनीवर पडून म्हणाले: "आम्ही तुम्हाला अंतर्गत व्यवहारांसाठी पीपल्स कमिसर बनवू, तुम्ही भांडवलदार आणि अभिजात वर्गाला चिरडून टाकाल." मी आक्षेप घेतला आणि माझा विरोध जोरदार होता.
लेनिनने सेमिटी विरोधी लोकांचा तिरस्कार केला, म्हणून त्याने आपला स्वभाव गमावला:
- आपल्याकडे मोठी आंतरराष्ट्रीय क्रांती झाली आहे, अशा क्षुल्लक गोष्टींचे काय महत्त्व असू शकते?
"क्रांती महान आहे," ट्रॉटस्कीने उत्तर दिले, "पण अजूनही बरेच मूर्ख बाकी आहेत."
- आपण खरच मूर्खांच्या बरोबरीचे आहोत का?
- आम्ही समान नाही, परंतु कधीकधी आम्हाला मूर्खपणासाठी एक छोटासा भत्ता द्यावा लागतो: आम्हाला प्रथम अनावश्यक गुंतागुंतीची आवश्यकता का आहे?
पीपल्स कमिसार फॉर मिलिटरी अफेयर्स या पदावरील नियुक्तीला ट्रॉटस्कीने विरोध केला.
"ठीक आहे," तो म्हणाला, "मी बरोबर होतो." हे खूप अस्वस्थ करणारे होते. हे माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात भूमिका बजावत नाही; एक राजकीय क्षण म्हणून हे खूप गंभीर आहे. व्लादिमीर इलिचने हे फॅड मानले. व्लादिमीर इलिच यांनी मला पीपल्स कमिसर्सच्या कौन्सिलमध्ये त्यांचा डेप्युटी बनण्याची ऑफर दिली. मी त्याच कारणासाठी नकार दिला...
इतर क्रांतिकारकांप्रमाणे, ट्रॉटस्की सारख्या लोकांनी स्वतःला राष्ट्रीयत्वापेक्षा वरचे मानले आणि स्वतःला जागतिक स्वरूपाचे कार्य निश्चित केले. त्यांचे मित्र आणि शत्रू निवडताना, ते कोणत्याही प्रकारे वांशिक तत्त्वांनुसार मार्गदर्शित नव्हते. वेडा, अन्यायकारक क्रूरतेबद्दल, गृहयुद्धात प्रत्येकाने या क्षेत्रात स्वतःला वेगळे केले.
1913 मध्ये, स्टॅलिनने राष्ट्रीय प्रश्नावर लेनिनची भूमिका मांडली. त्याच भूभागावर राहणारा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रस्थापित समुदाय अशी त्यांनी राष्ट्राची व्याख्या केली. ज्यू, या दृष्टिकोनातून, एक राष्ट्र नव्हते: त्यांचा स्वतःचा प्रदेश नव्हता. त्यांच्यात एकच गोष्ट समान होती ती म्हणजे धर्म. बोल्शेविकांचा असा विश्वास होता की ज्यूंच्या प्रश्नाचे समाधान म्हणजे आत्मसात करणे. रशियामध्ये, सर्व ज्यू रशियन होतील - आणि समस्या अदृश्य होईल.
अठराव्या वर्षाच्या सुरूवातीस, ज्यूंच्या राष्ट्रीय घडामोडींसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती जी पीपल्स कमिसरिएट फॉर नॅशनल अफेयर्सचा एक भाग म्हणून तयार करण्यात आली होती (स्टालिन हे पीपल्स कमिसार होते). त्याचे नेतृत्व पीपल्स कमिसरिएटच्या मंडळाचे सदस्य होते, सेमियन मार्कोविच दिमांश्तेन, झिओनिझमचे तत्वतः विरोधक, पूर्व-क्रांतिकारक अनुभव असलेले बोल्शेविक - त्याला रीगा मिलिटरी कोर्टाने चार वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. त्यांनी पक्षाच्या कार्यक्रमाचे यिद्दीश आणि हिब्रू भाषेत भाषांतर केले.
जुलै 1918 पासून, रशियन शहरांमध्ये जिथे बरेच ज्यू होते, आरसीपी (बी) च्या स्थानिक संघटनांमध्ये ज्यू विभाग तयार केले गेले. ऑक्टोबरमध्ये, ज्यू कम्युनिस्ट विभागांचा एक केंद्रीय ब्यूरो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत दिसू लागला, ज्याचे अध्यक्ष त्याच दिमांश्टीन होते. केंद्रीय समितीच्या आंदोलन आणि प्रचार विभागाच्या राष्ट्रीयत्वाच्या उपविभागाच्या अधीन असलेले येवसेक्शन दहा वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात होते आणि तीसव्या वर्षी जानेवारीमध्ये रद्द केले गेले.
झिओनिझम आणि पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीबद्दल, मॉस्कोला यात रस नव्हता. ज्यू प्रश्न सोव्हिएत रशिया मध्ये सोडवला जाईल, आणि Comintern पॅलेस्टाईन व्यवहार करू द्या.
देशातील झिओनिस्टांच्या अस्तित्वाची कोणतीही आठवण देशाच्या नेत्यांमध्ये आश्चर्यचकित झाली.
24 फेब्रुवारीच्या तेराव्या दिवशी, ज्यू टेलिग्राफिक एजन्सीने मॉस्कोहून एक छोटा संदेश प्रसारित केला:
“मॉस्कोमधून ज्यूंची हकालपट्टी निलंबित करण्यात आली आहे. पीपल्स कमिसर्सच्या कौन्सिलचे उपाध्यक्ष, लेव्ह कामेनेव्ह आणि सरकारच्या इतर सदस्यांना पाठविलेल्या तक्रारीबद्दल धन्यवाद, मॉस्कोमधून तथाकथित "अनिष्ट" घटकांची (जवळजवळ सर्व ज्यू) सामूहिक हकालपट्टी निलंबित करण्यात आली.
मॉस्कोमधील ज्यू समुदाय आणि ज्यू पब्लिक रिलीफ कमिटीने याबद्दल सरकारला एक निवेदन सादर केले, ज्याला उत्तरार्धात असे आश्वासन दिले की आतापासून प्रत्येक व्यक्तीच्या निष्कासनाची आगाऊ तपासणी केली जाईल.
हा संदेश सेंट्रल कमिटीच्या अंतर्गत ज्यू विभागांच्या सेंट्रल ब्युरोमध्ये वाचण्यात आला, रशियनमध्ये अनुवादित केला गेला आणि देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला त्याची ओळख करून दिली (अधिक तपशीलांसाठी, "इस्टोचनिक", 1944, क्रमांक 4 हे मासिक पहा).
ओजीपीयूचे अध्यक्ष फेलिक्स एडमंडोविच ड्झर्झिन्स्की यांनी या समस्येत रस दर्शविला. त्याच्या अधीनस्थांनीच राजधानीतून “सामाजिक-परजीवी घटक” हद्दपार केले, म्हणजेच बिगर सर्वहारा वंशाच्या भूतकाळातील लोक.
फेलिक्स एडमंडोविचने ओजीपीयूमधील त्याच्या पहिल्या डेप्युटी आणि त्याच वेळी गुप्त ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख व्याचेस्लाव रुडोल्फोविच मेनझिन्स्की यांना एक संतापजनक नोट पाठवली:
“मला वाटतं की अशा प्रकारची तार त्यांना पाठवली जाऊ नये. हेब कसले. दूरध्वनी. एजन्सी?
तुम्हांला असे वाटत नाही का की स्कमची हद्दपारी पुन्हा सुरू करणे आणि इझ्वेस्टियाला हद्दपार केलेल्या लोकांची तपशीलवार माहिती देणे उपयुक्त ठरेल - कशासाठी, राष्ट्रीयत्वांमध्ये विभागणी करून आणि त्यांच्या कृत्यांचे लाक्षणिक वर्णन?
ही कोणत्या प्रकारची ज्यू सोशल कमिटी आहे? या घृणास्पदतेवर प्रतिक्रिया कशी द्यावी? झायोनिस्टांच्या विरोधात वापरण्यासाठी कदाचित सर्व साहित्य येवसेक्ट्सियाकडे हस्तांतरित कराल?
राज्य सुरक्षा यंत्रणेत, गुप्त राजकीय विभागाचा भाग असलेल्या गुप्त विभागाच्या चौथ्या विभागाचे प्रभारी झायोनिस्ट होते. याशिवाय, 4 था विभाग कॅडेट्स, राजेशाहीवादी, ब्लॅक हंड्रेड्स आणि माजी जेंडरम्स यांच्याशी देखील व्यवहार करतो.
विभागाचे प्रमुख याकोव्ह मिखाइलोविच जेनकिन होते, ज्यांनी येकातेरिनोस्लाव्हमधील क्रांतीपूर्वी प्लंबिंग आणि प्लंबिंग कार्यशाळेत शिकाऊ म्हणून सुरुवात केली होती. मग त्याला स्टॅव्ह्रोपोलमधील कॅनरीमध्ये टिनस्मिथ-सोल्डरिंग कामगार म्हणून नोकरी मिळाली. क्रांतीनंतर, ते खेरसन प्रांतीय समितीचे अध्यक्ष झाले आणि 1919 मध्ये लाल सैन्याने शहर सोडले तेव्हा ते भूमिगत झाले. विसाव्या वर्षी त्याला चेकावर नेण्यात आले. दोन वर्षांनंतर, जेन्किनवर दुर्दैव आले. तांबोवच्या व्यावसायिक प्रवासादरम्यान, तो टायफसने आजारी पडला, एक गंभीर गुंतागुंत ज्यामुळे त्याचा पाय कापला गेला. पण तो राज्याच्या सुरक्षेत कार्यरत राहिला.
ओजीपीयूच्या अध्यक्षांच्या विनंतीनुसार, गुप्त विभागाच्या चौथ्या विभागाने रशियन झिओनिस्टांबद्दल साहित्य गोळा केले. त्यांनी झेर्झिन्स्कीवर अनपेक्षित छाप पाडली.
त्याने आपल्या डेप्युटीज मेनझिन्स्की आणि यागोडा यांना लिहिले:
“मी झिओनिस्ट सामग्रीमधून पाहिले. खरे सांगायचे तर, त्यांच्या झिओनिस्ट संलग्नतेच्या आधारे त्यांचा छळ का केला पाहिजे हे मला खरोखर समजत नाही. त्यांचे आमच्यावरील बहुतेक हल्ले आम्ही त्यांच्यावर केलेल्या छळावर आधारित आहेत. ज्यांना छळले जात नाही आणि ज्यू लहान-मोठ्या सट्टेबाज बुर्जुआ आणि बुद्धीजीवी लोकांमध्ये त्यांच्या झिओनिस्ट कारवाया विकसित करणाऱ्यांपेक्षा त्यांचा छळ केला जात आहे ते आपल्यासाठी हजारपट जास्त धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचे पक्षाचे कार्य आमच्यासाठी अजिबात धोकादायक नाही - कार्यकर्ते (खरेतर) त्यांचे अनुसरण करणार नाहीत आणि त्यांच्या अटकेशी संबंधित त्यांचे ओरडणे सर्व देशांतील बँकर्स आणि "ज्यू" पर्यंत पोहोचेल आणि आमचे खूप नुकसान करेल.
झिओनिस्ट कार्यक्रम आमच्यासाठी धोकादायक नाही; उलट, मी ते उपयुक्त मानतो.
मी एकेकाळी आत्मसात करणारा होतो. पण हा "बालपणीचा आजार" आहे.
आपण फक्त सर्वात लहान टक्केवारी आत्मसात केली पाहिजे, ते पुरेसे आहे. बाकीचे झिओनिस्ट असले पाहिजेत. आणि आम्ही त्यांच्यात ढवळाढवळ करू नये, या अटीवर आम्ही आमच्या राजकारणात ढवळाढवळ करू नये.
इव्हेक्ट्सियाला फटकारण्याची परवानगी आहे - हेच इव्हेक्ट्सियासाठी आहे. परंतु सट्टेबाज (स्केल) आणि आमच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकाला निर्दयीपणे मारहाण करा आणि शिक्षा करा. चला अर्ध्या मार्गाने झिओनिस्टांना भेटूया आणि त्यांना नाही, तर पॅलेस्टाईन नव्हे तर युएसएसआरला आपली मातृभूमी मानणाऱ्यांना स्थान देण्याचा प्रयत्न करूया.”
पूर्वी, झेर्झिन्स्कीने राष्ट्रांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराच्या बोल्शेविक मागणीला विरोध केला होता. फेलिक्स एडमंडोविच एक प्रामाणिक आंतरराष्ट्रीयवादी होते आणि म्हणाले: "राष्ट्रीय दडपशाहीचा नाश केवळ राज्याच्या संपूर्ण लोकशाहीकरणाने, समाजवादाच्या संघर्षाने केला जाऊ शकतो."
स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पोलिश राष्ट्रवाद्यांचाही तो कट्टर विरोधक होता. क्रांतिकारी रशियापासून पोलंडच्या विभक्त होण्याच्या विरोधात बोलतांना, झेर्झिन्स्कीने असा युक्तिवाद केला: "आपल्याकडे कलह आणि भांडणे नसलेले लोकांचे एक बंधु कुटुंब असेल."
लेनिनच्या प्रभावाखाली, त्याने आपले विचार बदलले आणि आता पॅलेस्टाईनमध्ये स्वत: च्या राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ज्यूंमध्ये हस्तक्षेप करणे मूर्खपणाचे मानले.
एका वर्षानंतर, फेलिक्स एडमंडोविच या विषयावर परत आला आणि मेनझिन्स्कीला आणखी एक नोट लिहिली:
“आम्ही झिओनिस्टांचा छळ करतो हे योग्य आहे का? माझ्या मते ही राजकीय चूक आहे. ज्यू मेन्शेविक, म्हणजे जे ज्यूंमध्ये काम करतात ते आपल्यासाठी धोकादायक नाहीत. याउलट, यामुळे मेन्शेविझमची जाहिरात तयार होत नाही.
आम्हाला आमच्या डावपेचांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ते चुकीचे आहे."
एका महिन्यानंतर, गुप्त विभागाने झिरझिन्स्कीला झिओनिस्टांविरूद्ध दडपशाहीचे प्रमाणपत्र सादर केले. त्यावर गेन्किन आणि OGPU च्या गुप्त विभागाचे प्रमुख, टेरेन्टी दिमित्रीविच डेरिबास यांनी स्वाक्षरी केली होती, जे राज्य सुरक्षा आणि... अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कारकीर्दीची वाट पाहत होते.
25 च्या वसंत ऋतूमध्ये, चौतीस झिओनिस्ट तुरुंगात होते आणि आणखी पंधरा जणांना तीन वर्षांसाठी एकाग्रता शिबिरात पाठवण्यात आले होते. वनवासात एकशे चोवीस लोक होते.
"परदेशात," डेरिबास आणि गेन्किन यांनी OGPU चे अध्यक्षांना कळवले, "फक्त 152 लोकांना पाठवले गेले आणि त्यांना निर्वासित होण्याच्या बदल्यात जाण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणात, आम्ही खालील युक्तींचे पालन करतो: सर्वात सक्रिय घटक, केंद्रीय समितीचे सदस्य, गुबर्निया समित्या, ज्यांना सोव्हिएत विरोधी पत्रके, अपील, छपाई घरे या स्वरूपात गंभीर सामग्री सापडली - आम्ही त्यांना सोडत नाही. पॅलेस्टाईन मध्ये. पॅलेस्टाईनमध्ये कमी सक्रिय घटक सोडला जातो.
ही युक्ती झिओनिस्टांशी लढण्याच्या अनुभवावर आधारित आहे. जेव्हा, 1924 च्या शेवटपर्यंत, आम्ही प्रामुख्याने पॅलेस्टाईनला निर्वासित केले, तेव्हा झिओनिस्टांच्या बेकायदेशीर कामांना बळकटी देण्यासाठी हे एक गंभीर प्रोत्साहन होते, कारण प्रत्येकाला खात्री होती की त्याच्या सोव्हिएतविरोधी कारवायांमुळे त्याला पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्याची संधी मिळेल. सार्वजनिक खर्च (झायोनिस्ट आणि सार्वजनिक संस्था), आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी पैसे न देणे..."
फेलिक्स ड्झर्झिन्स्कीला खात्री पटली नाही. प्रमाणपत्र वाचल्यानंतर, त्याने पुन्हा मेनझिन्स्कीला संबोधित केले: “तरीही, मला वाटते की झिओनिस्टांचा (विशेषत: सीमावर्ती भागात) अशा व्यापक छळामुळे पोलंड किंवा अमेरिकेत कोणताही फायदा होत नाही. मला असे वाटते की झिओनिस्टांवर प्रभाव टाकणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते सोव्हिएत राजवटीच्या संबंधात त्यांचे प्रति-क्रांतिकारक कार्य सोडून देतील.
शेवटी, तत्त्वतः आपण झिओनिस्टांचे मित्र असू शकतो. या समस्येचा अभ्यास करून पॉलिट ब्युरोकडे मांडण्याची गरज आहे. पोलंड आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये झिओनिस्टांचा मोठा प्रभाव आहे. ते शत्रू का आहेत?
एक वर्षानंतर, जुलै 1926 मध्ये, हृदयाच्या गंभीर रुग्ण असलेल्या झेर्झिन्स्कीचे केंद्रीय समितीच्या बैठकीमध्ये बोलल्यानंतर अचानक निधन झाले. झिओनिस्टांबद्दल दंडात्मक अधिकार्यांची वृत्ती तशीच राहिली - ते सोव्हिएत राजवटीच्या विरोधकांमध्ये गणले गेले.
ज्यू कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी पोआलेई-झिऑन (झिओनचे कामगार) ही लुब्यांकामध्ये एक विरोधी संघटना मानली जात होती, जरी त्याच्या क्रियाकलापांमध्ये सोव्हिएतविरोधी काहीही आढळले नाही आणि त्यावर बंदी घालण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस मिन्स्कमध्ये पोलेई-झिऑनचा उदय झाला, त्यानंतर पॅलेस्टाईनसह इतर देशांमध्ये त्याच्या संघटना दिसू लागल्या.
1919 मध्ये, पक्ष फुटला आणि ज्यू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पोएली झिऑन देखील दिसू लागला. बावीसच्या जूनमध्ये, कॉमिनटर्नच्या कार्यकारी समितीने पोलेशनिस्टांना त्यांचा कार्यक्रम सोडून कॉमिनटर्नमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले. नवीन पक्षाने कार्यकारिणीचे मत ऐकून घेतले. बावीस डिसेंबरमध्ये, तिने स्व-विसर्जनाची घोषणा केली आणि सर्व पक्षीय सदस्यांना RCP (b) मध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले. पक्षाच्या काही नेत्यांनी सर्वसाधारण निर्णय न पाळता पक्ष वाचवण्याचा प्रयत्न केला हे खरे.
4 डिसेंबर, 24 रोजी, OGPU कडील एका नोटच्या आधारे, पॉलिटब्युरोने एक ठराव स्वीकारला:
"EKP (Poalei-Zion) स्वतःच विघटित होत आहे या वस्तुस्थिती लक्षात घेता, GPU च्या उपायांद्वारे त्याचे लिक्विडेशन विचारात घेणे अयोग्य आहे, परंतु NKVD सह त्याची नोंदणी रोखणे देखील अयोग्य आहे."
आणि मुख्य पक्षाने आणखी काही वर्षे कायदेशीररित्या काम केले. तिने Comintern मध्ये स्वतंत्र विभाग म्हणून सामील होण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती अयशस्वी झाली. पोलेई झिओन कार्यकर्त्यांना हळूहळू अटक करण्यात आली, जरी पक्षात पूर्णपणे कम्युनिस्ट, बोल्शेविक विचार असलेले ज्यू तरुण, सोव्हिएत सत्तेला समर्पित होते.
चोवीस, अठ्ठावीस मे रोजी, पॉलिट ब्युरोने तीन दिवसांपूर्वी स्वीकारलेल्या केंद्रीय समितीच्या ऑर्गनायझिंग ब्युरोच्या निर्णयाला मान्यता दिली:
"कायदेशीरपणे विद्यमान पक्ष ECRP (Poalei Zion) नष्ट करण्याच्या गरजेवर मॉस्को समितीच्या निर्णयाशी सहमत आहे."
सव्वीस जूनच्या रात्री, अजूनही पक्षाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाला देशभरात घेतले गेले. पोलेई झिऑनचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
क्रांतीनंतरच्या पहिल्या वर्षांत, अधिका-यांनी सर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यांकांप्रमाणे निष्ठावान ज्यूंशी दयाळूपणे वागले. सोव्हिएत रशिया हे पहिले राज्य होते जिथे त्यांनी सेमिटिझम विरुद्ध लढा दिला आणि जिथे सेमिटिविरोधी लोकांना शिक्षा झाली. खरे आहे, हे फार काळ टिकले नाही.
ज्यूंनी थिएटर, वृत्तपत्रे आणि शाळा तयार केल्या जिथे यिद्दिश बोलले, लिहिले आणि शिकवले गेले. ज्यू सामूहिक शेत आणि ज्यू राष्ट्रीय जिल्हे दिसू लागले. 1928 मध्ये, त्यांनी सुदूर पूर्वेमध्ये एक ज्यू प्रदेश तयार करण्याचा निर्णय घेतला - बिरोबिडझान. इतर देशांतील ज्यू समुदायांनी बिरोबिडझानच्या विकासासाठी पैसे दिले. स्वतःच्या भूमीत मुक्तपणे जगण्याच्या कल्पनेने प्रेरित होऊन इतर देशांतील अनेक यहुदी तेथे गेले. आम्ही पॅलेस्टाईनमधूनही गेलो, जिथे ज्यूंमध्ये क्षीण भावना राज्य करत होत्या - ब्रिटीशांनी मूलत: त्यांची आश्वासने सोडली.
1928 मध्ये पॉलिटब्युरोच्या एका बैठकीत असे ठरले:
“पॅलेस्टाईनमधील पंचाहत्तर ज्यू शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यास परवानगी देण्यासाठी, पीपल्स कमिसरिएट ऑफ ॲग्रिकल्चरला पॅलेस्टाईनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीच्या प्रतिनिधीशी परोपकारी भावनेने वाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून कोणत्याही विनियोगाची आवश्यकता नाही. यासाठी आमच्याकडून."
भूमीवर काम करण्याची संधी मिळविण्यासाठी आणि इतरांना समान समजणाऱ्या पूर्ण वाढलेल्या लोकांसारखे वाटण्यासाठी यहुदी दूरच्या देशांतही प्रवास करण्यास तयार होते.
पब्लिसिस्ट ओटो हेलर यांनी 1931 मध्ये व्हिएन्ना येथे प्रकाशित त्यांच्या “द फॉल ऑफ जेरुसलेम” या पुस्तकात उत्साहाने लिहिले:
“ज्यू टायगाला जात आहेत. जर तुम्ही त्यांना पॅलेस्टाईनबद्दल विचाराल तर ते हसतील. बिरोबिडझानमध्ये कार, रेल्वे आणि जहाजे दिसू लागल्यावर पॅलेस्टाईनची स्वप्ने इतिहासात बुडाली असतील, जेव्हा महाकाय कारखान्यांच्या चिमण्या धुम्रपान करू लागतील...
पुढच्या वर्षी जेरुसलेममध्ये?
इतिहासाने या प्रश्नाचे उत्तर फार पूर्वीपासून दिले आहे. ज्यू सर्वहारा, पूर्व युरोपातील उपाशी कारागीर आता एक वेगळाच प्रश्न उभा करत आहेत: पुढच्या वर्षी - समाजवादी समाजात! ज्यू सर्वहारा वर्गासाठी जेरुसलेम म्हणजे काय?
पुढच्या वर्षी जेरुसलेममध्ये?
पुढील वर्षी - Crimea मध्ये!
पुढच्या वर्षी - बिरोबिडझान मध्ये!”
परंतु प्रयोग यशस्वी झाला नाही - जागा अयोग्यरित्या निवडली गेली, विकासासाठी अयोग्य आणि यहूद्यांना अमूरच्या काठाशी जोडणारे काहीही नव्हते.
काही क्षणी, सोव्हिएत बुद्धिमत्तेला पॅलेस्टाईनमध्ये रस निर्माण झाला: येथेही क्रांती सुरू करणे शक्य आहे का?
तेविसाव्या वर्षाच्या शेवटी, प्रसिद्ध सुरक्षा अधिकारी याकोव्ह सेरेब्र्यान्स्की यांना ओजीपीयूच्या परदेशी विभाग (परदेशी गुप्तचर) मार्फत पॅलेस्टाईनला पाठवण्यात आले. क्रांतीपूर्वी, तो एक कमालवादी समाजवादी-क्रांतिकारक होता आणि मिन्स्क तुरुंगाच्या प्रमुखाच्या हत्येमध्ये भाग घेऊन त्याच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. पॅरिसमधील रशियन लष्करी स्थलांतराचे नेते, माजी व्हाईट आर्मी जनरल अलेक्झांडर कुटेपोव्ह यांचे अपहरण केल्याबद्दल त्याला ऑर्डर ऑफ द रेड बॅनर मिळाला. आणि मग तो पीपल्स कमिसर ऑफ इंटरनल अफेअर्सच्या अंतर्गत एका विशेष गटाचे नेतृत्व करतो - परदेशात तोडफोड आणि दहशत.
याकोव्ह सेरेब्र्यान्स्की दोन वर्षे पॅलेस्टाईनमध्ये राहिला आणि निराश होऊन घरी परतला. पॅलेस्टाईनमधील क्रांती, जी झोपेची आणि अविकसित जागा वाटली होती, ती चांगली वेळ येईपर्यंत किंवा त्याऐवजी तेथे पुरेशी क्रांतिकारी सामग्री येईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
मध्य पूर्व हे जीपीयूच्या पूर्व विभागाच्या हितसंबंधांचे क्षेत्र होते, ज्याचे प्रमुख जान क्रिस्टोफोरोविच पीटर्स होते. मग हा प्रदेश स्टिलियन दिमित्रीविच ट्रायंडोफिलोव्हच्या ताब्यात होता, ज्याने एकविसाव्या वर्षापासून चेकामध्ये सेवा केली. त्यांच्या नंतर, ओजीपीयूच्या परराष्ट्र विभागाच्या पूर्वेकडील क्षेत्राचे नेतृत्व जॉर्जी सर्गेविच अगाबेकोव्ह यांनी केले, जो 1930 मध्ये पश्चिमेकडे पळून गेलेला पहिला सोव्हिएत गुप्तचर अधिकारी होता.
व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या एफ्राइम सोलोमोनोविच गोल्डनशेटिनने पॅलेस्टाईनशी व्यवहार केला. तो अंकारा येथील रहिवासी होता आणि त्याने पॅलेस्टिनी कम्युनिस्टांमध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला. अगाबेकोव्हच्या मते, झिओनिस्ट मॉस्कोमध्ये आले आणि त्यांनी ब्रिटीशांशी लढण्यासाठी शस्त्रे मागितली. परंतु OGPU ने ठरवले की ते ब्रिटीश एजंट आहेत आणि वाटाघाटींमध्ये व्यत्यय आला.
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेत, मोझेस मार्कोविच एक्सेलरॉड, एक प्रसिद्ध अरबवादी, पॅलेस्टिनी प्रकरणांचा प्रभारी होता. त्यांनी मॉस्को युनिव्हर्सिटीच्या लॉ फॅकल्टी आणि इंस्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीजच्या अरबी विभागातून पदवी प्राप्त केली आणि सौदी अरेबियामध्ये काम केले. एक्सेलरॉडने अगाबेकोव्हला सांगितले: “इजिप्तमध्ये, आम्हाला, कैरोमधील ब्रिटीश उच्चायुक्तांकडून अहवालांच्या प्रती मिळतात, तेथील घटनांबद्दल आम्हाला नेहमीच माहिती असते. आमच्याकडे त्याच इंग्रजी स्त्रोतांकडून पॅलेस्टाईनबद्दल माहिती आहे; सीरियाबद्दल आम्हाला कॉन्स्टँटिनोपलमधील फ्रेंच लष्करी अताशेच्या अहवालावरून माहिती मिळते. सीरिया आणि पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांनी अलीकडेच आमचे एजंट संघटित करण्यास सुरुवात केली आहे. ब्लूमकिन आता सहा महिन्यांपासून या देशांचा दौरा करत आहे. त्याने आधीच कोणालातरी भरती केले आहे, परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. ”
ऑक्टोबर 1928 मध्ये, याकोव्ह ग्रिगोरीविच ब्ल्युमकिन, ज्याने 6 जुलै 1918 रोजी सोव्हिएत रशियाच्या सरकारमधील जर्मन दूत, काउंट विल्हेल्म मिरबॅचची हत्या केली, त्याला ओजीपीयूच्या परराष्ट्र विभागाचा बेकायदेशीर रहिवासी म्हणून कॉन्स्टँटिनोपलला पाठवण्यात आले.
कॉन्स्टँटिनोपलमधील कायदेशीर रहिवासी, सोव्हिएत दूतावासाच्या छताखाली काम करणारे, याकोव्ह ग्रिगोरीविच मिन्स्की होते, ज्यांनी अनेक वर्षे गुप्तचर क्षेत्रात काम केले. आणखी एक सुप्रसिद्ध अतिरेकी, नॉम (लिओनिड) इसाकोविच एटिंगन, जो मेजर जनरलच्या पदावर पोहोचला आणि 1951 मध्ये "राज्य सुरक्षा मंत्रालयातील झिओनिस्ट संघटनेशी संबंधित" असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली, तो तुर्की स्टेशनमधून गेला. परंतु त्या सर्वांमध्ये, ब्लमकिनला सहसा सर्वात प्रसिद्ध व्यक्ती म्हणून ओळखले जाते.
6 जुलै, 1818 रोजी दुपारी दोन वाजता, चेका कर्मचारी याकोव्ह ब्ल्युमकिन आणि निकोलाई आंद्रीव (ते प्रतिक्रांतीचा सामना करण्यासाठी विभागाचे छायाचित्रकार होते) जर्मन दूतावासात आले. त्यांनी एक आज्ञापत्र सादर केले, ज्यामध्ये झेर्झिन्स्कीची स्वाक्षरी आणि चेकाचा शिक्का होता आणि राजदूत मीरबाख यांच्याशी भेटीची मागणी केली. जर्मन राजदूताने एका छोट्या दिवाणखान्यात त्यांचे स्वागत केले.
"मी त्याच्याशी बोललो, त्याच्या डोळ्यात पाहिले," ब्ल्युमकिन नंतर म्हणाला, "आणि स्वतःला म्हणालो: मला या माणसाला मारले पाहिजे. माझ्या ब्रीफकेसमधील कागदांपैकी एक ब्राउनिंग होता. “हे मिळवा,” मी म्हणालो, “हे कागदपत्रे आहेत,” आणि पॉइंट-ब्लँक रेंजवर गोळीबार केला. जखमी मीरबाच मोठ्या दिवाणखान्यात धावत गेला, त्याचा सचिव खुर्चीच्या मागे कोसळला. मोठ्या दिवाणखान्यात मीरबाच पडला आणि मग मी संगमरवरी मजल्यावर ग्रेनेड फेकला ... "
डाव्या समाजवादी क्रांतिकारकांच्या सशस्त्र उठावाचा हा संकेत होता. बोल्शेविकांचे एकमेव राजकीय सहयोगी असलेले सामाजिक क्रांतिकारक, जर्मनीशी शांतता करारावर रागावले.
ब्लुमकिनने दूतावासात सादर केलेल्या आदेशावर झेर्झिन्स्कीची स्वाक्षरी बनावट होती, परंतु शिक्का खरा होता. हे चेकचे उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव अलेक्झांड्रोविच अलेक्झांड्रोविच (खरे नाव दिमित्रीव्हस्की, पक्षाचे टोपणनाव पियरे ऑरेंज), एक डावे समाजवादी क्रांतिकारक, ज्यांना त्याच्या सभ्यता आणि प्रामाणिकपणाबद्दल आदर होता, याच्या आदेशाशी जोडले होते.
चेकामध्ये, व्याचेस्लाव अलेक्झांड्रोविच "पदसिद्ध गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी" विभागाचे प्रमुख होते. तो एक निःस्वार्थ व्यक्ती होता, त्याने जागतिक क्रांती आणि सामान्य हिताचे स्वप्न पाहिले होते. तो डाव्या समाजवादी क्रांतिकारकांच्या बंडाचा आणि मीरबाखच्या खुनाचा वसंत होता.
झेर्झिन्स्कीने चौकशीदरम्यान स्पष्ट केले:
“समाजवादी क्रांतिकारकांच्या स्पष्ट मागणीनुसार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अलेक्झांड्रोविचची कमिशनमध्ये ओळख झाली होती. त्याने एक मोठा सील ठेवला होता, जो माझ्या कथित नावावर खोट्या आयडीशी जोडलेला होता, ज्याच्या मदतीने ब्ल्युमकिन आणि अँड्रीव्ह यांनी खून केला. डाव्या समाजवादी क्रांतिकारकांच्या केंद्रीय समितीच्या शिफारशीनुसार ब्लमकिन यांना आयोगात स्वीकारण्यात आले.
वयाच्या सतराव्या वर्षी, फेब्रुवारी क्रांतीनंतर, याकोव्ह ब्लमकिन डाव्या सामाजिक क्रांतिकारकांमध्ये सामील झाले. एक वर्षानंतर, जून 1918 मध्ये, जर्मन हेरगिरीचा प्रतिकार करण्यासाठी त्यांना चेक विभागाचे प्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली. तो खूप सक्रियपणे कार्य करू लागला, परंतु एक समाजवादी क्रांतिकारक म्हणून, त्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीनंतर विभाग रद्द करण्यात आला. ब्लमकिन कामाविना राहिले.
ब्ल्युमकिनने दहशतवादी हल्ल्याची कारणे स्पष्ट केली: “मी जर्मनीशी वेगळ्या शांततेचा विरोधक आहे आणि मला वाटते की रशियासाठी ही लाजिरवाणी शांतता भंग करण्यास आम्ही बांधील आहोत...
पण समाजवादी म्हणून माझ्या सामान्य आणि मूलभूत हेतूंव्यतिरिक्त, इतर हेतू देखील मला या कृतीकडे ढकलतात. अँटी-सेमिटिक ब्लॅक शेकडो, ज्यांपैकी बरेच जर्मनोफाइल आहेत, त्यांनी युद्धाच्या सुरुवातीपासून ज्यूंवर जर्मनोफिलिझमचा आरोप केला आहे, आता ते बोल्शेविक धोरणांसाठी आणि जर्मन लोकांसोबत वेगळ्या शांततेसाठी ज्यूंना जबाबदार धरतात.
म्हणून, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कमध्ये बोल्शेविकांनी रशिया आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या विश्वासघाताविरुद्ध ज्यूचा निषेध विशेष महत्त्वाचा आहे. मी, एक ज्यू आणि एक समाजवादी या नात्याने, या निषेधाच्या कृतीची पूर्तता स्वत:वर घेतो.”
डाव्या सामाजिक क्रांतिकारकांचे बंड दडपून, अलेक्झांड्रोविच आणि इतर बारा लोकांना गरम हाताने गोळ्या घालण्यात आल्या. ब्ल्युमकिन आणि अँड्रीव्ह युक्रेनला पळून गेले. अँड्रीव्ह टायफसने आजारी पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला. ब्लूमकिनने हेटमन स्कोरोपॅडस्कीच्या हत्येच्या अयशस्वी प्रयत्नात भाग घेतला. क्रांतिकारी न्यायाधिकरणाने त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 1919 च्या वसंत ऋतूत त्यांनी चेकाला कबूल केले. 19 मे रोजी, ऑल-रशियन केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या प्रेसीडियमने ब्लमकिनचे पुनर्वसन केले.
त्यांनी दक्षिणी आघाडीवर काम केले, रेड आर्मीच्या मिलिटरी अकादमीमध्ये शिक्षण घेतले आणि सैन्य आणि नौदल व्यवहार ट्रॉत्स्कीसाठी पीपल्स कमिसारच्या सचिवालयात काम केले. तेवीस मध्ये त्याला OGPU च्या परराष्ट्र विभागात नेण्यात आले. साहित्यिक वर्तुळात त्यांचे अनेक मित्र होते, कॉमिनटर्नच्या कार्यकर्त्यांमध्ये, ज्यांनी त्यांचे मनापासून कौतुक केले.
कॉमिंटर्न एजंट व्हिक्टर सर्ज (व्हिक्टर लव्होविच किबालचिच) यांनी लिहिले, “मला याकोव्ह ग्रिगोरीविच ब्ल्युमकिन माहीत होते आणि माझ्यावर प्रेम होते. “उंच, हाडाचा, धाडसी, प्राचीन इस्रायली योद्धाच्या अभिमानास्पद व्यक्तिरेखेसह, त्याने मेट्रोपोल हॉटेलमधील चिचेरिनच्या बाजूला असलेल्या बर्फाच्या खोलीवर कब्जा केला. गुप्त मोहिमेसाठी तो पूर्वेकडे जाण्याच्या तयारीत होता.”
कॉन्स्टँटिनोपलमध्ये त्याच्या कार्याभोवती अनेक अफवा आहेत, परंतु ब्लूमकिनने परदेशी गुप्तचरांचा निवासी म्हणून फक्त एक वर्ष घालवले. त्याच्याकडे फार काही करायला वेळ नव्हता. अगाबेकोव्हच्या म्हणण्यानुसार, पॅलेस्टाईनमध्ये त्याचा एकच एजंट होता - जाफामधील बेकरीचा मालक.
ब्लुमकिनची कारकीर्द संपली जेव्हा कॉन्स्टँटिनोपलमध्ये त्याने देशातून हद्दपार झालेल्या ट्रॉटस्कीशी गुप्तपणे भेट घेतली आणि मॉस्कोला पत्रे घेऊन लेव्ह डेव्हिडोविचच्या माजी समर्थकांना भेटण्याचे मान्य केले.
प्रदीर्घ अनुपस्थितीनंतर मॉस्कोमध्ये आल्यावर, त्याला देशात झालेल्या बदलांचे सार समजले नाही. त्याच्यासाठी, ट्रॉटस्की आणि त्याचे सहकारी पक्षाचे अलीकडील नेते होते, जे बहुमताशी असहमत होते, परंतु यामुळे ते शत्रू बनले नाहीत. ब्लमकिनला त्याच्या भोळेपणाबद्दल कठोर शिक्षा झाली. त्याने जवळच्या लोकांना ट्रॉटस्कीबरोबरच्या संभाषणाबद्दल सांगायला सुरुवात केली. परदेशी विभागाच्या कर्मचाऱ्यासह, एलिझावेटा युलिव्हना गोर्स्काया. दुसऱ्या दिवशी तिने वरिष्ठांना कळवले.
पंधराव्या ऑक्टोबर, एकोणतीस तारखेला कझान स्टेशनजवळच्या रस्त्यावर गोर्स्कायाबरोबरच्या पुढील भेटीदरम्यान, ब्लमकिनला अटक करण्यात आली. स्टॅलिनने चाचणी न करता केले.
5 नोव्हेंबर रोजी, पॉलिटब्युरोने निर्णय घेतला:
"अ) OGPU ला हे स्पष्ट करा की ब्लमकिनचे देशद्रोही सोव्हिएत विरोधी कार्य शोधण्यात आणि नष्ट करण्यात ते अयशस्वी झाले.
b) ब्लमकिनला अटक करावी.
c) OGPU ला गोर्स्कायाच्या वर्तनाचे नेमके स्वरूप स्थापित करण्यास सांगा.”
ट्रॉटस्कीबरोबरची भेट हा जर्मन राजदूताच्या हत्येपेक्षा जास्त धोकादायक गुन्हा म्हणून ओळखला गेला होता.
या कथेने एलिझावेटा गोर्स्कायाला हानी पोहोचवली नाही. उलट, ओजीपीयूने तिच्या वागण्याचे खूप कौतुक केले. तिचा पहिला नवरा, ज्याचे आडनाव तिने घेतले होते, त्याने लंडन स्टेशनवर सेवा केली. दुस-यांदा तिने राज्य सुरक्षा अधिकारी वसिली मिखाइलोविच झारुबिनशी देखील लग्न केले, जे जनरल पदापर्यंत पोहोचले.
त्याच वेळी, पूर्व परदेशी गुप्तचर विभागाचे नेतृत्व बदलण्यात आले. 31 ऑक्टोबर रोजी जॅन पीटर्स यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त करण्यात आले. 6 नोव्हेंबर रोजी, विभागाचे प्रमुख टोरिचन मिखाइलोविच डायकोव्ह होते. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीनंतर, 10 सप्टेंबर 1930 रोजी, पूर्व विभागाचे विघटन करून ओजीपीयूच्या एका विशेष विभागात विलीनीकरण केले गेले आणि काउंटर इंटेलिजेंस कार्य केले गेले. सर्व बुद्धिमत्ता परराष्ट्र खात्यात केंद्रित होती.
5 फेब्रुवारी, 1930 रोजी, पॉलिटब्युरोने ओजीपीयूच्या परराष्ट्र विभागाच्या कामावर पहिला तपशीलवार ठराव स्वीकारला, ज्यामध्ये सोव्हिएत गुप्तचरांच्या कार्याच्या मुख्य दिशानिर्देशांची रूपरेषा होती. मध्य पूर्व या यादीत नव्हते.
सव्वीस, चौतीस मे रोजी, पॉलिट ब्युरोने लष्करी गुप्तचरांच्या कार्यावर तपशीलवार ठराव स्वीकारला. रेड आर्मीच्या IV संचालनालयाच्या कामाच्या मुख्य क्षेत्रांच्या यादीमध्ये मध्य पूर्वेतील काम देखील समाविष्ट नव्हते.
Haganah (भूमिगत लढाऊ दल ज्याने नंतर इस्रायल संरक्षण दलांना जन्म दिला) चे काही सदस्य मॉस्कोला गेले आणि खात्रीपूर्वक कम्युनिस्ट म्हणून परतले. परंतु एकंदरीत संघटना कॉमिनटर्नच्या नियंत्रणाखाली आली नाही, जरी अनेक पॅलेस्टिनी ज्यू समाजवादी विचारांना चिकटून होते. Haganah चे सदस्य एकतर सामूहिक शेती सारख्या कृषी सहकारी संस्था (किबुत्झिम) मध्ये काम करत होते किंवा डाव्या विचारसरणीच्या कामगार संघटनांचे सदस्य होते (हिस्टाद्रुत - जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर).
किबुट्झ म्हणजे “प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमतेनुसार, प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार” या कम्युनिस्ट तत्त्वावर आधारित समझोता. रशिया, पोलंड आणि रोमानिया येथील तरुण ज्यूंनी आपल्या घाम आणि रक्ताने अल्प पॅलेस्टिनी भूमीला भरपूर प्रमाणात खतपाणी घातले. एवढ्या मोठ्या खर्चाने आणि एवढ्या आत्मत्यागाने पृथ्वीवर सुखी समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न याआधी लोकांनी कधीच केला नव्हता.
ऑगस्ट 23 मध्ये, इस्रायलचे भावी पहिले पंतप्रधान, डेव्हिड बेन-गुरियन, हे देखील मॉस्कोला गेले: हिस्टाद्रुट प्रतिनिधी मंडळाने ऑल-युनियन कृषी आणि हस्तकला प्रदर्शनात पॅलेस्टिनी कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले. युनायटेड ज्यू लेबर फेडरेशन ऑफ पॅलेस्टाईनच्या कार्यकारी समितीने त्यांना दिलेले प्रमाणपत्र जतन केले गेले आहे:
“आम्ही याद्वारे प्रमाणित करतो की मेसर्स. युनायटेड ज्यू लेबर फेडरेशन ऑफ पॅलेस्टाईनचे मुख्य सचिव डी. बेन-गुरियन आणि केंद्रीय ग्राहक सहकारी "गमशबीर" चे संचालक मीर रुटबर्ग यांना मॉस्को कृषी प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी आणि युनायटेडचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठी आमच्याकडून नियुक्त केले आहे. फेडरेशन, "गमशबीर", कामगार बँक आणि इतर संस्था फेडरेशन, पॅलेस्टाईन आणि रशिया यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात सरकार आणि व्यावसायिक संस्थांशी वाटाघाटी करण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास, एक रशियन-पॅलेस्टिनी व्यापारी कंपनी स्थापन करण्यासाठी.
बेन-गुरियन आणि त्याच्या साथीदारांनी कॅन केलेला फळे, तंबाखू, केळी, ऑलिव्ह ऑइल, लीफ तंबाखू, वाइन, बदाम, लिंबू आणि संत्री मॉस्कोला आणली (अधिक तपशीलांसाठी, “स्रोत”, 1993, क्रमांक 1 पहा).
शिष्टमंडळाने रशिया आणि पॅलेस्टाईनमधील व्यापार संबंधांच्या इतिहासावरील मुख्य प्रदर्शन समितीच्या परराष्ट्र विभागासाठी प्रमाणपत्र संकलित केले, ज्यामध्ये असे नमूद केले की पॅलेस्टाईन औद्योगिक वस्तू आणि बांधकाम साहित्याच्या विक्रीसाठी रशियासाठी फायदेशीर बाजारपेठ बनू शकते.
बेन-गुरियन व्यापारापेक्षा राजकारणात अधिक यशस्वी होता. ट्रिपमुळे कराराचा निष्कर्ष निघाला नाही. पण तिने मजबूत राजकीय छाप सोडली.
तरुण डेव्हिड बेन-गुरियनचे विचार समाजवाद आणि आदर्शवादी झिओनिझमचे विलक्षण मिश्रण दर्शवतात.
इस्रायलचे भावी पंतप्रधान म्हणाले, “केवळ कामगार वर्गाला संघटित करणे आवश्यक नाही, तर त्याला शिक्षित करणे आणि पॅलेस्टाईनमध्ये एकत्र करणे देखील आवश्यक आहे.
त्यांनी लेनिनचे कौतुक केले आणि असा विश्वास होता की कम्युनिझम ज्यूंना सेमेटिझमपासून संरक्षण करेल. इस्रायल आणि ज्यूंबाबतच्या सोव्हिएत धोरणाबाबत त्याला अजूनही कडवट निराशा अनुभवावी लागली...
कॉमिनटर्नलाही पॅलेस्टाईनमध्ये विशेष रस नव्हता, कारण तेथे क्रांतिकारी चळवळीच्या उदयाची फारशी आशा कोणालाही नव्हती.
5 जुलै 2020 रोजी, कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलच्या कार्यकारी समितीच्या तथाकथित स्मॉल ब्युरोने पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अलीकडील सचिव एलेना दिमित्रीव्हना स्टॅसोव्हा यांना मध्य पूर्व ब्यूरोचे आयोजन करण्याची सूचना केली. स्मॉल ब्यूरो ही कॉमिनटर्नची प्रशासकीय संस्था होती, ज्याचे अध्यक्ष ग्रिगोरी इव्हसेविच झिनोव्हिएव्ह होते, ते पॉलिटब्युरोचे सदस्य होते आणि लेनिनच्या जवळच्या लोकांपैकी एक होते.
मिडल ईस्ट ब्युरो, काम करण्यास वेळ न देता, कॉमिनटर्नच्या दुसऱ्या काँग्रेसने रद्द केले.
एकवीस जानेवारी मध्ये, Comintern कार्यकारी समितीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात मध्य पूर्व विभाग तयार करण्यात आला. नंतर त्याचे रूपांतर पूर्वेकडील क्षेत्रात झाले.
या क्षेत्राचे प्रमुख जॉर्जी इव्हानोविच सफारोव होते, ज्यांचे प्राच्य घडामोडींचे ज्ञान अत्यंत मूल्यवान होते. जेव्हा तीसच्या दशकाच्या सुरुवातीस पॉलिटब्युरो "औपनिवेशिक किंवा अर्ध-औपनिवेशिक लोकांच्या" (आता ते आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे लोक म्हणतील) च्या नवीन इतिहासावर पाठ्यपुस्तक तयार करण्याशी संबंधित होते, तेव्हा त्यांनी माजी सदस्य कार्ल राडेक यांना नियुक्त केले. ब्रिगेडचे नेतृत्व करण्यासाठी केंद्रीय समिती आणि कॉमिनटर्नची कार्यकारी समिती.
शास्त्रज्ञांच्या कार्याशी परिचित झाल्यानंतर, राडेकने चौतीसच्या सप्टेंबरमध्ये स्टॅलिनला एक पत्र लिहिले:
“जर तुम्ही ठरवलेल्या मुदतीचा आग्रह धरत असाल, म्हणजे पुस्तक पुढच्या वर्षी जूनपर्यंत तयार होईल, तर ते फक्त दोनच जणांनी लिहावे - सफारोव आणि मी. मला माहित आहे की बरेच कॉमरेड सफारोवबद्दल शंका व्यक्त करतात. पण मला वाटते की या शंकांचा अधिक संबंध त्याच्या युक्तीने अंडरफ्लाय किंवा ओव्हरफ्लाय करण्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीशी आहे. जपान, चीन आणि भारताच्या इतिहासावरील साहित्याच्या परिचयाच्या बाबतीत, तो आपल्या सर्व लोकांपेक्षा वरचा आहे.
जॉर्जी सफारोव्ह झिनोव्हिएव्हच्या जवळ होता. बाविसाव्या वर्षी, त्यांची एकाच वेळी लेनिनग्राडस्काया प्रवदाच्या संपादकपदी नियुक्ती झाली आणि कॉमिनटर्न प्रकरणांमध्ये त्यांचा फारसा सहभाग नव्हता. झिनोव्हिएव्हला सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर, सफारोव्हलाही त्यांचे पद गमवावे लागले आणि त्यांना दूतावासाचे सचिव म्हणून चीनमध्ये, नंतर तुर्कीला पाठवण्यात आले. 29 मध्ये त्याला कॉमिनटर्नच्या कार्यकारी समितीच्या उपकरणात परत करण्यात आले, जिथे त्याने डिसेंबर 34 मध्ये अटक होईपर्यंत काम केले.
तेवीस मे मध्ये, पूर्व विभागाचे नेतृत्व राडेक यांच्याकडे होते, एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीनंतर, चोवीस मार्चच्या सुरुवातीला, त्यांची जागा अलीकडील डेप्युटी पीपल्स कमिसर फॉर नेव्हल अफेयर्स आणि अफगाणिस्तानमधील पूर्णाधिकारी दूत फ्योदोर फेडोरोविच रास्कोलनिकोव्ह यांनी घेतली होती, ज्यांनी त्यांचा वापर केला. एफ. पेट्रोव्ह हे टोपणनाव.
मार्च 1926 मध्ये, दुसर्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून, मध्य आणि सुदूर पूर्वेसाठी सचिवालय तयार केले गेले. अठ्ठावीसाव्या वर्षी, पूर्व कर्जदार सेक्रेरिएट, ज्याला आता प्रादेशिक विभाग म्हणतात, रास्कोलनिकोव्हच्या जागी ओटो विल्हेल्मोविच कुसीनेन, जवळजवळ एकमेव प्रमुख कॉमिनटर्न सदस्य होते ज्यांचे जगणे नियत होते. तो स्टॅलिन, ख्रुश्चेव्ह आणि ब्रेझनेव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली राहिला. युरी व्लादिमिरोविच एंड्रोपोव्हची दखल घेण्यासाठी आणि प्रचार करण्यासाठी ओळखले जाते.
पण कॉमिंटर्न प्राच्यविद्यावाद्यांना प्रामुख्याने चीन, जपान आणि भारतामध्ये रस होता. मध्य पूर्व मध्ये - इराण, अफगाणिस्तान आणि तुर्की. मध्यपूर्वेत जे घडत होते ते तुर्कस्तानकडून - आणि अगदी जवळून नाही - निरीक्षण केले गेले.
8 ऑगस्ट 2020 रोजी, Comintern उपकरणामध्ये (ज्याला आंतरराष्ट्रीय संप्रेषण विभाग असेही म्हणतात) एक गुप्त विभाग तयार करण्यात आला. परदेशी कम्युनिस्ट पक्षांशी बेकायदेशीर संबंध राखणे, सूचना, साहित्य, पैसा, शस्त्रे त्यांना पाठवणे आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची विदेशात वाहतूक करणे हे या विभागाचे कार्य आहे. विभागाची कुरिअर सेवा होती. विभागाने आपल्या लोकांना खोटे पासपोर्ट पुरवले आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित घरे भाड्याने दिली. मूलत:, ही उत्कृष्ट क्षमता आणि चांगले बजेट असलेली आणखी एक विशेष सेवा होती. विभागाने राजकीय आणि लष्करी गुप्तचरांशी जवळून काम केले.
कॉन्स्टँटिनोपलमध्ये मध्य पूर्वेतील एक संप्रेषण बिंदू स्थापित केला गेला. 2 मे 21 पासून जोसेफ (ओसिप) अरोनोविच पायटनित्स्की या विभागाचे प्रमुख होते.
एकोणीस मध्ये, पॅलेस्टाईनच्या सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टीची स्थापना झाली, दोन वर्षांनंतर त्याचे नाव कम्युनिस्ट ठेवण्यात आले. बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात असलेल्या पक्षाचे प्रमुख जोसेफ बर्जर होते, त्यांनी बर्झिलाई नावाने काम केले. त्याचा जन्म क्राको येथे झाला, विसाव्या वर्षी तो पॅलेस्टाईनला गेला, जिथे त्याला रस्त्याच्या बांधकामावर कामगार म्हणून नोकरी मिळाली.
बर्गर अनेक वेळा मॉस्कोला आला आणि स्टॅलिनने स्वतः 1929 मध्ये त्याच्याशी बोलले. मॉस्कोच्या दिशेने, बर्जरने पार्टीचे "अरबीकरण" करण्याचा प्रयत्न केला. बत्तीसाव्या वर्षी त्याला मॉस्कोला परत बोलावण्यात आले. त्यांनी Comintern मध्ये काम केले. 35 मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. त्यांनी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली, पण त्याला गोळी मारली नाही.
बर्जर (बार्झिलाई) यांनी सोव्हिएत शिबिरांमध्ये एकवीस वर्षे सेवा केली. छप्पन मध्ये त्यांचे पुनर्वसन झाले. त्याला पोलंडला जाण्याची परवानगी मिळाली कारण त्याचा जन्म क्राकोमध्ये झाला होता. एक वर्षानंतर, त्याने इस्रायलला जाण्याची परवानगी मागितली.
22 जून 1957 रोजी, इस्रायली कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस मिकुनिस तेल अवीव अब्रामोव्हमधील सोव्हिएत राजदूतांकडे पोलवर प्रभाव टाकण्याची विनंती घेऊन आले जेणेकरून ते बर्जरला सोडू नयेत.
“बार्झिलाई सोव्हिएत युनियनशी वैर आहे,” मिकुनिसने राजदूताला स्पष्ट केले. कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसच्या उद्घाटनावेळी सोव्हिएत फॅसिस्टांच्या हातून मारल्या गेलेल्यांच्या स्मृतीचा सन्मान करण्यात यावा अशी त्यांची मागणी आहे. या व्यक्तीच्या आगमनाने हानीशिवाय काहीही होणार नाही”...
ताश्कंदमध्ये जन्मलेले जेराचमील लुकाचेर कम्युनिस्ट पक्षात लढाऊ कामात गुंतले होते. पहिल्या महायुद्धात त्यांनी तुर्की सैन्यात काम केले. त्याच्या भूमिगत क्रियाकलापांची सुरुवात या वस्तुस्थितीपासून झाली की तेविसाव्या वर्षी त्याने ज्यू पोग्रोमसाठी जबाबदार असलेल्या तुर्की पोलिस तुफिक बेची हत्या केली. तो जर्मनीला गेला, जिथे तो कम्युनिस्टांमध्ये सामील झाला. पॅलेस्टाईनमध्ये परत आल्यावर, लुकाचर कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाला आणि ज्यू स्थायिकांसाठी भूमिगत लष्करी शाळेसाठी अभ्यासक्रम तयार केला. 1931 मध्ये, त्याला सोव्हिएत युनियनमध्ये हद्दपार करण्यात आले आणि त्याच्या सर्व खुणा नष्ट झाल्या.
ॲडॉल्फ क्रॉस आणि कॉन्स्टँटिन वेइस (अविगडोर) यांनी सोव्हिएत युनियनमधून आलेल्या ज्यूंच्या गटासह पॅलेस्टाईनमध्येही काम केले. सोव्हिएत युनियनच्या समर्थकांचे गट तयार करणे हे प्रारंभिक कार्य होते. त्याच वेळी, त्यांनी शेजारच्या इजिप्तमध्ये कम्युनिस्ट चळवळ तयार केली - आणि अगदी यशस्वीरित्या -.
एविगडोर काही काळ इजिप्शियन कम्युनिस्ट पक्षाचा नेता होता. तथापि, कम्युनिस्ट अरबांनी ज्यूंना परके लोक मानले आणि लवकरच त्यांची सुटका झाली. काही इजिप्शियन कम्युनिस्ट नंतर हिटलरचे प्रशंसक बनले कारण त्याने ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला आणि ज्यूंचा नाश केला (प्राध्यापक जी. कोसाच यांचे “रेड फ्लॅग ओव्हर द मिडल इस्ट?” हे पुस्तक पहा)
कम्युनिस्ट यहुदी कामगार अरबांना वर्गसंघर्षातील सहयोगी म्हणून पाहत होते. पण अरबांना वर्गीय भावनांमध्ये रस नव्हता. ते पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंच्या विरोधात पोग्रोममध्ये सहभागी झाले होते. म्हणून, डाव्या विचारांच्या ज्यूंमध्ये, "सर्वहारा झिओनिझम" तयार झाला. त्यांनी साम्यवादावर विश्वास ठेवला, परंतु ते केवळ स्वतःवर अवलंबून राहू शकतात हे पाहिले.
पोलेई झिऑन पक्षाच्या प्रतिनिधींनी कॉमिनटर्नशी जवळचे संबंध शोधले. ते Comintern काँग्रेसमध्ये आले आणि बोलले. परंतु पोलेशनिस्टांनी ज्यू सर्वहारा वर्गाचा संघर्ष अरब बहुसंख्य लोकांच्या संघर्षापासून वेगळा केल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका झाली. कॉमिन्टर्नने झिओनिझमला निर्णायक नकार देण्याची मागणी केली आणि पोआले झिओनला "संपूर्ण जगाच्या समाजवादी-भिमुख ज्यू सर्वहारा वर्गाची" संघटना म्हणून मान्यता दिली नाही.
राष्ट्रीय आणि औपनिवेशिक प्रश्नावरील कॉमिनटर्नच्या द्वितीय काँग्रेसच्या प्रबंधात असे म्हटले आहे: "पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य निर्माण करण्याच्या नावाखाली झिओनिझम, पॅलेस्टाईनमधील अरब श्रमिक लोकांचा ब्रिटिश शोषणासाठी बळी देतो."
परंतु अरब राष्ट्रीय चळवळीला पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते, कारण त्यात प्रामुख्याने शेतकरी होते (जी. कोसाच यांचे “रेड फ्लॅग ओव्हर द मिडल इस्ट?” हे पुस्तक पहा).
कम्युनिस्टांनी पोआले झिऑनपासून वेगळे होऊन स्वतःचा पक्ष निर्माण केला. वुल्फ एव्हरबुख पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस बनले. पहिल्या महायुद्धात त्यांनी रशियन सैन्यात सेवा दिली. वयाच्या बाविसाव्या वर्षापासून तो पॅलेस्टाईनमध्ये राहत होता.
एव्हरबुख हा पहिला ज्यू कम्युनिस्ट आहे ज्याने अरबांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला, पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षात कोणतेही अरब नव्हते; 1925 मध्ये प्रथम अरब प्रवेश करण्यात आला. पॅलेस्टिनी कम्युनिस्टांनी लगेचच अरब कामगारांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
“ज्यू कामगार, क्रांतीचा सैनिक,” असे एका पत्रकात म्हटले आहे, “ब्रिटिश, ज्यू आणि अरब फायनान्सर विरुद्धच्या संघर्षात आपला सहयोगी म्हणून आपला हात पुढे करतो. त्याचं आणि तुमचं नशीब एकच आहे..."
पण अरब आणि ज्यू कामगार वर्गाची संयुक्त आघाडी निर्माण करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले.
पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांपैकी एक बनलेल्या महमूद अल-अत्राश यांनी लिहिले, “अरब श्रमिक जनता, ज्यांची नावे चैम, अब्राहम आणि इसहाक होती त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. ते त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जाऊ शकले नाहीत. जर हे लोक राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी सर्वोत्कृष्ट सेनानी होते. अरब जनतेसाठी, ते राष्ट्रीय अल्पसंख्याक होते ज्यांना साम्राज्यवादाने अरब लोकांच्या खर्चावर प्रचंड विशेषाधिकार दिले होते..."
महमूद अल-अत्राश यांनी मॉस्कोमध्ये तीन वर्षे कम्युनिस्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ द टॉयलर ऑफ द ईस्टमध्ये शिक्षण घेतले, त्यानंतर त्यांना पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे भावी सरचिटणीस, रिदवान अल-हेलू, अगदी झिओनिझमविरूद्धच्या लढाईत एक साधन बनवण्यासाठी पक्षात सामील झाले. त्यांनी ज्यू कम्युनिस्टांवर अविश्वास ठेवला आणि अरबांनी पक्षाचे नेतृत्व करावे असा आग्रह धरला. मॉस्कोमधील कॉमिनटर्नच्या कार्यकारी समितीनेही असेच मत मांडले. ज्यूंना हळूहळू पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातून बाहेर काढण्यात आले.
सोळा, एकोणतीस ऑक्टोबर रोजी, कॉमिनटर्नच्या कार्यकारी समितीच्या राजकीय सचिवालयाने "अरबिस्तानमधील बंडखोर चळवळीवर" ठराव मंजूर केला.
पॅलेस्टाईनमधील ज्यू-विरोधी अशांतता, जेव्हा अरबांनी ज्यूंना ठार मारले, तेव्हा कोमिंटर्नने बुर्जुआ-लोकशाही क्रांतीची सुरुवात म्हणून, अरब लोकांची एक महान मुक्ती चळवळ म्हणून मूल्यांकन केले.
त्यांनी पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून त्वरीत "अरबीकरण" आणि अरब राष्ट्रवादीसह सहकार्याची मागणी केली. निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. 1935 च्या शरद ऋतूत, पॅलेस्टिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने "सर्व अरब आणि त्यांचे मित्र साम्राज्यवादाच्या विरोधात एकत्र येण्यासाठी" आवाहन स्वीकारले. केंद्रीय समितीने "झायोनिझमच्या उच्चाटनासाठी, ज्यूंचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि सर्व झिओनिस्टांच्या निःशस्त्रीकरणासाठी" संघर्ष सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला. पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंचे आगमन हे साम्राज्यवादी षड्यंत्र म्हणून पाहिले जात होते, ज्याचा उद्देश "जगातील या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात प्रतिगामी सोव्हिएत विरोधी आघाडी निर्माण करणे" हा होता.
यानंतर, पॅलेस्टिनी अरब कम्युनिस्टांनी जेरुसलेमचे मुफ्ती, अमिन अल-हुसेनी यांच्याशी संपर्क स्थापित केला, जो ज्यूंचा द्वेष करत होता आणि शेवटी हिटलरशी युती केली.
पक्षांतर्गत ज्यू आणि अरब यांच्यात संयुक्त कार्य अशक्य झाले.
कम्युनिस्ट पक्षाचा आणखी एक नेता, नाचुम लेश्चिन्स्की, यांचा जन्म क्रिव्हॉय रोग येथे झाला. बर्जरप्रमाणेच तो वयाच्या बाविसाव्या वर्षापासून पॅलेस्टाईनमध्ये राहत होता. लेश्चिंस्की कॉमिनटर्न कार्यकारी समितीच्या पूर्व विभागात कामावर गेले. 1929 मध्ये त्यांनी सोव्हिएत नागरिकत्व बहाल करण्यास सांगितले.
1930 मध्ये, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी वुल्फ एव्हरबुखला सोव्हिएत रशियाला हद्दपार केले, जेथे दडपशाहीच्या काळात त्याचा मृत्यू झाला.
 
फिल्बी सीनियर, फिल्बी जूनियर आणि वहाबी
पॅलेस्टाईनमध्ये सामील असलेले अनेक ब्रिटिश राजकारणी, मुत्सद्दी, लष्करी अधिकारी आणि गुप्तचर अधिकारी झिओनिझमचे आक्रमक विरोधक होते. त्यापैकी, प्रसिद्ध सोव्हिएत गुप्तचर अधिकारी यांचे वडील सर जॉन फिल्बी सीनियर यांनी एक प्रमुख स्थान व्यापले.
जॉन फिल्बीने मध्यपूर्वेच्या इतिहासात महत्त्वाची, थोडीशी माहिती असल्यास, भूमिका बजावली. ते सौदी अरेबियाच्या संस्थापकांपैकी एक होते.
फिल्बीचा जन्म सिलोन (आता श्रीलंका) येथे झाला आणि त्यांनी भारतातील ब्रिटिश वसाहती प्रशासनासाठी काम केले. त्याची कारकीर्द चांगली जात नव्हती आणि त्याने बगदादला जाण्याची ऑफर आनंदाने स्वीकारली. 1915 मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या शिखरावर ते तेथे पोहोचले.
बगदादमध्ये फिल्बीने हेरगिरीचे जग शोधून काढले. कारस्थानाच्या जाळ्यात तो पाण्यातल्या माशासारखा वाटला. तो अरबी भाषेत अस्खलित होता आणि बऱ्याचदा बेडूइन वेशभूषा करत असे. एखाद्याने गंमत केली म्हणून, त्याचे युरोपियन मूळ सोडून दिलेली एकमेव गोष्ट म्हणजे त्याचे पाय पुरेसे घाण नव्हते. जॉन फिल्बी, एक अरब म्हणून भासवत, सप्टेंबर 1920 मध्ये पूर्वेकडील लोकांच्या पहिल्या काँग्रेसमध्ये बाकूला भेट दिली, जिथे तीस देशांतील दोन हजार प्रतिनिधी होते.
फिल्बी सीनियर एक विलक्षण व्यक्ती होती.
शत्रू त्याच्या अपारंपरिक लैंगिक अभिमुखतेबद्दल बोलले. किंवा त्याऐवजी, त्यांनी असा युक्तिवाद केला, अंथरुणावर पुरुषांना त्याला स्त्रियांपेक्षा कमी रस नाही. गुप्तचर इतिहासकार लिहितात की जेव्हा अमेरिकन गुप्तचर सेवा समलैंगिकांना आगीसारख्या घाबरत होत्या आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत कारण त्यांना ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते, तेव्हा ब्रिटिश गुप्तचरांनी याउलट अशा लोकांना स्वेच्छेने स्वीकारले. यामुळे ब्रिटीश बुद्धिमत्तेला बंद पुरुष क्लबचा आत्मा मिळाला - केवळ स्वतःसाठी.
ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांनी अरब जगाला प्रभावाच्या क्षेत्रात विभागले. फिल्बीला ते आवडले नाही. ते अरबांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचे समर्थक होते. बाल्फोर घोषणेवर तो आणखी असमाधानी होता: लहान पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या फायद्यासाठी इंग्लंडने अरबांशी भांडू नये असा त्याचा विश्वास होता.
अरबस्तानातील ब्रिटीशांचा एक विश्वासार्ह सहयोगी होता - मक्का आणि मदिना येथील पवित्र स्थळांचा रक्षक, जेथे मुस्लिम जगातील यात्रेकरू येतात, शेरीफ हुसेन इब्न अली. तो हाशेमाईट घराण्यातील होता. हाशेमाईट्स हे हाशिमचे वंशज आहेत, जे प्रेषित मुहम्मद ज्या कुटुंबाचे होते त्या कुटुंबातून आले होते.
पहिल्या महायुद्धात हुसेनने ब्रिटीश गुप्तचरांच्या मदतीने तुर्की राजवटीविरुद्ध बंड केले. कृतज्ञतेचे चिन्ह म्हणून, ब्रिटीशांनी त्याला सोळाव्या वर्षी इस्लामचा उगम असलेल्या हेजाझ प्रांताला स्वतंत्र राज्यात बदलण्याची परवानगी दिली.
शेरीफ हुसेन इंग्रजांशी युती करून तुर्कांशी लढत असताना, वहाबी पंथाचा प्रमुख, नजदचा अमीर इब्न सौद अब्द अल-अजीझी याने त्याला विरोध केला.
लंडनहून आलेल्या ऑर्डरची पूर्तता करून, 1917 च्या शरद ऋतूत फिल्बी इब्न सौदला ऑर्डर देण्यासाठी बोलावण्यासाठी गेला. परंतु फिल्बीने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्याने इब्न सौदशी युती केली आणि या मैत्रीचे गंभीर राजकीय परिणाम झाले. कालांतराने, फिल्बीने इब्न सौदला सौदी अरेबियाचा राजा बनण्यास मदत केली.
एकविसाव्या वर्षी, फिल्बीला ट्रान्सजॉर्डनच्या नव्याने निर्माण झालेल्या अमिरातीची राजधानी अम्मान येथे ब्रिटिश गुप्तचर विभागाचे निवासी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. अमीर अब्दुल्ला होता, शेरीफ हुसेनचा मुलगा. त्याने स्वत: साठी एक लहान राज्य तयार केले, ज्याची लोकसंख्या फक्त दोन लाख तीस हजार होती.
फिल्बीने वहाबी नेता इब्न सौदला शेरीफ हुसेनविरुद्धच्या लढाईत मदत केली, जो अधिक मध्यम राजकीय आणि धार्मिक विचारांचे पालन करतो. इब्न सौदने बेदुइन सैन्यावर अवलंबून राहून ही लढाई जिंकली. पंचविसाव्या वर्षी त्याच्या सैन्याने मक्का आणि मदिना ताब्यात घेतले. सत्ताविसाव्या वर्षी, इब्न सौदने स्वतःला “हिजाझ, नजद आणि संलग्न प्रदेश” या राज्याचा राजा म्हणून घोषित केले. 1932 पासून, हे सौदी अरेबियाचे राज्य आहे, जेथे इस्लामचा वहाबी प्रकार अधिकृत धर्म बनला आहे.
वहाबीझम ही सुन्नी इस्लाममधील धार्मिक आणि राजकीय चळवळ आहे. ते अठराव्या शतकाच्या मध्यात मुहम्मद अब्दुल-वहाबच्या शिकवणीवर आधारित अरबस्तानमध्ये उद्भवले. ते म्हणाले की मुस्लिमांनी अल्लाहने स्थापित केलेल्या तत्त्वांपासून दूर गेले आहेत, अनावश्यक नवनवीन गोष्टींनी खुश झाले आहेत. इस्लामला शुद्ध करून त्याच्या मूळ तत्त्वांकडे परत जाणे आवश्यक आहे.
वहाबी, अतिशय धार्मिक लोक, त्यांना छळलेल्या अल्पसंख्याकासारखे वाटते. आधीच सुरुवातीच्या वहाबींना त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्धच्या लढाईत श्रद्धा आणि अतिरेकीपणाच्या बाबतीत अत्यंत कट्टरतेने ओळखले गेले होते. वहाबींनी सुरुवातीच्या इस्लामच्या तत्त्वांपासून धर्मत्याग करणाऱ्या मुस्लिमांविरुद्ध पवित्र युद्ध पुकारले. ते ख्रिश्चन आणि ज्यूंना “खोट्या विश्वासांचे” अनुयायी मानतात; जो कोणी इस्लामचा स्वीकार करत नाही तो अल्लाहचा आणि सर्व श्रद्धावानांचा शत्रू आहे.
आजकाल, वहाबीझम उत्तर काकेशसमध्ये घुसला - जेव्हा रशियन मुस्लिमांना हज करण्याची परवानगी दिली गेली आणि ते सौदी अरेबियाला जाऊ लागले. मग सौदी स्वत: उत्तर काकेशसमध्ये येऊ लागले. त्यांनी मशिदींच्या बांधकामासाठी पैसे आणले आणि चेचन युद्धात भाग घेतलेल्या लढाऊ तुकड्यांपैकी एकाला सशस्त्र केले. वहाबीझम हा रशियन उत्तर काकेशसमधील कट्टरपंथींचा बॅनर बनला आहे...
फिल्बी सीनियर हा राजा इब्न सौदचा आर्थिक बाबींचा सल्लागार बनला. वयाच्या पंचेचाळीसव्या वर्षी त्याने इस्लाम धर्म स्वीकारला, अब्दुल्ला हे नाव घेतले, स्वतःची सुंता केली आणि इब्न सौदच्या विशेष आदेशाने त्याला चार बायका ठेवण्याचा अधिकार मिळाला. प्रत्यक्षदर्शींचा दावा आहे की राजाच्या दरबारातील नैतिकता फिल्बीच्या अभिरुचीशी अगदी सुसंगत होती, ज्यांना उपपत्नींच्या आनंददायी सहवासात आपल्या नवीन मित्रांसह मजा करण्याची संधी मिळाली.
मिडल इस्टमध्ये, फिल्बीने सीआयएचे भावी संचालक ॲलन डुलेस यांच्यासोबत भागीदारी केली.
ड्युल्स हे अमेरिकेतील सर्वात शक्तिशाली कुटुंबांपैकी एक होते. त्यांचे मामा, रॉबर्ट लॅनसिंग, हे युनायटेड स्टेट्सचे परराष्ट्र सचिव होते आणि त्यांनी राज्य विभागातील पहिली गुप्तचर युनिट तयार केली. जॉन फॉस्टर डलेसही परराष्ट्र सचिव झाले. ॲलन डलेस यांनी अनेक वर्षे बुद्धिमत्तेचे नेतृत्व केले.
तीसच्या दशकात, पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीवर ऍलन डुलेस आणि जॉन फिल्बी यांचे एकमत झाले.
फिल्बी आणि त्याच्या सहकारी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच्या पुनर्वसनाला विरोध केला. लॉरेन्स ऑफ अरेबिया या नावाने ओळखले जाणारे थॉमस एडवर्ड लॉरेन्स, अन्य ब्रिटीश अरबी सारखे, ते स्वतंत्र अरब राज्याच्या निर्मितीचे समर्थक होते. दुसऱ्या शब्दांत, ब्रिटीश गुप्तचर परराष्ट्र कार्यालयाशी असहमत होते. फिल्बीने पॅलेस्टाईनमधील उच्चायुक्त हर्बर्ट सॅम्युअलला आपला शत्रू मानले. अरब लोकसंख्येच्या ज्यू-विरोधी निषेधांमध्ये ब्रिटिश एजंटांची भूमिका होती.
डुलेस बांधवांना ज्यूंबद्दल सहानुभूती नव्हती. जेव्हा त्यांची बहीण एका ज्यूच्या प्रेमात पडली तेव्हा त्यांनी त्यांचे नाते खराब करण्यासाठी सर्वकाही केले. ते इतके यशस्वी झाले की तिच्या प्रिय व्यक्तीने आत्महत्या केली आणि ती हिटलरची उत्कट चाहती बनली...
फिल्बी ट्रान्सजॉर्डनमधील ब्रिटीश इंटेलिजन्स स्टेशनचा प्रभारी असताना, तरुण ॲलन ड्युलेस कॉन्स्टँटिनोपलमध्ये त्याच्या गुप्तचर कारकीर्दीची सुरुवात करत होता. असे म्हटले जाते की फिल्बीनेच त्यांच्यासाठी अरब राजकारणाचे गुंतागुंतीचे जग उघडले आणि त्यांच्या प्रभावाखाली डलेस या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की ज्यू राष्ट्राच्या निर्मितीचा अमेरिकेसाठी काहीही उपयोग होणार नाही. हे केवळ अमेरिकन तेल कंपन्यांना अरब देशांशी व्यापार करण्यापासून रोखेल.
डलेस बंधूंचे युक्तिवाद वॉशिंग्टनमध्ये ऐकले गेले, म्हणून अमेरिकन मुत्सद्देगिरीने अगदी शेवटपर्यंत जगाच्या राजकीय नकाशावर इस्रायलच्या देखाव्यावर आक्षेप घेतला.
वीसच्या दशकात, अमेरिकन तेल कंपनी गल्फ ऑइलने बहरीनमध्ये फील्ड विकसित करण्यास सुरुवात केली, नंतर कुवेतच्या समृद्ध तेल क्षेत्राकडे वळली. आणि स्टँडर्ड ऑइल ऑफ कॅलिफोर्निया कंपनी बहरीनमध्ये स्थायिक झाली.
जॉन फिल्बीने कॅलिफोर्नियाचे मानक तेल सौदी अरेबियात आणले आणि किंग इब्न सौदला समजावून सांगितले की अमेरिकन तेल कामगार शाही खजिना भरतील. सौदी अरेबियाच्या महाकाय तेल क्षेत्राचे शोषण करण्यासाठी, अरब-अमेरिकन तेल कंपनी (अरामको) स्थापन केली गेली.
फिल्बी स्वतःबद्दल विसरला नाही; अमेरिकन तेल कामगारांनी मध्यस्थांना उदारपणे बक्षीस दिले ज्याने त्यांना सौदीच्या भूमिगत स्टोअररूममध्ये जाण्याचा मार्ग खुला केला. 1933 पासून, फिल्बीला एका अमेरिकन तेल कंपनीकडून एक हजार डॉलर्सचा मासिक पगार मिळाला आणि पाच वर्षांनंतर जेव्हा तेल वाहू लागले तेव्हा त्यांना त्यांचा पहिला मोठा बोनस पंचवीस हजार डॉलर्स (त्यावेळी खूप मोठा पैसा) देण्यात आला.
जॉन फिल्बी हिटलरला सौदी तेलाचा पुरवठा करण्याच्या कारस्थानाच्या केंद्रस्थानी सापडला. इब्न सौदने नाझी दूतांना स्पेनमधून तेल पुरवठा करण्याचे वचन दिले जेव्हा फ्रँकोने तेथे विजय मिळवला आणि कम्युनिस्टांना समुद्रात फेकले.
परंतु त्यांना याबद्दल मॉस्कोमध्ये - फिल्बीच्या मुलाद्वारे कळले.
किम फिल्बी, सोव्हिएत इंटेलिजन्सने आधीच भरती केलेला, द टाइम्सचा युद्ध वार्ताहर म्हणून स्पेनला, फ्रँकोच्या सैन्याच्या ठिकाणी आला. फ्रँकिस्टांनी जॉन फिल्बीच्या मुलाचे आदराने स्वागत केले. त्याच्या वडिलांकडून त्याला तेल वाटाघाटींची माहिती मिळाली. पण हिटलरला मध्यपूर्वेतील तेल मिळावे अशी स्टॅलिनची अजिबात इच्छा नव्हती. म्हणूनच, सौदी आणि नाझी यांच्यातील वाटाघाटीची वस्तुस्थिती सार्वजनिक करण्यासाठी आणि त्याद्वारे करारामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी सर्वकाही केले गेले.
जॉन फिल्बी त्याच्या मूळ इंग्लंडमध्ये सापडताच त्याला शत्रूशी संपर्क साधल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तथापि, विशेष सेवांमधील जुन्या कनेक्शनमुळे त्याला चार महिन्यांनंतर सोडण्यात मदत झाली.
आपल्या मुलावर तुरुंगाची जबाबदारी आहे असा संशय न घेता जॉन फिल्बीने किमला ब्रिटीश गुप्तचर यंत्रणेत सामील होण्यास मदत केली.
अंतिम निर्णय MI6 चे उपप्रमुख, ब्रिटीश गुप्तचर, व्हॅलेंटाईन व्हिव्हियन यांच्यावर अवलंबून होते, ज्यांनी फिल्बी सीनियर सारखे, यापूर्वी भारतात काम केले होते. त्याने फिल्बी पिता-पुत्रांना जेवायला बोलावले. जेव्हा किम टॉयलेटमध्ये गेला तेव्हा व्हिव्हियनने त्याच्या वडिलांकडून मैत्रीपूर्णपणे चौकशी केली:
- तो खरोखर केंब्रिजमधील कम्युनिस्टांसोबत होता का?
“शाळेच्या खोड्या,” फिल्बी सीनियरने त्याला ओवाळले. - सर्व भूतकाळातील. तो एक वेगळा माणूस बनला.
व्हॅलेंटाईन व्हिव्हियनने किम फिल्बीला टोहीवर घेतले.
इब्न सौदच्या मृत्यूनंतर, प्रिन्स सौद सौदी अरेबियाचा राजा बनला, ज्यांनी राजकारणात गुंतण्यापेक्षा जीवनाचा आनंद घेण्यास प्राधान्य दिले. जॉन फिल्बी त्याच्यामुळे प्रचंड नाराज झाला होता. त्याचा शेवट असा झाला की त्याचा मित्र राजाच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी, एप्रिल पंचावन्नमध्ये फिल्बीला देशातून काढून टाकण्यात आले.
त्याचा मुलगा एके दिवशी त्याच्या वडिलांना भेटायला गेला.
किम फिल्बी आठवते, “त्यानंतरही नाही आणि नंतरही नाही,” मला त्याच्या उदाहरणाचे अनुसरण करण्याची थोडीशी इच्छा होती का? अमर्याद मोकळ्या जागा, स्वच्छ रात्रीचे आकाश आणि इतर आनंद फक्त लहान डोसमध्येच चांगले आहेत. वैभवशाली पण अजिबात मोहक निसर्ग नसलेल्या आणि मोहक आणि वैभव नसलेल्या लोकांमध्ये जीवन व्यतीत करणे मला अस्वीकार्य वाटले. अज्ञान आणि अहंकार हे एक वाईट संयोजन आहे आणि सौदी अरेबियामध्ये दोन्ही गोष्टी भरपूर आहेत.
फिल्बीचे वडील बेरूतमध्ये स्थायिक झाले. ऑगस्ट 1956 मध्ये, किम फिल्बी देखील लेबनीज राजधानीत वार्ताहर म्हणून दिसला. त्याचे मित्र आणि सहकारी गाय बर्गेस आणि डोनाल्ड मॅक्लीन '51 मध्ये सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर त्याने आपले गुप्तचर पद गमावले.
कदाचित पहिल्यांदाच वडील आणि मुलगा एकत्र होते. फिल्बी सीनियरने नासरची बाजू घेतली आणि त्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले. किम यांनी मॉस्कोला मध्यपूर्वेतील परिस्थितीची माहिती दिली.
फिल्बी सीनियरने सौदींशी शांतता केली आणि रियाधला परतले, परंतु आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी बेरूतला आले. येथे सप्टेंबर 1960 मध्ये त्यांचे निधन झाले.
 
रुझवेल्ट आणि ट्रुमन
"पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांसाठी राष्ट्रीय घर निर्माण करणे" या एका उद्दिष्टाने ऑगस्ट एक हजार आठशे 97 मध्ये बासेल येथे पहिल्या झिओनिस्ट काँग्रेसने जागतिक झिओनिस्ट संघटनेची स्थापना केली.
ऑस्ट्रियन वकील, पत्रकार आणि नाटककार थिओडोर हर्झल यांच्या पुढाकाराने काँग्रेसची बैठक घेण्यात आली होती, ज्यांनी एक वर्ष आधी “द ज्यू स्टेट” नावाचे एक छोटेसे पुस्तक लिहिले होते. ज्यूंच्या प्रश्नावर आधुनिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न." तेव्हा हर्झल ही कदाचित पृथ्वीवरील एकमेव अशी व्यक्ती होती ज्याला विश्वास होता की अर्ध्या शतकात ज्यू राज्य उदयास येईल. शिवाय, त्याचा असा विश्वास होता की हे केवळ यहुद्यांसाठीच महत्त्वाचे नाही. ते युरोप सोडून जातील आणि सेमेटिझम नाहीसे होईल. ज्यूंशिवाय सेमेटिझम शक्य आहे याची हर्झल कल्पना करू शकत नाही: असे देश आहेत जिथे ज्यू नाहीत, परंतु सेमिटिझम फोफावत आहे.
पहिल्या झिओनिस्ट काँग्रेसभोवती अनेक मिथक आहेत. असे म्हटले जाते की बासेलमध्येच यहुद्यांनी कुख्यात खोटारडे “द प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द झिऑन” मध्ये वर्णन केलेली जग जिंकण्याची योजना स्वीकारली होती. या कार्यक्रमात स्वारस्य असलेल्या कोणालाही या मिथकातील खोटेपणा सहज पडताळता येईल - बासेलमध्ये पत्रकारांची पुरेशी संख्या होती. एकही बंद सभा नव्हती, सर्व काही सार्वजनिकपणे घडले आणि प्रत्येक पाऊल, काँग्रेसच्या सहभागींच्या प्रत्येक शब्दाचे वर्णन आणि रेकॉर्ड केले गेले.
काँग्रेसने तुर्कीच्या सुलतानला पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंना स्वायत्तता देण्यास सांगण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. पण कॉन्स्टँटिनोपलची मोहीम अयशस्वी ठरली. सुलतानाने नकार दिला.
मग झिओनिस्टांनी पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच्या परत येण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा देण्यासाठी सक्षम युरोपियन राज्य शोधण्यास सुरुवात केली. ग्रेट ब्रिटनने सर्वात जास्त स्वारस्य दाखवले होते, ज्याला स्वतःला जगाचे भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार असलेली एक महान शक्ती असल्याचे वाटले.
तथापि, जागतिक झिओनिस्ट संघटनेने ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये परत येण्याची संधी देऊन - ज्यू प्रश्न सोडवण्याच्या गरजेकडे सर्व युरोपियन राजकारण्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. झिओनिस्टांनी पॅलेस्टाईनमध्ये गेलेल्या स्थायिकांसाठी पैसे उभे केले आणि तेथे कृषी वसाहती स्थापन केल्या.
ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईन (सोखनट म्हणजे एजन्सी हा शब्द हिब्रूमध्ये कसा उच्चारला जातो) ही जागतिक झिओनिस्ट संघटनेची कार्यकारी संस्था होती. चेम वेझमन यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. एजन्सी मूलत: नष्ट झालेल्या ज्यू राज्याचे सरकार बनले. एजन्सीचे मुख्यालय पॅलेस्टाईनमध्ये आहे.
सुरुवातीला, काही अरब प्रतिनिधींनी बाल्फोर घोषणेला अनुकूल प्रतिक्रिया दिली.
मक्केतील हुसेन इब्न अली यांनी ज्यूंच्या पॅलेस्टाईनमध्ये परत येण्याचे स्वागत केले - "या भूमीचे सर्वात प्राचीन पुत्र, ज्यांचे अरब बंधू त्यांना भौतिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही फायदे मिळवून देतील."
हुसेनचा एक मुलगा, इराकचा भावी राजा, अमीर फैसल, मे 1818 मध्ये वेझमनला भेटला आणि म्हणाला की त्याला झिओनिस्ट योजनांवर कोणताही आक्षेप नाही: अरब आणि ज्यू यांच्यातील मागील संघर्ष हे तुर्कीच्या कारस्थानांचे परिणाम होते. ते अगदी सौहार्दपूर्ण बोलले.
वर्षाच्या शेवटी ते पुन्हा भेटले - यावेळी लंडनमध्ये. पॅलेस्टाईनमध्ये अरब आणि ज्यू यांच्यात कोणतेही भांडण होणार नाही, असे फैसलने आत्मविश्वासाने सांगितले.
3 जानेवारी 1919 रोजी फैझल आणि वेझमन यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. अमीर फैसलने बाल्फोर घोषणेशी आपला करार जाहीर केला. पॅलेस्टाईन ज्यू बनण्यास त्याने आक्षेप घेतला नाही: “आम्ही यहुद्यांना मनापासून म्हणतो, “घरी आपले स्वागत आहे.”
वेझमन, जागतिक झिओनिस्ट संघटनेच्या वतीने, फैसल राज्य करणार होता त्या अरब राज्याच्या विकासात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्याच्याकडे मोठ्या योजना होत्या. मार्च 1920 मध्ये अरब राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना सीरियाचा राजा म्हणून घोषित केले. ज्यूंनी त्याला पाठिंबा द्यावा अशी त्याची इच्छा होती.
परंतु लीग ऑफ नेशन्सने सीरिया आणि लेबनॉनवर राज्य करण्याचा अधिकार फ्रान्सला दिला. फैसलला सीरियातून हाकलून फ्रेंचांनी सुरुवात केली. इंग्रजांनी त्याला इराकच्या गादीवर बसवले. फैसलला यापुढे पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या पाठिंब्याची गरज नाही आणि ज्यू राष्ट्राच्या निर्मितीला विरोध केला.
युरोपियन ज्यूंमध्ये झिओनिझमची लोकप्रियता महायुद्धानंतर झपाट्याने वाढली कारण ते कोसळणाऱ्या साम्राज्यांचे पहिले बळी ठरले. रोमानिया आणि पोलंडसारख्या स्वतंत्र देशांमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर ज्यूंची स्थिती अजिबात सुधारली नाही.
त्यांना अवांछित नागरिक म्हणून वागणूक दिली गेली, म्हणूनच बरेच पोलिश ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्यास उत्सुक होते. पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकसंख्या दोन युद्धांमध्ये दुप्पट झाली. पॅलेस्टाईन हे मध्य पूर्वेतील सर्वात समृद्ध ठिकाण बनत होते.
24 नोव्हेंबर 1938 रोजी ब्रिटीश वसाहती सचिव, माल्कम मॅकडोनाल्ड यांनी संसदेत भाषण केले: “ज्यू लोक त्यांच्यासोबत पॅलेस्टाईन, अरब पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यासाठी आधुनिक आरोग्य सेवा आणि इतर फायदे आणत आहेत त्याबद्दल धन्यवाद जे अन्यथा आज मरण पावले असते. जिवंत आहेत, आणि त्यांची मुले, जी कधीही हवा श्वास घेणार नाहीत, जन्माला आली आणि निरोगी वाढली."
अरबांशी संबंध कसे सुधारावेत याविषयी पॅलेस्टिनी ज्यूंमध्ये वादविवाद झाले. इस्रायलचे भावी पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन हे अरबांशी तडजोड करण्याच्या बाबतीत खूप गंभीर होते. दोस्तोएव्स्कीचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले: "झायोनिझमला एका अरब मुलाला देखील इजा करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, जरी ही झिओनिस्टांच्या सर्व आशांची किंमत असेल."
पहिल्या झिओनिस्टांनी अरबांबद्दल रोमँटिक वृत्ती बाळगली आणि त्यांना सहकारी आदिवासी मानले. त्यापैकी एकाने अरबांबद्दल लिहिले:
“दीड हजार वर्षांपूर्वी त्यांनी आमच्याबरोबर सामान्य जीवन जगणे बंद केले हे खरे आहे, परंतु ते आमच्या हाडातून हाड आणि आमच्या मांसातून मांस राहिले. हे स्पष्ट आहे की आपल्यामध्ये फक्त बंधुत्वाचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. बंधुभाव केवळ राजकीय अर्थानेच नाही, कारण इतिहास आपल्याला एका राज्यात समान जीवन जगण्यास भाग पाडेल, तर वंशानुसार भावांचे नाते, एकाच राष्ट्राची मुले.
बेन-गुरियनचा प्रामाणिकपणे असा विश्वास होता की पॅलेस्टिनी अरब हे प्राचीन ज्यूंचे वंशज आहेत ज्यांना एकदा इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले होते:
"यात काही शंका नाही की ज्यूंचे रक्त त्यांच्या शिरामध्ये खूप वाहत आहे, त्या ज्यूंचे रक्त ज्यांनी, कठीण काळात, त्यांच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या विश्वासाचा त्याग करणे निवडले."
चौदाव्या वर्षापर्यंत, पहिले महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी, दोन समुदायांमध्ये सामान्य संबंध विकसित झाले. बरेच ज्यू, विशेषतः जेरुसलेममधील, अरबी अस्खलितपणे बोलत. ज्यू आणि अरब मुले एकत्र खेळत. परंतु पॅलेस्टिनी ज्यूंना अरबांमध्ये विशेष रस नव्हता, अरबी शिकले नाही आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. ही एक मोठी चूक होती. पॅलेस्टिनी ज्यूंना कोणत्याही परकीय परदेशी लोकांच्या अरब प्रतिकार शक्तीचे कौतुक करण्यात खूप उशीर झाला.
तथापि, कदाचित ज्यू स्थायिक अजूनही अरबांना पटवून देऊ शकले नसते, ज्यांच्यामध्ये झिओनिझमविरूद्ध व्यावसायिक लढाऊ विसाव्या दशकात आधीच दिसले होते. त्यांनी ज्यूंना पुन्हा पॅलेस्टाईनमधून हाकलून देण्याची मागणी केली.
1922 मध्ये, किबुट्झच्या सदस्याने एका छोट्या वृत्तपत्रात भविष्याबद्दलचे त्याचे दर्शन प्रकाशित केले. त्याने कल्पना केली की त्याचे किबुट्झ एइन हॅरोड शंभर वर्षांत कसे असेल - समृद्ध आणि आनंदी. किबुट्झच्या मध्यभागी एक स्मारक असेल - "दोन लोक, एक ज्यू आणि एक अरब कामगार, ज्यावर एक ध्वज आहे ज्यावर लिहिले आहे: स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता."
इस्रायली प्रचारक अमनॉन रुबिनस्टाईन, ज्यांनी हा लेख शोधला, त्यांनी कटुतेने नमूद केले की किबुत्झ ईन हॅरोडमध्ये खरोखर एक स्मारक आहे - अरबांबरोबरच्या युद्धात मरण पावलेल्या एका कुटुंबाच्या तीन पिढ्यांच्या स्मरणार्थ...
मे '२९ मध्ये, जाफामध्ये गंभीर अरब अशांतता निर्माण झाली: अरबांनी ज्यूंवर हल्ला करून त्यांना ठार मारले. तेव्हा सुमारे शंभर लोक मरण पावले. झिओनिझमविरुद्धचा लढा, म्हणजेच ज्यूंचे पॅलेस्टाईनमध्ये परतणे हा अरब राष्ट्रीय चळवळीचा गाभा बनला.
जेरुसलेममध्ये, वेस्टर्न वॉलमध्ये प्रवेश करण्याच्या अधिकारावरून संघर्ष सुरू झाला, दुसऱ्या मंदिराच्या नाशातून वाचलेल्या भिंतीचा एक भाग.
राजा सॉलोमनचे महान मंदिर एके काळी येथे उभे होते. बॅबिलोनियाचा राजा नेबुचदनेस्सर II याने त्याचा नाश केला. त्याने यहूदाचे राज्य नष्ट केले आणि ज्यूंना कैद केले. बॅबिलोनियन बंदिवासातून परत आल्यावर त्यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. आणि तो पुन्हा रोमन लोकांनी नष्ट केला. दोन हजार वर्षांपासून यहुदी मंदिराच्या डोंगराकडे तोंड करून प्रार्थना करत होते. मंदिराच्या जागेवर मुस्लिमांनी दोन मशिदी उभारल्या.
ज्यूंनी असा युक्तिवाद केला की हे सर्वात आदरणीय यहुदी मंदिर आहे, अरबांनी असा युक्तिवाद केला की ते ओमर आणि अल-अक्सा मशिदींसह मुस्लिम मंदिरांच्या संकुलाचा भाग आहे आणि ज्यूंना फक्त साडेतीन कॉरिडॉरमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. मीटर रुंद. या वादामुळे 23 ऑगस्ट रोजी अरबांनी शस्त्र हाती घेतले. हेब्रोनमध्ये साठ ज्यू मरण पावले. हा एक टर्निंग पॉइंट होता. ज्यूंविरुद्धच्या राजकीय संघर्षाला धार्मिक कट्टरतेची जोड दिली गेली.
एप्रिल 1936 मध्ये अरब अशांततेची तिसरी लाट उसळली. अरब जगतात राष्ट्रवादी भावना वाढल्याचा तो परिणाम होता. पॅलेस्टिनी अरबांनी ज्यूंच्या स्थलांतरावर बंदी घालण्याची आणि ज्यूंना जमीन विकण्याची मागणी केली.
अरब अशांतता तीन वर्षे चालली.
मध्यम अरब नेते शोधण्याचा आणि सहअस्तित्वाच्या अटींवर सहमत होण्यासाठी झिओनिस्टांचे कोणतेही प्रयत्न दुःखदपणे संपले. जो कोणी यहुद्यांशी वाटाघाटीच्या टेबलावर बसला त्याने स्वतःच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी केली.
1946 मध्ये, जेरुसलेमच्या ग्रँड मुफ्तींचे चुलत भाऊ आणि यंग पॅलेस्टाईन गटाचे नेते, फौजी दरविश हुसेनी यांनी सांगितले की ते समान द्विराष्ट्रीय राज्य निर्माण करण्यासाठी ज्यूंसोबत करार करण्यास तयार आहेत. 11 नोव्हेंबर रोजी त्याने अशा दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली आणि बारा दिवसांनंतर त्याला अरब कट्टरपंथींनी मारले.
असे दिसून आले की पॅलेस्टिनी ज्यू ज्वालामुखीच्या तोंडावर त्यांचे घर बांधत आहेत.
अरबांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे झिओनिस्ट परत लढण्यासाठी तयार झाले, जरी ब्रिटीशांनी ज्यूंना स्व-संरक्षण दल तयार करण्यास मनाई केली.
सर्वात मूलगामी झुकणारे रशियाचे स्थलांतरित होते, पोआलेई झिऑन (“वर्कर्स ऑफ झिऑन”) पक्षाचे तरुण कामगार होते. ते रशियातील पोग्रोम्सपासून वाचले आणि परत लढण्यास तयार होते. त्यांचा, विशेषतः, असा विश्वास होता की अरब कामगारांना कामावर घेणे अशक्य आहे - ज्यूंना स्वतःच जमिनीवर काम करण्यास बांधील होते. त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याची इच्छा असा अरबांनी याचा अर्थ लावला.
अविकसित पॅलेस्टाईनमध्ये जमिनीशिवाय दुसरे मूल्य नव्हते. ज्यू फक्त वालुकामय भूखंड, दलदल किंवा कुमारी जमीन खरेदी करू शकत होते. पण या भूमीवरही ज्यू स्थायिकांनी संत्री उगवली.
अरबांना पॅलेस्टाईनमधील जमिनीपासून वंचित ठेवण्यात आले कारण ज्यू ती विकत घेत होते म्हणून नव्हे, तर मोठ्या अरब जमीनदारांनी ती विकत घेतली म्हणून. शेजारच्या इजिप्तमध्येही असेच घडले. त्यानंतर त्यांच्यापैकी काहींनी ज्यूंना फायद्यासाठी जमीन पुन्हा विकली. पण गरीब अरबांचा द्वेष ज्यूंवर तंतोतंत पडला. ज्यू येथे जमीन विकत घेण्यासाठी अरबांना नको होते. त्यांना भीती वाटत होती की ते रिकाम्या हाताने राहतील आणि ज्यूंच्या अधिपत्याखाली असतील. अरबांना पॅलेस्टाईनमध्ये अल्पसंख्याक व्हायचे नव्हते.
आणि हिटलर सत्तेवर आल्यानंतर, सर्वसाधारणपणे पॅलेस्टाईन सोडू इच्छिणाऱ्या जर्मन आणि युरोपियन ज्यूंची संख्या झपाट्याने वाढली. पहिल्या महायुद्धानंतर झिओनिस्टांकडे किती कमी वेळ होता हे स्पष्ट झाले: ज्यूंना जर्मनीतून पळून जाणे आवश्यक होते, परंतु पळून जाण्यासाठी कोठेही नव्हते. एकाही राज्याने ज्यूंना स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली नाही. हिटलरच्या सैन्याने एकापाठोपाठ एक देश थर्ड राईशला जोडला आणि निर्वासितांची संख्या वाढत गेली.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डेलानो रुझवेल्ट यांच्या सूचनेनुसार, जर्मनीतील ज्यू निर्वासितांना मदत करण्यासाठी जुलै 1938 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींनी एकापाठोपाठ एक स्पष्टीकरण दिले की राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती त्यांना निर्वासितांना स्वीकारू देत नाही. केवळ डोमिनिकन रिपब्लिकच्या प्रतिनिधीने निर्वासितांना त्याच्या जागी आमंत्रित केले, परंतु ते खूप दूर होते ...
विचित्रपणे, ज्यू शरणार्थी केवळ शांघायमध्येच स्वीकारले गेले; चिनी अधिकाऱ्यांनी युरोपियन लोकांच्या आगमनास आक्षेप घेतला नाही. पण ऑगस्ट १९३९ मध्ये चीनवर कब्जा करणाऱ्या जपानी अधिकाऱ्यांनी निर्वासितांच्या प्रवेशावर बंदी घातली. जपानी लोकांना ज्यूंबद्दल काहीच कल्पना नव्हती, परंतु त्यांनी त्यांच्या धोरणात्मक मित्र नाझी जर्मनीसाठी काहीतरी चांगले केले.
अशी चर्चा आहे की झिओनिस्टांनी नाझींशी गुप्तपणे सहमती दर्शविली: कृपया सेमेटिझमला उत्तेजन द्या, यामुळे आम्हाला फक्त फायदा होईल - सर्व ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये पळून जातील.
प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार वॉल्टर लॅकर लिहितात, “नाझींसोबत झिओनिस्ट सहकार्याचे दावे पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहेत. "एकही ज्यू मोलोटोव्ह कधीही नाझींसोबत एकाच टेबलावर बसला नाही."
लोकांना वाचवण्यासाठी सैतानाशी करार करणे शक्य आहे. पण वस्तुस्थिती अशी होती की ज्यूंना कुठेही परवानगी नव्हती. झिओनिस्ट काहीही करू शकले नाहीत.
1937 च्या उन्हाळ्यात, ब्रिटीश कमिशनचा एक अहवाल आला, ज्याने निष्कर्ष काढला की अरब आणि ज्यू यांच्यात एक अघुलनशील संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि ते एकत्र येणार नाहीत, म्हणून पॅलेस्टाईनचे विभाजन करणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीला, ही कल्पना केवळ अरबांनीच नव्हे तर यहुदी लोकांनीही नाकारली. पण हाच एकमेव संभाव्य उपाय आहे हे ज्यूंना पहिल्यांदा समजले आणि त्यांनी त्यांचे आक्षेप मागे घेतले.
रॉयल कमिशनने जॉर्डनच्या पश्चिमेला एक लहान ज्यू राज्य निर्माण करण्याची शिफारस केली. ब्रिटिश सरकारने ते मान्य केले. परंतु, अरबांचा विरोध असल्याचे पाहून त्यांनी ही कल्पना त्वरीत सोडून दिली. 1938 मध्ये, पॅलेस्टिनी अरब आणि पॅलेस्टिनी ज्यूंचे प्रतिनिधी लंडनमध्ये तडजोड करण्यासाठी एकत्र आले. अरब प्रतिनिधींनी ज्यूंशी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आणि त्यांच्याबरोबर एकाच टेबलावर बसण्याचीही इच्छा नव्हती.
1939 मध्ये, ब्रिटीश सरकारने एक भयंकर निर्णय घेतला: पुढील पाच वर्षांत, पंचाहत्तर हजार ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ शकणार नाहीत. युरोपियन ज्यूंसाठी ही मृत्युदंडाची शिक्षा होती, जर्मन नाझी आणि इतर देशांतील त्यांच्या समविचारी लोकांद्वारे त्यांचे तुकडे करणे बाकी होते. त्यांच्या ज्यू शेजाऱ्यांच्या संहारात भाग घेऊ इच्छिणारे बरेच लोक होते.
जानेवारी १९३९ मध्ये सौदी अरेबियाने नाझी जर्मनीशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. इब्न सौदने जर्मन मुत्सद्दींना सांगितले की "तो इंग्रजांचा द्वेष करतो."
यामुळे अमेरिकन लोकांना तेल पुरवठा करण्यापासून तो थांबला नाही. आणि जेव्हा मित्र राष्ट्रांचा विजय स्पष्ट झाला, तेव्हा फेब्रुवारी 1945 मध्ये, इब्न सौदला राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांच्यासोबत श्रोते मिळाले. ही बैठक अमेरिकन राजदूत आणि गुप्तचर अधिकारी विल्यम एडी यांनी आयोजित केली होती - अलीकडेपर्यंत, कर्नल पदासह, त्यांनी टँजियरमधील धोरणात्मक ऑपरेशन संचालनालयाचे निवासी म्हणून काम केले.
रुझवेल्ट हा एक गंभीर आजारी माणूस होता. एकविसाव्या वर्षी तो पोलिओने आजारी पडला आणि अर्धवट अर्धांगवायू झाला. कोणत्याही परिस्थितीत, तो चालू शकत नव्हता; त्याला व्हीलचेअरवर नेण्यात आले. परंतु टेलिव्हिजन अद्याप अस्तित्वात नव्हते आणि अमेरिकन लोकांना कशाचाही संशय आला नाही. न्यूजरील्ससाठी, तो एकतर कारमध्ये किंवा त्याच्या डेस्कवर बसून चित्रित केला गेला आणि त्याच्यासाठी खास स्टँड बांधले गेले.
1933 मध्ये, रुझवेल्टला गोळ्या घालण्यात आल्या. शिकागोचा महापौर, जो जवळच होता, मारला गेला, परंतु देवाने अध्यक्षांना वाचवले.
युद्धाच्या काळात, त्याला तीव्र उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला; त्याचे आजारी हृदय मेंदूला ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात पुरवू शकले नाही. सहाय्यकांना अशी भावना होती की अध्यक्षांना कधीकधी त्यांना काय सांगितले जात आहे हे समजण्यास त्रास होतो.
आणि अमेरिकन लोकांना खात्री दिली गेली की रूझवेल्ट, वैद्यकीय दृष्टिकोनातून, त्याच्या वयाच्या बहुतेक लोकांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होता. रुझवेल्टने एकदा बाहेर पावसात भाषण दिले ते दाखवण्यासाठी की तो किती कठोर आहे.
रुझवेल्ट, त्याच्या मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या विपरीत, तत्त्वतः झिओनिस्टांबद्दल सहानुभूती बाळगली. ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्याची आणि तेथे शांततेने राहण्याची संधी कशी दिली पाहिजे याबद्दल त्यांनी सौदी राजाशी चर्चा केली.
इब्न सौदने उत्तर दिले की हे अशक्य आहे. सौदी राजाने सर्व ज्यूंना जर्मन लोकांच्या घरात ठेवण्याचा सल्ला दिला, ज्यांनी त्यांना मारले. इब्न सौद ज्यूंचा द्वेष करत असे. एकदा अरामको तेल कंपनीच्या मुख्यालयात त्याला संत्र्यावर उपचार करण्यात आले. त्याने प्रयत्न केला, आणि नंतर उत्सुकतेने विचारले की ते पॅलेस्टिनी आहेत का, जर ते ज्यूंनी वाढवले असतील तर? संत्री कॅलिफोर्नियन असल्याचे सांगून त्याला धीर दिला.
राजाच्या कठोर प्रतिक्रियेने रुझवेल्टवर जोरदार छाप पाडली. सौदीच्या राजाशी पाच मिनिटे बोलल्यानंतर मागील वर्षांपेक्षा जास्त शिकलो, असे ते म्हणाले. रुझवेल्टला सौदीचे तेल गमवायचे नव्हते. बैठकीचा समारोप करताना, अमेरिकन अध्यक्ष म्हणाले की या प्रकरणात ते अरबांच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्यासाठी ज्यूंना मदत करणार नाहीत.
रुझवेल्ट हे एक राजकारणी होते आणि त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या वर्तमान हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून जगातील प्रत्येक गोष्टीचा न्याय केला. त्याला अमेरिकन ज्यूंच्या मतांसाठी लढण्याची गरज नव्हती - त्यांनी आधीच त्याला पाठिंबा दिला होता. मध्यपूर्वेतील नशिबात त्याला फारसा रस नव्हता. त्याला कोणाशीही भांडण करायचे नव्हते; त्याने ज्यू राजकारण्यांना एक गोष्ट सांगितली आणि अरब राजकारण्यांना दुसरी. पण पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य निर्माण करण्यात आपली शक्ती वाया घालवायची नाही, असे त्याने स्वतः ठरवले.
अमेरिकेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या झिओनिस्टांच्या आशा धुळीस मिळाल्या.
सर्व जर्मन ज्यूंना जर्मनी सोडण्यास भाग पाडण्याचा हिटलरचा मूळ हेतू होता. उघडपणे सेमिटिझमच्या पाश्चात्य प्रतिक्रियेची त्याला भीती होती. पण पश्चिमेने गप्प बसले.
ब्रिटीश परराष्ट्र कार्यालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “जर आपण पॅलेस्टाईनचे दरवाजे प्रौढ ज्यू लोकांसाठी शत्रूचा प्रदेश सोडून जाण्यासाठी उघडले तर एक पूर येईल ज्याला आपण रोखू शकणार नाही.”
हिटलरने ठरवले की या लोकांना पूर्णपणे नष्ट करणे अधिक चांगले आहे. संपूर्ण लोकांचा नाश करण्याचा उद्योग निर्माण करून नाझींनी स्वतःला वेगळे केले. ते वेडे नव्हते. त्यांनी यहुद्यांचा संहार हे रोजचे काम म्हणून पाहिले जे चांगले केले पाहिजे.
मध्यपूर्वेत, नाझींना सहयोगी आणि समविचारी लोक सापडले. हिटलरने अरब देशांना इंग्रजांविरुद्धच्या लढाईत मदत केल्यास पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचे वचन दिले.
हिटलर आणि मुसोलिनी यांनी वाटप केलेल्या पैशांच्या मदतीने, जनरल रशीद अली अल-गैलानी बगदादमध्ये सत्तेवर आले, ज्यांनी मे '41 मध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध बंड केले.
हिटलरने गुप्त आदेश क्रमांक ३० वर स्वाक्षरी केली:
"मध्यपूर्वेतील अरब मुक्ती चळवळ ही इंग्लंडविरुद्ध आमची नैसर्गिक सहयोगी आहे... म्हणूनच, मी इराकला पाठिंबा देऊन या विकासाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला."
पण ब्रिटीश सैन्याने हे बंड पटकन चिरडून टाकले.
'42 च्या उन्हाळ्यात, जनरल एर्विन रोमेलच्या जर्मन मोहीम दलाने उत्तर आफ्रिकेत ब्रिटिशांविरुद्ध यशस्वीपणे ऑपरेशन केले. इजिप्शियन राष्ट्रवाद्यांनी वेहरमाक्ट युनिट्सच्या आगाऊपणाचे उत्साहाने स्वागत केले. तरुण इजिप्शियन अधिकारी, ज्यांचे नेते देशाचे भावी अध्यक्ष गमाल अब्द-अल-नासेर आणि अन्वर अल-सादत होते, त्यांनी उठाव करण्याचा प्रयत्न केला आणि जर्मन सैन्यासह ब्रिटिशांचा पराभव केला.
परंतु जर्मन सैन्याचा, त्यांच्या मोठ्या चिंतेमुळे पराभव झाला. हिटलरशिवाय अरब जगाने पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या विरुद्ध स्वबळावर युद्ध चालू ठेवले.
डिसेंबर 1945 मध्ये कैरोमध्ये, इजिप्त, इराक, सौदी अरेबिया, सीरिया आणि लेबनॉनच्या प्रतिनिधींनी पॅलेस्टिनी ज्यू समुदायावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या देशांमध्ये ज्यूंनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी घातली.
सर्व युरोपियन ज्यूंचा नाश करण्यासाठी हिटलरकडे वेळ नव्हता. वाचलेल्यांना काय करावे आणि कुठे जायचे हे कळत नव्हते.
युद्धानंतर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि इटलीमधील विस्थापितांच्या छावण्यांमध्ये दोन लाखाहून अधिक ज्यू जमा झाले. सुमारे एक लाख पंच्याहत्तर हजार - नाझींच्या पराभवानंतर - पोलंडला परतले, परंतु तेथून पुन्हा पळून गेले. त्यांचा तिरस्कार करणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांना राहायचे नव्हते, विशेषत: 1946 च्या उन्हाळ्यात, पोलिश शहरातील किल्समध्ये पोग्रोम दरम्यान, स्थानिक रहिवाशांनी - आधीच नाझींच्या मदतीशिवाय - एकेचाळीस ज्यू मारले.
युद्धानंतर लगेचच, युरोपियन ज्यूंच्या भवितव्याची चिंता फक्त स्वतःची होती. सर्व देश रक्तरंजित हत्याकांडातून सावरत होते, प्रत्येकाची स्वतःची चिंता होती.
'45 च्या वसंत ऋतूमध्ये, दोन तुलनेने लहान संघटना, इंटरनॅशनल ज्यू ॲक्शन कमिटी आणि इंटरनॅशनल युनियन ऑफ अँटी-फॅसिस्ट इमिग्रंट्स अँड रिफ्युजीज, पराभूत जर्मनीच्या भूभागावर हयात असलेल्या ज्यूंना स्थायिक करण्याच्या प्रस्तावासह महान शक्तींकडे वळले. अधिक तपशील, पहा "नवीन आणि समकालीन इतिहास", 2003 , क्रमांक 1).
हा एक क्षण होता जेव्हा विजयी शक्तींनी जर्मनीचे काय करायचे हे अद्याप ठरवले नव्हते आणि थर्ड रीकचे अनेक लहान देशांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. सर्व युरोपियन ज्यूंना पूर्वीच्या जर्मनीच्या एका भागात स्थायिक करण्याचा प्रस्ताव होता.
हे पत्र इटलीतील सोव्हिएत दूतावासाला पीपल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेयर्स व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव्ह यांच्याकडे सोपवण्याच्या विनंतीसह पाठविण्यात आले होते. दूतावासाने "गैर-अधिकृत संस्थेने" मांडलेली कल्पना निरर्थक मानली, परंतु तरीही हे पत्र मॉस्कोला पाठवले गेले.
1 ला युरोपियन विभागात याचा अभ्यास केला गेला आणि बेरियाच्या आतील वर्तुळातील एक माणूस डेप्युटी पीपल्स कमिसर व्लादिमीर जॉर्जिविच डेकानोझोव्ह यांना अहवाल दिला. डेकानोझोव्हने राज्य सुरक्षेत उत्तम कारकीर्द केली, जॉर्जियाच्या केंद्रीय समितीचे सचिव आणि प्रजासत्ताक राज्य योजनेचे प्रमुख होते.
मॉस्कोला गेल्यानंतर, बेरियाने त्याला आपल्याबरोबर नेले आणि त्याला राजकीय बुद्धिमत्तेचे प्रमुख बनवले, परंतु सहा महिन्यांच्या आत दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्य सुरक्षा आयुक्तांना परराष्ट्र व्यवहारासाठी उप लोक आयुक्त म्हणून मान्यता देण्यात आली. युद्धापूर्वी, डेकानोझोव्हने नाझी जर्मनीमध्ये राजदूत म्हणून काम केले. डेकानोझोव्हने मोलोटोव्हचे पत्र सादर केले नाही आणि ते अभिलेखागारांना पाठवले.
युद्धादरम्यान, पॅलेस्टिनी ज्यू हे ब्रिटीशांचे विश्वसनीय मित्र होते आणि त्यांच्या बरोबरीने लढले. युद्ध संपले - आणि त्यांना “धन्यवाद” न म्हणता, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी पुन्हा पॅलेस्टिनी ज्यूंना संशयास्पद व्यक्ती म्हणून वागवले.
युद्धानंतर, ब्रिटिशांनी कोटा स्थापित केला: दरमहा दीड हजार ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ शकत नाहीत. यामुळे संताप निर्माण झाला - चमत्कारिकरित्या वाचलेल्या युरोपियन ज्यूंनी कुठे जायचे?
हे लक्षात घेतले पाहिजे की नवे अमेरिकन अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन हे अजिबात झिओनिस्ट नव्हते. तो या समस्यांबद्दल उदासीन होता, जरी त्याला यहुद्यांशी सहानुभूती होती. रूझवेल्टच्या मृत्यूनंतर एप्रिल 1945 मध्ये ते अध्यक्ष झाले आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अनेक नवीन आणि कठीण समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
अध्यक्षांचे उच्च शिक्षण झाले नाही कारण त्याचे वडील दिवाळखोर झाले आणि मुलाला आपला उदरनिर्वाह करावा लागला. तो ग्रेन लिफ्टमध्ये काम करू लागला. त्याने पहिल्या महायुद्धात भाग घेतला, युद्धानंतर त्याने पुरुषांच्या कपड्यांचे दुकान उघडले, परंतु दिवाळखोर झाले आणि नगरपालिका सेवेत गेले. त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात मजबूत स्थान मिळवले आणि वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी ते त्यांच्या मूळ मिसूरी येथून सिनेटवर निवडून आले. चाळीसच्या दशकात त्यांनी पुन्हा निवडणूक जिंकली आणि शस्त्रास्त्र कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आणीबाणी समितीचे नेतृत्व केले. यामुळे तो लोकप्रिय झाला आणि रुझवेल्टने त्याला उपाध्यक्षपदाची ऑफर दिली.
युद्धानंतर, ऑगस्ट 1945 मध्ये, ट्रुमनने स्पष्ट केले की पॅलेस्टाईनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकन सैनिक पाठवण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. परंतु युद्धातून चमत्कारिकरित्या वाचलेल्या ज्यूंना आणि नाझींच्या छळछावणीत पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेश देण्यास ब्रिटिशांनी नकार दिल्याने तो सहमत होऊ शकला नाही.
ब्रिटिशांनी अमेरिकन लोकांसमोर असा युक्तिवाद केला की ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतर करण्यास परवानगी देणे अशक्य आहे, कारण ते कम्युनिस्ट कटकारस्थानी होते ज्यांना स्टॅलिनने तेथे पाठवले होते. हा मध्य पूर्वेतील साम्यवादी प्रवेशाच्या ऑपरेशनचा एक भाग आहे... हे मजेदार आहे की सोव्हिएत युनियनमध्ये झिओनिस्टांना मार्क्सवादाचे वैचारिक विरोधक मानले जात होते.
अमेरिकन मुत्सद्दींनी त्यांच्या अध्यक्षांना आठवण करून दिली की मध्यपूर्व तेलाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. याला ट्रुमनने उत्तर दिले: "ते तेल नाही, तर माझ्यासाठी न्याय महत्त्वाचा आहे."
ट्रुमन यांना अमेरिकेच्या सामर्थ्याचा अभिमान होता आणि त्यांचा असा विश्वास होता की अमेरिकेचे आवाहन संपूर्ण मानवजातीसाठी स्वातंत्र्य आणि प्रगतीचे दिवाण म्हणून काम करेल. त्याच्यासाठी, सुवार्ता आणि नैतिक मानके रिक्त शब्द नव्हते. त्यांनी रंगाच्या अमेरिकनांसाठी समान हक्कांसाठी वकिली केली, सशस्त्र दलांमधील वांशिक विभागणी संपवली आणि नागरी हक्क चळवळ सुरू केली.
ट्रुमन, ज्याला त्याच्या हयातीत फारसा मान दिला गेला नाही, त्याच्या मृत्यूनंतर त्याला उच्च पदावर बसवले जाते. तो कठीण आणि अलोकप्रिय निर्णय घेण्यास सक्षम होता. जर त्याला काहीतरी बरोबर वाटत असेल तर त्याने स्वतःला गोंधळात टाकू दिले नाही.
राज्य विभागाकडून नवीन राष्ट्रपतींना मिळालेल्या पहिल्या मेमोपैकी एकाने चेतावणी दिली की त्यांनी ज्यूंना त्यांचे स्वतःचे राज्य बनवू देऊ नये कारण "तीन वर्षांत ते कम्युनिस्ट कठपुतळी होईल."
अमेरिकन परराष्ट्र खात्यात झिओनिस्टांचे जोरदार स्वागत झाले. मूलत: संपूर्ण अमेरिकन राज्य यंत्रणा - व्हाईट हाऊस, पेंटागॉन आणि स्टेट डिपार्टमेंट - झिओनिस्टांच्या विरोधात कारवाई केली.
"आम्हाला सतत पडद्यामागे कार्यरत असलेल्या शक्तींकडून छुप्या परंतु चिकाटीच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले," वेझमन आठवले. "आम्ही या शक्तींच्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये हरत आहोत."
 
सोव्हिएत राजनयिकांशी प्रथम संपर्क
जेव्हा इतर महान शक्तींनी ज्यूंना स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार नाकारला तेव्हा स्टॅलिनला अचानक पॅलेस्टाईन, झिओनिझम आणि ज्यूंच्या भवितव्यात रस निर्माण झाला.
साधारणपणे सांगायचे तर, जून '41 मध्ये सोव्हिएत युनियनवर जर्मन हल्ल्यानंतर झिओनिस्ट चळवळ आणि मॉस्को नेत्यांमधील संबंध बदलले. एक समान शत्रू उदयास आला होता आणि वैचारिक मतभेदांपेक्षा हिटलरला पराभूत करण्याची गरज अधिक महत्त्वाची होती.
युद्धादरम्यान, लंडन राजनैतिक क्रियाकलापांचे एक केंद्र बनले आणि सोव्हिएत राजदूत मायस्की हे ब्रिटीश राजधानीतील सर्वात महत्वाच्या व्यक्तींपैकी एक होते.
2 सप्टेंबर 1941 रोजी, वेझमन सोव्हिएत राजदूतासह पुन्हा हजर झाले.
जागतिक झिओनिस्ट संघटनेचे प्रमुख म्हणाले की सोव्हिएत ज्यूंनी जागतिक ज्यूंना हिटलरविरूद्धच्या लढाईत सामील होण्याचे आवाहन केल्याने त्यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला. त्याला सहानुभूतीपूर्ण टेलिग्राम पाठवायचा आहे, परंतु सोव्हिएत सरकारचा झिओनिझमबद्दल नकारात्मक दृष्टीकोन पाहता हे करणे योग्य आहे का?
मैस्कीने आत्मविश्वासाने उत्तर दिले: "तुम्ही तुमचा टेलिग्राम का पाठवू नये याचे मला कोणतेही कारण दिसत नाही."
जागतिक जनमतावर, विशेषत: अमेरिकनांवर मानसिक प्रभाव पाडण्यासाठी सोव्हिएत ज्यूंचा वापर करणे ही स्टालिनिस्ट कल्पना होती. मॉस्कोमध्ये चाळिसाव्या वर्षाच्या शेवटी, त्यांनी ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समिती - ऑल-स्लाव्हिक, महिला, युवक आणि सोव्हिएत शास्त्रज्ञांची समिती तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व संघटनांचा भर परदेशात प्रचार कार्यावर होता.
जगभरातील यहुद्यांनी सोव्हिएत युनियनला पंचेचाळीस दशलक्ष डॉलर्स गोळा केले आणि दान केले, जे त्या वर्षांमध्ये एक लक्षणीय रक्कम होती...
वाइझमन युनायटेड स्टेट्समधून परतले आणि त्यांनी सोव्हिएत राजदूतांसोबत अमेरिकन भावनांची छाप सामायिक केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मायस्कीने मॉस्कोला लिहिले, “गेल्या सहा ते सात आठवड्यांत, अमेरिकन लोकांमधील युद्धातील लोकांची आवड लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, कारण सरासरी अमेरिकन असे काहीतरी विचार करतात: रशियन लोक चांगले लढतात, ब्रिटीशांसह ते कसे तरी करतील. हिटलरचा नाश करा, आणि आम्ही, अमेरिकन, या प्रकरणांमध्ये फार खोलात जाण्यात काही अर्थ नाही.
वायझमन अशा भावनांना गुन्हेगारी दृष्ट्या फालतू मानतात आणि अमेरिकन ज्यूरी, जर योग्यरित्या उत्तेजित झाले, तर ते त्यांचा जोरदार प्रतिकार करू शकतील असे वाटते. म्हणूनच तो सोव्हिएत ज्यूंच्या पुढाकाराचे मनापासून स्वागत करतो.”
वाइझमनशी झालेल्या संभाषणाबद्दल मायस्कीच्या टेलिग्रामने बहुधा स्टालिनचा विश्वास दृढ केला की अमेरिकन ज्यू युनायटेड स्टेट्स सरकारला युरोपमध्ये त्वरीत दुसरी आघाडी उघडण्यास भाग पाडतील. आणि इथेच सोव्हिएत ज्यू खूप उपयोगी पडतात.
याच उद्देशाने त्रेचाळीसच्या वसंत ऋतूत ज्यू अँटी फॅसिस्ट समितीचे एक शिष्टमंडळ युनायटेड स्टेट्सला गेले होते: समितीचे अध्यक्ष, राज्य ज्यू थिएटरचे कलात्मक संचालक, यूएसएसआरचे पीपल्स आर्टिस्ट सॉलोमन मिखाइलोविच मिखोल्स. आणि प्रसिद्ध कवी आयझॅक सोलोमोनोविच फेफर, ज्यांनी यिद्दीशमध्ये लिहिले - युरोपियन ज्यूंची भाषा.
पीपल्स कमिसरिएट फॉर फॉरेन अफेयर्सने काढलेल्या आणि केंद्रीय समितीने मंजूर केलेल्या निर्देशांमध्ये, त्यांना “स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या ज्यू राज्याच्या प्रश्नावर बोलू नका, कारण पॅलेस्टाईन, जसे की ज्ञात आहे, हा एक आज्ञापत्र प्रदेश आहे. ग्रेट ब्रिटन." मोलोटोव्हला काही पॅलेस्टाईनवर इंग्लंडशी भांडण करायचे नव्हते, जे मॉस्कोमध्ये अद्याप कोणत्याही मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या आवडीचे नव्हते.
इस्रायलचे भावी राष्ट्राध्यक्ष वेझमन यांनी मिखोल्स आणि फेफर यांचीही भेट घेतली. वायझमॅनने सोव्हिएत सरकारला हे सांगण्यास सांगितले की जर पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य निर्माण केले गेले तर ते सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात कधीही प्रतिकूल कृती करू देणार नाही...
पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या मंडळाचे अध्यक्ष डेव्हिड बेन-गुरियन यांनीही लंडनमधील मैस्कीला भेट दिली. 9 ऑक्टोबर 1941 रोजी ते सोव्हिएत राजदूताकडे आले, जेव्हा जर्मन सैन्य मॉस्कोजवळ येत होते आणि त्यांना कोणीही रोखणारे नव्हते असे वाटले.
स्वत:ची ओळख करून देताना, बेन-गुरियनला कम्युनिस्ट राजदूताला त्याच्या ट्रेड युनियनच्या क्रियाकलाप आणि राजकीय विचारांबद्दल सांगणे आवश्यक वाटले:
"आम्ही आमच्या समाजवादी विचारांना गांभीर्याने घेतो आणि आमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करतो." आम्ही पॅलेस्टाईनमध्ये समाजवादी समुदायाचे घटक आधीच तयार केले आहेत.
इस्रायली सरकारच्या भावी प्रमुखाने राजदूताला विचारले की पॅलेस्टिनी यहूदी लढणाऱ्या सोव्हिएत युनियनसाठी कसे उपयुक्त ठरू शकतात?
“तू अमेरिकेला जात आहेस,” मैस्कीने उत्तर दिले. "तुम्ही आम्हाला मदत करण्याची निकड अमेरिकन लोकांपर्यंत पोहोचवल्यास तुम्ही आमची उत्तम सेवा कराल." आम्हाला टाक्या, तोफा, विमाने - शक्य तितक्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शक्य तितक्या लवकर.
बेन-गुरियनने उत्तर दिले की तो नक्कीच सर्वकाही करेल.
मध्यपूर्वेत, पॅलेस्टिनी ज्यूंनी सोव्हिएत मुत्सद्द्यांसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याचाही प्रयत्न केला. सर्वात मोठा सोव्हिएत दूतावास तुर्कीमध्ये होता.
ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईनच्या बोर्डाच्या राजकीय विभागातील कर्मचारी (भविष्यातील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा नमुना) एल्याहू एपस्टाईन यांनी त्याच्या व्यवस्थापकांना कळवले:
“मला सोव्हिएत पोस्ट आणि मिशन स्टाफबद्दल फक्त किरकोळ माहिती मिळू शकली. वस्तुस्थिती अशी आहे की ते दूतावासाच्या हद्दीत, पूर्णपणे अलगावमध्ये राहतात - ते तेथे काम करतात, तेथे खातात, तेथे झोपतात, केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच शहरात जातात.
त्यांना स्थानिक रहिवासी आणि परदेशी लोकांकडून आमंत्रणे स्वीकारण्यास सक्त मनाई आहे - अपवाद फक्त तुर्की अधिकार्यांच्या प्रतिनिधींसाठी आणि राजनयिक कॉर्प्सच्या सदस्यांसाठी आहे, परंतु या प्रकरणातही त्यांना फक्त अधिकृत समारंभ आणि दूतावासांमध्ये आयोजित स्वागत समारंभांना उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे. किंवा तुर्की राजकारण्यांच्या घरी. फक्त TASS वार्ताहर चळवळीचे स्वातंत्र्य उपभोगतात..."
सोव्हिएत मुत्सद्दींना भेटण्याच्या नेहमीच्या पद्धती वगळल्या गेल्या, म्हणून एपस्टाईनने ब्रिटिशांच्या मदतीचा अवलंब केला. डिसेंबर 1941 मध्ये, त्यांनी तुर्कीमधील सोव्हिएत राजदूत सर्गेई अलेक्झांड्रोविच विनोग्राडोव्ह यांना अंकारामधील ब्रिटिश दूतावासाकडून शिफारस पत्र पाठवले.
पत्रात म्हटले आहे:
"ज्यू एजन्सीला पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राष्ट्रीय घराच्या स्थापनेशी संबंधित सर्व बाबींवर सल्लागार संस्था म्हणून महामहिम सरकारद्वारे अधिकृतपणे मान्यता दिली गेली आहे आणि ती परत येण्याशी संबंधित आहे."
ब्रिटीश दूतावासाच्या आवाहनामुळे एपस्टाईनला सोव्हिएत राजदूताला भेटण्यास मदत झाली.
एपस्टाईनने आपल्या अहवालात लिहिले, “द ॲम्बेसेडरने मला देशाच्या ज्यू लोकसंख्येच्या सामाजिक रचनेबद्दल बोलण्यास सांगितले. जेव्हा विनोग्राडोव्हने भोळेपणाने आश्चर्यचकित स्वरात विचारले तेव्हा मी अत्यंत आश्चर्यचकित आणि नाराज झालो: "काय, यहूदी खरोखर पॅलेस्टाईनमध्ये काम करतात?"
तेव्हाच मला पूर्णपणे समजले की विरोधी कम्युनिस्ट प्रचाराद्वारे कोणत्या प्रकारचे ब्रेनवॉशिंग केले गेले होते, ज्याने पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकसंख्येला युएसएसआरच्या लोकांसमोर पूर्णपणे साम्राज्यवादी आणि शोषक चळवळ म्हणून सादर केले होते...
राजदूत आणि त्याचे सचिव यांच्याशी झालेल्या संभाषणातील सामान्य छाप एका वाक्यात सारांशित केली जाऊ शकते: माहितीचा पूर्ण अभाव आणि शोधण्याची प्रचंड इच्छा...
ही बैठक खूप उपयुक्त होती - पॅलेस्टाईनच्या समस्यांशी संबंधित सोव्हिएत मुत्सद्दीशी थेट संपर्क स्थापित केला गेला.
विनोग्राडोव्हला पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या जीवनातील कथेत रस होता. चार दिवसांनंतर, एपस्टाईनला सोव्हिएत राजदूतासह रात्रीच्या जेवणाचे आणि युद्धावरील माहितीपट पाहण्याचे आमंत्रण मिळाले.
एपस्टाईनने व्यापार प्रतिनिधी ए. पोटापोव्हला देखील भेट दिली, ज्यांनी सांगितले की सोव्हिएत मिशनचा एक कर्मचारी पॅलेस्टाईनमध्ये पाठविण्याची योजना आखली गेली आहे जो आर्थिक समस्यांना सामोरे जाईल.
"पोटापोव्हच्या मते," एपस्टाईनने लिहिले, "पॅलेस्टाईनमधील वैद्यकीय, रासायनिक आणि औषधी उद्योग हे रशियन लोकांसाठी विशेष स्वारस्य आहेत... शेवटी, सोव्हिएत चित्रपटांची विक्री करण्यासाठी पॅलेस्टाईनमध्ये सोव्हकिनो प्रतिनिधी कार्यालय उघडण्याचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. , कारण, पोटापोव्हच्या म्हणण्यानुसार, सिनेमा मालकांकडून अधिकाधिक ऑर्डर, विशेषत: तेल अवीवमध्ये..."
आम्ही एपस्टाईन यांना श्रद्धांजली वाहिली पाहिजे, ज्याने परिस्थितीचा त्वरीत शोध घेतला:
“शेवटी, मी हे लक्षात घेऊ इच्छितो की अटक केलेल्या आणि निर्वासित झिओनिस्टांच्या सुटकेच्या विनंतीला आणि ज्यू एजन्सीचे प्रतिनिधी यूएसएसआरला पाठवण्याच्या प्रस्तावाला सोव्हिएत अधिकार्यांकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल याबद्दल मला खूप शंका आहे. शरणार्थी आणि नातेवाईकांचे प्रत्यावर्तन व्यावहारिकपणे पार पाडणे.
विनोग्राडोव्हशी संभाषणादरम्यान, मला जाणवले की सोव्हिएत राजदूताची समस्यांच्या निराकरणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता किती क्षुल्लक आहे - मग ते कितीही मोठे किंवा लहान असले तरीही. केवळ सोव्हिएत अधिकाऱ्यांना थेट आवाहनच आमच्या समस्या पुढे नेण्यास मदत करू शकेल.
त्याच वेळी, मला माहीतगार स्त्रोतांकडून मिळालेली सर्व माहिती सूचित करते की... यूएसएसआरच्या अंतर्गत धोरणात कोणतेही बदल झालेले नाहीत... स्टॅलिन यूएसएसआरमधील मानसिकतेवर आपले नियंत्रण मजबूत करत आहेत...
आपण भ्रमाने आपले मनोरंजन करू नये. मला हे चुकीचे मत वाटते की परिस्थिती बदलली आहे आणि यूएसएसआरमधील झिओनिस्ट क्रियाकलापांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने आमच्याकडे काही नवीन संधी आहेत ..."
"आमच्याकडे केंद्रीकृत मुत्सद्देगिरी आहे," मोलोटोव्ह म्हणाले, आधीच सेवानिवृत्तीवर. - राजदूतांना स्वातंत्र्य नव्हते. आणि ते होऊ शकले नाही, कारण कठीण परिस्थितीमुळे राजदूतांना कोणताही पुढाकार दाखवणे अशक्य झाले. राजदूत काही सूचनांचे पालन करणारे होते..."
मोलोटोव्हचा असा विश्वास होता की केवळ तो आणि स्टालिन मुत्सद्देगिरीत गुंतले होते. बाकीच्यांनी फक्त त्यांच्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे, सूचनांमधून एक पाऊल न हटवता. लिटविनोव्हच्या अंतर्गत देखील, राजदूत, पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी पीपल्स कमिसरशी वाद घालू शकतात, मतभेद असल्यास केंद्रीय समितीकडे वळू शकतात आणि स्टालिनकडे जाऊ शकतात. मोलोटोव्ह अंतर्गत हे अशक्य झाले.
आणि आधीपासूनच असे राजदूत होते ज्यांनी पीपल्स कमिसरशी वाद घालण्याचा विचारही केला नव्हता: अधिकार्यांनी जे आदेश दिले ते योग्य होते.
पॅलेस्टिनी विषयांवरील संभाषणांची माहिती मॉस्कोला देणे हे राजदूत विनोग्राडोव्ह करू शकत होते.
मॉस्कोमधील त्यांचा संदेश एनकेआयडीच्या मध्यपूर्व विभागाचे प्रमुख, सर्गेई इव्हानोविच कव्ताराडझे यांनी वाचला, जो एक विलक्षण नशिबाचा माणूस होता. तारुण्यात तो स्टॅलिनला भेटला. विसाव्या दशकात ते सोव्हिएत जॉर्जियाचे पीपल्स कमिसर ऑफ जस्टिस होते आणि त्यांनी मॉस्कोमधील केंद्रीय अभियोजक कार्यालयात काम केले.
सर्गेई कव्ताराडझे यांनी ट्रॉटस्कीचे विचार सामायिक केले. त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले आणि ओरेनबर्ग प्रदेशात स्थायिक होण्यासाठी पाठवण्यात आले, एका वर्षानंतर त्याला अटक करण्यात आली आणि ओजीपीयू बोर्डाच्या एका विशेष सभेने त्याला “एक सक्रिय ट्रॉटस्कीवादी” म्हणून तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. शिक्षा भोगल्यानंतर तो मॉस्कोला परतला. ऑक्टोबर छत्तीसमध्ये त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली. यावेळी "जॉर्जियन अँटी-सोव्हिएत केंद्राचा सदस्य म्हणून" त्याला तिबिलिसीला पाठवले गेले. जॉर्जियन एनकेव्हीडीने त्याच्या साथीदारांना गोळ्या घातल्या. कव्ताराडझे बसून आपल्या नशिबाची वाट पाहू लागले.
स्टालिनच्या मृत्यूनंतर, त्याने सांगितले की त्याने “मानसिक आणि शारीरिक प्रभावाच्या असह्य पद्धतींच्या सतत प्रभावाखाली असताना साक्ष दिली - फाशीच्या धमक्या, मस्करी, शारीरिक आणि चिंताग्रस्त थकवा वेडेपणाच्या सीमेवर आहे, उदाहरणार्थ, मला असे वाटले की माझे डोके आहे. सुकत आहे आणि माझी कवटी आकुंचन पावत आहे. ”..."
काही कारणास्तव तो कोणत्याही हिटलिस्टवर नव्हता. आणि दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर, फेब्रुवारी 1939 मध्ये, त्यांची अचानक मॉस्कोला बदली झाली. डिसेंबरच्या मध्यात त्याला पीपल्स कमिसर ऑफ इंटरनल अफेअर्स बेरिया यांच्याकडे नेण्यात आले. लॅव्हरेन्टी पावलोविचने घोषित केले की त्याचा खटला बंद झाला आहे आणि तो मुक्त आहे.
कव्ताराडझेचा बेरियावर विश्वास नव्हता. पण त्याला आणि त्याच्या पत्नीला सोडण्यात आले, त्यांना घर आणि काम देण्यात आले. असे का घडले? आयुष्याच्या शेवटपर्यंत, कव्ताराडझे या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकले नाहीत. कदाचित, एका चांगल्या क्षणी, स्टालिनला त्याच्या तरुणपणाच्या मित्राची आठवण झाली आणि त्याला जिवंत सोडण्याचा आदेश दिला.
1940 च्या शरद ऋतूतील, स्टालिनने अनपेक्षितपणे जोडप्याला भेट दिली. ही विलक्षण कथा एक दंतकथा बनली आहे. संध्याकाळी उशिरा, नेत्याने सर्गेई इव्हानोविच आणि सोफ्या अब्रामोव्हना कव्ताराडझे राहत असलेल्या सांप्रदायिक अपार्टमेंटचा दरवाजा ठोठावला. स्टॅलिनला असे हावभाव आवडले... त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात त्याने अशा काही कृती केल्या, परंतु संपूर्ण देश त्यांच्याबद्दल बोलला.
अर्ध्या रात्री ते टेबलावर बसले होते जणू काही घडलेच नाही. यानंतर, कव्तारादझे यांना पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेअर्समध्ये नेतृत्व पदासाठी नियुक्त केले गेले.
31 डिसेंबर, 1941 रोजी, कव्ताराडझे यांनी प्रथम उप जनसमुदाय आंद्रेई यानुअरेविच विशिन्स्की यांना कळवले की अंकारा विनोग्राडोव्हमधील सोव्हिएत राजदूत यांना "ज्यू पॅलेस्टिनी एजन्सी फॉर इमिग्रेशन अँड कॉलोनायझेशनचे प्रतिनिधी - एपस्टाईन एलियास मेनाकेम" प्राप्त झाले.
सोव्हिएत राजदूताने पॅलेस्टिनी ज्यूंचा सोव्हिएत युनियनला औषधांचा पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाकडे लक्ष देण्यासारखे मानले. ज्यू एजन्सी प्रवासी रुग्णालयांसह डॉक्टरांची एक टीम पाठवण्यास तयार होती. पॅलेस्टिनी ज्यूंना सोव्हिएत युद्ध चित्रपट विकत घ्यायचे होते कारण पॅलेस्टाईनमध्ये लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशन्स बरोबर सोव्हिएत युनियनची स्थापना झाली होती आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सोव्हिएत लोकांसोबत एकता एक आठवडा आधीच आयोजित केला होता.
सोव्हिएत नागरिकांना, पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या वृद्ध नातेवाईकांना पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्याची परवानगी देण्याच्या विनंतीमुळे पूर्णपणे भिन्न वृत्ती निर्माण झाली. इंग्रजांनी शंभर प्रवेश परवानग्या देण्याचे आश्वासन दिले.
कव्ताराडझे यांनी वैशिन्स्कीला सुचवले:
"1. पॅलेस्टाईनबरोबर औषधांच्या व्यापाराच्या मुद्द्यावर पीपल्स कमिसरियट फॉर फॉरेन ट्रेडच्या मताची विनंती करा...
2. पॅलेस्टाईनमधील डॉक्टरांची एक टीम प्रवासी रुग्णालयांसह USSR ला पाठवण्याच्या एपस्टाईनच्या प्रस्तावाचा विचार करा.
3. वृद्ध ज्यूंनी पॅलेस्टाईनमधील त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी यूएसएसआर सोडून जाणे अयोग्य समजा.
4. पॅलेस्टाईनमध्ये दाखवण्यासाठी तुर्कस्तानमधील युएसएसआर ट्रेड मिशनद्वारे एपस्टाईनला युद्ध चित्रपटांच्या विक्रीवर आक्षेप घेऊ नका.
5. एपस्टाईन एलियास मेनाकेम आणि तो ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो त्याबद्दल काही माहिती असल्यास NKVD ला विचारा.
वैशिन्स्की यांनी 2 रे युरोपियन विभागाचे प्रमुख फ्योडोर तारासोविच गुसेव्ह यांचे मत विचारले. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे सोडण्याची गरज नाही यावर त्यांनी कव्तरडझे यांच्याशी सहमती दर्शविली.
2 मार्च 1942 रोजी, जागतिक झिओनिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष वेझमन यांनी राजदूत मायस्की यांना झिओनिस्टांच्या उद्दिष्टांवर एक निवेदन पाठवले.
सोव्हिएत राजदूताने पॅलेस्टाईनच्या भवितव्याबद्दल प्रामाणिक स्वारस्य दाखवले आणि वायझमनला झिओनिस्ट दृष्टिकोन सांगण्याची घाई झाली. त्याने मायस्कीला लिहिले की “ज्यू राष्ट्राला प्राचीन प्रदेशात परत जाण्याची” वेळ आली आहे:
“जगावर असा कोणताही देश नाही जो दोन ते तीस दशलक्ष ज्यूंकडून स्वीकारण्यास, त्यांच्या देशांतर्गत त्यांच्या संक्षिप्त वसाहती आयोजित करण्यास तयार असेल - ना युनायटेड स्टेट्स, ना ब्रिटीश अधिराज्य, ना दक्षिण अमेरिकन प्रजासत्ताक, किंवा, जसे आपण सोव्हिएत युनियन समजतो.
उष्णकटिबंधीय किंवा आर्क्टिक प्रदेशांमध्ये वसाहतींच्या संघटनेशी संबंधित अनेक प्रकल्प आहेत; कदाचित तेथे स्थायिकांना स्वीकारणे शक्य होईल, परंतु यामुळे समस्या सुटणार नाही...”
वायझमनने सुचवले की सोव्हिएत सरकारने झिओनिझम आणि झिओनिस्टांबद्दलच्या आपल्या वृत्तीवर पुनर्विचार करावा:
“भूतकाळातील गैरसमज युएसएसआर आणि झिओनिझममधील नवीन संबंधांच्या विकासात अडथळा बनू शकत नाहीत.
झिओनिस्ट काँग्रेसने स्वाभाविकपणे त्यांच्या चळवळीवर बंदी, यूएसएसआरमधील ज्यू भाषा आणि प्रति-क्रांतिकारक म्हणून झिओनिस्टांबद्दलच्या वृत्तीविरूद्ध निषेध केला. परंतु ते कधीही सोव्हिएत सरकारशी, युएसएसआरशी, जिथे जगातील जवळजवळ एक तृतीयांश ज्यू लोक राहतात, शांतता सेटलमेंटसाठी जबाबदार असलेल्या महान देशांपैकी एकाशी शत्रुत्व बाळगले नाही ... "
वेझमनने मायस्कीला लिहिले की पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू, शहरी जीवनाच्या सवयीवर मात करून, जमिनीवर, शेतकरी कामगारांकडे परत येत आहेत:
"ते रस्ते आणि पूल बांधतात, दगडमातीचे काम करतात, टेकड्यांवर जंगले लावतात, दलदल काढतात, कार आणि बस चालवतात, मशीन टूल्स बनवतात, पॉवर प्लांट्समध्ये काम करतात आणि डेड सी एरियामध्ये पोटॅशची खाण करतात, रेल्वेमार्गांवर काम करतात..."
टर्कीमधील सोव्हिएत राजदूताशी मॅस्की आणि एपस्टाईन यांच्या संभाषणात वेझमनच्या हजेरीमुळे पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्सच्या नेतृत्वात रस होता. पॅलेस्टाईन, ज्यू राज्याची निर्मिती - ही एक नवीन समस्या होती जी यापूर्वी हाताळली गेली नव्हती.
पहिले संपर्क यशस्वी झाले नाहीत.
पॅलेस्टिनी कंपनी "Schoenfeld" ने अठ्ठावीस चित्रपट आणि शंभर चित्रपट मासिकांच्या विक्रीसाठी तुर्कीमधील सोव्हिएत ट्रेड मिशनशी करार केला, परंतु ब्रिटीशांनी कंपनीच्या मालकाला पॅलेस्टाईनमधून सोडले नाही आणि तो येऊ शकला नाही. करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंकाराला.
22 जून 1942 रोजी, तुर्कीमधील यूएसएसआरचे प्रभारी मिखाईल अलेक्सेविच कोस्टिलेव्ह यांनी एनकेआयडी सर्गेई कव्ताराडझेच्या मध्यपूर्व विभागाच्या प्रमुखांना लिहिले:
“पॅलेस्टिनी व्यापारी कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना सोव्हिएत युनियनशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची खूप इच्छा आहे. मला विश्वास आहे की या वस्तुस्थितीचे आमच्यासाठी राजकीय महत्त्व इतके व्यावसायिक नाही.
तथापि, याची व्यावहारिक अंमलबजावणी केवळ तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपल्याकडे पॅलेस्टाईनमध्ये सोव्हिएत व्यक्ती असेल, किमान यूएसएसआरच्या काही व्यापारी संघटनेच्या कायम प्रतिनिधीच्या वेषात. NKID च्या नेतृत्वासमोर हा मुद्दा उपस्थित करणे उचित ठरेल असे मला वाटते.
मिखाईल कोस्टिलेव्ह यांनी ब्रायन्स्कमधील लाकूडकामाच्या कारखान्याचे संचालक म्हणून काम केले, त्यानंतर त्यांची मॉस्कोमधील एक्सपोर्टल्स या परदेशी व्यापार संघटनेत बदली झाली. 1937 मध्ये मला पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये नेण्यात आले. कोस्टिलेव्हने राजनैतिक कामगारांसाठी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि तुर्कीला गेला. त्यानंतर ते इटली आणि अर्जेंटिना येथे राजदूत होते.
बेचाळीस ऑगस्टमध्ये, अंकाराहून सोव्हिएत दूतावासातील दोन कर्मचारी पॅलेस्टाईनमध्ये आले - प्रथम सचिव सेर्गेई सर्गेविच मिखाइलोव्ह आणि प्रेस संलग्न निकोलाई अँड्रीविच पेट्रेन्को. पेट्रेन्को यांनी लेनिनग्राड पेडॅगॉजिकल इन्स्टिट्यूटमधून पदवी प्राप्त केली आणि पीपल्स कमिसरिएट ऑफ एज्युकेशनच्या संग्रहालय आणि स्थानिक इतिहास विभागाचे प्रमुख केले. 41 मध्ये त्याला राजनैतिक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले.
ते झायोनिझमबद्दल बोलण्यात सावध होते, परंतु त्यांनी पॅलेस्टाईनमध्ये जे पाहिले, ज्यू समुदायाचे यश आणि ज्यूंनी बांधलेले विद्यापीठ आणि हॉस्पिटल त्यांना प्रभावित केले.
सोव्हिएत मुत्सद्दी देखील अरबांशी भेटले, परंतु त्यांच्या झिओनिस्ट विरोधी चर्चेचे समर्थन केले नाही.
ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईनच्या बोर्डाच्या प्रेस आणि माहिती विभागाचे संचालक, आय. क्लिनोव्ह यांनी, एजन्सीच्या राजकीय विभागाचे संचालक, मोशे शेरटोक यांना स्पष्ट समाधानाने लिहिले:
“मिखाइलोव्हने त्याच भावनेने संभाषण सुरू ठेवण्याची इच्छा दर्शविली नाही. उलटपक्षी, तो म्हणाला की ही सुंदर जमीन दोन लोकांसाठी होती. त्याने यिशुवची महान कामगिरी पाहिली [१]. त्यांनी नमूद केले की ज्यू आणि अरब दोघांचे या भूमीशी ऐतिहासिक संबंध आहेत आणि दोन्ही लोकांसाठी पुरेशी जागा आहे.
इस्रायलचे भावी पहिले परराष्ट्र मंत्री, मोशे शेरटोक यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात व्हिक्टर (चैम) अर्लोझोरोव्ह यांचे सहाय्यक म्हणून केली, ज्यांचा जन्म पोल्टावा प्रांतात झाला होता आणि तो खूप लवकर झिओनिस्टमध्ये सामील झाला होता.
अर्लोझोरोव्ह एक मजबूत वक्ता, एक चांगला संघटक आणि कट्टरतावादी नव्हता, म्हणून त्याला राजनैतिक मिशन सोपवण्यात आले. तो वेझमनचा उजवा हात आणि ज्यू एजन्सीच्या राजकीय विभागाचा प्रमुख मानला जात असे. इस्रायलची घोषणा पाहण्यासाठी तो जगला असता तर निःसंशयपणे परराष्ट्रमंत्री झाला असता. युनायटेड स्टेट्स, युरोप आणि पॅलेस्टाईनमध्ये त्याने अथक शटल केले.
अरलोझोरोव्ह हे दूरदृष्टीचे राजकारणी होते. जर युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांशी संपर्काने आशावादाचे किमान काही कारण दिले तर अरबांशी असलेल्या संबंधांमुळे तो निराश झाला. अरब नेत्यांना भेटून, त्यांनी पाहिले की ते फक्त करारावर येऊ इच्छित नाहीत.
8 एप्रिल 1933 रोजी त्यांनी किंग डेव्हिड हॉटेलमध्ये अविश्वसनीय डिनरचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी वेझमन आणि ज्यू एजन्सीच्या नेत्यांना ट्रान्सजॉर्डनच्या शेखांसोबत एकत्र आणले होते. हा संवाद कट्टरपंथी अरबांसाठी खूप धोकादायक होता, ज्यांनी ज्यूंशी करार होण्याची शक्यता नाकारली.
16 जून 1933 रोजी, आर्लोझोरोव आणि त्यांची पत्नी संध्याकाळी तेल अवीवमधील तटबंदीच्या बाजूने फिरत असताना त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. दोन लोक त्याच्या जवळ आले आणि किती वाजले ते विचारले आणि त्याच्यावर टॉर्च लावला. तो उत्तर देण्यापूर्वीच एक गोळी वाजली.
“त्यांनी माझे काय केले ते पहा,” मरणासन्न अर्लोझोरोव्हने तेल अवीवच्या महापौरांना कुजबुजले, ज्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली.
काही तासांनंतर त्याचा मृत्यू झाला. ते अवघे चौतीस वर्षांचे होते. या गुन्ह्याची उकल कधीच झाली नाही. अब्राहम स्टॅव्हस्की हा उजव्या विचारसरणीचा कट्टरपंथी असून त्याच्यावर हत्येचा आरोप होता. मात्र अखेर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
आर्लोझोरोव्हची जागा एम. शेरटोक यांनी घेतली.
ज्यू एजन्सीने सोव्हिएत सरकारला पोलिश ज्यू, विशेषतः मुलांना पॅलेस्टाईनमध्ये पाठवण्यास सांगितले. हे ज्यूंबद्दल होते जे '39 च्या शरद ऋतूतील पोलंडच्या विभाजनानंतर सोव्हिएत प्रदेशात सापडले. वेहरमाक्टसह पोलंडच्या पराभवात भाग घेतल्यानंतर, रेड आर्मीने बारा दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशावर कब्जा केला.
परंतु पीपल्स कमिसरियट फॉर फॉरेन अफेयर्सने उत्तर दिले की यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमच्या आदेशानुसार, एकोणतीस नोव्हेंबर रोजी नागरिकत्वाचा प्रश्न सोडवला गेला आहे. हे सर्व आता सोव्हिएत नागरिक आहेत आणि देश सोडण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही.
एप्रिल 1943 मध्ये शेरटोकची राजदूत मैस्कीशी भेट झाली. तो सावध होता:
"तुम्ही माझ्याकडून त्वरित उत्तर मागू शकत नाही." मला एक स्मृती चिठ्ठी लिहा.
पण जेव्हा संभाषण संपले आणि राजदूताने शेरटोकला पाहिले तेव्हा त्याने सहानुभूतीने विचारले:
- तुमच्याबरोबर गोष्टी कशा चालल्या आहेत?
"ते इतके वाईट नाही," शेरटोकने मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले.
- तुमच्याकडे सैन्य आहे का? - मायस्कीला मध्य पूर्वेतील परिस्थितीची कमी समज होती.
- तुम्ही कोणत्या सैन्याबद्दल बोलत आहात? - शेरटोक आश्चर्यचकित झाला.
- ज्यू सैन्याबद्दल!
- नाही, आमच्याकडे ज्यू सैन्य नाही.
- का?
- पूर्वीच्या राजकीय प्रक्रियेमुळे. ब्रिटीश सैन्यात ज्यू युनिट्स आहेत, परंतु विशेष दर्जाशिवाय.
- तुम्हाला काय हवे आहे?
"आम्ही या युनिट्सचे मोठ्या ज्यू भागामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी करतो." याबाबत मी ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ वॉर यांची भेट घेतली.
- बरं, ते कसे यशस्वी झाले?
"ब्रिटिश युद्ध मंत्री म्हणाले की मी त्यांच्याकडून त्वरित उत्तर मागू शकत नाही आणि मला त्यांना एक निवेदन लिहिण्यास सांगितले," शेरटोकने निर्विवाद विडंबनाने उत्तर दिले.
1939 पासून पॅलेस्टिनी ज्यू स्वेच्छेने ब्रिटिश सैन्यात सामील झाले. '42 च्या शेवटी, ब्रिटिश लष्करी कमांडने ज्यू रेजिमेंट तयार करण्यास परवानगी दिली. चाळीस सप्टेंबरमध्ये, पाच हजार लोकांची तीन रेजिमेंटची ज्यू ब्रिगेड तयार केली गेली. ब्रिगेड इटलीमध्ये लढली. 46 च्या जूनमध्ये ते विसर्जित केले गेले ...
15 मे 1943 रोजी, एनकेआयडीच्या कॉन्सुलर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी डेप्युटी पीपल्स कमिसर डेकानोझोव्ह यांच्याकडे मॉस्कोमधील ब्रिटीश दूतावासाकडे पॅलेस्टाईनमध्ये सोव्हिएत वाणिज्य दूतावास उघडण्याच्या बहाण्याने सुमारे चारशे सोव्हिएत नागरिक राहत असल्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तेथे.
परंतु ब्रिटीशांना पॅलेस्टाईनमध्ये सोव्हिएत मुत्सद्दी, त्यांचे पितृत्व पाहायचे नव्हते.
जेरुसलेममध्ये, रशियन वाणिज्य दूतावास आठशे अठ्ठावन्न मध्ये उघडला गेला; पस्तीस वर्षांनंतर त्याचे रूपांतर वाणिज्य दूतावासात झाले. याव्यतिरिक्त, हैफा आणि जाफा येथे वाणिज्य दूतावास होते. ते 1914 मध्ये बंद झाले, जेव्हा युद्धात उतरलेल्या रशिया आणि तुर्कीने राजनैतिक संबंध तोडले.
झिओनिस्ट मॉस्कोशी संबंध प्रस्थापित करण्याची कोणतीही संधी शोधत होते, जे प्रथमच संपर्क साधत होते.
27 मे 1943 रोजी पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीचे प्रतिनिधी, नहूम गोल्डमन यांनी, निर्वासित झेकोस्लोव्हाकियाचे अध्यक्ष, एडवर्ड बेनेस यांना "झायोनिस्ट चळवळ आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील संबंधांवर एक मेमोरँडम" सुपूर्द केले.
बेनेसला ज्यूंबद्दल सहानुभूती होती. झिओनिस्टांनी त्याला एक सहयोगी म्हणून पाहिले आणि आशा केली की तो सोव्हिएत नेतृत्वाशी संबंध सुधारण्यास मदत करेल. मेमोमध्ये म्हटले आहे:
"सोव्हिएत रशियाने झिओनिझमला मध्य पूर्वेतील ब्रिटिश हितसंबंधांचे वाहन मानले आणि कम्युनिस्ट भाषेत, या प्रदेशातील ब्रिटिश साम्राज्यवादाचे प्रतिनिधी मानले. पॅलेस्टाईनमधील ज्यू आणि गैर-ज्यू अशा दोन्ही कम्युनिस्टांची वृत्ती या विरोधाचे सर्वोच्च प्रकटीकरण होते, ज्यांनी 1936-1938 च्या अशांततेच्या काळात ज्यू लोकसंख्येविरुद्ध कृती करणाऱ्या अरब दहशतवाद्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला होता.
आता पॅलेस्टिनी ज्यू सोव्हिएत अधिकाऱ्यांकडून वेगळ्या वृत्तीवर अवलंबून होते: दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, नोटमध्ये म्हटले आहे, "अरब देशांच्या नेत्यांनी उघडपणे किंवा गुप्तपणे नाझी समर्थक किंवा फॅसिस्ट समर्थक भूमिका घेतल्या."
सप्टेंबर 1943 मध्ये, वेझमन पुन्हा एकदा राजदूत मायस्कीशी बोलले.
चार महिन्यांपूर्वी, अठ्ठावीस मे रोजी, पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, परदेशातील दूतावास आणि मिशनच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राजनयिक पदांच्या परिचयावर सर्वोच्च परिषदेच्या प्रेसीडियमचा हुकूम प्रसिद्ध झाला. पीपल्स कमिसर्सच्या कौन्सिलच्या ठरावाने चिन्हासह गणवेश सादर केला - खांद्याच्या पट्ट्यांवर सोन्याने भरतकाम केलेले तारे.
मायस्की ॲम्बेसेडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आणि प्लेनिपोटेंशरी बनला - त्याला तीन नक्षीदार तारे आणि सोनेरी धातूचे चिन्ह - दोन ओलांडलेल्या तळहाताच्या फांद्या असलेल्या खांद्यावरील पट्ट्या (सामान्य!) गणवेशाचा हक्क होता.
राजदूत मायस्की यांनी वेझमनला सांगितले की ते "आपल्या सरकारसाठी वचनबद्धता देऊ शकत नाहीत," परंतु विश्वास आहे की मॉस्को पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याच्या निर्मितीच्या समर्थकांना समर्थन देईल.
पॅलेस्टाईनच्या लहान आकारामुळे मायस्की गोंधळला - युरोपमधील सर्व निर्वासितांना तेथे सामावून घेणे शक्य होईल का?
वेझमनने या संदर्भात मायस्कीची भीती दूर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वात पुराणमतवादी अंदाजानुसार, सुमारे दोन दशलक्ष अधिक ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये नेले जाऊ शकते.
मैस्कीने उत्तर दिले की हे ऐकून मला खूप आनंद झाला. पण राजदूतपद भूषवायला त्यांना फार वेळ लागला नाही.
दुसरी आघाडी उघडण्यास आणखी विलंब झाल्यामुळे चिडलेल्या स्टालिनने प्रात्यक्षिकरित्या प्रतिनिधित्वाची पातळी कमी करण्याचा निर्णय घेतला: त्याने युनायटेड स्टेट्समधून लिटव्हिनोव्ह, इंग्लंडमधून मायस्की यांना परत बोलावले आणि त्यांच्या जागी राजकीय वजन नसलेल्या तरुण मुत्सद्दींना नियुक्त केले. वॉशिंग्टनमध्ये, आंद्रेई अँड्रीविच ग्रोमीको राजदूत बनले, लंडनमध्ये - फ्योडोर तारासोविच गुसेव्ह. स्टॅलिनने रुझवेल्ट आणि चर्चिल यांच्यावर घेतलेला हा छोटासा सूड होता.
जाण्यापूर्वी स्टॅलिनने गुसेव यांचे स्वागत केले. इंग्लंडचा नवा (आणि अननुभवी) राजदूत फक्त सदतीस वर्षांचा होता. गुसेव यांनी प्रामाणिकपणे सांगितले की अशा पदासाठी तो खूप तरुण आहे.
स्टॅलिनने त्याच्या शंका दूर केल्या:
- आमच्याकडे इतर लोक नाहीत. अनेकजण आता आघाडीवर आहेत. आम्हाला राजदूत मायस्कीला आठवण्याची गरज आहे, ज्यांनी युरोपमध्ये दुसरी आघाडी उघडण्याच्या ब्रिटीशांच्या कृतींचे समर्थन केले.
विन्स्टन चर्चिल असमान बदलीमुळे नाराज झाले आणि त्यांनी बराच काळ नवीन राजदूत स्वीकारला नाही. ऑक्टोबर 1944 मध्ये जेव्हा ब्रिटीश पंतप्रधान मॉस्कोला गेले तेव्हा स्टालिनला राजदूतांचे शेअर्स वाढवण्याचा मार्ग सापडला - त्याने रात्रीच्या जेवणात टोस्टचा प्रस्ताव ठेवला:
- माझ्या वैयक्तिक मित्रासाठी, कॉम्रेड गुसेव!
स्टॅलिनच्या हावभावाने गुसेवकडे ब्रिटिशांचा दृष्टिकोन बदलला.
इव्हान मायस्की, लंडनमधील आपले मिशन संपवून घरी निघाले, त्यांनी त्रेचाळीसच्या शेवटी पॅलेस्टाईनला भेट दिली. त्याने कैरो-जेरुसलेम-दमास्कस-बगदाद-तेहरान मार्गावर कार चालवली.
जेरुसलेममध्ये, इव्हान मिखाइलोविचने थांबला. त्याला शहर शोधायचे होते आणि ज्यू स्थायिकांचे जीवन जाणून घ्यायचे होते.
“युद्धानंतर,” मैस्कीने बेन-गुरियनला सांगितले, “ज्यू समस्या खूप कठीण होईल. आम्हाला ते सोडवावे लागेल. आपण दृष्टिकोन विकसित केला पाहिजे, आपल्याला सर्वकाही माहित असले पाहिजे. आम्हाला सांगण्यात आले आहे की पॅलेस्टाईनमध्ये नवीन स्थलांतरितांसाठी जागा नाही - आम्हाला हे खरे आहे की नाही हे जाणून घ्यायचे आहे, आम्हाला या देशाच्या शक्यतांची कल्पना मिळवायची आहे.
4 ऑक्टोबर रोजी, ज्यू एजन्सीच्या मंडळाच्या बैठकीत, बेन-गुरियनने वर्णन केले की त्याने मेस्की आणि त्याच्या पत्नीला जेरुसलेमच्या आजूबाजूला कसे दाखवले आणि नंतर त्यांना किरयत अनाविम आणि माले हाचामिशा या कृषी वसाहतींमध्ये नेले. त्याने जे पाहिले ते पाहून मैस्की चकित झाली.
"आम्ही म्हणू शकतो की त्याने जे पाहिले ते त्याच्यासाठी शोध होते," बेन-गुरियनने निष्कर्ष काढला. "मी यावर विश्वास ठेवला नाही." आता आम्हाला जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने काम करण्याची गरज आहे, कारण आणखी एका राज्याने या विषयात रस दाखवला आहे.
 
उमान्स्की, लिटविनोव्ह आणि ग्रोमिको
युद्धाच्या शेवटी, युनायटेड स्टेट्सची शक्ती, ज्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यापासून परावृत्त केले होते, ते स्पष्ट झाले. वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्क ही जागतिक मुत्सद्देगिरीची केंद्रे बनली.
17 जुलै 1941 रोजी सोव्हिएत युनियनवर नाझी जर्मनीच्या हल्ल्यानंतर लगेचच, पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या मंडळाचे सदस्य ई. न्यूमन आणि जागतिक ज्यूंच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाचे प्रमुख रब्बी एम. पेर्झवेग. काँग्रेसने, युनायटेड स्टेट्समधील सोव्हिएत राजदूत कॉन्स्टँटिन अलेक्झांड्रोविच उमान्स्की यांना भेट दिली.
उमान्स्की एक उज्ज्वल आणि असामान्य व्यक्ती होती. अनेक वर्षे त्यांनी युरोपमध्ये TASS वार्ताहर म्हणून काम केले आणि नंतर पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स येथे प्रेस विभागाचे प्रमुख म्हणून काम केले. त्याने कधीकधी परदेशी पाहुण्यांशी स्टालिनच्या संभाषणांचे भाषांतर केले, नेत्याला तो आवडला आणि "उमान्स्की" या शिलालेखासह त्याचे छायाचित्र प्राप्त झाले. स्टॅलिन." असा पुरस्कार कोणत्याही आदेशापेक्षा अधिक महत्त्वाचा होता. 1936 मध्ये, कॉन्स्टँटिन उमान्स्की यांना पूर्णाधिकारी म्हणून अमेरिकेत पाठवले गेले.
तो झिओनिस्ट चळवळीच्या प्रतिनिधींना अतिशय प्रेमळपणे आणि आवडीने भेटला.
“पहिला प्रश्न होता काही ज्यूंना रशिया सोडून पॅलेस्टाईन किंवा इतर देशांत जाण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्न,” पाहुण्यांनी सोव्हिएत राजदूताशी झालेल्या संभाषणाचे वर्णन केले. "आम्ही श्री उमान्स्की ज्या रेषेला "कर्जन लाइन" म्हणत त्या रेषेच्या पश्चिमेकडील ठिकाणांहून रशियात आलेल्या ज्यूंच्या प्रस्थानाच्या शक्यतेवर चर्चा करून सुरुवात करण्याचा प्रस्ताव दिला.
कर्झन लाइन ही पोलंडच्या पूर्वेकडील सीमेची रेषा आहे, ज्याला एकोणिसाव्या वर्षी एन्टेन्टे राज्यांनी मान्यता दिली. दुसऱ्या शब्दांत, जागतिक ज्यू काँग्रेसच्या नेत्यांनी पोलिश ज्यू, ज्यांमध्ये अनेक झिओनिस्ट होते, त्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये सोडण्याची मागणी करत राहिले.
"मि. उमान्स्की यांनी प्रस्तावित केला की आम्ही प्रथम नावांची यादी सादर करू, जी त्यांना त्यांच्या सरकारला पाठवण्यास आनंद होईल... जवळजवळ एक तास चाललेल्या संभाषणाच्या शेवटी, श्री उमान्स्की यांनी टिप्पणी केली की पॅलेस्टाईनचे भविष्य आगामी शांतता परिषदेत निश्चित केले जाईल, ज्यामध्ये सोव्हिएत रशिया उपस्थित असेल आणि मतदानाचा अधिकार असेल. यावर मी उत्तर दिले की शांतता परिषदेत शक्य तितके मित्र मिळाल्यास आम्हाला नक्कीच आनंद होईल ... "
जागतिक ज्यू काँग्रेसच्या नेत्यांना दयाळूपणे अभिवादन करणारे उमान्स्की लवकरच मॉस्कोला परतले. स्टालिन आणि मोलोटोव्ह त्याच्याबद्दल निराश झाले. त्यांना पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्सच्या मंडळाचे सदस्य म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि 1943 मध्ये त्यांना मेक्सिकोमध्ये राजदूत म्हणून पाठवण्यात आले, ही नियुक्ती दुय्यम मानली गेली.
जानेवारी 1945 मध्ये ते कोस्टा रिकाला जात असलेले विमान क्रॅश झाले. उमान्स्की आणि त्याची पत्नी मरण पावली. आणि त्याच्या दीड वर्षापूर्वी, त्याची मुलगी नीना यांचे तितकेच दुःखद निधन झाले - तिला एव्हिएशन इंडस्ट्रीच्या पीपल्स कमिशनर अलेक्सी इव्हानोविच शाखुरिनच्या मुलाने गोळ्या घातल्या, जो तिच्यावर प्रेम करत होता (आणि वेगळे होऊ इच्छित नव्हते) आणि स्वतःवर गोळी झाडली...
उमान्स्की ऐवजी, माजी पीपल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेयर्स एम.एम. अमेरिकेत राजदूत बनले. लिटव्हिनोव्ह, मे '39 मध्ये डिसमिस झाला, जेव्हा स्टॅलिन नाझी जर्मनीशी संबंध ठेवण्यासाठी निघाला होता.
सहसा, डिसमिस नंतर अटक होते. लिटविनोव्हला अपेक्षा होती की ते त्यालाही घेऊन जातील. परंतु स्टॅलिनने कोणालाही मॅक्सिम मॅक्सिमोविचला स्पर्श करू दिला नाही - एक विचित्रता जी स्पष्ट करणे कठीण आहे. असे मानले जाते की सोव्हिएत युनियनबद्दल नकारात्मक दृष्टीकोन बळकट होऊ नये म्हणून स्टालिनला हे करायचे नव्हते, कारण लिटव्हिनोव्ह जगात ओळखले जात होते आणि अधिकृत होते. हे वास्तववादी स्पष्टीकरण असण्याची शक्यता नाही. बरेच अधिकृत राजकारणी गायब झाले. वरवर पाहता, लिटव्हिनोव्हबद्दल स्टॅलिनच्या वृत्तीमध्ये अजूनही काहीतरी वैयक्तिक होते.
दोन वर्षांहून अधिक काळ, लिटव्हिनोव्ह कामाच्या बाहेर राहिला. त्याला कोणीही बोलावले नाही, त्याच्या जवळच्या मित्रांशिवाय कोणी आले नाही. कदाचित कधीकधी तो निराशेने भारावून गेला होता, परंतु पूर्वीच्या पीपल्स कमिसर, चारित्र्यवान व्यक्तीने स्वतःला नियंत्रणात ठेवले.
जेव्हा हिटलरने सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला तेव्हा लिटव्हिनोव्हची पुन्हा गरज होती. संपूर्ण जगासाठी ते फॅसिस्ट विरोधी राजकारणाचे प्रतीक होते. परदेशी मुत्सद्दींच्या भेटीसाठी त्याला क्रेमलिनमध्ये आमंत्रित केले जाऊ लागले. त्याला रेडिओवर बोलण्याची आणि इंग्रजी आणि अमेरिकन प्रेससाठी लिहिण्याची नियुक्ती देण्यात आली होती.
9 नोव्हेंबर 1941 रोजी, मॅक्सिम मॅक्सिमोविच यांची अनपेक्षितपणे उप पीपल्स कमिसर आणि त्याच वेळी युनायटेड स्टेट्समधील राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वॉशिंग्टनला जाण्यापूर्वी, लिटव्हिनोव्हचे स्टालिनने स्वागत केले आणि ते म्हणाले की मुख्य गोष्ट म्हणजे अमेरिकेला सोव्हिएत युनियनला मदत करण्यास आणि युद्धात प्रवेश करण्यास भाग पाडणे.
"जेव्हा आमचे प्रकरण आपत्तीजनकरित्या खराब झाले आणि स्टालिन कोणत्याही पेंढाला पकडत होता, तेव्हा त्याने लिटव्हिनोव्हला वॉशिंग्टनला पाठवले," अनास्तास इव्हानोविच मिकोयन आठवले. लिटव्हिनोव्हने रूझवेल्ट आणि इतर अमेरिकन व्यक्तींच्या सहानुभूतीचा वापर केला आणि कोणी म्हणू शकेल की, लेंड-लीज कायद्याचा विस्तार आणि सोव्हिएत युनियनला अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळवून त्या कठीण क्षणी आम्हाला वाचवले.
मॅक्सिम लिटव्हिनोव्ह यांनी वॉशिंग्टनहून मोलोटोव्हला लिहिले की सोव्हिएत युनियनने अध्यक्ष रूझवेल्ट यांच्याशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत, जे सोव्हिएत युनियनशी जवळून सहकार्य करण्यास इच्छुक होते. राजदूताच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
वरवर पाहता, लिटव्हिनोव्ह हा या पदावरील शेवटचा व्यक्ती होता जो आपल्या वरिष्ठांना आपले मत व्यक्त करण्यास पुरेसे धैर्यवान होता, त्याला शिक्षेला सामोरे जावे लागेल याची जाणीव होती.
त्रेचाळीसच्या सुरूवातीस, लिटव्हिनोव्हने त्याला माहित असलेल्या एका अमेरिकन पत्रकारावर नाराजी व्यक्त केली: “मी यापुढे कामाचा मुलगा होऊ शकत नाही. माझ्या दूतावासातील कोणताही कर्मचारी मला नेमून दिलेले काम करू शकतो. मला फक्त आदेश पाळायचे आहेत. ते असह्य आहे. मी घरी परत जात आहे."
लिटव्हिनोव्हने मोलोटोव्हच्या ओळीशी जवळजवळ उघडपणे असहमती व्यक्त केली आणि परदेशी मुत्सद्दींना हे माहित होते.
त्रेचाळीस एप्रिलच्या सुरुवातीला लिटविनोव्हला मॉस्कोला परत बोलावण्यात आले. त्याला निरोप देताना अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी थेट विचारले:
- तू परत येणार नाहीस?
या प्रश्नाचे उत्तर स्वतः मॅक्सिम मॅक्सिमोविचला माहित नव्हते.
अनेक महिन्यांपर्यंत, लिटव्हिनोव्ह राजदूत म्हणून सूचीबद्ध होते, परंतु त्याला समजले की तो वॉशिंग्टनला परतणार नाही. उन्हाळ्याच्या शेवटी, ग्रोमिकोला राजदूत म्हणून नियुक्त केले गेले. लिटविनोव्ह यांनी उप लोक कमिसरचे पद कायम ठेवले, परंतु ते पूर्णपणे शक्तिहीन होते आणि त्यांच्याकडे विशिष्ट जबाबदारी देखील नव्हती.
युनायटेड स्टेट्समधील राजदूत एक असा माणूस होता ज्याने ज्यू राज्याच्या निर्मितीमध्ये ऐतिहासिक भूमिका बजावली होती.
आंद्रेई अँड्रीविच ग्रोमिको, ज्यांचा जन्म बेलारशियन स्टेरी ग्रोमीकी गावात झाला होता, त्यांनी विज्ञान अकादमीच्या अर्थशास्त्र संस्थेत वरिष्ठ संशोधक म्हणून सुरुवात केली आणि मॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युनिसिपल कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअर्समध्ये राजकीय अर्थशास्त्र शिकवले.
39 मध्ये, त्यांना केंद्रीय समिती आयोगाकडे बोलावण्यात आले, जे परराष्ट्र व्यवहारांच्या पीपल्स कमिसरिएटसाठी कर्मचारी भरती करत होते. अनेक पदे रिक्त आहेत. माजी कर्मचारी, लिटविनोव्हचे कॅडर, एकतर तुरुंगात टाकले गेले किंवा काढून टाकले गेले.
आयोगाचे नेतृत्व नवीन पीपल्स कमिसर व्याचेस्लाव मिखाईलोविच मोलोटोव्ह आणि सेंट्रल कमिटी सेक्रेटरी फॉर पर्सनल जॉर्जी मॅक्सिमिलियनोविच मालेन्कोव्ह यांनी केले. त्यांना हे आवडले की ग्रोमिको हा पक्षाचा माणूस आहे, प्रांतातील आहे आणि इंग्रजी वाचतो. परदेशी भाषेचे ज्ञान दुर्मिळ होते. ग्रोमायको घेण्यात आला. पण तरीही त्याने प्रतिकार केला, परराष्ट्र व्यवहारांसाठी पीपल्स कमिसरिएटमध्ये जायचे नव्हते ...
पीपल्स कमिसरिएटने त्याला एक जबाबदार सहाय्यक बनवले - हे अंदाजे सल्लागाराच्या सध्याच्या श्रेणीशी संबंधित आहे. पण काही दिवसांनी त्यांना अमेरिकन खात्याचा प्रभारी पदभार देण्यात आला. उच्च नियुक्ती त्याला अजिबात त्रास देत नाही. यूएस विभाग हा अग्रगण्य नव्हता, जसे आता आहे; युरोपियन विभाग मुख्य मानले जात होते. तथापि, ग्रोमिको आश्चर्यकारकपणे भाग्यवान होता. दडपशाहीने त्याच्यासाठी लॉन्चिंग पॅड साफ केले.
काही महिन्यांनंतर, आंद्रेई अँड्रीविचला स्टॅलिनकडे बोलावण्यात आले, जे एक विलक्षण दुर्मिळता होती. पूर्ण अधिकाऱ्यांमध्येही सरचिटणीस पाहण्याचे भाग्य काही मोजक्याच लोकांना मिळाले. मोलोटोव्ह नेत्याच्या कार्यालयात उपस्थित होते. त्याने, खरं तर, हे शो आयोजित केले - त्याने स्टॅलिनला त्याला आवडणारा नवोदित दाखवला.
स्टालिन म्हणाले, “कॉम्रेड ग्रोमिको, तुम्हाला अमेरिकेतील आमच्या दूतावासात सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी पाठवण्याचा आमचा मानस आहे. - तुमचा इंग्रजी भाषेशी काय संबंध आहे?
"मी याच्याशी लढत आहे आणि असे दिसते की, मी हळूहळू त्यावर मात करत आहे," भावी मंत्र्याने नोंदवले, "जरी शिकण्याची प्रक्रिया कठीण आहे, विशेषत: जेव्हा आवश्यक संभाषणात्मक सराव नसतो."
नेत्याने त्याला मौल्यवान सल्ला दिला:
- जेव्हा तुम्ही अमेरिकेत आलात, तेव्हा तुम्ही अधूनमधून अमेरिकन चर्च आणि कॅथेड्रलमध्ये जाऊन चर्चच्या पाद्रींचे प्रवचन का ऐकत नाही? ते स्पष्ट इंग्रजी बोलतात. आणि त्यांचे शब्दलेखन चांगले आहे. परदेशात असताना रशियन क्रांतिकारकांनी परदेशी भाषेचे त्यांचे ज्ञान सुधारण्याच्या या पद्धतीचा अवलंब केला हे विनाकारण नव्हते.
ऑक्टोबर 1939 मध्ये, ग्रोमिको वॉशिंग्टनला गेला, जिथे त्याने केवळ इंग्रजी भाषेचाच नव्हे तर अमेरिकेचा इतिहास, अर्थशास्त्र आणि राजकारणाचाही अभ्यास केला. आंद्रेई अँड्रीविचने वेळ वाया घालवला नाही आणि स्वतःला परदेशात जीवनाचा आनंद घेऊ दिला नाही. यामुळे त्याला उत्कृष्ट मुत्सद्दी बनण्यास आणि चमकदार कारकीर्द करण्यास मदत झाली. अर्थात यात त्याचे विशेष नशीब जोडले पाहिजे.
खूप नंतर, मोलोटोव्ह म्हणाला:
मी Gromyko ठेवले - एक अतिशय तरुण आणि अननुभवी मुत्सद्दी, पण प्रामाणिक. आम्हाला माहित होते की हे आम्हाला निराश करणार नाही ...
अमेरिकेतील नवे राजदूत अवघे चौतीस वर्षांचे होते. तो एक माणूस होता जो खोल प्रांतांमध्ये वाढला होता, मार्क्सवाद-लेनिनवादाचा शिक्षक होता, म्हणजेच एक कट्टरतावादी आणि व्यवसायाने व्याख्याता होता. यातील काही कट्टरता त्याच्यामध्ये कायमचे अडकले, काहींवर त्याने मात केली. तरीही, आंद्रेई अँड्रीविच तुलनेने तरुण अमेरिकेत आला, बरेच वाचले आणि परिश्रमपूर्वक स्वतःला शिक्षित केले.
23 सप्टेंबर 1943 रोजी वॉशिंग्टनमधील ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईनचे प्रतिनिधी, नहूम गोल्डमन, नवीन राजदूताला भेटण्यासाठी दूतावासात आले.
"सोव्हिएत सरकार," आंद्रेई अँड्रीविच सुव्यवस्थित मुत्सद्दी अभिव्यक्तीमध्ये व्यक्त केले, "या समस्यांमध्ये स्वारस्य दर्शवेल आणि जेव्हा तुमच्याकडे माझ्यासाठी माहिती असेल तेव्हा मला पाहून मला खूप आनंद होईल."
ग्रोमायकोशी झालेल्या संभाषणातून, गोल्डमनला पुढील ठसा उमटला: "नवीन राजदूत एक तरुण, शांत व्यक्ती, अतिशय सावध, परंतु देखणा आहे."
1944 मध्ये, आंद्रेई अँड्रीविच सोव्हिएत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व डंबार्टन ओक्स येथे केले, जिथे संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. जून 1945 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को येथे झालेल्या परिषदेत, सोव्हिएत युनियनच्या वतीने, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरवर स्वाक्षरी केली. या प्रतिकात्मक कृतीने राजनैतिक इतिहासात त्यांचे स्थान कायमचे मजबूत केले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्मितीनंतर अरब देशांनीही मध्यपूर्वेतील सोव्हिएत युनियनच्या भूमिकेत रस दाखवायला सुरुवात केली.
11 ऑक्टोबर, 1944 रोजी, इजिप्तमधील सोव्हिएत मिशनचे दुसरे सचिव, अब्दरखमान फिस्ल्याखोविच सुल्तानोव्ह, यांनी मॉस्कोला पॅन-अरब काँग्रेस, मुसा अल-अलामीच्या संमेलनात पॅलेस्टिनी अरब प्रतिनिधीशी झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पाठवले. .
इंस्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीजचे पदवीधर, अब्दरखमान सुलतानोव्ह यांनी तीसच्या दशकाच्या सुरुवातीस सौदी अरेबियातील दूतावासात काम केले, त्यानंतर राष्ट्रीय-वसाहतिक समस्या संशोधन संस्था आणि यूएसएसआरच्या पीपल्स संग्रहालयात काम केले. युद्धादरम्यान, त्याला पुन्हा पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये नेण्यात आले.
मुसा अल-अलामी यांनी सोव्हिएत मुत्सद्द्याला सांगितले: “पॅलेस्टिनी अरबांना शांतता परिषदेत पॅलेस्टिनी प्रश्नावर सोव्हिएत युनियनच्या भूमिकेबद्दल खूप आशा आहेत. आम्हाला माहीत आहे की सोव्हिएत युनियन या प्रकरणात स्वारस्य असलेला पक्ष नाही, त्याची अरब देशांमध्ये साम्राज्यवादी ध्येये नाहीत आणि झिओनिस्ट चळवळीबद्दल नकारात्मक दृष्टीकोन आहे.”
अरब दूत, अर्थातच, मॉस्कोची मनःस्थिती जाणून घेऊ शकले नाहीत, जिथे त्यांनी अरबविरोधी आणि झिओनिस्ट समर्थक भूमिका घेतल्या. मुत्सद्दींच्या व्यावहारिक कार्यात हे लक्षात आले.
चव्वेचाळीसच्या पंचवीसव्या नोव्हेंबरला, एनकेआयडीच्या मध्य पूर्व विभागाचे नवे प्रमुख, इव्हान वासिलीविच सामिलोव्स्की आणि इजिप्तचे राजदूत, अलेक्सी दिमित्रीविच श्चिबोरिन यांनी डेप्युटी पीपल्स कमिसर डेकानोझोव्ह यांच्यासाठी एक चिठ्ठी लिहिली: “आमच्या वृत्तीवर पॅन-अरब फेडरेशन आणि पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याची निर्मिती.
त्यांनी अरब योजनांचे नकारात्मक मूल्यांकन केले: “एकीकरणाच्या अरब आकांक्षांना आणि एकल पॅन-अरब महासंघाच्या निर्मितीला ब्रिटीशांनी इतके प्रोत्साहन दिले आणि समर्थित केले की ते मध्य पूर्वेतील त्यांचा प्रभाव मजबूत करण्याच्या आणि अडथळा निर्माण करण्याच्या त्यांच्या योजना पूर्ण करतात. तेथे सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावाच्या संभाव्य प्रवेशाविरूद्ध.
मुत्सद्दींनी या आकांक्षांना समर्थन न देण्याचे सुचवले, परंतु सार्वजनिकरित्या त्यांचा विरोध देखील करू नका. मुत्सद्दींनी देखील ज्यू राज्याच्या निर्मितीच्या बाजूने बोलण्याची शिफारस केली नाही, जेणेकरून अरब देशांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया उघडपणे भडकवू नये.
विभागाच्या प्रमुखांनी प्रदेशातील सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीची कार्ये पूर्णपणे तांत्रिक बाबींपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली:
"पॅलेस्टाईनमधील आमचे मुख्य लक्ष सर्व मालमत्ता आम्हाला परत करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रित केले पाहिजे - माजी रशियन सरकार, आध्यात्मिक मिशन आणि पॅलेस्टिनी समाज."
 
अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यातील लढाईत सामील व्हा
मॉस्कोला परतल्यानंतर, मायस्कीला परराष्ट्र व्यवहारासाठी उप पीपल्स कमिसर म्हणून नियुक्त करण्यात आले. परंतु, लिटविनोव्ह प्रमाणेच, जबाबदारीच्या विशिष्ट श्रेणीशिवाय.
1944 मध्ये, स्टॅलिनने मागणी केली की पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्सने जगातील युद्धानंतरच्या परिस्थितीचे विश्लेषण केले पाहिजे. अनेक आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यांचे नेतृत्व डेप्युटी पीपल्स कमिसार लिटव्हिनोव्ह, लोझोव्स्की आणि मैस्की होते. आम्ही सर्वोत्कृष्ट तज्ञ एकत्र केले आणि अनेक महिने काम केले.
प्रत्येकाने मूलत: एकच गोष्ट प्रस्तावित केली: सोव्हिएत युनियनभोवती सुरक्षा बफर तयार करणे, जर्मनीला तटस्थ करणे, युरोपमध्ये सोव्हिएत विरोधी अभिमुखता असलेल्या लष्करी गटाची निर्मिती रोखणे, पूर्व युरोपीय देशांशी परस्पर सहाय्य करारांवर स्वाक्षरी करणे.
इव्हान मायस्की यांनी पीपल्स कमिसार मोलोटोव्ह यांना “भविष्यात जगाच्या वांछनीय पायावर” एक मोठी नोट दिली (“स्रोत”, 1995, क्रमांक 4 पहा). देशाच्या सुरक्षिततेची हमी आणि दीर्घकाळ शांतता मिळवण्याच्या गरजेतून मायस्की पुढे गेले. त्यांनी या वस्तुस्थितीवरून पुढे केले की मुख्य हमी म्हणजे युरोपचे समाजवादी बनणे, परंतु हे अल्पावधीत होऊ शकत नाही. सध्या, पाश्चिमात्य देशांशी, प्रामुख्याने युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंडशी चांगले संबंध ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सल्ला स्वीकारला नाही.
पीपल्स कमिसरिएटमध्ये, मैस्कीला व्यावहारिक कामातून काढून टाकण्यात आले. 1945 च्या सुरूवातीस, त्यांना नाझी आक्रमणकर्त्यांकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी एका आयोगाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आणि 1946 मध्ये त्यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातून काढून टाकण्यात आले. स्टॅलिनशी टेलिफोन संभाषणात मायस्कीच्या भवितव्याचा निर्णय झाला तेव्हा परराष्ट्र व्यवहाराचे भावी उपमंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव्ह मोलोटोव्हच्या कार्यालयात होते. मोलोटोव्हने एक प्रश्न विचारला:
- मी कुठे ठेवू?
स्टॅलिनने विचारले की मैस्की काही लिहित आहे का. मोलोटोव्हला आठवले की त्याच्या डेप्युटीने ब्रिटिश कामगार चळवळीवर कामे लिहिली होती. प्रश्न सुटला. लवकरच इव्हान मिखाइलोविचने विज्ञान अकादमीच्या इतिहासाच्या संस्थेत काम करण्यास सुरवात केली. भरपाई म्हणून, त्यांची शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून निवड झाली.
स्टॅलिनच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी, 19 फेब्रुवारी 1952 रोजी, मायस्कीला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर विशेषतः ब्रिटिश गुप्तचरांशी संबंध असल्याचा आणि पाश्चात्य नेत्यांना सोव्हिएत युनियनचे मित्र मानल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्याच्या पाठोपाठ, त्याच्या अलीकडील तीन अधीनस्थांना, लंडनमधील सोव्हिएत दूतावासाचे माजी कर्मचारी, अटक करण्यात आली, त्यापैकी प्रसिद्ध प्रचारक अर्न्स्ट हेन्री (उर्फ सेमियन निकोलाविच रोस्तोव्स्की, उर्फ लिओनिड अर्कादेविच खेन्टोव्ह, एक विलक्षण मनोरंजक चरित्र असलेला माणूस, लेखक. तीसच्या दशकातील दोन प्रसिद्ध पुस्तके - "हिटलर ओव्हर युरोप" आणि "हिटलर विरुद्ध यूएसएसआर").
ई. हेन्री फेब्रुवारी '54 मध्ये रिलीज झाला. स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर, तपास फाइलमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, मायस्कीने "ती काल्पनिक असल्याचे घोषित करून त्याची साक्ष नाकारली." पण तरीही त्यांनी त्याला जाऊ दिले नाही. मे 1955 मध्ये, मायस्कीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्करी पॅनेलने देशद्रोहाचा आरोप लावला होता.
जुलै '55 मध्ये त्याला शेवटी सोडण्यात आले आणि तो विज्ञान अकादमीच्या इतिहासाच्या संस्थेत परतला. पण बेताल आरोपांची गडद छाया त्याच्यावर पसरली. 1957 च्या सुरूवातीस, हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमसी आणि डिप्लोमॅटिक डिक्शनरीच्या नवीन आवृत्तीच्या अंकावर चर्चा झाली. मुख्य संपादकाची गरज होती. ॲकॅडेमिशियन मैस्की पेक्षा चांगला उमेदवार सुचवणे अवघड होते.
परंतु सेंट्रल कमिटी फॉर आयडियोलॉजीचे सचिव दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव्ह यांनी सेंट्रल कमिटीच्या प्रेसीडियमच्या सदस्यांना एक नोट पाठवली ज्यामध्ये त्यांनी हे अयोग्य म्हटले आहे, “मायस्की आय.एम. इंग्लंडमध्ये युएसएसआरचे राजदूत असताना अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी आढळले आणि दोषी ठरले; मायस्कीचे नंतर पुनर्वसन करण्यात आले नाही, परंतु केवळ खाजगी कर्जमाफी म्हणून माफ करण्यात आले.
एकविसाव्या, सत्तावन्न फेब्रुवारीला केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. नवीन परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको यांनी संपादकीय मंडळावर मायस्कीचा समावेश न करण्यास सांगितले, त्याला मुख्य संपादक बनवा. तो पक्षाचा सदस्यही नाही! मैस्कीला त्याच्या अटकेनंतर काढून टाकण्यात आले आणि त्याला पुन्हा कामावर घेतले गेले नाही.
त्यांनी एक निर्णय घेतला - केंद्रीय समितीच्या सचिवालयाने मुख्य संपादक निवडले पाहिजे आणि "कॉम्रेड श्वेर्निक यांच्यासमवेत, मायस्कीच्या पक्षाशी संलग्नतेचा मुद्दा विचारात घ्या." मैस्कीची शिक्षा 1960 मध्येच रद्द करण्यात आली.
27 जुलै 1945 रोजी लिटविनोव्ह यांच्या अध्यक्षतेखालील शांतता करार आणि युद्धोत्तर प्रणाली तयार करण्यासाठी आयोगाने आपले काम पूर्ण केले.
युद्धानंतरच्या घटनांचा अंदाज वर्तवताना मॅक्सिम मॅक्सिमोविच खूप चुकीचे होते. त्यांचा असा विश्वास होता की मुख्य विरोधाभास अँग्लो-अमेरिकन संबंध असेल आणि सोव्हिएत युनियनने अमेरिकेच्या वर्चस्वाविरुद्ध इंग्लंडशी लढले पाहिजे. अहवालात "पॅलेस्टिनी प्रश्न" हा विभाग देखील समाविष्ट आहे, ज्याने वस्तुनिष्ठपणे समस्येच्या इतिहासाची रूपरेषा दर्शविली आणि ज्यू आणि अरबांच्या हितसंबंधांच्या असंगततेबद्दल बोलले.
लिटव्हिनोव्हच्या आयोगाने एक निराशावादी निष्कर्ष काढला: "ज्यू किंवा अरब आणि कदाचित दोघांच्याही हक्कांचे आणि इच्छांचे उल्लंघन केल्याशिवाय पॅलेस्टिनी प्रश्न समाधानकारकपणे सोडवला जाऊ शकत नाही."
लिटविनोव्हच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या मुत्सद्दींनी "समस्येचे अधिक मूलगामी निराकरण होईपर्यंत सोव्हिएत युनियनला पॅलेस्टाईनचे तात्पुरते पालकत्व देण्यासाठी अर्ज करण्याचा प्रस्ताव दिला." मात्र, इंग्रजांना हे मान्य होणार नाही हे आधीच स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर आणखी एक कल्पना मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला - पॅलेस्टाईन तीन राज्यांच्या सामूहिक पालकत्वाखाली हस्तांतरित करणे - सोव्हिएत युनियन, युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंड.
क्रेमलिनमधील मनःस्थिती लक्षात घेऊन, सोव्हिएत मुत्सद्दींनी मध्यपूर्वेतील प्रकरणांमध्ये अधिक सक्रिय सहभागासाठी आग्रह धरण्यास सुरुवात केली. लेबनॉनचे दूत, डॅनिल सेमिओनोविच सोलोड यांनी पीपल्स कमिसरिएट सॅमीलोव्स्कीच्या मध्य पूर्व विभागाच्या प्रमुखांना कळवले:
“आम्ही या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आमच्या सहभागाची मागणी करू शकतो आणि करणे आवश्यक आहे, कारण युरोपमधील ज्यू केवळ अँग्लो-अमेरिकन व्यवसाय क्षेत्रातच नाहीत तर सोव्हिएतमध्ये देखील आहेत.
आणि याशिवाय, पॅलेस्टाईन केवळ ब्रिटीश साम्राज्याच्या दळणवळणाच्या मार्गावरच नाही तर आपल्या देशाच्या विविध बंदरांशी समुद्र दळणवळणाच्या सोव्हिएत मार्गांवर देखील आहे.
1944 पासून, डॅनिल माल्ट लेबनॉन आणि सीरियामध्ये अर्धवेळ राजदूत होते. पन्नासाव्या वर्षी, ते मॉस्कोला परत आले आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या जवळच्या आणि मध्य पूर्व देशांच्या विभागाचे उपप्रमुख म्हणून नियुक्त झाले. पन्नासाव्या वर्षी तो इजिप्तचा दूत म्हणून निघून गेला.
सोव्हिएत मध्यपूर्वेतील मुत्सद्दींनी पॅलेस्टाईन आणि सर्वसाधारणपणे मध्य पूर्व हे युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंड यांच्यातील हितसंबंधांच्या संघर्षाचे क्षेत्र म्हणून पाहिले. शिवाय, अमेरिकन लोकांचा असा विश्वास होता की, ज्यू राज्याच्या कल्पनेच्या मदतीने ब्रिटिशांना हुसकावून लावायचे होते.
मोलोटोव्हने आंतर-साम्राज्यवादी विरोधाभासांवर ठामपणे विश्वास ठेवला आणि असा युक्तिवाद केला: "केवळ अशा प्रकारे आपण अमेरिकेला कमकुवत करू शकतो, जो आपल्याविरुद्ध लढत आहे." 1947 मध्ये, "सर्व विकसित भांडवलशाही देशांमध्ये ही बाब समाजवादाच्या स्थापनेसाठी योग्य आहे" असा त्यांचा गंभीरपणे विश्वास होता.
स्टालिन आणि मोलोटोव्ह यांना मतप्रणालीमध्ये ओसीफाईड केले होते या व्यतिरिक्त, आणखी एक महत्त्वाचा घटक होता: त्यांनी स्वतः व्यक्त केलेल्या कल्पना त्यांच्याकडे सर्व बाजूंनी परत आल्या.
दूतावास, बुद्धिमत्ता आणि केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेने त्यांना कोड, प्रमाणपत्रे आणि नोट्स देऊन त्यांची स्वतःची कल्पना विकसित केली. ते मदत करू शकले नाहीत परंतु असे वाटते की जगात जे घडत आहे ते केवळ त्यांच्या विचारांची पुष्टी करते. प्रत्यक्षात माहितीचे जाणीवपूर्वक विपर्यास करणे आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या मतानुसार वास्तवाचे समायोजन करणे हे होते.
समजा, 1947 च्या शरद ऋतूपासून, युनायटेड स्टेट्समधील दूतावास आणि इंटेलिजन्स स्टेशन या दोघांनीही स्टॅलिन आणि मोलोटोव्ह यांना अमेरिकेच्या "फॅसिझेशन" आणि "जागतिक प्रतिक्रिया आणि सोव्हिएत-विरोधी क्रियाकलापांच्या केंद्रात" परिवर्तनाबद्दल अहवाल दिला.
दरम्यान, पॅलेस्टाईनमधील परिस्थिती चिघळली आहे.
ऑक्टोबर 1943 मध्ये ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल यांनी वेझमन यांना सांगितले: “हिटलरचा पराभव झाल्यानंतर ज्यूंनी त्यांचे स्वतःचे राज्य निर्माण केले पाहिजे जेथून ते आले आहेत. बाल्फोरने हे मला दिले आणि मी ते सोडणार नाही."
एका वर्षानंतर, एका नवीन भेटीदरम्यान, चर्चिलने वेझमनला पुनरावृत्ती केली: “तुम्हाला संपूर्ण पॅलेस्टाईन मिळू शकले तर ते चांगले होईल. नेगेव वाळवंटाचा ज्यू राज्यामध्ये समावेश करण्याचा मी समर्थक आहे.”
पण चर्चिल युद्धोत्तर निवडणुकीत हरले. लंडनमध्ये नवीन सरकार आले आहे.
परराष्ट्र सचिव अर्नेस्ट बेविन यांचा विश्वास नव्हता की पॅलेस्टिनी ज्यूंना स्वतःचे राज्य हवे आहे. त्याचा हट्टीपणा आणि तडजोड करण्याची इच्छा नसणे, विशेषतः युरोपियन ज्यू निर्वासितांना पॅलेस्टाईनमध्ये आश्रय देण्याची परवानगी देणे, एक विचित्र मार्गाने इस्रायलच्या जन्मास मदत झाली.
30 एप्रिल 1946 रोजी अँग्लो-अमेरिकन कमिशनने युरोपमधील एक लाख ज्यू निर्वासितांचे पॅलेस्टाईनमध्ये पुनर्वसन प्रस्तावित केले. तेथे ज्यू आणि अरब राष्ट्र निर्माण करण्याबाबत चर्चा झाली नाही हे खरे. पॅलेस्टाईनचा कारभार इंग्लंडच्या हातात सोडायचा होता.
ब्रिटीश सरकारने आयोगाचे निष्कर्ष नाकारले.
चौथ्या जुलै रोजी, नवे अमेरिकन अध्यक्ष ट्रुमन स्वतः ब्रिटीशांकडे वळले आणि तरीही एक लाख ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ द्या.
जर इंग्लंडने ज्यू शरणार्थी स्वीकारण्यास सहमती दर्शविली असती तर समस्येची तीव्रता कमी झाली असती आणि अमेरिकन राजकारण्यांनी इतर बाबींमध्ये वळले असते. परंतु ब्रिटिशांनी समस्या वाढवली आणि इतर देशांना, विशेषत: युनायटेड स्टेट्सला पॅलेस्टाईनशी सामना करण्यास भाग पाडले. इंग्रजांच्या हट्टीपणामुळे इस्रायलची निर्मिती झाली.
15 मे 1946 रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाने पॅलेस्टिनी समस्येवर त्याच्या नेतृत्वासाठी एक नोट संकलित केली.
सोव्हिएत मुत्सद्दी या वस्तुस्थितीपासून पुढे गेले की अमेरिकन आणि ब्रिटीश "पॅलेस्टाईनच्या समस्येचे निराकरण करण्यात इतर देशांचा हस्तक्षेप रोखण्याचा प्रयत्न करत होते, जोपर्यंत अमेरिका आणि इंग्लंडने पॅलेस्टाईनवर पूर्णपणे प्रभुत्व मिळवले नाही."
मुत्सद्दींनी सोव्हिएत स्थिती तयार केली: एंग्लो-अमेरिकन कमिशन स्वारस्य असलेल्या पक्षांशिवाय या समस्येवर चर्चा करण्यास आणि सोडविण्यास सक्षम नाही; पॅलेस्टाईनसाठी ब्रिटीश आदेश रद्द करणे आवश्यक आहे - ते केवळ पॅलेस्टिनी प्रश्नाच्या निराकरणात हस्तक्षेप करते. ब्रिटिश सैन्याने माघार घ्यावी; पॅलेस्टाईनवर यूएन ट्रस्टीशिप स्थापित केली जावी, जे स्वतंत्र आणि लोकशाही पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीसाठी अटी तयार करेल.
डेप्युटी पीपल्स कमिसर डेकानोझोव्ह यांनी मोलोटोव्हला एक नोट पाठवली: “माझ्या भागासाठी, मला विश्वास आहे की हे प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार्य आहेत. मी तुमच्या सूचना मागतो."
डेकानोझोव्ह, बेरियाचा पाठिंबा समजून आत्मविश्वासाने वागले, धैर्याने कोणतीही समस्या सोडवली आणि राजदूतांना सूचना दिल्या. डेकानोझोव्ह त्याच्या बिशपच्या अधिकारातील प्रदेशात हस्तक्षेप करत आहे हे प्रथम उपमंत्री वैशिन्स्की यांना आवडले नाही, परंतु आंद्रेई यानुअरेविचने कधीही आपला असंतोष दर्शविला नाही. केजीबी विभागातील सर्व लोकांप्रमाणे तो डेकानोझोव्हला घाबरत होता.
मोलोटोव्हला अपरिचित समस्यांमध्ये आत्मविश्वास वाटत नव्हता. तो त्याच्या प्रतिनिधींकडे वळला: “tt. विशिन्स्की, लोझोव्स्की, डेकानोझोव्ह. आपण चर्चा केली पाहिजे."
पॅलेस्टिनी ज्यूंनी पाहिले की सोव्हिएत सरकार स्वतःसाठी एक स्थान तयार करू शकत नाही. आणि कोणती बाजू घ्यावी हे त्याला कळत नाही.
अर्थात, मॉस्कोला प्रतिसाद म्हणून सोव्हिएत समर्थक मार्गाचे अनुसरण करणाऱ्यांना पाठिंबा द्यायचा होता. पण मुख्य काम म्हणजे इंग्लंडला पॅलेस्टाईन सोडण्यास भाग पाडणे. या स्थितीने सोव्हिएत नेतृत्वाला ज्यू राज्याच्या निर्मितीचा पुरस्कार करण्यास प्रवृत्त केले, कारण पॅलेस्टिनी ज्यू ब्रिटीशविरोधी होते आणि प्रत्यक्षात ते ब्रिटिशांविरुद्ध युद्ध करत होते.
28 जून 1946 रोजी, ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईनच्या बोर्डाच्या राजकीय विभागाच्या अरब विभागाचे प्रमुख, इल्याहू सॅसन (इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाचे भावी संचालक आणि तुर्कीचे राजदूत) यांनी एक पत्र पाठवले. जेरुसलेम ते वॉशिंग्टनमधील ज्यू एजन्सीच्या प्रतिनिधीपर्यंत, एपस्टाईन, त्यांच्या सोव्हिएत स्थितीच्या स्पष्टीकरणासह:
"ग्रेट ब्रिटन रशियाला कमीतकमी युनायटेड स्टेट्सचा समावेश न करता, केवळ स्वतःच्या हितसंबंधांवर आधारित, या प्रदेशातील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे सोव्हिएत स्वीकारू शकत नाही.
ट्रान्सजॉर्डनचा आदेश रद्द करण्याच्या घोषणेच्या वेळी, एक स्वतंत्र राज्य म्हणून त्याची घोषणा आणि ट्रान्सजॉर्डन आणि इंग्लंड यांच्यातील लष्करी करारावर स्वाक्षरी झाल्याच्या घोषणेच्या वेळी रशियन लोकांची चिडचिड विशेषतः स्पष्टपणे प्रकट झाली, ज्यामुळे नंतरचे सैन्य राखण्याची परवानगी मिळाली. ट्रान्सजॉर्डन प्रदेश आणि त्याच्या सीमेवरील कोणत्याही संख्येत युनिट्स.
हा करार ट्रान्सजॉर्डनला ब्रिटीश लष्करी तळामध्ये रूपांतरित करतो, संपूर्ण अरब प्रदेश नियंत्रित करतो आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत ग्रेट ब्रिटनला रशियाच्या सीमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी "स्प्रिंगबोर्ड" म्हणून काम करण्यास सक्षम होतो.
परंतु, या कराराचा निष्कर्ष रोखू न शकल्याने रशिया आता पॅलेस्टिनी समस्येच्या सोडवणुकीत अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करून त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे...”
सोव्हिएत युनियनने ब्रिटीशांच्या कोणत्याही प्रतिकाराला प्रोत्साहन दिले - पॅलेस्टाईनमधील ज्यू आणि अरब, इराकमधील कुर्द आणि शिया, इजिप्त, लेबनॉन आणि सीरियामधील राजकीय विरोध. मॉस्कोने प्रतीक्षा केली जोपर्यंत इंग्लंड उभे राहू शकत नाही आणि रशियाच्या सहभागासह आंतरराष्ट्रीय मंचावर ही समस्या चर्चेसाठी आणली जाईल. मग सोव्हिएत नेतृत्वाला पॅलेस्टिनी समस्या आणि अरब पूर्वेकडील इतर समस्यांवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळेल.
"हे चित्र सत्याच्या अगदी जवळ आहे असे मला वाटते," सॅसन पुढे म्हणाला. - तसे असल्यास, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या चर्चेत पॅलेस्टिनी समस्या आणण्यास आपण अजिबात घाबरू नये. रशियन आपल्याशी शत्रुत्वाची भूमिका घेतील अशी भीती आपण बाळगू नये, परंतु त्याउलट, यूएसएसआरची स्थिती मैत्रीपूर्ण असेल यावर विश्वास ठेवण्याची गंभीर कारणे आहेत.
ते आपल्याबद्दल सहानुभूती बाळगतात किंवा अरबांचा द्वेष करतात म्हणून नाही, तर ब्रिटिशांशी राजकीय स्कोअर सेट करण्याच्या गरजेवर आधारित आहे. जर कोणी हरले तर ते सर्व प्रथम अरब आणि ग्रेट ब्रिटन असतील..."
झिओनिस्टांना सोव्हिएत नेतृत्वाकडून त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीचे पहिले व्यावहारिक परिणाम आधीच जाणवले आहेत.
युद्धानंतर, तात्पुरत्या पोलिश सरकारने सोव्हिएत सरकारशी "पोलंड आणि ज्यू राष्ट्रीयत्वाच्या व्यक्तींच्या सोव्हिएत नागरिकत्वातून माघार घेण्याच्या अधिकारावर आणि पोलंडमध्ये त्यांचे स्थलांतर करण्याच्या अधिकारावर" करारावर स्वाक्षरी केली. 39 च्या शरद ऋतूतील देशाच्या विभाजनानंतर सोव्हिएत प्रदेशात सापडलेले सर्व पोलिश नागरिक आता घरी परत येऊ शकतात.
बहुतेक पोलिश ज्यूंनी सोव्हिएत युनियनमध्ये न राहण्याचा निर्णय घेतला, परंतु पोलंडला गेला. पण ध्रुव आपल्यावर अजिबात खूश नाहीत हे पटकन लक्षात आल्याने त्यांनी पॅलेस्टाईनकडे धाव घेतली. त्यांना कोणी त्रास दिला नाही.
4 सप्टेंबर 1946 रोजी, यूएसएसआरच्या प्रत्यावर्तन व्यवहारांच्या मंत्री परिषदेचे उपायुक्त, लेफ्टनंट जनरल गोलुबेव्ह यांनी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या 3ऱ्या युरोपियन विभागाचे प्रमुख, आंद्रेई अँड्रीविच स्मरनोव्ह यांना माहिती दिली:
“मी तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला कळवत आहे की, ऑस्ट्रियातील प्रत्यावर्तन प्रतिनिधी कर्नल स्टारोव्हच्या म्हणण्यानुसार, पॅलेस्टाईनकडे जाणाऱ्या ज्यूंचे संक्रमण पोलंडमधून झेकोस्लोव्हाकिया आणि ऑस्ट्रियाच्या सोव्हिएत झोनमधून सुरू झाले आहे. एकूण 200,000 ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये जावे लागेल...
उपलब्ध माहितीनुसार, वाहतूक म्युनिकमधील अमेरिकन झोनमध्ये पाठविली जाते, जिथे पॅलेस्टाईनला त्यांच्या पुढील शिपमेंटसाठी कथितरित्या संग्रह बिंदू स्थापित केला जातो...”
आंद्रेई स्मरनोव्ह हे प्रसिद्ध मुत्सद्दी होते. त्यांनी 1936 पासून पीपल्स कमिसरियट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये काम केले, युद्धापूर्वी ते जर्मनीतील दूतावासाचे सल्लागार होते आणि 1941 पासून ते इराणमध्ये राजदूत होते, जेथे सोव्हिएत सैन्य तैनात होते. त्याच्या पुढे प्रमुख पदे होती - त्याने केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेत काम केले, जर्मनी आणि ऑस्ट्रियाचे राजदूत आणि परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री होते.
स्मरनोव्ह यांनी मंत्रालयाच्या नेतृत्वाला लेफ्टनंट जनरल गोलुबेव्ह यांच्या चिठ्ठीबद्दल माहिती दिली.
तत्वतः, परिस्थिती अप्रिय होती. अलीकडील सोव्हिएत नागरिकांनी पहिल्या संधीवर देश सोडून पळ काढला. समाजवादाच्या प्रतिष्ठेला हा धक्का आहे. पण स्टॅलिनने ते शांतपणे घेतले. इस्रायलमध्ये स्थलांतर थांबवण्याचा कोणताही आदेश नव्हता.
 
सोव्हिएत युनियन झिओनिस्टांच्या बचावासाठी येतो
चाळीसच्या तीसव्या एप्रिलच्या अँग्लो-अमेरिकन कमिशनचे प्रस्ताव अरब देशांनी निर्णायकपणे नाकारले.
जुलैच्या सत्तावीस तारखेला, तज्ञांच्या एका नवीन आयोगाने एक वेगळी योजना सादर केली: पॅलेस्टाईनचे चार प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे, एक ज्यू, एक अरब आणि दोन थेट इंग्लंडद्वारे प्रशासित. केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली सर्व क्षेत्रे एकाच राज्यात आणली जातील, ज्याचे नेतृत्व इंग्रजी उच्चायुक्त असेल.
सोव्हिएत मुत्सद्दींनी ताबडतोब ही कल्पना नाकारली आणि पॅलेस्टाईनच्या संयुक्त राष्ट्र विश्वस्ततेची कल्पना पुन्हा मांडली.
झिओनिस्ट आणि सोव्हिएत नेतृत्व यांच्यातील नवीन युतीच्या मार्गात एकमेव गोष्ट म्हणजे सोव्हिएत युनियनमधील ज्यूंच्या परिस्थितीबद्दलची विधाने. झिओनिस्ट चळवळीच्या काही नेत्यांचा असा विश्वास होता की त्यांना सोव्हिएत युनियनमधील परिस्थितीकडे डोळेझाक करावी लागेल. मॉस्कोचा पाठिंबा अधिक महत्त्वाचा आहे. तर काहींनी दुटप्पीपणाच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला.
जागतिक ज्यू काँग्रेसमधील ज्यू रिसर्च संस्थेचे संचालक, जेकब रॉबिन्सन, 19 नोव्हेंबर 1946 रोजी अमेरिकन आपत्कालीन झिओनिस्ट कौन्सिलच्या बैठकीत बोलले:
“1941 पासून, सोव्हिएत युनियनबरोबरच्या आमच्या संबंधांमध्ये एक नवीन काळ सुरू झाला. आम्हाला चांगले माहित असूनही, अत्यंत भयानक गोष्टींमधून शांतपणे जात असताना आम्ही त्यांची प्रशंसा करू लागलो. युद्ध चालू असताना याची कारणे होती. नाझी जर्मनीवरील विजय अधिक महत्त्वाचा होता. परंतु चर्चिलच्या "लोखंडी पडदा" या अभिव्यक्तीचा शाब्दिक अर्थ होतो. युनायटेड स्टेट्समधील ज्यूंना सोव्हिएत युनियनमध्ये काय चालले आहे याची कल्पना नाही. सोव्हिएत युनियनमध्ये ज्यूंचा प्रश्न सुटला आहे असे का मानले जाते? आज तेथे सेमिटिझम मोठ्या प्रमाणावर आहे..."
5 मार्च 1946 रोजी माजी पंतप्रधान चर्चिल यांनी फुल्टन येथे प्रसिद्ध भाषण केले. तो लोखंडी पडद्याबद्दल बोलला, ज्याने युरोपला स्वातंत्र्य असलेल्या देशांमध्ये आणि जेथे स्वातंत्र्य नाही अशा देशांमध्ये विभागले. लोखंडी पडद्याबद्दल चर्चिलचे शब्द अचूक सूत्र होते. युरोपचे विभाजन.
पण खरं तर, चर्चिलने एक वर्षापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांना लिहिलेल्या पत्रात पहिल्यांदा "लोखंडी पडदा" ही संकल्पना वापरली, पंचेचाळीसच्या बाराव्या दिवशी:
“त्यांच्या समोरचा लोखंडी पडदा पडला आहे. त्यामागे काय चालले आहे ते आम्हाला माहित नाही”...
पॅलेस्टिनी ज्यूंनी त्यांचे ध्येय साध्य केले. ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी शरणागती पत्करली.
14 फेब्रुवारी 1947 रोजी परराष्ट्र सचिव बेविन यांनी ब्रिटिश सरकारचा पॅलेस्टाईनचा प्रश्न यूएनकडे पाठवण्याचा निर्णय जाहीर केला, कारण ब्रिटिशांचे प्रस्ताव अरबांनी नाकारले होते. तो हताशपणाचा हावभाव होता.
ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला नकार दिल्याने सोव्हिएत मुत्सद्दी समाधानी होते. इंग्रजांशी लढणाऱ्या ज्यू भूमिगत लढाऊ गटांबद्दल त्यांना खूप सहानुभूती होती.
लेबनॉनमधील सोव्हिएत दूत, सोलोद, यांनी 19 फेब्रुवारी 1947 रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख, सॅमीलोव्स्की यांना पत्र लिहिले:
ज्यू दहशतवाद्यांशी लढण्याच्या खेळात इंग्रज इतके वाहून गेले की, ब्रिटिश सैन्याने तेल अवीवमध्ये आयोजित केलेल्या संपूर्ण छाप्यांव्यतिरिक्त आणि पॅलेस्टाईनच्या सर्व शहरांमध्ये आंशिक छापे टाकून त्यांनी जेरुसलेम आणि हैफामधील संपूर्ण परिसरांना काटेरी कुंपण घातले. तार हे सर्व इतके मजेदार दिसते की पॅलेस्टिनी लोक गंमतीने या कुंपणाच्या शेजारच्या परिसरांना "बेविन टाउन्स" म्हणतात.
इंग्लंडमध्ये तीव्र हिवाळ्यासह देशाच्या इतिहासातील सर्वात गंभीर इंधन संकट होते. उद्योग व्यवहारात ठप्प झाले, ब्रिटीश अत्यंत गोठत होते. ब्रिटीश सरकारला पूर्वीपेक्षा जास्त, अरब तेल निर्यातदार देशांशी चांगले संबंध हवे होते.
6 मार्च 1947 रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार बोरिस एफिमोविच स्टीन यांनी प्रथम उपमंत्री विशिन्स्की यांना पॅलेस्टिनी प्रश्नावर एक नोट दिली:
“आतापर्यंत, युएसएसआरने पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका निश्चित केलेली नाही. युनायटेड नेशन्सद्वारे पॅलेस्टिनी समस्येच्या आगामी चर्चेच्या संदर्भात, यूएसएसआरच्या दृष्टिकोनाची अशी रचना आवश्यक आहे.
स्टीनने विसाव्या वर्षापासून पीपल्स कमिसरीट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये काम केले. युद्धापूर्वी, तो फिनलंड आणि इटलीमध्ये पूर्ण अधिकार दूत होता. त्यानंतर त्यांना केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत उच्च डिप्लोमॅटिक स्कूल आणि हायर पार्टी स्कूलमध्ये शिकवण्यासाठी पाठवण्यात आले. त्यांनी आपल्या प्रबंधाचा बचाव केला आणि ते प्राध्यापक झाले. ज्यूंना हळूहळू राजनैतिक कामातून काढून टाकण्यात आले, परंतु काही काळासाठी, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्टीनला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले.
स्टीनचा असा विश्वास होता की पॅलेस्टाईनच्या विश्वस्ततेची कल्पना नाकारली पाहिजे:
“पॅलेस्टाईनवर ट्रस्टीशिप स्थापन करण्याची शक्यता या वस्तुस्थितीमुळे समोर आली आहे की या देशाची लोकसंख्या (ज्यू आणि अरब दोन्ही) पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी पुरेशी परिपक्व आहे. अरब किंवा ज्यू दोघेही कोणत्याही प्रकारचे पालकत्व स्वीकारत नाहीत आणि पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करत नाहीत.
युनायटेड नेशन्समध्ये पॅलेस्टाईनचा प्रश्न ग्रेट ब्रिटनने चर्चेसाठी सादर केल्याने युएसएसआरला पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचीच नाही तर पॅलेस्टाईनच्या भवितव्यात प्रभावी सहभाग घेण्याचीही पहिली संधी आहे.
सोव्हिएत युनियन पॅलेस्टाईनला राज्य म्हणून पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीला पाठिंबा देऊ शकत नाही..."
मार्च 1947 मध्ये व्लादिमीर डेकानोझोव्ह यांना परराष्ट्र मंत्रालयातून काढून टाकण्यात आले.
कमकुवत लिंगाच्या उत्कटतेमुळे डेकानोझोव्हची कारकीर्द खराब झाली. ते म्हणतात की ज्यांच्यावर त्याची नजर होती त्यापैकी एकाने घोटाळा केला. त्याला परदेशातील सोव्हिएत संपत्तीच्या मुख्य संचालनालयात बदली करण्यात आली (त्याचे नेतृत्व आणखी एक बेरिया सहयोगी, माजी राज्य सुरक्षा मंत्री वेसेवोलोद निकोलाविच मेरकुलोव्ह होते). पण तो तिथेही थांबला नाही. ब्रॉडकास्टिंग कमिटीच्या बोर्डाचे सदस्य म्हणून त्यांची पदावनती करण्यात आली...
मध्यपूर्वेतील व्यवहार प्रथम उपमंत्री वैशिन्स्की यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
तीसच्या दशकातील कुख्यात मॉस्को खटल्यांमध्ये आंद्रेई यानुअरेविच विशिन्स्की प्रथम न्यायाधीश आणि नंतर फिर्यादी म्हणून इतिहासात राहिले. परंतु विशिन्स्की हे फक्त चार वर्षे यूएसएसआरचे वकील होते आणि तेवढीच वर्षे त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून काम केले. एकूण, त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात चौदा वर्षे काम केले, फिर्यादी कार्यालयापेक्षा जास्त.
परत 1939 च्या उन्हाळ्यात, त्यांना त्यांच्या अभियोजन कर्तव्यातून मुक्त करण्यात आले आणि सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रकरणांसाठी सरकारचे उपप्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली. आणि चाळीसच्या दशकात ते परराष्ट्र व्यवहारासाठी उप लोक कमिसर देखील बनले.
मोलोटोव्ह आणि विशिन्स्की एकमेकांचा द्वेष करत होते. हे स्टॅलिनला अनुकूल होते. मोलोटोव्हला एका डेप्युटीसह उभे करण्यास भाग पाडले गेले ज्याला तो उभे राहू शकत नाही.
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच, प्रत्येक संधीवर, आंद्रेई यानुअरेविचला फटकारले, पुनरावृत्ती करत: "तुम्ही फक्त भाषणे करावी!"
पण वैशिन्स्कीने त्याला नकार दिला.
राजनैतिक क्षेत्रात त्यांची भरभराट झाली. तो केवळ स्टीलच्या रंगाच्या राजनैतिक गणवेशात सार्वजनिकपणे दिसला. तो दिसायला चांगला आणि खऱ्या जनरलसारखा दिसत होता.
वैशिन्स्की हा कदाचित स्टालिनचा सर्वात सुशिक्षित सहाय्यक होता, त्याला युरोपियन भाषा - पोलिश आणि फ्रेंच अस्खलितपणे, जर्मन आणि इंग्रजी चांगल्या प्रकारे माहित होते आणि ज्यांना मोहित होण्याची गरज होती अशा परदेशी लोकांशी कृपापूर्वक संवाद साधला. मोहिनी आणि बुद्धीशिवाय नाही, तो काही परदेशी मुत्सद्दींना आवडला होता, परंतु मुख्यतः ज्यांना सोव्हिएत जीवनाबद्दल काहीही समजत नव्हते.
2 एप्रिल 1947 रोजी ब्रिटीश सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांना पॅलेस्टाईनचा मुद्दा महासभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर ठेवण्यास सांगितले किंवा पॅलेस्टिनी प्रश्नावर आयोग स्थापन करण्यासाठी विशेष सत्र बोलावण्यास सांगितले.
अरब देशांची सरकारे - इजिप्त, इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि सौदी अरेबिया - एक काउंटर पुढाकार घेऊन आले. त्यांनी पॅलेस्टाईनवरील ब्रिटीश आदेश संपुष्टात आणण्याचा आणि त्याचे स्वातंत्र्य घोषित करण्याचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यास सांगितले.
एप्रिल 1947 मध्ये, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाने सोव्हिएत स्थिती विकसित केली. मुख्य मुद्दा होता पॅलेस्टाईनमधील ब्रिटीशांचा आदेश संपुष्टात आणणे आणि ब्रिटिश सैन्य मागे घेणे. उर्वरित कमी विशिष्टपणे तयार केले गेले.
28 एप्रिल 1947 रोजी पॅलेस्टाईनवर संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष सत्र न्यूयॉर्कमध्ये सुरू झाले. पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याची तात्काळ घोषणा करण्याचा अरब देशांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
ब्रिटिश राजकारण्यांनी, जसे ते म्हणतात, आपले हात धुतले, पॅलेस्टाईनचे भवितव्य युनायटेड स्टेट्स आणि सोव्हिएत युनियन या दोन महान शक्तींवर अवलंबून होते.
अमेरिकन अध्यक्ष ट्रुमन काही करू शकले नाहीत. त्याच्या प्रशासनातील प्रभावशाली व्यक्तींचा ज्यू राज्याला तीव्र विरोध होता. हा एक क्षण होता जेव्हा ट्रुमनचे स्वतःचे राजकीय भविष्य अंधकारमय रंगात रंगले होते - जनमत सर्वेक्षणानुसार, तो अपरिहार्यपणे भविष्यातील निवडणुका गमावेल. त्याचा प्रभाव त्याच्याच प्रशासनातही पडला. त्याच्याकडे पॅलेस्टिनी ज्यूंसाठी वेळ नव्हता: संयुक्त राष्ट्रांनी जे काही ठरवले ते होईल.
दुसऱ्या शब्दांत, अंतिम शब्द स्टॅलिनकडेच राहिला.
झिओनिस्टांना आश्चर्यचकित करून, सोव्हिएत युनियन त्यांच्या बचावासाठी आला. आणि कसे! त्यांनी केवळ सहानुभूती व्यक्त केली नाही, तर पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राष्ट्र निर्माण करण्याची मागणी केली.
हे मिशन आंद्रेई ग्रोमिको यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते, ज्यांना एप्रिल 1946 मध्ये स्टॅलिनने वॉशिंग्टनमधील राजदूत पदावरून मुक्त केले आणि संयुक्त राष्ट्रात कायमस्वरूपी प्रतिनिधी म्हणून पुष्टी केली आणि त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री करण्यात आले. त्या क्षणी, युएनचे प्रतिनिधी हे पद स्टालिन यांना राजदूत पदापेक्षा जास्त महत्त्वाचे वाटले.
आंद्रेई अँड्रीविचने मॉस्कोच्या सूचना त्वरीत आणि कुशलतेने पार पाडल्या, थकवा माहित नव्हता आणि मोलोटोव्हला त्याच्याकडून पुरेसे मिळू शकले नाही.
सर्व सोव्हिएत मुत्सद्दींमध्ये, त्याने ग्रोमिकोला वेगळे केले. आंद्रेई अँड्रीविच व्याचेस्लाव मिखाईलोविच सारखेच होते, आणि अगदी त्याच्या शाळेतून गेले, मोलोटोव्हच्या राजनैतिक शैलीमध्ये प्रभुत्व मिळवले - कोरडे, कठीण, निर्दयी.
ग्रोमायकोला सहसा “नाही” म्हणण्याचे काम देण्यात आले होते. यावेळी, मॉस्कोच्या सूचनांचे अनुसरण करून, आंद्रेई अँड्रीविचने त्याच्या सर्व कठोरतेने “होय” म्हटले! आणि ज्यू राज्य निर्माण करण्याच्या कल्पनेने वास्तविकतेची वैशिष्ट्ये आत्मसात केली.
14 मे 1947 रोजी, ग्रोमिको पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर महासभेच्या विशेष अधिवेशनात बोलले. त्यांचे भाषण हे अधिवेशनातील एकमेव महत्त्वपूर्ण राजकीय विधान होते, जे पॅलेस्टाईनवरील कमिशनला मान्यता देण्यासाठी पूर्णपणे तांत्रिक भूमिका पार पाडणार होते.
इंग्लंड आपला आदेश पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे असे सांगून, ग्रोमिको म्हणाले की "ज्यू लोकांच्या महत्त्वाच्या भागाच्या आकांक्षा पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाशी आणि त्याच्या भावी राज्य रचनेशी निगडीत आहेत."
ग्रोमिकोने पॅलेस्टाईनमध्ये स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याच्या ज्यूंच्या अधिकाराचे समर्थन केले:
“गेल्या युद्धात ज्यू लोकांना अपवादात्मक दुर्दैव आणि दुःख सहन करावे लागले. या आपत्ती आणि दुःख, अतिशयोक्तीशिवाय, वर्णनाला तिरस्कार देतात... फॅसिस्ट जल्लादांच्या हातून मरण पावलेल्या ज्यू लोकांची एकूण संख्या अंदाजे सहा दशलक्ष लोक आहे. पश्चिम युरोपातील केवळ दीड लाख ज्यू या युद्धातून वाचले.
परंतु हे आकडे, ज्यू लोकांनी फॅसिस्ट आक्रमकांपासून भोगलेल्या बलिदानाची कल्पना देत असताना, ज्यू लोकसंख्येच्या मोठ्या लोकसंख्येने युद्धानंतर स्वतःला कोणत्या कठीण परिस्थितीत सापडले याची कल्पना देत नाही.
युरोपमधील हयात असलेल्या ज्यू लोकसंख्येच्या मोठ्या संख्येने स्वतःला त्यांच्या जन्मभूमी, निवारा आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनांपासून वंचित असल्याचे आढळले. लाखो ज्यू लोक उपजीविकेच्या साधनाच्या शोधात, आश्रयाच्या शोधात युरोपच्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये भटकत असतात. त्यापैकी बहुतेक लोक विस्थापितांच्या शिबिरात आहेत आणि सर्वांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे...
हे विचारण्यास परवानगी आहे: हयात असलेल्या लाखो ज्यू लोकसंख्येची अशी कठीण परिस्थिती पाहता, त्यांच्या जन्मभूमीपासून आणि त्यांच्या घरापासून तुटलेल्या या लोकांच्या परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रे स्वारस्य दाखवू शकत नाहीत का?... हीच वेळ आहे. या लोकांना शब्दात नाही तर कृतीतून मदत करण्यासाठी...
एकही पाश्चात्य युरोपीय राज्य ज्यू लोकांच्या प्राथमिक हक्कांचे संरक्षण आणि फॅसिस्ट जल्लाद करणाऱ्यांच्या हिंसेपासून त्यांचे संरक्षण करण्यास सक्षम नव्हते ही वस्तुस्थिती ज्यूंची स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याची इच्छा स्पष्ट करते. हे विचारात न घेणे आणि ज्यू लोकांच्या अशा आकांक्षा पूर्ण करण्याचा अधिकार नाकारणे अयोग्य ठरेल..."
ग्रोमिकोने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी चार पर्याय सूचीबद्ध केले: ज्यू आणि अरबांसाठी समान अधिकार असलेले एकच राज्य तयार करणे शक्य आहे; पॅलेस्टाईन दोन राज्यांमध्ये विभागले जाऊ शकते; एक अरब राज्य निर्माण करणे शक्य आहे ज्यामध्ये ज्यू अल्पसंख्याक आहेत आणि ज्यू राज्य निर्माण करणे शक्य आहे ज्यामध्ये अरब अल्पसंख्याक आहेत.
सोव्हिएत प्रतिनिधीने "स्वतंत्र दुहेरी लोकशाही अरब-ज्यू राज्य निर्मिती" च्या बाजूने बोलले. परंतु त्यांनी ताबडतोब नमूद केले की जर अरब आणि ज्यूंचे शांततापूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करणे अशक्य असेल तर दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करणे आवश्यक आहे.
ग्रोमिकोचे भाषण झिओनिस्टांसाठी एक सुखद आश्चर्यचकित करणारे होते. तो केवळ ज्यू लोकांच्या दु:खाबद्दलच बोलला नाही तर यहुदी लोक त्यांच्या स्वतःच्या राज्यास पात्र आहेत.
अरब आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी मॉस्कोला मध्यपूर्वेतील प्रकरणांमध्ये एक गंभीर खेळाडू मानले नाही; इंग्लंड आणि रशियाला एकमेकांविरुद्ध उभे करणे त्यांच्यासाठी पुरेसे होते. आता त्यांनी पाहिले की त्यांना रशियाचे मत विचारात घ्यावे लागेल.
15 मे 1947 रोजी, अमेरिकन ज्यू कॉन्फरन्सच्या वॉशिंग्टन कार्यालयाचे सचिव, डी. वहल यांनी पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या बोर्डाच्या अमेरिकन विभागाच्या अध्यक्षांना लिहिले:
“मी सोव्हिएत दूतावास आणि न्यूयॉर्कमधील सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळासोबत महत्त्वपूर्ण काम केले. मी तुम्हाला सूचित केले पाहिजे की वॉशिंग्टनमधील दूतावासाने संयुक्त राष्ट्रातील त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळासाठी कोणतीही संभाव्य मदत आणि प्रस्ताव प्राप्त करण्यात अत्यंत स्वारस्य व्यक्त केले आहे...
दूतावासात आणि सोव्हिएत शिष्टमंडळाशी झालेल्या माझ्या सर्व संभाषणांमध्ये, मला ज्यू लोकांच्या आकांक्षा नाकारल्यासारखे वाटले नाही. मला आणि, मला आशा आहे की, तुमच्या समाधानासाठी, सोव्हिएत शिष्टमंडळाने आम्हाला कोणत्याही मोठ्या शक्तीवर अवलंबून राहण्याची सवय असलेल्या तुलनेत सर्व अपेक्षेपलीकडे पाठिंबा दिला...
प्रेस रिपोर्ट्सच्या विरूद्ध, अरब आणि सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळांमध्ये गंभीर विरोधाभास होते. खरं तर, सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळाच्या स्थितीत आणि ज्यू एजन्सीच्या आकांक्षांमध्ये बरेच साम्य आहे..."
पॅलेस्टाईनबद्दलचे सोव्हिएत धोरण त्यांच्या स्वतःच्या ज्यूंबद्दलच्या धोरणाशी वाढत्या संघर्षात आले. पॅलेस्टिनी ज्यूंना त्यांचे स्वतःचे राज्य देण्याचा स्टॅलिनचा हेतू होता, परंतु सोव्हिएत ज्यूंना सोव्हिएत मुत्सद्दींना परवानगी असलेल्या गोष्टींनाही मनाई केली - झिओनिस्टांबद्दल सहानुभूतीचे शब्द.
देशामध्ये, झिओनिझमचे नैतिक समर्थन देखील एक गंभीर गुन्हा मानला जात असे.
न्यू यॉर्कमध्ये झीओनिझमच्या बाजूने ग्रोमिकोच्या भाषणाची चर्चा होत असताना, सत्तावीस मे १९४७ रोजी, युक्रेनचे राज्य सुरक्षा मंत्री, लेफ्टनंट जनरल सर्गेई रोमानोविच सावचेन्को यांनी केंद्रीय समितीच्या प्रथम सचिवांना अहवाल दिला. प्रजासत्ताक कम्युनिस्ट पक्ष:
"ज्यू बुद्धीजीवी लोकांमध्ये, झिओनिस्ट घटकांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी कारवाया लक्षणीयपणे तीव्र केल्या आहेत ...
या ज्यू बुद्धीमंतांच्या वर्तुळात, ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) आणि सोव्हिएत राज्याच्या नेत्यांविरूद्ध सोव्हिएत-विरोधी निंदा केली जाते, ज्यांनी कथितपणे यूएसएसआरमध्ये ज्यूंच्या राष्ट्रीय अस्तित्वासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण केली नाही आणि की देशभक्त युद्धाच्या समाप्तीनंतर, तथाकथित ज्यू प्रश्नाने, त्यांच्या मते, एक तीव्र स्वरूप धारण केले.
या संदर्भात, स्वतंत्र ज्यू राज्याच्या निर्मितीसाठी आणि पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू तरुणांच्या स्थलांतराच्या संघटनेसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या जात आहेत..."
त्या क्षणी, लाझर मोइसेविच कागानोविच युक्रेनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे पहिले सचिव होते. त्याने कधीही ज्यू मूळचा त्याग केला नाही आणि मॉस्कोमधील ज्यू थिएटरला संरक्षण दिले. पण आयुष्यभर झिओनिस्टांशी लढत राहिल्याची पुनरावृत्ती करायला तो विसरला नाही.
15 मे रोजी, संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या निर्णयानुसार, पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी अकरा राज्यांच्या प्रतिनिधींकडून एक विशेष आयोग तयार करण्यात आला.
साडेतीन महिन्यांनंतर, 1 सप्टेंबर रोजी, विशेष आयोगाने यूएनला अहवाल सादर केला. कमिशनचे बहुसंख्य सदस्य या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करणे आणि जेरुसलेमला संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षणाखाली हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याकांनी (युगोस्लाव्हिया, भारत आणि इराणचे प्रतिनिधी) जेरुसलेममध्ये राजधानीसह ज्यू आणि अरब राज्यांचा समावेश असलेले संघराज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला:
“यहूदी या भूमीवर पाश्चात्य सामाजिक गतिशीलता आणि वैज्ञानिक पद्धती आणतील आणि अरब, या बदल्यात, या व्यक्तिवादात आणि जीवनाबद्दल अंतर्ज्ञानी समज वाढवतील. पॅलेस्टाईन ही एकच भूमी राहील ज्यामध्ये सेमिटिक आदर्शांना मूर्त रूप दिले जाऊ शकते.
11 सप्टेंबर 1947 रोजी, युनायटेड स्टेट्समधील सोव्हिएत दूतावासाचे प्रथम सचिव, मिखाईल सर्गेविच वाव्हिलोव्ह यांनी वॉशिंग्टन, एपस्टाईन येथे पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या प्रतिनिधीला नाश्त्यासाठी आमंत्रित केले.
वाविलोव्ह हे धातुशास्त्रज्ञ होते; 1939 मध्ये त्यांनी लेनिनग्राडमधील ऑल-युनियन ॲल्युमिनियम-मॅग्नेशियम रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील पदवीधर शाळेतून पदवी प्राप्त केली आणि पक्षाच्या भरतीद्वारे त्यांना पीपल्स कमिसरियट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये पाठवण्यात आले. त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये सेवा केली, लॉस एंजेलिसमध्ये उप-वाणिज्यदूत आणि सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये वाणिज्य दूत होते.
न्याहारी दरम्यान, पॅलेस्टाईनच्या भवितव्याचा निर्णय घेणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष आयोगाच्या कामावर चर्चा झाली. वाव्हिलोव्हने एपस्टाईनला एक थेट प्रश्न विचारला जो मॉस्कोला सर्वात जास्त आवडला:
- पॅलेस्टाईनमधील भविष्यातील ज्यू राज्य आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील संबंध कसे पाहता?
त्याने उत्तर दिले:
- भौगोलिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे, सोव्हिएत युनियनशी समाधानकारक संबंध प्रस्थापित करणे ही ज्यू राष्ट्राची पहिली चिंता असणे आवश्यक आहे. सोव्हिएत युनियनची पॅलेस्टाईनशी सापेक्ष निकटता आणि परस्पर फायदेशीर आर्थिक देवाणघेवाणीची शक्यता यांमुळे ज्यू राज्याला सोव्हिएत युनियनशी मैत्री आणि परस्पर समंजसपणाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. पॅलेस्टिनी ज्यूंच्या रशियन लोकांबद्दल असलेल्या मैत्रीपूर्ण भावनांबद्दल बोलण्याची गरज नाही...
सोव्हिएत मुत्सद्द्याला हेच ऐकण्याची अपेक्षा होती.
आता आमच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अभिलेखागारातील कागदपत्रे अवर्गीकृत आहेत, ज्यामध्ये सोव्हिएत स्थिती राजनयिक अस्पष्टतेशिवाय पूर्णपणे स्पष्टपणे व्यक्त केली गेली आहे.
जे घडत होते त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, प्रथम उपमंत्री वैशिन्स्की न्यूयॉर्कला गेले. ग्रोमिको याबद्दल आनंदी नव्हते. ते एकमेकांना उभे राहू शकत नव्हते. राजदूत आणि नंतर यूएनचे प्रतिनिधी म्हणून पद भूषवल्यानंतर, ग्रोमिको यांना सापेक्ष स्वातंत्र्याची सवय झाली; तो वैशिन्स्कीच्या प्रभुत्वाने रागावला होता. आंद्रेई यानुअरेविच ग्रोमीकोच्या नैसर्गिक आळशीपणामुळे चिडले होते.
30 सप्टेंबर 1947 रोजी परराष्ट्र मंत्री मोलोटोव्ह यांनी कोडमध्ये वैशिन्स्कीला टेलिग्राफ केले:
“तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जेव्हा तुम्हाला ज्ञात असलेल्या ग्रोमिकोला निर्देश देण्यात आला होता, तेव्हा पॅलेस्टिनी समस्येचे निराकरण करण्याचा पहिला पर्याय म्हणून दुहेरी राज्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव दिला होता, तेव्हा आम्ही हे धोरणात्मक कारणांसाठी केले.
आम्ही ज्यू राज्य निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकत नाही, परंतु स्वतंत्र ज्यू राज्याच्या आमच्या उल्लेख केलेल्या निर्देशाच्या दुसऱ्या आवृत्तीद्वारे आमची भूमिका अधिक चांगल्या प्रकारे व्यक्त केली जाते.
सर्वेक्षणानंतर, बहुसंख्य आयोग स्वतंत्र ज्यू राज्याच्या निर्मितीच्या बाजूने असल्याने, आपण या बहुसंख्यांच्या मताचे समर्थन केले पाहिजे, जे या विषयावरील आमच्या मूलभूत भूमिकेशी सुसंगत आहे.
पावती पुष्टी."
स्टालिन यांनी वैयक्तिकरित्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी मंडळाच्या निर्देशांना मान्यता दिली. नेत्याने, सामरिक कारणास्तव, ग्रोमिकोला एकाच अरब-ज्यू राज्याची कल्पना व्यक्त करण्याचे आदेश दिले, परंतु प्रत्यक्षात त्याला पॅलेस्टाईनमध्ये फक्त इस्रायल पाहायचे होते.
15 ऑक्टोबर 1947 रोजी, विशिन्स्कीने न्यूयॉर्कहून मोलोटोव्हला टेलिग्राफ केले:
“पॅलेस्टाईनबद्दलच्या आमच्या विधानाला ज्यूंनी खूप अनुकूल प्रतिसाद दिला. अरब निराश झाले आहेत, जरी आपत्कालीन सत्रात ग्रोमिकोच्या भाषणानंतर त्यांना आमची स्थिती बदलण्याची शक्यता फारच कमी आशा होती. ”
ज्यूंना पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे स्पष्ट होते. व्हिशिन्स्की आणि ग्रोमिको यांना झिओनिस्टांशी त्यांची स्थिती समन्वयित करण्याचे आणि त्यांच्या बाजूने मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले.
16 ऑक्टोबर रोजी, मोलोटोव्हने नेत्याच्या नवीन सूचनांसह न्यूयॉर्कमध्ये विशिन्स्कीला टेलिग्राफ केले:
“आम्हाला कोलंबियाच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून, या प्रस्तावाचे समर्थन करणे उचित आहे, कारण त्यात एक लाख पन्नास हजार ज्यूंच्या पॅलेस्टाईनच्या स्थलांतराच्या समस्येचे निराकरण करण्याबरोबरच, त्रासलेल्या युरोपियन ज्यूंच्या सामान्य समस्येचे निराकरण देखील आहे.
तथापि, स्वतः ज्यूंचे मत शोधणे आवश्यक आहे. जर कोलंबियाचा प्रस्ताव त्यांना अनुकूल असेल तर तुम्ही या प्रस्तावावर आक्षेप घेऊ नये.
कृपया मला भविष्याबद्दल माहिती द्या."
26 ऑक्टोबर रोजी, पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या मंडळाच्या राजकीय विभागाचे संचालक, एम. शेरटोक यांनी सोव्हिएत प्रभारी सेमीऑन कॉन्स्टँटिनोविच त्सारापकिन यांना भेट दिली.
सेमियन त्सारापकिन यांनी तीन वर्षे पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स येथे अमेरिकन विभागाचे प्रमुख केले, त्यानंतर ते दूतावासाचे सल्लागार-दूत म्हणून आले.
अंतर्ज्ञानी एम. शेरटोक यांनी लिहिले:
“संभाषणादरम्यान, रशियन बाजूने तत्परता व्यक्त केली नाही किंवा विशेषत: आमचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे वचन दिले नाही, परंतु त्याच वेळी, आमच्या स्थितीशी परिचित होण्याची आणि ते समजून घेण्याची इच्छा दर्शविली गेली. संभाषण असे पुढे गेले की जणू त्यांना आमच्याकडून सूचनांसारखे काहीतरी प्राप्त करायचे आहे ... "
शेरटोकला माहित नव्हते की झिओनिस्टांचे मत खरोखरच सोव्हिएत मुत्सद्दींसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. स्टॅलिनने हा आदेश दिला. नेते सुट्टीवर होते. युद्धानंतर, स्टॅलिन दरवर्षी दक्षिणेत तीन ते चार महिने घालवत असे. तो साधारणपणे एकविसाव्या डिसेंबरला, त्याच्या वाढदिवसाला मॉस्कोला परतला.
पण सुट्टीच्या दिवशीही, स्टॅलिनने संयुक्त राष्ट्रात काय घडत होते त्याचे बारकाईने पालन केले. एन्क्रिप्टेड टेलिग्राम त्याच्याकडे सतत प्रवाहात आले.
26 ऑक्टोबर रोजी, मोलोटोव्हने स्टालिनला एक तपशीलवार नोट पाठवली:
"विशिन्स्कीने अहवाल दिला की पॅलेस्टाईन समितीच्या पहिल्या उपसमितीने सर्वसंमतीने स्वीकृत शिफारसी आणि विशेष समितीच्या बहुसंख्य अहवालाच्या आधारे पॅलेस्टाईनच्या संघटनेसाठी संक्रमण कालावधीत एक योजना विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे."
पॅलेस्टाईनच्या प्रशासनासाठी ब्रिटीश आदेश रद्द करणे, तेथून ब्रिटीश सैन्य मागे घेणे, ज्यू आणि अरब राष्ट्रांच्या सीमा स्थापन करणे आणि त्यांच्या घोषणांचा समावेश आहे.
मोलोटोव्ह मंजुरीसाठी नेत्याकडे वळला:
“विशिन्स्की यांनी नमूद केले की वरील तरतुदी मुळात ज्यू एजन्सीच्या प्रतिनिधींच्या मताशी जुळतात.
मी वैशिन्स्कीच्या प्रस्तावांशी सहमत होण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. ”
आर्काइव्हमध्ये जतन केलेली एक नोंद अशी आहे:
“कॉम्रेड पोस्क्रेब्यशेव्हने HF वर नोंदवले की कॉम्रेड स्टॅलिन सहमत आहे. पॉडसेरोब."
अलेक्झांडर निकोलाविच पोस्क्रेबिशेव्ह हे जवळपास तीन दशके नेत्याचे कायमचे सहाय्यक होते.
बोरिस फेडोरोविच पॉडसेरोब हे मोलोटोव्हचे सहाय्यक होते, 1949 मध्ये ते परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे महासचिव झाले आणि 1952 मध्ये ते परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री झाले.
 
ग्रोमिको त्यांचे प्रसिद्ध भाषण देते
सोव्हिएत युनियनने जितक्या उघडपणे झिओनिस्टांना पाठिंबा दिला, तितकाच अमेरिकन प्रशासनाने पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य निर्माण करण्याच्या कल्पनेला विरोध केला.
वॉशिंग्टनमधील झिओनिस्टांचे सर्वात प्रभावशाली विरोधक हे दोन लोक होते ज्यांच्यावर अमेरिकेची स्थिती अवलंबून होती: राज्य सचिव जॉर्ज मार्शल आणि संरक्षण सचिव जेम्स फॉरेस्टल. त्यांना भीती वाटत होती की अरब देश रशियाच्या दिशेने झुकू लागतील आणि अमेरिका मध्य पूर्वेतील तेलाविना राहील.
जॉर्ज कॅटलेट मार्शल यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य लष्करी सेवेत घालवले. पर्ल हार्बर येथील अमेरिकन नौदल तळावर जपानी हल्ल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी त्यांना आपले लष्करी सल्लागार बनवले. मार्शलनेच ट्रुमनने '45 मध्ये जपानी लोकांविरुद्ध अणुबॉम्ब वापरण्याची शिफारस केली होती. स्टालिनने आदेश दिला की मार्शलला ऑर्डर ऑफ कमांडर सुवेरोव्ह देण्यात यावे आणि राजदूत ग्रोमिको यांनी हा पुरस्कार दिला.
युद्धानंतर, मार्शलने राजीनामा दिला आणि ट्रुमनने त्यांना राज्य सचिव म्हणून नियुक्त केले. मार्शल, एक युद्ध नायक, युरोपियन अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीसाठी प्रसिद्ध योजनेचे लेखक होते.
मार्शलची समविचारी व्यक्ती हे त्याचे पहिले उप आणि भावी उत्तराधिकारी डीन अचेसन होते. तो चारित्र्य आणि तत्त्वांचा माणूस होता ज्यापासून तो विचलित झाला नाही. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, अचेसन सोव्हिएत युनियनशी संबंध सुधारण्याचे समर्थक होते. त्याने सोव्हिएत युनियनला अणुऊर्जेची रहस्ये सांगण्याची ऑफर दिली, अन्यथा मॉस्कोचा अमेरिका आणि इंग्लंडमधील विश्वास कमी होईल असा विश्वास आहे.
पण नंतर अचेसनने आपली भूमिका बदलली. सप्टेंबर 45 पासून ते राज्याचे राजकीय व्यवहाराचे अवर सचिव होते. बॉस्फोरस सामुद्रधुनीचे नियंत्रण सोव्हिएत युनियनकडे हस्तांतरित करण्यासाठी तुर्कीला भाग पाडण्याच्या स्टॅलिनच्या प्रयत्नामुळे त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला.
अचेसन यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांच्याशी बोलून त्यांना खात्री दिली की युनायटेड स्टेट्सने स्टॅलिनच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. अचेसन हे नियंत्रणाच्या धोरणाचे शिल्पकार बनले. मार्शल अनेकदा वॉशिंग्टनमधून अनुपस्थित असायचा आणि अचेसन अमेरिकन मुत्सद्दींचे दैनंदिन काम सांभाळत असे. स्टालिनला मध्यपूर्वेत पाय रोवण्यापासून रोखण्याच्या गरजेइतका तो तेलाचा विचार करत नव्हता.
अरब देशांशी घनिष्ट संबंध असलेल्या समर्थकांनीही अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेत सूर लावला.
परराष्ट्र विभागाच्या गुप्तचर आणि माहिती कार्यालयाचे प्रमुख सौदी अरेबियाचे अलीकडील राजदूत विल्यम एडी होते. अरब जगताबद्दलची त्यांची सहानुभूती समजावून सांगणे सोपे आहे की, राजीनामा दिल्यानंतर, त्यांना अरब-अमेरिकन तेल कंपनी अरामकोमध्ये उच्च पगाराचे सल्लागार पद मिळाले आहे.
सीआयएचे शीर्ष मध्य पूर्व तज्ञ केर्मित रूझवेल्ट होते, दिवंगत अध्यक्ष थिओडोर रूझवेल्ट यांचे नातू. सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर त्यांना गल्फ ऑइल कंपनीचे उपाध्यक्षपदही मिळाले.
सोव्हिएत युनियनच्या मध्यपूर्वेतील अचानक स्वारस्य आणि झिओनिझमला उघड समर्थन यामुळे अमेरिकन लोक हैराण झाले.
2 नोव्हेंबर 1947 रोजी, न्यूयॉर्कमधील पॅलेस्टाईन कार्यालयासाठी ज्यू एजन्सीचे राजकीय सल्लागार, एल. गेल्बर यांनी राज्य विभागाच्या यूएन विभागाचे संचालक डीन रस्क यांची भेट घेतली.
"मिस्टर रस्क यांनी सेक्रेटरी मार्शलच्या हॉटेलच्या खोलीत माझे स्वागत केले," गर्बरने अहवालात लिहिले. - युद्धादरम्यान, मिस्टर रस्क कर्नल होते, मार्च 1947 पर्यंत त्यांनी संरक्षण सचिवांच्या राजकीय घडामोडींसाठी नागरी सहाय्यक म्हणून काम केले आणि बहुधा, राज्य सचिवांनी राज्य खात्यात हस्तांतरित केलेल्या नवीन व्यक्तींपैकी एक बनले. त्याच्या माजी लष्करी सहकाऱ्यांमध्ये.
श्री रस्क हे सामान्य विभागप्रमुख नाहीत असे मानणे तर्कसंगत ठरेल. तो विश्वासू आहे आणि स्वत: जनरल मार्शलसाठी बोलतो. आणि जर असे असेल तर श्री. रस्क यांच्या खालीलपैकी काही विधानांना सर्वात जास्त महत्त्व दिले पाहिजे.
आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी, त्याचा विश्वास आहे की आपण रशियाशी आसक्तीचे स्वरूप टाळले पाहिजे. पॅलेस्टाईनच्या फाळणीच्या बाजूने रशियाचे भाषण झिओनिस्ट समर्थक राजकारणातील नावीन्यपूर्णतेमुळे आश्चर्यकारक आहे.
आता पडद्यामागे अशी चर्चा आहे की ज्यू विस्थापित लोक काळ्या समुद्रावरील कॉन्स्टँटा येथे एकत्र येत आहेत आणि रशियन झोनमधून पॅलेस्टाईनला जात आहेत. आपण स्वतः ही परिस्थिती यूएसएसआरच्या मानवीय वृत्तीची अभिव्यक्ती म्हणून समजू शकतो, परंतु इतर लोक याचा अर्थ एखाद्या महान शक्तीने चालवलेला युक्ती म्हणून लावू शकतात, ज्यामध्ये विस्थापित व्यक्ती प्याद्यांची भूमिका बजावतात आणि ज्याचा हेतू कारणीभूत ठरतो. अँग्लो-अमेरिकन गटासाठी चिंता.
मिस्टर रस्क यांनी आम्हाला झिओनिस्ट आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील कोणत्याही विशेष संबंधाचा युनायटेड स्टेट्स आणि पाश्चात्य जगावर होणारा परिणाम जवळून पाहण्याचा सल्ला दिला."
गेल्बरने रस्कला विचारले की रशिया पॅलेस्टिनी ज्यूंबद्दल अधिक सहानुभूतीशील झाला आहे असे त्याला का वाटते? रस्कने उत्तर दिले की, त्याच्या दृष्टिकोनातून, मार्शल प्लॅन टॉर्पेडो करणे हे रशियन लोकांचे मुख्य कार्य आहे, यासाठी त्यांना युरोप आणि अमेरिकेतील ज्यूंचा पाठिंबा मिळवायचा आहे.
रस्क, ज्याने उत्तम कारकीर्द केली आणि जॉन केनेडीच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र सचिव बनले, ते चुकीचे होते.
मग स्टॅलिनने इस्त्रायलची निर्मिती करण्यासाठी सर्व काही केले?
गोल्डा मीर, जे मॉस्कोमध्ये इस्रायलचे पहिले राजदूत होते आणि नंतर परराष्ट्र मंत्री आणि सरकारचे प्रमुख होते, त्यांनी लिहिले:
“आता मला शंका नाही की सोव्हिएट्ससाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे इंग्लंडला मध्य पूर्वेतून हद्दपार करणे. परंतु 1947 च्या उत्तरार्धात, जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये वादविवाद झाले, तेव्हा मला असे वाटले की सोव्हिएत गटाने देखील आम्हाला पाठिंबा दर्शविला कारण रशियन लोकांनी स्वत: त्यांच्या विजयासाठी भयंकर किंमत मोजली आणि म्हणूनच, ज्या ज्यूंना त्रास सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल मनापासून सहानुभूती आहे. नाझींकडून अत्यंत गंभीरपणे, त्यांना समजले की ते त्यांच्या राज्यास पात्र आहेत."
स्टॅलिनला विसाव्या शतकात नरसंहाराला बळी पडलेल्या ज्यूंच्या भवितव्यात रस होता का? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे: नक्कीच नाही. ज्याप्रमाणे त्याला इतर लोकांच्या भवितव्यात रस नव्हता.
स्टॅलिनला फार पूर्वीपासून असे वाटणे बंद झाले की तो जॉर्जियन लोकांचा आहे. त्याला रशियन व्हायचे होते, स्वतःला रशियन मानायचे. आणि लहान वास्या स्टॅलिन आश्चर्याने आपल्या बहिणीला म्हणाला: "तुम्हाला माहित आहे की आमचे वडील जॉर्जियन होते ..."
प्रोफेसर आणि साहित्यिक समीक्षक लिओनिड इव्हानोविच टिमोफीव्ह, ज्यांनी संपूर्ण युद्धात तपशीलवार डायरी ठेवल्या, नुकतेच प्रकाशित झाले, त्यांनी तेरा चव्वेचाळीस डिसेंबर रोजी लिहिले: "ते म्हणतात की शेवटच्या प्रश्नावलीत स्टॅलिनने सूचित केले की तो राष्ट्रीयत्वानुसार रशियन होता."
खरं तर, स्टॅलिनने बर्याच काळापासून प्रश्नावली भरली नव्हती. ड्युटीवर असलेल्या काही मोजक्याच लोकांनी त्यांना पाहिले, ते चिंधीत गप्प बसले. पण ते याबद्दल बोलले हे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीयत्वाचा विषय चिंतेचा होता.
त्याच प्रोफेसर टिमोफीव यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले:
“काल इव्हनिन होता. मला त्याला शाळेच्या संस्थेत ठेवायचे होते. सुरुवातीला सर्व काही ठीक झाले, परंतु त्याच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल जाणून घेतल्यानंतर, कोणत्याही चर्चेशिवाय आणि स्पष्टपणे त्यांची उमेदवारी बंद करण्यात आली. मनोरंजक: मला वाटले की ते कमी झाले आहे...
युनिव्हर्सिटीमध्ये, हे इव्हनिन प्रमाणेच आहे: त्यांनी ज्यूंना पदवीधर शाळेत प्रवेश नाकारला आणि इतक्या कुशलतेने की संपूर्ण विद्यापीठ याबद्दल बोलत होते ...
एक मनोरंजक स्पर्श. इगोलिन [२] यांनी विचारले की माझ्याकडे केंद्रीय समितीसाठी लोक आहेत का? मी त्याला शिरीनाची शिफारस केली, परंतु तो म्हणाला की ती योग्य नाही कारण ती ज्यू होती. सेमिटिझम इतका वाढला आहे की मॉस्कोमध्ये इस्टरच्या दिवशी ज्यूंनी चाकूने वार केलेल्या मुलीबद्दल अफवा पसरली आहे...
गोसिझदात येथे त्यांनी मला विचारले की संग्रह संकलित करण्याची जबाबदारी कोणावर सोपवली पाहिजे, परंतु अनिवार्य अटींसह: केवळ रशियन लेखक: ते म्हणतात की ते सक्रियपणे ज्यूंना त्यांच्या पदांवरून काढून टाकत आहेत आणि त्यांच्या जागी रशियन लोक घेत आहेत ...
सेमिटिझम अजूनही विकसित होत आहे: विद्यापीठांमध्ये ज्यूंना रशियन साहित्यावरील कोणतेही अभ्यासक्रम न देण्याची शिफारस केली जाते. आमच्याकडे दोन सहाय्यक प्राध्यापकांना डिसमिस होण्याची धमकी दिली गेली आहे ज्यांचे दुर्दैव आहे की रशियन साहित्याचा अभ्यास केला जातो ...
स्टेट पब्लिशिंग हाऊसमधील एका बैठकीत, जिथे पुनर्संचयित साहित्यिक विश्वकोशात कोण काम करेल यावर चर्चा झाली, चगिन म्हणाले की "आमच्या राष्ट्रीयतेच्या" लोकांना नामांकित करणे आवश्यक आहे...
क्रांतीपूर्वी, सार्वजनिक निषेधाच्या वर्तुळाने वेढलेल्या अधिकृत वातावरणात सेमिटिझमचे काटेकोरपणे स्थानिकीकरण केले गेले. आता, त्याउलट, तो वरून एकत्रित वातावरणात येतो आणि श्चेड्रिनने म्हटल्याप्रमाणे चर्चा न करता, परंतु त्याच्या वरिष्ठांचे आदेश समजून घेण्यास बांधील आहे. म्हणजे, ज्यूंनीही या धोरणाला पाठिंबा दिला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
या सर्व काही महिन्यांच्या नोंदी आहेत! युद्धानंतर, सेमिटिक विरोधी भावना अधिक व्यापकपणे पसरल्या.
जेव्हा न्यूयॉर्कमध्ये इस्रायलचे भवितव्य ठरवले जात होते आणि स्टालिनने मोलोटोव्ह, विशिन्स्की आणि ग्रोमिको यांना झिओनिस्टांना पाठिंबा देण्याचे आदेश दिले होते, तेव्हा सोव्हिएत युनियनमध्ये सेमिटिझम विरोधी पक्ष आणि राज्य यंत्रणेचे व्यावहारिक धोरण आधीच बनले होते. आणि इस्रायलच्या निर्मितीसाठीच्या संघर्षात उपकरणातून यहुद्यांचे निर्मूलन होते.
पण स्टॅलिनला इथे कोणताही विरोधाभास दिसला नाही.
पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय सहभाग हा केवळ ब्रिटीशांना त्रास देण्याचा आणि मध्य पूर्वेतील त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचा एक मार्ग नव्हता, जरी हे स्वतःच आनंददायी होते.
सोव्हिएत युनियन युद्धातून विजयी झाला आणि यात केवळ प्रादेशिक अधिग्रहणच नाही तर जगभरातील प्रभावाचा प्रसार देखील समाविष्ट आहे.
“माझे कार्य पितृभूमीच्या सीमा विस्तृत करणे हे होते. आणि असे दिसते की स्टालिन आणि मी या कामाचा चांगला सामना केला," मोलोटोव्हने स्मगलीने आठवण केली.
मॅक्सिम लिटव्हिनोव्ह यांनी 1946 च्या उन्हाळ्यात एका अमेरिकन पत्रकाराला सांगितले:
रशिया सीमा विस्ताराच्या आधारे त्याच्या पूर्वीच्या सुरक्षा संकल्पनेकडे परत आला आहे. तुमच्याकडे जितका जास्त प्रदेश असेल तितकी तुमची सुरक्षा मजबूत होईल. जर पश्चिमेने सोव्हिएत मागण्या मान्य केल्या तर यामुळे पश्चिमेला काही काळानंतर मागण्यांच्या नवीन मालिकेला सामोरे जावे लागेल.
एहरनबर्गच्या म्हणण्यानुसार, मॅक्सिम मॅकसिमोविच स्टॅलिनबद्दल संयमाने बोलले, त्याच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक केले आणि फक्त एकदाच परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलताना त्याने उसासा टाकला: “त्याला पश्चिम माहित नाही... जर आमचे विरोधक अनेक शाह किंवा शेख असतील तर तो त्यांना मागे टाकेल. ...”
त्याच सुमारास केंद्रीय समितीचे सचिव ए.ए. कुझनेत्सोव्ह म्हणाले:
"आम्ही स्वतःचा बचाव करत आहोत, परंतु एक संकेत आहे की, युद्धाच्या परिणामांवर आधारित, जेव्हा आपण एक अतिशय मजबूत शक्ती बनलो, तेव्हा आपण सर्वत्र आपले स्वतंत्र, सक्रिय परराष्ट्र धोरण अवलंबले पाहिजे. आणि राजदूतांना अशा सूचना देण्यात आल्या की त्यांनी ग्रोव्हलिंगमध्ये गुंतू नये, परंतु अधिक धैर्याने वागावे.
केंद्रीय समितीचे सदस्य आणि सोविनफॉर्मबुरोचे प्रमुख S.A. लोझोव्स्कीने सैन्याच्या प्रचारकांना प्रेरित केले:
“मारहाण ही जाणीव ठरवते - आणि आपण आपल्या चेहऱ्यावर मारतो ही वस्तुस्थिती अनेकांच्या मनात असते आणि ते कल्पना करू लागतात की सोव्हिएत युनियन शक्तीचे प्रतिनिधित्व करते आणि सत्तेचा नेहमीच आदर केला जातो; त्यांना ते आवडेल की नाही हा दुसरा प्रश्न आहे, परंतु ते नेहमीच त्याचा आदर करतात."
युद्धानंतर, स्टालिनला अशा प्रदेशांमध्ये रस निर्माण झाला ज्याकडे त्याने पूर्वी लक्ष दिले नव्हते. जेव्हा आफ्रिकेतील इटालियन वसाहतींच्या भवितव्यावर चर्चा केली गेली तेव्हा मोलोटोव्हने अमेरिकन लोकांशी झालेल्या बैठकीत त्यांच्यापैकी एक, त्रिपोलिटानिया, सध्याचे लिबिया, सोव्हिएत युनियनकडे पालकत्वाचा अधिकार हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.
मोलोटोव्ह आठवले:
"स्टॅलिन म्हणतो: "चला, दाबा!" मला प्रश्न उपस्थित करण्याची सूचना देण्यात आली जेणेकरून हे क्षेत्र आम्हाला वाटप केले जाऊ शकते. जे तिथे राहतात त्यांना सोडा, पण आमच्या नियंत्रणात.”
अमेरिकन सहमत नव्हते आणि स्टालिन लिबियाशिवाय राहिले. मग मोलोटोव्हने विनोद केला:
"जर तुम्हाला इटालियन वसाहतींपैकी एक आमच्याकडे सोपवायची नसेल, तर आम्ही बेल्जियन काँगोवर समाधानी राहू."
काँगोमध्ये युरेनियमचा साठा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पहिल्या अणुबॉम्बचा आधीच स्फोट झाला होता आणि युरेनियम सोन्यापेक्षा अधिक मौल्यवान बनले होते.
स्टॅलिनला काळ्या समुद्राच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवायचा होता आणि त्याने इराण आणि चिनी शिनजियांगच्या भूभागावर सोव्हिएत प्रजासत्ताक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी फिनलंड आणि चीनमध्ये सोव्हिएत नौदल तळ स्थापन केले. नेता पॅलेस्टाईनमध्ये असेच काहीतरी मोजत होता. जर तुम्ही तेथे समाजवादी प्रजासत्ताक तयार केले नाही तर किमान विश्वासार्ह सहयोगी आणि लष्करी तळ मिळवा.
नाझी जर्मनीच्या पराभवानंतर, पूर्व युरोप सोव्हिएत नियंत्रणाखाली आल्यानंतर सर्वकाही शक्य वाटू लागले. जर पोलंड, चेकोस्लोव्हाकिया किंवा बल्गेरियातील नवीन सरकारे मॉस्कोच्या सूचनांनुसार कार्य करत असतील, तर भविष्यातील ज्यू राज्याच्या नेत्यांकडून समान वर्तन का मानले जात नाही?
अमेरिकन मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना भीती वाटल्याप्रमाणे स्टालिन मध्यपूर्वेतील प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास आणि आपले सैन्य इस्रायली प्रदेशात स्थानांतरित करण्यास सक्षम होते का?
शेजारच्या प्रदेशातील एक उदाहरण येथे आहे.
“स्टालिन युगोस्लाव्हियावर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता,” ख्रुश्चेव्ह म्हणाले. — मला आठवते की एकदा युक्रेनच्या राज्य सुरक्षा मंत्र्याने मला कळवले की ओडेसामधून मोठ्या संख्येने लोक गुप्तपणे बाल्कनमध्ये पाठवले जात आहेत. ते कदाचित बल्गेरियाला काही जहाजाने पाठवले होते.
जे लोक त्यांच्या प्रस्थानाच्या आयोजनात सामील होते त्यांनी मला कळवले की लष्करी फॉर्मेशन्स तयार झाली आहेत आणि जरी ते नागरी पोशाखात जात असले तरी त्यांच्या सुटकेसमध्ये लष्करी गणवेश आणि शस्त्रे होती.
मला माहिती मिळाली की युगोस्लाव्हियावर काही प्रकारचे आक्रमण तयार केले जात आहे. ते का झाले नाही हे मी सांगू शकत नाही. शिवाय, मी स्वत: स्टालिनकडून याबद्दल अजिबात ऐकले नाही, परंतु त्याच्या मृत्यूपत्राच्या निष्पादकांनी मला कळवले, जे जहाजांवर त्या लोकांची पाठवणी आणि बोर्डिंग आयोजित करत होते. ते आक्रमक मूडमध्ये होते: "ते त्यांना आमचे देतील!" ते आधीच निघून जात आहेत आणि लवकरच कृती करण्यास सुरवात करतील. ”
जे घडत आहे त्याबद्दल त्यांच्या शब्दात खेद नव्हता.”
इस्रायल युगोस्लाव्हियापेक्षा सोव्हिएत सीमेपासून पुढे होते. सोव्हिएत फ्लीट आणि विमानचालन मध्य पूर्वमध्ये जलद लँडिंग ऑपरेशनला समर्थन देऊ शकले नाहीत. त्यासाठी तयारी करणे आवश्यक होते, सर्व प्रथम तयारी करणे, म्हणून बोलणे, प्राप्तकर्ता पक्ष.
30 मे 1947 रोजी, एका सरकारी डिक्रीने मंत्रिमंडळाच्या (समिती क्रमांक 4) अंतर्गत माहिती समितीची स्थापना केली, जी राजकीय, लष्करी आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक बुद्धिमत्ता आयोजित करणार होती. या समितीचे अध्यक्ष होते - अर्धवेळ - परराष्ट्र मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव्ह.
पॅलेस्टाईनमध्ये काय घडत आहे याची विश्वसनीय माहिती देशाच्या नेतृत्वाला देण्याचे काम गुप्तचर यंत्रणेला देण्यात आले होते. हे कर्नल आंद्रेई मकारोविच ओट्रोशचेन्को यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते, ज्यांनी राजकीय बुद्धिमत्तेच्या मध्यपूर्वेचे नेतृत्व केले. युद्धापूर्वी ते तेहरानमध्ये रहिवासी होते. 38 मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. तो भाग्यवान होता; येझोव्हची जागा बेरियाने पीपल्स कमिसर ऑफ इंटर्नल अफेयर्स म्हणून घेतली. काहींना सोडण्यात आले, त्यापैकी ओट्रोशचेन्को. युद्धादरम्यान त्याला पुन्हा रँकमध्ये परत करण्यात आले आणि पुन्हा तेहरानला पाठवण्यात आले.
बेकायदेशीर गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, कोरोत्कोव्ह यांना आणखी एक कार्य देण्यात आले - पॅलेस्टाईनला जाणाऱ्या ज्यूंमध्ये एजंट भरती करणे.
माहिती समितीचे पहिले रहिवासी, व्लादिमीर इव्हानोविच व्हर्टीपोरोख यांना इस्रायलला पाठविण्यात आले, खूप उंच, भव्य, मिशा असलेले. त्याच्या कारकिर्दीत देखाव्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, जी सामान्य पदावर पोहोचली. 1953 मध्ये, बेरिया, ज्यांना त्याचा धडाकेबाज देखावा आवडला, त्याने नेमक्या याच कारणासाठी वर्टीपोरोख यांची पूर्वेकडील गुप्तचर विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली.
मॉस्को केमिकल-टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ द मीट इंडस्ट्रीचा पदवीधर, व्हर्टीपोरोख ताबडतोब एनकेव्हीडी उपकरणामध्ये संपला. सेवा सुदूर पूर्व मध्ये सुरू झाली - तो मासेमारी उद्योग उपक्रमांसाठी कार्यरत सुरक्षा सेवांमध्ये गुंतलेला होता. 1942 मध्ये, त्याला इराणमध्ये, मशहद शहरात, सोव्हिएत सैन्याने व्यापलेल्या झोनमध्ये पाठवले गेले.
वर्टीपोरोख 1948 च्या शेवटी इस्रायलला आले, जिथे त्यांनी इंग्रजी शिकले. गुप्तचर अधिकारी जे हिब्रू किंवा अरबी बोलत नाहीत ते फक्त रशियातील लोकांशी संपर्क साधू शकत होते; यामुळे त्यांची ऑपरेशनल क्षमता वस्तुनिष्ठपणे मर्यादित होती. खरे आहे, अशी परिस्थिती देखील होती ज्यामुळे काम सोपे झाले - तरुण अवस्थेत त्यांनी रहस्ये गांभीर्याने घेतली नाहीत, बरेच काही सांगितले गेले आणि उघडपणे आणि सार्वजनिकपणे केले गेले.
पावेल अनातोल्येविच सुडोप्लाटोव्हच्या आठवणी सांगतात की गुप्तचरांना “आमच्या एजंटांना रोमानियामार्गे पॅलेस्टाईनला पाठवण्याच्या सूचना मिळाल्या. त्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये एक बेकायदेशीर गुप्तचर नेटवर्क तयार करायचे होते ज्याचा वापर ब्रिटिशांविरुद्ध लढाई आणि तोडफोड कारवायांमध्ये केला जाऊ शकतो. 1946 पासून, लेफ्टनंट जनरल सुडोप्लाटोव्ह हे राज्य सुरक्षा मंत्रालयातील "DR" विभागाचे प्रमुख आहेत - दहशतवाद आणि तोडफोड सेवा.
सुडोप्लाटोव्हने लिहिले की त्यांनी या ऑपरेशनसाठी तीन अधिकारी वाटप केले: गरबुझ, सेमेनोव्ह (खरे नाव अलेक्झांडर टॉबमन) आणि कोलेस्निकोव्ह.
"सेमियोनोव्ह आणि कोलेस्निकोव्ह," सुडोप्लाटोव्ह यांनी ठामपणे सांगितले, "हैफामध्ये स्थायिक झाले आणि दोन गुप्तचर नेटवर्क तयार केले, परंतु त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध तोडफोड करण्यात भाग घेतला नाही. कोलेस्निकोव्हने रोमानियापासून पॅलेस्टाईनला जर्मनांकडून पकडलेली लहान शस्त्रे आणि अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांची वितरण व्यवस्थापित केली. गार्बुझ रोमानियामध्येच राहिले आणि भविष्यात इस्रायलमध्ये पुनर्वसनासाठी उमेदवार निवडले.
सुडोप्लाटोव्हचे लोक विशिष्ट क्रियाकलापांमध्ये गुंतले होते - युद्धाच्या परिस्थितीत पाश्चात्य देशांविरूद्ध दहशतवाद आणि तोडफोड करण्यासाठी ऑपरेशनल क्षमता तयार करणे. त्यांनी पॅलेस्टिनी ज्यूंना मदत केली की नाही हे अज्ञात आहे. या प्रकरणावरील सोव्हिएत दस्तऐवजांचे वर्गीकरण केलेले नाही. इस्त्रायली सामग्रीमध्ये याचा कोणताही इशारा नाही, जरी सोव्हिएत गुप्तचर सेवा एखाद्या गोष्टीत गुंतल्या असत्या तर, इस्रायलने स्वेच्छेने नंतरच्या दशकात ते सार्वजनिक केले असते.
पावेल अनातोल्येविच सुडोप्लाटोव्हचे संस्मरण अत्यंत मनोरंजक आहेत, ते एखाद्या साहसी कादंबरीसारखे वाचतात, परंतु त्यांना पूर्णपणे विश्वासार्ह स्त्रोत मानणे अशक्य आहे.
त्याने उल्लेख केलेला, जोसेफ मिखाइलोविच गरबुझ, एक सेवानिवृत्त कर्नल, '52 च्या शरद ऋतूतील राज्य सुरक्षेतून काढून टाकला गेला, ऑगस्ट दोन हजार चार मध्ये मरण पावला.
ट्रॉत्स्कीच्या विश्वासू समर्थकांपैकी एक, जर्मन कम्युनिस्ट रुडॉल्फ क्लेमेंटच्या हत्येचे आयोजन करणारा माणूस म्हणून टॉबमन गुप्तचर सेवांच्या इतिहासात खाली गेला. 1938 मध्ये, मॉस्कोच्या सूचनेनुसार, ट्रॉटस्कीने तयार केलेल्या चौथ्या इंटरनॅशनलच्या संस्थापक परिषदेच्या पूर्वसंध्येला, टॉबमनने क्लेमेंटला एका सुरक्षित गृहात नेले, जिथे त्याला भोसकून ठार मारण्यात आले. मृतदेह सीनमध्ये टाकण्यात आला. पोलिसांना मृतदेह सापडण्यापूर्वी आणि ओळखण्यापूर्वी, टॉबमन आधीच मॉस्कोला परतला होता. त्याचे आडनाव बदलले गेले आणि तो सेम्योनोव्ह या नावाने राज्य सुरक्षेत काम करत राहिला.
कर्नल युरी अँटोनोविच कोलेस्निकोव्ह (काही स्त्रोतांनी त्याचे खरे नाव जोना टोइव्होविच गोल्डस्टीन म्हणून सूचीबद्ध केले आहे), बेसराबिया येथे जन्मलेल्या, युद्धादरम्यान सुमारे तीन वर्षे शत्रूच्या ओळींमागे घालवली, त्यांनी टोही आणि तोडफोड करणाऱ्या तुकड्यांचे आदेश दिले. राज्य सुरक्षा एजन्सी सोडल्यानंतर, त्यांनी साहित्यिक कार्य हाती घेतले आणि सोव्हिएत जनतेच्या झिओनिस्ट विरोधी समितीशी सहयोग केला. युद्धादरम्यान त्याला सोव्हिएत युनियनच्या हिरोच्या पदवीसाठी दोनदा नामांकन मिळाले होते, परंतु केवळ छप्पनव्या वर्षी कोलेस्निकोव्हला रशियाच्या हिरोचा सुवर्ण तारा देण्यात आला. कोलेस्निकोव्हने रोमानिया आणि पॅलेस्टाईनमधील त्यांच्या कार्याबद्दल बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आणि रहस्यमयपणे सांगितले की तो संस्मरण लिहित आहे - "सर्व काही असेल."
अर्थात, सोव्हिएत गुप्तचर अधिकारी पॅलेस्टाईनमध्ये गेले आणि तेथे विविध सोव्हिएत संस्थांच्या आवरणाखाली काम केले. परंतु, वरवर पाहता, त्यांनी माहिती मिळवणे आणि एजंट्सची नियुक्ती करणे या पारंपारिक भूमिकेपर्यंत स्वतःला मर्यादित केले.
डाव्या विचारसरणीचे पॅलेस्टिनी ज्यू, पूर्व युरोपमधील स्थलांतरितांनी स्वेच्छेने सोव्हिएत प्रतिनिधींशी संपर्क साधला, कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि त्यांना जे काही माहित होते ते सांगितले. त्यांनी ते मनापासून आणि आनंदाने केले.
सोव्हिएत गुप्तचर अधिकाऱ्यांना सैन्यात सर्वाधिक रस होता. त्यांना भूमिगत लष्करी संघटना हगानाहच्या नेतृत्वात रस होता, ज्याचे नंतर इस्रायल संरक्षण दलात रूपांतर झाले आणि पालमाच (प्लुगोटमाहट्स - शॉक कंपन्या) मध्ये. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन आणि त्यांच्या मित्रपक्षांशी लढण्यासाठी या लढाऊ तुकड्या तयार केल्या गेल्या होत्या. ज्यू सैनिकांना सोव्हिएत युनियनबद्दल सहानुभूती होती आणि त्यांनी सोव्हिएत लोकांशी माहिती सामायिक करणे लज्जास्पद मानले नाही, जरी ती गुप्त मानली गेली.
माहितीच्या भरपूर स्त्रोतांमुळे स्टेशन कर्मचाऱ्यांमध्ये शक्तीची फसवी भावना निर्माण झाली. त्यांचा असा विश्वास होता की ते गुप्तपणे इस्रायलवर नियंत्रण ठेवू शकतात आणि त्याद्वारे अमेरिकन ज्यू समुदायावर प्रभाव टाकू शकतात. हे भ्रम होते; सोव्हिएत लोकांना इस्रायली राजकीय व्यवस्था समजली नाही. हे कट्टरपंथी लष्करी पुरुष नव्हते, तर देशाचे नेतृत्व करणारे आणि इस्रायलचा मार्ग निश्चित करणारे मध्यम राजकारणी होते. सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांमध्ये सोव्हिएत एजंट नव्हते.
26 नोव्हेंबर 1947 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली.
त्याच दिवशी सुरुवातीला, अध्यक्ष ट्रुमन आणि प्रमुख मंत्र्यांना सीआयएची संक्षिप्त माहिती मिळाली. त्यात म्हटले आहे की पॅलेस्टाईन अराजकतेत आहे, ज्यामध्ये "सोव्हिएत आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी कोणतीही संधी शोधत आहेत."
अमेरिकन गुप्तचरांनी आपल्या सरकारला चेतावणी दिली की एकीकडे ज्यू राज्याचा उदय अमेरिकेला आवश्यक तेलापासून वंचित ठेवू शकतो आणि दुसरीकडे, मध्य पूर्वेतील सोव्हिएत प्रवेशाचे दरवाजे उघडू शकतो.
संरक्षण सचिव फॉरेस्टल यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली, त्यांना सीआयएचा एक गुप्त मेमो दाखवला आणि त्यांना अध्यक्ष ट्रुमनवर प्रभाव टाकण्यास सांगितले, त्यांना समजावून सांगितले की केवळ अरबच नव्हे तर संपूर्ण मुस्लिम जग अमेरिकेच्या विरोधात उठेल.
पण त्या दिवशी पॅलेस्टिनी ज्यूंची स्वतःच्या राज्याची आशा बळकट झाली.
जनरल असेंब्लीच्या अधिवेशनात, ग्रोमिकोने ज्यूंच्या त्यांच्या स्वतःच्या राज्याच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ त्यांचे प्रसिद्ध भाषण केले, जे मागील भाषणापेक्षा बरेच मजबूत आणि तर्कसंगत होते. भाषण प्रामुख्याने मॉस्कोमध्ये लिहिले गेले होते; ग्रोमिकोने त्यात नवीन रंग जोडले.
आंद्रेई अँड्रीविच म्हणाले की पॅलेस्टाईनच्या भविष्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन संभाव्य पर्याय आहेत. पहिले म्हणजे एकाच अरब-ज्यू राज्याची निर्मिती. जर हा पर्याय अवास्तव असेल कारण अरब आणि ज्यू म्हणतात की ते एकत्र राहू शकत नाहीत, तर पॅलेस्टाईन दोन स्वतंत्र लोकशाही राज्यांमध्ये विभागले गेले पाहिजे - एक अरब आणि एक ज्यू.
सध्या एकच राज्य निर्माण होणे अशक्य आहे हे आता उघड आहे. तर, दुसरा पर्याय शिल्लक आहे. यावर फक्त अरब राष्ट्रांचा आक्षेप आहे.
पॅलेस्टाईनमधील त्यांच्या स्वत: च्या राज्यासाठी ज्यूंच्या हक्कांची पुष्टी कदाचित ग्रोमीकोपेक्षा कोणीही केली नसेल:
पॅलेस्टाईनचे विभाजन हा ऐतिहासिक अन्याय असल्याचे अरब देशांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. परंतु आपण या दृष्टिकोनाशी सहमत होऊ शकत नाही, जर ज्यू लोक दीर्घ ऐतिहासिक कालावधीत पॅलेस्टाईनशी संबंधित होते. शिवाय, गेल्या महायुद्धाच्या परिणामी ज्यू लोक ज्या परिस्थितीत सापडले त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. आताही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की हिटलरच्या जर्मनीने लादलेल्या युद्धाचा परिणाम म्हणून, लोक म्हणून ज्यूंना इतर लोकांपेक्षा जास्त त्रास सहन करावा लागला. तुम्हाला माहित आहे की पश्चिम युरोपमध्ये असे एकही राज्य नव्हते जे ज्यू लोकांच्या हिताचे नाझींच्या मनमानी आणि हिंसाचारापासून पुरेसे संरक्षण करू शकेल.
अरब शिष्टमंडळांनी सोव्हिएत युनियनच्या या भूमिकेबद्दल असमाधान व्यक्त केले. ग्रोमिकोने त्यांना उत्तर दिले: "आमच्या खोल विश्वासानुसार, पॅलेस्टाईनचे दोन स्वतंत्र राज्यांमध्ये विभाजन करणे केवळ यहुदीच नव्हे तर अरबांच्या मूलभूत हितांशी सुसंगत आहे."
ग्रोमिकोच्या मते, पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाला "महान ऐतिहासिक महत्त्व असेल":
“अशा निर्णयामुळे ज्यू लोकांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण होतील, ज्यांचे शेकडो हजारो प्रतिनिधी, जसे तुम्हाला माहिती आहे, अजूनही बेघर आहेत, त्यांच्या स्वत: च्या घराशिवाय, ज्यांना काही पश्चिम युरोपीय प्रदेशांवरील विशेष शिबिरांमध्ये केवळ तात्पुरता निवारा मिळाला आहे. राज्ये.
ग्रोमिकोने ब्रिटिश सरकारवर हल्ला केला, ज्याने म्हटले की ते पॅलेस्टाईनमधून माघार घेण्यास तयार आहेत आणि अरब आणि ज्यू यांच्यात करार झाला तरच दोन-राज्य समाधानासाठी अटी पुरविण्यास तयार आहे: “या अधिवेशनात पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेवरून असे दिसून येते की अरब आणि ज्यू करारावर पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे अशा अटी टाकणे म्हणजे महासभेने संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वीच त्याला पुरून उरण्यासारखे आहे.”
ग्रॉमिको यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांविरुद्ध ज्यूंच्या भूमिगत गटांच्या सशस्त्र लढ्याला मूलत: पाठिंबा दिला: “पॅलेस्टाईनमधील सध्याच्या व्यवस्थेचा ज्यू आणि अरब दोघांनाही तिरस्कार आहे. विशेषतः ज्यूंचा या आदेशांबद्दलचा दृष्टिकोन काय आहे, हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे.”
पॅलेस्टाईनचे भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार युएनला नाही असा आग्रह करणाऱ्या अरब शिष्टमंडळांनाही ग्रोमिको यांनी प्रतिसाद दिला:
“संपूर्ण संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणेच सर्वसाधारण सभेला केवळ या मुद्द्यावर विचार करण्याचा अधिकार नाही, तर पॅलेस्टाईनमधील सध्याची परिस्थिती पाहता योग्य निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. सोव्हिएत शिष्टमंडळाच्या मते, पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी तदर्थ आयोगाने तयार केलेली योजना, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजनांची व्यावहारिक अंमलबजावणी सुरक्षा परिषदेकडे असणे आवश्यक आहे, ती राखण्याच्या हितांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता मजबूत करणे आणि राज्यांमधील सहकार्य मजबूत करण्याचे हित. म्हणूनच सोव्हिएत शिष्टमंडळ पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाच्या शिफारशीचे समर्थन करते.
ग्रोमिकोचे भाषण इस्रायलच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरले. जगभरातील ज्यू वृत्तपत्रांनी ते प्रकाशित केले. त्याचा अमेरिकनांवरही प्रभाव पडला. अध्यक्ष ट्रुमन यांनी अंतिम निर्णय घेतला. स्टॅलिनने ज्यूंना त्यांचे स्वतःचे राज्य देण्याचे ठरवले असल्याने, अमेरिकेने प्रतिकार करणे मूर्खपणाचे ठरेल!..
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी गुप्तपणे वेझमन यांची भेट घेतली. ट्रुमनने जागतिक झिओनिस्ट संघटनेच्या प्रमुखाचे कौतुक केले:
"वेझमन हा एक अद्भुत माणूस होता, मला भेटलेल्या सर्वात ज्ञानी माणसांपैकी एक होता, खरा नेता होता, एक प्रकारचा होता..."
अध्यक्षांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी काय संबंध आहे याबद्दल थेट बोलले - सोव्हिएत युनियन या प्रदेशात घुसखोरी करण्यासाठी ज्यू राज्याचा वापर करत होते.
"ते होणार नाही," वेझमनने उत्तर दिले. “जर सोव्हिएतना त्यांच्या कल्पनांचा प्रसार करण्यासाठी ज्यूंच्या स्थलांतराचा वापर करायचा असेल तर ते हे फार पूर्वीच करू शकले असते. पण कम्युनिझमपासून पळून जाणारे लोक आमच्याकडे येतात. समृद्ध शेतकरी आणि कुशल कामगार उच्च जीवनमानासाठी प्रयत्न करतात जे कम्युनिझममध्ये अशक्य होते. समाजातील अशिक्षित आणि गरीब वर्गातच साम्यवाद पसरू शकतो.”
अमेरिकन प्रशासनातील परस्परविरोधी मते असूनही ट्रुमनने पॅलेस्टाईनच्या विभाजनास सहमती दर्शवली. शिवाय, लॅटिन अमेरिकन देशांनी पॅलेस्टाईनच्या विभाजनासाठी मतदान करावे किंवा त्यापासून दूर राहावे याची खात्री परराष्ट्र खात्याने करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रपतींना माहित होते की त्यांचे स्वतःचे मुत्सद्दी त्यांच्याशी सहमत नाहीत आणि त्यांच्या ओळीवर बहिष्कार टाकत आहेत. ट्रुमनने धीर धरला. त्यांनी दररोज राज्य विभागाला फोन करून त्यांच्या सूचना कशा पाळल्या जात आहेत, अशी विचारणा केली.
तथापि, त्यांचे म्हणणे आहे की लॅटिन अमेरिकन देशांची मते नेल्सन रॉकफेलर यांनी सुरक्षित केली होती, जे पूर्वी लॅटिन अमेरिकेचे राज्य उपसचिव होते. ट्रुमनने त्याला काढून टाकले कारण रॉकफेलरने सर्व स्थानिक हुकूमशहांचे समर्थन केले.
रॉकफेलरने अचानक पॅलेस्टिनी ज्यूंना मदत करण्याचा निर्णय का घेतला? काहींचे म्हणणे आहे की त्याने नाझी जर्मनीबरोबर गुप्त व्यवसाय केला हे अपराधीपणाने होते. इतरांचा असा दावा आहे की रॉकफेलरला उघडकीस येण्याची भीती होती आणि त्यांनी झिओनिस्ट चळवळीच्या नेत्यांना हा मुद्दा कधीही न मांडण्याचे वचन दिले.
एक ना एक मार्ग, तीन दिवसात रॉकफेलरने लॅटिन अमेरिकेत आपल्या ओळखीच्या प्रत्येकाला कॉल केला. आणि प्रत्येक देशात निर्णय घेणाऱ्या प्रत्येकाला तो ओळखत होता. वरवर पाहता तो खूप पटला.
परिणामी ‘नाही’ असे मत मांडणाऱ्या ब्राझील आणि हैतीने ‘हो’ असे मत दिले. निकाराग्वा, बोलिव्हिया आणि इक्वाडोर या देशांनीही त्यांच्या बाजूने मतदान केले. पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाला आक्षेप घेणारे अर्जेंटिना, कोलंबिया आणि एल साल्वाडोर यांनी मतदानापासून दूर राहिले.
यूएन जनरल असेंब्लीचा ठराव क्रमांक 181 - "पॅलेस्टाईनच्या ब्रिटिश आदेशाच्या भूभागावर दोन स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीवर" - नोव्हेंबर 1947 च्या एकोणतीस तारखेला शनिवारी स्वीकारण्यात आला.
ज्यूंना दोन राज्ये निर्माण करण्याच्या बाजूने दोन तृतीयांश मत गोळा करणे आवश्यक होते.
स्टॅलिनचे स्थान अधिक महत्त्वाचे होते कारण त्यांच्याकडे यूएनमध्ये एक नाही तर पाच मते होती.
जेव्हा युनायटेड नेशन्सच्या निर्मितीवर चर्चा झाली तेव्हा स्टॅलिनने सर्व सोव्हिएत प्रजासत्ताकांना भविष्यातील यूएनमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याद्वारे तेथे आपले स्थान मजबूत केले.
या उद्देशाने, चौऱ्याचाळीस जानेवारीमध्ये, केंद्रीय समितीच्या बैठकीमध्ये, "परकीय संबंधांच्या क्षेत्रात केंद्रीय प्रजासत्ताकांना अधिकार प्रदान करण्यावर आणि परिवर्तन करण्यावर, या संदर्भात, पीपल्स कमिसरियट ऑफ फॉरेन अफेअर्स सर्वांकडून -युनियन वन इन अ युनियन-रिपब्लिकन पीपल्स कमिसरिएट” मंजूर करण्यात आले.
फेब्रुवारीमध्ये, राज्यघटना बदलण्यात आली आणि युनियन प्रजासत्ताकांना इतर राज्यांशी संबंध स्थापित करण्याचा, त्यांच्याशी करार करण्याचा आणि दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांची देवाणघेवाण करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
28 ऑगस्ट 1944 रोजी, अमेरिकन आणि ब्रिटीश मुत्सद्द्यांसोबतच्या बैठकीत, युनायटेड स्टेट्समधील राजदूत ग्रोमिको यांनी सांगितले की "सर्व सहयोगी सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताक संघटनेच्या मूळ सहभागींपैकी असले पाहिजेत."
ब्रिटिश आणि अमेरिकन आश्चर्यचकित झाले. अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी उत्तर दिले की या प्रकरणात सर्व अठ्ठेचाळीस अमेरिकन राज्यांना संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश देणे आवश्यक आहे. पण वॉशिंग्टनने हे मतभेद लपविण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकन लोकांना काळजी होती की या विषयावरील विवाद सार्वजनिक होईल आणि जर्मनी ठरवेल की मित्र राष्ट्रांमध्ये मतभेद आहेत आणि यामुळे युद्ध लांबेल.
रुझवेल्टने 1 सप्टेंबर रोजी स्टॅलिनला एक वैयक्तिक पत्र लिहिले, या मागणीमुळे यूएनच्या निर्मितीला धोका निर्माण झाला आहे. स्टॅलिनने रुझवेल्टला उत्तर दिले की सोव्हिएत युनियनसाठी हा मूलभूतपणे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विशेषत: उदाहरणार्थ, युक्रेन आणि बेलारूस "लोकसंख्येच्या दृष्टीने आणि त्यांचे राजकीय महत्त्व काही राज्यांपेक्षा जास्त आहे."
अमेरिकन लोकांनी सुरुवातीला स्टॅलिनच्या प्रस्तावाला "एक लहरी हावभाव किंवा वाईट विनोद" मानले. किंबहुना, ही एक अविवेकी मुत्सद्देगिरीची शैली होती: प्रयत्न का करू नये आणि जर ते यशस्वी झाले तर काय? आणि त्यात अंशत: यश आले.
फेब्रुवारी 1945 मध्ये, चर्चिल आणि रुझवेल्ट याल्टामध्ये आले. युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्थेवर चर्चा झाली. मोलोटोव्हने एक तडजोड फॉर्म्युला प्रस्तावित केला. मॉस्कोने सर्व सोळा प्रजासत्ताक स्वीकारण्याची आवश्यकता मागे घेतली, परंतु तीन स्वीकारण्यास सांगितले: युक्रेन, बेलारूस आणि लिथुआनिया. सर्वात वाईट परिस्थितीत, दोन. क्राइमिया कॉन्फरन्सच्या गुप्त प्रोटोकॉलमध्ये, युनायटेड स्टेट्स आणि ग्रेट ब्रिटनने युक्रेन आणि बेलारूसच्या भविष्यातील जागतिक संघटनेत प्रवेश करण्यास समर्थन देण्याचे मान्य केले.
या गुप्त कराराची जगाला माहिती नव्हती. रुझवेल्ट आणि चर्चिल यांना अजूनही त्यांच्या स्वत:च्या अधीनस्थांना आणि त्यांच्या देशांतील जनतेला पटवून द्यावे लागले.
परंतु 1945 च्या वसंत ऋतूमध्ये स्टॅलिन आणि मोलोटोव्ह यांनी बेलारूस आणि युक्रेनमधील शिष्टमंडळांना संस्थापक परिषदेसाठी सॅन फ्रान्सिस्कोला पाठवण्याचा आदेश दिला. अमेरिकन लोकांना हे अपेक्षित नव्हते आणि ते रोखण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर दोन्ही प्रजासत्ताकांना यूएनमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, असे ते म्हणाले.
परंतु मॉस्कोच्या सूचनांचे पालन करून ग्रोमिको यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांच्या सहभागाशिवाय संमेलन ठप्प झाले असते. धमक्या आणि अल्टिमेटम कामी आले. 27 एप्रिल 1945 रोजी युक्रेन आणि बेलारूसला संयुक्त राष्ट्रांच्या मूळ सदस्यत्वात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अशा प्रकारे, स्टॅलिनला यूएनमध्ये एक मत नव्हते, तर तीन - सोव्हिएत युनियन, युक्रेन आणि बेलारूस. याव्यतिरिक्त, चेकोस्लोव्हाकिया आणि पोलंडने मॉस्कोच्या आदेशानुसार मतदान केले. स्टॅलिनची पाच मते निर्णायक ठरली. स्टॅलिनने विरोधात मतदान केले असते तर इस्रायल दिसला नसता. तेहतीस देशांनी "पक्ष" आणि तेरा "विरोधात" मतदान केले. इंग्लंडसह अनेक देशांनी सभात्याग केला.
निर्णय घेण्यात आला.
जनरल चार्ल्स डी गॉल यांनी लिहिले, “जरी फ्रान्सने इस्रायलच्या निर्मितीमध्ये औपचारिकपणे भाग घेतला नसला तरी, तिने त्याच्या उदयास मनापासून मान्यता दिली. एकोणिसाव्या शतकांपूर्वी ज्यू लोकांना एकत्र करून त्यांना त्यांच्या विलक्षण इतिहासाने चिन्हांकित केलेल्या भूमीवर स्वतःवर राज्य करण्याचा अधिकार देण्याच्या कार्याची महानता मला मदत करू शकली नाही.
मानवी दृष्टिकोनातून, मला हे योग्य वाटले की या लोकांना त्यांचे स्वतःचे राष्ट्रीय घर मिळावे आणि ज्यू लोकांनी शतकानुशतके अनुभवलेल्या सर्व दु:खांची एक प्रकारची भरपाई मी यात पाहिली, ज्यापैकी सर्वात वाईट लोक होते. हिटलरच्या जर्मनीने केलेला संहार... "
आनंदाने व्याकूळ झालेले लाखो पॅलेस्टिनी ज्यू उत्साहाने रस्त्यावर उतरले.
दुसऱ्या दिवशी, तीसव्या नोव्हेंबरला, संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या अरबांमध्ये पॅलेस्टाईनमध्ये अशांतता सुरू झाली. ज्यूंवर सर्वत्र हल्ले झाले आणि सात लोक मरण पावले.
पॅलेस्टाईनवर कब्जा करण्यासाठी सीरियामध्ये अरब लिबरेशन आर्मीची स्थापना करण्यात आली. आधीच फेब्रुवारी 1948 मध्ये, अरब सैन्याने संपूर्ण पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंचा छळ केला. ते अत्यंत प्रतिकार करणाऱ्या यहुदी वसाहती काबीज करून त्यांचा नाश करू शकले नाहीत, परंतु त्यांच्यातील संबंध नष्ट झाले. ज्यू बचाव पथके वेढलेल्या वस्त्यांमध्ये जाऊ शकले नाहीत.
इंग्रजांनी हिंसाचार थांबवण्यासाठी काहीही केले नाही. जणू काही त्यांना जगाला दाखवून द्यायचे होते की संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनची फाळणी करण्याचा मूर्खपणा स्वीकारला हे व्यर्थ आहे. परंतु वसंत ऋतूच्या प्रारंभासह, ज्यू स्व-संरक्षण युनिट्सने अधिक तीव्रपणे लढण्यास सुरुवात केली आणि अरब सैन्यावर वर्चस्व मिळवले.
4 डिसेंबर 1947 रोजी, ग्रोमिको यांना कृतज्ञता पत्र प्राप्त झाले:
“महामहिम, ज्यू एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईन युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिकच्या सरकारचे ज्यू राज्य स्थापनेच्या समर्थनार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने स्वीकारलेल्या ठरावाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करू इच्छिते.
पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या अमेरिकन विभागाचे अध्यक्ष अब्बा हिलेल सिल्व्हर, सर, तुमचा प्रामाणिक असण्याचा मला सन्मान आहे."
ही शिफारस स्वीकारणे ज्यू लोकांच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे वळण ठरले. राष्ट्रीय घराशिवाय दोन हजार वर्षानंतर, ज्यूंना आता राष्ट्रांच्या कुटुंबात सामील होण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय जीवनात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची संधी देण्यात आली आहे...
ज्यू लोक तुमच्या सरकारचे सदैव ऋणी राहतील, ज्याने आमसभेच्या या अधिवेशनात त्यांना राष्ट्रीय मुक्ती मिळविण्यात मदत केली.
तुम्ही या पत्रातील मजकूर तुमच्या सरकारला पाठवल्यास आम्ही खूप आभारी असू.
 
ज्यूंसाठी शस्त्रे
अरब देश सोव्हिएत स्थितीमुळे आश्चर्यकारकपणे संतापले होते. "झायोनिझम - ब्रिटीश आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाचे एजंट" विरुद्ध लढण्याची सवय असलेल्या अरब कम्युनिस्ट पक्षांना सोव्हिएतची स्थिती ओळखण्यापलीकडे बदलली आहे हे पाहून फक्त तोटा झाला.
5 नोव्हेंबर 1947 रोजी, इराकमधील यूएसएसआरचे चार्ज डी अफेयर्स ए.एफ. सुलतानोव्ह यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाला लिहिले: "अरब मंडळांना खात्री होती की सोव्हिएत युनियन झिओनिस्ट राज्य निर्माण करण्याच्या प्रकल्पास सहमती देणार नाही ..."
सुल्तानोव्ह यांनी मंत्रालयाला परिणामांबद्दल चेतावणी दिली: अशा परिस्थितीत, ब्रिटिशांना "अरब लीग, तुर्की, इराण आणि पाकिस्तानमधील सोव्हिएत विरोधी मुस्लिम गट एकत्र करणे सोपे होईल."
मॉस्कोमध्ये, इजिप्शियन राजदूत, बिंदारी पाशा यांनी उप परराष्ट्र मंत्री गुसेव्ह (इंग्लंडमधील माजी राजदूत) यांना भेटण्यास सांगितले.
इजिप्शियन मुत्सद्दी म्हणाले की तो "सोव्हिएत युनियनचा मित्र म्हणून" आला आणि सोव्हिएत प्रतिनिधीने पॅलेस्टाईनच्या फाळणीसाठी मत दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. इजिप्शियन दूताच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटीश सैन्याच्या माघारासाठी आणि आदेशाचे निर्मूलन करण्यासाठी मतदान करणे आवश्यक होते आणि "पॅलेस्टाईनच्या भविष्याचा प्रश्न लोकसंख्येवरच सोडला पाहिजे." बिंदारी पाशा यांनी सांगितले की सोव्हिएत युनियनच्या स्थितीमुळे इजिप्तमध्ये सोव्हिएतविरोधी भावना वाढीस लागली.
इजिप्शियन मुत्सद्दी च्या demarche लक्ष न दिला गेलेला गेला. स्टॅलिनला अरब देशांच्या प्रतिक्रियेत रस नव्हता. त्याने फक्त त्यांना विचारात घेतले नाही.
इजिप्तवर राजा फारूक, जॉर्डनचा राजा अब्दुल्ला आणि इराकवर राजा फैसल यांचे राज्य होते. ते सर्व ग्रेट ब्रिटनचे निष्ठावान वासल होते. मध्यपूर्वेत, स्टॅलिन केवळ ब्रिटीशांच्या शत्रुत्वावर अवलंबून राहू शकतो. त्यावेळच्या पॅलेस्टिनी ज्यूंपेक्षा ब्रिटीशांचा द्वेष कोणी केला?
18 डिसेंबर 1947 रोजी, यूएसए मधील यूएसएसआरचे प्रभारी सर्गेई त्सारापकिन यांनी पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीचे प्रतिनिधी एपस्टाईन यांच्याशी संभाषण रेकॉर्ड केले.
तो मध्य पूर्वेतील परिस्थितीबद्दल सोव्हिएत मुत्सद्द्याला माहिती देण्यासाठी आला आणि त्याला जेरुसलेममधून मिळालेला एक गोपनीय अहवाल दिला. एपस्टाईन सोव्हिएत मुत्सद्द्याशी अत्यंत मोकळेपणाने वागला, त्याला मित्र म्हणून पाहत.
“एपस्टाईन म्हणाले की आता त्यांना शस्त्रे मिळविण्याची चिंता आहे,” त्सारापकिनने मॉस्कोला सांगितले. “खरे, पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांचे स्वतःचे कारखाने आहेत जेथे ते ग्रेनेड आणि मोर्टार तयार करू शकतात, परंतु हे सर्व अजूनही हस्तकला पद्धतीने केले जाते आणि आता ते प्रामुख्याने युनायटेड स्टेट्स, तसेच काही युरोपियन देशांमधून आणि येथून बेकायदेशीरपणे शस्त्रे वाहतूक करतात. एक लॅटिन अमेरिकन देश.
एपस्टाईन म्हणाले की स्वित्झर्लंडच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून ज्यू राज्य परराष्ट्र धोरणात तटस्थतेचे पालन करेल:
मुख्यतः यूएसए आणि यूएसएसआरच्या स्थितीचा परिणाम म्हणून ज्यू राज्य उदयास आले. यूएसएमध्ये सुमारे 5 दशलक्ष ज्यू आहेत, यूएसएसआरमध्ये तीस लाख. नवीन ज्यू राज्य कोणत्याही विशिष्ट देशाकडे वळू इच्छित नाही, म्हणून सर्वात योग्य परराष्ट्र धोरणाचा मार्ग म्हणजे तटस्थता आणि संयुक्त राष्ट्राकडे अभिमुखता.
एपस्टाईन यांनी नमूद केले की, अर्थातच, ज्यू राज्य आर्थिकदृष्ट्या युनायटेड स्टेट्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल, कारण सध्या फक्त ते स्वतःसाठी शस्त्रे, उपकरणे आणि इतर पुरवठा खरेदी करू शकतात.
त्याच वेळी, एपस्टाईनने नमूद केले की ते आता युएसएसआरकडे त्यांना शस्त्रे आणि उपकरणे पुरवण्याच्या विनंतीसह वळण्याचा विचार करत नाहीत, जेणेकरुन आक्षेपांना वाव मिळू नये, कारण ज्यूंवर आधीच काही प्रकारचे निष्कर्ष काढल्याचा आरोप आहे. सोव्हिएत युनियन सरकारशी गुप्त करार.
दरम्यान, अरब देश संयुक्त राष्ट्रसंघाचा निर्णय लागू होऊ देणार नाहीत आणि पॅलेस्टिनी ज्यूंना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील, हे स्पष्ट झाले. अरब राज्यकर्त्यांनी आपले हेतू लपवले नाहीत.
23 डिसेंबर 1947 रोजी, लेबनॉनमधील सोव्हिएत राजदूत, सोलोद यांनी देशाचे पंतप्रधान रियाद सॉल्च यांच्याशी संभाषण रेकॉर्ड केले:
“सोल्ह म्हणाले की, अरब देशांनी शेवटी कोणत्याही परिस्थितीत पॅलेस्टाईनचे विभाजन आणि त्यात ज्यू राष्ट्र निर्माण करण्यास सहमती न देण्याचे मान्य केले, विभाजनाचा त्यांच्या सर्व शक्तीनिशी प्रतिकार करणे आणि कितीही वेळ असला तरी सर्व मार्गांनी लढा देणे. टिकते
सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष शुक्री अल-क्वातली यांनी माझ्याशी आधीच बोललेल्या शब्दांची पुनरावृत्ती त्यांनी केली की आवश्यक असल्यास, अरब लोक पॅलेस्टाईनचे संरक्षण करण्यासाठी दोनशे वर्षे लढतील, जसे धर्मयुद्धाच्या वेळी होते ...
अरब देश पॅलेस्टाईनच्या विभाजनास आणि ज्यू राज्याच्या निर्मितीस सहमती देणार नाहीत कारण विभाजन म्हणजे पॅलेस्टाईनचा अरब भाग ट्रान्सजॉर्डनला जोडणे. त्यामुळे किंग अब्दुल्ला आणि त्यांच्यामागे असलेल्यांची स्थिती मजबूत होईल.
अशा प्रकारे, रियाद सोल्ह यांनी अप्रत्यक्षपणे पुष्टी केली की पॅलेस्टाईनच्या फाळणीविरूद्ध अरब देशांच्या संघर्षाचा आरंभकर्ता आणि मुख्य प्रेरणाकर्ता सीरिया आहे..."
युनायटेड नेशन्स स्वतःहून आग्रह धरून पॅलेस्टाईनच्या फाळणीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकतील की नाही, ही पॅलेस्टिनी ज्यूंना चिंता आहे. आणि तेथे सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास यूएन सक्षम आहे का?
डिसेंबर 1947 च्या शेवटच्या दिवसांमध्ये, पॅलेस्टाईनसाठी ज्यू एजन्सीच्या मंडळाच्या राजकीय विभागाचे संचालक, एम. शेरटोक, यूएनचे उपमहासचिव आर्काडी अलेक्सांद्रोविच सोबोलेव्ह यांच्याकडे सल्ला आणि स्पष्टीकरणासाठी आले. जबाबदाऱ्यांच्या वितरणानुसार, यूएन सचिवालयातील सोबोलेव्ह यांनी राजकीय व्यवहार आणि सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजासाठी विभागाचे प्रमुख केले.
ब्रिटीश निघून गेल्यानंतर तेथील सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी घेणारे आंतरराष्ट्रीय सैन्य पॅलेस्टाईनमध्ये पाठवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली जात आहे का, असा सवाल शेरटोक यांनी केला.
सोबोलेव्ह यांनी स्पष्ट केले की जर ही फक्त संयुक्त राष्ट्राची शक्ती आणि संकल्प दर्शविण्याची बाब असेल तर भूमध्यसागरीय प्रदेशात युनायटेड स्टेट्सचा ताफा आणि हवाई दल होते आणि सोव्हिएत युनियन तेथे दोन हवाई पथके वेगाने हलवू शकेल. परंतु जर तुम्हाला लढाऊ ऑपरेशन्स करण्यास सक्षम ग्राउंड युनिट्सची आवश्यकता असेल तर यास किमान एक महिना लागेल.
पण पॅलेस्टिनी ज्यूंना समजले की ते स्वतःचा बचाव करू शकले नाहीत तर ते महिनाभरही टिकणार नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करून पॅलेस्टिनी अरबांना लष्करी सहाय्य देणाऱ्या देशांविरुद्ध कोणती उपाययोजना केली जाऊ शकते, असे शेरटोक यांनी विचारले.
“आम्ही राजनैतिक पावले उचलू,” सोबोलेव्ह यांनी स्पष्ट केले. “सुरक्षा परिषद या देशांना अशा कृती थांबवण्यास आणि निर्बंधांची धमकी देण्यास सांगू शकते. परंतु अशा चरणांच्या व्यावहारिक स्वरूपाचा निर्णय त्यांच्या कृतींचे प्रमाण कळल्यानंतरच घेतला जाऊ शकतो. ही एक संथ प्रक्रिया आहे हे तुम्ही समजून घेतले पाहिजे.”
कदाचित पहिल्यांदाच, वास्तविक कृती आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये यूएनची शक्तीहीनता स्पष्ट झाली. पॅलेस्टिनी ज्यूंना समजले की ते फक्त स्वतःवर अवलंबून राहू शकतात. आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांचे संरक्षण करणार नाही. यूएन यंत्रणा आवश्यक ठराव तयार करण्यापूर्वी ते मरतील.
30 डिसेंबर 1947 रोजी, यूएसएसआर सरकारच्या सन्मानार्थ ज्यू लेखक, कलाकार आणि वैज्ञानिकांच्या अमेरिकन समितीने आयोजित केलेल्या डिनरमध्ये ग्रोमिको बोलले.
ग्रोमिकोने सर्वसाधारण सभेत आपल्या भाषणाची पुनरावृत्ती केली आणि ते जोडले:
“परिस्थितीत पॅलेस्टाईनची फाळणी करण्याचा निर्णय हा एकमेव संभाव्य आणि व्यावहारिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाय आहे. पॅलेस्टाईनमधील अरब आणि ज्यू यांच्यातील संबंध इतके बिघडले आहेत की त्यांनी थेट आणि उघडपणे सांगितल्याप्रमाणे त्यांना एकाच राज्यात राहायचे नाही या वस्तुस्थितीवर क्वचितच कोणी वाद घालेल.
अरब लोक एकच अरब-ज्यू राज्य निर्माण करण्यास तयार आहेत अशी विधाने आम्ही महासभेत ऐकली हे खरे आहे, परंतु ज्यू लोकसंख्या अल्पसंख्य असेल आणि त्यामुळे अशा नवीन राज्यात निर्णायक शक्ती असेल या अटीवर. एक राष्ट्रीयत्व व्हा - अरब. तथापि, हे समजणे कठीण नाही की पॅलेस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या दोन्ही लोकांसाठी समान हक्कांची तरतूद वगळून या समस्येचे निराकरण करणे, त्याच्या भविष्याच्या समस्येवर योग्य तोडगा देऊ शकत नाही, कारण ते प्रथमतः, अरब आणि ज्यू यांच्यातील संबंधांवर तोडगा काढण्यासाठी. शिवाय, हे या लोकांमधील संबंधांमध्ये नवीन घर्षण आणि गुंतागुंतीचे स्त्रोत असेल ...
Gromyko पुन्हा पुष्टी:
“स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याच्या ज्यू लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा विचारात न घेणे अत्यंत अयोग्य ठरेल. ज्यूंना असे राज्य असण्याचा अधिकार नाकारणे, विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ज्यूंनी अनुभवलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा विचार करता, समर्थन करणे अशक्य होईल. हा उपाय ऐतिहासिक औचित्य देखील शोधतो, कारण ज्यू लोकसंख्येसाठी, अरब लोकसंख्येप्रमाणे, पॅलेस्टाईनमध्ये खोल ऐतिहासिक मुळे आहेत...”
एकोणतीस नोव्हेंबरच्या महासभेच्या ठरावानुसार, पॅलेस्टाईनवरील संयुक्त राष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यात बोलिव्हिया, डेन्मार्क, पनामा, फिलीपिन्स आणि चेकोस्लोव्हाकिया येथील प्रतिनिधींचा समावेश होता. कमिशनचे कार्य ब्रिटिश सैन्याच्या माघारीसाठी ज्यू आणि अरबांना वेळेत प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यास मदत करणे हे होते.
5 जानेवारी, 1948 रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाच्या प्रमुखांनी उपमंत्री व्हॅलेरियन अलेक्झांड्रोविच झोरिन यांना कळवले की इजिप्शियन राजदूत मॉस्कोमध्ये संभाषण करत आहेत आणि “सोव्हिएत सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की नाही हे शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पॅलेस्टिनी मुद्द्यावर आणि अरब देशांना या मुद्द्यावर युएसएसआरकडून सवलतींबाबत वाटाघाटी करणे शक्य आहे की नाही, अरब देशांतील सर्व पुरोगामी आणि विशेषतः कम्युनिस्ट संघटना नष्ट करण्याची धमकी देऊन."
दबावाचा काहीही परिणाम झाला नाही. स्टॅलिनने ज्यू राज्य निर्माण करण्याचा निर्धार केला होता.
अरब देशांनी त्वरीत धमक्यांपासून सोव्हिएत विरोधी कृतींकडे वाटचाल केली.
30 नोव्हेंबर 1947 रोजी, पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाच्या संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ दमास्कसमध्ये अधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेले निदर्शन झाले. सीरियन लोकांनी सोव्हिएत युनियनसोबतच्या सीरियन सोसायटी फॉर कल्चरल रिलेशन्सच्या परिसरावर हल्ला केला आणि मॉस्कोहून पाठवलेले प्रदर्शन उद्ध्वस्त केले.
बराच विलंब झाल्यानंतर, सीरियन अधिकाऱ्यांनी अनिच्छेने या घटनेची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
लेबनॉन आणि सीरियामधील सोव्हिएत राजदूत, सोलोद यांनी, सीरियाचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जमील मर्दाम बे यांच्याशी झालेल्या संभाषणानंतर मॉस्कोला कळवले की "सीरियाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांवर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही की " तपासात काहीही निष्पन्न होईल, कारण सोसायटीच्या जागेवर हल्ला करण्याचे आंदोलन त्यांच्याच लोकांनी केले होते.
ज्यू एजन्सीच्या नेत्यांनी सोव्हिएत मुत्सद्यांकडे तक्रार केली की झेकोस्लोव्हाकिया अरब सरकारांना शस्त्रे विकत आहे. प्रागच्या नेत्यांनी युद्धानंतर मिळालेली जर्मन लष्करी उपकरणे विकून पैसे कमवले. स्वतःचा लष्करी उद्योगही कामाला लागला.
सोव्हिएत मुत्सद्दींनी चेकोस्लोव्हाकियाचे हे धोरण चुकीचे मानले.
22 जानेवारी 1948 रोजी उप परराष्ट्र मंत्री झोरिन यांनी मंत्री मोलोटोव्ह यांना एक नोट पाठवली:
“चेकोस्लोव्हाकियामधील यूएसएसआर चार्ज डी अफेयर्स, कॉम्रेड बोद्रोव्ह यांच्या मते, चेकोस्लोव्हाक सरकारने सीरियन सरकारला शस्त्रे (मोर्टार, खाणी, काडतुसे) विकली.
त्याच वेळी, चेक लोकांनी पॅलेस्टाईनमधील ज्यू एजन्सीला शस्त्रे विकण्यास नकार दिला, ज्याने नोव्हेंबर 1947 मध्ये ही विनंती केली होती...
पॅलेस्टिनी प्रश्नावर आम्ही घेतलेली भूमिका लक्षात घेता, मी कॉम्रेड बोड्रोव्ह यांना प्रसंगी गॉटवाल्ड यांचे लक्ष वेधून घेण्यास सांगणे शक्य मानेन की चेकोस्लोव्हाक सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत अरबांना शस्त्रे विकली आहेत. पॅलेस्टाईनची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, ब्रिटिश-अमेरिकन लोक सोव्हिएत युनियन आणि नवीन लोकशाहीच्या देशांविरुद्ध वापरू शकतात.
प्रागशी संबंधित टेलिग्रामचा मसुदा जोडला आहे.”
झोरिन स्वतः नुकतेच चेकोस्लोव्हाकियामध्ये राजदूत होते आणि त्यांना देशातील परिस्थितीची चांगली कल्पना होती.
क्लेमेंट गॉटवाल्ड यांनी चेकोस्लोव्हाकिया सरकारचे नेतृत्व केले; 1948 मध्ये ते देशाचे अध्यक्ष बनले.
मिखाईल फेडोरोविच बोडरोव्ह हे चेकोस्लोव्हाकियातील दूतावासाचे सल्लागार होते, ते बल्गेरियाचे राजदूत होते आणि 1958 मध्ये ते इस्रायलचे राजदूत बनले होते.
सत्तावीस जानेवारी रोजी, मोलोटोव्हने एका चिठ्ठीवर लिहिले: "परावृत्त करा."
बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र हस्तांतरणासारखे संवेदनशील प्रश्न सामान्य राजनयिक माध्यमातून सोडवले गेले नाहीत.
जानेवारी 1948 च्या शेवटी, यूएन मधील सोव्हिएत प्रतिनिधींनी मॉस्कोला कळवले की "ब्रिटिश सैन्याने तेथून माघार घेतल्यानंतर पॅलेस्टाईन ताब्यात घेण्यासाठी लंडन सरकार अरब देशांमध्ये आपले एजंट तयार करत आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय आणि धार्मिक शत्रुत्व कृत्रिमरीत्या भडकावले जाते आणि लष्करी चकमकी आयोजित केल्या जातात आणि प्रोत्साहन दिले जाते.
सोव्हिएत मुत्सद्दींच्या मते, इंग्लंडला सर्व पॅलेस्टाईन ट्रान्सजॉर्डनला हस्तांतरित करायचे होते जेणेकरून ते आपल्या भूभागावर लष्करी तळ ठेवतील. असे होऊ देऊ नये, अशी मागणी स्टॅलिन यांनी केली. शक्य तितक्या लवकर ज्यू राज्य निर्माण करणे हा सर्वात खात्रीचा उपाय होता, ज्यामुळे ब्रिटिशांचे तळ नाकारले जातील.
26 जानेवारी 1948 रोजी, एपस्टाईनने न्यूयॉर्कमध्ये त्सारापकिन यांच्याकडे तक्रार केली की पॅलेस्टाईनमध्ये लष्करी सामग्रीच्या आयातीवर निर्बंध लादण्याचा युनायटेड स्टेट्सचा निर्णय हा ज्यूंसाठी एक धक्का आहे. अरब इराक आणि ट्रान्सजॉर्डनमार्गे इंग्लंडकडून शस्त्रे खरेदी करतात. आणि पॅलेस्टिनी ज्यूंकडून शस्त्रे विकत घेण्यासाठी कोणीही नाही.
एपस्टाईन म्हणाले, “हे लक्षात घेतले पाहिजे, की स्टेट डिपार्टमेंटमध्ये सामान्यतः अरब समर्थक आणि ज्यू विरोधी भावना आहेत. याशिवाय, अरब देशांमध्ये सवलती आणि इतर हितसंबंध असलेल्या अमेरिकन तेल मक्तेदारींकडून स्टेट डिपार्टमेंटवर जोरदार दबाव आहे.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल, सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स फॉरेस्टल, आणि नव्याने तयार झालेल्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीचे संचालक, रिअर ॲडमिरल रोस्को हिलेनकाउटर यांना पॅलेस्टिनी ज्यूंना शस्त्रे पुरवायची नव्हती. ते म्हणाले की झिओनिस्ट नेते खूप कम्युनिस्ट समर्थक होते, म्हणून इस्रायलच्या भावी नेत्यांवर, विशेषत: बेन-गुरियन, जे समाजवादाशी बांधिलकीसाठी ओळखले जातात, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.
जुलै 1947 मध्ये, युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा संमत केला, ज्याने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संरक्षण विभाग, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्था तयार केली.
सीआयएच्या संचालकाची नियुक्ती सिनेटच्या संमतीने झाल्याचे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ते एकतर सक्रिय लष्करी सेवेतील अधिकारी किंवा नागरी असू शकतात.
पन्नासाव्या वर्षी उपसंचालक पदाबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. दोन्ही पदांवर लष्करी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मनाई करणारा नियम स्थापित करण्यात आला. जर सीआयएचे संचालक नागरी होते, तर लष्करी व्यक्तीला त्याचा उप म्हणून निवडले गेले आणि त्याउलट.
कायद्याने सीआयएला "पोलिस, सबपोना आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आणि अंतर्गत सुरक्षा कार्ये" देण्यास मनाई केली आहे. दुसऱ्या शब्दांत, सीआयएचे कार्य परदेशी गुप्तचरांमध्ये गुंतणे आणि परदेशात काम करणे आहे. अमेरिकन भूभागावरील ऑपरेशनल कार्य केवळ परदेशी लक्ष्यांविरूद्ध आहे.
रिअर ॲडमिरल रोस्को हिलेनकोइटर हे सीआयएचे संचालक बनले आणि ब्रिगेडियर जनरल एडविन राईट त्यांचे डेप्युटी बनले.
अमेरिकन गुप्तचर अधिकारी मध्यपूर्वेत सोव्हिएत सैन्याच्या दिसण्याच्या शक्यतेबद्दल अत्यंत चिंतित होते, असा विश्वास होता की यानंतर या प्रदेशात क्रांतीची तयारी केली जाईल. कदाचित पॅलेस्टिनी ज्यू नेत्यांच्या कथित कम्युनिस्ट भावनांचे संदर्भ फक्त एक आवरण असावे.
ॲडमिरल हिलेनकोइटर यांनी युद्धादरम्यान पॅसिफिक फ्लीटच्या गुप्तचर विभागात काम केले होते आणि सीआयएमध्ये नियुक्ती होण्यापूर्वी पॅरिसमध्ये नौदल संलग्न होते. एक गुप्तचर अधिकारी म्हणून त्यांनी मार्क्स, लेनिन आणि स्टॅलिन यांच्या कार्यांशी परिचित होणे हे आपले कर्तव्य मानले आणि मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या क्लासिक्समधील कोट दाखवण्याची संधी सोडली नाही.
जेम्स व्हिन्सेंट फॉरेस्टल हे युद्धापूर्वी व्यवसायात खूप यशस्वी होते, त्याला मध्य पूर्व तेलाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात रस होता, म्हणून तो अरबांशी घनिष्ठ सहकार्याचा कट्टर समर्थक होता. ज्यू राज्याचा उदय त्याला अजिबात शोभत नव्हता. 1940 मध्ये, ते तत्कालीन नौदलाचे उपसचिव, राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांचे विशेष सहाय्यक बनले. फॉरेस्टलने सतत असा युक्तिवाद केला की तेल उत्पादक देशांशी भांडण करणे अशक्य आहे कारण अमेरिका त्यांच्याशिवाय अस्तित्वात नाही. आणि अमेरिकन कसे तरी ज्यू राज्याशिवाय व्यवस्थापित करतील ...
ट्रुमनच्या लक्षात आले नाही की त्यांचे संरक्षण सचिव हळूहळू वास्तवाशी संपर्क गमावत आहेत. त्याचा शेवट फॉरेस्टलच्या आत्महत्येने झाला. पण तो खिडकीतून उडी मारून येईपर्यंत अमेरिकेचे लष्करी धोरण एका वेड्याने ठरवले होते जो हळूहळू वेडा होत होता. तो त्याच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या आमिषाला बळी पडला, ज्यांनी मंत्र्याला कळवले की "कम्युनिस्ट एजंट मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये, तेल उत्पादक देशांसह, ज्यावर मुक्त जग अवलंबून आहे."
फॉरेस्टलने असा युक्तिवाद केला की मध्यपूर्वेतील तेल इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा महत्त्वाचे आहे आणि अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचे कार्य सशस्त्र दलांना तेल पुरवणे आहे.
“चाळीस दशलक्ष अरब तुम्हाला समजत नाहीत,” मंत्र्याने आपल्या संवादकांना खात्री दिली, “चार लाख ज्यू समुद्रात ढकलतील.” इतकंच. तेलाचा विचार करणे चांगले - आपण तेलाच्या बाजूने असले पाहिजे.
फॉरेस्टल सेमिटिक विरोधी वातावरणात वाढला. जेव्हा तो व्यवसायात होता तेव्हा मोठ्या कंपन्या आणि कायदे कंपन्या ज्यूंना कामावर ठेवत नाहीत. याच विचारांनी ते लोकसेवेत आले. नौदलाच्या मंत्रालयात, ज्याचे त्याने नेतृत्व केले, ज्यू खलाशांना प्रगतीची संधी नव्हती.
त्याच्या समविचारी लोकांमध्ये केवळ श्रीमंत तेल कंपनीचे अधिकारीच नव्हते तर राज्य विभागाचे प्रमुख - अचेसन आणि मध्य पूर्वेतील कामकाजाचे प्रभारी कर्मचारी देखील होते.
राज्य सचिव मार्शल त्यांच्यात सामील झाले. ज्यू आणि अरब यांच्यातील युद्धामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करण्याची त्याची भव्य योजना मोडकळीस येईल अशी भीती त्याला वाटत होती. युरोपला त्याचे ऐंशी टक्के तेल मध्य पूर्वेतून मिळत असे. युद्ध पुरवठा खंडित करू शकते. तेल नसते तर मार्शल योजना शक्यच नसती.
तेलाच्या ब्लॅकमेलची भीती तर दूरच होती. होय, सौदी राजा इब्न सौद यांनी अमेरिकन तेल कामगारांना सांगितले: “काही विशिष्ट परिस्थितीत मला तुमच्या कंपन्यांवर निर्बंध लादावे लागतील. माझ्या स्वतःच्या इच्छेने नाही, परंतु मी अरब जनमताच्या दबावाचा प्रतिकार करू शकत नाही म्हणून.
परंतु तज्ञांचा असा अंदाज आहे की इराणसारख्या इतर उत्पादकांनी उत्पादन वाढवल्यास ते सौदी तेलाशिवाय सहज करू शकतात. आणि राजा स्पष्टपणे बडबडत होता. अरामकोकडून मिळालेला पैसा हाच त्याच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत होता आणि अमेरिकेचा पाठिंबा हीच सौदी अरेबियाच्या स्वातंत्र्याची हमी होती.
इराक आणि जॉर्डनचे राजे, जे हाशेमाईट वंशातून आले होते, हुसेनची मुले, ज्यांना त्याने पदच्युत केले, ते इब्न सौदचा द्वेष करत होते. जर त्याने अमेरिकन संरक्षण गमावले असते, तर हाशेमाईट्सने त्याचा पाडाव केला असता... म्हणून, राजाने, जरी तो ब्रिटिश आणि अमेरिकन लोकांचा द्वेष करत असला तरी, शक्य तितक्या मार्गांनी त्यांचे समर्थन केले. जानेवारी 1948 मध्ये, त्यांना प्रख्यात ब्रिटीश राजकारणी अँथनी एडन, भावी पंतप्रधान यांनी भेट दिली. राजाने त्याला मोत्यांनी जडवलेल्या सोन्याच्या खपलीत तलवार दिली. ईडन मायदेशी परतल्यावर, कस्टम अधिकाऱ्यांना अशा महागड्या भेटवस्तूचे काय करावे हे माहित नव्हते, परंतु तरीही ईडनला तलवार शुल्क मुक्त - परदेशी राज्याच्या प्रमुखाकडून भेट म्हणून सादर करण्याची परवानगी दिली.
प्रभावशाली राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी ट्रुमनला दोन-राज्य पॅलेस्टाईन तयार करण्यासाठी कोणतीही व्यावहारिक पावले न उचलण्याची विनंती केली: ही कल्पना स्वतःच मरेल.
ट्रुमनने वेझमनला भेटण्यास बराच काळ नकार दिला. 19 मार्च रोजी, त्याने शेवटी ते स्वीकारले - अगदी शेवटच्या वेळेप्रमाणेच गुप्तपणे. संभाषण अनौपचारिक आणि खूप भावनिक होते. ट्रुमन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले.
त्याच दिवशी, सुरक्षा परिषदेतील अमेरिकन प्रतिनिधी, वॉरन ऑस्टिन यांनी आपल्या अध्यक्षांना प्रभावीपणे आव्हान दिले. पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचा उपाय अव्यवहार्य आहे, त्यामुळे अमेरिका आपले धोरण बदलत असल्याचे ते म्हणाले. प्रथम, आपल्याला पॅलेस्टाईनमध्ये आंतरराष्ट्रीय शासन सुरू करावे लागेल, सुव्यवस्था पुनर्संचयित करावी लागेल आणि नंतर काहीतरी ठरवावे लागेल...
दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या वर्तमानपत्रांमधून हे कळल्यावर ट्रुमनला आश्चर्य वाटले. त्याने कॅलेंडरवर लिहिले:
“राज्य विभागाने माझ्या धोरणात सुधारणा केली आहे. आणि मला वृत्तपत्रांमधून ते कळते! हे काय आहे? आता मी एका लबाडाच्या भूमिकेत दिसले ज्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. परराष्ट्र खात्यात नेहमीच असे लोक होते ज्यांना माझा गळा कापायचा होता. शेवटी ते यशस्वी झाले..."
या गंभीर क्षणी, स्टालिन पुन्हा झिओनिस्टांच्या मदतीला आला.
9 एप्रिल 1948 रोजी परराष्ट्र मंत्री मोलोटोव्ह यांनी स्टॅलिनला एक चिठ्ठी पाठवली:
"मी महासभेच्या सत्रासाठी कॉम्रेड ग्रोमायकोच्या मसुद्याच्या मंजुरीसाठी सादर करत आहे."
पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर ग्रोमिकोने ही भूमिका घ्यायला हवी होती:
पॅलेस्टाईनच्या फाळणीबाबत २९ नोव्हेंबर १९४७ च्या महासभेच्या ठरावाचे रक्षण करण्यासाठी...
पॅलेस्टाईनच्या विश्वस्ततेच्या अमेरिकन प्रस्तावावर टीका करण्यासाठी..."
स्टॅलिनने मोलोटोव्हचा प्रस्ताव मंजूर केला. नेत्याने ज्यू राज्य अजूनही दिसावे अशी ठामपणे मागणी केली.
अमेरिकन राजकारण्यांच्या झिओनिस्ट-विरोधी कृतींमुळे सोव्हिएत नेत्यांच्या भविष्यातील ज्यू राज्याचा पाश्चिमात्य-विरोधी खेळात वापर करण्याची इच्छा केवळ बळकट झाली.
सोव्हिएत मुत्सद्दी झिओनिस्टांशी हातमिळवणी करून लढले. न्यूयॉर्कमध्ये, त्सारापकिनने पॅलेस्टाईनवर यूएन ट्रस्टीशिप स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नाकारला: “कोणीही ज्यू लोकांच्या उच्च पातळीच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विकासावर विवाद करू शकत नाही. अशा लोकांना संरक्षण देता येत नाही. या लोकांना त्यांच्या स्वतंत्र राज्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”
20 एप्रिल 1948 रोजी, ग्रोमिको संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या दुसऱ्या विशेष सत्राच्या पहिल्या समितीच्या बैठकीत बोलले.
सोव्हिएत प्रतिनिधीने राष्ट्रांच्या भवितव्याशी नव्हे तर तेलात व्यस्त असल्याबद्दल अमेरिकेची निंदा केली.
पॅलेस्टाईनचे विश्वस्तत्व स्थापन करण्याच्या युनायटेड स्टेट्सच्या प्रस्तावाला ग्रोमिकोने जोरदार विरोध केला आणि पुनरावृत्ती केली: “पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाचा निर्णय हा योग्य निर्णय आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजेत असे सोव्हिएत युनियनच्या प्रतिनिधी मंडळाचे मत आहे.”
 
भाग दुसरा.
हनीमून आणि पूर्ण ब्रेकअप
 
13 एप्रिल 1948 रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाने आपल्या वरिष्ठांना "देशाची फाळणी करण्याच्या संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णयानंतर पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीबद्दल" प्रमाणपत्र संकलित केले.
सोव्हिएत मुत्सद्दींनी ज्यूंबद्दल खूप सहानुभूतीपूर्वक लिहिले ज्यांना अरबांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी स्वत: ला सशस्त्र करण्यास भाग पाडले गेले. अरबांबद्दल हे अगदी वेगळ्या पद्धतीने सांगितले गेले:
"मुख्य अरब सरंजामदार-बुर्जुआ संघटना - अरब उच्च समिती आणि अरब ब्यूरो, ब्रिटिशांनी प्रेरित - ज्यू राज्याच्या निर्मितीला आणि पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाला विरोध केला ...
डिसेंबर 1947 मध्ये ज्यूंविरुद्ध सशस्त्र निदर्शने नव्या जोमाने सुरू झाली आणि आजही सुरू आहेत. जगभरातून देशद्रोही आणि क्विसलिंग पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ लागले आणि अरबांच्या बाजूने संघर्षात भाग घेतला, त्यापैकी अँन्डर्स स्कम, जर्मनीतील विस्थापित व्यक्तींच्या छावण्यांमधील बोस्नियन मुस्लिम, छावणीतून पळून गेलेले जर्मन युद्धकैदी. इजिप्त, फ्रँकोच्या स्पेनमधील "स्वयंसेवक".
अरब लीगचे देश, लीग कौन्सिलच्या निर्णयांची पूर्तता करून, पॅलेस्टाईनमध्ये सशस्त्र अरब तुकड्या पाठवतात. पहिली तुकडी 9 जानेवारी 1948 रोजी सीरियातून पॅलेस्टाईनमध्ये घुसली. त्यात सीरियन, इराकी आणि लेबनीज स्वयंसेवकांचा समावेश होता, ज्यांनी दोन ज्यू वस्त्यांवर हल्ला करून, सीरियाला परत जाण्यास भाग पाडले होते...
जानेवारी ते मार्च 1948 पर्यंत, अरबांच्या असंख्य तुकड्यांनी पॅलेस्टिनी सीमा ओलांडली, कारमधून प्रवास केला आणि मोर्टार आणि स्वयंचलित रायफलसह सशस्त्र... अरबांना अरब देशांकडून शस्त्रे मिळतात, जी इंग्लंडकडून पुरविली जातात...
ट्रान्सजॉर्डेनियन अरब सैन्य हे पॅलेस्टाईनमधील एक शक्ती आहे ज्याच्या मदतीने अब्दल्ला 15 मे रोजी ब्रिटीशांचा आदेश संपल्यानंतर देश ताब्यात घेण्याचा इरादा करतो...
अरबी शहर जाफा आणि ज्यू शहर तेल अवीव यांच्या सीमेवर, चार महिन्यांपासून सतत रस्त्यावरील लढाया, स्निपर फायर आणि परस्पर हल्ले सुरू आहेत. मजबूत सशस्त्र सुरक्षेच्या परिस्थितीतच रस्त्यावरील वाहतूक होऊ शकते. जेरुसलेम आणि तेल अवीव दरम्यान कारच्या ज्यूंच्या ताफ्यांवर हल्ले केले जातात आणि लुटले जातात. दक्षिण नेगेव वाळवंटात विखुरलेल्या ज्यू वस्त्यांवर अरब एक पद्धतशीर आक्रमण करत आहेत...
अरबांनी अलीकडेच देशभर विखुरलेल्या ज्यू वसाहतींच्या विरोधात पद्धतशीर आणि नियोजित कारवाया केल्या आहेत. देशाच्या दक्षिणेला, नेगेव्ह आणि उत्तरेला, गॅलीलमधील वसाहती, किनारपट्टीच्या मुख्य ज्यू लोकसंख्येपासून आणि त्यांचे संरक्षण आणि त्याहीपेक्षा त्यांच्या दरम्यान दळणवळणाची स्थापना करण्यापासून कापली गेली आहे. , अर्ध-कायदेशीर ज्यू मिलिशियासाठी जवळजवळ अशक्य कार्य आहे.
याव्यतिरिक्त, यहूदी लोकांच्या बाहेरील मदतीपासून वंचित आहेत आणि मृत आणि जखमींमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, ज्याचा या लहान (फक्त 640 हजार लोकांच्या) समुदायाच्या प्रतिकारावर हानिकारक प्रभाव पडेल ..."
अनेक दशकांपासून, सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्रालयाचे हे दस्तऐवज गुप्त ठेवण्यात आले होते आणि सात कुलूपांच्या मागे ठेवण्यात आले होते. ते अरब-इस्त्रायली संघर्षाच्या आवृत्तीचे खंडन करतात जे नंतर मॉस्कोमध्ये स्वीकारले गेले, जेव्हा इस्रायलला शत्रू मानले जाऊ लागले.
मध्यपूर्वेच्या नकाशावर ज्यू राज्य दिसणार नाही असा शेजारील अरब राज्यकर्त्यांचा निर्धार होता. त्याच वेळी, पॅलेस्टिनी अरबांसाठी राज्य निर्माण करण्याचा त्यांचा अजिबात हेतू नव्हता, ज्यांच्या नशिबी त्यांना अजिबात रस नव्हता. ट्रान्सजॉर्डन आणि इजिप्तचा पॅलेस्टाईनचे विभाजन करण्याचा हेतू होता. इजिप्शियन लोकांना काळजी होती की जॉर्डनचा राजा अब्दल्ला फार मोठा तुकडा हस्तगत करणार नाही.
तीसव्या एप्रिल रोजी, लेबनॉन आणि सीरियामधील सोव्हिएत राजदूत डी. सोलोड यांनी मॉस्कोला लेबनॉनचे परराष्ट्र मंत्री हमीद फ्रॅन्जियर यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची माहिती दिली. फ्रॅन्जियर कुळ हे लेबनॉनमधील सर्वात प्रभावशाली कुटुंबांपैकी एक होते. पॅलेस्टाईनचा ताबा घेण्याच्या ट्रान्सजॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावाला अरब देशांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती मंत्र्यांनी राजदूतांना दिली.
माल्टने लिहिले, “माझ्या प्रश्नावर, आपण संपूर्ण पॅलेस्टाईनबद्दल किंवा फक्त त्याच्या अरब भागाबद्दल बोलत आहोत का, फ्रँजियरने उत्तर दिले की पॅलेस्टाईनचा अरब भाग अरबच राहील, म्हणून तो ताब्यात घेण्याची गरज नाही, आम्ही सर्व गोष्टींबद्दल बोलत आहोत. पॅलेस्टाईनचे...
फ्रॅन्जियरने स्पष्ट केले की ट्रान्सजॉर्डन यूएनचा सदस्य नाही, म्हणून या संस्थेच्या संबंधात ते कोणत्याही बंधनांना बांधील नाही ... "
राजा अब्दुल्ला यांनी सीरिया, लेबनॉन, ट्रान्सजॉर्डन आणि पॅलेस्टाईन यांचा समावेश असलेला “ग्रेटर सीरिया” तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. राजा अरब जनतेमध्ये खूप लोकप्रिय होता, ज्याने शेजारच्या देशांच्या राज्यकर्त्यांचा द्वेष केला, ज्यांना त्यांचे सिंहासन गमावण्याची भीती होती.
अरब राज्यकर्ते आपले सैन्य पाठवण्यासाठी पॅलेस्टाईनसाठी ब्रिटिशांचा आदेश संपण्याची वाट पाहत होते. दरम्यान, पॅलेस्टिनी ज्यूंचा संहार या उद्देशासाठी खास तयार केलेल्या सैन्यांवर सोपवण्यात आला.
अरब लिबरेशन आर्मीचे नेतृत्व सीरियन फौजी अल-कौकचीकडे होते. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, त्याने वेहरमॅचमधील अरब तुकड्यांचे नेतृत्व केले. जर्मन लोकांनी त्याला मेजर म्हणून बढती दिली. नाझी जर्मनीच्या पराभवानंतर, फौजी शिक्षेपासून बचावला आणि आपली पूर्वीची नोकरी - ज्यूंचा संहार करण्यासाठी मध्य पूर्वेला पळून गेला.
अनेक जर्मन युद्ध गुन्हेगारही मध्यपूर्वेत पळून गेले. जर्मन लोकांना ते खरोखरच आवडले नाही; त्यांनी अधिक सुसंस्कृत लॅटिन अमेरिकेला प्राधान्य दिले. परंतु अरब देशांमध्ये त्यांचे चांगले स्वागत झाले, ते ब्रिटीशांना दिले गेले नाही, त्यांना त्यांच्या वैशिष्ट्यानुसार काम देऊ केले गेले.
स्लोव्हाकिया आणि ग्रीसमधून ज्यूंच्या हद्दपारीत सामील असलेले गेस्टापो सदस्य ॲलॉइस ब्रुनर यांना “दुसरा इचमन” म्हटले जात असे. त्याने सीरियात आश्रय घेतल्याचे समजते. त्यांनी त्याचा माग काढला आणि तो राहत असलेल्या घराचा शोध घेतला. मोसादकडून उघडपणे दमास्कसमध्ये मिळालेले पॅकेज उघडताना त्याने हाताची तीन बोटे गमावली. सीरियन अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली की अशी व्यक्ती त्यांना अज्ञात आहे.
सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेले बोस्नियन मुस्लिम हे एसएस स्वयंसेवक विभागाचे माजी सैनिक आहेत, जे जेरुसलेमच्या ग्रँड मुफ्ती अमीन अल-हुसेनी यांच्या मदतीने जर्मन लोकांनी स्थापन केले होते. '41 च्या शरद ऋतूतील, जर्मन लोकांनी त्याला बर्लिनला आणले. त्याचे स्वागत हिटलरने केले, त्यानंतर राइशफ्युहरर एसएस हिमलरने. मुफ्तींनी संपूर्ण युद्ध बर्लिनमध्ये घालवले आणि जर्मन लोकांना अथकपणे ज्यूंचा नाश करण्याचे आवाहन केले. युद्धानंतर, तो नाझींशिवाय आपले आवडते काम सुरू ठेवण्यासाठी मध्य पूर्वेला परतला.
"अँडर्स स्कम", ज्याबद्दल सोव्हिएत मुत्सद्दींनी लिहिलेले आहे, ते पूर्वीच्या पोलिश सैन्याचे सैनिक आहेत ज्याचा दीर्घ आणि गुंतागुंतीचा इतिहास आहे.
सोव्हिएत युनियनवर नाझी जर्मनीच्या हल्ल्यानंतर, मॉस्कोने ध्रुवांकडे आपला दृष्टिकोन बदलला, जो पुन्हा मित्र बनला. '41 च्या उन्हाळ्यात, निर्वासित पोलिश सरकारशी करार करून, सोव्हिएत युनियनच्या भूभागावर जनरल व्लाडिस्लॉ अँडरच्या नेतृत्वाखाली पोलिश सैन्य तयार केले गेले. परंतु अँडर्सच्या सैन्याला लाल सैन्यासह एकत्र लढायचे नव्हते, ज्याने त्यांना अलीकडेच चिरडले होते. पोलिश सरकारने तिला मध्यपूर्वेत आणले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, अँडर्सच्या सैनिकांना त्यांच्या मायदेशी परतायचे नव्हते, जिथे कम्युनिस्ट सत्तेवर आले आणि त्यांना भाडोत्री म्हणून इतर सैन्यात भरती करण्यात आले.
पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाच्या संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णयानंतर, गमाल अब्द-अल नासेर हा तरुण इजिप्शियन अधिकारी देखील ग्रँड मुफ्तीकडे आला. “तुम्हाला अधिकाऱ्यांची गरज आहे,” नासेर म्हणाला, “युद्धात कमांड देण्यासाठी आणि स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी. अनेक इजिप्शियन सैन्य अधिकारी स्वेच्छेने तुमच्या सैन्यात सामील होतील. ते कधीही तुमच्या ताब्यात आहेत."
कर्नल अहमद अब्द अल अझीझ यांच्या नेतृत्वाखालील तोफखान्याने जेरुसलेमच्या दक्षिणेकडील ज्यू वस्त्यांवर गोळीबार केला. आणखी एक इजिप्शियन अधिकारी, हवाई दलाचे लेफ्टनंट कर्नल हसन इब्राहिम, क्रांतिकारी परिषदेचे भावी सदस्य आणि नासेरच्या सरकारमधील मंत्री, दमास्कसला रवाना झाले. तो माजी वेहरमॅच अधिकारी फौजी अल-कौची यांच्याकडे आला आणि संयुक्त कारवाईची योजना विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. इजिप्शियन विमाने पॅलेस्टिनी ज्यूंवर हल्ला करतील आणि सीरियन एअरफील्डवर उतरतील असे मान्य करण्यात आले.
 
हवाई पूल चेकोस्लोव्हाकिया - पॅलेस्टाईन
5 डिसेंबर 1947 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने पॅलेस्टाईनमध्ये दोन नवीन राज्ये निर्माण करण्यासाठी मतदान केल्यानंतर काही दिवसांनी, अमेरिकेने मध्यपूर्वेला शस्त्र विक्रीवर बंदी घातली. स्टेट डिपार्टमेंटने जाहीर केले आहे की ते गैर-अमेरिकन सैन्य दलांमध्ये सेवा देऊ इच्छित असलेल्या व्यक्तींना पासपोर्ट जारी करणार नाहीत. हे देखील अमेरिकन ज्यूंना उद्देशून होते जे इस्रायलला मदत करू इच्छित होते.
ब्रिटीश गुप्तचर सेवा ज्ञात झिओनिस्टांवर लक्ष ठेवून होत्या. अमेरिकन इस्रायलला मदत करत असल्याची माहिती ब्रिटिश गुप्तचरांनी एफबीआयला दिली. ब्रिटीशांच्या विनंतीनुसार, अमेरिकन काउंटर इंटेलिजन्सने त्यांना ताब्यात घेतले.
जिथे जिथे गोल्डा मीर दिसली, अमेरिकन ज्यूंना इस्रायलला मदत करण्याचे आवाहन करत, तिथे तिच्यासोबत एफबीआय एजंट होते. तिने भरपूर पैसा गोळा केला - पन्नास दशलक्ष डॉलर्स, जे अद्याप अस्तित्वात नसलेल्या इस्रायली सैन्याला शस्त्र देण्यासाठी वापरले जाणार होते.
पण ब्रिटिश आणि अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी पॅलेस्टिनी ज्यूंसाठी असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत हस्तक्षेप केला.
अरब देशांसोबतचे मोठे करार मोडले जाऊ शकत नाहीत असे सांगून इंग्लंडने शस्त्रसंधीत सामील होण्यास नकार दिला. त्यामुळे अरब जगाला प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे मिळत राहिली.
पॅलेस्टिनी ज्यू सोव्हिएत प्रतिनिधींकडे वळले. 5 फेब्रुवारी 1948 रोजी, भावी इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री मोशे शेरटोक यांनी ग्रोमिकोशी बोलले. त्याने सोव्हिएत नेतृत्वाला हस्तक्षेप करण्यास सांगितले, प्रथम, अरबांना झेकोस्लोव्हाक शस्त्रे विक्री थांबवण्यासाठी आणि दुसरे म्हणजे, युगोस्लाव्हियावर प्रभाव टाकण्यासाठी, ज्याने पॅलेस्टिनी ज्यूंना शस्त्रे विकण्यास नकार दिला.
तोपर्यंत, स्टॅलिनने पॅलेस्टिनी ज्यूंना शस्त्र देण्याचे आदेश आधीच दिले होते जेणेकरून ते स्वतःचे राज्य निर्माण करू शकतील. म्हणून, ग्रोमिकोने मुत्सद्देगिरी न करता व्यस्तपणे विचारले की ज्यूंना शस्त्रे विकली गेल्यास ते उतरविण्याची खात्री करण्याची संधी आहे का.
शेरटोकने ताबडतोब बेन-गुरियनला टेलिग्राफ केले, तो ग्रोमिकोला ठामपणे सांगू शकतो की ज्यू अनलोडिंगचा ताबा घेत आहेत? सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
चेकोस्लोव्हाकियाच्या नेत्यांना परंपरेने पॅलेस्टिनी ज्यूंबद्दल सहानुभूती आहे. देशाचे पहिले अध्यक्ष टॉमस मासारिक यांनी झिओनिस्टांचे जोरदार समर्थन केले. तो म्हणाला:
"राज्यांकडून सज्जनांप्रमाणे वागण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही."
परंतु टॉमस मासारिकने स्वत: निर्दोषपणे वागण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा मुलगा जॅन मासारिक युद्धानंतर प्रागमध्ये परराष्ट्र मंत्री झाला. त्याने ज्यू निर्वासितांना पॅलेस्टाईनमध्ये पाठवण्यास मदत केली. 10 मार्च 1948 रोजी, मासारिकचा विचित्र परिस्थितीत मृत्यू झाला - तो त्याच्या सर्व्हिस अपार्टमेंटच्या खिडकीतून खाली पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला.
अधिकृत आवृत्ती म्हणजे आत्महत्या, मानसिक मतभेद आणि एखाद्याच्या समस्यांना तोंड देण्यास असमर्थता.
स्वतः चेकोस्लोव्हाकियामध्ये आणि पश्चिमेत त्यांनी सांगितले की सोव्हिएत राज्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मंत्र्याला खिडकीतून बाहेर फेकले, जे प्रागमध्ये बॉससारखे वागले आणि चेकोस्लोव्हाक राजकारण्यांना नियंत्रणात ठेवले ...
मासारिक ज्युनियरने मॉस्कोशी जवळच्या सहकार्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले. परंतु त्यांनी झेकोस्लोव्हाक कम्युनिस्टांमध्ये हस्तक्षेप केला, ज्यांनी देशात सत्ता घेतली. त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि मोठे नाव यामुळे त्याला फक्त बाद करणे कठीण होते. चेकोस्लोव्हाक प्रजासत्ताकचे संस्थापक, त्याचे वडील टॉमस मासारिक हे नोबेल शांतता पुरस्काराच्या उमेदवारांपैकी एक होते.
जर्मन सैन्यापासून देशाच्या मुक्तीनंतर, माजी नेते चेकोस्लोव्हाकियाला परतले - इतर पूर्व युरोपीय देशांपेक्षा वेगळे: अध्यक्ष एडवर्ड बेनेस आणि परराष्ट्र मंत्री जान मासारिक.
बेनेस आणि मासारिक यांनी पाश्चात्य शक्ती आणि सोव्हिएत युनियन या दोघांशीही जुळवून घेण्यात यश मिळविले. प्रागमध्ये कम्युनिस्ट गोटवाल्ड यांच्या नेतृत्वाखाली युतीचे सरकार स्थापन झाले. असे दिसते की क्रेमलिनच्या बाजूला बहु-पक्षीय लोकशाही अस्तित्वात असू शकते. पण हे फार काळ टिकले नाही.
चेकोस्लोव्हाकिया सरकारने युरोपच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिकनांनी प्रस्तावित केलेल्या मार्शल योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु स्टॅलिनने मासारिकला समजावून सांगितले की जर चेक लोकांनी सोव्हिएत युनियनशी मैत्रीची कदर केली तर त्यांनी मार्शल योजना सोडली पाहिजे. प्रागने आज्ञा पाळली.
स्टॅलिनला यापुढे बेनेस किंवा मासारिकची गरज नाही. शिवाय, चेकोस्लोव्हाकियातील कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा कमी होत होता. मॉस्कोमध्ये परिस्थिती सुधारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संधी स्वतःच सादर केली.
गैर-कम्युनिस्ट मंत्र्यांनी अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या आणि विशेषत: मॉस्कोमधील कम्युनिस्ट आणि सल्लागारांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राज्य सुरक्षा विभागाच्या क्रियाकलापांची चर्चा करण्याची मागणी केली.
कम्युनिस्टांना राज्य सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवायांचा अहवाल कोणालाही द्यायचा नव्हता. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 1948 रोजी कम्युनिस्ट नसलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यांचा असा विश्वास होता की गोटवाल्ड - लोकशाही देशात प्रथेप्रमाणे - नवीन निवडणुका घेण्यास भाग पाडले जाईल. भोळे!
कम्युनिस्टांनी त्यांच्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरवले आणि कामगारांची मिलिशिया तयार करण्यास सुरुवात केली. गोटवाल्डने निव्वळ कम्युनिस्ट सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
अध्यक्ष बेनेस यांनी प्रतिकार केला. गॉटवाल्डने कामगार मिलिशिया तयार करण्याची आणि सोव्हिएत टाक्यांना आमंत्रित करण्याची धमकी दिली. 27 फेब्रुवारी रोजी बेनेस यांनी आत्मसमर्पण केले. देशातील सर्व सत्ता कम्युनिस्टांच्या हाती गेली. हे एक सत्तापालट होते.
10 मार्च रोजी परराष्ट्र मंत्री जान मासारिक त्यांच्या अपार्टमेंटच्या खिडकीखाली मृतावस्थेत आढळले.
सोव्हिएत युनियनने चेकोस्लोव्हाकिया जिंकला, परंतु त्या युद्धात सर्व बलिदान देऊनही त्यांना हरणे नियत होते असे शीतयुद्ध देण्यात आले.
प्रागमधील सत्तापालटामुळे इतर देशांमध्येही असेच काही घडेल अशी भीती निर्माण झाली होती. अमेरिकन अध्यक्ष ट्रुमन यांच्यासाठी हे जगभर साम्यवादाच्या प्रगतीचे उदाहरण होते. दोन महिन्यांनंतर, एप्रिल 1948 मध्ये, युरोपीय देश ब्रुसेल्स करारात एकत्र आले, लोकशाही सरकार उलथून टाकण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिकार करण्याच्या उद्देशाने एक बचावात्मक युती.
प्रागमधील घटनांना मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे एक शक्तिशाली लष्करी गट म्हणून नाटोची निर्मिती, युनायटेड स्टेट्सद्वारे लष्करी खर्चात वाढ आणि पश्चिम जर्मनीचे पुनर्शस्त्रीकरण. या सर्व गोष्टींमुळे सोव्हिएत युनियनला प्रतिकारात्मक उपाययोजना करण्यास भाग पाडले, ज्याने समाजवादी अर्थव्यवस्थेवर असह्य भार टाकला...
चेकोस्लोव्हाकियाने पारंपारिकपणे ज्यांना सोव्हिएत शस्त्रे थेट हस्तांतरित करण्यासाठी उच्च राजकारणाच्या कारणास्तव, ज्यांना निषिद्ध आहे त्यांना शस्त्रे विकली.
1947 पासून, चेकोस्लोव्हाकियाने ग्रीक पक्षकारांना शस्त्रे पुरवली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ग्रीसमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले. स्टालिनने ग्रीक पक्षकारांना या आशेने पाठिंबा दिला की ते देशात क्रांतिकारक परिस्थिती निर्माण करतील आणि कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर येईल. जनरल मार्कोस वाफियाडीस यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षकारांनी तयार केलेल्या ग्रीसच्या तात्पुरत्या लोकशाही सरकारला मान्यता देण्याच्या शक्यतेवरही त्यांनी चर्चा केली. पण, सुदैवाने, मी हे करण्याचे धाडस केले नाही ...
वर्णन केलेल्या घटनांनंतर काही वर्षांनी, डिसेंबर 1958 मध्ये, प्रागने मॉस्कोला सल्ला मागितला: फिडेल कॅस्ट्रोच्या नेतृत्वाखालील अज्ञात क्युबन पक्षपात्र त्यांना समोरच्या कोस्टा रिकन कंपनीद्वारे शस्त्रे विकण्यास सांगत होते.
परवानगी दिली गेली: तथापि, केवळ हस्तगत केलेल्या जर्मन शस्त्रास्त्रांचे अवशेष आणि चेक लोकांनी स्वत: बनवलेल्या वस्तू विकल्या गेल्या.
एक वर्षानंतर, सप्टेंबर '59 मध्ये, पोलंडने मॉस्कोला कळवले की नवीन क्यूबन अधिकारी, स्वित्झर्लंडमधील पोलिश राजदूताद्वारे, त्यांना अधिक गंभीर शस्त्रे विकण्यास सांगत आहेत. हे करण्यासाठी, ते त्यांच्या नियंत्रणात असलेली ऑस्ट्रियन कंपनी वापरण्यास तयार आहेत.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि सीपीएसयू केंद्रीय समितीचे आंतरराष्ट्रीय विभाग याच्या विरोधात होते: हा फिडेल कॅस्ट्रो कोण आहे आणि त्याच्यामुळे अमेरिकन लोक का संतापले? पण ख्रुश्चेव्हने शस्त्रे पाठवण्याचे आदेश दिले. क्युबातील पक्षपातींच्या विजयाने त्याच्यासाठी नवीन संधी उघडल्याचं त्याला वाटत होतं...
चेकोस्लोव्हाकियाचे नवीन परराष्ट्र मंत्री व्लाडो क्लेमेंटिस हे देखील इस्रायलचे समर्थक होते. पॅलेस्टाईनला लष्करी पुरवठा आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख आणि चेकोस्लोव्हाकियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीचे सेक्रेटरी, बेडरिच जेमिंडर, जे पूर्वी मॉस्कोमध्ये राहत होते आणि कॉमिनटर्न येथे प्रेस विभागाचे प्रमुख होते आणि बेडरिच रैत्सिन यांच्याद्वारे हाताळले जात होते. मॉस्कोमधील एक स्थलांतरित आणि जनरल स्वोबोडाच्या चेकोस्लोव्हाक कॉर्प्समध्ये सेवा केली. रैटसिन यांनी सुरुवातीला जनरल स्टाफच्या काउंटर इंटेलिजेंस विभागाचे प्रमुख होते, त्यानंतर त्यांना राष्ट्रीय संरक्षण उपमंत्री करण्यात आले.
1952 मध्ये, तिघेही सेमिटिक विरोधी "स्लान्स्की प्रकरण" चे बळी ठरले (व्लाडो क्लेमेंटिस ज्यू नव्हता, तो "पातळ" होता).
इस्त्रायलींना शस्त्रे आणि उपकरणे पाठवण्यासाठी चेकोस्लोव्हाक एअरफील्डपैकी एक वाटप करण्यात आले होते. चेकोस्लोव्हाकियाद्वारे, इस्रायलला तोफखाना आणि मोर्टार आणि जर्मन मेसरस्मिट सैनिक मिळाले. ही बहुतेक जर्मन हस्तगत शस्त्रे होती, ज्यामुळे पॅलेस्टिनी ज्यूंना शस्त्रे कोणी पुरवली हा प्रश्न दूर झाला.
लेबनॉनमधील अमेरिकन लष्करी अताशे, मेजर स्टीफन मीड यांनी वॉशिंग्टनला कळवले की बेका व्हॅलीमधील एका लहान एअरफील्डवर रात्री काही विमाने उतरत आहेत. हे विमान पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लष्करी तुकड्यांना शस्त्रे पुरवत असल्याचे अमेरिकन अटॅचला समजले.
प्रागमधील अमेरिकन लष्करी अताशेने आपल्या वरिष्ठांना कळवले की झेकोस्लोव्हाक सैन्य, सोव्हिएत सरकारच्या स्पष्ट संमतीने, ज्यू राज्यासाठी स्वयंसेवकांची भरती करत आहे.
सीआयएचे संचालक ॲडमिरल हिलेनकोइटर यांनी अध्यक्ष ट्रुमन यांना कळवले की शस्त्रे बेकायदेशीरपणे चेकोस्लोव्हाकियामधून - आणि अमेरिकन विमानांद्वारे मध्य पूर्वेला दिली जात आहेत.
स्टेट सेक्रेटरी मार्शल यांनी प्रागमधील अमेरिकन राजदूताला कळवले की त्यांचा चेकोस्लोव्हाक अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक निषेध व्यक्त करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. राजदूताने संशयाने त्याच्या बॉसला उत्तर दिले की निषेध कुठेही नेणार नाही. प्रागला चलनाची नितांत गरज आहे आणि शस्त्रांच्या विक्रीमुळे चेक लोकांना चांगला पैसा मिळतो.
माजी लष्करी वैमानिक आणि द्वितीय विश्वयुद्धातील दिग्गजांनी चेकोस्लोव्हाकिया-पॅलेस्टाईन मार्गावर उड्डाण केले. बहुतेक अमेरिकन होते. मग त्यांनी त्यांचे जीवन धोक्यात आणण्याचे कारण स्पष्ट केले:
पी “आम्हाला अडीच हजार किलोमीटर उड्डाण करावे लागले आणि टाक्यांमध्ये इंधन दोन हजार होते. एक अतिरिक्त टाकी टांगण्यात आली होती, ज्यामुळे वाहन, जे क्षमतेने भरलेले होते, खूप जड होते. आपण उड्डाण केले, एक गोष्ट निश्चितपणे माहित आहे - आपण फक्त जिथे उड्डाण करत आहात तिथेच आपण उतरू शकता. तुम्ही ग्रीसमध्ये उतरल्यास ते विमान आणि माल जप्त करतील. तुम्ही कोणत्याही अरब देशात बसलात तर ते तुम्हाला मारून टाकतील. परंतु जेव्हा तुम्ही इस्रायलमध्ये उतरता तेव्हा खराब कपडे घातलेले आणि मुंडण न केलेले लोक तुमचे स्वागत करतात जे लगेच तुमचे विमान उतरवण्यास सुरुवात करतात. त्यांच्याकडे शस्त्रे नाहीत, पण जगण्यासाठी त्यांची गरज आहे. रात्रीच्या वेळी हॉटेलमध्ये तुम्हाला आठवत असेल की हे इतके वाईट दिसणारे लोक कोणाशी साम्य आहेत - ज्यू ज्यांना एकाग्रता शिबिरात पाठवले गेले होते. पण हे स्वतःला मारले जाऊ देणार नाहीत. त्यांना मदतीची गरज आहे. म्हणूनच, प्रत्येक फ्लाइट तुमची शेवटची असू शकते हे तुम्हाला समजले असले तरीही, सकाळी तुम्ही पुन्हा उड्डाण करण्यास तयार आहात ..."
चेकोस्लोव्हाकियातील युनायटेड स्टेट्स दूतावासाने पॅलेस्टाईनला बेकायदेशीर शस्त्रे पाठवणाऱ्यांचे अमेरिकन नागरिकत्व रद्द करण्याची धमकी दिली आहे.
त्यांनी 1940 मध्ये पारित केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केले ज्याने यूएस नागरिकांना "युनायटेड स्टेट्सच्या कायद्यांद्वारे अधिकृत" केल्याशिवाय परदेशी देशांच्या सशस्त्र दलात सेवा करण्यास मनाई केली होती. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोन हजार डॉलर्सचा दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होती. 7 ऑगस्ट, 1947 रोजी, स्टेट डिपार्टमेंटने एक परिपत्रक जारी केले ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जे अमेरिकन नागरिक परदेशी देशाच्या सशस्त्र दलात भरती होतात ते "त्यांच्या सेवेच्या कालावधीसाठी त्यांचे यूएस नागरिकत्व गमावतात" आणि त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला जातो.
प्रागमधील अमेरिकन लष्करी अताशेने असे सुचवले की संरक्षण विभागाने या विमानांच्या क्रूंना चेतावणी दिली की जर विमाने आणि कर्मचारी ताबडतोब त्यांच्या मायदेशी परतले नाहीत तर त्यांना इंटरसेप्टर फायटरने गोळ्या घालून खाली पाडले जाईल. हा प्रस्ताव वॉशिंग्टनमध्ये फेटाळण्यात आला.
CIA संचालकांनी अध्यक्ष ट्रुमन यांना कळवले की चेकोस्लोव्हाकियामधून शस्त्रास्त्रांची खेप लक्षणीयरीत्या वाढली आहे: “चेकोस्लोव्हाकिया हे पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध साहित्याच्या गुप्त विमानात गुंतलेल्या विस्तृत भूमिगत संस्थेच्या ऑपरेशनचे मुख्य तळ बनले आहे.”
युनायटेड स्टेट्स सरकारने चेकोस्लोव्हाकिया सरकारला औपचारिक निषेध पाठवला आणि मध्य पूर्वेला बेकायदेशीर शस्त्रे पाठवल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांना माहिती दिली. या बेकायदेशीर व्यवसायात गुंतलेल्या अमेरिकन लोकांनी त्यांचे यूएस पासपोर्ट सरेंडर करावेत, असे स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे.
चेकोस्लोव्हाक सरकारने उत्तर दिले की नोटमध्ये नमूद केलेले सर्व अमेरिकन देश सोडून गेले आहेत. परंतु अमेरिकन लष्करी गुप्तचरांना त्वरीत कळले की शस्त्रास्त्रांचे हस्तांतरण आता ब्राटिस्लाव्हाजवळील एका लहान एअरफिल्डमधून होत आहे. या एअरफील्डवर, सोव्हिएत आणि चेकोस्लोव्हाक प्रशिक्षकांनी इस्रायली लोकांना कसे उडायचे ते शिकवले. पॅलेस्टाईनमधून परत येताना, वैमानिकांनी चेकोस्लोव्हाक मुलांसाठी संत्री पकडली.
इस्रायली सैन्याने जुने ब्रिटीश स्पिटफायर फायटर विकत घेतले आणि स्वस्तात जर्मन मी-109 लढाऊ विमाने ताब्यात घेतली. ब्रनो परिसरात त्यांचे तुकडे तुकडे करून इस्रायलला पाठवण्यात आले.
स्वयंसेवक पायलट बेकायदेशीरपणे चेकोस्लोव्हाकियामध्ये आले. सेस्के बुडेजोविस येथील एअरफील्डवर, त्यांनी पायलट होणाऱ्या विमानांशी ओळख करून घेतली आणि ते इस्रायलला गेले.
चेकोस्लोव्हाकियाच्या प्रदेशावर केवळ भविष्यातील इस्रायली वैमानिकांनाच प्रशिक्षण दिले गेले नाही. तेथे, सेस्के बुडेजोविसमध्ये, टँक क्रू आणि पॅराट्रूपर्सना प्रशिक्षित केले गेले. इस्त्रायली संरक्षण दलाचे दीड हजार पायदळ ओलोमॉकमध्ये, आणखी दोन हजार मिकुलोव्हमध्ये प्रशिक्षित झाले. त्यांनी एक युनिट तयार केले ज्याला मूळतः "ब्रिगेड नाव दिले गेले. गॉटवाल्ड," ब्रिगेड इटलीमार्गे पॅलेस्टाईनमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना Wielké Strebne मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. रेडिओ ऑपरेटर आणि टेलिग्राफ ऑपरेटर - Liberec मध्ये. इलेक्ट्रोमेकॅनिक्स - पारडूबिसमध्ये. सोव्हिएत प्रशिक्षकांनी तरुण इस्रायलींना राजकीय विषयांवर व्याख्याने दिली.
चेकोस्लोव्हाकियामध्ये लष्करी उपकरणांची खरेदी विशेषत: अलीकडील सार्जंट आणि ब्रिटीश सैन्यातील मशीन गन पथकाचे कमांडर, इस्रायल ताल, भविष्यातील जनरल आणि इस्रायली संरक्षण दलाच्या बख्तरबंद दलांचे कमांडर यांनी केली होती.
हवाई दलाचे भावी कमांडर जनरल मोर्देचाई होड यांनीही चेकोस्लोव्हाकियामध्ये उड्डाणाचा अभ्यास केला. त्याचे आजोबा एकदा रशिया सोडून पॅलेस्टाईनला गेले. सहा दिवसांच्या युद्धादरम्यान, त्याच्या वैमानिकांनी इजिप्शियन विमान थेट एअरफील्डवरच नष्ट केले.
“कोणास ठाऊक,” गोल्डा मीर आठवते, “आम्ही चेकोस्लोव्हाकियामध्ये खरेदी करू शकणारी शस्त्रे आणि दारूगोळा नसता तर युद्ध सुरू झाल्याच्या त्या काळोख्या दिवसांत युगोस्लाव्हिया आणि इतर बाल्कन देशांतून वाहतूक केली नसती तर आम्ही वाचलो असतो. अठ्ठेचाळीसच्या जूनमध्ये परिस्थिती बदलली?
युद्धाच्या पहिल्या सहा आठवड्यांत, आम्ही हगानाहने पूर्व युरोपमधून खरेदी केलेल्या शेल, मशीन गन आणि गोळ्यांवर खूप अवलंबून राहिलो - अगदी अमेरिकेने मध्यपूर्वेवर शस्त्रास्त्रबंदी जाहीर केली...
जरी नंतर सोव्हिएत युनियनने आपल्या विरोधात इतके हिंसक वळण घेतले, तरीही इस्रायलची सोव्हिएत मान्यता आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची होती. याचा अर्थ असा होतो की दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच, दोन महान शक्ती ज्यू राज्याला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावर करारावर पोहोचल्या होत्या, आणि जरी आपण प्राणघातक धोका पत्करला होता, तरी किमान आपण एकटे नाही हे आपल्याला माहीत होते.
या जाणीवेतून - आणि तीव्र गरजेतून - आम्ही ते काढले, जर भौतिक नाही तर नैतिक सामर्थ्य ज्याने आम्हाला विजयाकडे नेले.
चेकोस्लोव्हाकियातील शस्त्रे वेळेवर पोहोचली. 29 मार्च 1948 रोजी पॅलेस्टिनी ज्यूंनी पहिल्या चार पकडलेल्या Messerschmitt Bf-109 लढाऊ विमानांना अनपॅक केले आणि एकत्र केले.
या दिवशी, टाक्यांसह इजिप्शियन लष्करी स्तंभ तेल अवीवपासून काही दहा किलोमीटर अंतरावर होता. ते शहर रिकामे करण्याबाबत बोलू लागले. तेल अवीव हरले तर केस हरवली जाईल. बेन-गुरियनकडे शहर व्यापण्यास सक्षम सैन्य नव्हते. त्याच्याकडे असलेले सर्व काही त्याने पाठवले - ही चार विमाने. एक लढाईतून परतला. पण ज्यूंना विमान चालवल्याचे पाहून इजिप्शियन लोक थांबले. असुरक्षित राहिलेले शहर घेण्याचे धाडस त्यांनी केले नाही.
चेकोस्लोव्हाकियाने पॅलेस्टिनी ज्यूंना शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरविला. आणि ज्यू सैनिकांचे मनोबल खूप उंचावले होते. त्यांना माहित होते की ते एकतर जिंकू शकतात किंवा मरू शकतात. त्यांना मागे हटायला किंवा पळायला जागा नव्हती.
शस्त्रे मिळाल्यानंतर, ज्यू सैन्याने अरबांना मागे टाकले. ग्रँड मुफ्तीच्या प्रयत्नांतून तयार झालेल्या अरब लिबरेशन आर्मीचा पराभव झाला; ज्यू स्वसंरक्षण दलांनी हैफा आणि जाफा या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांवर कब्जा केला.
पाश्चात्य शक्तींनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत "पॅलेस्टाईनमध्ये समुद्र आणि जमिनीद्वारे शस्त्रे प्रवेश करण्यावर" निवेदनाचा मसुदा तयार केला. विधान ज्यू आणि ज्यू इमिग्रेशन विरुद्ध निर्देशित होते.
सोव्हिएत प्रतिनिधी ग्रोमिको, मॉस्कोशी संपर्क साधू शकला नाही, त्याने त्वरित निषेध केला. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन संमती मागितली होती. मोलोटोव्हने टेलिग्राम केले की पॉलिटब्युरोने त्याच्या ओळीला मान्यता दिली.
परंतु मॉस्कोमध्ये त्यांनी सजावट राखली आहे याची खात्री केली.
इस्रायलच्या निर्मितीनंतर, 22 मे 1948 रोजी, परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांनी इस्त्राईलचे युनायटेड स्टेट्समधील विशेष प्रतिनिधी एलिजा एपस्टाईन यांना टेलिग्राफ केले: ते तात्काळ फायटर-बॉम्बर विमाने, विमानविरोधी आणि टँकविरोधी तोफखाना तातडीने पाठवू शकतील का, हे राज्य विभागाला विचारा. इस्रायल?
अमेरिकेचे उत्तर अर्थातच नकारात्मक होते.
शेरटोकने त्याच्या प्रतिनिधीला निर्देश दिले:
"तसेच, तत्काळ सोव्हिएत दूतावासाशी संपर्क साधा विनंतीसह मॉस्कोशी त्वरित संपर्क साधा त्याच सहाय्यासाठी."
मॉस्कोमध्ये, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख इव्हान निकोलाविच बाकुलिन होते. तो मोलोटोव्ह मसुदा मुत्सद्दी होता. त्यांना '39 मध्ये पीपल्स कमिसरियट ऑफ फॉरेन अफेअर्समध्ये नेण्यात आले; युद्धादरम्यान ते NKID च्या कर्मचारी विभागाचे प्रमुख होते, त्यानंतर ते अफगाणिस्तानमध्ये राजदूत म्हणून निघून गेले.
5 जून रोजी, बकुलिनने, पार्टी लाइनचे अनुसरण करून, त्याचे पर्यवेक्षक, उपमंत्री व्हॅलेरियन झोरिन यांना कळवले:
“इस्रायल सरकारला मदत देण्याच्या इस्रायल राज्याच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या विनंत्यांबद्दल कॉम्रेड ग्रोमायकोच्या संदेशाच्या संदर्भात, मी हे शक्य मानेन:
1. प्राग आणि बेलग्रेडमधील आमच्या राजदूतांद्वारे चेक आणि युगोस्लावांना विश्वासात घेऊन, पॅलेस्टाईनला तोफखाना आणि विमाने खरेदी आणि पाठवण्यामध्ये इस्रायल राज्याच्या प्रतिनिधींना मदत करण्याच्या इष्टतेबद्दल स्पष्ट करा, हे लक्षात घेऊन, अरब देशांना शस्त्रे आयात करण्यावर बंदी घालण्याचा सुरक्षा परिषदेचा निर्णय असूनही, नंतरच्या लोकांना ट्रान्सजॉर्डन, इराक आणि इजिप्तमधील ब्रिटीश गोदामे आणि तळांवरून आवश्यक प्रमाणात शस्त्रे मिळविण्याची प्रत्येक संधी आहे.
2. चेकोस्लोव्हाकियामधील इस्रायली सरकारच्या प्रतिनिधींना युएसएसआर कडून विमान खरेदीची वाटाघाटी करण्याच्या उद्देशाने युएसएसआरला जाण्यासाठी परवाने देणे टाळा, कारण अशा वाटाघाटी इस्रायली मिशनद्वारे आयोजित केल्या जाऊ शकतात, ज्या संस्थेने मान्य केले आहे. सोव्हिएत सरकारकडून.
झोरिनने अराजकीय अधीनस्थ दुरुस्त केले:
“आम्ही इतके निष्काळजीपणे वागू शकत नाही. अखेर, आम्ही पॅलेस्टाईनमध्ये युद्धबंदीसाठी मतदान केले. आपल्या विरोधात वापरले जाऊ शकते अशी पावले उचलण्यापासून आपण परावृत्त केले पाहिजे."
शस्त्रांचा पुरवठा सुरूच राहिला, परंतु गुप्तपणे, तृतीय पक्षांद्वारे, जेणेकरून सोव्हिएत युनियनवर संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होऊ नये.
 
इजिप्शियन सैन्याने इस्रायलवर हल्ला केला
जेरुसलेममधील अमेरिकन मुत्सद्दी, जेथे वाणिज्य दूतावास आहे, त्यांनी पाहिले की युद्ध लवकरच सुरू होईल. अमेरिकन लोकांनी इलेक्ट्रिक जनरेटर खरेदी केले आणि पेट्रोल आणि पिण्याच्या पाण्याचा साठा केला.
मार्चमध्ये अरब दहशतवाद्यांनी एका अमेरिकन राजनयिकाची कार ताब्यात घेतली होती. परंतु मुत्सद्दीसोबत असलेल्या एका अरब अनुवादकाने अपहरणकर्त्यांना त्यांना सोडून देण्यास राजी केले. कॉन्सुल जनरलच्या गाडीचा अरब ड्रायव्हरही दहशतवादी निघाला. त्याने स्फोटकांनी भरलेली कार ज्यू एजन्सीच्या मुख्यालयाच्या अंगणात अमेरिकेचा ध्वज फडकवत नेली. ड्रायव्हर पळून गेला आणि कारचा स्फोट झाला, अनेक लोकांचा मृत्यू झाला.
काही दिवसांनंतर, अज्ञात व्यक्तींनी अमेरिकन कॉन्सुलेटचे मुख्य एन्क्रिप्शन ऑफिसर जॉर्ज पारो यांचे अपहरण केले. स्फोटाच्या तयारीबद्दल त्याला जे काही माहित आहे ते सांगण्याची मागणी करत त्याची अनेक दिवस चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्याला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
या कथेमुळे अमेरिकन मुत्सद्देगिरीबद्दल पॅलेस्टिनी ज्यूंचा दृष्टिकोन सुधारला नाही.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन त्यांच्या मध्य पूर्व धोरणाच्या तोडफोडीला कंटाळले होते. त्याने स्टेट डिपार्टमेंटमधील पॅलेस्टिनी प्रकरणांचा प्रभारी अधिकारी काढून टाकला आणि त्याच्या जागी झिओनिस्ट सहानुभूतीदार नियुक्त केला.
12 मे रोजी, पॅलेस्टाईनमधील ब्रिटीश आदेश संपण्यास फक्त दोन दिवस शिल्लक असताना, ट्रुमनने व्हाईट हाऊसमध्ये शेवटची बैठक घेतली.
त्याचे सल्लागार क्लार्क क्लिफर्ड यांनी ज्यू राष्ट्राची घोषणा होताच राष्ट्रपतींच्या इराद्याला आवाज दिला. क्लिफर्ड बोलत असताना राज्य सचिव मार्शलचा चेहरा जांभळा झाला.
अध्यक्षांकडे पाहून मार्शल म्हणाले:
"जर तुम्ही असे केलेत तर नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत मी तुमच्या विरोधात मतदान करेन."
ट्रुमनने व्हाईट हाऊसमध्ये असे काहीही ऐकले नव्हते. तो राज्य खात्यातील अधिकाऱ्यांना हवे तितके बदलू शकतो, परंतु निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी देशातील सर्वात लोकप्रिय लोकांपैकी एकाशी भांडणे ही आपत्ती ठरेल.
ट्रुमन म्हणाले की तो याबद्दल विचार करेल आणि सर्वांना त्याला एकटे सोडण्यास सांगितले. खरं तर, अध्यक्षांनी एक निर्णय घेतला - मार्शलचा विरोध कितीही धोकादायक असला तरीही, निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला तो आपल्या रिपब्लिकन प्रतिस्पर्ध्यांना पॅलेस्टिनी ज्यूंना स्वतःचे राज्य बनवण्यापासून रोखत असलेल्या बदमाश म्हणून चित्रित करू देणार नाही.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल यांनी शक्य ते सर्व केले. दुसऱ्या दिवशी, तेरा मे रोजी, त्यांनी राष्ट्रपतींना पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीबद्दलचा एक विस्तृत अहवाल सादर केला: "ज्यू राज्य शत्रुत्वाच्या अरब जगाने वेढलेले जास्त काळ टिकू शकत नाही."
मार्शलने भविष्यातील इस्रायली परराष्ट्र मंत्री शेरटोकला कडक इशारा दिला की जर ज्यू राष्ट्रावर अरब सैन्याने हल्ला केला तर अमेरिकेने मदतीवर अवलंबून राहू नये. त्यांनी पॅलेस्टिनी ज्यूंना त्यांच्या राज्याची घोषणा करण्याची घाई करू नये, जेणेकरून स्वत:चा नाश होण्याचा धोका निर्माण होऊ नये, असा सल्ला दिला.
तेल अवीवला परत आल्यावर, शेरटोकने बेन-गुरियनला अमेरिकन परराष्ट्र सचिवांचे शब्द कळवले आणि निःसंकोचपणे नमूद केले की, कदाचित अशा परिस्थितीत, ज्यू राज्याची घोषणा पुढे ढकलली जावी.
परंतु बेन-गुरियनचा असा विश्वास होता की यहूदी दोन हजार वर्षांपासून या क्षणाची वाट पाहत होते - कोणीही त्यांना धैर्याच्या अभावासाठी दोष देऊ शकत नाही. पण आता वेळ वाया घालवणे मूर्खपणाचे आहे.
शुक्रवारी, चौदा मे 1948 रोजी दुपारी चार वाजता तेल अवीवमधील रॉथस्चाइल्ड बुलेवर्ड येथील संग्रहालयाच्या इमारतीत इस्रायल राज्याची घोषणा करण्यात आली.
बेन-गुरियन यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा वाचली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे:
"जबरीने त्यांच्या जन्मभूमीतून हद्दपार केले गेले, ज्यू लोक त्यावर विश्वासू राहिले... या ऐतिहासिक संबंधाच्या जाणीवेने भरलेल्या, पिढ्यानपिढ्या ज्यूंनी त्यांच्या प्राचीन जन्मभूमीत स्वत: ला पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. अलीकडील दशके त्यांच्या मूळ भूमीवर मोठ्या प्रमाणावर परत आल्याने चिन्हांकित आहेत. हे लोक त्याचे रक्षक बनले, त्यांच्या श्रमाने वाळवंट फुलले, त्यांनी प्राचीन भाषेचे पुनरुज्जीवन केले, शहरे आणि गावे बांधली, एक गतिशील विकसनशील समाज निर्माण केला... या आधारावर, आम्ही, ज्यू लोकसंख्येचे प्रतिनिधी, कालबाह्यतेच्या दिवशी ब्रिटिशांच्या आदेशानुसार, आमच्या नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक अधिकाराच्या आधारे आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावाच्या आधारे, आम्ही ज्यू राष्ट्र - इस्रायल राज्याच्या निर्मितीची घोषणा करतो..."
बेन-गुरियनने ताबडतोब पॅलेस्टिनी अरब आणि अरब राज्यांना संबोधित केले:
“आम्ही इस्रायल राज्यात राहणाऱ्या अरब लोकांच्या मुलांना शांतता राखण्यासाठी आणि संपूर्ण नागरी समानतेच्या आधारे राज्याच्या उभारणीत सहभागी होण्याचे आवाहन करतो... सर्व शेजारील राज्ये आणि त्यांच्या लोकांकडे शांततेचा हात पुढे करून, आम्ही त्यांना ज्यू लोकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो...
राष्ट्रीय परिषदेच्या सदस्यांनी स्वातंत्र्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली आणि राष्ट्रगीत गायले, हातिकवाह:
जोपर्यंत हृदयातील आग विझत नाही
आमच्या ज्यू बंडखोर आत्म्याचे,
आम्ही पूर्वेकडे पुढे जाऊ,
सियोनकडे पाहत आहे.
आपण आपली आशा विसरू नये,
जे आपण दोन हजार वर्षांपासून आपल्यात वाहून घेत आहोत.
आम्ही पुन्हा मुक्त लोक होऊ
आमच्या जन्मभूमीत,
जेरुसलेम, सियोनच्या भूमीत.
संपूर्ण प्रक्रियेला पंधरा मिनिटे लागली.
पूर्वतयारीत, कोणीही मदत करू शकत नाही परंतु असे म्हणू शकत नाही की जर शेजारील अरब देशांनी ज्यू राज्याचा गळा दाबण्याचा निर्णय घेतला नसता तर मध्य पूर्वेचा इतिहास वेगळा वळला असता. अरब राज्यकर्त्यांनी कमी स्वार्थीपणा दाखवला असता, त्यांना कोणत्याही प्रकारे धोका न देणाऱ्या इस्रायलच्या देखाव्याला शांतपणे नमस्कार केला असता आणि पॅलेस्टिनी अरबांना स्वतःचे राज्य निर्माण करू दिले असते तर किती युद्धे आणि कोणते बळी टाळता आले असते.
परंतु विसाव्या शतकात, अरब राज्यकर्त्यांनी सर्व प्रस्तावांना "नाही" असे उत्तर दिले - आणि त्यांचे नुकसान केले.
जर त्यांनी लॉर्ड बाल्फोरच्या 1919 च्या घोषणेवर आक्षेप घेतला नसता, तर पॅलेस्टाईनच्या छोट्या ज्यू लोकसंख्येला थोडीशी स्वायत्तता मिळाली असती. लेबनॉनमधील मरोनाईट ख्रिश्चनांप्रमाणे अरब राज्यात अल्पसंख्याक असण्यात ज्यूंना समाधान मानावे लागेल.
जर दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी, अरबांनी ब्रिटिशांच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली असती तर, पॅलेस्टाईनमध्ये एक लहान ज्यू राज्य आणि एक मोठे अरब राष्ट्र निर्माण केले असते, इस्त्रायल, ज्याला काही चौरस किलोमीटर मिळाले असते, ते पूर्णपणे अदृश्य झाले असते.
1947 मध्ये, पॅलेस्टिनी ज्यूंना अगदी लहान भूभागावर राज्य निर्माण करण्याची आणि संपूर्ण पॅलेस्टाईनसाठी निराशाजनक संघर्ष सुरू ठेवण्याची वास्तविक शक्यता यापैकी निवड करावी लागली. चर्चा अल्पायुषी होती आणि इस्रायल राजकीय नकाशावर दिसला. धर्मांधतेला बळी न पडणारे वाजवी लोक दुसरा कोणताही पर्याय करू शकत नाहीत.
पॅलेस्टिनी अरबांनी, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना नियुक्त केलेल्या प्रदेशावर स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याची संधी आणि संपूर्ण पॅलेस्टाईन जिंकण्याचा संघर्ष यापैकी निवडून, नंतरची निवड केली.
पॅलेस्टिनी लोक इतक्या वर्षांपासून कशासाठी प्रयत्न करत आहेत, ज्यासाठी त्यांनी अनेक जीवन नष्ट केले आहेत - त्यांचे स्वतःचे आणि इतरांचे - एक पॅलेस्टिनी राज्य मे 1948 मध्ये दिसू शकते. आणि त्यांना रोखणारे यहुदी नव्हते. नव्याने जन्मलेल्या इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयानुसार ठरवून दिलेल्या एकाही अतिरिक्त चौरस मीटर जमिनीवर दावा केला नाही. पण अरब देशांनी पॅलेस्टिनी अरबांना स्वतःचे राज्य निर्माण करू दिले नाही. यावर चर्चाही झाली नाही, अरब राष्ट्राची घोषणा करण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. अशा प्रकारे मध्य पूर्वेची शोकांतिका सुरू झाली.
इस्रायलच्या दर्शनानंतर काही तासांनंतर, इजिप्शियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना सूचित केले की इजिप्शियन सैन्याने पॅलेस्टाईनच्या सीमा ओलांडून तेथे सुव्यवस्था पुनर्संचयित केली आहे. शनिवारी सकाळी अरब विमानांनी तेल अवीवच्या पॉवर प्लांट आणि विमानतळावर बॉम्बफेक केली. ४४ नागरिक ठार झाले.
सहज विजयाची अपेक्षा असलेल्या अरब सैन्याने तीव्र प्रतिकार केला. इजिप्शियन सैन्याने फल्लुजा परिसरात दक्षिण आघाडीवर घेरले होते. दीड महिना इजिप्शियन लोक घेरावातून सुटू शकले नाहीत. इजिप्शियन अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब गुन्हेगारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आणि त्यांचा विश्वासघात झाल्याचा निष्कर्ष काढला: त्यांना निरुपयोगी शस्त्रांसह युद्धात पाठवले गेले आणि त्यांना पुरेसा दारूगोळा पुरविला गेला नाही.
देशाचे भावी अध्यक्ष, गमाल अब्द-अल नासेर, इजिप्शियन सैन्याचा एक भाग म्हणून लढले.
“मी खंदकात घालवलेले दिवस मला आठवतात,” नासरने नंतर लिहिले. "मला बऱ्याचदा वाटायचं: इथे आपण शत्रूंनी वेढलेल्या या मातीच्या भोकात बसलो आहोत." त्यांनी आम्हाला कसे फसवले, आम्हाला अशा युद्धात ओढले ज्यासाठी आम्ही तयार नव्हतो! महत्त्वाकांक्षी, पैसा कमावणारे आणि कारस्थान करणारे आपल्या नशिबाशी किती खेळ करतात! त्यांच्यामुळेच आपण इथे निशस्त्र, आगीखाली झोपतो.
आम्ही पॅलेस्टाईनमध्ये लढलो, पण आमचे आत्मे इजिप्तमध्ये होते. पॅलेस्टाईनमध्ये आता जे घडत आहे ते इजिप्तमध्ये जे घडत आहे त्याची केवळ एक लघु प्रत आहे. आपल्या मातृभूमीलाही अशाच अडचणी येत आहेत आणि तितक्याच शत्रूंमुळे ती उद्ध्वस्त झाली आहे. तिलाही फसवले गेले आणि कोणतीही तयारी न करता लढण्यास भाग पाडले.
पॅलेस्टाईनमध्ये इजिप्शियन सैन्य पाठवणारे हे रहस्यमय शत्रू कोण आहेत हे एक गूढच आहे...
ज्यू लढाऊ सैन्याने इजिप्शियन सैन्याची प्रगती परतवून लावली असताना, तात्पुरत्या सरकारच्या वतीने 15 मे रोजी इस्त्रायली परराष्ट्र मंत्री म्हणून नियुक्त केलेले शेरटोक यांनी सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्री मोलोटोव्ह यांना एक तार पाठवला:
“मला तुम्हांला कळवण्याचा सन्मान वाटतो आणि तुम्हाला तुमच्या सरकारला कळवण्याची विनंती करतो की, पॅलेस्टाईनच्या ज्यू संघटनांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या सदस्यांचा समावेश असलेली ज्यू राज्याची राष्ट्रीय परिषद, ब्रिटीशांच्या अंतानंतर काल, १४ मे रोजी भेटली. आदेश आणि 29 नोव्हेंबर 1947 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या ठरावाच्या आधारे, त्यांनी पॅलेस्टाईनमध्ये स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राच्या स्थापनेची घोषणा केली, ज्याला इस्रायल राज्य म्हटले जाईल...
नॅशनल कौन्सिलने इस्रायल राज्यातील अरब रहिवाशांना शांततेच्या मार्गावर परत येण्याचे आवाहन केले आहे आणि पूर्ण आणि समान नागरिकत्व आणि तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी प्रशासकीय संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्वाद्वारे त्यांच्या विकासात त्यांची भूमिका बजावली आहे. परिषदेने सर्व शेजारील राज्यांना आणि त्यांच्या लोकांना शांतता प्रस्तापित केली...
इस्रायलच्या तात्पुरत्या सरकारच्या वतीने, मी याद्वारे इस्रायल राज्याची अधिकृत मान्यता आणि सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताक संघाच्या सरकारद्वारे त्याच्या हंगामी सरकारची विनंती करतो...
स्वतंत्र सार्वभौम राज्याच्या निर्मितीच्या समर्थनार्थ यूएसएसआरच्या शिष्टमंडळाने UN मध्ये घेतलेल्या भक्कम भूमिकेबद्दल, जगभरातील ज्यूंनी सामायिक केलेल्या पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांबद्दल मनापासून कृतज्ञता आणि समजूतदार भावना व्यक्त करण्याची ही संधी मी घेत आहे. पॅलेस्टाईनमधील ज्यू राज्य; सर्व अडचणी असूनही, या कल्पनेच्या सातत्याने प्रचारासाठी; युरोपमधील ज्यू लोकांच्या नाझी अत्याचारी लोकांच्या दु:खाबद्दल तिची खरी सहानुभूती व्यक्त केल्याबद्दल आणि पॅलेस्टाईनचे ज्यू हे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्यास पात्र राष्ट्र आहेत या तत्त्वाला पाठिंबा दिल्याबद्दल."
ज्यू राष्ट्राला मान्यता देण्याचा निर्णय स्टॅलिनने घेतला होता. 18 मे रोजी, मोलोटोव्हने शेरटोकला टेलीग्रामसह प्रतिसाद दिला:
"मी तुम्हाला याद्वारे सूचित करतो की सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताक संघाच्या सरकारने इस्रायल राज्य आणि त्याच्या तात्पुरत्या सरकारला अधिकृतपणे मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे..."
राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांनी ठरविल्याप्रमाणे इस्त्रायलला मान्यता देणारी अमेरिकेने पहिली होती. ज्यू राज्याच्या घोषणेच्या दहा मिनिटांनंतर हे अक्षरशः घडले. वॉशिंग्टनमध्ये आधीच मध्यरात्र झाली होती. परंतु अमेरिकन लोकांनी इस्रायलला "डी फॅक्टो" ओळखले, ज्याने राजनैतिक संबंधांची खालची पातळी सूचित केली. "डी ज्युर" युनायटेड स्टेट्सने एकोणचाळीसच्या एकतीसव्या जानेवारीलाच इस्रायलला मान्यता दिली. अमेरिकन लोक निवडणुकीची वाट पाहत होते कारण CIA ने डाव्यांच्या विजयाचा आणि सोव्हिएत समर्थक सरकारच्या सत्तेवर येण्याचा अंदाज वर्तवला होता.
ज्यू राज्याची झटपट मान्यता अमेरिकन मुत्सद्दींना महागात पडली. काही दिवसांनंतर, अज्ञात हल्लेखोरांनी वाणिज्य दूतावासाच्या रक्षक आणि नौदल अटॅचमधील रेडिओ ऑपरेटरची गोळ्या घालून हत्या केली. 20 मे रोजी, एका स्निपरने कॉन्सुल आणि व्हाईस-कॉन्सलवर गोळी झाडली, पण तो चुकला. अवघ्या दहा मिनिटांनंतर, एका स्निपरने वाणिज्य दूतावास इमारतीच्या मागे असलेल्या गल्लीत कॉन्सुल जनरल थॉमस वासन यांना गोळ्या घालून ठार केले.
वॉसन संयुक्त राष्ट्रांच्या युद्धविराम आयोगाच्या बैठकीतून परतत होते. त्याने बुलेटप्रूफ व्हेस्ट घातली होती, पण गोळी त्याच्या खांद्यावर आदळली आणि बुलेटप्रूफ बनियान त्याच्या छातीत घुसली. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे दुसऱ्या दिवशी त्याचा मृत्यू झाला.
पॅलेस्टिनी ज्यूंबद्दल अमेरिकन नोकरशाहीचा दृष्टिकोन सुधारलेला नाही.
"पॅलेस्टाईनमध्ये युरोपीय लोकांचे स्वरूप," राज्याचे कार्यवाहक सचिव रॉबर्ट लोवेट यांनी संरक्षण सचिव फॉरेस्टल यांना लिहिले, "सोव्हिएत युनियनला या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात प्रवेश करण्याची अनोखी संधी प्रदान करते. इस्रायलमधील आमच्या लष्करी संलग्नकांना विशेषतः सोव्हिएत क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी निर्देश दिले पाहिजेत; त्यांना प्रत्येक तपशीलात सोव्हिएत डावपेच माहित असले पाहिजेत.
इस्रायलमध्ये अमेरिकन सैन्याला संयमाने वागवले गेले. एअर अटॅच, कर्नल आर्किबाल्ड, ज्यांच्याकडे स्वतःचे विमान होते, त्यांना चेतावणी देण्यात आली की जर विमानाने प्रस्थापित मार्गापासून विचलित केले तर आग सुरू केली जाईल. इस्त्रायली विनोद करत नव्हते: मार्च 1949 मध्ये आर्चिबाल्डच्या विमानावर गोळीबार झाला. त्याला खाली उतरावे लागले.
अमेरिकन लष्करी संलग्न, व्यवसायाने गुप्तचर अधिकारी, त्यांच्या मंत्रालयाकडे तक्रार केली:
“युनायटेड स्टेट्सने इस्रायल, सोव्हिएत युनियन आणि त्यांचे अनेक उपग्रह वगळता जवळजवळ सर्व देशांच्या सशस्त्र दलांच्या संघटनेचा डेटा प्राप्त केला आहे.
इस्त्रायलने आम्हाला बोधचिन्ह, त्याच्या सैन्याच्या रचनेची चिन्हे किंवा मुख्य लष्करी युनिट्सच्या स्थानाबद्दल सामान्य माहिती प्रदान करण्याची विनंती म्हणून एवढी छोटी सेवा नाकारली.
अमेरिकन मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये सोव्हिएत लष्करी प्रवेशाविषयी माहिती देणे आवश्यक होते. इस्रायलच्या घोषणेनंतर लगेचच, परराष्ट्र खात्याला माहिती मिळाली की सोव्हिएत सैन्याचे आठ हजार माजी सैनिक आणि अधिकारी ज्यूंच्या मदतीसाठी आले आहेत.
जेरुसलेममधील अमेरिकन कॉन्सुल जनरल, थॉमस वॅसन, ज्यांना या आकृतीची पडताळणी करण्याचे काम देण्यात आले होते, त्यांनी वॉशिंग्टनला संदेश दिला: “या अफवा, बडबड, निव्वळ मूर्खपणा आहे.”
सोव्हिएत युनियनने सर्वप्रथम ज्यू राज्याला संपूर्णपणे मान्यता दिली, “डी ज्युर” म्हणून सोव्हिएत राजदूताचे विशेष सन्मानाने इस्रायलमध्ये स्वागत करण्यात आले.
अमेरिकन दूतावासाने वॉशिंग्टनला सोव्हिएत मुत्सद्दींच्या आगमनाचा तपशीलवार अहवाल पाठविला, निराशेने लक्षात घेतले की, उशीरा तास असूनही, सोव्हिएत राजदूतांचे स्वागत करण्यासाठी मोठा जमाव जमला होता. अमेरिकन लोकांना सांत्वन देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे हॉटेलमधील थकलेल्या वेट्रेसचा असंतोष, जिथे पहाटे तीन वाजता सोव्हिएत मुत्सद्दींनी पूर्ण पाच-कोर्स जेवणाची मागणी केली.
 
"यूएसएसआर आणि इस्रायलमधील मैत्री चिरंजीव होवो!"
सोळा मे रोजी, तरुण मॉस्को आघाडीचे कवी डेव्हिड सामोइलोव्ह यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले:
“इस्रायल राज्याचा उदय झाला. याची स्वतःची महानता आहे, ज्याबद्दल उर्वरित मानवतेला सहानुभूती वाटण्याची शक्यता नाही. रक्ताचा आवाज माझ्या आत बोलत आहे का? कुठेतरी तो फक्त ओठांनी बडबड करतोय...
जर हे राज्य टिकले तर कदाचित आपला आणखी थोडा आदर केला जाईल, परंतु हजारो वर्षांपासून जिथे जिथे मुळे उगवली आहेत तिथे आपल्याला परदेशी देखील मानले जाईल.
20 मे रोजी एक नवीन डायरी एंट्री आली:
“इस्रायल उत्कृष्टपणे लढत आहे. पण मूठभर लोक जगाच्या उदासीनतेने काय करू शकतात!
या उत्साही आणि हट्टी जमातीशिवाय आपला ग्रह किती कंटाळवाणा होईल हे कोणालाही समजत नाही. ”
तीस मे रोजी, ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीने इस्रायलचे पहिले अध्यक्ष वेझमन यांना अभिवादन पाठवले (त्यांनी बराच काळ मजकूरावर काम केले, ते पूर्वी केंद्रीय समितीने वाचले आणि मंजूर केले होते), जे विशेषतः म्हणाले. :
"त्याच्या समृद्ध आणि दुःखाच्या इतिहासात प्रथमच, ज्यू लोकांकडे त्यांच्या हक्कांचा आणि हितांचा खरा रक्षक होता - सोव्हिएत युनियन, सर्व लोकांचा मित्र आणि संरक्षक."
अनेक सोव्हिएत ज्यूंना इस्रायलशी एकता वाटली आणि ते तरुण राज्याला मदत करण्यास तयार झाले. अलीकडेच खांद्याचे पट्टे काढून घेतलेले ज्यू अधिकारी आणि युद्धातील दिग्गजांनी इस्रायलला मदत करण्यासाठी पॅलेस्टाईनला जाण्याची तयारी दर्शवली.
सोव्हिएत युनियनच्या टँकरचे दोनदा हिरो डेव्हिड अब्रामोविच ड्रॅगन्सकी यांनी एक विभाग तयार करून पॅलेस्टाईनमध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला. तरुण युद्ध नायकाने कल्पना केली नव्हती की कालांतराने वृद्ध कर्नल जनरल ड्रॅगनस्की यांना "इस्रायलची आक्रमक धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय झिओनिझमच्या गुन्ह्यांचा पर्दाफाश" करण्याचे काम सोव्हिएत जनतेच्या अँटी-झायनिस्ट समितीचे प्रमुख म्हणून काम करण्यास सांगितले जाईल. .
ज्यू फ्रंट-लाइन सैनिकांना आत्मविश्वास वाटला. सोव्हिएत युनियनच्या लोकांमध्ये लष्करी सजावटीच्या संख्येच्या बाबतीत, ज्यू तिसऱ्या स्थानावर होते - रशियन आणि युक्रेनियन लोकांनंतर. शिवाय, सोव्हिएत ज्यूंचा प्रामाणिकपणे विश्वास होता की सोव्हिएत नेतृत्वाने इस्रायलला समर्थन दिले, म्हणून त्यांनी सोव्हिएत अधिकृत धोरणानुसार कार्य केले.
इस्रायलची घोषणा होण्यापूर्वीच, एप्रिल 1948 च्या मध्यात, वायबोर्ग येथील वकील ई.जी. युद्धादरम्यान रेड आर्मीचा अभियंता-कॅप्टन लेमबर्ग यांनी आदेश दिले, उप परराष्ट्र मंत्री विशिन्स्की यांना एक पत्र पाठवले: "यूएसएसआर ज्यूंचे महत्त्वपूर्ण कॅडर पॅलेस्टाईनला पाठवण्याची गरज आहे."
हा दस्तऐवज मंत्रालयाच्या अभिलेखागारात जतन करण्यात आला आहे.
माजी ऑर्डर-बेअरिंग ऑफिसरने एका वर्षाच्या आत पन्नास हजार सोव्हिएत ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यांनी "आघाडीच्या पॅलेस्टिनी क्षेत्रावर सोव्हिएत युनियनचे रक्षण करण्यास तयार असले पाहिजे."
वैशिन्स्की यांनी हा अहवाल परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार बोरिस एफिमोविच स्टीन, डॉक्टर ऑफ हिस्टोरिकल सायन्सेस, इटलीमधील माजी पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी यांना पाठविला. तीन दिवसांनंतर, त्याने वैशिन्स्कीच्या सचिवालयात नकारात्मक निष्कर्ष सादर केला.
अनुभवी स्टीनने लिहिले की मध्यपूर्वेतील ज्यू पॅलेस्टाईनचा नगण्य वाटा इंग्लंड आणि युनायटेड स्टेट्सला मध्यपूर्वेतील देशांना सोव्हिएत विरोधी स्प्रिंगबोर्ड बनविण्यापासून रोखणार नाही. याव्यतिरिक्त, स्टीनचा विश्वास होता, वर्गीय स्वरूपामुळे, झिओनिस्ट सोव्हिएत युनियनला नव्हे तर युनायटेड स्टेट्सला पाठिंबा देतील.
वर्गसंघर्षाचा विचार न करणाऱ्या सोव्हिएत ज्यूंना इस्रायलच्या निर्मितीपासून प्रेरणा मिळाली आणि त्यांना मदत करण्याची मनापासून इच्छा होती. त्यांनी त्याबद्दल प्रांजळपणे बोलले आणि लिहिले.
केवळ अत्यंत अनुभवी कार्यकर्त्यांना काहीतरी गडबड असल्याची शंका आली. 18 मे 1948 रोजी, ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीचे उप कार्यकारी सचिव ग्रिगोरी मार्कोविच खेफेट्स यांनी बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीला अहवाल देण्यासाठी घाई केली:
"पॅलेस्टाईनमधील घटनांच्या संदर्भात, ज्यू विरोधी फॅसिस्ट समितीशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला जातो आणि वैयक्तिकरित्या, "आक्रमक आणि फॅसिस्टांविरूद्धच्या लढ्यात सहभागी होण्यासाठी" स्वयंसेवक म्हणून पॅलेस्टाईनला पाठवण्याचे अर्ज प्राप्त केले जातात...
शस्त्रास्त्र मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांची आणि सोव्हिएत सैन्याच्या अधिकाऱ्यांची विधाने आहेत. ब्रिटीश आक्रमकांविरुद्धच्या लढाईत ज्यू लोकांना मदत करण्याच्या इच्छेने अर्जदार त्यांच्या विनंत्या प्रवृत्त करतात... JAC ला शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी निधी उभारणीचे आयोजन करण्याबद्दल विधाने देखील प्राप्त झाली होती..."
उपकार्यकारी सचिव तोट्यात असून त्यांनी केंद्रीय समितीकडून सूचना मागविल्या.
खेफेट्झ यांनी बावीसव्या वर्षापासून राज्य सुरक्षा एजन्सीमध्ये काम केले. त्याने संपूर्ण युद्धात सॅन फ्रान्सिस्कोमधील परदेशी गुप्तचर केंद्रात काम केले. 1947 मध्ये, ते मॉस्कोला परत आले आणि राज्य सुरक्षा मंत्रालयाला सर्वकाही कळवण्याच्या सूचनांसह ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीचे उप कार्यकारी सचिव म्हणून नियुक्त केले गेले.
जेएसीच्या कार्यकर्त्यांना ताबडतोब लक्षात आले की त्यांनी "सोव्हिएत देशभक्ती" ची पुष्टी करणे आणि पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतर करण्याच्या कल्पनांना विरोध करणे अपेक्षित आहे: इस्रायल इतर देशांतील ज्यूंसाठी आहे, समाजवादी मातृभूमीपासून वंचित असलेल्या ज्यूंसाठी आहे.
खेफेट्झ यांनी फॅसिस्ट विरोधी समितीकडे आलेल्या ज्यूंच्या याद्या संकलित केल्या आणि अरब प्रतिगामींविरुद्ध इस्रायलच्या बाजूने लढण्यासाठी पॅलेस्टाईनमध्ये स्वयंसेवक म्हणून पाठवण्यास सांगितले. त्यांनी "उपाय करण्यासाठी" याद्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केल्या.
या दक्षतेने 1951 मध्ये हेफेट्झला अटक होण्यापासून वाचवले नाही. पण किमान माजी सुरक्षा अधिकाऱ्याचे प्राण वाचले. ज्यू विरोधी फॅसिस्ट समितीच्या इतर कार्यकर्त्यांसह त्याला गोळ्या घालण्यात आल्या नाहीत, परंतु त्याला पंचवीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली...
24 मे 1948 रोजी मॉस्कोमध्ये सॉलोमन मिखोल्सच्या स्मरणार्थ एक संध्याकाळ आयोजित करण्यात आली होती.
राज्य ज्यू थिएटरचे कलात्मक दिग्दर्शक आणि ज्यू अँटी फॅसिस्ट समितीचे अध्यक्ष यांच्या दुःखद मृत्यूची परिस्थिती त्यावेळी माहित नव्हती. स्टॅलिनच्या गुप्त आदेशानुसार सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्याची हत्या केल्याचे नंतरच स्पष्ट होईल. मिन्स्कमध्ये असलेल्या मिखोल्स आणि त्याच्या साथीदाराला ट्रकने पळवून लावल्याचे सांगत त्यांनी हिट-अँड-रन केले. पण स्टेजिंग क्रूड होते, त्यांचा त्यावर विश्वास बसला नाही. मिखोल्स ठार झाल्याची अफवा पसरली होती. पण वरून काही सूचना न आल्याने त्यांनी त्याला सन्मानाने दफन केले.
प्रसिद्ध लेखक इल्या ग्रिगोरीविच एरेनबर्ग बोलले:
- आज संध्याकाळी, महान अभिनेता आणि महान माणूस सॉलोमन मिखाइलोविच मिखोएल्सच्या स्मृतीला समर्पित, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवण करून देऊ इच्छितो - एक अमर तहान: हे अशा लोकांचे कोरडे ओठ आहेत ज्यांनी न्यायाचे दीर्घकाळ स्वप्न पाहिले आहे, ज्यांनी लॉक केले आहे. भरलेल्या वस्तीत, सत्याचा शोध घेतला, इतरांसाठी गायला आणि इतरांसाठी त्याने बंड केले.
आता, जेव्हा आपल्याला महान सोव्हिएत शोकांतिका सॉलोमन मिखोएल्सची आठवण येते, तेव्हा कुठेतरी बॉम्ब आणि शेल फुटत आहेत: तरुण राज्याचे ज्यू इंग्रजी भाडोत्री सैनिकांपासून त्यांच्या शहरांचे आणि गावांचे रक्षण करत आहेत. न्याय पुन्हा एकदा लोभाशी टक्कर देतो. तेलामुळे लोकांचे रक्त सांडले जात आहे. मी झिओनिझमच्या कल्पना कधीही सामायिक केल्या नाहीत, परंतु आता आम्ही कल्पनांबद्दल नाही तर जिवंत लोकांबद्दल बोलत आहोत.
मला खात्री आहे की जेरुसलेमच्या जुन्या क्वार्टरमध्ये, कॅटकॉम्ब्समध्ये, जिथे आता लढाया होत आहेत, एक महान सोव्हिएत नागरिक, एक महान कलाकार, एक महान माणूस, लोकांना वीर कृत्यांसाठी प्रेरित करते...
सोव्हिएत प्रेसने ज्यू राज्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अरब प्रतिगामींचा निषेध केला.
एहरनबर्ग यांनी आपले भाषण करताच, मंत्री शेरटोकने मोलोटोव्हच्या सहकाऱ्याला विचारले की इस्रायलने “तत्काळ मॉस्कोमध्ये आपले मिशन स्थापित करावे, ज्यामध्ये दूत किंवा चार्ज डी अफेयर्स आणि कॉन्सुल जनरल यांचा समावेश आहे आणि ते एकाच वेळी तेल अवीव सोव्हिएत मिशनमध्ये स्थापित केले जाईल. समान श्रेणी.”
दुसऱ्या दिवशी, स्टॅलिनने उत्तराचा मजकूर मंजूर केल्यानंतर, मोलोटोव्हने तेल अवीवशी करार केला.
पावेल इव्हानोविच एरशोव्ह यांची इस्रायलमधील पहिले राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पूर्वेला काम करण्याचा त्यांना अनुभव होता. 1944 पासून त्यांनी तुर्कीमधील सोव्हिएत दूतावासात सल्लागार म्हणून काम केले.
आणि यूएनमध्ये, सोव्हिएत मुत्सद्दी अरब देश आणि इंग्लंड विरुद्ध लढत राहिले, ज्यांनी "इस्रायलचे सार्वभौम अधिकार" कमी करण्याचा प्रयत्न केला आणि ज्यू राज्याचे रक्षण केले.
सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत, सोव्हिएत प्रतिनिधीने पॅलेस्टाईनच्या प्रांतातून परदेशी सशस्त्र फॉर्मेशन्स, म्हणजेच, ज्यू राज्याचा नाश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अरब सैन्याने त्वरित माघार घेण्याची मागणी केली.
युनायटेड नेशन्सने पॅलेस्टाईनमध्ये तीनशे लष्करी निरीक्षक पाठवले, ज्यांनी अरबांनी जेरुसलेममधील युद्धबंदीचे सतत उल्लंघन केले.
इस्रायलला व्यावहारिक मदत करणारा एकमेव मित्र सोव्हिएत युनियन होता. गंभीर परिस्थितीत इस्रायली नेते त्यांच्याकडे वळले.
9 जून 1948 रोजी मंत्री शेरटोक यांनी युनायटेड स्टेट्समधील त्यांचे प्रतिनिधी एपस्टाईन यांना टेलिग्राफ केले:
“कृपया शस्त्रे आणि अन्न खरेदीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मॉस्कोला भेट देणाऱ्या विशेष मिशनच्या शक्यतेच्या विनंतीसह, न्यू यॉर्क किंवा वॉशिंग्टनमध्ये आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, यूएसएसआरच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधा. त्याची प्राथमिक रचना नामीर, बेन-अरॉन, पर्लसन आहे.
विशेष मिशन निर्गमन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. स्वीकारल्यास, वरील-उल्लेखित व्यक्ती प्राग किंवा वॉर्सा येथे आल्यावर व्हिसासाठी अर्ज करतील.
प्रकरण अत्यंत निकडीचे आहे. टेलीग्राफची अंमलबजावणी, गोल्डा मेयरसनला कळवा.”
16 जून रोजी शेरटोकने एपस्टाईनला एक हताश टेलिग्राम पाठवला:
"इंधनाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे, आम्ही पेट्रोल खरेदीसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी रोमानियाला एक विशेष दूत पाठवत आहोत. युद्धविराम दरम्यान टँकर येणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, रोमानियन सरकारकडे आमच्या आवाहनासाठी सोव्हिएत समर्थन मागा.
23 जून रोजी, परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांनी एपस्टाईन यांना टेलिग्रामद्वारे ग्रोमायकोला भेटण्यास सांगितले आणि “विमान आणि इतर जड शस्त्रास्त्रे युद्धविराम संपल्यानंतर (असे झाल्यास) त्यांच्या नंतरच्या वितरणासह कशी विकायची याबद्दल चर्चा केली. निदर्शनास आणून द्या की युद्धविरामाच्या अटी परदेशात शस्त्रे घेण्यास प्रतिबंधित करत नाहीत. ”
दरम्यान, ग्रोमिको युनायटेड स्टेट्समधील आपले काम पूर्ण करत होता आणि घरी परतण्याची तयारी करत होता.
त्यांनी नऊ वर्षे परदेशात काम केले. आता मोलोटोव्हला त्याला जवळच मॉस्कोमध्ये ठेवायचे होते आणि त्याला दुसरा पहिला उपमंत्री नेमायचा होता. मोलोटोव्हने ग्रोमीकोचे संरक्षण केले आणि व्हिशिन्स्कीने त्याच्या वेगाने वाढणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याला उघडपणे नापसंत केले, जो एक चतुर्थांश शतक लहान होता.
आंद्रेई अँड्रीविच बराच काळ मॉस्कोमध्ये अनुपस्थित होता, त्याला जटिल नोकरशाही कारस्थान, निंदा आणि स्नूपिंगचा अनुभव मिळाला नाही. त्याचे नाव वैशिन्स्की या जगात पाण्यातील माशासारखे वाटले.
ग्रोमिको यांच्या जागी याकोव्ह अलेक्झांड्रोविच मलिक यांनी यूएनमधील स्थायी प्रतिनिधीच्या भूमिकेत नियुक्त केले.
मलिक यांना उपपरराष्ट्र मंत्रीपदीही बढती देण्यात आली. मलिक अवघ्या चाळीस वर्षांचा होता, एवढ्या उच्च पदाच्या मुत्सद्द्यासाठी म्हातारा नव्हता. त्याने संपूर्ण युद्ध जपानमध्ये घालवले. तो मित्र राष्ट्रांचा एकमेव राजदूत होता ज्याने '45 च्या वसंत ऋतूमध्ये अमेरिकन बॉम्बहल्ल्याचा परिणाम म्हणून टोकियो जळताना पाहिले. हिरोशिमा आणि नागासाकीच्या अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचले.
23 जुलै 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्रातील इस्रायलचे प्रतिनिधी अब्बा एबान यांनी परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांना टेलिग्राफ केले:
“आज मी मलिकसोबत माझे पहिले दीर्घ, अतिशय सौहार्दपूर्ण संभाषण केले. त्यांनी आमच्या लष्करी यशाचे मूल्यांकन केले आणि अरब राजवटीवरील अपयशाच्या परिणामावर चर्चा केली. युएनचे सदस्य होण्यासाठी त्यांनी आमचा अर्ज मंजूर केला, परंतु आम्हाला काळजीपूर्वक तयारी करण्याचा सल्ला दिला आणि सर्व काही अमेरिकन समर्थनाच्या डिग्रीवर अवलंबून आहे असे ते मानतात. गोल्डा मेयरसन मिशनची लवकरच स्थापना होण्याची आशा आहे.
मॉस्कोमध्ये अरब सैन्याचा पराभव हा इंग्लंडचा पराभव मानला गेला आणि त्याबद्दल त्यांना कमालीचा आनंद झाला; असा विश्वास होता की संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये इंग्लंडची स्थिती खालावली आहे.
एबानचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेत झाला आणि लंडनमध्ये शिक्षण घेतले. उदारपणे भाषिक क्षमतांची देणगी मिळाल्यामुळे, त्याने केवळ शास्त्रीय भाषा - प्राचीन ग्रीक आणि लॅटिनच शिकल्या नाहीत, तर अनेक मध्य-पूर्व भाषा - अरबी, फारसी, हिब्रू आणि अरामी देखील शिकल्या. तेवीसाव्या वर्षी त्यांना केंब्रिज येथे प्राच्य भाषा शिकवण्यासाठी नेमण्यात आले.
दुसऱ्या महायुद्धात ते ब्रिटीश सैन्यात सामील झाले. त्याने कैरोमध्ये सेवा केली, जिथे तो त्याच्या भावी पत्नीला भेटला. आणि तिच्या बहिणीने इस्रायली संरक्षण दलाच्या भावी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चैम हर्झोगशी लग्न केले.
1942 मध्ये, कमांडने मेजर एबान यांना विशेष सैन्यासाठी ज्यू स्वयंसेवकांची निवड करण्यासाठी जेरुसलेमला पाठवले. 1947 मध्ये, त्याच्या मुत्सद्दी क्रियाकलापांना सुरुवात झाली; जनरल असेंब्लीच्या सत्रासाठी ज्यू एजन्सीच्या शिष्टमंडळात त्याचा समावेश करण्यात आला. मे '48 मध्ये, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध - युएनमध्ये पहिले भाषण केले. पॅलेस्टाईनच्या फाळणीला आक्षेप घेणाऱ्या अमेरिकन शिष्टमंडळाचे युक्तिवाद त्यांनी फेटाळून लावले.
केवळ इंग्रजीच्या उत्कृष्ट ज्ञानामुळेच नव्हे तर एक कुशल वक्ता म्हणून ते यूएनमध्ये ओळखले जात होते. त्याला कसे पटायचे ते माहित होते. इस्रायलच्या निषेधात संपलेल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात सुरक्षा परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर, एबान जेरुसलेमला गेला. इस्रायली सैन्याच्या कारवाईमुळे तो संतप्त झाला आणि त्याने आपला राग कमी करून बेन-गुरियनला विचारले की हे ऑपरेशन का केले गेले.
"मला देखील याबद्दल शंका होती," धूर्त पंतप्रधानांनी उत्तर दिले, "पण जेव्हा मी सुरक्षा परिषदेत तुमचे भाषण वाचले तेव्हा मला खात्री पटली की ते आवश्यक आहे."
12 ऑगस्ट रोजी, एबानने शेरटोकला एक पत्र पाठवले, मलिकशी नवीन संभाषण नोंदवले:
“त्याने इस्रायलच्या लष्करी प्रयत्नांचे मनापासून कौतुक केले... अशा पराभवाची कोणालाही अपेक्षा नव्हती.
श्री. मलिक यांनी मला सांगितले की आता सर्व शिष्टमंडळांमध्ये एक समान मत आहे की इस्रायल राज्याची निर्मिती ही एक अपरिवर्तनीय वस्तुस्थिती आहे...
मला हे स्पष्ट झाले की सोव्हिएत बाजूने असा विश्वास आहे की त्याने योग्य विश्लेषण केले आहे आणि योग्य निर्णय घेतला आहे, त्यानंतर त्याला लाभांश मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सुचवले की रशियाच्या परोपकारी भूमिकेमुळे आम्ही पूर्व युरोपीय आणि बाल्कन देशांकडून मदत मिळवण्याच्या वस्तुस्थितीचे मूल्यमापन करू...
सोव्हिएत बाजूने ज्यू राज्याला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाला मध्यपूर्वेत स्वतःसाठी ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात विजयी न्याय्य मानले आहे...”
14 ऑगस्ट रोजी, इस्रायलमधील यूएसएसआर मिशनचे दुसरे सचिव, परदेशी देशांसह सांस्कृतिक संबंधांसाठी ऑल-युनियन सोसायटीचे आयुक्त, मित्रोफान पेट्रोविच फेडोरिन, लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशन्स विथ इस्त्रायलच्या बैठकीत उपस्थित होते. सोव्हिएत मिशनचे आगमन.
फेडोरिनने '41 मध्ये परदेशी भाषा संस्थेतून पदवी प्राप्त केली आणि इराणमधील सोव्हिएत दूतावासात राजनयिक कुरिअर म्हणून काम केले. 1943 मध्ये त्यांना इजिप्तमधील सोव्हिएत मिशनमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून पाठवण्यात आले. 1948 मध्ये आम्हाला इस्रायलला पाठवण्यात आले.
तेल अवीवमधील एका सर्वात मोठ्या सिनेमागृहाच्या इमारतीत सुमारे दोन हजार लोक जमले, “एस्टर” आणि सुमारे एक हजार लोक सर्व कार्यक्रमांचे प्रसारण ऐकण्यासाठी रस्त्यावर जमले. प्रेसीडियम टेबलच्या वर त्यांनी स्टॅलिनचे मोठे पोर्ट्रेट टांगले होते आणि “इस्राएल राज्य आणि यूएसएसआर यांच्यातील मैत्री चिरंजीव होवो!” अशी घोषणा होती.
सोव्हिएत युनियन आणि सोव्हिएत प्रतिनिधी, विशेषत: ग्रोमिको यांचा उल्लेख होताच, सभागृह टाळ्यांचा गजर झाला.
कार्यरत तरुण गायकांनी ज्यू राष्ट्रगीत गायले, नंतर सोव्हिएत युनियनचे राष्ट्रगीत. संपूर्ण हॉल आधीच "इंटरनॅशनल" गात होता. त्यानंतर गायकांनी आणखी अनेक सोव्हिएत गाणी सादर केली - “मार्च ऑफ द आर्टिलरीमेन”, “सॉन्ग ऑफ बुडिओनी”.
 
कॉम्रेड स्टॅलिन एहरनबर्गला निर्देश देतात...
7 सप्टेंबर रोजी, मोलोटोव्हने सोव्हिएत युनियनमधील इस्रायलच्या पहिल्या राजदूत गोल्डा मेयरसन यांचे अतिशय प्रेमळ स्वागत केले. तिचा जन्म कीवमधील क्रांतीपूर्वी झाला होता, तिचे आजोबा तीस वर्षे झारवादी सैन्यात कार्यरत होते, तिचे वडील सुतार होते. कुटुंब भिकारी झाले, आठ मुलांपैकी पाच लहानपणी मरण पावले.
तिच्या आयुष्यभर दुःखी आठवणी सोबत होत्या:
“आमच्यावर होणाऱ्या पोग्रोमबद्दलची संभाषणे मला स्पष्टपणे आठवतात. अर्थात, तेव्हा पोग्रोम म्हणजे काय हे मला माहीत नव्हते, पण आपण ज्यू आहोत या वस्तुस्थितीशी आणि चाकू आणि काठ्या घेऊन कुंडाचा जमाव शहराभोवती फिरत होता या वस्तुस्थितीशी त्याचा काहीतरी संबंध आहे हे मला आधीच माहित होते. ओरडत आहे: "ख्रिस्त वधस्तंभावर खिळला होता." !"
तिला लहानपणी अमेरिकेत नेण्यात आले होते, त्यामुळे ती रशियन बोलत नव्हती. तिचे पती मॉरिस मेयरसन होते, ते देखील रशियाचे स्थलांतरित होते. त्याच्या राजकीय विचारांमध्ये तो समाजवादी आणि झिओनिझमचा विरोधक होता. पण पत्नीच्या फायद्यासाठी तो पॅलेस्टाईनला जाण्यास तयार झाला. मॉरिसने कॅशियर म्हणून काम केले आणि गोल्डाचा स्वभाव, ऊर्जा आणि दृढनिश्चय तिला राजकारणात घेऊन गेले.
ती एक स्त्री असल्याची आठवण करून देणे तिला आवडत नव्हते. एका पत्रकाराने तिला विचारले:
- एखाद्या महिलेला पंतप्रधान होण्यासारखे काय आहे?
तिने प्रतिवाद केला:
- मला माहीत नाही, मी कधीच पुरुष पंतप्रधान झालो नाही.
तिचे स्वरूप इस्रायलचे प्रतीक होते. तिने नेहमी गडद रंगाचे कपडे परिधान केले - एक ड्रेस किंवा जाकीट, एक चवदार पिन, एक लहान घड्याळ, निकोटीनने डागलेली बोटे (तिने फिल्टरशिवाय मजबूत सिगारेट ओढली), एक मर्दानी हनुवटी आणि गंभीर स्वरूप, कधीकधी उबदार स्मिताने मऊ होते.
मॉस्कोमध्ये तिच्या आगमनास सहमती देण्यापूर्वी, विशिन्स्कीने राज्य सुरक्षा मंत्री, कर्नल जनरल व्हिक्टर सेमेनोविच अबाकुमोव्ह यांना विनंती पाठवली: "तिच्या यूएसएसआरमध्ये प्रवेशासाठी काही अडथळे आहेत का." सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली नाही.
सर्व इस्रायली नेत्यांनी त्यांची आडनावे हिब्रूमध्ये बदलली आणि शेवटच्या भागावर जोर देऊन दोन अक्षरे असलेली नवीन नावे घेतली. ही एक प्रतिकात्मक कृती होती, बायबलसंबंधी नावांकडे परत येणे. झिओनिस्टांना त्यांचे निर्वासित जीवन विसरायचे होते. गोल्डा मेयरसन लवकरच गोल्डा मीर बनले आणि मंत्री मोशे शेरटोक शेरेट बनले. भावी पंतप्रधान आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते शिमोन पर्स्की पेरेस बनले.
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच यांनी राजदूताला पॅलेस्टाईनमधील परिस्थितीबद्दल विचारले. गोल्डा मीर म्हणाली, इतर गोष्टींबरोबरच: “युद्धाचा परिणाम म्हणून, इस्रायल राज्याचे सरकार या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की त्यांना सीमांचा मुद्दा उचलावा लागेल जेणेकरून त्यांचे रक्षण अधिक यशस्वीपणे करता येईल. एकोणतीस नोव्हेंबरच्या ठरावात सीमा प्रदान केल्या आहेत.
दुसऱ्या शब्दांत, ती म्हणाली की यूएनने परिभाषित केलेल्या सीमा अवास्तव ठरल्या, इस्रायलला संरक्षणासाठी आपला प्रदेश वाढवण्याची गरज आहे. या शब्दांनी मोलोटोव्हकडून कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यांचे सहाय्यक आणि अनुवादक ओलेग ट्रोयानोव्स्की (युनायटेड स्टेट्समधील पहिल्या राजदूताचा मुलगा) यांनी सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्र्यांचे टाळाटाळ करणारे शब्द रेकॉर्ड केले: “इस्रायल राज्य सरकारला या समस्येचा विचार करावा लागेल. तथापि, तो, मोलोटोव्ह, असे मानतो की इस्रायल राज्याची सुरुवात चांगली झाली आहे आणि एक मजबूत राज्य निर्माण करण्याचा आधार आहे.”
गोल्डा मीर एक विलक्षण आत्मविश्वास असलेली स्त्री होती. ती बरोबर आहे हा आत्मविश्वास तिला कधीच सोडला नाही. आणि तो आत्मविश्वास इतरांमध्ये निर्माण करण्याची क्षमता तिच्यात होती. ती कदाचित इस्रायलची सर्वात प्रभावी मुत्सद्दी होती.
13 सप्टेंबर रोजी, इस्रायली मिशनचे लष्करी संलग्नक, कर्नल जोहान रॅटनर यांनी सशस्त्र दल मंत्रालयाला भेट दिली आणि मेजर जनरल ऑफ आर्टिलरी I.M. यांच्याशी बाह्य संबंध विभागात बोलले. Saraev आणि त्याचे उप.
ओडेसा येथे जन्मलेल्या रॅटनरने झारवादी सैन्यात काम केले - मॉस्को विभागाच्या 3 रा समारा ग्रेनेडियर रेजिमेंटमध्ये खाजगी म्हणून. क्रांतीनंतर तो रेड आर्मीच्या रांगेत लढला. तेविसाव्या वर्षी तो पॅलेस्टाईनला गेला, स्थापत्यशास्त्र शिकवले. तो हागानाच्या संस्थापकांपैकी एक होता आणि स्वातंत्र्ययुद्धाच्या पूर्वसंध्येला त्याने भविष्यातील इस्रायल संरक्षण दलाच्या जनरल स्टाफच्या नियोजन विभागाचे प्रमुख केले.
कर्नल रेटनर यांनी मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना अनेक प्रश्न विचारले. प्रथम, इस्रायलमध्ये त्यांना लष्करी शैक्षणिक संस्थांसाठी सोव्हिएत साहित्य प्राप्त करायचे आहे. दुसरे म्हणजे, इस्रायलींना त्यांचे अधिकारी सोव्हिएत शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी पाठवायचे आहेत.
जनरल सारेव यांनी उत्तर दिले की असे मुद्दे मंत्रालयाने नव्हे तर सरकार ठरवतात. म्हणून एकतर राजदूत गोल्डा मेयरसन यांनी त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयासमोर आणले पाहिजे किंवा इस्रायली सरकार तेल अवीवमधील सोव्हिएत लीगेशनशी औपचारिकपणे संपर्क साधू शकते.
14 सप्टेंबर रोजी, गोल्डा मीरने तिची पहिली भेट तिची मुख्य भागीदार, उप परराष्ट्र मंत्री झोरिन यांना दिली, जे मध्य पूर्वेचे प्रभारी होते.
तिने लगेचच एका विषयावर बोलण्यास सुरुवात केली जी दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अतिशय संवेदनशील होईल.
“मेयर्सन,” झोरिन यांनी संभाषणानंतर लिहिले, “म्हणले की ज्यू समस्या केवळ इस्रायल राज्यात यहुद्यांच्या व्यापक स्थलांतरानेच सोडवता येऊ शकते.
मी या संदर्भात नमूद केले आहे की माझ्या मते केवळ इमिग्रेशनमुळे ही समस्या सुटू शकत नाही, कारण बरेच ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये जाणार नाहीत, परंतु इतर देशांमध्ये राहतील. मी जोडले की यूएसएसआरमध्ये, समाजवादी राज्यात, राष्ट्रीय दडपशाही आणि ज्यूंची असमान स्थिती कायमची संपुष्टात आली होती...
मेयरसन यांनी या विषयावर पुढील विधाने करण्यापासून परावृत्त केले.
आणि इस्रायलमध्ये 17 ऑगस्ट रोजी, सोव्हिएत राजदूत पावेल इव्हानोविच एरशोव्ह यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेन-गुरियन यांना त्यांची ओळखपत्रे सादर केली. एरशोव्ह ज्या हॉटेलमध्ये थांबला होता, तेथे रस्त्यावर लोक होते ज्यांनी सोव्हिएत दूताला मनापासून अभिवादन केले.
चाळीस सैनिकांचा गार्ड ऑफ ऑनर पंतप्रधानांच्या घरी रांगेत उभा होता. ऑर्केस्ट्राने सोव्हिएत युनियनचे राष्ट्रगीत आणि हटिकवाह सादर केले.
प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतर, बेन-गुरियन यांनी एरशोव्हला सांगितले: “इस्रायलचे लोक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नैतिक समर्थनासाठी सोव्हिएत युनियनचे ऋणी आहेत. इस्रायल राज्य आता मजबूत झाले आहे, तेथील लोकांना आणि विशेषत: तरुणांना हे ठाऊक आहे की ते त्यांच्या राज्यासाठी आणि त्यांच्या कल्पनेसाठी लढत आहेत, आणि मला म्हणायचे आहे की, त्यांना कसे लढायचे हे माहित आहे, जे युद्धांमध्ये सिद्ध झाले आहे. सैन्याला चेकोस्लोव्हाकिया आणि युगोस्लाव्हियाकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे मिळाली, त्यात तोफखानाही होता, जो युद्धाच्या सुरुवातीला पूर्णपणे अनुपस्थित होता.
युद्ध नुकतेच संपलेल्या इस्रायलमधील जीवन सोपे नव्हते. सोव्हिएत मुत्सद्दींना त्यांचे विशेषाधिकार असूनही हे जाणवले.
सप्टेंबरमध्ये, एरशोव्ह इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाचे महासंचालक वॉल्टर इटन यांच्याकडे आले आणि त्यांनी तक्रार केली की मिशनची इमारत आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी अपार्टमेंट तयार नाहीत. जेवणाच्या अडचणी होत्या. राजनयिकांना फूड कार्ड देण्यात आले नाही. परिणामी, हॉटेलमध्ये सकाळी सोव्हिएत दूताला कॉफीचा दुसरा कप नाकारण्यात आला.
सोव्हिएत युनियनने इस्रायलची परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्न केला आणि पॅलेस्टाईनमधून अरब सैन्य हटवण्याची मागणी केली.
26 ऑगस्ट रोजी, उप परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळासाठी मसुदा निर्देशांवर स्वाक्षरी केली. जेव्हा पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते, तेव्हा ग्रोमिकोने आदेश दिला की, खालील प्रस्ताव तयार केला जावा: “महासभा पॅलेस्टाईनमधील ज्यू आणि अरब राज्यांच्या भूभागातून त्वरित माघार घेण्याची गरज ओळखते, ज्याची निर्मिती सरकारने केली आहे. 29 नोव्हेंबर 1947 च्या सर्वसाधारण सभेचा निर्णय, सर्व परदेशी सैन्य आणि परदेशी लष्करी कर्मचारी. कर्मचारी आणि सुरक्षा परिषदेला पॅलेस्टाईनमधील शत्रुत्व पुन्हा सुरू होऊ नये म्हणून योग्य उपाययोजना करण्याची विनंती करते.
ज्यू राज्याचा नाश करण्याची आशा न गमावलेल्या अरब राष्ट्रांच्या पॅलेस्टाईनमधून माघार घेण्याबाबत चर्चा होती.
17 सप्टेंबर रोजी, बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल कमिटीच्या पॉलिटब्युरोने निर्देश मंजूर केले. सोव्हिएत युनियनने इस्रायलला पूर्ण पाठिंबा दिला.
गोल्डा मायरला अर्थातच पॉलिट ब्युरोने काय निर्णय घेतला हे कळू शकले नाही. त्याच दिवशी, 17 सप्टेंबर रोजी, तिने परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे दुसरे उपमंत्री एफ. गुसेव यांना भेट दिली. तिने आशा व्यक्त केली की महासभेच्या आगामी अधिवेशनात सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळ पूर्वीप्रमाणेच इस्रायलला अनुकूल भूमिका घेईल.
“इस्रायल राज्याबाबत सोव्हिएत युनियनची भूमिका,” गुसेव्हने उत्तर दिले, “संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वज्ञात आहे. इस्रायलच्या तरुण राज्याला सहन कराव्या लागणाऱ्या अडचणी आमच्या देशाला समजतात आणि आम्ही विश्वास ठेवू शकतो की ते या अडचणींवर मात करू शकतील.”
आणि पॅलेस्टाईनमध्येच, त्याच दिवशी, सप्टेंबरच्या सतराव्या दिवशी, पॅलेस्टाईनमधील यूएन मध्यस्थ, काउंट फोल्के बर्नाडोट, मारला गेला. UN निरीक्षक गटाचे प्रमुख फ्रेंच कर्नल ए. सेरोट यांच्यासमवेत जेरुसलेममधील तटस्थ क्षेत्राची सीमा ओलांडली तेव्हा त्याला गोळी घातली गेली. बर्नाडोटची कार रस्त्यावरील अडथळ्यासमोर थांबण्यास भाग पाडली गेली. मारेकरी सापडले नाहीत. इस्रायली कट्टरपंथींचा संशय होता.
अमेरिकेचे कार्यवाहक परराष्ट्र सचिव रॉबर्ट लोवेट यांनी बर्नाडोटवरील हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एक कार्य गट तयार केला. अमेरिकन मुत्सद्दींनी जेरुसलेममधून अहवाल दिला की हत्येच्या दिवशी, जेरुसलेम आणि हैफा येथील झेक वाणिज्य दूतावास मध्यरात्रीपर्यंत उघडे होते आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या इस्रायली अतिरेक्यांसाठी तीस व्हिसावर प्रक्रिया करत होते. दुसऱ्या दिवशी अतिरेकी प्रागला गेले. चेकोस्लोव्हाकियातील अमेरिकन एअर अटॅचला इस्रायलहून येणाऱ्या सर्व फ्लाइटच्या प्रवासी याद्या तपासण्यासाठी वॉशिंग्टनकडून सूचना मिळाल्या. अमेरिकन लोकांनी असे गृहीत धरले की हत्या सोव्हिएत आणि चेकोस्लोव्हाक गुप्तचर सेवांनी आयोजित केली होती.
बर्नाडोटच्या मृत्यूच्या दोन दिवसांनंतर, अमेरिकन मिलिटरी अटॅच, मेजर निकोलस एंड्रोनोविच, जेरुसलेम स्पोर्ट्स क्लबमध्ये बसले होते. पुढच्या टेबलवर, इस्रायलींचा एक गट अलीकडेच झालेल्या हत्येच्या प्रयत्नावर चर्चा करत होता. आणि प्रमुख ऐकले:
- पुढच्या ओळीत अमेरिकन कॉन्सुल आहे. तो लवकरच मिळेल.
कॉन्सुल जनरल जेम्स मॅकडोनाल्डने धमकी गांभीर्याने घेतली आणि वॉशिंग्टनला ऐकलेले संभाषण कळवले. संरक्षण विभागाने जेरुसलेम वाणिज्य दूतावासातील मरीनची संख्या तेरा वरून सत्तावीस करण्याची शिफारस राज्य विभागाने केली. परंतु इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वाणिज्य दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना एस्कॉर्ट करतानाही रस्त्यावर बंदुका घेऊन फिरणाऱ्या मरीनवर आक्षेप घेतला.
मॉस्को मासिकात "नोव्हो व्रेम्या" मध्ये एक लेख प्रकाशित झाला ज्यामध्ये बर्नाडोटच्या हत्येचा आरोप ब्रिटिशांवर होता.
काउंट फोल्के बर्नाडोट यांची प्रतिष्ठा कमी होती. युद्धाच्या काळात त्यांनी स्वीडिश रेडक्रॉस सोसायटीचे नेतृत्व केले. त्याच्यावर नाझींसोबत खूप जवळून काम केल्याचा आरोप होता. जर्मन गुप्तचर सेवांनी रेडक्रॉसचा व्यापक वापर केला आणि युद्धानंतर, रेडक्रॉसची कागदपत्रे असलेले अनेक नाझी पराभूत रीचपासून दूर गेले.
बर्नाडोट यांनी पॅलेस्टाईनच्या फाळणीबाबतचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव अयशस्वी मानला. त्याची स्वतःची कल्पना होती - ट्रान्सजॉर्डन आणि पॅलेस्टाईनचे एकत्रित राज्य निर्माण करणे. बर्नाडोटचा असा विश्वास होता की अरब राज्य ट्रान्सजॉर्डन (पॅलेस्टाईनच्या अरब प्रदेशासह) आणि इस्रायलचे ज्यू राज्य एकत्र करणे अधिक व्यावहारिक आहे. त्याच्या कल्पनेच्या अंमलबजावणीचा अर्थ असा होईल की इस्त्रायल, ती प्रकट होताच, जगाच्या राजकीय नकाशावरून अदृश्य होईल.
पॅलेस्टिनी ज्यू आणि स्टॅलिन याच्या विरोधात होते.
मोलोटोव्हने स्टॅलिनला सर्वसाधारण सभेच्या पहिल्या समितीमध्ये बर्नाडोटच्या प्रस्तावांच्या चर्चेसंदर्भात सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळाच्या मसुदा निर्देशांचा अहवाल दिला.
मोलोटोव्ह आणि व्हिशिन्स्की यांनी पॅलेस्टाईनमधील सैन्याची संख्या कमी करण्याची बर्नाडोटची कल्पना आणि प्रादेशिक पुनर्वितरणासाठीचे त्यांचे प्रस्ताव नाकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला, जो इस्रायलकडून चार-पंचमांश प्रदेश घेईल आणि ट्रान्सजॉर्डनला हस्तांतरित करेल.
स्टॅलिनने मान्य केले.
मॉस्कोकडून सूचना मिळाल्यानंतर, सुरक्षा परिषदेतील युक्रेनच्या प्रतिनिधीने बर्नाडोटची योजना नाकारली आणि म्हटले की या योजनेचा उद्देश इस्रायलला नष्ट करणे आहे.
सोव्हिएत मुत्सद्दींनी नोव्हेंबर 29, 1947 च्या महासभेच्या ठरावाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. पॅलेस्टाईनमधील सीमा पुन्हा रेखाटण्यावर आणि काही प्रदेश अरबांना हस्तांतरित करण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. अरब निर्वासितांच्या समस्येबद्दल, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीला त्यात फारसा रस नव्हता.
सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रस्तावित केले की "हा प्रश्न संबंधित पक्षांमधील थेट वाटाघाटीद्वारे सोडवला जावा, म्हणजे इस्रायल सरकार आणि पॅलेस्टाईनमधील अरब राज्य सरकार यांच्यात." अशाप्रकारे, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने इस्रायलसाठी अतिशय अनुकूल स्थिती घेतली, ज्यांना पॅलेस्टिनी अरबांना ज्यू राष्ट्राचे शत्रू मानून आणि ते पाचवा स्तंभ बनतील या भीतीने त्यांना परत येण्याची अजिबात इच्छा नव्हती.
1948 च्या उत्तरार्धात, सुरक्षा परिषदेतील सोव्हिएत युक्रेनचे प्रतिनिधी, दिमित्री झाखारोविच मनुइल्स्की यांनी आणखी एक कल्पना मांडली: पॅलेस्टाईनमधून सोव्हिएत मध्य आशियात पळून गेलेल्या अरबांचे पुनर्वसन...
जे घडले त्यात सोव्हिएत नेत्यांना काहीही भयंकर दिसले नाही. अरब देशांतील ज्यूंना (सुमारे नऊ लाख लोक!) त्यांची घरे आणि सर्व मालमत्ता सोडून घरातून पळून जाण्यास भाग पाडले गेले. अर्धा दशलक्ष इस्रायलमध्ये स्थायिक झाले, जिथे त्यांनी नवीन जीवन सुरू केले. ज्या अरबांना इस्रायलमध्ये राहायचे नाही त्यांनी शेजारच्या अरब देशांमध्ये स्थायिक व्हावे, असा सोव्हिएत मुत्सद्दींचा समज होता. लोकसंख्येची अशी देवाणघेवाण सोव्हिएत नेत्यांना असामान्य वाटली नाही.
दुस-या महायुद्धाच्या शेवटी, सप्टेंबर 1944 मध्ये, स्टालिनने वॉर्सामधील नवीन सरकारशी सहमती दर्शवली की पोल व्होल्हनिया आणि गॅलिसिया सोडतील आणि युक्रेनियन लोक बिझ्झकझाडी आणि चेल्म प्रदेश सोडतील. दुसऱ्या शब्दांत, सर्व पोल पोलंडमध्ये राहतील आणि सर्व युक्रेनियन युक्रेनमध्ये राहतील.
पोलिश कमिटी ऑफ नॅशनल लिबरेशनने "पोलंडच्या नवीन प्रदेशांमधून युक्रेनियन लोकसंख्येचे आणि युक्रेनियन एसएसआरच्या प्रदेशातून पोलिश लोकसंख्येचे मायदेशी परत येण्यावर" करारावर स्वाक्षरी केली.
पोलिश युक्रेनियन जे स्वेच्छेने त्यांच्या ऐतिहासिक मातृभूमीत जाण्यास सहमत आहेत त्यांना पोलंडमधील कर्ज माफ करण्याचे आणि युक्रेनमधील भूखंडांचे वाटप करण्याचे वचन दिले गेले. परंतु पहिल्या मार्च 1945 पर्यंत, एक लाखापेक्षा कमी लोकांनी या ऑफरचा लाभ घेतला. लोकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले होते. त्यानंतर त्यांनी बळाचा वापर केला. पोलिश पोलिस आणि सैन्याच्या तुकड्यांनी गावांना वेढा घातला, शेतकऱ्यांना तयार होण्यासाठी कित्येक तास दिले गेले, नंतर त्यांना रेल्वेकडे नेले गेले आणि वॅगनमध्ये भरले गेले. ज्यांनी आज्ञा पाळायची नाही त्यांना मारहाण केली.
स्टॅलिनच्या मते, हे एक अतिशय वाजवी ऑपरेशन होते. आणि त्याला समजले नाही की मध्य पूर्वमध्ये तेच का केले जाऊ शकत नाही? परंतु स्टॅलिनला इस्रायलमधील सोव्हिएत ज्यूंचे प्रामाणिक स्वारस्य, ज्यू राज्याला मदत करण्याची त्यांची तयारी आवडली नाही.
हे मजेदार आहे की त्याच वेळी, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे संचालक एडगर हूवर यांनी अध्यक्ष ट्रुमन यांना एक विशेष संदेश पाठवला:
"त्याच्या विश्वसनीय माहितीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका स्त्रोताने आम्हाला सांगितले की रशियन लोक अंदाजे दोन लाख कम्युनिस्ट विचारांच्या ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये पाठवण्याची तयारी करत आहेत."
हूवरने सर्व झिओनिस्टांना कम्युनिस्ट मानले. स्टॅलिनचा दृष्टिकोन वेगळा होता आणि त्यांनी पक्षाची धोरणे सोव्हिएत ज्यूंना समजावून सांगण्याचा आदेश दिला.
18 सप्टेंबर रोजी, जेव्हा स्टालिन दक्षिणेला सुट्टी घालवत होते, तेव्हा त्यांना केंद्रीय समितीचे सचिव, मालेन्कोव्ह यांच्याकडून एक चिठ्ठी मिळाली, जे नेत्याच्या अनुपस्थितीत, वरिष्ठ म्हणून पॉलिटब्युरोमध्ये राहिले:
“कॉम्रेड स्टॅलिनला.
जाण्यापूर्वी तुम्ही इस्रायलबद्दल लेख तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. एहरनबर्गच्या मॉस्कोमध्ये अनुपस्थितीमुळे हे प्रकरण काहीसे लांबले. दुसऱ्या दिवशी एहरनबर्ग आले. कागानोविच, पोस्पेलोव्ह आणि इलिचेव्ह आणि मी त्याच्याशी संभाषण केले. एहरनबर्गने लेख लिहिण्यास सहमती दर्शविली आणि अनेक स्वाक्षरीसह प्रकाशित झालेल्या लेखाच्या विरोधात बोलले.
मी तुम्हाला I. Ehrenburg चा एक लेख पाठवत आहे “जवळजवळ एक पत्र.” तुमच्याकडून इतर सूचना असल्याशिवाय, आम्ही हा लेख मंगळवार, 21 सप्टेंबर रोजी प्रवदा वृत्तपत्रात प्रकाशित करू इच्छितो.
एहरनबर्गबद्दल स्टॅलिनची विचित्र वृत्ती होती.
एके दिवशी, स्टॅलिनने लेखक संघाचे प्रमुख अलेक्झांडर अलेक्झांड्रोविच फदेव यांना बोलावले:
- ऐका, कॉम्रेड फदेव, तुम्ही आम्हाला मदत केली पाहिजे. शत्रूंविरुद्धच्या लढाईत राज्याला खरोखर मदत करण्यासाठी तुम्ही काहीही करत नाही. आम्ही तुम्हाला "युनियन ऑफ राइटर्स ऑफ द युएसएसआरचे सेक्रेटरी जनरल" ही हाय-प्रोफाइल पदवी दिली आहे, परंतु तुम्हाला हे माहीत नाही की तुम्ही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय हेरांनी वेढलेले आहात.
- हे हेर कोण आहेत?
स्टॅलिनने अशा स्मितहास्यांपैकी एक स्मितहास्य केले ज्यामुळे काही लोक बेहोश झाले आणि जे फदेवला माहित होते, ते चांगले नव्हते.
- या हेरांची नावे मी तुम्हाला का सांगू, जेव्हा तुम्हाला ते माहित असणे बंधनकारक होते? पण जर तुम्ही कॉम्रेड फदेव असा दुबळा माणूस असाल तर मी तुम्हाला कोणत्या दिशेने पहायचे आणि आम्हाला काय मदत करावी हे सांगेन. इल्या एरेनबर्ग ही आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर आहे हे तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही याबद्दल गप्प का होता? तुम्ही आम्हाला एकही सिग्नल का दिला नाही?..
1949 च्या सुरूवातीस, राज्य सुरक्षा मंत्री अबाकुमोव्ह यांनी स्टॅलिन यांना ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीच्या प्रकरणात अटक करण्यात येणाऱ्या लोकांची यादी सादर केली. एहरनबर्ग देखील तेथे सूचीबद्ध होते.
“गुप्तचर माहितीनुसार,” राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या नोटमध्ये म्हटले आहे, “1938 मध्ये स्पेनमध्ये असताना, एहरनबर्गने फ्रेंच लेखक, ट्रॉटस्कीवादी आंद्रे मालरॉक्स यांच्याशी झालेल्या संभाषणात कॉम्रेड स्टॅलिनवर प्रतिकूल हल्ले केले... 1940- दरम्यान 1947. केलेल्या सुरक्षा उपायांचा परिणाम म्हणून, CPSU (b) आणि सोव्हिएत राज्याच्या धोरणांविरुद्ध एहरनबर्गची सोव्हिएत-विरोधी विधाने नोंदवली गेली.
यादी पाहताना, स्टालिनने नशिबात असलेल्या नावांपुढे एक टिक लावली आणि दोन अक्षरे “आर”, म्हणजे “ॲरेस्ट”. एहरनबर्गच्या नावापुढे स्टॅलिनने प्रश्नचिन्ह असे काहीतरी टाकले. जवळच्या पोस्क्रेबिशेव्हने लिहिले: "कॉम्रेड अबाकुमोव्ह यांना संदेश दिला." याचा अर्थ एहरनबर्गला स्पर्श करता येत नव्हता.
कदाचित स्टालिनने इल्या ग्रिगोरीविचला एक अतुलनीय मास्टर प्रचारक म्हणून महत्त्व दिले. आणि जेव्हा नेत्याला इस्त्राईलबद्दल देश आणि जगासाठी अधिकृतपणे बोलू शकणाऱ्या व्यक्तीची आवश्यकता होती, तेव्हा एहरनबर्ग अशी व्यक्ती बनली. इल्या ग्रिगोरीविचला स्टॅलिनला जे ऐकायचे आहे ते कसे तयार करायचे हे माहित होते.
मालेन्कोव्ह पेपरवर नेत्याच्या सचिवांपैकी एकाने लिहिलेली चिठ्ठी होती: "कॉम्रेड स्टॅलिन सहमत आहेत."
प्रवदामध्ये लेख प्रसिद्ध झाला होता. हे केवळ सोव्हिएत लोकांनीच नव्हे तर परदेशी मुत्सद्दींनी देखील काळजीपूर्वक वाचले होते, हे लक्षात आले की एहरेनबर्ग योगायोगाने बोलला नाही.
तर, स्टॅलिनला त्याच्या ओठातून काय सांगायचे होते?
प्रश्न एक: इस्रायलशी कसे वागावे?
एहरनबर्गने लिहिले, “या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर दिले जाऊ शकते: सोव्हिएत सरकारने नवीन राज्य ओळखले, आक्रमकांचा जोरदार निषेध केला आणि जेव्हा इस्रायली सैन्याने ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील अरब सैन्यापासून आपल्या भूमीचे रक्षण केले, तेव्हा सर्व सोव्हिएत लोकांची सहानुभूती नाराजांच्या बाजूने होती, गुन्हेगारांच्या बाजूने नाही. ”
प्रश्न दोन: इस्रायलच्या उदयाने ज्यूंचा प्रश्न सुटतो का?
"मला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी द्यायला हवं...
जेव्हा त्यांनी ब्रिटीश भाडोत्री सैनिकांचे हल्ले परतवून लावले तेव्हा इस्रायली सैनिकांच्या धैर्याचे मी कौतुक केले, परंतु मला माहित होते की "ज्यू प्रश्न" चे निराकरण पॅलेस्टाईनमधील लष्करी यशावर अवलंबून नव्हते, तर भांडवलशाहीवर समाजवादाच्या विजयावर अवलंबून होते ...
समाजवादी समाजातील नागरिक इस्रायल राज्यातील लोकांसह कोणत्याही बुर्जुआ देशातील लोकांकडे, गडद जंगलातून अद्याप सुटलेले प्रवासी म्हणून पाहतो... सर्व देशांतील ज्यू कामगारांचे भवितव्य त्यांच्याशी जोडलेले नाही. इस्रायल राज्याचे भवितव्य, परंतु प्रगतीच्या नशिबी, समाजवादाच्या नशिबी ...
सोव्हिएत ज्यू मध्य पूर्वेकडे पाहत नाहीत, ते भविष्याकडे पाहतात. आणि मला वाटते की इस्त्राईल राज्यातील श्रमिक लोक, झिओनिस्टांच्या गूढवादापासून दूर, न्याय शोधत आहेत, आता उत्तरेकडे - सोव्हिएत युनियनकडे पहात आहेत, जे मानवतेच्या पुढे चांगल्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहेत.
इस्रायली मुत्सद्दींना लेख बरोबर समजला.
24 सप्टेंबर रोजी गोल्डा मीरने परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांना एक तार पाठविला:
"एहरनबर्गचा लेख इस्रायलसाठी आणि झिओनिझमच्या विरोधात आहे: त्याने यूएसएसआरमधून परत येण्याची कल्पना नाकारली ..."
चेकोस्लोव्हाक दूतावासातील रिसेप्शनमध्ये, इस्रायली दूतावासाचे सल्लागार, मोर्देचाई नामीर यांच्याशी चर्चा करताना, एहरनबर्गने त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की इस्रायली मुत्सद्दींना पूर्णपणे काय समजले नाही: इस्रायलने सोव्हिएत यहुद्यांना स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त करू नये, कारण हे अधिकाऱ्यांकडून तीव्र विरोध होईल आणि ते सर्वांसाठी वाईट असेल.
इस्रायली मुत्सद्दींना एहरनबर्ग समजले नाही, कारण अधिकारी त्यांच्याशी आणि त्यांनी मॉस्कोमध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या राज्याशी अत्यंत अनुकूल वागले. सोव्हिएत ज्यूंशी विशेष संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी नसलेली एकमेव गोष्ट होती.
मोलोटोव्हने इस्रायली दूतावासातील कर्मचारी आणि मॉस्को कोरल सिनेगॉग आणि तेथील अभ्यागत यांच्यातील संवाद मर्यादित ठेवण्याचे आदेश परराष्ट्र मंत्रालयाला मंत्री परिषदेच्या अंतर्गत धार्मिक व्यवहार परिषदेकडून पत्र मिळाल्यानंतर. चेकिस्ट्सने या विभागात काम केले; त्यांनी सोव्हिएत नागरिकांशी इस्त्रायलींच्या संपर्कांबद्दल लुब्यांकाशी असंतोष व्यक्त केला.
6 ऑक्टोबर रोजी, लष्करी अताशे कर्नल रॅटनर यांनी पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री बेन-गुरियन यांना एक तार पाठवला:
“आज मी आर्मी जनरल अँटोनोव्ह यांच्याशी दीड तास बोललो, जे सध्या वासिलिव्हस्कीची जागा घेत आहेत.
अशा प्रकारचे संभाषण लष्करी संलग्नकांच्या पातळीवर पूर्णपणे असामान्य आहे; मला इतर देशांतील माझ्या सहकाऱ्यांना याबद्दल काहीही सांगू नका असे सांगण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण गुप्तता आवश्यक आहे.
आम्ही लढाईच्या मार्गाबद्दल, अरब युतीच्या सैन्याबद्दल, विशेषत: इराकबद्दल, मध्य पूर्वेतील राष्ट्रीय अल्पसंख्याकांबद्दल, आमच्या सैन्याचे स्वरूप, त्यांची कमांड आणि शस्त्रे, शत्रुत्व पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्यतांबद्दल, महत्त्वाबद्दल बोललो. नेगेव आणि जेरुसलेमचे. त्यांनी आम्हाला केलेल्या मदतीचा प्रश्न निर्माण झाला.
खालील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली: अ) कमांड कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण (अल्प-मुदतीचे आणि दीर्घ-मुदतीचे अभ्यासक्रम), ब) जर्मन ट्रॉफीमधून शस्त्रे पुरवणे, क) पाठवण्याच्या पद्धती - हवाई किंवा समुद्राद्वारे.
प्रोटोकॉलनुसार, आम्ही आता हे मुद्दे सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्रालयाकडे चर्चेसाठी सादर केले पाहिजेत, जे निर्णय घेईल. या अपेक्षेने, आपल्याला या स्त्रोताकडून कोणत्या प्रकारची शस्त्रे आणि कोणत्या प्रमाणात आवश्यक आहेत हे येत्या काही दिवसांत कळवावे लागेल.”
आर्मी जनरल ॲलेक्सी इनोकेनिविच अँटोनोव्ह यांनी जनरल स्टाफचे प्रथम उपप्रमुख म्हणून काम केले आणि ग्रेट देशभक्त युद्धादरम्यान स्टालिनकडून विशेष अधिकार प्राप्त झाला. परकीय लष्करी अताशीशी त्यांचे संभाषण ही एक विलक्षण घटना होती. हे सूचित करते की स्टालिनने मध्य पूर्वेतील आपल्या मार्गाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला. सोव्हिएत ज्यू इस्रायलमध्ये जाणार नाहीत, पण पाश्चात्य साम्राज्यवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत ज्यू राज्याला एक चौकी म्हणून लष्करी मदत मिळेल.
8 नोव्हेंबर रोजी, बेन-गुरियनने मॉस्कोमधील इस्रायली लष्करी अताशेला सोव्हिएत युनियनकडून प्राप्त करू इच्छित असलेल्या शस्त्रांची एक लांबलचक यादी पाठविली: टी -34 टाक्या, शेलसह तोफखाना, लढाऊ विमाने आणि सुटे भाग असलेले बॉम्बर, तेल आणि दारूगोळा.
जनरल अँटोनोव्हची यादी जनरल स्टाफकडे हस्तांतरित करणे अशक्य असल्याचे दिसून आले. अलेक्सी इनोकेन्टीविच यांना अचानक ट्रान्सकॉकेशियन मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचा पहिला डेप्युटी कमांडर म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
आमसभेच्या सत्रातून पॅरिसहून परत आल्यावर इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांनी त्यांच्या सरकारला कळवले:
“इस्टर्न ब्लॉक आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे... सोव्हिएत युनियन खंबीरपणे आमच्या पाठीशी आहे. त्यांची स्थिती बदलली आहे अशा देशात पसरलेल्या सर्व अफवांना आधार नाही... विशिन्स्की आणि मलिक आमच्या पहिल्या बैठकीत रशियन बाजूने सहभागी झाले होते... नेगेव आमच्यासाठी इतके महत्त्वाचे का आहेत हे मी स्पष्ट केले. वैशिन्स्की मलिककडे वळला आणि म्हणाला: "ते बरोबर आहेत."
मलिक यांना दिलेला संबोधन वैशिष्ट्यपूर्ण होते - त्यांनी मला संबोधित केले नाही, परंतु मलिक यांना संबोधित केले, ज्यावरून मी असा निष्कर्ष काढला की त्यांच्यात या विषयावर वाद आहे. मलिक 29 नोव्हेंबरच्या ठरावावर नक्कीच ठाम राहिले.
मग वैशिन्स्की म्हणाले: "ते प्रत्येक गोष्टीत बरोबर आहेत ..."
बहुतेक मुद्द्यांवर आमचे युएसएसआरशी चांगले संबंध आहेत. रशियन लोकांना प्रत्येक तपशीलात आमच्या स्थितीची कल्पना करायची आहे ...
सुरक्षा परिषदेत, रशियन केवळ आमचे मित्र म्हणून काम करत नाहीत तर आमचे दूत म्हणून काम करतात. ते कोणतेही काम हाती घेतात... रशिया आणि त्याच्या मित्रपक्षांची सहा मते आहेत. प्राधान्य हे अल्पसंख्याक आहे. ठरावातून एक अप्रिय घटक (बर्नाडोट कलम) काढण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल मलिक यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मी त्याला सांगितले की हा फार महत्त्वाचा मुद्दा नाही, की त्याने आम्हाला गंभीरपणे मदत केली आणि सर्व काही साध्य होऊ शकत नाही ... "
9 नोव्हेंबर रोजी, गोल्डा मीर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे महासंचालक वॉल्टर इटन यांना मोलोटोव्ह यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा मिशनचा अहवाल टेलीग्राफ केला:
“गोल्डा, नामीर, रॅटनर आणि त्यांचे कुटुंबीय परेडमध्ये उपस्थित होते, जो जबरदस्त शक्तीचा शो होता आणि संध्याकाळी त्यांना मोलोटोव्हच्या घरी विशेष उबदारपणा जाणवला. मॉस्को कौन्सिलच्या उत्सवाच्या बैठकीत गोल्डा संध्याकाळी देखील होती, ज्यामध्ये मोलोटोव्ह बोलले.
या बिंदूपासून - प्रकाशनासाठी नाही.
मोलोटोव्हने गोल्डाला वोडकाचा ग्लास देऊ केला. तिने परेडचे कौतुक केले आणि म्हणाली:
"जर आमच्याकडे परेडमध्ये असलेली काही शस्त्रे असती तर."
मोलोटोव्ह यांनी नमूद केले:
- आपल्याकडे ते असतील. आम्ही अगदी लहान सुरुवात केली.
मोलोटोव्हच्या पत्नीसह यिद्दीशमध्ये दीर्घ भावनिक संभाषण, ज्याने आमच्या सिनेगॉगला भेट दिल्याचे कौतुक केले. तिच्या विनंतीनुसार, गोल्डा मीरची मुलगी सारा आणि नामीरची मुलगी जेएल यांना सादर केले गेले. ती त्यांच्याशी आई आणि बहिणीसारखी बोलली आणि निष्कर्ष काढली:
"तुझ्याबरोबर सर्व काही ठीक होईल आणि मग ते सर्व ज्यूंसाठी चांगले होईल."
महिला विरोधी फॅसिस्ट समितीच्या प्रमुख पोपोवा, सोव्हिएत गाण्याच्या मजकूराचे लेखक कवी मिखाल्कोव्ह आणि इतरांशी संभाषणे. मी एरेनबर्गला दोनदा भेटलो, पण त्याने संभाषण टाळले. परेडमध्ये, रॅटनर हा एकमेव लष्करी संलग्न होता ज्यांच्याशी अँटोनोव्हचे डेप्युटी स्लाव्हिन बोलले.
संबंधांची पातळी शस्त्रे विकण्याच्या विनंतीद्वारे दिसून येते. मोलोटोव्हचे वचन, ज्याने कधीही एक अतिरिक्त शब्द उच्चारला नाही, तो खूप मोलाचा होता.
24 नोव्हेंबर रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या जवळच्या आणि मध्य पूर्वेकडील देशांसाठी विभागाचे प्रमुख, इव्हान निकोलाविच बाकुलिन यांनी त्यांचे क्युरेटर व्हॅलेरियन झोरिन यांना कळवले:
“11 नोव्हेंबर. माझ्याशी झालेल्या संभाषणात, मॉस्कोमधील इस्रायल राज्याचे राजदूत गोल्डा मेयरसन आणि मिशनचे लष्करी संलग्नक, रॅटनर यांनी, इस्रायल राज्याला मदत करण्यासाठी इस्रायल राज्याच्या सरकारची विनंती सोव्हिएत सरकारला कळवली. जड शस्त्रे आणि इस्रायली सैन्यासाठी आवश्यक असलेली इतर उपकरणे.
मिलिटरी अटॅच कर्नल रॅटनर यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्याच्या प्राथमिक गरजा तोफखाना, टाक्या आणि विमाने होत्या आणि इस्रायली सरकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या विनंतीने जड शस्त्रे आणि इतर उपकरणे यांचे प्रकार निर्दिष्ट केले होते.
मी उत्तर दिले की मी इस्रायली सरकारची विनंती मंत्रालयाच्या नेतृत्वाच्या लक्षात आणून देईन.
बकुलिनने असे उत्तर देण्याचे सुचवले:
“सोव्हिएत सरकार, जे इस्रायल राज्याच्या भवितव्याकडे लक्ष देत आहे आणि स्वतंत्र आणि स्वतंत्र अस्तित्वाच्या अधिकारांचे रक्षण करते, तरीही पॅलेस्टाईनमधील शत्रुत्व संपवण्याच्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांना पुरवठा करण्यास मनाई करण्याच्या सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयाशी संघर्ष करू इच्छित नाही. पॅलेस्टाईनमध्ये लढणाऱ्या देशांच्या सैन्याला शस्त्रे.
29 मे 1948 च्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक 50 ने पॅलेस्टाईनमधील संघर्षात सहभागी असलेल्या सर्व राज्यांवर शस्त्रास्त्रबंदी लादली.
झोरिनने ते वाचून लिहिले: “टी. बकुलीन. मला कॉम्रेड मोलोटोव्हला उद्देशून एक चिठ्ठी द्या.
स्टॅलिनला थेट शस्त्रे द्यायची नव्हती, म्हणून अधिकृत, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ओळीनुसार, इस्रायली प्रतिनिधींना नकार देण्यात आला. शस्त्रे तृतीयपंथीयांमार्फत आली.
2 डिसेंबर रोजी उप परराष्ट्र मंत्री विशिन्स्की पॅरिसमध्ये होते. लेबनॉनचे पंतप्रधान रियाद बे सोल्ह यांनी त्यांना भेटण्यास सांगितले. लेबनीज आत्मविश्वासाने संभाषणात म्हणाले:
- पॅलेस्टाईनमध्ये स्वतंत्र ज्यू राज्य अस्तित्वात नाही.
"इस्राएल राज्य आधीच अस्तित्वात आहे," व्हिशिन्स्की म्हणाले, "आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे."
 
फॅसिस्ट विरोधी समिती बंद आहे
20 नोव्हेंबर 1948 रोजी, स्टालिनने मंत्रिमंडळाच्या ब्युरोच्या गुप्त निर्णयावर स्वाक्षरी केली: “ज्यू अँटी फॅसिस्ट समिती ताबडतोब विसर्जित केली जावी, या समितीचे प्रेस अवयव बंद केले जावे, समितीचे कामकाज काढून घेतले जावे, आणि सध्या कोणालाही अटक करू नये.”
दुसऱ्या दिवशी, राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी समितीच्या जागेची झडती घेतली, सर्व कागदपत्रे काढून घेतली आणि इमारत सील केली.
10 डिसेंबर रोजी, सोव्हिएत युनियनमधील इस्रायलचे प्रभारी, मोर्देचाई नामीर यांनी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व युरोपीय विभागाचे संचालक श्री. फ्रेडमन यांना टेलिग्राफ केले:
“ज्यू अँटी फॅसिस्ट समितीचे चिन्ह काढून टाकण्यात आले आहे. आम्हाला विश्वास आहे की संस्था बंद आहे. ”
तथापि, यानंतरही परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांना विशिन्स्की आणि त्सारापकिन यांच्याशी दीर्घ संभाषण करण्याची आणि इस्रायलमध्ये ज्यूंच्या स्थलांतराचे महत्त्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली.
वैशिन्स्की, अर्थातच, या दृष्टिकोनाशी सहमत नव्हते, परंतु ते खूप मैत्रीपूर्ण होते, द्विपक्षीय संबंधांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधून घेत होते, चर्चा करून त्यांचे निराकरण करण्याचे वचन दिले होते. सोव्हिएत युनियन आणि इस्रायल यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांचे उद्दिष्ट संयुक्तपणे कसे साध्य केले याबद्दल तो बोलला...
ज्यू अँटी फॅसिस्ट समितीच्या सदस्यांचे भवितव्य इस्रायली मुत्सद्दींना अज्ञात राहिले, कारण अटक किंवा खटल्याबद्दल काहीही लिहिलेले नव्हते.
समितीचे लिक्विडेशन प्रदीर्घ काळापासून तयार होते.
26 मार्च 1948 रोजी, राज्य सुरक्षा मंत्री व्हिक्टर अबाकुमोव्ह यांनी केंद्रीय समितीला एक नोट सादर केली:
“चालू सुरक्षा उपायांचा परिणाम म्हणून, यूएसएसआर राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने स्थापित केले आहे की ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीचे नेते, सक्रिय राष्ट्रवादी असल्याने आणि अमेरिकन लोकांवर लक्ष केंद्रित करून, मूलत: सोव्हिएत विरोधी राष्ट्रवादी कार्य करत आहेत. ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीच्या कार्यात अमेरिकन समर्थक प्रभाव विशेषत: समितीचे नेते मिखोल्स आणि फेफर यांच्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाच्या प्रवासानंतर लक्षात येऊ लागला, जिथे त्यांनी प्रमुख ज्यू व्यक्तींशी संपर्क स्थापित केला, ज्यापैकी काही आहेत अमेरिकन इंटेलिजन्सशी संबंधित...
यूएसएसआर राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या अलीकडेच अटक करण्यात आलेल्या ज्यू राष्ट्रवादींपैकी अनेक अमेरिकन आणि ब्रिटीश हेर उघडकीस आले ज्यांनी सोव्हिएत व्यवस्थेशी शत्रुत्व बाळगून विध्वंसक कार्य केले.
नाझीवादाशी लढा देण्यासाठी 1941 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीच्या खटल्यातील निकालाने सर्व ज्यू अमेरिकन हेर आहेत आणि ते परदेशातील स्वामींसाठी काम करतात हे दर्शविणे अपेक्षित होते. परंतु आरोपींनी हेर असल्याचे मान्य न केल्याने खटला बंद करावा लागला.
अटक केलेल्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. काही जण तुरुंगातच मरण पावले. तपासाला काहीतरी गंभीर हवे होते - स्टॅलिनवर हत्येचा प्रयत्न करणे, हेरगिरी, तोडफोड करणे, परंतु हे लोक, त्यांना मारहाण झाली तरीही, असे काहीही समोर येऊ शकले नाही. ते थिएटरमध्ये खेळले, कविता लिहिल्या आणि आजारी लोकांवर उपचार केले.
सर्व प्रतिवादी यहुदी होते: अभिनेता व्हेनियामिन झुस्किन, शिक्षणतज्ज्ञ लीना स्टर्न, लेखक पेरेट्स मार्किश, लेव्ह क्विटको, सेमियन गॅल्किन, डेव्हिड गोफश्टेन, बॉटकिन हॉस्पिटलचे मुख्य चिकित्सक बोरिस शिमेलिओविच, ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य. बोल्शेविक आणि परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री सोलोमन लोझोव्स्की... ही जातीय चाचणी होती. त्यांच्यावर गुन्ह्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या मूळ कारणासाठी खटला चालवला गेला. छळ आणि गुंडगिरी असूनही, यापुढे तरुण आणि निरोगी नसलेल्या लोकांनी धैर्य आणि धैर्याचे उदाहरण दाखवले.
गोदीत बसलेले प्रसिद्ध अभिनेते, लेखक आणि डॉक्टर कॉम्रेड स्टॅलिनच्या विरोधात दहशतवादी कारवायांच्या तयारीत सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी हेरगिरी आणि विश्वासघात केला नाही आणि सोव्हिएत विरोधी प्रचार देखील केला नाही.
लेफ्टनंट जनरल ऑफ जस्टिस चेपत्सोव्ह, ज्यांनी खटल्याच्या अध्यक्षस्थानी होते, प्रतिवादींना त्यांच्या मूळ भाषेत लिहिण्याची, यिद्दीशमध्ये पुस्तके प्रकाशित करण्याची, त्यात त्यांचे स्वतःचे थिएटर आणि स्टेज ज्यू नाटके ठेवण्याची आणि हिब्रू भाषेतील शाळा शिकवण्याच्या त्यांच्या इच्छेबद्दल दोषी ठरवले.
जनरल चेप्ट्सोव्हने एका प्रतिवादीची निंदा केली:
— कम्युनिस्ट, लेखक, मार्क्सवादी, पुरोगामी ज्यू बौद्धिक याजक, रब्बी, अस्पष्टतावादी यांना उपदेश, मतझाह, प्रार्थना पुस्तकांबद्दल, कोषेर मांसाविषयी सल्ला का देतील?
पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनच्या काही प्रजासत्ताकांमध्ये रशियन लोकांकडून ज्यूंची मागणी केली जाते त्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी ज्यूंकडून पूर्ण आत्मसात करण्याची मागणी केली. लेखक अब्राम कोगन स्वतःच्या चौकशीच्या मजकुरातील चुका दुरुस्त करत असल्याचे पाहून एका निरक्षर अन्वेषकाने त्याला मारहाण केली: त्याला, बदमाश, रशियन भाषा माहित आहे, परंतु हिब्रूमध्ये लिहितो! राष्ट्रीय संस्कृतीची चिंता हानीकारक आणि देशभक्त म्हणून ओळखली गेली.
परंतु जनरल आणि त्याच्या मूल्यांकनकर्त्यांना यासाठी गोळी मारण्याची इच्छा नव्हती. आपले पक्षाचे सदस्यत्व कार्ड, कारकीर्द आणि कदाचित आपला जीव धोक्यात घालून, जनरल चेप्टसोव्हने पुढील तपासासाठी केस परत करण्याची परवानगी केंद्रीय समितीकडे मागितली.
परंतु मालेन्कोव्ह, ज्यांच्याकडे जनरल वळले, त्यांनी हे होऊ दिले नाही:
"तुम्ही आम्हाला या गुन्हेगारांसमोर गुडघ्यापर्यंत आणू इच्छित आहात." या खटल्यातील निकालाला लोकांनी मान्यता दिली आहे; पॉलिट ब्युरोने तीन वेळा या प्रकरणाचा निपटारा केला. पॉलिट ब्युरोच्या निर्णयाचे पालन करा.
आणि अगदी बरोबर. 8 मे 1952 रोजी लेफोर्टोव्हो येथे ज्यू विरोधी फॅसिस्ट समितीच्या खटल्याला सुरुवात झाली. आणि एक महिन्यापूर्वी, 3 एप्रिल रोजी, नवीन राज्य सुरक्षा मंत्री सेमियन डेनिसोविच इग्नाटिएव्ह यांनी, स्टॅलिनला पाठवलेल्या मेमोमध्ये, ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीच्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना गोळ्या घालण्याचा प्रस्ताव दिला. नेत्याने मान्य केले. समाजवादाच्या उभारणीसाठी स्वित्झर्लंडहून आलेल्या जगप्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ लीना स्टर्न यांनाच त्यांनी उदारता दिली. तिला दहा वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. बाकीच्यांना गोळ्या घातल्या...
पण ते नंतर येईल. याच दरम्यान, 11 जानेवारी 1949 रोजी इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व युरोपीय विभागाचे संचालक श्री. फ्रीडमन यांनी इस्रायलमधील यूएसएसआर मिशनचे सल्लागार एम.आय. यांच्याशी चर्चा केली. मुखीं । एरशोव्हला सर्दी झाली आणि घरी बसला.
“मुखिन,” इस्रायली मुत्सद्द्याने अहवालात लिहिले आहे, “गेल्या लष्करी कारवाईदरम्यान आम्ही दाखवलेल्या ऑपरेशनल क्षमतेबद्दल कौतुकाने बोललो, आमच्या वर्तुळातील मूड आणि ग्रेट ब्रिटनबरोबरच्या सध्याच्या संघर्षात ठामपणे उभे राहण्याचा आमचा हेतू आहे का, याबद्दल विचारले. .”
इंग्रजांनी इजिप्तच्या भूभागावर तैनात असलेली त्यांची चौकी वाढवली. 7 जानेवारी रोजी, इजिप्शियन पोझिशन्सवर इस्रायलींनी पाच ब्रिटीश सैनिकांना गोळ्या घालून ठार केले, ते इजिप्शियन आहेत.
1936 च्या अँग्लो-इजिप्शियन कराराच्या आधारे इंग्लंड इस्रायलशी युद्ध करू शकते असा इशारा अमेरिकन लोकांनी इस्रायलींना दिला. मॉस्को आनंदी होता, पण इस्रायली हसत नव्हते. त्यांनी सोव्हिएत युनियनच्या पाठिंब्यावर विश्वास ठेवला, परंतु दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील हनीमून आधीच संपला होता. इस्त्रायलींना हे समजले नाही आणि पॅलेस्टाईनमध्ये आधीच स्थायिक झालेल्यांच्या नातेवाईकांना इस्रायलला पाठवण्याचा अत्यंत अप्रिय प्रश्न सोव्हिएत अधिकाऱ्यांसाठी सतत उपस्थित केला.
21 जानेवारी रोजी, नजीकच्या आणि मध्य पूर्वेकडील देशांसाठी विभागाचे प्रमुख, बाकुलिन यांनी इस्रायलच्या राजदूत एरशोव्हला लिहिले:
“तुम्हाला माहिती आहेच की, अलीकडेच युएसएसआरशी प्रतिकूल असलेले लेख आणि संदेश इस्त्रायली प्रेसमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसू लागले आहेत, जे बहुतेकदा आमच्या बाजूने कोणत्याही प्रतिसंतुलनाशिवाय राहतात...
विभागाचा असा विश्वास आहे की तेल अवीवमधील आमच्या मिशनच्या वतीने बुलेटिनचे प्रकाशन सोव्हिएत युनियनच्या विरोधी प्रचाराचा एक गंभीर प्रतिकार असेल आणि देशातील जनतेला यूएसएसआरमधील वास्तविक परिस्थिती आणि विचारांशी परिचित करेल. आंतरराष्ट्रीय जीवनाच्या मुद्द्यांवर सोव्हिएत जनता.
सोव्हिएत प्रेसमध्ये इस्रायलविरोधी प्रचारही लक्षणीय ठरला.
1 फेब्रुवारी रोजी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व युरोपीय विभागाचे संचालक, श्री. फ्रेडमन, सोव्हिएत राजदूत एरशोव्ह यांच्याशी प्रवदा प्रकाशन गृहाने प्रकाशित केलेल्या इस्रायलबद्दलच्या माहितीपत्रकाबद्दल, ट्रूड वृत्तपत्रातील एक लेख आणि मॉस्को रेडिओ प्रसारणाबद्दल बोलले. . ते सर्व बिनधास्तपणे लिहिले होते.
इरशोव्ह, जे शांतताप्रिय होते, त्यांनी त्यांच्याकडे लक्ष न देण्याचे सुचवले, हे लक्षात घेऊन की सोव्हिएत युनियनशी मैत्री नसलेले लेख देखील इस्रायली प्रेसमध्ये दिसले.
फ्रीडमनने उत्तर दिले की ही खाजगी वर्तमानपत्रे आहेत, इस्त्रायली सरकार ती चालवत नाही आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. हे स्पष्टीकरण मॉस्कोमध्ये स्वीकारले गेले नाही. वृत्तपत्रे आपला स्वतःचा दृष्टिकोन व्यक्त करू शकतात यावर त्यांचा विश्वास नव्हता.
7 फेब्रुवारी रोजी, उप परराष्ट्र मंत्री व्ही. झोरिन यांनी गोल्डा मीरला संध्याकाळी सात वाजता बोलावले आणि “इस्रायल राज्याच्या मिशनच्या बेकायदेशीर कृतींबद्दल तोंडी विधान केले, सोव्हिएत नागरिकांना सोव्हिएत नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास प्रोत्साहित केले आणि त्यांच्या वितरणाबाबत. सार्वजनिक संस्था आणि वैयक्तिक सोव्हिएत नागरिकांना मिशनचे वृत्तपत्र "
पूर्वीच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या तीव्र विरोधाभास या प्रकारची ही पहिलीच फटकार होती. मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या धार्मिक व्यवहार परिषदेच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून हा सिग्नल आला, जिथे त्यांनी दूतावासाच्या बुलेटिनच्या सामग्रीकडे लक्ष वेधले: त्यात जगभरातून इस्रायलमध्ये जाणाऱ्या ज्यूंचे संदेश होते.
"परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय," झोरिनने आपल्या पेपरमधून वाचले, "या मिशन क्रियाकलापांना सोव्हिएत युनियनमधील नागरिकांची बेकायदेशीर भरती आणि त्यांना सोव्हिएत नागरिकत्व सोडण्यास प्रवृत्त करणे मानते. हे लक्षात घेता, मिशन आणि त्याचे प्रतिनिधी सोव्हिएत युनियनबद्दलच्या त्यांच्या निष्ठावान वृत्तीच्या विरूद्ध असलेल्या या क्रियाकलाप थांबवण्याचा प्रस्ताव आहे.
झोरिनने अहवालात लिहिले, "गोल्डा मीर स्पष्टपणे लाजिरवाणे होते... तिने उत्तर द्यायला घाई केली की यूएसएसआरच्या कायद्याच्या विरोधात असे काहीही करण्याचा मिशनचा कोणताही हेतू होता आणि असू शकत नाही. हे शक्य आहे की मिशनच्या भागावर चुकीच्या कृती झाल्या होत्या, ज्याचे स्पष्टीकरण केवळ मिशनच्या राजनैतिक सरावातील अननुभवीपणाने केले जाऊ शकते.
गोल्डा मीरने झोरिनला सांगितले की ज्या लोकांना सोडायचे आहे त्यांनी इस्रायली मिशनशी संपर्क साधला, परंतु त्यांना सांगण्यात आले की त्यांना सोव्हिएत अधिकार्यांकडून परवानगी घ्यावी लागेल किंवा मिशनने अशा लोकांना पत्रे पाठवली ज्यांचे नातेवाईक इस्रायलमध्ये राहतात.
झोरिन यांनी स्पष्ट केले की "मिशन चुकीचे करत आहे, कारण ते परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला मागे टाकून थेट सोव्हिएत नागरिकांना पत्र पाठवू शकत नाही."
गोल्डा मीर यांनी पुन्हा असे होणार नाही असे वचन दिले. तिने काहीशा गोंधळातच विचारले, मिशनने दिलेले वृत्तपत्र कोण पाठवू शकेल? सुरुवातीला ते सार्वजनिक संस्था, वृत्तपत्रे, ग्रंथालये, धार्मिक समुदाय आणि तीन ज्यू सामूहिक शेतात पाठवले गेले.
झोरिनने उत्तर दिले की मॉस्को मिशनमध्ये बुलेटिन सहसा राजनैतिक कॉर्प्सला पाठवले जातात.
— ग्रंथालये आणि वृत्तपत्र संपादकीय कार्यालयांना वृत्तपत्र पाठवणे शक्य आहे का? - गोल्डा मीर यांनी स्पष्ट केले.
झोरिनने नकारार्थी उत्तर दिले.
9 फेब्रुवारी रोजी गोल्डा मीरने परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांना टेलिग्राफ केले:
“संभाषणाचा टोन विनम्र आणि थंड होता, मुद्रित दस्तऐवजाची सामग्री खूप कठोर होती. आम्ही आमच्या शेवटच्या संधी गमावल्या आहेत. याचा अर्थ स्थानिक ज्यूंच्या पत्रांना प्रतिसाद देणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे.
आम्ही आम्हाला नोटचा मजकूर देण्यास सांगितले, परंतु झोरिनने उत्तर दिले की ती नोट नाही, तर तोंडी विधान आहे, त्यामुळे मजकूर हस्तांतरित केला जाणार नाही. ”
13 फेब्रुवारी रोजी, युनायटेड स्टेट्समधील सोव्हिएत राजदूत, अलेक्झांडर सेमियोनोविच पॅन्युश्किन यांनी इस्रायली राजदूत इल्याहू एलात यांना रात्रीच्या जेवणासाठी आमंत्रित केले (एपस्टाईनने त्याचे आडनाव देखील बदलले आणि ते एलात झाले).
1938 पासून पॅन्युष्किनने एनकेव्हीडीमध्ये काम केले आहे हे इस्रायलींना फारसे माहीत नव्हते. युनिफाइड इंटेलिजेंस यंत्राच्या निर्मितीनंतर - यूएसएसआरच्या मंत्रिपरिषदेच्या अंतर्गत माहिती समिती - पॅन्युष्किन यांना समितीचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त केले गेले आणि नोव्हेंबर 1947 मध्ये ते युनायटेड स्टेट्समध्ये राजदूत म्हणून निघून गेले. Panyushkin च्या स्थितीनुसार, तो वॉशिंग्टनमधील परदेशी गुप्तचरांचा निवासी देखील होता.
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री शेरटोक यांनी गोल्डा मीरला सांगितले की, इस्त्राईल मार्शल प्लॅनमध्ये सामील होण्याच्या शक्यतेबद्दल अमेरिकन प्रेसमध्ये दिसलेल्या माहितीबद्दल पॅन्युष्किनने एलाटशी अनौपचारिक संभाषण केले. ते म्हणाले की आम्ही त्यांच्या गटात सामील व्हावे अशी मागणी रशियन लोक करणार नाहीत कारण त्यांना माहित होते की बहुसंख्य इस्रायली नागरिक कम्युनिस्ट नाहीत आणि आम्ही परकीय प्रभाव आणि वर्चस्वापासून पूर्णपणे स्वतंत्र व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे.
इलाट यांनी मार्शल प्लॅनची माहिती नाकारली आणि सांगितले की आम्ही स्वातंत्र्याच्या मार्गावर जाण्याचा दृढनिश्चय केला आहे आणि सोव्हिएत युनियनशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे ... "
पहिल्या निवडणुकीत पंचवीस जानेवारी १९४९ रोजी इस्रायलमध्ये डाव्यांचा पराभव झाला. कम्युनिस्ट पक्षाला फक्त चार जनादेश मिळाले. त्यामुळे कम्युनिस्टांना गांभीर्याने घेतले गेले नाही. इस्रायलमध्ये कम्युनिस्ट सत्ता काबीज करतील या युनायटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंटच्या अंदाजाला पुष्टी मिळाली नाही.
परंतु इस्रायलमध्ये काम करणाऱ्या अमेरिकन मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकारी “वाढलेल्या लाल धोक्याची” तक्रार करत राहिले. चार्ज डी अफेयर्स रिचर्ड फोर्ड यांनी वॉशिंग्टनला "इस्रायलमधील साम्यवाद" हा चौदा पानांचा मेमो पाठवला.
ट्रान्सजॉर्डन सीमेजवळील एका खेड्यात एका अमेरिकन मुत्सद्द्याने दिलेल्या भेटीचा अहवाल सर्वात प्रभावी होता, जिथे तो सोव्हिएत युनियनमधून नुकतेच आलेले तीन इस्रायली भेटले:
“तिघांनाही जाड मान, गोरिल्ला खांदे आणि रशियन शेतकऱ्यांची कमी टांगलेली डोकी होती, जे कदाचित कालच स्टेपपसमधून बाहेर आले होते...
प्रगत कम्युनिस्ट घुसखोरी थांबवण्यासाठी आम्हाला वीर प्रयत्न करावे लागतील हे सांगण्याशिवाय आहे..."
निवडणुकीत, मॅपम, युनायटेड वर्कर्स पार्टी, 1948 मध्ये तयार झाली आणि सोव्हिएत युनियनकडून मदत मिळाली, नेसेटमध्ये एकोणीस जागा जिंकल्या. पक्षाने डाव्या विचारसरणीच्या समाजवादी विचारांच्या लोकांना एकत्र केले. हागानाचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ, मोशे स्नेह (क्लेनबॉम), रशियामध्ये जन्मलेले, मॅपमचे नेते म्हणून निवडले गेले. ते लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विथ सोव्हिएत युनियनचे सरचिटणीसही बनले.
लीगला मॉस्कोकडून आर्थिक मदत मिळाली. मोशे स्नेहला कधीकधी सोव्हिएत एजंट म्हटले जाते. डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, त्यांना 1939 मध्ये पोलिश सैन्यात भरती करण्यात आले. रेड आर्मीने पोलंडबरोबरच्या युद्धात प्रवेश केल्यानंतर, त्याला सोव्हिएट्सने पकडले. काही संशोधकांचा असा विश्वास आहे की आपला जीव वाचवण्यासाठी त्याने सोव्हिएत बुद्धिमत्तेसाठी काम करण्यास सहमती दर्शविली.
पण एकोणतीस वाजले होते! त्याची चौकशी करणाऱ्या NKVD अन्वेषकांना पॅलेस्टाईनबद्दल काहीच माहीत नव्हते आणि त्यांना जाणून घ्यायचे नव्हते. त्यांना पोलिश ज्यूंची भरती करण्याची गरज का होती? ते राज्याच्या सुरक्षेच्या निदर्शनास आले तर ते तुरुंगात गेले. उदाहरणार्थ, इस्रायलचे भावी पंतप्रधान मेनाकेम बेगिन, जो अत्यंत उजव्या विचारसरणीचा माणूस होता, तोही सोव्हिएत कैदेतून गेला होता. झिओनिस्ट म्हणून, त्याला सोव्हिएत-विरोधी कारवायांसाठी दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला छावणीत पाठवले गेले.
इस्रायलमध्ये दिसणारे सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकारी यांनी सोपा मार्ग स्वीकारला; त्यांनी सर्वप्रथम सोव्हिएत युनियनशी सहानुभूती असलेल्यांशी संबंध प्रस्थापित केले.
मोशे स्नेह, पक्षाच्या नेत्याच्या भूमिकेत, खरंच अनेकदा सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकारी यांच्याशी भेटले आणि त्यांना माहीत असलेली माहिती उदारपणे त्यांच्याशी शेअर केली. पण त्याला गुपिते कळू दिली नाहीत. बेन-गुरियन यांना कट्टरपंथी समाजवादी आवडले नाहीत आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काउंटर इंटेलिजन्स नियुक्त केले.
मोशे स्नेह, सोव्हिएत गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या भाषेत, एक उत्कृष्ट "प्रभाव एजंट" होता. 53 मध्ये ते इस्रायली कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले. त्याचा मुलगा, एफ्राइम, एक प्रमुख लष्करी चिकित्सक, संरक्षण उपमंत्री आणि आरोग्य मंत्री बनला. जर त्याच्या वडिलांना हेरगिरीचा संशय आला असता, तर ते सेनापती बनून राजकीय कारकीर्द करू शकले नसते.
अर्थात, तरुण झिओनिस्टांमध्ये समाजवादी विश्वासाचे बरेच लोक होते. त्यांनी सोव्हिएत युनियनचे कौतुक केले.
तीसच्या दशकाच्या मध्यात, प्रसिद्ध रशियन गायक अलेक्झांडर निकोलाविच व्हर्टिन्स्की यांनी पॅलेस्टाईनला भेट दिली.
“तेल अवीव,” त्याने लिहिले, “एक लहान, विनम्र, ऐवजी स्वच्छ प्रांतीय शहर आहे, जे जगभरातून येथे आलेल्या पायनियर्सच्या हातांनी बांधले आहे. त्यापैकी बहुतेक बुद्धिमान व्यवसायांचे लोक आहेत - डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, विद्यार्थी. स्वतःची जन्मभूमी असावी या कल्पनेने मोहित होऊन ते देशात आले आणि उत्सुकतेने कामाला लागले. अथक परिश्रम करून, त्यांनी रस्ते, घरे बांधली, जमीन मशागत केली, सर्व काही स्वतः तयार केले, कोणत्याही क्षुल्लक कामाचा तिरस्कार न करता.
पॅलेस्टाईनमध्ये ते हिब्रू किंवा रशियन बोलतात. हिब्रू भाषा खूप सुंदर आहे. जेव्हा तुम्ही ते ऐकता तेव्हा तुम्हाला या हजार वर्षांच्या वंशातील सर्व उत्साह, सर्व उत्साह जाणवतो. ”
जेरुसलेममध्ये, व्हर्टिन्स्कीच्या एका चाहत्याने ख्रिश्चन मंदिरे दाखवली, नंतर त्याला घरी आमंत्रित केले.
व्हर्टिन्स्की आठवते, “माझं आश्चर्य काय होतं, आत गेल्यावर मला त्याच्या ऑफिसच्या भिंतीवर दिसलं... स्टॅलिनचं एक मोठं पोर्ट्रेट! गूढ अर्ध-अंधार, उदबत्तीचा वास, मेणबत्त्यांचा कडकडाट आणि दिवे झटकून टाकल्यानंतर, गुहा आणि वेदींमधून भटकताना जो मूड तयार होतो - अचानक स्टॅलिनचे चित्र.
"म्हणून या माणसाचा प्रभाव इथेच घुसला!" - मला वाट्त. "जुन्या जगाच्या पाळणाकडे!"
हे ऐकून मी इतका चकित झालो की मी तोंड उघडे ठेवून बराच वेळ पोर्ट्रेटकडे बघत राहिलो.”
युद्धानंतर, अनेक झिओनिस्टांना लाल सैन्याबद्दल कृतज्ञता वाटली, ज्याने नाझीवादाला चिरडले. त्यांनी स्टालिनला त्यांचे अभिवादन घोषित केले आणि स्टालिनच्या काळात सोव्हिएत युनियनमध्ये काय घडले याबद्दल बराच काळ विचार करण्याची इच्छा नव्हती.
चेकोस्लोव्हाकियामध्ये पक्षाचे सदस्य मॉर्डेचाई ओरेन यांना “झायोनिस्ट आणि गुप्तहेर” म्हणून गोत्यात उभे केल्यानंतरच मॅपम पक्षाच्या नेत्यांचे स्टॅलिनवरील प्रेम कमी झाले. जरी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये सोव्हिएत युनियनची भक्ती मोठी होती. एमएपीएएमच्या नेत्यांपैकी एक, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्क येथे जन्मलेल्या याकोव्ह-एरी खझान यांनी 1951 मध्ये सांगितले:
"झायोनिझम केवळ क्रांतीमुळेच आपले ध्येय साध्य करू शकला."
इस्रायलला धक्का देणाऱ्या डॉक्टरांच्या प्लॉटच्या वेळीही, नेसेट सदस्य खझान असे म्हणत राहिले: “आम्हाला या चाचणीत रस नाही. तो समाजवादी देशांप्रती आपली भूमिका बदलू शकत नाही.”
स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर केवळ एक वर्षानंतर, पक्षाच्या नेत्यांनी ठामपणे सांगितले: "आम्ही आता सोव्हिएत युनियनवर अवलंबून नाही."
पण पक्षाचे सरचिटणीस मीर यारी यांनी तरीही झिओनिझम आणि लेनिनवादाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. तारुण्यात ते लिओ टॉल्स्टॉय आणि ॲरॉन डेव्हिड गॉर्डन यांचे प्रशंसक होते, ज्यांनी पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंच्या पुनर्जन्मासाठी शारीरिक श्रम आणि निसर्गाकडे परत येणे ही आवश्यक परिस्थिती मानली. यारीने पहिल्या महायुद्धात ऑस्ट्रो-हंगेरियन सैन्यात सेवा केली, विसाव्या वर्षी पॅलेस्टाईनमध्ये स्थलांतर केले आणि बायबलसंबंधी समाजवादाचा प्रचार करत किबुत्झवर काम केले.
सहा दिवसांच्या युद्धापर्यंत सोव्हिएत युनियनची दुसरी मातृभूमी म्हणून वृत्ती कायम राहिली, जेव्हा पक्षाच्या नेत्यांना समजले की इजिप्तचा सोव्हिएत शस्त्रांनी ज्यू राज्य नष्ट करण्याचा हेतू आहे...
जानेवारी 1949 मध्ये ट्रुमनने शेवटी संरक्षण सचिव फॉरेस्टलची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला, जो त्याला कंटाळला होता. अध्यक्षांनी सुचवले की त्यांनी आणखी काही महिने काम करावे आणि राजीनामा लिहावा, परंतु सर्वांना माहित आहे: गरीब जेम्सला काढून टाकण्यात आले. 28 मार्च रोजी निवृत्त होणारे मंत्री शेवटच्या वेळी व्हाईट हाऊसमध्ये आले होते. ट्रुमनने त्याला पदक दिले आणि त्याच्या सेवेबद्दल त्याचे आभार मानले.
फॉरेस्टलने त्याला माहीत असलेल्या सर्वांना सांगायला सुरुवात केली की झिओनिस्टांनी त्याला संरक्षण मंत्रालयातून हाकलून लावले आहे. आश्चर्यचकित झालेल्या ट्रुमनने मंत्र्याला काय चालले आहे ते काळजीपूर्वक शोधण्यास सांगितले. अध्यक्षांना सांगण्यात आले की फॉरेस्टल हा मानसिक विकाराने ग्रस्त होता आणि तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होता.
कामाच्या शेवटच्या दिवशी, सहाय्यकाने त्याला घरी नेले आणि माजी मंत्र्याच्या जवळच्या मित्रांपैकी एकाला बोलावेपर्यंत फॉरेस्टल अनेक तास त्याच्या डेस्कवर बसले. तो पटकन पोहोचला. मंत्री तक्रार करू लागले की कम्युनिस्ट, ज्यू आणि व्हाईट हाऊसमधील लोक एकत्र आले आणि त्यांची सुटका करण्यासाठी एकत्र काम केले. त्यांनी ताबडतोब एक विमान ऑर्डर केले आणि फॉरेस्टलला फ्लोरिडाला पाठवले, या आशेने की सौम्य हवामानाचा त्याच्यावर अनुकूल परिणाम होईल, परंतु कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
किनाऱ्यावरून चालत असताना, तो अचानक आपल्या सोबत असलेल्या मित्रांना चिंतेने म्हणाला, ज्या छत्र्याखाली सुट्टीतील लोक सूर्यापासून आश्रय घेत होते त्या छत्रांकडे इशारा करत म्हणाला: “आपण येथे बोलू नये. ही ऐकण्याची उपकरणे आहेत. आम्ही जे बोलतो ते त्यांना माहीत आहे.”
तो गंभीर आजारी असल्याचे स्पष्ट झाले.
एप्रिल '49 मध्ये त्याला बेथेस्डा येथील नौदल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जेथे उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर उपचार केले जातात. ज्यू आणि कम्युनिस्टांकडून आपला छळ होत असल्याची ओरड त्यांनी केली. 22 मे रोजी पहाटे त्यांनी आत्महत्या केली. लक्षवेधीमुळे तो एकटा पडला आणि त्याने सोळाव्या मजल्यावरून उडी मारली.
जर युनायटेड स्टेट्सच्या सरकारकडे झिओनिझमविरूद्ध एक कमी लढाऊ असेल तर सोव्हिएत युनियनमध्ये त्यांची रेजिमेंट जोडली गेली आहे.
 
मोलोटोव्ह आणि त्याच्या पत्नीची कथा
4 मार्च 1949 रोजी व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव्ह यांनी परराष्ट्र मंत्री पद गमावले. हे अपमानाचे निश्चित लक्षण होते, जरी ते पॉलिटब्युरोचे सदस्य आणि उपप्रमुख राहिले.
स्टालिनने पद्धतशीरपणे मोलोटोव्हचा अधिकार चिरडला, जो देशातील दुसरा माणूस मानला जात असे. नेत्याने मोलोटोव्हची पत्नी बदनामीची वस्तू म्हणून निवडली.
पोलिना सेम्योनोव्हना झेमचुझिना (कार्पोव्स्काया) मोलोटोव्हपेक्षा सात वर्षांनी लहान होती. तिचा जन्म येकातेरिनोस्लाव्ह येथे झाला आणि वयाच्या चौदाव्या वर्षापासून तिने सिगारेट कारखान्यात स्टफर म्हणून काम केले. 17 च्या मे महिन्यात ती क्षयरोगाने आजारी पडली. मी काम करू शकत नव्हतो, माझ्यावर उपचार केले गेले आणि माझ्या बहिणीसोबत राहिलो.
क्रांतीनंतर तिने रेड आर्मीमध्ये प्रवेश केला. 1818 मध्ये ती पक्षात सामील झाली आणि पुढच्या वर्षी तिला युक्रेनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या महिलांमधील कामासाठी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
पेट्रोग्राडमधील एका बैठकीत ते मोलोटोव्हला भेटले. एकविसाव्या वर्षी, ती व्याचेस्लाव मिखाइलोविचच्या मागे मॉस्कोला गेली आणि रोगोझ्स्को-सिमोनोव्स्की जिल्हा समितीमध्ये प्रशिक्षक बनली. त्याच वर्षी, तिचे आणि मोलोटोव्हचे लग्न झाले.
लग्नानंतर झेमचुझिना अभ्यासाला गेली. पंचविसाव्या वर्षी तिने मॉस्कोमधील एम.एन.च्या नावाने कार्यरत विद्याशाखामधून पदवी प्राप्त केली. पोक्रोव्स्की, 1927 मध्ये - कम्युनिस्ट अकादमीमध्ये मार्क्सवाद अभ्यासक्रम.
सत्तावीसच्या उन्हाळ्यात, झेमचुझिना नोवाया झार्या परफ्यूम फॅक्टरीत पार्टी सेलचे सचिव बनले. तिने झामोस्कोव्होरेत्स्की जिल्हा समितीसाठी एक वर्ष शिक्षक म्हणून काम केले.
सप्टेंबर 1930 मध्ये, तिला नोवाया झार्या परफ्यूम कारखान्याच्या संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले. अनास्तास मिकोयनच्या संस्मरणांचा आधार घेत, तीसच्या दशकाच्या सुरुवातीस, स्टालिनने खरोखरच पोलिना सेम्योनोव्हना यांचे मत ऐकले. तिने नेत्याला प्रेरणा दिली की परफ्यूमरी विकसित करणे आवश्यक आहे, कारण सोव्हिएत महिलांना केवळ साबणच नाही तर परफ्यूम आणि सौंदर्यप्रसाधने देखील आवश्यक आहेत.
झेमचुझिना यांनी प्रथम साबण आणि परफ्यूम इंडस्ट्री ट्रस्टचे नेतृत्व केले आणि 1936 च्या उन्हाळ्यात, पीपल्स कमिसरियट ऑफ फूड इंडस्ट्रीच्या साबण, परफ्यूम आणि सौंदर्यप्रसाधने उद्योगाचे मुख्य विभाग. एक वर्षानंतर ती आधीच अन्न उद्योगाची उप लोक कमिसर होती.
जानेवारी 1939 मध्ये, स्टॅलिनने तिला फिशिंग इंडस्ट्रीचे पीपल्स कमिसर बनवले आणि तिला केंद्रीय समितीचे उमेदवार सदस्य आणि यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटचे उपनियुक्त म्हणून निवडून देण्याचे आदेश दिले. तिला ऑर्डर ऑफ लेनिन, रेड बॅनर ऑफ लेबर, रेड स्टार आणि बॅज ऑफ ऑनरने सन्मानित करण्यात आले. पण त्याच वर्षी, स्टालिनचा मोलोटोव्हबद्दलचा दृष्टिकोन नाटकीयरित्या बदलला.
आतापासून, व्याचेस्लाव मिखाइलोविचला कॉम्रेड-इन-आर्म्सची भूमिका नाही, तर इतर सर्वांप्रमाणेच सहाय्यक नेत्याची भूमिका सोपविण्यात आली आहे. स्टालिनने मोलोटोव्हशी सर्वात महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे सुरू ठेवले, परंतु त्याला त्याच्या जागी ठेवण्याचा आणि पूर्वीचे मैत्रीपूर्ण संबंध संपवण्याचा निर्णय घेतला.
1937 मध्ये, पॉलिटब्युरोने मोलोटोव्हच्या अनेक सहाय्यकांना काढून टाकले आणि तो त्यांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ ठरला. मग स्टॅलिनला व्याचेस्लाव मिखाइलोविचचा कमजोर मुद्दा सापडला - त्याची पत्नी ...
1939 मध्ये, सरकारचे प्रमुख, मोलोटोव्ह यांना अनपेक्षित नियुक्ती मिळाली - ते परराष्ट्र व्यवहारांसाठी पीपल्स कमिसर देखील बनले. असे मानले जाते की अशा प्रकारे स्टॅलिनला परराष्ट्र धोरणाची दिशा मजबूत करायची होती. प्रत्यक्षात, मोलोटोव्हची पीपल्स कमिसरिएट फॉर फॉरेन अफेअर्समध्ये नियुक्ती ही सुरुवातीच्या अपमानाचे लक्षण होते: व्याचेस्लाव मिखाइलोविचला इतर प्रकरणांमधून काढून टाकण्यात आले. त्याच वर्षी, त्याची पत्नी अधिक गंभीर संकटात सापडली.
"लोकांचे शत्रू आणि हेर" यांच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून - अंतर्गत व्यवहारांच्या पीपल्स कमिसरिएटमध्ये तिच्याविरुद्ध खटला सुरू करण्यात आला. जरी स्टॅलिनचा स्वतःचा या आरोपावर प्रथम न्याय केला गेला पाहिजे - त्यानेच उच्च पदांवर नियुक्त केले ज्यांना त्याने स्वतः नंतर शत्रू असल्याचे घोषित केले.
10 ऑगस्ट 1939 रोजी, पॉलिट ब्युरोने एक ठराव स्वीकारला जो गुप्ततेच्या सर्वोच्च वर्गीकरणाखाली वर्गीकृत होता - "विशेष फोल्डर." त्यात असे म्हटले आहे की मोलोटोव्हच्या पत्नीने (व्याचेस्लाव मिखाइलोविचचे नाव नमूद केलेले नाही) “तिच्या कनेक्शनच्या संदर्भात अविवेकीपणा आणि अविवेकीपणा दर्शविला, परिणामी, कॉम्रेडने वेढले. पर्लमध्ये काही विरोधी गुप्तहेर घटक असल्याचे निष्पन्न झाले, ज्यामुळे नकळत त्यांच्या हेरगिरीचे काम सोपे झाले.”
पॉलिटब्युरोने NKVD ला "कॉम्रेड झेमचुझिनाशी संबंधित सर्व सामग्रीची सखोल तपासणी करण्याची" सूचना केली. राज्य सुरक्षेतील कुशल लोकांनी "तोडफोड आणि हेरगिरीच्या कामात" तिच्या सहभागाबद्दल ताबडतोब साक्ष दिली आणि त्यांना केंद्रीय समितीसमोर सादर केले.
परंतु स्टॅलिनने तिला आत्तासाठी माफ केले - मोलोटोव्हची प्रतिष्ठा खराब करणे त्याच्यासाठी पुरेसे होते. 24 ऑक्टोबर रोजी, पॉलिटब्युरोने पुन्हा पोलिना सेम्योनोव्हनाच्या वर्तनाची तपासणी केली. तिच्यावरील अधिक गंभीर आरोप "मानहानीकारक" मानले गेले, परंतु निर्णयामध्ये "अविवेकीपणा आणि अयोग्यता" हा आरोप लिहिला गेला.
तिला मासेमारी उद्योगाच्या पीपल्स कमिशनरच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले आणि मोठ्या पदावनतीसह, स्थानिक उद्योगाच्या रिपब्लिकन पीपल्स कमिसरिएटमध्ये कापड उद्योगाच्या प्रमुखपदी बदली करण्यात आली. फेब्रुवारी 1941 मध्ये, बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या XVIII परिषदेत, झेमचुझिनाने तिची पक्षाची पदवी गमावली - केंद्रीय समितीची उमेदवार सदस्य.
युद्धानंतर, असे दिसते की स्टालिनने तिला तिच्या जुन्या पापांसाठी क्षमा केली होती. ऑक्टोबर 1946 मध्ये, झेमचुझिना यांना यूएसएसआरच्या प्रकाश उद्योग मंत्रालयाच्या कापड आणि हॅबरडॅशरी उद्योगाच्या मुख्य विभागाचे प्रमुख म्हणून पदोन्नती देण्यात आली.
परंतु स्टालिनने मोलोटोव्हपासून मुक्त होण्याची कल्पना सोडली नाही. ऑक्टोबर 1948 मध्ये, झेमचुझिनाला तिच्या नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आणि प्रकाश उद्योग मंत्रालयाच्या राखीव खात्यात बदली करण्यात आली. राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने तिच्याविरुद्ध एक नवीन खटला उघडला.
29 डिसेंबर 1948 रोजी, राज्य सुरक्षा मंत्री व्हिक्टर अबाकुमोव्ह आणि बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत पक्ष नियंत्रण आयोगाचे उपाध्यक्ष मॅटवे श्किर्याटोव्ह यांनी प्रकरणाच्या प्रगतीबद्दल पॉलिट ब्युरोला अहवाल दिला.
पॉलिट ब्युरोने निर्णय घेतला:
"1. पक्ष नियंत्रण आयोगाने केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले की P.S. झेमचुझिनाने बराच काळ ज्यू राष्ट्रवादींशी संपर्क आणि जवळचे संबंध ठेवले जे राजकीय विश्वासाला पात्र नव्हते आणि हेरगिरीचा संशय होता; ज्यू राष्ट्रवादीच्या नेत्या मिखोएल्सच्या अंत्यसंस्कारात भाग घेतला आणि ज्यू राष्ट्रवादी झुस्किन [३] यांच्याशी त्याच्या मृत्यूच्या परिस्थितीबद्दल तिच्या संभाषणातून, मिखोएल्सच्या मृत्यूबद्दल सोव्हिएत विरोधी चिथावणीखोर अफवा पसरवण्यासाठी शत्रू व्यक्तींना जन्म दिला; मॉस्को सिनेगॉगमधील धार्मिक समारंभात भाग घेतला.
2. काय असूनही P.S. 1939 मध्ये ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) च्या सेंट्रल कमिटीने झेमचुझिनाला राजकीय विश्वासास पात्र नसलेल्या व्यक्तींशी असलेल्या तिच्या संबंधांबद्दल सावधगिरी बाळगल्याबद्दल चेतावणी दिली होती; तिने या पक्षाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आणि नंतर राजकीयदृष्ट्या अयोग्य पद्धतीने वागणे सुरू ठेवले.
वरील संबंधात, P.S. Zhemchuzhina वगळा. ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) च्या सदस्यांकडून."
हे सर्व मोलोटोव्हच्या उपस्थितीत सांगितले गेले. तिच्या बचावात त्याला एक शब्दही बोलण्याची हिंमत झाली नाही, पण मतदानादरम्यान त्याने स्वत:ला दूर राहण्याची परवानगी दिली. हे नैसर्गिक, पण त्यावेळचे धाडसी कृत्य (भीतीने वेडे झालेले इतर काही पक्षाचे नेते, स्वतःच्या हाताने आपल्या नातेवाईकांना नष्ट करण्याची संधी देण्यास सांगितले, लोकांचे शत्रू घोषित केले) नंतर त्यांच्यावरही दोषारोप केला जाईल.
स्टॅलिनने मोलोटोव्हला सांगितले:
- तुम्हाला तुमच्या पत्नीपासून वेगळे होणे आवश्यक आहे.
मोलोटोव्हने आयुष्यभर पोलिना सेम्योनोव्हनावर एकनिष्ठपणे प्रेम केले. तो कुठेतरी गेला की तो नेहमी त्याच्यासोबत त्याच्या बायकोचा आणि मुलीचा फोटो काढायचा. व्याचेस्लाव मिखाइलोविच घरी परतला आणि त्याने स्टालिनबरोबरचे संभाषण आपल्या पत्नीला सांगितले. पोलिना सेम्योनोव्हना ठामपणे म्हणाली:
- पक्षासाठी हे आवश्यक असल्याने आम्ही वेगळे होऊ.
तिची व्यक्तिरेखाही खूप होती.
तिने तिच्या वस्तू पॅक केल्या आणि एका नातेवाईकाबरोबर गेली - हे मोलोटोव्हपासून घटस्फोट घेण्यासारखे होते.
20 जानेवारी 1949 रोजी व्याचेस्लाव मिखाइलोविचने पळून जाण्याचा प्रयत्न करत स्टालिनला पश्चात्तापाचे पत्र लिहिले:
पी.एस.ची पक्षातून हकालपट्टी करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय समितीत मतदान होत असताना. मी पर्लपासून दूर राहिलो, ज्याला मी राजकीयदृष्ट्या चुकीचा मानतो.
मी जाहीर करतो की, या मुद्द्याचा विचार करून, मी केंद्रीय समितीच्या या निर्णयाला मत देतो, जो पक्ष आणि राज्याच्या हिताची पूर्तता करतो आणि कम्युनिस्ट पक्षाची योग्य समज शिकवतो.
शिवाय, माझ्या जवळच्या झेमचुझिना या व्यक्तीला मी खोटी पावले उचलण्यापासून आणि मिखोएल्ससारख्या सोव्हिएत-विरोधी ज्यू राष्ट्रवाद्यांशी संबंध ठेवण्यापासून वेळीच रोखले नाही हा गंभीर अपराध मी कबूल करतो.”
मोलोटोव्हचे पत्र मानवी अपमानाची मर्यादा आहे ज्यावर सिस्टमने एखाद्या व्यक्तीला आणले. एखाद्याच्या पत्नीवर प्रेम आणि तिचे संरक्षण करण्याची इच्छा यासारख्या साध्या मानवी भावनांना गंभीर राजकीय गुन्हा मानण्यात आला.
एका आठवड्यानंतर, २६ जानेवारीला झेमचुझिनाला अटक करण्यात आली. केंद्रीय समितीच्या सदस्यांना तिच्या प्रकरणातील साहित्य पाठवण्यात आले. मोलोटोव्हला असह्य प्रकाशात सादर करण्याच्या, त्याला उपहास करण्यासाठी उघड करण्याच्या स्पष्ट इच्छेने शोधकर्त्यांनी शोधून काढलेल्या अनेक नीच तपशील होते. राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या सामग्रीमध्ये असे म्हटले आहे की झेमचुझिना तिच्या पतीशी विश्वासघातकी होती आणि तिने तिच्या काल्पनिक प्रियकरांची नावे देखील दिली.
1953 मध्ये जेव्हा बेरिया आणि त्याच्या साथीदारांवर खटला चालवला गेला तेव्हा तपासकर्त्यांना असे लोक सापडले ज्यांच्याकडून त्यांनी पोलिना झेमचुझिनाविरूद्ध साक्ष काढली. अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला, एका संशोधन संस्थेचा माजी संचालक, त्याचा छळ करण्यात आला. याचे नेतृत्व बेरियाचे तत्कालीन प्रथम उप, तृतीय श्रेणीचे राज्य सुरक्षा आयुक्त वेसेवोलोद मेरकुलोव्ह यांनी केले. हा अटक केलेला व्यक्ती वाचला आणि 1953 मध्ये त्याने मर्कुलोव्ह आणि अन्वेषकांनी त्याच्याशी काय केले ते सांगितले:
“माझ्या अटकेच्या पहिल्या दिवसापासून, मला दिवसातून तीन किंवा चार वेळा आणि अगदी आठवड्याच्या शेवटीही बेदम मारहाण केली गेली. त्यांनी मला रबरी खोड्याने मारहाण केली आणि गुप्तांगावर वार केले. मी भान हरपत होतो. त्यांनी मला जळत्या सिगारेटने जाळले, माझ्यावर पाणी टाकले, मला शुद्धीवर आणले आणि पुन्हा मारहाण केली. मग त्यांनी त्याला बाह्यरुग्ण दवाखान्यात मलमपट्टी केली, त्याला शिक्षा कक्षात टाकले आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मारहाण केली...
त्यांनी मागणी केली की मी झेमचुझिना या नागरिकासोबत राहत होतो आणि मी गुप्तहेर होतो हे कबूल करावे. मी स्त्रीची निंदा करू शकत नाही, कारण ते खोटे होते आणि त्याशिवाय, मी जन्मापासूनच नपुंसक होतो. मी कधीच हेरगिरीच्या कारवायांमध्ये सहभागी झालो नाही. त्यांनी मला सांगितले की मी पीपल्स कमिसरला उद्देशून एक लहान विधान लिहावे, की मी यासाठी दोषी आहे आणि ते स्वतःच मला वस्तुस्थिती सांगतील...”
इस्रायलच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस, सॅम्युअल मिकुनिस, 1955 मध्ये सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटलमध्ये मोलोटोव्हला भेटले आणि रागाने विचारले:
- तुम्ही, पॉलिटब्युरोचे सदस्य, तुमच्या पत्नीला अटक करण्याची परवानगी कशी दिली?
मोलोटोव्हच्या चेहऱ्यावर एकही स्नायू हलला नाही:
- कारण मी पॉलिट ब्युरोचा सदस्य आहे आणि मला पक्षशिस्तीचे पालन करावे लागले. मी आज्ञा पाळली.
शिस्तीचा काही संबंध नाही. त्याच्या पत्नीची अटक ही त्याच्यासाठी एक मोठी शोकांतिका होती, परंतु मोलोटोव्हने स्टालिनवर आक्षेप घेण्याचे धाडस केले नाही, अन्यथा तो लगेच तिच्या मागे गेला असता.
राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या योजनेनुसार, मोलोटोव्हची पत्नी, झेमचुझिना, एक ज्यू, हिला ज्यू विरोधी फॅसिस्ट समितीच्या प्रकरणात आरोपींपैकी एक बनवायचे होते.
व्याचेस्लाव मिखाइलोविचवर त्याच्या पत्नीच्या माध्यमातून ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीशी संबंध असल्याचा आणि क्रिमियामध्ये युद्धामुळे बेघर झालेल्या युक्रेन आणि बेलारूसमधील ज्यूंना स्थलांतरित करण्याच्या कल्पनेला जवळजवळ समर्थन केल्याचा आरोप होता, जिथून क्रिमियन टाटारांना बाहेर काढण्यात आले होते. दुर्दैवी "क्रिमियन आयडिया" कोण घेऊन आला हे अद्याप अज्ञात आहे. मिखोल्स आणि ज्यू अँटी-फॅसिस्ट समितीच्या इतर प्रमुख व्यक्तींनी तेथून हद्दपार केलेल्या क्रिमियन टाटरांच्या घरात स्थायिक होणे शक्य मानले नाही.
परंतु केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेद्वारे नियुक्त केलेल्या समितीच्या अनेक पूर्ण-वेळ कार्यकर्त्यांनी (आणि हे नंतर स्पष्ट झाले की हे राज्य सुरक्षा मंत्रालयाचे गुप्त कर्मचारी होते), सक्रियपणे ही कल्पना पुढे आणली आणि त्यांचे ध्येय साध्य केले - त्यांनी मोलोटोव्हला याकडे आकर्षित केले. त्याची चर्चा.
स्टॅलिनच्या दृष्टीकोनातून, ज्यूंना क्राइमिया ताब्यात घ्यायचे होते जेणेकरुन श्वेत जनरल रॅन्गल विसाव्या वर्षी जे करू शकले नाही ते करण्यासाठी: अमेरिकन लोकांना बोलावणे आणि द्वीपकल्प सोव्हिएत युनियनपासून दूर करणे.
मोलोटोव्हला अचूकपणे समजले की त्याने आपल्या पत्नीमुळे स्टालिनचा विश्वास गमावला नाही, परंतु तिच्यामुळे तिला तुरुंगात टाकण्यात आले: “ते माझ्याकडे एक दृष्टीकोन शोधत होते आणि तिची चौकशी करत होते, ते म्हणतात की ती देखील काही आहे. षड्यंत्रात सहभागी असलेल्या प्रकारची, तिला कमी लेखण्याची गरज आहे, म्हणून बोलणे, मला ओले करणे. त्यांनी तिला फोन केला आणि तिला विचारले की मी सामान्य पक्ष लाइनचा खरा समर्थक नाही.
पोलिना सेम्योनोव्हना यांची लुब्यांका येथे चौकशी करण्यात आली. मोलोटोव्ह दररोज रक्षकांसह काळ्या लिमोझिनमध्ये राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या इमारतीच्या पुढे जात असे. पण पत्नीसाठी तो काही करू शकला नाही. तिच्या नशिबाबद्दल विचारण्याची हिंमतही त्याच्यात नव्हती. तथापि, तिला मारहाणीपासून वाचवण्यात आले - अखेर, त्याचे नशीब अद्याप ठरलेले नव्हते.
29 डिसेंबर 1949 रोजी राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या एका विशेष बैठकीत तिला पाच वर्षांच्या वनवासाची शिक्षा सुनावली. तिला कझाकस्तानच्या कोस्तानाय भागात पाठवण्यात आले.
बेरिया कधीकधी मोलोटोव्हच्या कानात कुजबुजत असे: “पोलिना जिवंत आहे.”
जणू एक थट्टा म्हणून, मोलोटोव्हला प्रथम धातुकर्म आणि भूविज्ञान मंत्रिमंडळाच्या ब्यूरोचे आणि नंतर परिवहन आणि संप्रेषण ब्यूरोचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले.
दररोज तो क्रेमलिनला यायचा आणि दिवसभर त्याच्या विशाल कार्यालयात बसायचा, वर्तमानपत्रे आणि टासच्या बातम्या वाचायचा, दुपारच्या जेवणासाठी घरी जायचा आणि त्याच्या ऑफिसला परतायचा. त्याला कोणताही व्यवसाय नव्हता. स्टॅलिनने त्याला बोलावले नाही किंवा त्याच्या जागी बोलावले नाही.
मोलोटोव्हच्या एका सहाय्यकाने मला सांगितले: "त्या दिवसांत त्याच्याकडे पाहणे फक्त वाईट वाटले ..."
इतिहासकार हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत की स्टॅलिनला या सगळ्याची गरज का होती? हे काय होते - यहुद्यांच्या दीर्घकाळापासून द्वेषाची तीव्र अभिव्यक्ती? पॅरानोईया? मेंदूच्या विकारांचा परिणाम?
या सर्वांनी आपली घातक भूमिका बजावली. पण मुख्य गोष्ट वेगळी होती. तो नव्या युद्धाची तयारी करत होता.
"शीतयुद्ध" या संकल्पनेने कालांतराने त्याचा भयावह अर्थ गमावला आहे. परंतु ही अशी वेळ होती जेव्हा दोन्ही बाजू आधीच मानसिकदृष्ट्या "गरम" युद्धात उतरल्या होत्या. आणि स्टॅलिनला लोकांना युद्धासाठी तयार करणे, बाह्य शत्रू ओळखणे आणि अंतर्गत शत्रूशी जोडणे आवश्यक होते.
सोव्हिएत ज्यूंच्या छळाचे खरे कारण, नाझी जर्मनीला पराभूत करणाऱ्या देशासाठी इतके अनपेक्षित, राज्य ज्यू थिएटरच्या कलात्मक दिग्दर्शक सॉलोमन मिखोल्सची हत्या, ज्यू अँटी फॅसिस्ट समितीच्या सदस्यांची चाचणी, “ किलर डॉक्टर्स” म्हणजे स्टॅलिनने ज्यूंना अमेरिकन हेर घोषित करण्याचा निर्णय घेतला.
मार्च 1949 मध्ये, केंद्रीय समितीच्या सचिवालयाने "नजीकच्या भविष्यात अमेरिकन विरोधी प्रचार मजबूत करण्यासाठी कृती योजना" मंजूर केली. मुळात, चर्चा अमेरिकन विरोधी पुस्तके प्रकाशित करणे, अमेरिकन विरोधी सामग्री असलेली नाटके आणि चित्रपट तयार करणे आणि संबंधित व्याख्याने देणे यावर होते.
लष्कराच्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये, पुढचे युद्ध अमेरिकेशी होईल हे थेट स्पष्ट केले गेले. आणि अमेरिकेत, ज्यूंनी टोन सेट केला, याचा अर्थ सोव्हिएत यहूदी पाचवा स्तंभ, भविष्यातील देशद्रोही आहेत. ते आधीच अमेरिकन लोकांची हेरगिरी करत आहेत किंवा विध्वंसक काम करत आहेत. अंतर्गत शत्रूचा नाश करून मोठ्या युद्धाची तयारी सुरू झाली पाहिजे. यामुळे लोक एकत्र येतील.
इल्या एहरनबर्ग, त्याच्या आयुष्याचा सारांश देत, लिहिले:
“नंतर स्टालिनने ज्यूंवर हल्ला का केला हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत मी माझ्या मेंदूचा अभ्यास केला. याकोव्ह झाखारोविच सुरिट्स यांनी मला एकदा सांगितले की 1935 मध्ये, जेव्हा ते जर्मनीमध्ये आमचे राजदूत होते, तेव्हा त्यांनी स्टॅलिनला नाझींच्या धोरणांबद्दल कळवले आणि इतर गोष्टींबरोबरच, सर्रास सेमेटिझमबद्दल बोलले.
स्टॅलिनने त्याला अचानक विचारले: "मला सांग, जर्मन ज्यू खरोखरच देशद्रोही आहेत का?"
मला असे दिसते की स्टॅलिनचा समान वंशाच्या लोकांच्या परस्पर जबाबदारीवर विश्वास होता; शेवटी, “लोकांच्या शत्रूंशी” व्यवहार करताना त्याने त्यांच्या नातेवाईकांना सोडले नाही. कुटुंबांबद्दल आपण काय म्हणू शकतो; जेव्हा, त्याच्या आदेशानुसार, संपूर्ण लोकांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यात आले, तेव्हा त्यांनी पक्षाचे नेते, सरकारचे सदस्य आणि सोव्हिएत युनियनच्या नायकांसह पूर्णपणे सर्वांना ताब्यात घेतले. सेमिटिझमच्या स्वतःच्या परंपरा आहेत, परंतु मी कधीही अँटी इंगुशिझम किंवा काल्मिकफोबिया ऐकले नाही.
ते म्हणतात की स्टालिन नेहमी एखाद्या कल्पनेच्या भक्तीने मार्गदर्शन करत होते; बरं, त्या बाबतीत, आपण असे गृहीत धरले पाहिजे की त्याने ज्यूंवर हल्ला केला, त्यांना धोकादायक मानले - सर्व ज्यू एकाच मूळचे आहेत आणि त्यापैकी काही दशलक्ष अमेरिकेत राहतात. हे, अर्थातच, अंदाज आहेत आणि मी काहीही करू शकत नाही - मला माहित नाही आणि मला समजत नाही."
त्याच वेळी, सार्वजनिकपणे, स्टॅलिनने आपले शब्द काळजीपूर्वक निवडले आणि स्वत: ला ज्यू-विरोधी टिप्पणी करण्याची परवानगी दिली नाही - त्याला ज्यूविरोधी दिसण्याची इच्छा नव्हती. मी यावर जोर देण्याचा प्रयत्न केला.
कोण कोणत्या राष्ट्रीयतेचे आहे याकडे स्टालिनने नेहमीच लक्ष दिले. ख्रुश्चेव्हने युद्धापूर्वी मॉस्कोमध्ये जॉर्जियातील सामूहिक शेतकऱ्यांसह एक बैठक कशी आयोजित केली होती ते सांगितले. बेरिया अजूनही जॉर्जियन केंद्रीय समितीचे सचिव होते.
"या लोकांमध्ये एक सामूहिक शेतकरी चहा गोळा करण्यासाठी प्रसिद्ध होता," ख्रुश्चेव्ह आठवतात. - बेरिया म्हणाली: "ही एक अद्भुत स्त्री आहे - सर्वोत्तम चहा पिकर, जॉर्जियन."
स्टॅलिनने पाहिले आणि म्हणाले:
- ती आर्मेनियन आहे.
बेरिया यांनी आक्षेप घेतला:
- नाही, ती जॉर्जियन आहे.
मग स्टालिन म्हणाले:
- तिला विचार.
ती महिला अर्मेनियन असल्याचे निष्पन्न झाले. तिला लवकरच काढून टाकण्यात आले आणि स्टेज सोडण्यात आले.”
ख्रुश्चेव्हच्या म्हणण्यानुसार, स्टॅलिन सेमेटिझमला प्रवण होते:
"तथापि, सार्वजनिकपणे, स्टॅलिनने आपल्या पोशाखांच्या शुद्धतेचे रक्षण केले आणि सेमिटिझमच्या आरोपांना जन्म देऊ नये याची काळजी घेतली. स्टॅलिनबद्दल असे काही बोलणारी कोणतीही व्यक्ती, जर तो धक्कादायक अंतरावर असेल तर त्याला त्वरित नष्ट केले जाईल.
किंबहुना, स्टॅलिन हे धर्मविरोधी होते. युक्रेनमधून परत आल्यानंतर युद्धानंतर मॉस्को संघटनेत ज्यूंशी व्यवहार करण्याचे थेट निर्देशही त्यांनी मला दिले. हे संभाषण एकमेकाचे नव्हते, तर नेहमीप्रमाणे स्टॅलिनच्या टेबलावर होते.
मॉस्कोच्या विमान कारखान्यात तरुणांनी असंतोष दाखवला आणि भडकावणाऱ्यांना ज्यूंना जबाबदार धरले या वस्तुस्थितीपासून याची सुरुवात झाली. येथे स्टालिन मला म्हणतो:
"आम्हाला परत लढा आयोजित करणे आवश्यक आहे." रशियन तरुणांना काठ्या बांधा आणि काम संपल्यावर प्रवेशद्वारावर या ज्यूंना दाखवू द्या.
बेरिया आणि मालेन्कोव्ह यांनी नंतर निंदा केली:
"बरं, तुम्हाला तुमच्या सूचना मिळाल्या आहेत का?"
कॉन्स्टँटिन सिमोनोव्ह आठवते की कसे 1952 च्या वसंत ऋतूमध्ये, स्टालिन पुरस्कारासाठी नामांकित साहित्यिक कामांच्या चर्चेदरम्यान, स्टॅलिनने संपूर्ण एकपात्री प्रयोग सादर केला, जणू काही साहित्यिक टोपणनावानंतर त्यांनी लेखकाचे खरे नाव सूचित करण्यास सुरवात केली यावर रागावले:
“हे का केले जात आहे? जर एखाद्या व्यक्तीने साहित्यिक टोपणनाव निवडले तर तो त्याचा अधिकार आहे. परंतु, वरवर पाहता, या व्यक्तीचे दुहेरी आडनाव आहे यावर जोर देण्यात कोणीतरी खूश आहे, तो एक यहूदी आहे यावर जोर देण्यासाठी. धर्मविरोधी का पसरवायचे? कोणाला याची गरज आहे?
त्याच दिवशी त्याचे शब्द संपूर्ण मॉस्कोमध्ये पसरतील हे जाणून स्टॅलिनने हे सांगितले.
आणि फक्त एक अतिशय अरुंद वर्तुळात, त्याच्या स्वतःमध्ये, तो स्पष्टपणे बोलला.
मंत्रिमंडळाचे उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव अलेक्झांड्रोविच मालेशेव्ह यांनी त्यांच्या वर्क डायरीमध्ये नेत्याचे सर्व शब्द काळजीपूर्वक लिहून ठेवले. 1 डिसेंबर 1952 रोजी सेंट्रल कमिटीच्या प्रेसीडियमच्या बैठकीत त्यांच्या डायरीचा आधार घेत स्टॅलिन म्हणाले: “कोणताही ज्यू हा राष्ट्रवादी असतो, अमेरिकन गुप्तचरांचा एजंट असतो. ज्यू राष्ट्रवादीचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेने त्यांचे राष्ट्र वाचवले. ते स्वत:ला अमेरिकन लोकांचे कर्तव्य समजतात. डॉक्टरांमध्ये अनेक ज्यू राष्ट्रवादी आहेत.
स्टॅलिनच्या सूचनेनुसार, राज्य सुरक्षा दडपशाहीची नवीन मोहीम तयार करत होती. सिद्ध टेम्पलेटनुसार सर्व काही '37 प्रमाणे केले गेले. फक्त यावेळी मुख्य बळी ज्यू असण्याची योजना होती.
 
विशिन्स्की मंत्री म्हणून
आंद्रेई यानुअरेविच विशिन्स्की यांची परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
विशिन्स्की केवळ मंत्रीच नाही तर प्रथम क्रमांकाचे गुप्तचर अधिकारी देखील बनले - त्यांनी माहिती समितीचे प्रमुख केले, ज्याने सर्व सोव्हिएत गुप्तचरांना एकत्र केले - म्हणजेच जनरल स्टाफचा मुख्य गुप्तचर विभाग आणि राज्य सुरक्षा मंत्रालयाचा पहिला मुख्य विभाग.
परदेशी मुत्सद्दींनी वैशिन्स्कीवर विश्वास ठेवला नाही; त्यांना माहित होते की त्याच्याशी कोणत्याही गोष्टीवर सहमत होणे अशक्य आहे, तडजोड वगळण्यात आली होती. त्याने आपल्या भागीदारांना सोव्हिएत प्रस्ताव स्वीकारण्याची गरज पटवून देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते. कदाचित नेत्याने असे गृहीत धरले की गंभीर वाटाघाटीचा कालावधी संपला आहे. वाटाघाटीच्या टेबलावर काहीही साध्य होऊ शकत नाही. बाकी फक्त ताकद आणि श्रेष्ठता दाखवणे आहे. विशिन्स्की या भूमिकेसाठी आदर्श होते.
तुम्ही पुराव्याशिवाय अजिबात करू शकता हे दाखवून देणारे ते कदाचित पहिले व्यावसायिक वकील होते, फक्त शपथ घ्या: "कचरा, दुर्गंधीयुक्त कॅरियन, खत, दुर्गंधीयुक्त कचऱ्याचा ढीग, घाणेरडे कुत्रे, शापित सरपटणारे प्राणी."
युनायटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन अचेसन, एक वकील, जरी त्यांनी कायदा आणि न्यायशास्त्राविषयी वेगवेगळ्या कल्पना मांडल्या, तरीही त्यांचे सहकारी आणि भागीदार वैशिन्स्की यांच्याबद्दल पुढीलप्रमाणे बोलले: "एक जन्मजात बदमाश, जरी एक मनोरंजक असला तरी."
तथापि, जर त्याला हवे असेल तर, आंद्रेई यानुअरेविच परिष्कृत आणि मैत्रीपूर्ण आणि बोलणे खूप आनंददायी असू शकते.
वैशिन्स्कीच्या नेतृत्वाखाली, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीची सेंद्रिय कमकुवतता अधिकच बिघडली - एखाद्याचे मत व्यक्त करण्याची सवय नसणे. मोलोटोव्हला अजूनही कधीकधी असे करण्याचे धैर्य होते. विशिन्स्कीला हे परवडत नव्हते. आणि खालच्या मजल्यावर असे लोक नव्हते ज्यांना कामिकाझेस व्हायचे होते. आधीच मान्य, मंजूर, अधिकाऱ्यांनी स्वीकारले त्यापलीकडे जाण्याचे धाडस कोणी केले नाही. हे केवळ परराष्ट्र धोरणाच्या पायऱ्यांशी संबंधित नाही, तर शब्दरचना देखील. नवीन शब्द आगीसारखा घाबरला होता. वरच्या मजल्यावर अधिकाऱ्यांना तेच च्युइंगम देण्यात आले.
विशिन्स्की यांच्या नेतृत्वाखालील सोव्हिएत मुत्सद्दींना जगात कोणत्या प्रक्रिया होत आहेत हे फारसे समजले नाही. मॉस्को अजूनही साम्राज्यवादी शक्तींमधील विरोधाभासांच्या तीव्रतेवर अवलंबून आहे. फ्रान्स आणि इटलीला कमकुवत दुवा मानले जात होते, कारण युद्धानंतर तेथे मजबूत कम्युनिस्ट पक्ष होते. पश्चिम युरोप आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीच्या यशाबद्दल वैशिन्स्कीने स्टॅलिनला सतत कळवले.
8 मार्च 1949 रोजी बेन-गुरियनने इस्रायलच्या नवीन सरकारची ओळख करून दिली.
15 मार्च रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या जवळ आणि मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख, बाकुलिन यांनी इस्रायली सरकारच्या नवीन रचनेवर प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी केली.
त्यांनी नमूद केले की चॅरेटचा जन्म खेरसन येथे झाला होता, परिवहन मंत्री डेव्हिड रेमेझ पॅलेस्टाईनच्या ज्यू कामगारांच्या दुसऱ्या प्रतिनिधी मंडळाचा भाग म्हणून 1925 मध्ये कृषी प्रदर्शनासाठी मॉस्कोला आले होते आणि मे 1943 मध्ये पॅलेस्टाईनच्या ज्यूंच्या वतीने , सोव्हिएत सैन्याला औषधांसह वाहने दान केली.
गोल्डा मीर या कामगार आणि सामाजिक विमा मंत्री झाल्या. याचा अर्थ ती मॉस्को सोडणार होती.
बकुलिनने प्रमाणपत्रात असे काहीतरी नमूद केले आहे जे पूर्वी इस्रायलशी संबंधित सामग्रीमध्ये दिसले नव्हते:
"युएसएसआरमध्ये इस्रायलच्या दूत म्हणून गोल्डा मीरसन यांची नियुक्ती केल्यानंतर, कॉम्रेड झारुबिन यांनी आम्हाला माहिती दिली की लंडनच्या ज्यूंची प्रगतीशील मंडळे मेयरसनला अमेरिकन गुप्तचर एजंट म्हणून ओळखतात."
युद्धापूर्वी जनरल वसिली मिखाइलोविच झारुबिन यांनी पोलिश युद्धकैद्यांच्या संहारात भाग घेतला; युद्धादरम्यान तो वॉशिंग्टनमधील परदेशी गुप्तचरांचा रहिवासी होता. मॉस्कोला परतल्यानंतर, याकोव्ह ब्लुमकिनचा माजी मित्र, त्याची पत्नी, एलिझावेटा युलिव्हना गोर्स्काया यांच्यासह त्याने केंद्रीय कार्यालयात काम केले. जेव्हा राज्य सुरक्षा यंत्रणा ज्यूंपासून मुक्त होऊ लागली, तेव्हा झारुबिनच्या पत्नीला देखील तिच्या पूर्वीच्या सर्व गुणवत्तेनंतरही काढून टाकण्यात आले.
18 मार्च 1949 रोजी, मॉस्कोहून टेलिग्रामद्वारे, यूएसएसआरमधील इस्रायलचे प्रभारी, मोर्देचाई नामीर यांनी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व विभागाचे संचालक, शे. फ्रेडमन यांना, विश्वाभिमुखतेविरुद्धच्या मोहिमेबद्दल माहिती दिली. मॉस्को मध्ये:
“पाश्चिमात्य देशांचे प्रतिनिधी अधिकृत सेमेटिझमच्या दिशेने वाटचाल सुरू होण्याचा अंदाज वर्तवतात आणि भविष्यात रशियाच्या इस्रायलशी संबंध बिघडतील, याची चिन्हे झायोनिझमवरील हल्ल्यांमध्ये दिसत आहेत. मी या दृष्टिकोनाचे पालन करण्यास इच्छुक नाही...”
14 एप्रिल रोजी गोल्डा मीर यांनी परराष्ट्र मंत्री वैशिन्स्की यांना निरोप दिला.
तिने पुष्टी केली की इस्रायलच्या भूभागावर परकीय लष्करी तळ तयार केले जाणार नाहीत आणि ज्यू राज्य तिसऱ्या देशांविरुद्ध निर्देशित केलेल्या कोणत्याही युतीमध्ये सामील होणार नाही, “विशेषतः यूएसएसआर विरुद्ध, कारण सोव्हिएत युनियनशी मैत्री हा राज्याच्या धोरणाचा एक पाया आहे. इस्रायलचा.
तिने पुन्हा सोव्हिएत शस्त्रे खरेदी करण्याचा आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या गटाला प्रशिक्षणासाठी स्वीकारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तिला आठवले की लष्करी अताशे, कर्नल रॅटनर यांनी जनरल अँटोनोव्हशी याबद्दल बोलले होते.
संभाषणाच्या रेकॉर्डिंगमध्ये, विशिन्स्कीने नमूद केले की त्याने या प्रकारे उत्तर दिले: हा एक "काटेरी आणि जटिल प्रश्न आहे जो अनेक अडचणी निर्माण करू शकतो."
अधिक तपशीलवार इस्रायली रेकॉर्डिंगमध्ये असे वाटते.
"एकेकाळी," गोल्डा मीर आठवते, "आम्ही, आमच्या लष्करी अटासीद्वारे, विशिष्ट प्रकारची शस्त्रे आणि आमच्या अधिकाऱ्यांची व्यावसायिक पात्रता सुधारण्याची संधी मिळावी या विनंतीसह आर्मी जनरल अँटोनोव्हकडे वळलो. शस्त्रास्त्र पुरवठ्याच्या समस्येवरील साहित्य एका वेळी मिस्टर बकुलिनकडे हस्तांतरित केले गेले. मी या समस्येकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
"लष्करी पुरवठ्याबद्दल," सोव्हिएत मंत्र्याने उत्तर दिले, "मला घटनांबद्दल माहिती नाही, कारण मी युरोपमध्ये फिरण्यात बराच वेळ घालवला आहे." वरवर पाहता, आमच्या संरक्षण संस्था हे करत होत्या. मी शोधण्याचा प्रयत्न करेन. परंतु हे आपल्यासाठी स्पष्ट असले पाहिजे की ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आणि धोक्यांनी भरलेली समस्या आहे.
मंत्री चांगला मूडमध्ये होता आणि विनोद केला:
"आम्ही तुला एक पिस्तूल देऊ केल्यावर ते म्हणतील की त्यांनी तुला अणुबॉम्ब विकला." शिवाय, या कराराच्या "विशेष पैलू" बद्दल टिप्पण्या सुरू होतील: ते म्हणतात की सोव्हिएत युनियन आणि इस्रायल यांच्यातील युतीची निर्मिती नियोजित आहे, कारण हे देश कार्ल मार्क्स, एक समाजवादी आणि ज्यू यांनी एकत्र केले आहेत आणि येथे एक आक्रमक युती विनाशाच्या उद्देशाने उद्भवली आहे... लष्करी समस्यांकडे परत येत आहे, मी तपशील शोधण्याचा प्रयत्न करेन...
11 मे रोजी, सोव्हिएत युनियनच्या प्रयत्नांमुळे इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रात प्रवेश मिळाला. जागतिक समुदायाच्या नवीन सदस्याचे स्वागत करताना पोलंडच्या प्रतिनिधीने लक्षणीयपणे सांगितले: “इस्रायलच्या नशिबात भावनिक स्वारस्यांचा कालावधी संपला आहे. समान हितसंबंधांवर आधारित सहकार्याचा कालावधी सुरू झाला. ज्यू लोक, शांतता आणि प्रगतीचा मार्ग अनुसरून, पोलंड, सोव्हिएत युनियन आणि युरोपियन लोकांच्या लोकशाहीवर अवलंबून राहू शकतात. इस्त्रायल निःसंशयपणे लक्षात ठेवेल की त्याच्या निर्मितीच्या संकटकाळात हे देश त्याचे खरे मित्र होते ... "
पहिले युद्ध इस्रायलने जिंकले.
"इस्त्रायलच्या गुप्त शस्त्रास्त्राचा संदर्भ असलेल्या असंख्य प्रश्नांबाबत," तेल अवीवमधील अमेरिकन दूतावासातील सल्लागार चार्ल्स नॉक्स जूनियर यांनी परराष्ट्र विभागाला लिहिले, "मी व्यक्त करू इच्छितो. माझा पूर्ण विश्वास आहे की या शस्त्रामध्ये तीन घटक आहेत, म्हणजे: 1) दृढनिश्चय, 2) धैर्य, 3) आवश्यकता. चांगल्या सशस्त्र आणि संख्यात्मकदृष्ट्या श्रेष्ठ अरब सैन्यावर मोठ्या प्रमाणावर नागरिक असलेल्या इस्रायली सैन्याचा विजय हा असा विजय दर्शवितो ज्याचे वर्णन तंत्रज्ञान किंवा तर्कशास्त्राच्या दृष्टीने नेहमीच करता येत नाही.”
पण पहिल्या विजयाचा अर्थ शांततेची सुरुवात असा अजिबात नव्हता.
सीआयएचे संचालक ॲडमिरल हिलेनकोइटर यांनी जुलै 1948 मध्ये अध्यक्ष ट्रुमन यांना लिहिले, "असे अपेक्षित आहे की अरब गनिमांच्या क्रियाकलापांना अमर्यादित पाठिंबा देऊ लागतील. अरब गनिमी छापे, राजकीय गैर-मान्यता आणि आर्थिक निर्बंधांनी इस्रायलला उर्वरित मध्यपूर्वेपासून पूर्णपणे वेगळे केले.
या परिस्थितीत, त्याच्या सुरक्षेला सतत धोका असेल, तिची अर्थव्यवस्था खुंटली जाईल आणि म्हणूनच, त्याचे भवितव्य मुख्यत्वे प्रदेशाबाहेरील काही राज्यांच्या सद्भावनेवर अवलंबून असेल.
13 जानेवारी 1949 रोजी, संयुक्त राष्ट्र संघाने नियुक्त केलेले मध्यस्थ राल्फ बुन्चे यांच्या मदतीने, रोड्स बेटावर इजिप्शियन-इस्रायल शांतता चर्चा सुरू झाली.
वाटाघाटी प्रक्रियेतूनच असे दिसून आले की अरब देशांनी ज्यू राष्ट्राचा उदय मान्य केला नाही. इजिप्शियन आणि इस्रायली प्रतिनिधी एकाच खोलीत जमले, परंतु इजिप्शियन लोकांनी त्यांच्या भागीदारांची दखल घेतली नाही आणि केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचाऱ्यांना संबोधित केले.
रोड्समध्ये ट्रान्सजॉर्डनशी वाटाघाटी सुरू होत्या. इस्त्रायलींनी लेबनॉनशी सीमावर्ती गावात वाटाघाटी केल्या; सीरियाशी वाटाघाटी फक्त 4 एप्रिल रोजी दोन राज्यांमधील तटस्थ झोनमध्ये सुरू झाल्या.
24 फेब्रुवारी रोजी इस्रायलने इजिप्तबरोबर युद्धविराम करार केला; एक महिन्यानंतर, तेविसाव्या मार्चला, लेबनॉनसह.
अधिकृत वाटाघाटी सुरू होण्याच्या दोन महिने आधी, चोवीस जानेवारी रोजी, लेबनॉन आणि सीरियामधील सोव्हिएत राजदूत डॅनिल सोलोड यांनी लेबनीज सरकारचे माजी मंत्री, जोसेफ सालेम, धर्माने ख्रिश्चन यांची भेट घेतली. त्याने गोपनीयपणे सोव्हिएत मुत्सद्द्याला सांगितले:
“पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्य असल्यास लेबनॉनसाठी ते अधिक फायदेशीर आहे, कारण असे राज्य आपोआप आसपासच्या मुस्लिम राज्यांविरुद्ध ख्रिश्चन लेबनॉनचे नैसर्गिक सहयोगी बनते, जे जर त्यांनी ज्यूंचा बदला घेतला तर ते अनिवार्यपणे लेबनीज ख्रिश्चनांवर अत्याचार करू लागतील. .
लेबनॉन आणि इस्रायलमधील संबंधांच्या सद्यस्थितीबद्दल, सालेमने गोपनीयपणे नोंदवले की त्याचा भाऊ, लेबनीज जनरल स्टाफचा प्रमुख, कर्नल तौफिक सालेम, पॅलेस्टिनी सीमेवर ज्यू कमांडशी आधीच दोनदा भेटला आहे आणि ज्या अटींनुसार इस्रायल सहमत आहे. लेबनॉनबरोबर कायमस्वरूपी युद्ध संपवा.”
3 एप्रिल रोजी, इस्रायलने ट्रान्सजॉर्डनसह आणि 30 जून रोजी सीरियासह युद्धविरामावर वाटाघाटी सुरू केल्या.
करारांनी सीमांकन रेषा परिभाषित केली आणि ही रेषा "राजकीय किंवा प्रादेशिक सीमा" मानली जाणार नाही असे नमूद केले. परंतु युनायटेड स्टेट्स, इंग्लंड आणि फ्रान्स यांनी युद्धविराम कराराच्या हमीदारांची भूमिका घेतली आणि विशेषतः, स्वाक्षरी करणाऱ्या राज्यांच्या प्रादेशिक अखंडतेची सीमा युद्धविराम रेषेशी संबंधित होती.
इस्रायल आणि ट्रान्सजॉर्डन यांच्यात शांतता वाटाघाटी सुरू होत्या. 1950 च्या शरद ऋतूतील अरब मुत्सद्दींनी जेरूसलेममध्ये यहूदी आणि जॉर्डनच्या लोकांमध्ये राजा अब्दुल्ला यांनी जे मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे त्यांच्यावर निराशाजनक छाप पडल्याबद्दल तक्रार केली. राजा मारला गेला तेव्हा अरब मुत्सद्दींना बरे वाटले आणि अरब लीग कौन्सिलने इस्रायलशी वाटाघाटी करण्यास बंदी घातली.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने असे नमूद केले की युद्धविराम कराराच्या निष्कर्षामुळे संघर्षात सामील असलेल्या सर्व देशांवरील शस्त्रबंदी उठते.
इस्रायलला निर्बंध कायम ठेवायचे होते आणि शस्त्रखरेदीमुळे अरब देशांना नव्या युद्धात ढकलण्याची भीती होती. पाश्चात्य देशांनी त्याला साथ दिली नाही. सोव्हिएत युनियन निष्ठापूर्वक मतदानापासून दूर राहिले.
इस्त्रायलींनी व्यर्थ निषेध केला. 25 मे 1950 रोजी, इंग्लंड, फ्रान्स आणि युनायटेड स्टेट्सने पहिल्यांदाच घोषणा केली की ते शस्त्रास्त्र पुरवठ्यासाठी अरब देश आणि इस्रायलच्या अर्जांवर विचार करण्यास तयार आहेत. या विधानाला खूप महत्त्व होते. अरब देशांनी यापूर्वी शस्त्रास्त्रे खरेदी केली आहेत. आता पाश्चात्य देशांनी इस्रायलला शस्त्रे विकण्याचे मान्य केले.
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री शेरेट यांनी नेसेटमध्ये बोलताना सांगितले की, अरब देशांनी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा निर्णय अवैध ठरला आहे. चॅरेटचा अर्थ असा होता की जर अरब देशांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने स्थापित केलेल्या सीमा ओळखल्या नाहीत तर ज्यू राष्ट्राचा तसा हेतू नव्हता.
इस्रायली मंत्र्याच्या या विधानावर मॉस्कोने शांतपणे प्रतिक्रिया दिली. स्टॅलिनचा असा विश्वास होता की युद्धातील विजेत्याला प्रादेशिक अधिग्रहण करण्याचा अधिकार आहे आणि 1945 मध्ये त्याने स्वतः सोव्हिएत युनियनच्या सीमांचा विस्तार केला.
29 जून, 1949 रोजी, विशिन्स्की यांना नवीन इस्रायली राजदूत मोर्देचाई नामीर मिळाले, ज्यांनी त्यांना त्यांच्या ओळखपत्रांच्या प्रती सादर केल्या.
"तुम्ही तुमच्या कर्तृत्वाचे मूल्यमापन करण्यात अन्यायकारकपणे नम्र आहात," वैशिन्स्कीने नवीन दूताला सांगितले, "तुमची स्थिती खूप मजबूत आहे आणि काळजी करण्याचे कारण नाही."
सोव्हिएत युनियनच्या प्रतिनिधीला इस्रायल राज्याला मैत्री भेट देण्यासाठी अधिकृतपणे आमंत्रित करण्याच्या सूचना त्यांच्या सरकारकडून मिळाल्याचे नामीर यांनी नमूद केले.
"हे तुमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हणून घेऊ नका," नामीर गंमतीने पुढे म्हणाला, "परंतु आंद्रेई अँड्रीविच ग्रोमायको, ज्यांचे नाव इस्रायलमधील प्रत्येक शाळकरी मुलाला माहीत आहे, त्यांना पाहुणे म्हणून स्वीकारताना आमचे लोक आणि सरकार विशेषतः आनंदी होईल."
नामीरला अर्थातच हे माहित नव्हते की विशिन्स्की आणि ग्रोमिको एकमेकांना उभे राहू शकत नाहीत आणि त्यांच्यात मतभेद आहेत.
मोलोटोव्ह, तो मंत्री असताना, ग्रोमिकोला उघडपणे संरक्षण देत होता आणि व्हिशिन्स्कीने त्याच्या वेगाने वाढणाऱ्या तरुण प्रतिस्पर्ध्याला उघडपणे नापसंत केली होती. जेव्हा मोलोटोव्हला काढून टाकण्यात आले आणि विशिन्स्की यांना मंत्री केले गेले तेव्हा ग्रोमिकोसाठी कठीण काळ आला.
अर्थात, स्टालिनला आंद्रेई अँड्रीविच माहित होते आणि नेत्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्याबरोबर काहीही केले जाऊ शकत नाही. परंतु मंत्र्याने ग्रोमायकोवर हल्ला केला, त्याला काहीतरी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या डेप्युटीच्या राजकीय परिपक्वतेच्या अभावाबद्दल पॉलिटब्युरोच्या सदस्यांकडे तक्रार केली. ग्रोमिकोबद्दल इतके उबदार शब्द केवळ वैशिन्स्कीला रागवू शकतात.
आणि इस्रायलमध्ये त्यांना खरोखरच आंद्रेई अँड्रीविचबद्दल कृतज्ञता वाटली. लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशन्स बरोबर यूएसएसआरने तेल अवीवमधील एका रस्त्याचे नाव आंद्रेई ग्रोमायको यांच्या नावावर ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला.
इस्रायलच्या राजदूताने दिलेले अधिकृत निमंत्रण मंत्री नाकारू शकले नाहीत. दोन आठवड्यांनंतर, 14 जुलै रोजी, व्हिशिन्स्कीने ग्रोमिकोच्या इस्रायलला आमंत्रण देण्यासंदर्भात स्टॅलिनला एक चिठ्ठी पाठवली.
मंत्र्याने आमंत्रण नाकारण्याचा प्रस्ताव दिला, कारण “इस्रायली सरकार नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी आणि एंग्लो-सॅक्सन्सचा दबाव कमकुवत करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंडशी आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी अशा भेटीचा वापर करू इच्छित आहे. सीमा समस्या, अरब निर्वासित आणि जेरुसलेम...
याव्यतिरिक्त, सोव्हिएत प्रतिनिधीच्या इस्रायलच्या भेटीमुळे परदेशात बऱ्याच वेगवेगळ्या अफवा पसरतील, ज्याचा उपयोग युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंड निःसंशयपणे अरब देशांमध्ये त्यांचा प्रभाव मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी आपले संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करतील.
नेत्याने वैशिन्स्कीला पाठिंबा दिला. ग्रोमिकोने देशाला भेट देण्याची संधी गमावली, ज्याच्या जन्मात त्याने खूप योगदान दिले.
नवीन इस्रायली राजदूत, मोर्देचाई नामीर (नेमिरोव्स्की), यांचा जन्म खेरसन प्रदेशात आठशे सत्त्याण्णव मध्ये झाला, त्यांनी ओडेसा विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विद्याशाखेतून पदवी प्राप्त केली आणि व्हायोलिन वाजवले. चोवीस मध्ये तो पॅलेस्टाईनला निघून गेला. त्याची आई आणि बहीण खेरसनमध्ये राहिली.
राजनयिकांनी नेहमीप्रमाणे राज्य सुरक्षा मंत्रालयाला नामीरबद्दल विचारले. वैशिन्स्कीसाठी काढलेल्या प्रमाणपत्रात असे म्हटले आहे:
“उपलब्ध माहितीनुसार, मॅपम पक्षाच्या नेतृत्वाने, जेव्हा नामीर यूएसएसआरला रवाना झाला, तेव्हा त्याला सोव्हिएत युनियनमधील ज्यू राष्ट्रवादींशी संपर्क स्थापित करण्याच्या सूचना दिल्या, ज्यांच्याद्वारे यूएसएसआरमधील ज्यूंमध्ये राज्यात स्थलांतर करण्याची इच्छा जागृत करावी. इस्रायलचा.
MGB च्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत नामीरच्या सोव्हिएत विरोधी राष्ट्रवादी कृतींबद्दल कोणतीही माहिती त्याच्या USSR मध्ये वास्तव्यादरम्यान नाही.
MAPAM हे Mifleget Poalei Eretz Yisrael - The Workers' Party of Israel चे संक्षेप आहे.
8 जुलै रोजी, नामीरने यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमचे अध्यक्ष निकोलाई मिखाइलोविच श्वेर्निक यांना त्यांची ओळखपत्रे सादर केली. उप परराष्ट्र मंत्री ग्रोमायको उपस्थित होते. नामीर यांनी परराष्ट्र मंत्री चरेटे यांना सांगितले की "संभाषणाचे वातावरण खूप चांगले होते." श्वेर्निकने राजदूताला अनेक प्रश्न विचारले, ग्रोमिकोने इस्रायलच्या यशाबद्दल अतिशय मान्यता देऊन सांगितले.
सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने जागतिक स्तरावर इस्रायलला निर्विवादपणे पाठिंबा दिला.
31 ऑगस्ट रोजी, जवळ आणि मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख, इव्हान बाकुलिन यांनी पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करण्याच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या चौथ्या सत्रात सोव्हिएत प्रतिनिधींच्या भाषणासाठी शोधनिबंध तयार केले. प्रबंधात इस्रायलचा निषेध करणारा एकही शब्द नव्हता.
"पॅलेस्टिनी निर्वासितांची समस्या," परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दस्तऐवजात म्हटले आहे, "इंग्लंड आणि युनायटेड स्टेट्समधील काही मक्तेदारीवादी वर्तुळांच्या धोरणांमुळे उद्भवली, ज्यामुळे पॅलेस्टिनी समस्येचे शांततापूर्ण निराकरण विस्कळीत झाले आणि लष्करी कारवाईसाठी परिस्थिती निर्माण झाली. पॅलेस्टाईन, ज्याने ज्यू आणि अरब लोकांसाठी गंभीर त्रास दिला ...
सोव्हिएत शिष्टमंडळाचा असा विश्वास आहे की निर्वासितांच्या समस्येचे मूलगामी समाधान म्हणजे एकीकडे अरब देश आणि दुसरीकडे इस्रायल राज्य यांच्यातील शांतता, तसेच महासभेच्या निर्णयाची जलद अंमलबजावणी करणे. 29 नोव्हेंबर 1947 रोजी पॅलेस्टाईनच्या अरब भागाच्या भूभागावर स्वतंत्र अरब राज्याच्या निर्मितीवर ..."
अरब नेत्यांनी ज्यूंचा त्वरीत नाश करण्याचे आश्वासन देऊन पॅलेस्टिनी अरबांना इस्रायली प्रदेश सोडण्यास पटवून दिले - आणि नंतर प्रत्येकजण मुक्त झालेल्या भूमीकडे परत येऊ शकेल. 1950 मध्ये, हैफाच्या अरब राष्ट्रीय समितीच्या नेत्यांनी अभिमानाने सांगितले की त्यांनीच शहरातील संपूर्ण अरब लोकसंख्या बाहेर काढली.
मॉस्कोमध्ये, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला हे चांगले ठाऊक होते की अरब देश निर्वासितांच्या परत जाण्याचा मुद्दा का उपस्थित करत आहेत, परंतु त्यांना मदत करण्यासाठी काहीही करत नाहीत.
14 एप्रिल 1949 रोजी लेबनॉनमधील सोव्हिएत मिशनने त्यांचे पर्यवेक्षक, उप परराष्ट्र मंत्री झोरिन यांना कळवले: “अरब देश सर्व अरब निर्वासितांना परत करण्याचा आग्रह धरत आहेत कारण त्यांना उर्वरित अरब देशांमध्ये किंवा कोठेही स्थान नाही. पॅलेस्टाईनचा अरब भाग, परंतु त्यांना ज्यू राज्याच्या भूभागावर एक प्रकारचा पाचवा स्तंभ हवा आहे, जो भविष्यात पुन्हा शत्रुत्व सुरू झाल्यास, अरब आक्रमणास गंभीर समर्थन प्रदान करण्यास सक्षम असेल. .”
3 सप्टेंबर, 1949 रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या जवळच्या आणि मध्य पूर्व देशांच्या विभागाने "पॅलेस्टिनी प्रश्न" हा एक मोठा अहवाल तयार केला.
विशेषतः, त्यात निश्चितपणे पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धाच्या गुन्हेगाराचे नाव देण्यात आले. आणि ते इस्राएल नव्हते:
"हे ज्ञात आहे की पॅलेस्टाईनमधील अरब आक्रमकांना ब्रिटिशांनी चिथावणी दिली होती, ज्यांनी अरबांच्या मूळ राष्ट्रवादी आकांक्षांचा फायदा घेतला आणि त्यांना ज्यूंविरूद्ध युद्धासाठी ढकलले ...
ब्रिटीश आणि अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता, ते इस्रायल राज्याचा उदय आणि बळकटीकरण रोखण्यात अयशस्वी ठरले, जे वास्तव बनले आहे..."
परराष्ट्र धोरणातील इस्रायली समर्थक रेषेसह देशातील सेमेटिझममध्ये वाढ झाली.
सेंट्रल कमिटीच्या यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांनी भ्रातृ कम्युनिस्ट पक्षांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना उघडपणे बढाई मारली: “आणि कॉम्रेड झ्डानोव्ह यांनी केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेतून सर्व ज्यूंना काढून टाकले!”
स्टॅलिनचा सेमिटिझम जैविक किंवा अधिक तंतोतंत प्राणीशास्त्रीय होता. बऱ्यापैकी प्रमुख पदांवर अजूनही अनेक ज्यू शिल्लक होते; त्यांनी विज्ञान, वैद्यक आणि कलेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सर्व प्रथम, ते प्रतिस्पर्धी म्हणून लढले गेले.
स्टॅलिनने पक्षाच्या नामांकनाच्या शीर्षस्थानी वाढवलेले, निरक्षर आणि दुष्ट पंकांना भिन्न असलेल्या प्रत्येकाचा तिरस्कार वाटला. म्हणून, "रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन्स" आणि "कीटक डॉक्टर" या दोन्ही गटात रशियन लोकांचा समावेश होता. मोहिमेतील सेमिटिक-विरोधी स्वरूपाचा छडा लावण्यासाठीच नव्हे तर शांतपणे त्यांच्यापासून मुक्त होण्यासाठी देखील.
नाझींच्या अंतर्गत, याला “पांढऱ्या यहुदी” विरुद्धची लढाई असे म्हटले जात असे, म्हणजे रक्ताने नव्हे, तर आत्म्याने यहुद्यांच्या विरुद्ध. "कॉस्मोपॉलिटन्स" विरुद्धच्या लढाईत, व्यावसायिक व्हिसलब्लोअर्सचा एक जवळचा समूह उदयास आला, सामान्यत: प्रतिभाहीन लोक ज्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांचा नाश करून करियर बनवण्याची आशा होती.
उत्कृष्ठ रशियन तत्वज्ञानी निकोलाई अलेक्झांड्रोविच बर्डियाएव यांनी लिहिले, “यहूदींचा द्वेष हा अनेकदा बळीचा बकरा शोधत असतो. जेव्हा लोक दुःखी वाटतात आणि त्यांच्या वैयक्तिक दुर्दैवांना ऐतिहासिक दुर्दैवाशी जोडतात, तेव्हा ते अशा गुन्हेगाराचा शोध घेतात ज्याच्यावर ते सर्व दुर्दैवांना दोष देऊ शकतात. हे मानवी स्वभावाचा सन्मान करत नाही, परंतु जेव्हा अपराधी सापडतो तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला शांतता आणि समाधान वाटते आणि त्याचा तिरस्कार केला जाऊ शकतो आणि त्याचा बदला घेतला जाऊ शकतो.
संपूर्ण देशभरात शुद्धीकरण झाले. ज्यूंना विज्ञान, वैद्यक, उच्च शैक्षणिक संस्था, राज्य यंत्रणा आणि सशस्त्र दलातून हद्दपार करण्यात आले.
5 ऑक्टोबर 1949 रोजी इस्रायली राजदूत नामीर यांनी परराष्ट्र मंत्री चॅरेटला टेलिग्राफ केले:
“सिनेगॉग क्षमतेने भरलेले होते, अनेक तरुणांसह हजारो लोक रस्त्यावर उभे होते. मात्र गेल्या वर्षीप्रमाणे आमच्याशी संपर्क साधण्याचे धाडस कोणी केले नाही. तिथून पुढे जाताना फक्त हजारो नजरा आमच्यावर खिळल्या होत्या; अनेकांनी स्वागत केले, पण सावधपणे...
या वर्षी, ज्यूंबद्दल शत्रुत्व अधिक तीव्र झाले आहे. तळागाळातील सरकारी अधिकारी हे ज्यूंना हेरगिरीचा संशय असलेले अविश्वासू घटक म्हणून ओळखतात. उपक्रम आणि संस्थांमध्ये खुले कॉल केले जात आहेत:
- तुमच्या राज्यात जा, इस्रायलला...
नाझींच्या संहारातून वाचलेल्यांसाठी आश्रयस्थान बनलेल्या मॉस्कोमधून हद्दपारी लवकरच सुरू होईल अशी अनेकांना भीती वाटते...”
दहा दिवसांनंतर, चॅरेटने नमिराला मॉस्कोमध्ये टेलिग्राफ केले:
"आम्ही आंतरराष्ट्रीय ज्यू प्रेसमध्ये, विशेषत: युनायटेड स्टेट्समध्ये, तसेच सोव्हिएत ज्यूरीच्या प्रश्नावर गैर-ज्यू प्रेसमध्ये एक मोहीम सुरू केली पाहिजे, सर्व विश्वसनीय माहिती प्रेसमध्ये लीक होऊ द्या..."
खरे तर, इस्त्रायलींना काय करावे हेच कळत नव्हते. सोव्हिएत युनियनमधील सेमिटिकविरोधी मोहिमेबद्दल मौन बाळगणे लज्जास्पद आहे. बोलणे म्हणजे, प्रथम, सोव्हिएत युनियनचा पाठिंबा गमावणे आणि दुसरे म्हणजे, सोव्हिएत ज्यूंची परिस्थिती बिघडवणे. निराशाजनक स्थिती होती.
मॉस्कोमध्ये काम करणाऱ्या इस्रायली मुत्सद्दींचा असा विश्वास होता की सोव्हिएत अधिकार्यांच्या सेमेटिझमबद्दल बोलणे धोकादायक आणि निरर्थक आहे.
इस्रायली मिशन सल्लागार एरी लेवावी यांनी चॅरेटला आपले मत व्यक्त केले:
"आता पूर्वीपेक्षा जास्त, सोव्हिएत ज्यूंशी आपला जिवंत संबंध सोव्हिएत त्यांच्या वैचारिक धोरणाच्या पायावर एक धक्का मानेल, त्यांनी बांधलेल्या अलगावच्या भिंतीला एक अत्यंत धोकादायक दरारा म्हणून समजेल... याचा संदर्भ आहे. हेरगिरीचा धोका आणि "पाचव्या स्तंभ" चा उदय...
सार्वजनिक भाषणांमुळे सोव्हिएत ज्यूंची परिस्थिती पूर्णपणे सुधारणार नाही, परंतु ते इस्रायली-सोव्हिएत संबंध बिघडू शकतात.
एरी लेवावीचा जन्म विल्ना येथे झाला होता, म्हणून तो रशियन बोलत होता. त्याने जर्मनीमध्ये हेडलबर्ग विद्यापीठात शिक्षण घेतले, परंतु नाझींमुळे तो पॅलेस्टाईनला निघून गेला. दुसऱ्या महायुद्धात ते ब्रिटिश सैन्यात लढले. 1948 मध्ये ते कॉन्सुल म्हणून मॉस्कोला आले.
परंतु इस्रायली मुत्सद्दींनी केवळ त्यांच्याच सरकारवर मौन पाळण्याचे आवाहन केले. ते जनतेवर आणि प्रेसवर प्रभाव टाकू शकले नाहीत. इस्रायल लगेचच लोकशाही राज्य म्हणून उदयास आले. खाजगी वृत्तपत्रे आणि रेडिओ स्टेशन्सचे स्वातंत्र्य केवळ लष्करी सेन्सॉरशिपद्वारे मर्यादित होते - समस्यांच्या संकुचित श्रेणीवर. बाकी सर्व काही - देशाची देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणे, राजकारण्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांवर, सरकारच्या प्रमुखांसह - चर्चा, टीका आणि थट्टा केली जाऊ शकते.
सोव्हिएत युनियनमध्ये काय चालले आहे हे कळल्यावर इस्रायली राजकारणी आणि पत्रकार गप्प बसले नाहीत.
ही भाषणे वाचून सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि सोव्हिएत नेते संतप्त झाले. माध्यम स्वातंत्र्य शक्य आहे हे समजून घेण्यास त्यांनी नकार दिला.
७ डिसेंबर १९४९ रोजी इस्रायलमधील सोव्हिएत राजदूत एरशोव्ह यांनी उप परराष्ट्र मंत्री अनातोली इओसिफोविच लॅव्हरेन्टीव्ह यांना “इस्रायली प्रेसमध्ये सोव्हिएत विरोधी प्रचार” असे प्रमाणपत्र पाठवले:
“प्रमाणपत्र इस्रायली प्रेसमधील सोव्हिएत विरोधी प्रचाराच्या मुख्य पद्धती आणि दिशानिर्देश दर्शविते आणि या वर्षाच्या मे ते नोव्हेंबर या कालावधीसाठी विस्तृत सामग्री संकलित करते, हे दर्शविते की इस्रायलची प्रतिगामी प्रेस पद्धतशीरपणे सोव्हिएत विरोधी प्रचार करते.
आमच्याकडून अद्याप मुत्सद्दी किंवा आमच्या प्रेसद्वारे योग्य प्रतिक्रिया न मिळाल्यामुळे, इस्रायली प्रेसमध्ये सोव्हिएत विरोधी प्रचार वाढत्या वेगाने तीव्र होत आहे आणि सामान्य राजनैतिक संबंधांच्या अस्तित्वात पाळलेल्या मर्यादा ओलांडत आहे. "
इस्रायलबद्दलचा असंतोष इतर कारणांमुळेही निर्माण झाला.
5 डिसेंबर 1949 रोजी परराष्ट्र मंत्री चरेटे यांनी ठामपणे सांगितले: “इस्रायलचे परराष्ट्र धोरण हे अलाइनमेंटचे धोरण आहे. शीतयुद्धात सामील असलेल्या कोणत्याही पक्षांशी इस्रायल स्वतःची मैत्री करणार नाही..."
प्रत्यक्षात, इस्रायल समाजवादी देशांऐवजी पाश्चिमात्य देशांच्या छावणीत वाढत आहे. मॉस्कोमध्ये यामुळे चिडचिड झाली: आम्ही तुम्हाला तयार केले, परंतु तुम्ही आमचे समर्थन करत नाही!
UN विविध देशांतील मुत्सद्दींना करारापर्यंत पोहोचण्याची आणि तडजोड करण्याची अनोखी संधी प्रदान करते, लोकांच्या लक्षात न येता, बंद दरवाजाच्या मागे, दीर्घ सल्लामसलत आणि संभाषणांमधून. पण त्या दिवसांत त्यांनी तडजोड केली नाही. सोव्हिएत मुत्सद्दींनी युएनला संघर्ष, संघर्ष आणि गैरवर्तनासाठी व्यासपीठ बनवले: सहमत होणे आवश्यक नव्हते, परंतु गैरवर्तन करणे आवश्यक होते.
13 डिसेंबर रोजी, UN मध्ये इस्रायली कायमस्वरूपी मिशनचे समुपदेशक, गिडॉन राफेल यांनी परराष्ट्र मंत्री मोशे शॅरेट यांना सेमियन त्सारापकिन यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल कळवले, ज्यांना UN मध्ये उप सोव्हिएत स्थायी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले होते.
त्सारापकिनने इस्रायलविरुद्ध गंभीर दावे केले: “आपल्या महासभेच्या अधिवेशनातील भाषणे हे सिद्ध करतात की आपण स्पष्टपणे अमेरिकेच्या बाजूने झुकत आहात. तुम्ही कोणत्याही मुद्द्यावर अमेरिकनांना स्पष्टपणे विरोध केला नाही आणि सोव्हिएत युनियनसाठी महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर तुम्ही सोव्हिएत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले.
सेमीऑन त्सारापकिन यांनी नवीन महायुद्धाच्या इंग्लंड आणि युनायटेड स्टेट्सच्या तयारीचा निषेध करणाऱ्या मसुद्यावरील मताची आठवण करून दिली. त्यांनी यावर जोर दिला की, सोव्हिएत दृष्टिकोनातून, हा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या अजेंडावर सर्वात महत्वाचा होता. इस्रायली शिष्टमंडळाने केवळ विरोधात मतदान केले नाही तर अँग्लो-सॅक्सन मसुदा ठरावातही सामील झाले...
इस्रायलबद्दलचा दृष्टिकोन झपाट्याने बिघडत होता.
22 मार्च 1950 रोजी परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री व्ही. झोरिन यांनी CPSU केंद्रीय समितीचे सचिव M.A. यांना एक चिठ्ठी पाठवली. सुस्लोव्ह:
"झायोनिझमवरील प्रमाणपत्राव्यतिरिक्त, माहिती समितीच्या सामग्रीच्या आधारे संकलित केले गेले आणि 21 मार्च रोजी तुम्हाला पाठवले गेले, मी या प्रकरणावरील प्रमाणपत्राच्या दोन प्रती पाठवत आहे, जे जवळच्या आणि मध्य पूर्व विभागाच्या विभागाने संकलित केले आहे. यूएसएसआरचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, ज्यामध्ये झिओनिझमच्या नेत्यांची भाषणे आहेत, यूएसएसआर आणि देशांच्या लोकांच्या लोकशाहीबद्दल त्यांची वृत्ती दर्शवते.
या प्रमाणपत्रात सोव्हिएत युनियन आणि लोकांच्या लोकशाहीच्या देशांशी, मुख्यत्वेकरून अलीकडच्या काळात इस्त्राईल राज्याच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या शत्रुत्वाच्या क्रियाकलापांची तथ्ये देखील समाविष्ट आहेत ..."
'46 च्या वसंत ऋतूमध्ये, स्टालिनने तरुण आणि वाढत्या पक्ष कार्यकर्त्या सुस्लोव्हची मॉस्कोला बदली केली. त्यांना केंद्रीय समितीच्या संघटनात्मक ब्युरोमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे प्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली. विभागाचे नाव त्याच्या वास्तविक कामांशी सुसंगत नव्हते. मिखाईल अँड्रीविचची जबाबदारी परदेशी कम्युनिस्ट पक्षांच्या कृतींवर देखरेख ठेवण्याची होती; त्यांच्यामार्फत कम्युनिस्ट पक्षांना पैसे पाठवले गेले.
सुस्लोव्ह यांना ज्यू अँटी-फॅसिस्ट कमिटीच्या कामाची देखरेख करण्यासाठी देखील नेमण्यात आले होते, ज्यामुळे त्यांना स्पष्टपणे आनंद झाला नाही. मिखाईल अँड्रीविचला वाटले: नाझीवादाशी लढा देण्यासाठी युद्धादरम्यान तयार केलेल्या समितीची यापुढे केवळ गरजच नव्हती, तर स्टालिनला चिडवलेही. सुस्लोव्ह यांनी लगेचच समिती बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र त्यावेळी हा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. मिखाईल अँड्रीविचने धावपळ केली.
सुस्लोव्हने युद्धोत्तर वैचारिक मोहिमांमधून कारकीर्द घडवली जी सेमिटिझममध्ये गुंतलेली होती. सुस्लोव्हने ज्यूंद्वारे विविध संस्थांच्या "दूषिततेबद्दल" टिपा लिहिल्या आणि स्टॅलिन आणि झ्डानोव्ह यांना कळवले की अनेक सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक संस्थांमध्ये "परदेशी देश आणि परदेशी लोकांबद्दलची प्रशंसा आणि दास्यत्व रुजले आहे, दक्षता आणि सोव्हिएत देशभक्तीची भावना नष्ट झाली आहे. .”
जेव्हा मोलोटोव्ह, वैशिन्स्की आणि ग्रोमिको, नेत्याच्या निर्देशानुसार, ज्यू राज्याच्या निर्मितीच्या बाजूने युक्तिवाद निवडत होते, तेव्हा मे 1947 मध्ये, सुस्लोव्हने विचारधारेचा प्रभारी असलेल्या पॉलिटब्युरो सदस्य झ्डानोव्ह यांना " ऑल-युनियन सोसायटी फॉर कल्चरल रिलेशन्स विथ फॉरेन कंट्रीज (VOKS) ज्यूंद्वारे बंद करणे. त्याच वेळी, त्यांनी व्हीओकेएसच्या कामात "मोठ्या राजकीय चुका" उघड केल्या.
ॲगिटप्रॉपमधील सुस्लोव्ह आणि त्याच्या अधीनस्थांनी 21 जून 1950 रोजी पॉलिटब्युरोच्या गुप्त ठरावाचा मसुदा तयार केला, “ऑटोमोबाईल मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसह काम करताना आढळलेल्या मोठ्या त्रुटींच्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांची निवड आणि प्रशिक्षणातील कमतरता दूर करण्याच्या उपायांवर. ट्रॅक्टर उद्योग.”
सर्व सोव्हिएत विभागांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल दरवर्षी जबाबदार कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या अनिवार्य संकेतासह सेंट्रल कमिटी यंत्रास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. राजकारणापासून दूर असलेल्यांनाही त्वरीत स्पष्ट झाले की केंद्रीय समितीला फक्त ज्यूंच्या संख्येत रस आहे आणि एक चांगला अहवाल असा होता की ज्यू कामगारांना कोणत्याही लक्षात येण्याजोग्या पदांवरून काढून टाकण्याची साक्ष दिली जाते.
केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेने नेतृत्वासाठी विशेष तक्ते संकलित करण्यास सुरुवात केली, ज्याने हे दर्शवले की युनियन आणि रिपब्लिकन विभागांच्या नेतृत्व कॅडरमध्ये ज्यूंची संख्या किती वेगाने कमी होत आहे.
पन्नासाव्या वर्षापर्यंत एकही ज्यू शिल्लक नव्हता - प्रादेशिक समितीचा पहिला सचिव, प्रादेशिक समिती किंवा राष्ट्रीय प्रजासत्ताकच्या केंद्रीय समितीचा सचिव. लवकरच पक्षाची संपूर्ण यंत्रणा यहुद्यांपासून पूर्णपणे साफ केली गेली (अधिक तपशीलांसाठी, जीव्ही कोस्टिरचेन्को यांचे पुस्तक "स्टालिनचे गुप्त राजकारण" पहा).
सुस्लोव्हच्या नेतृत्वाखाली ॲगिटप्रॉप उपकरणाने ज्यूंच्या माध्यमांना शुद्ध करण्यास सुरुवात केली आणि एकामागून एक संपादकीय कार्यालये पद्धतशीरपणे तपासली. ज्यूंना संरक्षण देण्याचा आरोप असलेल्या मुख्य संपादकालाही आपले पद गमवावे लागले. पुढे, सर्जनशील संघटना, सांस्कृतिक संस्था, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक संस्थांचे शुद्धीकरण नियोजित केले गेले.
केंद्रीय समितीच्या विज्ञान विभागाचे प्रमुख, युरी अँड्रीविच झ्डानोव्ह (पॉलिटब्युरो सदस्याचा मुलगा) यांनी सुस्लोव्ह यांना मुख्य वैज्ञानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या “अडथळा” बद्दल एक टीप सादर केली:
"अकादमी ऑफ सायन्सेसच्या अनेक संस्थांमध्ये, राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांची पक्षपाती निवड केली जाते...
सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ आणि भौतिक रसायनशास्त्रज्ञांमध्ये, एक मक्तेदारी गट तयार झाला आहे - एल.डी. लांडौ, एम.ए. लिओनटोविच, ए.एन. फ्रुमकिन, या.आय. फ्रेंकेल, व्ही.एल. Ginzburg, E.M. लिव्हशिट्स, जी.ए. ग्रिनबर्ग, आय.एम. फ्रँक, ए.एस. कोम्पनीट्स, एन.एस. मीमन आणि इतर. भौतिक आणि भौतिक-रासायनिक संस्थांचे सर्व सैद्धांतिक विभाग या गटाचे समर्थक, ज्यू राष्ट्रीयत्वाचे प्रतिनिधी आहेत.
झ्डानोव्ह ज्युनियरच्या यादीत उत्कृष्ट शास्त्रज्ञ, भविष्यातील नोबेल पारितोषिक विजेते यांचा समावेश आहे. त्यांच्याशिवाय सोव्हिएत विज्ञान गरीब झाले. अधिकाऱ्यांना त्याची पर्वा नव्हती. केंद्रीय समितीने ताबडतोब ज्यू - शिक्षणतज्ञ, संबंधित सदस्य, डॉक्टर आणि विज्ञानाचे उमेदवार - यांचे सारणी तयार केले आणि त्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
अणु प्रकल्पाचे प्रमुख, प्रोफेसर इगोर वासिलीविच कुर्चाटोव्ह यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी बेरियाला स्पष्टपणे समजावून सांगितले की या लोकांशिवाय अणुबॉम्ब तयार होऊ शकत नाही. लॅव्हरेन्टी पावलोविच स्टॅलिनकडे वळले आणि भौतिकशास्त्रज्ञ एकटे पडले. पण फक्त भौतिकशास्त्रज्ञ.
इस्रायली मिशनने आपल्या सरकारला सोव्हिएत युनियनमधील सेमिटिक विरोधी मोहिमेबद्दल किंवा त्याऐवजी, पृष्ठभागावर काय आहे याबद्दल माहिती दिली.
8 मार्च 1950 रोजी परराष्ट्र मंत्री चॅरेट यांनी मॉस्कोमधील राजदूत नामीर यांना लिहिले:
“या आपत्तीसमोर आपण शक्तीहीन आहोत.
शिवाय, या दिवसांत आम्हाला दुसऱ्या यहुदी समुदायासाठी एक मोठी सुटका मिळाली, ज्याचा संपूर्ण संहार करण्याचा निषेधही वाटत होता आणि दमनकारी राजवटीच्या पकडीत असहायतेने थरथर कापत होते: म्हणजे, स्वाभाविकपणे, इराकी अधिका-यांनी ज्यूंना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. इस्रायलला रवाना.
घटनांचे हे अनपेक्षित वळण आमच्या अथक प्रयत्नांमुळे प्राप्त झाले.
अज्ञानी धर्मांधता आणि क्रूर अत्याचाराचा देश असलेल्या इराकमध्ये आम्ही प्रभावाचे बिंदू निर्माण करू शकलो, थेट संवाद, कृती आणि प्रभाव राखू शकलो. यूएसएसआरमध्ये आम्ही केवळ घटनांचे निरीक्षण आणि रेकॉर्ड करू शकतो आणि तरीही केवळ अपूर्ण मार्गाने...”
आणि इस्रायलमधील सोव्हिएत मिशनने मॉस्कोला कळवले:
“इस्त्रायलचे परराष्ट्र धोरण, अँग्लो-अमेरिकन ब्लॉकच्या साधनात बदलून, इस्रायल राज्याला त्याचे स्वातंत्र्य गमावण्याकडे नेत आहे, जे केवळ दीड वर्षापूर्वी सोव्हिएत युनियनच्या पाठिंब्याने प्राप्त झाले होते...
सध्याच्या इस्रायली सरकारचे युएसएसआर आणि लोकांच्या लोकशाहीबद्दलचे धोरण हे एक अविवेकी, टाळाटाळ करणारे आणि मैत्रीपूर्ण धोरण आहे..."
25 मार्च 1950 रोजी, परराष्ट्र विभागातील तरुण कर्मचारी, ओलेग प्रुडकोव्ह यांचा एक लेख, इस्त्रायली पंतप्रधान शेरेट यांच्यावर थेट आरोपांसह साहित्यिक राजपत्रात आला, ज्यांना लेखात "निंदक" म्हटले गेले.
चॅरेटने राजदूत एरशोव्हला त्याच्या जागी आमंत्रित केले आणि लेखावर आपला राग व्यक्त केला. एरशोव्ह यांनी मंत्र्याला व्यत्यय आणत, "लिटरतुर्नाया गझेटा सोव्हिएत सरकारचा अवयव नसल्यामुळे या लेखाबद्दल चर्चेत प्रवेश करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता असे नमूद केले." एरशोव्हला अर्थातच हे समजले की याच कारणास्तव अशा प्रकाशनासाठी साहित्यिक गझेटा निवडला गेला होता...
तेल अवीवमधील सोव्हिएत मुत्सद्दींनी वाढत्या इस्रायलविरोधी भूमिका घेतल्या. एप्रिलच्या तिसाव्या, एकावन्नव्या दिवशी, इस्रायलचे राजदूत एरशोव्ह यांनी मॉस्कोला टेलिग्राफ केले:
“या वर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कॉम्रेड श्वेर्निक यांच्या वतीने शुभेच्छा तार पाठवणे मला अयोग्य वाटते. तीन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळालेल्या इस्रायल राज्याने अमेरिका आणि इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी छावणीत सामील होऊन ते मोठ्या प्रमाणात गमावले आहे...
यूएसएसआरबद्दलची वृत्ती प्रतिकूल बनली. सोव्हिएत विरोधी प्रचार पद्धतशीरपणे केला जातो आणि तो अधिक व्यापक प्रमाणात घेत आहे.”
जगाच्या इतर भागांतील सोव्हिएत मुत्सद्दी अजूनही ज्यू राष्ट्राशी अनुकूल होते.
9 जून, 1950 रोजी, यूएनमधील सोव्हिएत प्रतिनिधी, याकोव्ह अलेक्सांद्रोविच मलिक यांनी त्यांचे इस्रायली सहकारी अब्बा एबान यांना प्राप्त केले, ते देखील युनायटेड स्टेट्समध्ये राजदूत बनले. इस्त्रायली शिष्टमंडळाचे सल्लागार गिदोन राफेलही उपस्थित होते.
अब्बा एबान यांनी लिहिले, “संभाषण एका तासापेक्षा जास्त काळ चालले होते, परंतु एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतरही श्री मलिक यांचे मन वळवणे आमच्यासाठी सोपे नव्हते की आता वेळ आली आहे. सोव्हिएत प्रतिनिधींनी UN एजन्सींवर कठोरपणे बहिष्कार घातल्यामुळे, ते विविध आंतरराष्ट्रीय समित्या आणि कमिशनमध्ये चालू असलेल्या कामाच्या ओझ्यापासून मुक्त आहेत आणि त्यांना त्यांच्या अतिथींशी दीर्घ आणि सखोल संभाषण करण्याची संधी आहे.
शिवाय, सोव्हिएत प्रतिनिधी कार्यालयात, जे स्वत: ला एकटेपणात सापडले, वास्तविक जीवनापासून काही वेगळेपणाची भावना आहे, म्हणून बाहेरून कोणत्याही माहितीची तहान आहे. कोणत्याही संभाव्य स्त्रोतांकडून सर्व छाप आणि मूल्यांकन आत्मसात करण्याची ही इच्छा विशेषतः आमच्या संबंधात स्पष्ट आहे, कारण असे दिसते की, सोव्हिएत प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, आमचे युनायटेड स्टेट्समध्ये इतके व्यापक संबंध आहेत की आम्ही अगदी मुळापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि गुप्त राजकारण.
वस्तुस्थिती अशी आहे की सोव्हिएत युनियनचा थेट युएनशी सामना होता. 1950 मध्ये, सोव्हिएत प्रतिनिधींनी नॉर्वेजियन ट्रिग्वे लाय यांची सरचिटणीस पदावर पुन्हा निवड होण्यास प्रतिबंध केला.
परराष्ट्र मंत्री विशिन्स्की न्यूयॉर्कमध्ये आले आणि न थांबता बोलले. ते तगडे वक्ते होते, हे सर्वांनी मान्य केले. पाश्चात्य मुत्सद्दींमध्ये असे कोणतेही झ्लाटॉस्ट नव्हते. पण तरीही नॉर्वेजियन सरचिटणीस म्हणून निवडून आले. सोव्हिएत प्रतिनिधींनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले.
याकोव्ह मलिक, आनंदी न होता, त्याचा तरुण सहकारी व्हिक्टर इस्रायलयनला सांगितले की जेव्हा तो त्या वेळी यूएनच्या इमारतीत ट्रिग्वे ला भेटला तेव्हा त्याने मोठ्याने विचारले:
- सुरक्षा अनधिकृत व्यक्तींना संयुक्त राष्ट्रांच्या आवारात प्रवेश का देते?
ऑक्टोबर 1950 मध्ये, इस्रायली राजदूत नामीर यांना त्यांच्या मायदेशी परत बोलावण्यात आले आणि हिस्टाद्रुत (ट्रेड युनियन) चे सरचिटणीस बनवले गेले. तो निरोप घेण्यासाठी ग्रोमिकोकडे आला. आंद्रे अँड्रीविच अत्यंत दयाळू होते:
"तुम्ही घरी परतत आहात म्हणून तुम्हाला चांगले वाटत आहे, परंतु तुम्ही आम्हाला सोडून जात आहात म्हणून आम्ही दुःखी आहोत."
चेकोस्लोव्हाक दूतावासातील रिसेप्शनमध्ये, नामीरने ग्रोमिको आणि त्याची पत्नी लिडिया दिमित्रीव्हना यांच्याशी बोलले, ज्यांचा तिच्या पतीवर खूप प्रभाव होता. “माझ्या जाण्याबद्दल नंतरचे बहुतेक कौतुक आणि पश्चात्ताप झाले,” नामीरने त्याच्या मंत्रालयाला टेलिग्राफ केले. "मुत्सद्दी शिष्टाचाराच्या सावलीशिवाय, भावनेशिवाय, विशेष रशियन उबदारपणाने उच्चारलेले हे साधे आणि मनापासून शब्द जाणणे अशक्य होते."
4 ऑक्टोबर रोजी, इस्रायली परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने इस्रायली शिक्षण आणि संस्कृती मंत्री श्नूर झाल्मन शाझार (रुबाशोव्ह) यांना सोव्हिएत युनियनचे दूत म्हणून नियुक्त करण्याची रीतसर विनंती केली. मंत्री झाल्यावर त्यांनी ज्या पहिल्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली तो म्हणजे इस्रायलमधील सार्वत्रिक आणि मोफत शिक्षणाचा हुकूम.
सोव्हिएत मुत्सद्दींनी राज्य सुरक्षा मंत्रालयाशी संपर्क साधला. तेथून राज्य सुरक्षा विभागाचे प्रथम उपमंत्री, लेफ्टनंट जनरल सर्गेई इव्हानोविच ओगोलत्सोव्ह (त्यांनी मिन्स्कमध्ये सॉलोमन मिखोल्सच्या हत्येचे नेतृत्व केले) स्वाक्षरी केलेला प्रतिसाद आला.
एमजीबी प्रमाणपत्रात असे म्हटले आहे की शाझारची सोव्हिएत युनियनबद्दल “मित्रत्वाची वृत्ती” नव्हती आणि त्याचा भाऊ, एक सोव्हिएत नागरिक, याला अलीकडेच “सोव्हिएत विरोधी राष्ट्रवादी कारवायांसाठी” दहा वर्षांची शिक्षा झाली होती.
त्यांनी स्टॅलिनला कळवले. नेत्याने इस्रायलींना उत्तर देण्याचे आदेश दिले की राजदूताच्या उमेदवारीबाबत “अडचणी आली”. शाझर मॉस्कोला आला नाही. तेहत्तर मध्ये ते इस्रायलचे अध्यक्ष झाले.
शमुएल इल्याशिव मॉस्कोला दूत म्हणून आले. 1945 पासून ते हिस्ताद्रुत कार्यकारी समितीचे सदस्य होते. इस्रायलच्या निर्मितीनंतर, ते इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व युरोपीय विभागाचे संचालक बनले आणि 1950 मध्ये त्यांना चेकोस्लोव्हाकिया आणि हंगेरीमध्ये दूत म्हणून पाठवण्यात आले.
31 ऑगस्ट 1951 रोजी, इल्याशिव यांनी परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री अलेक्झांडर एफ्रेमोविच बोगोमोलोव्ह यांना भेट दिली, ज्यांनी उच्च सैन्य शैक्षणिक विद्यालयातून पदवी प्राप्त केली आणि रेड आर्मी कमांडर्ससाठी केमिकल प्रगत अभ्यासक्रमात शिकवले आणि ऑल-युनिस्टीट्यूटच्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विभागाचे प्रमुख होते. चर्मोद्योगाचे नाव एल.एम. कागानोविच.
संस्थेतून, बोगोमोलोव्ह यांना केंद्रीय समितीच्या उपकरणात घेण्यात आले आणि 1939 मध्ये त्यांची सरचिटणीस म्हणून पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्समध्ये बदली करण्यात आली. युद्धादरम्यान, बोगोमोलोव्ह इंग्लंडमध्ये आश्रय घेतलेल्या स्थलांतरित सरकारांसाठी लंडनमधील राजदूत होता आणि युद्धानंतर तो फ्रान्समध्ये राजदूत होता. 1950 मध्ये त्यांची उपमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी बोलण्यापेक्षा ऐकणे अधिक पसंत केले.
इस्रायली मुत्सद्द्याने अलेक्झांडर बोगोमोलोव्ह यांना इजिप्तने सुएझ कालव्याद्वारे इस्रायलसाठी मालवाहू जहाजांना परवानगी देण्यास नकार दिल्याबद्दल सुरक्षा परिषदेकडे इस्रायलच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्यास सांगितले. इल्याशिव आठवते, “यूएनमध्ये सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळाने इस्रायलच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी कोणतेही प्रकरण नव्हते. आम्हाला अपेक्षा आहे की यावेळी सोव्हिएत सरकारची स्थिती बदलणार नाही.”
1951 मध्ये, मॉस्कोसह सोव्हिएत दूतावासांच्या पत्रव्यवहारात, अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या विरोधात अरब देशांना पाठिंबा देण्याचे प्रस्ताव प्रथमच दिसले. तरीही, सीरियाने सर्वात अमेरिकाविरोधी राज्य म्हणून विशेष सहानुभूती जागृत केली.
4 ऑक्टोबर रोजी, श्मुएल इल्याशिव यांनी इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाला केबल दिली:
“ज्यू नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आणि दोन सुट्टीच्या दिवशी आम्ही सिनेगॉगला भेट दिली. नेहमीप्रमाणे, मोठ्या गर्दीत हजारो उपासक आहेत, त्यापैकी बरेच तरुण आहेत.
आपल्या आजूबाजूला तणावाचे वातावरण आहे, जवळ येण्याची भीती आहे, शेरेबाजी करण्याचा वैयक्तिक प्रयत्न आहे. त्यांच्यापैकी दोन जणांनी आम्हाला ज्यूंच्या परिस्थितीबद्दल महत्त्वाच्या माहितीसह नोट्स देण्यास व्यवस्थापित केले. सिनेगॉगमधील हेर आमची प्रत्येक हालचाल पाहत होते.”
परंतु याकोव्ह मलिक, तो यूएनमध्ये प्रतिनिधी असताना, स्वेच्छेने इस्रायली सहकाऱ्यांशी वैयक्तिक संबंध ठेवला आणि आंद्रेई व्हिशिन्स्कीने स्वतःला इस्रायली मुत्सद्दींशी दयाळूपणे बोलण्याची परवानगी दिली.
6 जानेवारी 1952 रोजी, पॅरिसमधील सोव्हिएत दूतावासात, परराष्ट्र मंत्री विशिन्स्की यांनी त्यांचे इस्रायली सहकारी मोशे शेरेट यांचे स्वागत केले.
चॅरेटचा जन्म रशियामध्ये झाला. वयाच्या तेराव्या वर्षी त्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये आणण्यात आले. त्यांनी इस्तंबूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि पहिल्या महायुद्धात तुर्की सैन्यात लेफ्टनंट म्हणून काम केले. पॅलेस्टाईनमधील ज्यू पोग्रोमला विरोध करणाऱ्या ज्यू पोलिसांचा तो संघटक होता.
Charette अरबी अस्खलितपणे बोलत, अरब संस्कृती जाणून, आणि अरब समजून. पूर्वेकडील मुत्सद्देगिरीच्या गुंतागुंतीबद्दलच्या त्याच्या समजामुळे त्याला वैशिन्स्कीशी बोलण्यास मदत झाली. त्याच वेळी, मंत्री एक दुर्मिळ पेडंट होता, त्याला सर्व काही आठवले आणि वाटाघाटी दरम्यान त्यांनी शेवटपर्यंत प्रत्येक पदाचा बचाव केला.
दोन्ही मंत्र्यांमध्ये बराच वेळ चर्चा झाली, चॅरेटने सविस्तर अहवाल तयार केला.
इस्त्रायलीने त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यापासून सुरुवात केली आणि सोव्हिएत मुत्सद्दींसाठी सर्वात अप्रिय.
"श्री. वैशिन्स्कीच्या परवानगीने, मी आमच्या संभाषणात आधीच उपस्थित झालेल्या समस्येचे स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो आणि मला आशा आहे की मी तुमच्या संयमाचा गैरवापर करणार नाही." प्रश्न सोपा आहे: सोव्हिएत ज्यू इस्रायलमध्ये येऊ शकतील अशी वेळ कधी येईल का?
आंद्रेई यानुअरेविचला ताबडतोब उत्तर द्यायचे होते, परंतु, चॅरेट अद्याप पूर्ण झाले नाही हे पाहून, त्याने कागदाची एक शीट आणि एक पेन्सिल घेतली आणि लिहायला सुरुवात केली.
"सोव्हिएत युनियन हा एकमेव देश आहे जिथून एकही ज्यू इस्रायलमध्ये परत आले नाहीत," चॅरेट पुढे म्हणाले. "हे आमच्यासाठी खूप निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे." आम्ही सध्याच्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकत नाही. ज्यू लोकांचे भवितव्य इतर सर्व लोकांच्या भवितव्यापेक्षा वेगळे आहे. सर्व लोक त्यांच्या स्वतःच्या भूमीवर राहतात. ज्यूंना त्यांच्या भूमीतून हाकलून देण्यात आले आणि जगभर विखुरले गेले. त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय मुक्ती त्यांच्या मायदेशी परतण्यापासून सुरू झाली पाहिजे. आम्हाला समजत नाही की सोव्हिएत युनियनने ज्यूंच्या ऐतिहासिक मार्गात अडथळे का आणावेत?
विशिन्स्कीने डोके हलवले, चॅरेटकडे कठोरपणे पाहिले आणि म्हणाले की लोकांच्या ऐतिहासिक मार्गाबद्दल भिन्न दृष्टिकोन असू शकतात.
"आधुनिक ज्यू इतिहास कोणत्या दिशेने जात आहे याबद्दल आम्हाला शंका नाही," चॅरेटने आक्षेप घेतला. “आम्ही पृथ्वीच्या चेहऱ्यावर धूळ पसरली होती, पण आम्ही एकत्र येण्यात यशस्वी झालो. सोव्हिएत युनियनने आम्हाला राज्य बनण्यास मदत केली. ही मदत आपल्या इतिहासाच्या गोळ्यांमधून कधीही पुसली जाणार नाही. पण स्वातंत्र्य मिळवूनही आपली जडणघडण पूर्ण झालेली नाही. परंतु केवळ सोव्हिएत ज्यू या प्रक्रियेत भाग घेत नाहीत. अलीकडेच, मॉस्कोमधील आमच्या दूताला श्री विशिन्स्की यांच्याशी जवळच्या नातेवाईकांच्या मायदेशी, म्हणजेच सोव्हिएत युनियनच्या नागरिकांना इस्रायलला जाण्यासाठी व्हिसा जारी करणे या विषयावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली ज्यांचे कुटुंबीय आपल्या देशात राहतात. निदान या भागात तरी सोव्हिएत ज्यूंचे इस्रायलपासून वेगळेपण दूर होईल असा उपाय सापडेल अशी आशा करू शकतो का?
विशिन्स्की वेळोवेळी त्याच्या नोट्स पहात उत्तर देऊ लागला. त्याच्या आवाजात क्वचितच संयमित चिडचिड होती. मग तो फुटला.
"सोव्हिएत युनियन सर्वात कठीण क्षणांमध्ये इस्रायलच्या बाजूने उभा राहिला," आंद्रेई यानुआरिविच आठवले. “मला चुकीचे वाटायचे आहे, परंतु मला असे वाटते की भविष्यात इस्रायलसाठी कठीण क्षण वाट पाहत आहेत. अशा प्रत्येक बाबतीत, तो सोव्हिएत युनियनच्या समर्थनावर ठामपणे विश्वास ठेवू शकतो. इस्रायल स्वतः सोव्हिएत युनियनशी कसे वागतो? कोणत्या परिस्थितीत तो सोव्हिएत युनियनला मदत करतो? तथापि, आंतरराज्यीय संबंधांमध्ये परस्पर न करता मदत मागण्याची प्रथा नाही. मी या सत्रात बसून तुमच्याकडे पाहतो आणि मला काय दिसते? तुम्ही केवळ मदतच करत नाही, तर सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने मैत्रीपूर्ण भूमिका देखील घेत आहात. मला माहित आहे की अमेरिकेशी संघर्ष करणे तुमच्यासाठी सोपे नाही. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकन लोकांवर अवलंबून आहात आणि मला तुमच्या परिस्थितीच्या अडचणी समजतात. पण निदान मतदानापासून दूर राहता आले नाही का? अमेरिकन भूमिकेला तुमचा पाठिंबा मला आणि माझ्या साथीदारांना खूप अस्वस्थ करतो. कोस्टा रिका किंवा होंडुरास मतदान कसे करतात याची आम्हाला पर्वा नाही, पण इस्रायल?! आम्हाला खात्री आहे की इस्रायलने सोव्हिएत युनियनच्या शत्रूंना सातत्याने पाठिंबा दिला आहे.
चॅरेटने व्यशिन्स्कीला व्यत्यय आणला:
“आम्ही युनायटेड स्टेट्सच्या स्थितीच्या विरूद्ध, सुरक्षा परिषदेसाठी बेलारूसच्या उमेदवारीला कसे मतदान केले हे आपल्याला चांगले ठाऊक आहे.
या वक्तव्यामुळे संतापाचा नवाच उद्रेक झाला.
"बेलारूसला मतदान करून, इस्रायलने सोव्हिएत युनियनसाठी नव्हे तर स्वतःचे कर्तव्य पूर्ण केले," वैशिन्स्की म्हणाले. “अमेरिकनांनी उल्लंघन केलेल्या मूलभूत तत्त्वाचे निरीक्षण करण्याची ही बाब होती. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या मैत्रीवर इस्रायल कधीही विसंबून कसा राहू शकेल? जोपर्यंत इस्रायलचा वापर करता येईल तोपर्यंत अमेरिकन मदत करतील. युनायटेड स्टेट्स नेहमीच केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी कार्य करते. त्यांची गणिते बदलतील आणि हे दरोडेखोर इस्रायलचा गळा घोटण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. आणि अशा परिस्थितीत, इस्रायली अजूनही सोव्हिएत युनियनकडे मदत मागायला येतात?! इस्रायलला अशा मदतीचा अधिकार नाही! जर हे अधिकृत संभाषण असते, तर मी ते येथे संपवले असते, मला या टिप्पणीपुरते मर्यादित केले असते की तुम्हाला सोव्हिएत धोरणाचे सार समजत नसल्यामुळे, मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देण्यास बांधील नाही. पण हे केवळ अधिकृत संभाषण नाही तर चारेट यांच्याशी संभाषण आहे, ज्यांच्याबद्दल मला नेहमीच वैयक्तिक सहानुभूती आणि आदर वाटतो. मी तुम्हाला परिस्थिती समजावून सांगण्यास तयार आहे.
खरंच, तुमच्या दूताने माझ्याशी कौटुंबिक पुनर्मिलनाच्या समस्येवर चर्चा केली. पण गेल्या वर्षभरात मी सहा महिने आजारी (हृदयविकार) असल्याने व्यवसाय करू शकलो नाही. आणि आता तरी आपल्याला स्वतःची काळजी घ्यावी लागेल. पण जेव्हा मी पॅरिसहून परत येईन, तेव्हा मी या बाबी हाती घेईन. इस्त्रायलमध्ये ज्यांना मुले आहेत अशा वृद्ध लोकांबद्दल किंवा ज्यांचे पालक इस्रायलमध्ये आहेत अशा तरुणांबद्दल आपण बोलत असलो तरी, लोकांना अनावश्यक त्रास देण्याचे कारण नाही. परंतु या प्रकरणात, स्थलांतराच्या संदर्भात समस्या वेगळ्या पद्धतीने मांडली जाते.
संभाषण रेकॉर्ड करणाऱ्या इस्रायली मुत्सद्द्याने नमूद केले की व्हिशिन्स्कीने हा शब्द युक्रेनियन उच्चार असलेल्या “आर” सह उच्चारला.
"इग्रेशनबद्दल बोलण्यासारखे काही नाही," वैशिन्स्की म्हणाले. - सोव्हिएत युनियनची राजकीय व्यवस्था याची परवानगी देत नाही. शिवाय, या संदर्भात समस्या अस्तित्वात नाही. सोव्हिएत ज्यू इतर देशांतील ज्यूंशी गोंधळून जाऊ नयेत. माझे स्वतः अनेक ज्यू मित्र आहेत आणि त्यापैकी कोणीही इस्रायल किंवा इतर कोणत्याही देशात स्थलांतरित होण्याचा विचार करत नाही. आणि हे आश्चर्यकारक नाही. सोव्हिएत युनियनमधील ज्यूंना पूर्ण समानता आहे. ते जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान आहेत. सोव्हिएत युनियनमधील सर्वात प्रसिद्ध आणि प्रिय व्यक्तींपैकी एक लाझर कागनोविचचा उल्लेख करणे पुरेसे आहे.
जेव्हा आंद्रेई यानुअरेविचने आपले भाषण पूर्ण केले तेव्हा चॅरेटे लगेच म्हणाले:
"मला तुमच्या वैयक्तिक विश्वासाची खूप प्रशंसा आहे आणि मी स्वतः देखील प्रामाणिकपणे बोलेन."
बोलल्यानंतर, विशिन्स्की आराम केला आणि चांगल्या मूडमध्ये परतला. म्हणून त्याने टिप्पणी करून चॅरेटमध्ये व्यत्यय आणला:
- कोणतीही अतिरिक्त परिस्थिती तुमच्याबद्दलचा माझा वैयक्तिक दृष्टिकोन बदलू शकत नाही. काही मिनिटांपूर्वी मी माझा स्वभाव थोडा गमावला, ज्याचा मला खरोखर खेद वाटतो. त्याबद्दल विसरून जा.
"तुम्ही मला काय समजावून सांगू इच्छिता ते मला चांगले समजले आहे आणि माझ्या बाजूने मी काही टिप्पण्या करण्याची परवानगी मागतो," चारेट हळूवारपणे बोलले. - अर्थात, बेलारूसला मतदान करणे हे आम्ही ज्या तत्त्वांचे पालन करतो त्या संबंधात आमचे कर्तव्य होते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की यामुळे युनायटेड स्टेट्सबरोबरचे आमचे संबंध लक्षणीयरित्या खराब झाले आहेत. आणि अमेरिकन मदतीवर आमचे संपूर्ण आर्थिक अवलंबित्व पाहता - तसे, तुम्हाला या मदतीची गरज समजली हे ऐकून मला आनंद झाला - हा निर्णय अर्थातच आमच्यासाठी सोपा नव्हता. आपली राष्ट्रबांधणी युनायटेड स्टेट्सच्या मदतीवर किती अवलंबून आहे हे तुम्हाला समजले असेल तर मला माहीत नाही. केवळ स्थानिक संसाधनांचा वापर करून, आपण अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकत नाही जी आधीच आलेले लाखो प्रत्यावर्ती आणि जे अजूनही येतील अशा लाखो लोकांना सामावून घेऊ शकेल. परकीय मदतीचा एकमेव स्त्रोत अमेरिका आहे: केवळ अमेरिकन ज्यूच नाही तर युनायटेड स्टेट्स प्रशासन देखील.
"मला तुमचा दृष्टिकोन समजतो," वैशिन्स्की म्हणाला, "पण, खरे सांगायचे तर, मी ते सामायिक करत नाही." तथापि, हे माझे वैयक्तिक मत आहे आणि आम्ही त्याबद्दल राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून नाही तर त्याच विद्यापीठाचे दोन माजी विद्यार्थी म्हणून बोलू शकतो. माझा वैयक्तिक विश्वास आहे की तुम्ही निवडलेला मार्ग स्वातंत्र्याकडे नाही तर आर्थिक आणि राजकीय गुलामगिरीकडे नेणारा आहे.
“जर, “गुलाम” होण्याच्या भीतीने आम्ही अमेरिकन मदत नाकारतो,” चॅरेटने आक्षेप घेतला, “अगदी लवकरच आपण अस्तित्वात राहणार नाही.” आणि हा केवळ आर्थिक मदतीचा प्रश्न नाही. आपल्याला खूप शस्त्रांची गरज आहे. आपण सर्व बाजूंनी शत्रूंनी वेढलेले आहोत. परंतु परकीय मदतीची आमची सर्व गरज असताना, आम्ही सोव्हिएत युनियनविरुद्धच्या कोणत्याही आक्रमक योजनांना मदत न करण्याचा निर्धार केला आहे. आम्हाला माहित आहे की सोव्हिएत प्रेस आपल्या देशात कथितपणे बांधल्या जात असलेल्या अमेरिकन तळांबद्दल, गडद उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपण युनायटेड स्टेट्सच्या हातात कसे साधन आहोत याबद्दल सतत काल्पनिक कथा प्रकाशित करते, परंतु या प्रकाशनांना कोणताही आधार नाही.
"आम्ही तुमच्याबद्दल असे कधीच म्हटले नाही," वैशिन्स्कीने नमूद केले.
“तरीही, सोव्हिएत प्रेस सतत अशी माहिती प्रकाशित करते.
विशिन्स्की शांत राहिला.
“आम्हाला आमच्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीत समतोल राखण्यात रस आहे, परंतु सोव्हिएत युनियन आम्हाला मदत करत नाही,” चॅरेटे दुसऱ्या बाजूने म्हणाले. - अमेरिकन ज्यूंशी आमचे संबंध सतत विस्तारत आहेत, परंतु सोव्हिएत ज्यूंशी कोणतेही संपर्क नाहीत. परिणामी, असे दिसून आले की या संदर्भात फायदा अमेरिकेच्या बाजूने आहे.
विशिन्स्कीने या शब्दांवर हिंसक प्रतिक्रिया दिली:
अमेरिका केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी हे संबंध वाढवत आहे हे इस्रायलला कसे समजत नाही? इस्रायलमध्ये येणारे अमेरिकन ज्यू हे वॉशिंग्टनच्या योजना राबविण्याचे साधन आहेत!
- मला असे म्हणायचे नव्हते की अमेरिकन ज्यू इस्रायलला परत आले आहेत, त्यांच्यापैकी फारच कमी आहेत. आम्ही इस्रायलला भेट देणाऱ्या अमेरिकन ज्यूंबद्दल बोलत आहोत. आणि आम्ही त्यांना भेट देऊ शकतो.
"ती वेगळी बाब आहे," वैशिन्स्की चतुराईने बाहेर पडला. - हे पर्यटन आहे. खरंच, सोव्हिएत युनियनमधील पर्यटन निधीच्या कमतरतेमुळे ग्रस्त आहे; राज्य युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीत व्यस्त आहे आणि पर्यटनाच्या विकासासाठी विनामूल्य पैसे नाहीत. पण वेळ निघून जाईल आणि परिस्थिती बदलेल.
चॅरेटच्या लक्षात आले की संभाषण शेवटपर्यंत पोहोचले आहे. एक पाऊल पुढे टाकण्यात तो अपयशी ठरला.
— सर्व i's डॉट करण्यासाठी आणि या विषयावर आमची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी, आम्हाला एखाद्या दिवशी स्टॅलिनला भेटायचे आहे.
“कॉम्रेड स्टॅलिनला ही समस्या चांगलीच समजली आहे,” विशिन्स्की म्हणाले, नेत्याला काहीतरी माहित नसावे अशी धारणा फेटाळून लावली.
चॅरेटने तरीही ज्यूंच्या स्थलांतराबद्दल पुन्हा एकदा निरोप घेण्याचा प्रयत्न केला:
- हे आपल्यासाठी स्पष्ट आहे की बरेच सोव्हिएत ज्यू स्वतःला सोव्हिएत व्यवस्थेचे मांस आणि रक्त मानतात आणि सोव्हिएत युनियन सोडण्याचा विचारही करत नाहीत. परंतु, कदाचित, अशी संधी मिळाल्यास इस्त्रायलमध्ये परत जाणे निवडणारे बरेच लोक आहेत.
विशिन्स्कीने पुन्हा पुनरावृत्ती केली:
- अशी इच्छा कोणीही व्यक्त करत नाही.
"ते असे आहे कारण कोणताही मार्ग नाही," चॅरेटने आठवण करून दिली.
"कोणीही व्हिसासाठी अर्ज करत नाही," वैशिन्स्की शांतपणे म्हणाले, "आणि आम्हाला कोणाला सोडायचे आहे हे माहित नाही." सोव्हिएत युनियन सोडण्याची इच्छा मुळीच उद्भवू शकत नाही, कारण ज्यू हे सोव्हिएत समाजाचा भाग आहेत. तुम्ही येऊन बघितले तर तुम्हीच बघाल.
विशिन्स्कीने हे शब्दांच्या फायद्यासाठी सांगितले. पण चॅरेटने त्याला त्याच्या शब्दावर घेतले:
— सर्वसाधारणपणे, मला सोव्हिएत युनियनमध्ये येण्याची परवानगी मागायची आहे.
विशिन्स्कीला लाज वाटली, हे लक्षात आले की आपण काहीतरी अनावश्यक बोलले आहे, परंतु त्याने ताबडतोब स्वतःला दुरुस्त केले आणि म्हटले:
- तुला पाहून मला नेहमीच आनंद होतो.
हे अधिकृत आमंत्रण मानले जाऊ शकत नाही. पण मंत्री अगदी सौहार्दपूर्णपणे वेगळे झाले.
मॉस्कोमधील इस्रायली मिशनलाही संभाषणाचे रेकॉर्डिंग मिळाले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी, सोव्हिएत युनियनमधील इस्रायली राजदूत, इल्याशिव यांनी, उघडपणे आपले मत शेरटोकला व्यक्त केले:
“मी व्शिन्स्कीबरोबरच्या तुमच्या संभाषणाची सामग्री काळजीपूर्वक वाचली आहे...
मला असे वाटते की या सभेला एकट्याने जाणे ही तुमची चूक होती. वैशिन्स्की एकटा आला, जो त्यांच्या प्रथेमध्ये अजिबात नव्हता. म्हणजेच, तो तुमच्याशी मुक्त संभाषणासाठी तयार होता, आणि, कदाचित, एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचे स्वरूप, ज्याचा संभाषणातील सहभाग त्याच्यासाठी अस्पष्ट होता, त्याने त्याला आणखी चिडवले आणि त्याच वेळी लोकांसाठी प्रेक्षक उपलब्ध केले. भाषण
जेव्हा तुम्ही डोळे मिटल्याशिवाय एकमेकांसमोर बसता तेव्हा वैशिन्स्की आपला स्वभाव गमावेल याची कल्पना करणे माझ्यासाठी कठीण आहे ..."
इल्याशिव यांनी लिहिले की, यूएन जनरल असेंब्लीमध्ये इस्रायली शिष्टमंडळाच्या वागणुकीमुळे ते लाजिरवाणे आहेत. त्यांचा असा विश्वास होता की "असंरेखेच्या ओळीतून एक गंभीर प्रस्थान झाले आहे."
मॉस्कोमधील राजदूताने आपल्या मंत्र्याशी युक्तिवाद केला:
“जर आपण यूएसएसआरकडून प्रत्यावर्तनाच्या क्षेत्रात गंभीरपणे काही मिळण्याची अपेक्षा केली असेल आणि जर सोव्हिएत ज्यूंची समस्या आपल्यासाठी खरोखरच महत्त्वाची असेल तर, या समस्येचे निराकरण ज्या पक्षावर अवलंबून आहे त्या पक्षाचे हित आपण विचारात घेतले पाहिजे.
आपण हे विसरता कामा नये की आपण येथे संपूर्ण वास्तवाच्या विरुद्ध जाणारा उपाय विचारत आहोत. हे हर्मेटिकली सीलबंद सीमांच्या संपूर्ण कठोर प्रथेचा मूलभूतपणे विरोधाभास करते. आमच्या बाजूने, आम्ही त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या विरोधी छावणीचा एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले तर ते त्यांच्या स्वत:च्या कल्पनांच्या विरोधात जातील अशी आशा करण्याचे थोडेसे कारण आमच्याकडे नाही...
सरतेशेवटी, या सत्रातही, अरबांशी त्यांच्या सर्व फ्लर्टिंगसाठी, रशियन लोकांनी आमच्यावर कारवाई केली नाही आणि आमच्या मुद्द्यावर त्यांनी अरब देशांशी मत दिले नाही ...
मी एका निःसंदिग्ध निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो: सोव्हिएत ज्यू आपल्या राजकारणाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल असीम संवेदनशील आहेत, त्यांना खरोखरच भीती वाटते की इस्रायल त्यांच्या मातृभूमीच्या शत्रूंबरोबर त्याच छावणीत जाईल. इतर देशांतील ज्यूंपेक्षा हे लोक त्यांच्या मातृभूमीसाठी कमी समर्पित नाहीत...
ते सोव्हिएत युनियनच्या नजरेत इस्रायल शत्रू म्हणून दिसू नयेत अशी प्रार्थना करतात, त्यांना आमच्या प्रत्येक हालचालीची, प्रत्येक मताची भीती वाटते, त्यांना दुप्पट आणि तिप्पट त्रास होतो जेव्हा ते वृत्तपत्रात आमच्या काही गोष्टींबद्दल लेख किंवा सूचना पाहतात. असह्य कृती...
येथे, अर्थातच, कोणीही असे उत्तर देऊ शकते: डायस्पोरा ज्यूरी इस्रायली धोरणांसाठी जबाबदार नाही आणि इस्रायल आपली धोरणे त्याच्या गरजा आणि हितसंबंधांनुसार ठरवतो. मात्र, प्रश्नाची अशी रचना, इतर ठिकाणी लागू असतानाही, कट्टरतेचा चटका लावला जातो आणि मी जिथे आहे त्या देशात लागू केला जातो, तो केवळ जीवनापासून घटस्फोटित होतो. इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा येथे पूर्णपणे भिन्न भावनिक आणि तर्कशुद्ध श्रेणी कार्यरत आहेत..."
23 फेब्रुवारी 1952 रोजी, यूएसएसआरचे प्रथम परराष्ट्र व्यवहार मंत्री ग्रोमिको यांनी नेत्याला एक नोट पाठवली:
“कॉम्रेड स्टॅलिनला I.V.
८ डिसेंबर १९५१ रोजी युएसएसआरमधील इस्रायलचे राजदूत इल्याशिव यांनी त्यांच्या सरकारच्या वतीने युएसएसआरच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला एक निवेदन दिले ज्यात... इस्रायली सरकारने सोव्हिएत सरकारसमोर ज्यूंना यूएसएसआर सोडण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. इस्रायलसाठी...
इस्रायली सरकारने युएसएसआरमधून ज्यूंच्या इस्रायलमध्ये जाण्याचा प्रश्न विविध स्वरूपात वारंवार उपस्थित केला आहे हे लक्षात घेऊन, यूएसएसआरच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्रायलमधील यूएसएसआरचे राजदूत कॉम्रेड एरशोव्ह यांना या विषयावर उत्तर देण्यासाठी सूचना देणे योग्य मानले आहे. हा मुद्दा इस्रायली परराष्ट्र मंत्री शेरेट यांना.
या उत्तरात, कॉम्रेड एरशोव्ह यांनी हे सूचित केले पाहिजे की 8 डिसेंबर 1951 च्या इस्रायली सरकारच्या विधानात समाविष्ट असलेल्या या प्रश्नाची रचना मूलत: यूएसएसआरच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे आणि यूएसएसआरमधील विद्यमान कार्यपद्धती देखील स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सर्व सोव्हिएत नागरिकांसाठी, यूएसएसआर सोडल्याबद्दल, वर्तमान कायदे स्थापित केले.
कॉम्रेड एरशोव्ह यांनी हे उत्तर चॅरेटला त्यांच्या पुढच्या भेटीत इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाला इतर काही मुद्द्यांसंदर्भात द्यावे...”
विशिन्स्कीने आपले वचन पाळले. चॅरेटशी संभाषणानंतर, त्याने खरोखरच त्याचा सहाय्यक बोरिस पॉडटसेरोबला कौटुंबिक पुनर्मिलनात काय घडत आहे हे शोधून काढण्यास सांगितले.
6 एप्रिल रोजी, कॉन्सुलर विभाग आणि जवळच्या आणि मध्य पूर्व देशांच्या विभागाच्या प्रमुखांनी मंत्री वैशिन्स्की यांना उपपंतप्रधान मोलोटोव्हसाठी "कायम निवासस्थानासाठी यूएसएसआरच्या नागरिकांच्या इस्रायलला प्रस्थान करताना" तयार केलेले मसुदा प्रमाणपत्र सादर केले:
“यूएसएसआर ज्यू नागरिकांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी इस्रायलला जाण्यामध्ये व्यत्यय आणू नये अशा सूचनांच्या अनुषंगाने, मी खालील अहवाल देत आहे.
1. मुख्य पोलीस संचालनालयाच्या मते, 1952 मध्ये, यूएसएसआरच्या नागरिकांनी कायमस्वरूपी निवासस्थानासाठी इस्रायलला जाण्याची परवानगी देण्यासाठी पोलिसांना 6 अर्ज सादर केले. या विधानांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत ट्रॅव्हल कमिशनकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मुख्य पोलिस विभागाकडून प्रकरणे तयार केली जातात.
मागील वर्षांसाठी खालील डेटा उपलब्ध आहे:
1948 - 6 अर्ज सादर करण्यात आले, 2 परवानग्या देण्यात आल्या.
1949 - 20 अर्ज सादर करण्यात आले, 4 परवानग्या देण्यात आल्या.
1950 - 25 अर्ज सादर केले गेले, परवाने दिले गेले नाहीत.
1951 - 14 अर्ज सादर करण्यात आले, 4 परवानग्या देण्यात आल्या.
2. कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी इस्रायलला जाण्याची परवानगी मिळण्याच्या विनंतीसह या वर्षी अर्ज सादर केलेल्या नागरिकांच्या प्रकरणांशी परिचित केल्याने या विनंत्या पूर्ण केल्या जाऊ शकतात.
USSR मधील सर्व 6 नागरिक ज्यांनी USSR सोडून इस्रायलला कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज सादर केला आहे ते 52 ते 77 वर्षे वयोगटातील ज्यू आहेत आणि ते त्यांच्या मुलांकडे जाण्यासाठी परवानगी मागत आहेत, जे इस्रायलमध्ये आहेत आणि त्यांच्या पालकांना स्वीकारण्यास तयार आहेत. त्यांचे आश्रित म्हणून.
यूएसएसआरच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की यूएसएसआरचे राज्य सुरक्षा मंत्रालय (कॉम्रेड इग्नाटिएव्ह), यूएसएसआरचे मुख्य पोलिस संचालनालय (कॉम्रेड लिओनतेव्ह) आणि बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत ट्रॅव्हल कमिशन. (कॉम्रेड सावचेन्को) यांना नमूद केलेल्या व्यक्तींना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी इस्रायलला जाण्याची परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
3. इस्रायलला रवाना होण्यासाठी 1951 मध्ये सबमिट केलेल्या ज्यूंच्या अर्जांबाबत, ज्यावर नकारात्मक निर्णय घेण्यात आले होते, मी बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल कमिटीच्या अंतर्गत कमिशन ऑन एक्झिट्सला या प्रकरणांवर पुन्हा विचार करण्याची सूचना देणे उचित समजतो. आणि इस्रायलला बाहेर पडण्याची परवानगी द्या, जर काही विशेष अडथळे नसतील तर..."
विशिन्स्की सत्यापासून दूर नव्हते जेव्हा त्याने चारेटला सांगितले की सोव्हिएत ज्यूंपैकी कोणीही इस्रायलला जाण्यास सांगितले नाही. जवळजवळ कोणीही याचा विचार केला नाही. प्रत्येकाला समजले की अशी विनंती केवळ त्यांच्या नोकऱ्याच नव्हे तर त्यांचे स्वातंत्र्य देखील गमावून बसली आहे.
1 मार्च 1952 रोजी दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली: इस्रायलने सोव्हिएत युनियनला पन्नास टन केळी आणि तीस हजार पेटी संत्री पुरवायची होती. 19 मे रोजी, दुसरा करार झाला - इस्रायल पन्नास हजार पेटी संत्र्यांची विक्री करतो आणि पेट्रोलियम उत्पादने मिळवतो.
12 मे रोजी इस्रायलचे राजदूत एरशोव्ह यांनी गेल्या वर्षभराचा राजकीय अहवाल मॉस्कोला पाठवला. अंतिम विभागात नमूद केले आहे:
“1951 हे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेत आणि देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणात स्वातंत्र्य गमावण्याचे वर्ष होते.
अमेरिकन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर आधारित इस्रायली सरकारचे आर्थिक धोरण देशाला आपत्तीकडे नेत आहे, ज्यातून सत्ताधारी मंडळे इस्रायलवरील अमेरिकन ताब्याकडे पाहत आहेत...
सोव्हिएत युनियनबद्दल इस्रायली सरकारची वृत्ती अधिक प्रतिकूल बनली...
वरील आधारे, इस्रायलबद्दलच्या आमच्या वृत्तीमध्ये खालील बाबी विचारात घेणे उचित ठरेल:
1) UN आणि त्याच्या संस्थांनी विचारात घेतलेल्या मुद्द्यांवर इस्रायलसाठी सर्व राजकीय समर्थन बंद करणे.
२) लोकांच्या लोकशाहीतून इस्रायलमध्ये ज्यूंचे स्थलांतर थांबवणे, कारण हे स्थलांतर इस्रायलच्या संभाव्य क्षमतांना बळ देते..."
३ मे १९५२ रोजी इस्रायल सरकारने परराष्ट्र मंत्रालय जेरुसलेमला हलवण्याचा निर्णय घेतला. किंबहुना ही हालचाल नंतर झाली.
सत्तावीस जून रोजी, विशिन्स्कीने सोव्हिएत मिशनला टेलिग्राफ केले:
“तुम्हाला युनायटेड स्टेट्स, इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायलमधील इतर देशांच्या प्रतिनिधींची राजधानी जेरुसलेमला हस्तांतरित करण्याच्या इस्रायली सरकारच्या उपायांवर बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि त्याबद्दल आम्हाला त्वरित कळवावे लागेल.
या विषयावरील आमच्या संभाव्य भूमिकेबद्दल आम्हाला तुमचे मत कळवा.”
जुलैच्या दहाव्या दिवशी, चार्ज डी अफेयर्स अलेक्झांडर निकिटिच अब्रामोव्ह यांनी मॉस्कोला टेलिग्राफ केले:
“हे नेहमी लक्षात घेतले पाहिजे की इस्रायलमधून ज्यूंनी निर्दयपणे हद्दपार केलेले 800 हजाराहून अधिक अरब निर्वासित अजूनही त्यांचे दयनीय अस्तित्व बाहेर काढत आहेत.
जेरुसलेम शहराला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिल्याने अरब देशांचा तसेच काही मुस्लिम आणि कॅथलिक देशांचा आपल्याबद्दलचा दृष्टीकोन आणखी बिघडेल...
आमचे ध्येय जेरुसलेमला जाऊ नये...
जर इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाने जेरुसलेमला हलवल्यानंतर युनायटेड स्टेट्स, इंग्लंड, फ्रान्स आणि इतर देशांच्या राजनैतिक मिशनचे पालन केले जात असेल, तर आमची मिशन हलवण्याच्या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा केली पाहिजे, आमच्या या हालचालीचा वापर करून आमच्या दबावाचा एक उपाय म्हणून. इस्रायल सरकार..."
युद्धानंतर, अलेक्झांडर निकिटिच अब्रामोव्ह हे फिनलंडचे दूत होते, स्वीडनचे राजदूत होते आणि 1952 मध्ये त्यांना सल्लागार म्हणून इस्रायलला पाठवण्यात आले होते.
 
अमेरिकन राजदूताला परत न येण्यास सांगितले जाते
उन्हाळ्यात, शेजारच्या इजिप्तमध्ये अशा घटना घडल्या ज्यांचे संपूर्ण प्रदेशावर दूरगामी परिणाम झाले. तरुण अधिकाऱ्यांनी राजेशाही विरुद्ध बंड केले.
जानेवारी '52 मध्ये कैरोमध्ये ऑफिसर्स क्लबच्या नेतृत्वासाठी निवडणुका झाल्या. त्यांनी अशा अधिकाऱ्यांची निवड केली ज्यांनी राज्य यंत्रणेतील भ्रष्टाचार संपविण्याची मागणी केली. राजा फारूक निवडणुकीवर नाराज होते. त्याने क्लबचे कॅश रजिस्टर जप्त केले आणि नंतर ते पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बंडखोरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली.
त्यांनी तातडीने अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या दूतावासांशी संपर्क साधला. त्यानंतर, त्यांनी दावा केला की त्यांना सुएझ कालवा झोनमध्ये तैनात असलेल्या ब्रिटिश सैन्याच्या हस्तक्षेपाची भीती वाटत होती. त्यांनी इंग्रजांना राजाशी एकनिष्ठ असलेल्या इजिप्शियन टँक युनिटला कैरोच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यास सांगितले. इंग्रजांनी हस्तक्षेप केला नाही.
बावन्न जुलैच्या सव्वीस तारखेला इजिप्तचा राजा फारूक याने सिंहासनाचा त्याग केला आणि त्याला देशातून हद्दपार करण्यात आले.
नवीन नेत्यांसोबत मिळून शांतता प्रस्थापित करणे शक्य होईल या आशेने इस्रायलने राजाच्या पदच्युतीचे सकारात्मक मूल्यांकन केले.
10 ऑगस्ट रोजी, पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन, नेसेटमध्ये बोलताना, नवीन इजिप्शियन सरकारचे कौतुक केले आणि म्हणाले की ज्यू राज्याला इजिप्तशी वाद घालण्याचे कोणतेही कारण नाही: “इस्रायल आणि इजिप्तमधील सहकार्य इजिप्तला राजकीय आणि सामाजिक अडचणींवर मात करण्यास मदत करेल, ज्याच्याशी तो लढतो."
अक्षरशः एक आठवड्यानंतर, अठराव्या ऑगस्ट रोजी, बेन-गुरियनने इजिप्शियन क्रांतीच्या नेत्यांपैकी एक, मेजर जनरल मोहम्मद नगुइब यांच्याशी अनुकूलपणे बोलले आणि टिप्पणी केली: “पूर्वी आणि आता कोणताही राजकीय, आर्थिक किंवा आधार नाही. आपल्या देशांमधील प्रादेशिक संघर्ष."
हे संवादाचे, गुप्त किंवा उघड आमंत्रण होते.
जनरल नगुइब यांनी इजिप्तच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली. गमाल अब्द-अल नासेर यांना उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री पद मिळाले. नोव्हेंबर '54 मध्ये, त्यांनी नगीबची जागा घेतली आणि ते सरकारचे प्रमुख आणि कार्यवाहक अध्यक्ष झाले. छप्पन मध्ये त्यांना सशस्त्र दलांचे अध्यक्ष आणि कमांडर-इन-चीफ म्हणून मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधानपद रद्द करण्यात आले. नासेरने सर्व शक्ती आपल्या हातात केंद्रित केली आणि त्याला कोणाशीही सामायिक करायचे नव्हते. चौसष्ट मध्ये, अधिक आत्मविश्वास वाटून, त्यांनी पुन्हा सरकार प्रमुखपद निर्माण केले.
26 ऑगस्ट रोजी, यूएन मधील सोव्हिएत मिशनमध्ये, याकोव्ह मलिक यांना इस्रायली मिशनमधील त्यांचा सहकारी गिडॉन राफेल मिळाला.
"अरबांनी जेरुसलेमला परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या हस्तांतरणाबद्दल भयंकर गोंधळ घातला," मलिक यांनी तिरस्काराने नमूद केले. - पण त्यांच्याकडे कोण लक्ष देते? तुमचे अमेरिकन मित्र तुमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ का करतात आणि जेरुसलेमला तुमचे परराष्ट्र मंत्रालय हस्तांतरित करण्यास विरोध का करतात हे स्पष्ट नाही?.. - मलिक इस्रायलींना म्हणाले: - आमच्या दृष्टिकोनातून, हे कोठे किंवा हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त इस्रायली सरकारला आहे. ते मंत्रालय स्थित असेल. यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्र किंवा इतर देशांच्या सरकारांना नाही.
राफेलने विचारले:
- तर, आम्ही असे गृहीत धरू शकतो की आपण आगामी अधिवेशनात जेरुसलेमच्या समस्येवर चर्चा करण्याचा आग्रह धरणार नाही?
“नक्की,” मलिक उत्तरला. "आम्हाला पॅलेस्टिनी किंवा जेरुसलेम समस्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही...
सोव्हिएत प्रतिनिधीला नवीन इजिप्शियन सरकारबद्दल इस्रायलच्या वृत्तीमध्ये रस होता.
- तुमच्या पंतप्रधानांनी नेसेट रोस्ट्रममधून नगुइबला केलेल्या संबोधनाचा मुद्दा काय आहे? - मलिकला विचारले. - या लष्करी हुकूमशहाशी करार करण्याची तुम्हाला गंभीरपणे आशा आहे का?
“पंतप्रधानांचे आवाहन यशस्वी होण्याची शक्यता आहे की नाही हे मी उत्तर देऊ शकत नाही,” राफेलने मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले. - आम्ही अजूनही इजिप्शियन लोकांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहोत. ज्या राजवटीत आपण शांततेत जगण्यासाठी तयार असायला हवे ते निवडण्याचा अधिकार आपल्याला आहे यावर आमचा विश्वास नाही...
यानंतर, इस्रायली प्रतिनिधी सुएझ समस्येकडे गेले. 1 सप्टेंबरच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानंतरही इजिप्तने इस्रायलसाठी मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांना जाऊ दिले नाही. मलिक यांनी राफेलमध्ये व्यत्यय आणला:
- काय, खरोखर प्रगती नाही? आणि तुम्हाला इस्रायलला वस्तू वितरीत करण्यासाठी कोणतेही अंतर आढळले नाही?
राफेलने स्पष्ट केले की इजिप्तने इस्रायली जहाजांना कालव्यातून जाण्यास मनाई करणाऱ्या सूचना रद्द केल्या नाहीत...
मलिक म्हणाले की सोव्हिएत युनियन कोणत्याही नौदल नाकेबंदीच्या विरोधात आहे आणि सुएझ कालव्याच्या परिसरात अशा प्रकारची नाकेबंदी करण्यास सहमत नाही...
गिडॉन राफेल यांनी सुरक्षा परिषदेत गेल्या वर्षी झालेल्या चर्चेची आठवण करून दिली आणि मलिकचे उपनियुक्त सेमियन त्सारापकिन यांच्या नावाचा उल्लेख केला. याकोव्ह मलिकने इस्त्रायलींना उपरोधिक टिप्पणी देऊन व्यत्यय आणला:
- गरीब त्सारापकिन, तो पॅलेस्टिनी समस्येशिवाय कसा जगू शकेल? त्याला त्यातल्या पाण्यात माशासारखे वाटले.
दोन दिवसांनंतर एक संदेश आला की त्सारापकिनची दुसऱ्या नोकरीवर बदली झाली आहे आणि तो यूएनमध्ये परतणार नाही.
19 ऑक्टोबर 1952 रोजी, इस्रायलमधील यूएसएसआरचे प्रभारी अलेक्झांडर अब्रामोव्ह यांनी मॉस्कोला लिहिले:
“अलीकडे, इस्रायली सरकारने युएसएसआरबद्दलचा आपला दृष्टिकोन झपाट्याने बदलला आहे. हे पंतप्रधान बेन-गुरियन आणि परराष्ट्र मंत्री चरेटे यांच्या उघडपणे विरोधी भाषणांमध्ये, यूएसएसआर विरुद्ध प्रेसच्या प्रेरित भाषणांमध्ये, आमच्या पक्षाच्या प्रमुख, सोव्हिएत सरकारच्या विरोधात निंदनीय पुस्तके आणि काल्पनिक लेखांमधून व्यक्त केले गेले आहे ...
इस्त्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाने औपचारिकपणे विनंती केल्याप्रमाणे राजदूताच्या आगमनास थोडा वेळ उशीर करणे आणि शिवाय, मिशनचे दूतावासात रूपांतर करणे चांगले होणार नाही का? ..."
9 नोव्हेंबर 1952 रोजी इस्रायलचे अध्यक्ष चेम वेझमन यांचे निधन झाले. त्याचा जन्म जिथे झाला त्या रशियाकडे तो मनापासून होता. त्याचे वडील, येव्हझोर खैमोविच, पिन्स्कमध्ये इमारती लाकडाच्या राफ्टिंग कार्यालयात काम करत होते. चेम वेझमनच्या बहिणी आणि भाऊ बहुतेक पॅलेस्टाईनला गेले. पण सोव्हिएत युनियनमध्ये राहिलेल्या नातेवाईकांचे नशीब दुःखद होते.
त्याचा भाऊ सॅम्युइल इव्हझोरोविच वेझमन, जो विसाव्या दशकात सोसायटी फॉर द लँड ऑर्गनायझेशन ऑफ ज्यूज वर्कर्सच्या सेंट्रल बोर्डाचे उपाध्यक्ष होता, त्याला 1939 मध्ये इंग्रजी गुप्तहेर म्हणून गोळ्या घालण्यात आल्या.
1949 मध्ये, सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी वसिली मिखाइलोविच सवित्स्की याला त्याची बहीण मारिया वेझमन हिचा नवरा अटक केली. सवित्स्की यांनी कोळसा उद्योग मंत्रालयाच्या सर्व-संघीय कार्यालय "सोयुझशाख्टूसुशेनी" मध्ये अभियंता म्हणून काम केले.
दुर्दैवाने सामान्यतः त्याच्या कुटुंबाला पछाडले. चाइम वेझमनच्या मुलाने ब्रिटीश हवाई दलात सेवा केली आणि युद्धादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. वाइझमनने त्याचा मृत्यू गांभीर्याने घेतला...
चेम वेझमन यांचे निधन झाल्यानंतर, 10 फेब्रुवारी 1953 रोजी, त्यांची बहीण, एक गोस्ट्राख डॉक्टर, मॉस्कोमध्ये अटक करण्यात आली.
मारिया वेझमनने पहिल्या महायुद्धापूर्वी स्वित्झर्लंडमधील विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली, रशियाला परतले आणि संपूर्ण युद्ध नैऋत्य आघाडीवरील महामारीविज्ञानाच्या तुकडीत डॉक्टर म्हणून घालवले. 1926 मध्ये, ती तिच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी अनेक महिने पॅलेस्टाईनला गेली (तिच्या आईने तिला येण्यास सांगितले) आणि परत आल्यावर, एक सामान्य डॉक्टर म्हणून काम करणे सुरू ठेवले; निवृत्तीनंतरही काम केले.
अवर्गीकृत राज्य सुरक्षा दस्तऐवज दर्शविते की वेझमनच्या बहिणीचे अनेक वर्षे पालन केले गेले. अपार्टमेंटमध्ये ऐकण्याचे उपकरण स्थापित केले गेले होते आणि एजंट्सने वेढलेले होते, ज्याचा अहवाल राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने 7 जानेवारी रोजी मालेन्कोव्हला दिला. दिवंगत इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांची बहीण राजकारणापासून खूप दूर होती हे कागदपत्रांवरून दिसून येते. तथापि, मालेन्कोव्हने तिला अटक करण्यास परवानगी दिली.
राज्य सुरक्षा उपमंत्री ओगोलत्सोव्ह यांनी मंजूर केलेल्या अटक वॉरंटने तिच्या मुख्य गुन्ह्याचे नाव दिले: "वेझमन इस्रायलला जाऊन मातृभूमीचा विश्वासघात करण्याची योजना आखत आहे." प्रत्यक्षात, युद्धापूर्वी तिला प्रत्येक संधी होती, जेव्हा ती तिच्या नातेवाईकांना भेटायला, पॅलेस्टाईनमध्ये राहण्यासाठी गेली होती, परंतु ती तिच्या मायदेशी परतली. तो क्षण आला जेव्हा तिचे रशियावरील प्रेम तिला महागात पडले.
चौकशीदरम्यान, मारिया वेझमनने तिच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली: तिने परदेशी रेडिओ ऐकला आणि ज्यू राज्याबद्दल सहानुभूती दर्शविली. तिला सोव्हिएत ज्यूंच्या प्रतिकूल कारवायांची साक्ष देणे आवश्यक होते ज्यांना स्टालिनचा मृत्यू हवा होता. वेझमनच्या बहिणीला साक्ष द्यावी लागली की ते इस्रायलच्या सूचनेनुसार कार्य करत आहेत.
सोव्हिएत धोरणातील बदलांमुळे फक्त अरब राज्यांच्या राजधान्या आनंदी होत्या.
1952 च्या उत्तरार्धात, मॉस्कोमधील अरब मुत्सद्दींनी इस्रायलबद्दल सोव्हिएत प्रेसच्या "शांत स्थिती" बद्दल समाधान व्यक्त केले.
20 नोव्हेंबर रोजी, चेकोस्लोव्हाकियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे माजी सरचिटणीस रुडॉल्फ स्लान्स्की यांच्यावर प्रागमध्ये खटला सुरू झाला, जो उघडपणे सेमिटिक स्वरूपाचा होता. युद्धादरम्यान, स्लान्स्कीने पक्षपाती चळवळीच्या चेकोस्लोव्हाक मुख्यालयाचे नेतृत्व केले आणि चौचाळीसमध्ये तो स्लोव्हाकियामध्ये उठाव करणाऱ्यांपैकी एक होता.
चौदा प्रतिवादींपैकी अकरा ज्यू होते. आरोपींपैकी एक, चेकोस्लोव्हाकियाचे माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आर्थर लंडन यांनी आठवण करून दिली की चौकशीदरम्यान तपासकर्त्याने मागणी केली की जेव्हा जेव्हा एखाद्या नवीन व्यक्तीचा उल्लेख केला जाईल तेव्हा त्याने तो ज्यू आहे की नाही हे सूचित केले पाहिजे. प्रोटोकॉल पुन्हा लिहिताना, अन्वेषकाने "ज्यू" शब्दाच्या जागी "झायोनिस्ट" शब्द टाकला:
— आम्ही लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या राज्य सुरक्षा यंत्रणेत सेवा देतो. “ज्यू” हा शब्द (अशा प्रकारे चेकमध्ये “ज्यू” हा शब्द उच्चारला जातो) आक्षेपार्ह आहे. कवी “झायनिस्ट” लिहितो.
आर्थर लंडनने निरक्षर अन्वेषकाला समजावून सांगितले की "झायोनिस्ट" ही एक राजकीय संज्ञा आहे, वांशिक नाही. तपासकर्त्याने उत्तर दिले की हे खरे नाही:
"त्यांनी मला लिहायला सांगितले होते." सोव्हिएत युनियनमध्ये, "ज्यू" हा शब्द देखील प्रतिबंधित आहे. ते म्हणतात "झायनिस्ट"...
झिओनिझम हा खटल्यातील मुख्य आरोपांपैकी एक होता. खटल्यातील मुख्य अभियोक्ता म्हणाले:
- झिओनिझम हे जागतिक साम्राज्यवादाच्या सर्वात प्रतिगामी, लढाऊ आणि कुरूप मंडळांच्या विश्वासू सेवकात बदलले आहे. झिओनिझममधील सहभाग हा मानवतेविरुद्धच्या सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानला पाहिजे.
अमेरिकेचे आंधळे हत्यार म्हणून इस्रायलने एक नवा आणि भयंकर धोका मांडला आहे, हे देशाला पटवून देण्याचे आव्हान होते, कारण त्याचे एजंट, ज्यू सर्वत्र घुसले होते.
इस्रायलमध्ये, त्यांनी प्राग प्रक्रियेवर भयावह आणि संतापाने प्रतिक्रिया दिली. झिओनिझम ही ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये परत करण्याची कल्पना आहे. याचा अर्थ यहुदी राज्यात राहण्याची ज्यूची इच्छा हा “मानवतेविरुद्धचा सर्वात मोठा गुन्हा” आहे असा होतो का?
23 डिसेंबर रोजी, इस्रायली परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने त्यांच्या परदेशी मिशन्सना निर्देश दिले: "तुम्ही शिष्टाचाराच्या मूलभूत नियमांच्या पलीकडे न जाता, चेकोस्लोव्हाकियाच्या प्रतिनिधींशी संभाषण टाळावे."
अकरा आरोपींना फाशीची, तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. 3 डिसेंबर 1952 रोजी शिक्षेची अंमलबजावणी झाली. ज्यांना फाशी देण्यात आली त्यांचे मृतदेह जाळण्यात आले. सल्लागारांनी - सोव्हिएत राज्य सुरक्षा मंत्रालयाचे अधिकारी - बटाट्याच्या गोणीत राख गोळा करून प्राग सोडले आणि थेट रस्त्यावर ओतले.
देशाचे अध्यक्ष क्लेमेंट गॉटवाल्ड यांनी जाहीरपणे सांगितले:
“तपासादरम्यान आणि राज्यविरोधी षड्यंत्र केंद्राच्या चाचणी दरम्यान, एक नवीन चॅनेल शोधला गेला ज्याद्वारे विश्वासघात आणि हेरगिरी कम्युनिस्ट पक्षात घुसली. हा झिओनिझम आहे.
आतापासून, झिओनिझम या शब्दाचा अर्थ ज्यूंच्या पॅलेस्टाईनला जाण्याची इच्छा असा अजिबात नाही. झिओनिझमचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा होता—ज्याला नाझी "जागतिक ज्यूरी" म्हणतात. समाजवादी चेकोस्लोव्हाकियाच्या नेत्याच्या शब्दांचा अर्थ असा होता की कोणत्याही ज्यूला झिओनिस्ट आणि म्हणून, देशद्रोही आणि गुप्तहेर म्हटले जाऊ शकते.
हे शब्द विशेषतः अशुभ वाटले, कारण आदल्या दिवशी, स्टालिनने केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाच्या बैठकीत व्यावहारिकदृष्ट्या समान आणि त्याच शब्दांत सांगितले होते. हे त्याचे धोरण होते, ज्याची अंमलबजावणी सर्व समाजवादी देशांना सोपविण्यात आली होती.
ग्रेट देशभक्तीपर युद्धादरम्यानही, युगोस्लाव्ह नेते जोसिप ब्रोझ टिटोच्या कॉम्रेड्सपैकी एक, मिलोवन डिजिलास, विशेष विश्वासाचे चिन्ह म्हणून, स्टालिनच्या दाचा येथे नेले गेले, जेथे पॉलिटब्युरोने रात्रीचे जेवण केले.
स्टॅलिनच्या दाचा येथे अनेक गोष्टींमुळे जिलास गोंधळला होता. आणि प्रत्येकाला खूप मद्यपान करण्यास भाग पाडले गेले आणि सोव्हिएत नेतृत्वाकडून शिक्षणाचा संपूर्ण अभाव. त्याच्या आठवणींमध्ये, जिलासने तिरस्कार न करता लिहिले की, स्टालिनच्या दाचा येथे तो आणि मोलोटोव्ह एकाच वेळी शौचालयात कसे गेले. आणि आधीच तो चालत असताना, मोलोटोव्हने त्याच्या कृतींवर भाष्य करून त्याच्या पायघोळांचे बटण उघडण्यास सुरुवात केली:
- याला आपण लोड करण्यापूर्वी अनलोडिंग म्हणतो!
जिलास एका खेड्यातील होता, पक्षपाती चळवळीत भाग घेतला, एका शब्दात, राजवाड्याच्या फरशीवर वाढला नाही, परंतु नैतिकतेच्या अशा साधेपणाने त्याला खूप लाज वाटली.
रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी, स्टॅलिन उभा राहिला, त्याचे पायघोळ ओढले, जणू काही लढाईची किंवा मुठीत लढण्याची तयारी करत आहे आणि जवळजवळ आनंदात उद्गारले:
"युद्ध लवकरच संपेल, पंधरा-वीस वर्षांत आपण बरे होऊ, आणि पुन्हा!"
स्टॅलिनचा प्रचार यशस्वी झाला.
लेफ्टनंट जनरल वासिली इव्हानोविच आठवते, "महान देशभक्तीपर युद्धात सोव्हिएत लोकांच्या विजयामुळे आणि देशाच्या नेतृत्वाने वैश्विकतेचा सामना करण्यासाठी यशस्वीपणे पाठपुरावा केलेल्या मार्गामुळे उदयास आलेल्या देशभक्तीवादी विचारसरणीच्या प्रभावाखाली आपल्या आत्म्याची ताकद निर्माण झाली होती," मकारोव, नंतर तो लष्करी शाळेत कॅडेट होता आणि जनरल स्टाफ विभागांपैकी एकाच्या प्रमुखाच्या पदावर पोहोचला. "आम्ही जोरदार लढाऊ होतो." "आम्हाला एक लहान, विजयी युद्ध हवे आहे."
अवर्गीकृत सोव्हिएत गुप्तचर सामग्री दर्शविते की गुप्तचर सेवांनी जवळ येत असलेल्या युद्धाच्या कल्पनेवर कार्य केले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील माहिती समितीचे अध्यक्ष, व्हॅलेरियन झोरिन यांनी 8 फेब्रुवारी 1952 रोजी स्टॅलिनला अहवाल दिला:
“सोव्हिएत युनियनविरूद्ध युद्धाची तयारी वेगवान करण्याच्या प्रयत्नात आणि या संदर्भात, पश्चिम युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे लष्करी पायावर हस्तांतरण करण्यास भाग पाडणे, तसेच आक्रमक गटाच्या सशस्त्र सैन्याची निर्मिती करणे. , युनायटेड स्टेट्सने नॉर्थ अटलांटिक अलायन्सच्या प्रशासकीय मंडळांची मूलगामी पुनर्रचना केली.
या पुनर्रचनेने युद्ध तयारी योजनांच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीत गुंतलेल्या कायमस्वरूपी संस्थांची निर्मिती सुनिश्चित केली...”
अशा संदेशांना मुद्दाम चुकीची माहिती म्हटले जाऊ शकते. परंतु गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पुढाकाराने ते पार पडले नाही. अशा प्रकारे नेत्याने परिस्थितीचे मूल्यांकन केले आणि माहिती समितीच्या विश्लेषकांनी "तथ्यांसह" त्याच्या कल्पनांची पुष्टी केली.
5 जून रोजी, झोरिनने माहिती समितीकडून स्टॅलिनला आणखी एक समान संदेश पाठविला:
“भूमध्यसागरात सोव्हिएत विरोधी ब्रिजहेड मजबूत करण्यासाठी, यूएस नेतृत्व मंडळे सध्या मध्य पूर्व कमांडसह युगोस्लाव्हिया, ग्रीस आणि तुर्की यांचा समावेश असलेला लष्करी-राजकीय गट तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ज्यामध्ये इटली, इतर भूमध्यसागरीय देश आहेत. आणि ऑस्ट्रिया देखील भाग घेऊ शकेल... »
जून '52 मध्ये, जॉर्ज एफ. केनन या नवीन राजदूताचे मॉस्कोमध्ये आगमन झाले. ट्रुमनचा असा विश्वास होता की त्याने परिपूर्ण निवड केली आहे - केनन रशियन बोलत होते आणि ते आधीच सोव्हिएत युनियनला गेले होते.
केनन स्टॅलिनसोबतच्या भेटीवर अवलंबून होते. पण त्याला पटकन खात्री पटली की त्याला विरोधी राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून वागवले जाते.
त्याला मॉस्को ग्रे आणि कंटाळवाणा वाटला. राज्य सुरक्षा अधिकारी सर्वत्र त्याचा पाठलाग करतात हे त्याला कमीच आवडले. सप्टेंबरच्या मध्यात तो लंडनला गेला, जिथे नाटो परिषदेची बैठक होत होती. पश्चिम बर्लिन विमानतळावर, एका पत्रकाराने विचारले की तो मॉस्कोमध्ये कसा राहतो.
“युद्धादरम्यान मला नाझी जर्मनीमध्ये कैद करण्यात आले होते,” केननने स्पष्टपणे उत्तर दिले. - मॉस्कोमध्ये ते आमच्याशी तशाच प्रकारे वागतात ज्याप्रमाणे जर्मन लोक इंटर्नीशी वागतात. फरक एवढाच आहे की मॉस्कोमध्ये आपण घर सोडू शकतो आणि गार्डखाली रस्त्यावर फिरू शकतो.
त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष गेले नाही. प्रवदा मध्ये एक तीक्ष्ण फटकार दिसू लागले. 2 ऑक्टोबर रोजी, अमेरिकन चार्ज डी'अफेअर्सना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले आणि माहिती दिली की राजदूताला व्यक्तिमत्व नॉन-ग्रेटा घोषित करण्यात आले आहे. कुटुंबाला घेऊन जाण्यासाठीही त्याला परत येऊ दिले नाही.
अमेरिकन दूतावासात जवळपास एकही मुत्सद्दी उरलेला नाही. सोव्हिएत राजदूत पनुष्किन देखील मॉस्कोला परतले. राजनैतिक संबंध पूर्णपणे तोडण्याची त्यांची अपेक्षा होती.
मॉस्को अमेरिकेवर गंभीर आरोप आणण्याच्या तयारीत होता. केवळ सोव्हिएत युनियनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यातच नव्हे, तर स्टॅलिन आणि देशाच्या इतर नेत्यांविरुद्ध दहशतवादी कारवायांची तयारी करण्यातही.
लेफ्टनंट जनरल निकोलाई सिदोरोविच व्लासिक, स्टालिनच्या सुरक्षा प्रमुखांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आणि अटक करण्यात आली आणि अमेरिकन हेर म्हटल्या जाणाऱ्या लोकांशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
स्टॅलिनने राज्य सुरक्षा मंत्रालयाचे अहवाल वाचले कारण लोकांना खरोखर काय वाटते हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते. त्याला माहित होते की लोकांना युद्धाच्या समाप्तीच्या मोठ्या आशा आहेत: ते समाधानी जीवन, उदारीकरण आणि शांततेची इच्छा बाळगतात. शेतकऱ्यांना आशा होती की सामूहिक शेततळे विसर्जित होतील. या अफवा देशभर पसरल्या.
अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि निराशेची भावना निर्माण झाली. देशातील परिस्थितीवर कोण असमाधानी आहे हे राज्य सुरक्षा यंत्रणेने शोधून काढले. असे दिसून आले की हे असे लोक होते ज्यांनी पश्चिमेला भेट दिली होती आणि कमीतकमी पाश्चात्य जीवनाची झलक दिली होती - म्हणजे, रेड आर्मीचे माजी सैनिक आणि अधिकारी आणि माजी युद्धकैदी, ज्यांना जर्मन लोकांनी सक्तीने काम केले.
चाळीशीच्या शेवटी दुष्काळाला सुरुवात झाली. 16 सप्टेंबर 1946 रोजी दुष्काळ आणि पीक नापिकीमुळे शिधापत्रिकेवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढवण्यात आल्या. यामुळे नाराजी पसरली. अनेकांना वाटले की देश नव्या युद्धाच्या तयारीत आहे. सत्तावीस सप्टेंबर रोजी, "ब्रेडच्या खर्चात बचत करण्यावर" एक नवीन डिक्री जारी करण्यात आली - यामुळे फूड कार्ड मिळालेल्या नागरिकांच्या श्रेणी कमी झाल्या. कार्डांपासून वंचित राहिलेल्यांसाठी हा आधीच मोठा धक्का होता.
अन्नधान्याचे दर दोन ते अडीच पटीने वाढले आहेत. पण ते त्यावर बोलले नाहीत. परंतु त्यांनी काही अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी केल्याबद्दल लिहिले आणि बोलले. यामुळे मोठा ठसा उमटला. आणि अनेक दशकांनंतर, लोकांना नॉस्टॅल्जिकपणे आठवले की काही वेळा किंमती घसरल्या होत्या (अधिक तपशीलांसाठी, "स्टॅलिनचे दशक ऑफ शीतयुद्ध" संग्रह पहा).
शीतयुद्धाच्या वातावरणामुळे असंतोषाची लाट आणि अधिकाऱ्यांवर टीका होण्यास मदत झाली. लोकांना नवीन युद्धाची वाट पाहावी लागेल हे सांगताच मूड बदलला. शांतता टिकवण्यासाठी लोक नवनवीन त्याग करण्यास तयार होते. हे स्पष्ट आहे की "अंतर्गत शत्रू" देखील आवश्यक होते, ज्यांना उघड करणे आणि तटस्थ करणे आवश्यक होते.
 
तेल अवीवमध्ये स्फोट
4 डिसेंबर 1952 रोजी, केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियममध्ये, राज्य सुरक्षा उपमंत्री गोग्लिडझे यांनी "एमजीबीमधील परिस्थिती आणि वैद्यकीय व्यवसायातील तोडफोड यावर" तपशीलवार अहवाल दिला.
राज्य सुरक्षा मंत्री इग्नाटिएव्ह, एक अधिकारी जो चुकून स्वत: ला लुब्यांकामध्ये सापडला, तो स्वत: ला अशा मांस ग्राइंडरमध्ये सापडला की तो ते उभे करू शकला नाही आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने पडला. त्यांची जागा जॉर्जियाच्या अंतर्गत व्यवहाराचे माजी पीपल्स कमिसर कर्नल जनरल सर्गेई अर्सेंटीविच गोग्लिड्झ यांनी घेतली, ज्यांना सुरक्षा अनुभवाचा व्यापक अनुभव असलेला बेरिया माणूस. नोव्हेंबरमध्ये, गोग्लिडझे यांना प्रथम उपमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि त्यांनी संपूर्ण राज्य सुरक्षा यंत्रणेचे नेतृत्व केले.
बैठकीत, स्टालिन यांनी राज्य सुरक्षेतील "समस्या" बद्दल चिडून बोलले: "आळशीपणा आणि क्षय यांचा MGB वर खोलवर परिणाम झाला आहे" आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी "त्यांची दक्षता कमकुवत केली आहे."
आम्ही राज्य सुरक्षा मंत्रालयाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व ऑपरेशनल युनिट्स एकाच मुख्य गुप्तचर विभागात एकत्रित केल्या गेल्या, ज्याप्रमाणे NKVD चा मुख्य राज्य सुरक्षा विभाग एकदा तयार केला गेला होता.
स्टॅलिनने सहजतेने त्याच तंत्रांची पुनरावृत्ती केली ज्याचा त्याने एकदा शोध लावला होता. मुख्यालयात, पहिल्या संचालनालयाने परदेशी गुप्तचरांशी, तर दुसऱ्या संचालनालयाने काउंटर इंटेलिजन्सशी व्यवहार केला. त्याच्या संरचनेत "झायोनिझमचा सामना करण्यासाठी" एक विभाग तयार केला गेला.
तेरा जानेवारीला, प्रवदाने "तोडखोर डॉक्टरांच्या गटाची अटक" आणि "प्राध्यापक डॉक्टरांच्या वेशात गुप्तहेर आणि खुनी" हा संपादकीय अहवाल प्रकाशित केला.
सोव्हिएत लोकांना कळले की राज्य सुरक्षा एजन्सींनी "डॉक्टरांचा एक दहशतवादी गट शोधून काढला ज्याचे उद्दिष्ट यूएसएसआरमधील सक्रिय व्यक्तींचे आयुष्य तोडफोडीच्या उपचाराद्वारे कमी करणे होते."
संदेशात अटक केलेल्या डॉक्टरांची यादी होती - सहा ज्यू नावे, तीन रशियन.
"दहशतवादी गटातील बहुतेक सदस्य," TASS अहवालात म्हटले आहे, "अमेरिकन गुप्तचरांनी तयार केलेल्या "जॉइंट" या आंतरराष्ट्रीय ज्यू बुर्जुआ-राष्ट्रवादी संघटनेशी संबंधित होते...
अटक Vovsi M.S. त्यांनी तपासात सांगितले की डॉक्टर शिमेलिओविच आणि ज्यू बुर्जुआ राष्ट्रवादी मिखोएल्स यांच्यामार्फत संयुक्त संस्थेकडून युनायटेड स्टेट्सकडून “यूएसएसआरच्या प्रमुख कर्मचाऱ्यांचा नाश करण्याबाबत” निर्देश प्राप्त झाला.
दहशतवादी गटाचे इतर सदस्य (विनोग्राडोव्ह व्ही.एन., कोगन एम.बी., एगोरोव पी.आय.) हे ब्रिटीश गुप्तचरांचे दीर्घकालीन एजंट असल्याचे दिसून आले.
इस्रायली राजदूत श्मुएल इल्याशिव यांनी तेल अवीवला “डॉक्टरांच्या केस” बद्दल कळवले.
दुसऱ्या दिवशी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या महासंचालकांनी परदेशातील इस्रायली मिशन्सना निर्देश दिले: “कृपया लक्षात घ्या की सोव्हिएत विधानात इस्रायलचा उल्लेख नाही. आत्तासाठी, कोणत्याही इस्रायली प्रतिनिधीने या विषयावर अधिकृत विधाने करू नये... हे लक्षात ठेवा की इस्रायलला सोव्हिएत रशियाशी उघड संघर्ष करण्यास स्वारस्य नाही..."
पण गप्प बसणे अशक्य होते.
19 जानेवारी रोजी परराष्ट्र मंत्री मोशे शेरेट नेसेटमध्ये बोलले: “जेव्हा कोणतीही राजकीय शक्ती ज्यू लोकांचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा इस्रायल राज्य शांत राहू शकत नाही. इस्रायल सरकारने नेहमीच सोव्हिएत युनियनशी मैत्रीपूर्ण संबंधांना त्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानाचा एक पाया मानला आहे आणि संपूर्ण ज्यू लोकांसाठी त्यांचे महत्त्व अत्यंत महत्त्व दिले आहे. हे सोव्हिएत युनियनमध्ये अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलेल्या सेमिटिक विरोधी निंदा मोहिमेबद्दल खेद आणि चिंतेने निरीक्षण करते...”
20 जानेवारी रोजी, बेन-गुरियन यांनी सरकारच्या सदस्यांना एक पत्र पाठवले:
“मी बोल्शेविक राजवट पूर्णपणे स्वीकारत नाही. हे समाजवादी राज्य नाही, तर गुलामांसाठी कलम आहे. हत्या, खोटेपणा आणि मानवी आत्म्याचे दडपशाही, कामगार-शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य नाकारणारी ही व्यवस्था आहे... पण व्यवस्थेविरुद्धचा लढा केवळ वैचारिक आंदोलनातूनच होऊ शकतो; रशियामध्ये समाजवाद आहे आणि युएसएसआर हा सर्व मानवजातीचा मुक्तिदाता आहे असे मानणारे लोक गुन्हेगार नाहीत, तर केवळ भ्रमात आहेत...
अशा परिस्थितीत जेव्हा रशिया ज्यू लोकांविरुद्ध प्रतिकूल कृत्ये करतो आणि त्यांच्याविरुद्ध रक्तबंबाळ करतो, कदाचित मध्ययुगातील रक्तबननापेक्षाही अधिक घाणेरडे आणि धोकादायक असेल, परिस्थिती वेगळी आहे.
रशियामधील ज्यूंची परिस्थिती बिघडू शकेल असे काहीही आपण करू नये. मला हे देखील समजले आहे की आपण या राक्षसाविरूद्ध शक्तीहीन आहोत. आणि तरीही आपण गप्प बसू शकत नाही आणि राहू नये...
जर रशिया जागतिक जनमताबद्दल पूर्णपणे उदासीन असता तर सोव्हिएत संयुक्त राष्ट्र संघात सामील झाले नसते. खरं तर, यूएसएसआर आशिया, आफ्रिका, अमेरिका आणि अगदी पश्चिम युरोपमध्ये लोकांचे मत जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे...
एखाद्या राष्ट्राच्या जीवनात असे काही क्षण येतात जेव्हा नैतिक अत्यावश्यकता पाळल्या पाहिजेत, जरी पहिल्या दृष्टीक्षेपात काही फायदा होत नसला तरीही. आता आपण गप्प बसू शकत नाही. आपण रक्तबंबाळ विरोधात निषेध केला पाहिजे आणि मागणी केली पाहिजे (व्यावहारिक भाषेत उत्तर मिळणार नाही हे आधीच लक्षात घेऊन) प्रत्यावर्तन स्वातंत्र्य: "माझ्या लोकांना जाऊ द्या"...
स्टॅलिन हा धर्मविरोधी नाही. तरीही त्याला सेमिट्सची काय पर्वा आहे? काही राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याला आज ज्यू आणि ज्यू राष्ट्रावर खोटे आरोप लावायचे होते...”
बेन-गुरियन सत्याच्या खूप जवळ होते.
22 जानेवारी रोजी राजदूत इल्याशिव यांनी त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला कळवले:
"प्रकरण अद्याप संपलेले नाही, आणि आता आम्ही केवळ त्याच्या महत्त्वाबद्दल गृहीत धरू शकतो आणि प्रकाशनांच्या पहिल्या लाटेवर आधारित निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करू शकतो ...
प्राग खटल्याच्या विपरीत, येथे सर्व आरोप "झायोनिझम" वर केले जातात, आणि इस्रायल राज्याविरूद्ध नाही...
हे शक्य आहे की प्रत्यक्षात सत्ता रचनेतील गटांमध्ये अंतर्निहित संघर्ष आहे. अनेक वर्षांपासून, अंतर्गत सुरक्षा सेवा बेरियाच्या हातात होती. अगदी अलीकडेपर्यंत, मालेन्कोव्हच्या नावाप्रमाणेच विश्लेषकांनी त्यांचे नाव सतत नमूद केले होते.
परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत, मालेन्कोव्ह, जसे आपल्याला माहित आहे, झपाट्याने वाढले आहे: हे शक्य आहे की तोच सर्व ताज्या घटनांच्या मागे आहे, शेवटी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यापासून मुक्त होऊ इच्छित आहे, जो अजूनही डोके वर काढू शकतो.
या संपूर्ण मोहिमेचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे - लोकसंख्येवर पोलिसांचे नियंत्रण मजबूत करणे, त्यांना घाबरवणे, अशी व्यवस्था स्थापित करणे ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना हानी पोहोचवू शकणारी कोणतीही कृती शक्य होणार नाही...
कदाचित राज्याने अनेक कमकुवत बिंदू शोधले असतील ज्यांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये "स्थिर हात" आवश्यक आहे...
अधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांना लक्ष्य का केले? निश्चित उत्तर देणे कठीण आहे. काहींचे म्हणणे आहे की ही फार पूर्वीपासून सुरू झालेल्या विचारवंतांविरुद्धची मोहीम आहे...
जोपर्यंत इस्रायल राज्यावर उघडपणे आरोप होत नाही तोपर्यंत आपण एक राज्य म्हणून (आणि सरकार, आणि नेसेट आणि मिशन) कोणत्याही प्रतिक्रिया देण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. कदाचित इथे आणखी काही घडेल जे आपल्याला जोरदार प्रतिसाद देण्यास भाग पाडेल. हे देखील शक्य आहे की परिणामी, संबंध तोडले जातील किंवा मिशनचे कर्मचारी परस्पर कमीतकमी कमी केले जातील.
परंतु आपण अशा घटनांच्या विकासास धक्का देऊ नये, आपण अशा कृतींपासून परावृत्त केले पाहिजे ज्यामुळे इस्रायल राज्याच्या हिताचे थेट नुकसान होईल.
24 जानेवारी रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या जवळच्या आणि मध्य पूर्वेकडील देशांच्या विभागाच्या प्रमुखांनी "यूएसएसआरमधील तोडफोड करणाऱ्या डॉक्टरांच्या गटाला अटक केल्याबद्दल" पाश्चात्य प्रेसच्या प्रतिक्रियेबद्दल वैशिन्स्की यांना कळवले. पाश्चात्य वृत्तपत्रांनी, “न्यू टाईम” या मासिकातील “अमेरिकन गुप्तचरांचे झिओनिस्ट एजंट” यासारख्या लेखांचा हवाला देत मॉस्को लवकरच इस्रायलशी संबंध तोडेल असा अंदाज वर्तवला.
इस्रायली नेत्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल विशिन्स्की यांना देखील माहिती देण्यात आली: संयुक्त राष्ट्रातील इस्रायलचे प्रतिनिधी, अब्बा एबान यांनी सांगितले की त्यांनी यूएन सोबत “चेकोस्लोव्हाकियामधील प्रक्रियेचा प्रश्न आणि सेमेटिझम आणि मोहिमेच्या परिणामाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. काही देशांमध्ये इस्रायल विरुद्ध लढा दिला.
22 जानेवारी रोजी, इस्त्रायली वृत्तपत्र दावरच्या पुरवणीच्या मुखपृष्ठावर, पाच वर्षांपूर्वीची छायाचित्रे ठेवण्यात आली होती - सोव्हिएत लोक ऑक्टोबर 1948 मध्ये मॉस्कोच्या एका सभास्थानासमोर गोल्डा मीरला अभिवादन करत होते.
मॉस्कोमधील इस्रायली मुत्सद्दी फक्त घाबरले होते: हा फोटो प्रकाशित करण्यासाठी वाईट वेळेची कल्पना करणे कठीण होते. 28 जानेवारी रोजी इल्याशिवने इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाला टेलिग्राफ केले:
"प्रकाशन यूएसएसआर मधील "निषिद्ध कनेक्शन" मिशनवर आरोप करण्यासाठी आणि अशांतता आयोजित करण्यासाठी एक निमित्त प्रदान करेल. इस्रायलमधील भाषणांचा आणि लेखांचा संपूर्ण टोन, अमेरिकेतील एबानचे भाषण मला चिंता आणि चिंतेने भरून टाकते. त्यांनी प्रात्यक्षिक आव्हानाची छाप सोडली आणि युएसएसआर सोबतचे आमचे संबंध लवकर संपवण्याची इच्छा...”
खरं तर, हे प्रकाशन यापुढे काहीही बदलू शकत नाही. सोव्हिएत युनियनचे धोरण पूर्णपणे बदलले होते - आणि सर्व इस्रायली प्रयत्न अयशस्वी ठरले.
परंतु मॉस्कोने प्रथमच अरब राष्ट्रांशी नवीन संबंधांमध्ये स्वारस्य दाखवले.
29 जानेवारी रोजी, इजिप्तमधील सोव्हिएत राजदूत सेमियन पावलोविच कोझीरेव्ह यांनी देशाचे नवीन नेते जनरल नगुइब यांना प्रोटोकॉल भेट दिली.
कोझीरेव्हने क्रास्नोखोल्मस्क विणकाम कारखान्यात कामगार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली; मॉस्कोमधील लॉ स्कूलमधून पदवी घेतल्यानंतर, त्यांनी पीपल्स कमिसारच्या कौन्सिलच्या उपकरणामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. 39 मध्ये, जेव्हा मोलोटोव्हने पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्सची मोठी साफसफाई केली, तेव्हा कोझीरेव्ह एक मुत्सद्दी बनला. चार वर्षांनंतर ते आधीच मंडळाचे सदस्य आणि पीपल्स कमिसरिएटचे सरचिटणीस होते. युद्धानंतर, सेमियन पावलोविच मंत्रालयातील पहिल्या युरोपियन विभागाचे प्रमुख होते आणि पन्नासच्या दशकात ते इजिप्तमध्ये दूत म्हणून निघून गेले. ते अखेरीस उप परराष्ट्र मंत्री बनतील.
संभाषणानंतर, कोझिरेव्हने मॉस्कोला एक टेलीग्राम पाठविला, जो संशयास्पद शब्दात लिहिलेला होता. परंतु मंत्रालयाने एका परिच्छेदाकडे लक्ष वेधले ज्याला सोव्हिएत दूत महत्त्व देत नव्हते.
कोझिरेव्हने नगुइबला युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंडच्या प्रदेशातील देशांना लष्करी गटात एकत्र करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले, जे मॉस्कोला अजिबात अनुकूल नव्हते. अचानक इजिप्शियन पंतप्रधान म्हणाले: “स्वतःला माझ्या जागी ठेवा. या परिस्थितीत तुम्ही काय कराल? रशिया इजिप्तला टाक्या, विमाने आणि इतर शस्त्रे विकण्यास तयार आहे का?
कोझीरेव्हने उत्तर दिले की, जसे माहित आहे, विमान आणि टाक्या सामान्य व्यापाराच्या वस्तू नाहीत आणि इजिप्त आता अशा वस्तू कोठे विकत घेतो असे विचारले. म्हणजेच, त्याने संभाषण सुरू ठेवण्यास अनिच्छा दर्शविली.
आणि तो चुकला. फेब्रुवारीच्या दहाव्या दिवशी, त्याला विशिन्स्कीकडून सूचना मिळाल्या: “जर नगुइब शस्त्रास्त्र विक्रीच्या मुद्द्यावर परत आला तर, नगुइबला सांगा की सोव्हिएत सरकारला शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीत रस नाही, परंतु इजिप्शियन सरकारला स्वारस्य असल्यास या समस्येवर विचार केला जाऊ शकतो. ते."
कोझिरेव्हला पश्चात्ताप करावा लागला की त्याने चूक केली आणि सुधारण्याचे वचन दिले.
पण इजिप्तच्या जवळ जाण्याचा हा प्रयत्न फसला. 18 जून 1953 रोजी इजिप्तला प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बनलेले जनरल नगुइब म्हणाले की त्यांनी शस्त्रे खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला नाही...
2 फेब्रुवारी रोजी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्री शेरेट यांनी युनायटेड स्टेट्समधील इस्रायली राजदूत एबान यांना केबल केली:
“मॉस्कोच्या प्रतिकूल कृतींबद्दल माझे विचार.
ही राजकीय वाटचालीची मुख्य ओळ नाही, परंतु युद्धाच्या तयारीसह, शक्यतो राजवट मजबूत करण्याच्या सामान्य प्रवृत्तीचे उत्पादन आहे. ही प्रवृत्ती रक्तरंजित कृती, अंतर्गत पाळत ठेवणे, "बळीचा बकरा" शोधणे आणि सर्व अविश्वसनीय लोकांच्या सामूहिक विनाशासाठी मैदान तयार करणे यातून प्रकट होते..."
मंत्री सत्यापासून दूर नव्हते. पण अवघ्या आठवडाभरात नाकाखाली कोणकोणत्या नाट्यमय घटना घडतील हे सांगता येत नव्हते.
9 फेब्रुवारी रोजी, इस्रायलमधील सोव्हिएत राजदूत एरशोव्ह यांनी मॉस्कोला एक त्वरित एनक्रिप्टेड टेलिग्राम पाठविला:
“9 फेब्रुवारी रोजी, रात्री 10:35 वाजता, मिशनच्या प्रदेशावर एक जोरदार बॉम्बस्फोट झाला. पहिल्या, दुसऱ्या आणि अर्धवट तिसऱ्या मजल्यावरील सर्व काचा, खिडकीच्या चौकटी आणि दरवाजे तुटले. राजदूताची पत्नी, पुरवठा व्यवस्थापकाची पत्नी आणि ड्रायव्हर ग्रिशिन गंभीर जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात पाठवण्यात आले. मिशन इमारतीचे नुकसान...
तपासणीत असे दिसून आले की मिशनच्या प्रदेशाला कात्रीने कुंपण घालत जाळीतील रस्ता कापून तोडफोड करणारे मिशनच्या प्रदेशात घुसले.
इस्रायलमधील सोव्हिएत मिशनच्या विरोधात ही दहशतवादी आणि तोडफोडीची कृती नुकतीच इस्रायल सरकारने चालवलेल्या सोव्हिएत विरोधी मोहिमेचा परिणाम आहे.
मी उद्या चार्टेला भेट देण्यासाठी आणि त्याचा सर्वात कठोर आणि निर्णायक निषेध करण्यासाठी तुमची परवानगी मागतो. मला विश्वास आहे की या प्रकरणाच्या संदर्भात या इस्रायली सरकारशी राजनैतिक संबंध तोडणे उचित ठरेल.
कृपया तुमचे उत्तर ताबडतोब टेलीग्राफ करा.”
दूतावासात काम करणारे VOKS प्रतिनिधी मिखाईल पावलोविच पोपोव्ह यांनी आठवण करून दिली की अतिरेक्यांनी मिशन क्षेत्राला शेजारच्या घराच्या आवारापासून वेगळे करणाऱ्या धातूच्या जाळीत एक छिद्र पाडले आणि संगमरवरी बागेच्या बेंचखाली बॉम्ब पेरला. स्फोटाच्या वेळी तिथून जात असलेल्या केअरटेकरच्या पत्नीचे दोन्ही पाय चिरडले होते; डॉक्टरांना तिच्या त्वचेतून संगमरवरी बेंचचे अनेक छोटे तुकडे काढावे लागले. तिला सर्वात जास्त त्रास झाला.
मिशन ड्रायव्हर, जो यार्डमध्ये गेला होता, त्याचे ओठ संगमरवरी तुकड्याने कापले होते आणि त्याला दात गमवावा लागला होता.
राजदूताची पत्नी दुसऱ्या मजल्यावरील खिडकीजवळ होती; तिचा चेहरा काचेच्या तुकड्यांनी कापला होता.
ज्या दिवशी सुरुवात झाली त्याच दिवशी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी एक विधान जारी केले:
"तेल अवीवमधील सोव्हिएत मिशनच्या विरोधात आज संध्याकाळी झालेल्या गुन्हेगारी हत्येच्या प्रयत्नामुळे इस्रायली सरकार हादरले आहे आणि संतापले आहे..."
पंतप्रधान बेन-गुरियन यांनी नेसेटमध्ये विधान केले. इतर गोष्टींबरोबरच, तो म्हणाला: “ज्या गुंडांनी हा घृणास्पद गुन्हा केला आहे ते परकीय राज्याचा द्वेष करणाऱ्यांपेक्षा इस्रायल राज्याचे शत्रू आहेत. जर काही ज्यू देशभक्ती हा त्यांच्या घाणेरड्या कृत्याचा प्रेरक हेतू असेल आणि त्यांचा हेतू इस्रायलच्या सन्मानासाठी लढण्याचा असेल, तर मला असे म्हणायचे आहे की त्यांनीच या मूर्खपणाच्या गुन्ह्याने इस्रायलच्या सन्मानाचा अपमान केला ... "
नेसेटच्या अध्यक्षांनी निवेदन दिले. देशाचे अध्यक्ष, आयझॅक बेन-झवी यांनी सोव्हिएत मिशनला एक पत्र पाठवले. 10 फेब्रुवारी रोजी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला आणि सोव्हिएत मिशनची माफी मागितली.
पण हे काहीही बदलू शकले नाही. ज्यू राज्याविषयी असंतोष व्यक्त करण्यासाठी हा स्फोट ही एक चांगली संधी होती. 11 फेब्रुवारी रोजी, हा मुद्दा अगदी शीर्षस्थानी सोडवला गेला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे कर्मचारी केवळ नोटचा मजकूर तयार करू शकत होते.
12 फेब्रुवारी रोजी, सकाळी एक वाजता, आंद्रेई यानुअरेविच वैशिन्स्की यांनी मॉस्कोमध्ये इस्रायली राजदूत इल्याशिव यांचे स्वागत केले. इस्रायलमधील सोव्हिएत मिशनवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भात परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी त्यांना सोव्हिएत सरकारकडून एक नोट वाचून दाखवली. रिसेप्शन सात मिनिटे चालले. थोडक्यात, ते अशक्य होते.
नोटमध्ये म्हटले आहे:
“9 फेब्रुवारी रोजी, इस्रायलमधील यूएसएसआर मिशनच्या हद्दीत, हल्लेखोरांनी, पोलिसांच्या स्पष्ट संगनमताने, बॉम्बस्फोट घडवून आणला, परिणामी राजदूत केव्हीची पत्नी गंभीर जखमी झाली. एरशोवा, मिशनचे कर्मचारी ए.पी. यांची पत्नी. सिसोएवा आणि मिशनचे कर्मचारी I.G. ग्रिशिन. स्फोटामुळे यूएसएसआर मिशनच्या इमारतीचे नुकसान झाले...
सोव्हिएत युनियन विरुद्ध द्वेष आणि शत्रुत्वाची पद्धतशीर उत्तेजना आणि सोव्हिएत युनियन विरुद्ध शत्रुत्वाच्या कृतींना चिथावणी देण्यामध्ये इस्रायल सरकारच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाच्या सुप्रसिद्ध, निर्विवाद तथ्यांच्या प्रकाशात, हे अगदी स्पष्ट आहे की विधाने आणि सोव्हिएत मिशनच्या भूभागावर 9 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल इस्रायल सरकारची दिलगिरी व्यक्त करणे हा खोटा खेळ आहे, जो सोव्हिएत युनियनविरूद्ध केलेल्या गुन्ह्याच्या खुणा लपवण्याच्या आणि खोटे बोललेल्या या गुन्ह्याची जबाबदारी टाळण्याच्या ध्येयाचा पाठपुरावा करतो. इस्रायल सरकारसोबत...
सोव्हिएत सरकारने सोव्हिएत युनियनचे दूत आणि इस्रायलमधील सोव्हिएत मिशनची रचना परत बोलावली आणि इस्रायल सरकारशी संबंध संपुष्टात आणले.
त्याच वेळी, सोव्हिएत सरकारने घोषित केले की इस्रायली मिशनचे मॉस्कोमध्ये यापुढे राहणे अशक्य आहे आणि मिशनच्या कर्मचाऱ्यांनी त्वरित सोव्हिएत युनियन सोडण्याची मागणी केली.
मालेन्कोव्हच्या परवानगीने, इस्रायलमधील TASS वार्ताहर आणि सोव्हेक्सपोर्टफिल्म प्रतिनिधीला परत बोलावण्यात आले. सोव्हिएत अकादमी ऑफ सायन्सेसमधील रशियन पॅलेस्टिनी सोसायटीचे फक्त एक प्रतिनिधी आणि मॉस्को पॅट्रिआर्केटने पाठवलेल्या मिशनचे सहा सदस्य इस्रायलमध्ये राहिले होते. अशा निर्णयाची कारणे होती - हे टोपणीसाठी सर्वोत्तम छप्पर आहे.
समजा, भविष्यातील केजीबी जनरल इव्हान इव्हानोविच झैत्सेव्हने इस्रायलमध्ये काम केले, रशियन पॅलेस्टिनी सोसायटीचे कर्मचारी म्हणून उभे केले. एम.व्ही. यांच्या नावावर असलेल्या मिलिटरी अकादमीच्या गुप्तचर विभागातून पदवी प्राप्त करून ते पन्नासाव्या वर्षी इस्रायलला आले. फ्रुंझ आणि केंद्रीय कार्यालयात दोन वर्षे काम केले. झैत्सेव्हने 1957 पर्यंत इस्रायलमध्ये काम केले.
बल्गेरियाने इस्रायलमधील सोव्हिएत युनियनच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आणि नेदरलँडने सोव्हिएत युनियनमधील इस्रायलच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले.
इतर समाजवादी देशांनी शिस्तबद्धपणे मॉस्कोला कळवले की त्यांना इस्रायलशी राजनैतिक संबंध तोडायचे आहेत. मॉस्कोने प्रतिक्रिया दिली की ते हे अयोग्य मानले जाते.
राजनैतिक संबंध तोडल्याने इस्रायलला धक्का बसला. स्टॅलिनने युगोस्लाव्हियाशी संबंध कायम ठेवले जेव्हा दोन देशांत शब्दांचे वास्तविक युद्ध होते आणि सोव्हिएत वृत्तपत्रांनी "टिटोच्या रक्तरंजित कुत्र्याबद्दल" लिहिले. इस्रायलला वेगळी वागणूक का देण्यात आली?
स्टॅलिनचा असा विश्वास होता की त्याने इस्रायलची निर्मिती केली आणि ज्यू राज्य गांभीर्याने घेतले नाही. इस्रायलचे वारस इस्रायललाही तशीच वागणूक देतील.
स्टॅलिनचा इस्रायलबद्दल भ्रमनिरास का झाला?
एका अर्थाने तो यशस्वी झाला, त्याला हवे ते मिळाले. पॅलेस्टाईनमधून उड्डाण केल्याने मध्य पूर्वेतील इंग्लंडची स्थिती कमी झाली. अमेरिकेने या प्रदेशाचा शासक म्हणून इंग्लंडची जागा घेतली नाही. इस्रायलच्या उदयानंतर, पॉवर व्हॅक्यूम तयार झाला, ज्याने सोव्हिएत युनियनसाठी नवीन संधी उघडल्या. केवळ इस्रायलच नव्हे तर अरब देशांनीही जागतिक महासत्तांच्या नव्या संरेखनात मॉस्कोची भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे.
पण राज्याची प्रतिष्ठा बळकट करणाऱ्या मुत्सद्दी खेळांमध्ये स्टॅलिनला अजिबात रस नव्हता! त्याला इस्रायलमधील स्पॅनिश अनुभवाची पुनरावृत्ती करायची होती, जेव्हा रिपब्लिकन स्पेनला पाठवलेल्या आंतरराष्ट्रीय ब्रिगेडने, सोव्हिएत लष्करी सल्लागार आणि असंख्य NKVD प्रतिनिधींसह प्रत्यक्षात देशावर राज्य केले. त्यांनी शत्रुत्वाचा मार्ग निश्चित केला, त्यांनी सरकारवर राजकीय निर्णय लादले, कोण जगले आणि कोण मेले हे त्यांनी ठरवले. तीसच्या दशकाच्या उत्तरार्धात रिपब्लिकन जिंकले असते तर स्पेनचे सोव्हिएत प्रजासत्ताक बनले असते.
स्टॅलिनने पूर्व युरोपीय देशांतील ज्यूंना इस्रायलमध्ये सोडण्याची परवानगी दिली आणि त्यांना शस्त्रे पुरवली, असा विश्वास होता की वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे विविध देशांतील लोक एकाच आंतरराष्ट्रीय ब्रिगेडमध्ये एकत्र येतील आणि मॉस्कोचा आवाज ऐकतील. परंतु पॅलेस्टाईनमध्ये पोहोचलेल्या वेगवेगळ्या देशांतील ज्यूंना 1936 मध्ये स्पेनमध्ये लढण्यासाठी आलेल्या रशियन, जर्मन आणि फ्रेंच लोकांपेक्षा वेगळे वाटले.
आंतरब्रिगेड सदस्य स्पॅनिश भूमीवर पाहुणे होते. पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंचा असा विश्वास होता की ते घरी परतले आहेत - हा त्यांचा देश आहे, ज्याचे ते रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत रक्षण करतील. या जाणीवेने त्वरीत वेगवेगळ्या देशांतील लोकांना एकत्र केले ज्यांना सुरुवातीला एकमेकांशी कोणती भाषा बोलायची हे माहित नव्हते.
याव्यतिरिक्त, इस्रायलींनी स्वातंत्र्य युद्ध जिंकले आणि अरब सैन्याचा पराभव केला ज्यांची संख्या त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती. ज्यू राज्याला मानवी संसाधने, गुंतवणूक आणि शस्त्रे यांची नितांत गरज होती, परंतु प्रत्यक्ष लष्करी मदतीची नाही.
स्पेन आणि इस्रायलमधील फरक असाही होता की ज्यू राज्य पहिल्या दिवसांपासून लोकशाही तत्त्वांवर बांधले गेले होते. इस्त्रायली राजकारण्यांनी विविध देशांतील यहूदी लोकशाहीसाठी तयार आहेत की नाही आणि युद्धांदरम्यान आणीबाणीची स्थिती आणणे योग्य आहे का या प्रश्नावर चर्चा केली नाही. लढाऊ देशामध्ये लोकशाही पाया सर्वात विश्वासार्ह आधार ठरला. प्रत्येकजण कोणतेही मत मांडू शकतो आणि व्यक्त करू शकतो.
इस्रायलच्या घोषणेनंतर काही महिन्यांनी पहिल्या संसदीय निवडणुका झाल्या. डाव्या विचारसरणीचे लोक, कम्युनिस्ट, सोव्हिएत युनियनचे उत्कट प्रशंसक, ज्यांना बेन-गुरियनची धोरणे आवडत नव्हती, ते त्याला हडप करणारे म्हणू शकत नाहीत. त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले आणि अल्पसंख्याकांनी त्यांना मतदान केले. पंतप्रधान आणि मंत्र्यांवर टीका केली जाऊ शकते, परंतु ज्या धोरणांसाठी त्यांना निवडणुकीने आदेश दिले होते ते राबवण्याचा त्यांचा अधिकार नाकारता येणार नाही. लष्करी व्यवहार, संरक्षण उद्योग आणि बुद्धिमत्ता वगळता, नेसेटमध्ये सर्व काही उघडपणे चर्चा केली गेली.
एका शब्दात, स्टालिनच्या अपेक्षेपेक्षा पॅलेस्टाईनमध्ये पूर्णपणे भिन्न राज्य तयार झाले. पूर्णपणे स्वतंत्र. इस्त्रायलींना सोव्हिएत शस्त्रे विकत घ्यायची होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या भूभागावर एक किंवा दोन विभाग उतरवण्यास सांगितले नाही. इस्रायली अर्थव्यवस्थेत, विशेषत: शेतीमध्ये, अनेक समाजवादी वैशिष्ट्ये होती, परंतु वास्तविक समाजवाद निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. स्टॅलिनच्या अपेक्षा रास्त नव्हत्या.
मग नेत्याने ते केले जे त्याने पूर्वी काळजीपूर्वक टाळले होते - त्याने इस्रायल आणि सर्व ज्यूंना एकत्र केले. पूर्वी, त्याउलट, त्याने सोव्हिएत ज्यूंना पटवून दिले की ज्यू राज्याचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. आता त्याने हे स्पष्ट केले की जगभरातील ज्यू हे सोव्हिएत युनियनचे शत्रू आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञ आंद्रेई दिमित्रीविच सखारोव्ह यांनी आठवले की त्यांनी एकदा अणु प्रकल्पाच्या नेत्यांसाठी कॅन्टीनमध्ये जेवण कसे केले होते. जवळच बसले होते शिक्षणतज्ञ इगोर वासिलीविच कुर्चाटोव्ह आणि निकोलाई इव्हानोविच पावलोव्ह, राज्य सुरक्षा जनरल ज्यांनी अण्वस्त्रे तयार करण्यात गुंतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत पहिल्या मुख्य संचालनालयात काम केले. त्याच क्षणी, तेल अवीवमधील सोव्हिएत दूतावासावर बॉम्ब फेकल्याचे रेडिओवर प्रसारित केले गेले. "आणि मग मी पाहिले," सखारोव्हने लिहिले, "पाव्हलोव्हचा देखणा चेहरा अचानक एका प्रकारच्या विजयाने उजळला.
“ज्यू असेच आहेत! - तो उद्गारला. "इथे आणि तिकडे ते आमचे नुकसान करतात." पण आता आम्ही त्यांना दाखवू.”
परंतु जनरलची गणना पूर्णपणे न्याय्य नव्हती - त्याच्या नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थितीमुळे.
1953 च्या सुरुवातीपासून स्टॅलिनला अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांनी क्रेमलिनला शेवटची भेट 17 फेब्रुवारी रोजी घेतली होती, जेव्हा त्यांनी भारतीय राजदूताचे स्वागत केले होते. मी त्याला डाचा येथे पाठविलेली कागदपत्रे वाचली नाहीत. सर्व चालू घडामोडी केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियमचे सदस्य, केंद्रीय समितीचे सचिव आणि मंत्री परिषदेचे उपाध्यक्ष जॉर्जी मॅक्सिमिलियनोविच मालेन्कोव्ह यांनी हाताळले.
21 फेब्रुवारीच्या सकाळी, उप परराष्ट्र मंत्री याकोव्ह मलिक यांनी मालेंकोव्हला कळवले की इस्रायली मिशनने आदल्या दिवशी संध्याकाळी साडेबारा वाजता फिन्निश सीमा ओलांडली आहे. दूतावासातील मालमत्ता विकण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या औपचारिकता पार पाडण्यासाठी सोव्हिएत मुत्सद्दींना दोन आठवडे लागले.
सोव्हिएत मुत्सद्यांसह तुर्कीचे स्टीमर कादेश पंधरा मिनिटांनंतर हैफा सोडले. राजदूताच्या पत्नीला रुग्णवाहिकेतून बंदरात आणण्यात आले.
राजनैतिक संबंध तोडणे हे दुःखद घटनांचे आश्रयस्थान असल्याचे दिसते. इस्रायलमध्ये त्यांना आश्चर्य वाटले की स्टॅलिन आता आपल्या ज्यूंचे काय करणार?
पण इस्रायल सोडून गेलेले सोव्हिएत मुत्सद्दी मॉस्कोला पोहोचले तेव्हा स्टॅलिन आधीच मरण पावला होता.
 
भाग तीन.
बूमरँग
 
6 मार्च 1953 रोजी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्व युरोपीय विभागाने पूर्व युरोपमधील मोहिमांना निर्देश दिले:
"1. स्टालिनच्या मृत्यूच्या संदर्भात शोक प्रसंगी, पाश्चात्य देशांच्या मोहिमांप्रमाणेच झेंडे अर्ध्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत खाली केले पाहिजेत.
2. तुम्ही शोक भेट देऊ नये आणि/किंवा शोकपुस्तिकेवर स्वाक्षरी करू नये...”
मात्र राजनैतिक प्रोटोकॉल काटेकोरपणे पाळण्यात आले. 9 मार्च रोजी, नेदरलँडमधील इस्रायली मिशनने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला लिहिले:
“इस्रायली मिशन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाबद्दल आदर व्यक्त करते आणि, यूएसएसआरमध्ये इस्रायल राज्याच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी डच सरकारच्या कराराच्या आधारे, डच सरकारला संदेश देण्यास सन्मानित करण्यास सांगण्याचा सन्मान आहे. यूएसएसआर सरकार यूएसएसआरचे प्रमुख जनरलिसिमो स्टॅलिन यांच्या निधनानिमित्त सरकार आणि इस्रायलच्या लोकांच्या संवेदना आणि सहानुभूती व्यक्त करते...”
जेव्हा 4 एप्रिल 1953 रोजी, सोव्हिएत वृत्तपत्रांनी अटक केलेल्या "रेकर डॉक्टर" चे संपूर्ण पुनर्वसन केले आणि त्यांना "कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय, माजी राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने चुकीच्या पद्धतीने अटक केली" अशी बातमी दिली तेव्हा परिस्थिती बदलली.
त्याच दिवशी, इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री मोशे शेरेट, जे न्यूयॉर्कमध्ये होते, त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की "सोव्हिएत युनियनशी राजनैतिक संबंध पुनर्स्थापित करण्याचे त्यांचे देश स्वागत करेल."
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रतिनिधीने अधिकृत विधान केले:
"इस्रायल सरकारला आशा आहे की ज्यूविरोधी मोहिमेच्या शेवटी अन्यायाचे निर्मूलन पूर्ण होईल आणि सोव्हिएत युनियन आणि इस्रायलमधील सामान्य संबंध पुनर्संचयित करण्याचे स्वागत करेल."
 
इजिप्शियन राजदूताभोवती घोटाळा
इस्त्रायली मुत्सद्दी दोन्ही देशांमधील संबंध पुनर्संचयित करण्यासाठी मध्यस्थ होण्याच्या विनंतीसह पोलिश मुत्सद्दीकडे वळले.
अरब देशांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की जर सोव्हिएत युनियनने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित केले तर "यामुळे अरब देशांची संपूर्ण लोकसंख्या गंभीरपणे अस्वस्थ होईल." अरबांचे मत सोव्हिएत नेतृत्वाला फारसे स्वारस्य नव्हते. परंतु ज्यू राज्याशी संबंध पुनर्संचयित करण्यातही विशेष स्वारस्य नव्हते.
वाटाघाटी संथगतीने सुरू होत्या. ते इस्त्रायली मुत्सद्दी आणि सोव्हिएत राजदूत मिखाईल फेडोरोविच बोद्रोव्ह यांच्यात बल्गेरियामध्ये आयोजित केले गेले होते, ज्यांना अखेरीस तेल अवीवमध्ये भेट मिळेल.
24 जून रोजी, नवनियुक्त परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, मोलोटोव्ह यांनी, इस्रायलशी राजनैतिक संबंध पुन्हा सुरू करण्याच्या मंत्रिपरिषदेच्या मसुदा ठरावाच्या मंजुरीसाठी सरकारचे प्रमुख मालेन्कोव्ह यांना सादर केले. निर्णय घेण्यात आला.
8 ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च परिषदेच्या एका सत्रात बोलताना, मालेन्कोव्ह यांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध का पुनर्संचयित केले गेले हे स्पष्ट केले: “सामान्य तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात, सोव्हिएत सरकारने इस्रायल राज्याशी राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित करण्यास सहमती दर्शविली. सोव्हिएत युनियन विरुद्ध आक्रमक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणाऱ्या कोणत्याही युती किंवा कराराचा इस्रायल पक्ष होणार नाही ही सरकारची वचनबद्धता लक्षात घेतली. राजनैतिक संबंधांची पुनर्स्थापना दोन्ही राज्यांमधील सहकार्याच्या विकासास हातभार लावेल, असा आमचा विश्वास आहे.
मालेन्कोव्हचे शब्द इस्रायलमध्ये "उबदार" मानले जात होते, जरी प्रत्यक्षात ते स्पष्टपणे थंड होते. अरब देशांसोबतच्या संबंधांबद्दल बोलताना, मालेन्कोव्ह "मैत्रीपूर्ण सहकार्य" बद्दल बोलले. इस्रायलच्या संबंधात, “मैत्रीपूर्ण” हा शब्द अनुपस्थित होता.
अनेक वर्षांचा प्रखर सेमिटिक आणि नंतर इस्रायलविरोधी प्रचार व्यर्थ ठरला नाही. स्टॅलिनला जे काही लोकांच्या मनात रुजवायचे होते, ते त्यांनी पेरले.
लेखक कॉर्नी इव्हानोविच चुकोव्स्की त्या दिवसात सोव्हिएत साहित्याच्या क्लासिक लिओनिड लिओनोव्ह, तात्याना मिखाइलोव्हना यांच्या पत्नीशी बोलले. तिने तक्रार केली की “तोडखोर डॉक्टर” बद्दलच्या अहवालानंतर डॉक्टरांकडे वळणे अशक्य आहे: “तुम्हाला समजले आहे, जेव्हा डॉक्टरांना विषारी घोषित केले गेले होते... फार्मसीवरही विश्वास नव्हता; विशेषत: क्रेमलिन फार्मसीमध्ये: जर सर्व औषधे विषबाधा झाली तर?!”
चुकोव्स्की, स्तब्ध, त्याच्या डायरीत लिहिले: "असे दिसून आले की साहित्यिक समुदायातही असे लोक होते ज्यांचा असा विश्वास होता की डॉक्टर विषारी आहेत !!!"
डॉक्टरांची त्वरीत सुटका आणि ते दोषी नसल्याचा प्रेस रिपोर्ट्स बेरियाचा वैयक्तिक पुढाकार होता. जेव्हा लॅव्हरेन्टी पावलोविचला स्वतः अटक करण्यात आली तेव्हा सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी “डॉक्टर केस” संपवण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आणि स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर सोडलेल्या सर्वांना पुन्हा अटक करावी असा आग्रह धरला.
देशाच्या नव्या नेतृत्वाने सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे ऐकले नाही. डॉक्टरांना मोकळे सोडले होते, परंतु या विषयांवर सार्वजनिकपणे चर्चा करण्यास मनाई होती. बेरियाच्या अटकेनंतर केंद्रीय समितीच्या बैठकीमध्ये, पक्ष आणि राज्यातील नेत्यांनी वृत्तपत्रांमध्ये डॉक्टरांच्या सुटकेबद्दलचे वृत्त प्रकाशित करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल त्यांची निंदा केली. बरं, मी त्याला शांतपणे सोडलं असतं, लक्ष वेधून पक्ष आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराला का कमी करायचे?
"डॉक्टरांबद्दलचा सुप्रसिद्ध प्रश्न घ्या," केंद्रीय समितीचे सचिव निकोलाई निकोलाविच शतालिन यांनी प्लेनममध्ये स्पष्टपणे सांगितले. - त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आली. असे झाले की, त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आली आहे हे त्यांना आधीच माहीत होते. ते दुरुस्त करणे आवश्यक होते, परंतु अशा प्रकारे ते आपल्या राज्याचे नुकसान होणार नाही. नाही, या विश्वासघातकी साहसी व्यक्तीने अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाकडून एक विशेष संप्रेषण प्रकाशित केले, या समस्येवर आमच्या प्रेसमध्ये प्रत्येक संभाव्य मार्गाने चर्चा केली गेली आणि असेच... हितसंबंधांना लक्षणीय हानी पोहोचवणाऱ्या पद्धतींद्वारे त्रुटी सुधारली गेली. आमच्या राज्याचे. परदेशातील प्रतिसादही आमच्या बाजूने नव्हता..."
सोव्हिएत अधिकाऱ्यांना नैतिकतेबद्दल विचित्र कल्पना होत्या. निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबणे आणि डॉक्टरांच्या कथित गुन्ह्यांचा संपूर्ण जगासमोर रणशिंग फुंकणे ही देशाची नामुष्की नाही. पण ते निर्दोष असल्याचे जाहीरपणे कबूल करणे म्हणजे गुन्हा करणे आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे होय...
स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर, इस्रायलच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्ष मारिया वेझमनची बहीण, लुब्यांका येथे सतत चौकशी केली जात होती. शिवाय, शुल्क बदलले नाही. जेव्हा हे स्पष्ट झाले की ज्यू-विरोधी प्रकरणे चालू ठेवणे अपेक्षित नव्हते आणि तिच्या साक्षीची गरज नाहीशी झाली तेव्हा लुब्यांकाने तिच्याशी काय करावे याचा विचार केला का? फक्त सोडून देणे, वृद्ध स्त्री, एक डॉक्टर, काहीही दोषी नाही हे मान्य करणे हे राज्य सुरक्षा नेत्यांसाठी अकल्पनीय होते.
28 जुलै रोजी, नवीन अंतर्गत व्यवहार मंत्री, कर्नल जनरल सर्गेई निकिफोरोविच क्रुग्लोव्ह यांनी तिच्या प्रकरणात आरोप मंजूर केला:
"वेझमन एम.ई. सोव्हिएत विरोधी आंदोलन केले, पॅलेस्टाईनमध्ये राहणा-या ज्यूंच्या राहणीमानाची आणि संस्कृतीची प्रशंसा केली, पक्ष आणि सोव्हिएत सरकारच्या धोरणांची निंदा केली आणि सोव्हिएत लोकांच्या नेत्याविरुद्ध खोटे बोलले. मी पद्धतशीरपणे यूएसए आणि इंग्लंडमधून सोव्हिएत विरोधी निंदनीय रेडिओ प्रसारण ऐकले. मी इस्रायलला जाण्याचा विचार केला, परंतु या दिशेने व्यावहारिक काहीही केले नाही.”
शेवटचा वाक्प्रचार देशात घडलेल्या बदलांचे प्रतिबिंबित करतो: मारिया वेझमॅन अर्थातच परदेशी रेडिओ ऐकण्यासाठी आणि ज्यू राज्याच्या निर्मितीबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी दोषी होते. परंतु परिस्थितीतील बदलामुळे शिक्षा कठोर होणार नाही.
अंतर्गत व्यवहार मंत्री आणि उपमुख्य लष्करी अभियोक्ता यांनी निर्णय घेतला:
“मारिया इव्हझोरोव्हना वायझमॅनवरील आरोपाचा तपास युएसएसआर अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या विशेष बैठकीत विचारासाठी पाठविला जावा, ज्यामध्ये फौजदारी शिक्षेचे माप निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे - प्रेसीडियमच्या आदेशाचा वापर करून सक्तीच्या कामगार शिबिरांमध्ये पाच वर्षे. 27 मार्च 1953 च्या युएसएसआरचे सर्वोच्च सोव्हिएट "आम्नेस्टीवर."
12 ऑगस्ट रोजी, एका विशेष सभेने मारिया वेझमनला "सोव्हिएत विरोधी आंदोलन चालवल्याबद्दल" पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि ताबडतोब कर्जमाफीच्या हुकुमाच्या आधारे, "मारिया इव्हझोरोव्हना वेझमनला शिक्षा आणि कोठडीतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला."
दरम्यान, बेरिया आणि त्याच्या साथीदारांचा तपास सुरू होता. अन्वेषकांनी लॅव्हरेन्टी पावलोविचकडून उत्तर मागितले: त्याने मॉस्कोमधील ज्यू थिएटर पुनर्संचयित करण्याचा आणि यिद्दीशमध्ये वृत्तपत्राचे प्रकाशन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव कोणत्या उद्देशाने दिला? ते अजूनही निंदनीय आणि संशयास्पद वाटत होते.
बेरियाचे सहकारी आणि इतर उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या चाचण्या बंद झाल्या. प्रिंटमध्ये कोणतेही तपशील नाहीत. परिणामी, लज्जास्पद भूतकाळाचा हिशेब पूर्ण झाला नाही, नैतिक शुद्धीकरण झाले नाही. अनेक सोव्हिएत नागरिकांना खात्री होती की हे प्रकरण अशुद्ध आहे आणि ज्यू डॉक्टरांनी एक प्रकारची घाणेरडी युक्ती केली आहे. आणि बऱ्याच लोकांचा “जागतिक ज्यूरी” च्या दुर्भावनापूर्ण हेतूवर विश्वास होता, ज्याला आपल्या देशात “जागतिक झिओनिझम” म्हटले जाते. इस्रायलला संशयास्पद, धोकादायक आणि शत्रु राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते.
शिवाय, माहितीच्या सर्व स्रोतांपासून केवळ सामान्य नागरिकच नाही तर राज्याच्या नेत्यांनीही यावर विश्वास ठेवला. ते त्यांच्याच प्रचाराला बळी पडले. सोव्हिएत गुप्तचर अधिकारी आणि मुत्सद्दींनी त्यांच्या वरिष्ठांना जे ऐकायचे होते तेच कळवले. त्यामुळे, इस्रायलशी सामान्य संबंध प्रत्यक्षात कधीही पूर्ववत झाले नाहीत.
सत्तावीस नोव्हेंबरला, श्मुएल इल्याशिव पुन्हा दूत म्हणून मॉस्कोला आले.
एक महिन्यानंतर, एकविसाव्या डिसेंबर रोजी, तो ग्रोमीकोच्या प्रोटोकॉल भेटीवर आला, जो पुन्हा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात परतला.
वस्तुस्थिती अशी आहे की '52 च्या उन्हाळ्यात, विशिन्स्कीने आंद्रेई अँड्रीविचला इंग्लंडमध्ये राजदूत म्हणून पाठवले. ते पदावनती आणि हद्दपार होते. जर विशिन्स्की अधिक काळ मंत्री म्हणून राहिले असते तर त्यांनी ग्रोमिकोला राजनैतिक सेवेतून पूर्णपणे काढून टाकले असते.
आंद्रेई अँड्रीविच लंडनला आल्यावर, राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या परदेशी गुप्तचर सेवेचा रहिवासी, नवीन राजदूत अनुकूल नसल्याचे त्याच्या चॅनेलद्वारे समजले, त्याने त्याच्यासाठी मॉस्कोला एक कार्ट पाठविली. ग्रोमिकोला स्टॅलिनला उद्देशून स्पष्टीकरण लिहावे लागले. या सगळ्यामुळे त्यांची राजनैतिक कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते.
नेत्याच्या मृत्यूने सर्व काही बदलले. 7 मार्च रोजी, "सरकारच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात" वैशिन्स्की यांना मंत्रीपदावरून मुक्त करण्यात आले. त्यांना आंद्रेई यानुअरेविचला नाराज करायचे नव्हते. युनायटेड नेशन्समध्ये कायमस्वरूपी प्रतिनिधी म्हणून त्याला मान्यता देण्यात आली आणि - त्याच्या उच्च दर्जावर जोर देण्यासाठी - प्रथम उपमंत्री बनले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय पुन्हा मोलोटोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली होते.
व्याचेस्लाव मिखाइलोविचने ताबडतोब लंडनमधून त्याच्या आवडत्या ग्रोमिकोला परत बोलावले. एप्रिल 1953 मध्ये त्यांनी पहिले उपमंत्री म्हणून आपले माजी पद स्वीकारले.
इल्याशिवने इस्रायलमधील ज्यूंच्या स्थलांतराच्या मुद्द्याला स्पर्श केला,” ग्रोमिकोने इस्त्रायली दूताशी केलेल्या संभाषणाच्या अहवालात लिहिले, “आणि सोव्हिएत सरकार युएसएसआरमधील ज्यू नागरिकांच्या विनंतीची पूर्तता करेल, अशी इच्छा व्यक्त केली. इस्रायलसाठी.
मी हा प्रश्न अगदी सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावला आणि सांगितले की दूत सोव्हिएत नागरिकांशी संबंधित मुद्दा चर्चेसाठी का आणत आहेत हे मला पूर्णपणे स्पष्ट नव्हते. मी पुढे सूचित केले की मला या विषयावर चर्चा करण्याचे कोणतेही कारण दिसले नाही कारण फायद्याचे आहे.”
ग्रोमिकोने पुढील तीस वर्षे या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला...
जेव्हा सोव्हिएत मुत्सद्दी इस्रायलला परतले तेव्हा अलेक्झांडर निकिटिच अब्रामोव्ह यांना दूत म्हणून मान्यता देण्यात आली. 2 डिसेंबर 1953 रोजी त्यांचे परराष्ट्र मंत्री मोशे शेरेट यांनी स्वागत केले. तो रशियन बोलला आणि पंतप्रधान बेन-गुरियन यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे, अशी खात्री दिली. तेच सरकारचे नेतृत्व करतील हे चरेटेलाच माहीत नव्हते.
अब्रामोव्हने चॅरेटला ओळखपत्र समारंभ सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा शेड्यूल करण्यास सांगितले. दूतावास तेल अवीवमध्ये राहिला आणि प्रमाणपत्रे जेरुसलेममध्ये सादर केली गेली, जिथे सरकार आहे आणि एका दिशेने सत्तर किलोमीटर प्रवास करणे आवश्यक होते. आणि समशीतोष्ण देशांसाठी डिझाइन केलेल्या सोव्हिएत औपचारिक गणवेशात अत्यंत उष्णतेमध्ये एकशे चाळीस किलोमीटरचा प्रवास करणे अशक्य आहे. गाड्यांमध्ये अजून एअर कंडिशनर बसवलेले नाहीत.
मॉस्को आणि तेल अवीवमधील दूतावासांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात केली, परंतु मुत्सद्दीपणा त्याऐवजी सापेक्ष होता. इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाच्या संचालकांनी सोव्हिएत दूताशी केलेल्या संभाषणात सांगितले की त्यांना दोन देशांमधील व्यापारी संबंध विकसित करायचे आहेत आणि सोव्हिएत युनियनला कोणत्या औद्योगिक वस्तूंची आवश्यकता आहे ते विचारले.
दूताने विशिष्ट उत्तराऐवजी, "त्याला CPSU सेंट्रल कमिटीच्या सप्टेंबर प्लेनमचे निर्णय आणि या निर्णयांच्या संदर्भात CPSU केंद्रीय समिती आणि यूएसएसआरच्या मंत्री परिषदेचे ठराव वाचण्याचा सल्ला दिला." अब्रामोव्हने स्वतःवर खूश होऊन मॉस्कोला याची माहिती दिली...
याकोव्ह प्रोकोफीविच मेडियानिक हे परदेशी गुप्तचरांचे निवासी म्हणून तेल अवीव येथे गेले. त्यांनी दूतावासाच्या पहिल्या सचिवाच्या छताखाली काम केले. कालांतराने, मेडियानिक हे केजीबीच्या पहिल्या मुख्य संचालनालयाचे जनरल आणि उपप्रमुख बनले आणि जवळच्या आणि मध्य पूर्वेतील सर्व गुप्तचर कार्याचे प्रभारी होते.
तिसाव्या, त्रेपन्नाव्या डिसेंबर रोजी, इस्रायली राजदूत एल्याशिव यांनी मॉस्कोमधील त्याच्या वास्तव्याच्या पहिल्या छापांबद्दल इस्रायलला कळवले. त्यांनी पत्राचा शेवट या शब्दांनी केला:
“तुम्हाला यापुढे वृत्तपत्रांमध्ये ज्यूंना त्रास देणाऱ्या गोष्टी सापडणार नाहीत. तसेच, तुम्हाला इस्रायलकडून आलेले संदेश किंवा इस्रायलबद्दलची विधाने ज्या स्वरूपात पूर्वी होती त्या स्वरूपात सापडणार नाहीत. मी भविष्यासाठी आश्वासन देऊ शकत नाही, परंतु मी हे लक्षात घेतो की हे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते ..."
दरम्यान, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीत सूक्ष्म बदल घडत होते. मॉस्कोने विकसनशील देशांमध्ये सावध स्वारस्य दाखवण्यास सुरुवात केली, ज्याने संबंध विकसित करण्याच्या तयारीचे संकेत दिले. अरब जगत आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील परस्परसंबंधाच्या शक्यतेवर विश्वास नसलेले इस्रायली राजकारणी निराश झाले.
1 फेब्रुवारी 1954 रोजी, इजिप्तसाठी नियुक्त दूत डॅनिल सेमियोनोविच सोलोद यांनी मॉस्कोला कळवले की त्यांचे सहकारी, सोव्हिएत युनियनमधील इजिप्तचे राजदूत अझीझ अल-मसरी यांनी इजिप्तला सोव्हिएत शस्त्रे विकण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शिवाय, अल-मसरी यांनी इजिप्तचे उपपंतप्रधान, लेफ्टनंट कर्नल गमाल अब्द-अल नासेर यांच्या मताचा संदर्भ दिला.
अनुभवी माल्ट, कोणत्याही सूचना नसल्यामुळे, शस्त्रांबद्दल अत्यंत नाजूक संभाषण टाळले.
मॉस्कोमधील इजिप्शियन राजदूत अझीझ अल-मसरी यांच्याशी पेच निर्माण झाला.
28, 54 सप्टेंबर रोजी, CPSU केंद्रीय समितीच्या संस्कृती आणि विज्ञान विभागाने पक्षाच्या नेतृत्वाला अहवाल दिला:
“1954 च्या जर्नल प्रश्नांच्या इतिहासाच्या अंक क्रमांक 7 मध्ये, ए.एम.चा एक लेख प्रकाशित झाला होता. नेक्रिच "दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी वसाहतवादी मुद्द्यावर अँग्लो-जर्मन विरोधाभास." या लेखात, लेखक, नाझी जर्मनीच्या त्या वेळी पूर्वेकडील देशांमध्ये झालेल्या विध्वंसक कारवायांबद्दल बोलतो, असे नमूद करतो की जर्मन पगारी एजंट्समध्ये इजिप्शियन जनरल स्टाफचा प्रमुख जनरल अझीझ-अली मैस्री पाशा...
तुम्हाला माहिती आहेच की, अझीझ-अली मिस्री पाशा, ए. अल मसरी या नावाने, सध्या युएसएसआरमध्ये इजिप्तचे राजदूत पदावर आहेत.
पगारी नाझी एजंटचा राजदूत म्हणून मॉस्कोमध्ये असल्याच्या वस्तुस्थितीमुळे सोव्हिएत नेत्यांना लाज वाटली नाही. इजिप्शियन लोकांना मुत्सद्दी परत बोलावण्यास सांगणे - असा प्रश्न देखील उद्भवला नाही. त्यांना कशाची तरी भीती होती: इजिप्शियन लोक नाराज होतील!
"इतिहासाचे प्रश्न" जर्नलच्या कर्मचाऱ्यांना, लेखाचे लेखक, प्रसिद्ध इतिहासकार अलेक्झांडर नेक्रिच यांना स्वतःचे स्पष्टीकरण आणि समर्थन करावे लागले (पहा "घरगुती इतिहास", 2003, क्रमांक 5). तथापि, सीपीएसयू केंद्रीय समितीच्या संस्कृती आणि विज्ञान विभागाच्या नेत्यांनी उदारमतवाद दर्शविला आणि कोणालाही शिक्षा केली नाही, त्यांनी स्वतःला सूचनेपुरते मर्यादित ठेवण्याचे सुचवले:
“आम्ही व्होप्रोसी इस्टोरी या जर्नलचे मुख्य संपादक कॉम्रेड पंक्राटोवा यांच्याकडे लक्ष वेधणे योग्य समजू, ए.एम.चा लेख प्रकाशित करताना संपादकांनी दाखवलेली निष्काळजीपणा. Nekrich आणि तिला आधुनिक इतिहासावरील लेखांच्या प्रकाशनाच्या तयारीवर कठोर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यास बांधील आहे.”
केंद्रीय समिती विभागाचा उदारमतवाद सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितला गेला: मासिकाचे मुख्य संपादक, अकादमीशियन अण्णा मिखाइलोव्हना पंक्राटोवा, केंद्रीय समितीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खूप कठीण होते. तिचा मोठा प्रभाव होता, ती सीपीएसयूच्या केंद्रीय समितीची सदस्य होती आणि ती नुकतीच यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमची सदस्य म्हणून निवडून आली होती.
एका वर्षानंतर, 15 सप्टेंबर 1955 रोजी, नासेरने सोव्हिएत राजदूताला माहिती दिली की रशीद अली गैलानी सौदी अरेबियातून इजिप्तला गेले आहेत - तोच ज्याने नाझी जर्मनीच्या मदतीने इराकमध्ये 1941 मध्ये लष्करी उठाव केला आणि त्यानंतर अपयश बर्लिनला पळून गेले.
जर्मनीच्या पराभवानंतर, रशीद अली गैलानी यांना सौदी अरेबियामध्ये आश्रय मिळाला, जिथे त्यांनी ज्यू राज्याशी लढण्यासाठी सैन्य गोळा केले. आता नाझी गुन्हेगार समविचारी इजिप्शियन लोकांमध्ये स्थायिक झाला आहे. कोणतीही सोव्हिएत प्रतिक्रिया नव्हती. नाझी गुन्हेगारांच्या शोधापेक्षा इजिप्तशी संबंध महत्त्वाचे होते...
केवळ इजिप्तच नाही तर सीरियानेही सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांमध्ये रस दाखवला. 31 मार्च 1954 रोजी, सीरियाचे राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री, मारुफ ॲड-दवालिबी यांनी सोव्हिएत दूत सर्गेई सर्गेविच नेमचीना यांना भेट दिली आणि सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांची विक्री किंवा चेकोस्लोव्हाकियामध्ये शस्त्रे मिळाल्याबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली.
सर्गेई नेमचीना यांनीही उत्तर देणे टाळले. यापूर्वी लंडन, पॅरिस आणि बँकॉक येथे काम केल्यानंतर '53 मध्ये त्याला सीरियात नियुक्त करण्यात आले होते.
 
दिमित्री शेपिलोव्ह आणि गमाल अब्द-अल नासेर
"कर्नल नासेर सत्तेवर आल्यानंतर," निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव्ह आठवते, "त्याचे सरकार परराष्ट्र आणि देशांतर्गत धोरण कोणत्या दिशेने पाळले जाईल हे आम्ही ठरवू शकलो नाही, आणि त्या युद्धांपैकी एक युद्ध तेथेच घडले आहे असा विचार करण्यास आम्ही इच्छुक होतो." क्रांती ज्याची प्रत्येकाला सवय झाली आहे.
परिणामी, आम्हाला विशेष काही अपेक्षित नव्हते. होय, इजिप्तचे नवे नेतृत्व कोणती दिशा घेते हे पाहण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.”
खरं तर, मॉस्को निष्क्रिय नव्हता.
29 मार्च 1954 रोजी, सुरक्षा परिषदेतील सोव्हिएत प्रतिनिधीने इजिप्तला सुएझच्या सामुद्रधुनीतून नेव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्यावर 1 सप्टेंबर 1951 च्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करणाऱ्या मसुद्याच्या ठरावाला व्हेटो दिला.
इजिप्शियन लोक आनंदी होते: पूर्वी मॉस्कोने आपल्या जहाजांना सामुद्रधुनीतून परवानगी देण्याच्या इस्रायलच्या मागणीचे समर्थन केले. काही काळानंतर, इजिप्शियन परराष्ट्र मंत्री फौझी यांनी सोव्हिएत राजदूत सोलोड यांना आमंत्रित केले आणि स्पष्ट केले की इजिप्त इस्रायली जहाजांना सुएझ कालव्यातून जाऊ देणार नाही कारण "कायदेशीरपणे, इजिप्त स्वतःला इस्रायलशी युद्ध करत असल्याचे समजतो."
मॉस्कोने इजिप्तमध्ये सोव्हिएत प्रतिनिधित्वाची पातळी वाढवण्याचा निर्णय घेतला - मिशनचे दूतावासात रूपांतर झाले. यानंतर तीन महिन्यांनी, इस्रायलमधील सोव्हिएत मिशन देखील पूर्ण दूतावास बनले.
पंधराव्या, चौविसाव्या जून रोजी, गमाल अब्द-अल नासेरने स्वत: सोव्हिएत राजदूत माल्ट यांच्याशी सोव्हिएत शस्त्रांच्या विक्रीबद्दल बोलले. ही इजिप्शियन सरकारची अधिकृत विनंती आहे का हे राजदूताने स्पष्ट करण्यास सांगितले. नासेरने ताबडतोब क्रांतिकारी परिषदेच्या एका सदस्याशी सल्लामसलत करून होकारार्थी उत्तर दिले.
8 जुलै रोजी, माल्टने नासेरला भेट दिली आणि उत्तर दिले की त्यांची विनंती सोव्हिएत सरकारच्या लक्षात आणून दिली गेली होती आणि "सोव्हिएत सरकार या विषयावर इजिप्शियन सरकारच्या विशिष्ट प्रस्तावांवर विचार करण्यास तयार आहे."
नासेरने विचारले की वाटाघाटी करणे कोठे चांगले आहे - मॉस्को किंवा कैरोमध्ये. इजिप्शियन सरकारची इच्छा असेल तिथे वाटाघाटी सुरू राहू शकतात, अशी प्रतिक्रिया माल्टने दिली.
सोव्हिएत धोरणाची मुख्य गोष्ट म्हणजे मध्य पूर्वेतील युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंडच्या प्रभावाविरूद्ध संघर्ष करणे. आणि नवीन इजिप्शियन सरकारने सामान्यतः पाश्चिमात्य विरोधी धोरणाचा पाठपुरावा केला. 19 ऑक्टोबर 1954 रोजी, इंग्लंड आणि इजिप्तमध्ये ब्रिटिश सैन्याच्या स्थलांतरावर एक करार झाला.
खरे आहे, सुरुवातीला नासरने अमेरिकन लोकांशी राजकीय खेळ खेळण्याचा प्रयत्न केला. सीआयएचे दोन उच्चपदस्थ अधिकारी इजिप्तमध्ये सामील होते: केर्मिट रुझवेल्ट आणि माइल्स कोपलँड. त्यांनी नासेरला युनायटेड स्टेट्सबरोबरच्या संबंधात रस घेण्याचा प्रयत्न केला. इजिप्शियन गुप्तचर सेवांना अमेरिकनांकडून उपकरणे आणि बहुधा, इस्रायलमधील परिस्थितीबद्दल गुप्तचर माहिती मिळाली.
पण अमेरिकेला नासरला शस्त्रे द्यायची नव्हती. त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था हाती घ्यावी असे सुचवले. नवीन इजिप्शियन नेत्याचे इतर विचार होते.
3 मार्च 1955 रोजी, नासेर यांनी कैरो येथे लष्करी महाविद्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी भाषण केले: “1948 मध्ये, इस्त्रायल जिंकले नाही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि इस्रायलचे मित्रपक्ष जिंकले, ज्यांना ज्यूंची स्थिती मजबूत करायची होती. जगाच्या या भागात, इस्रायलला बळकट करा आणि अरब राष्ट्राचा नाश करा... जर इस्रायलला विश्वास असेल की त्याने 1948 मध्ये इजिप्शियन सैन्याचा पराभव केला आणि या दंतकथेच्या आधारे आम्हाला धमकावले, तर मी त्याला सांगेन: आम्ही एकसारखे नाही! अब्द-अल हकीम आमेरच्या नेतृत्वाखालील इजिप्शियन सैन्य भूतकाळातील इजिप्शियन सैन्यापेक्षा वेगळे आहे. 1948 मधील आमचा पराभव निश्चित करणारे घटक अपरिवर्तनीयपणे नाहीसे झाले आहेत आणि त्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही. आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देऊन आम्ही आमच्या मातृभूमीचे रक्षण करू.”
खरं तर, नासेरला त्याच्या स्वत: च्या सैन्याच्या कमकुवतपणाची जाणीव होती आणि त्याने सोव्हिएत मुत्सद्दींना ते सांगितले जे आपल्या सहकारी नागरिकांना सांगण्याची त्याची हिंमत नव्हती. 21 मे 1955 रोजी, नासेरने सोव्हिएत राजदूत सोलॉड यांना भेटून सांगितले: "अमेरिकन इस्रायलला इजिप्तविरुद्ध जाण्याची परवानगी देऊ शकतात आणि त्यानंतर चोवीस तासांच्या आत इजिप्शियन सैन्याचे अस्तित्व संपुष्टात येईल."
नासेर पुन्हा सोव्हिएत शस्त्रे खरेदी करण्याबद्दल बोलू लागला. राजदूताने उत्तर दिले की सोव्हिएत सरकार फार पूर्वीपासून वाटाघाटी करण्यास तयार होते, परंतु इजिप्शियन स्वतः त्यांचे पाय ओढत होते. आणि हे खरे आहे: नासेरने संकोच केला, कम्युनिस्ट राज्याशी संबंध ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकला नाही. त्याला मजबूत राजकीय प्रेरणा हवी होती. सोव्हिएत युनियन आणि अरब पूर्व यांच्यातील संबंधांची सुरुवात करणारा माणूस दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव्ह होता.
शेपिलोव्हचा जन्म अश्गाबात येथे झाला होता, जिथे त्याचे वडील रेल्वे डेपोमध्ये टर्नर म्हणून काम करत होते. लहानपणापासूनच त्याला गाण्याची आवड होती, नंतर त्याने एक सुंदर बॅरिटोन आवाज विकसित केला. त्याचे वडील आस्तिक होते आणि दिमित्री चर्चमधील गायनात गायले. जेव्हा कुटुंब ताश्कंदला गेले तेव्हा तो सार्वजनिक शिक्षणाच्या शहर विभागातील शाळेच्या थिएटर गटात खेळला.
सकाळी, शेपिलोव्हने तंबाखूच्या कार्यशाळेत अर्धवेळ काम केले जेथे ते सिगारेटचे आवरण बनवायचे, दिवसा तो शाळेत शिकला आणि संध्याकाळी तो थिएटरमध्ये पळत गेला जिथे संगीत नाटके रंगवली गेली. शेपिलोव्ह डझनभर ओपेरा गाऊ शकले आणि सुमारे शंभर प्रणय आठवले, आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ते आनंदाने गात.
बाविसाव्या वर्षी, दिमित्री शेपिलोव्ह अभ्यासासाठी मॉस्कोला आले आणि चार वर्षांनंतर त्यांनी मॉस्को विद्यापीठाच्या सामाजिक विज्ञान विद्याशाखेतून पदवी प्राप्त केली. आंद्रेई यानुअरेविच वैशिन्स्की यांनी फौजदारी प्रक्रियेचा अभ्यासक्रम शिकवला होता. दिमित्री ट्रोफिमोविचने अभ्यास केलेल्या सेमिनारचे नेतृत्व देखील केले.
त्यांनी सायबेरियात फिर्यादी म्हणून काम केले, मॉस्कोला परत आले आणि कामगार आणि शेतकरी निरीक्षकांच्या पीपल्स कमिसरिएटच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजीमध्ये वरिष्ठ संशोधक म्हणून नियुक्त केले.
“जेव्हा मी राबक्रिन येथील व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाच्या कायमस्वरूपी प्रदर्शनात सचिव म्हणून तात्पुरते काम केले, तेव्हा दिमित्री शेपिलोव्ह यांनी एकोणतीस वर्षांच्या उन्हाळ्यात तेथे इंटर्न केले होते,” प्रसिद्ध क्रांतिकारक आणि मुत्सद्दी यांची पत्नी मुझा वासिलिव्हना रस्कोलनिकोवा आठवते. “तो एक अतिशय गंभीर आणि मेहनती व्यक्ती होता, खरा काम करणारा माणूस होता. उंच, निरागस चेहऱ्यावर काळेभोर डोळे, मी त्यांची ओळख करून दिल्यावर त्याने लगेचच मेरीनाला आकर्षित केले...”
शेपिलोव्हने रस्कोलनिकोवाची मैत्रिण मेरीना हिच्याशी लग्न केले आणि उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबात सामील झाले. त्यांची सासू, अण्णा निकोलायव्हना उन्सोवा यांनी केंद्रीय समितीच्या महिला विभागात काम केले, त्यानंतर मॉस्को प्रदेशातील वोस्क्रेसेन्स्की जिल्हा पक्ष समितीच्या सचिवपदी त्यांची निवड झाली. त्यांचे सासरे, हॅराल्ड इवानोविच क्रुमिन, एक शिक्षित बोल्शेविक, "इकॉनॉमिक लाइफ" या वृत्तपत्राचे संपादक होते, तेथून ते देशाच्या मुख्य वृत्तपत्र "प्रवदा" मध्ये गेले. स्वेरडलोव्हस्क आणि चेल्याबिन्स्कमध्ये काम केल्यानंतर, ते ग्रेट सोव्हिएत एनसायक्लोपीडियाचे उप-संपादक-प्रमुख आणि प्रॉब्लेम्स ऑफ इकॉनॉमिक्स जर्नलचे कार्यकारी संपादक झाले. क्रुमिनला आपल्या जावयाला आर्थिक बाबींमध्ये रस होता.
दिमित्री ट्रोफिमोविचने ॲग्रिरियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रेड प्रोफेसरशिपमध्ये प्रवेश केला. तेहतीस मध्ये, शेपिलोव्ह यांना पश्चिम सायबेरियन प्रदेशातील चुलिम्स्की जिल्ह्यातील पशुधन राज्य फार्मच्या राजकीय विभागाचे प्रमुख म्हणून पाठविण्यात आले. दोन वर्षांनंतर ते राजधानीत परत आले आणि लगेचच पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या यंत्रणेत घेतले. सामूहिक दडपशाहीच्या काळात तो आनंदाने वाचला, जरी त्याच्या पत्नीची बहीण आणि तिचा नवरा अटक करण्यात आला (ते दोघेही राज्य नियोजन समितीमध्ये काम करत होते), नंतर त्याच्या पत्नीचे पालक.
त्याने संपूर्ण युद्ध सैन्यात घालवले. वोरोनेझ आघाडीवर, तो आघाडीच्या लष्करी परिषदेच्या सदस्या, निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव्हला भेटला. शेपिलोव्ह समोरून सेनापती म्हणून परतला. स्टॅलिनने त्याची दखल घेतली आणि त्याला जवळ आणले, त्याला प्रवदाचे मुख्य संपादक आणि केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाच्या अंतर्गत वैचारिक मुद्द्यांवर स्थायी आयोगाचे अध्यक्ष केले.
नेत्याच्या मृत्यूनंतर, ख्रुश्चेव्हला शेपिलोव्ह आश्चर्यकारकपणे आवडले. "एक उंच, देखणा माणूस, गर्विष्ठ डोके असलेला, त्याच्या मोहकतेबद्दल पूर्णपणे खात्री आहे," प्रसिद्ध नाटककार लिओनिड गेन्रीखोविच झोरिन यांनी त्याला असे पाहिले. “मला परमेश्वराची शैली, आत्मविश्वासपूर्ण देखावा आणि हेडोनिस्ट आणि स्त्री प्रियकराची संपूर्ण वागणूक आठवते. त्याच्या ओक सहकाऱ्यांमध्ये, शेपिलोव्ह त्याच्या चांगल्या जातीसाठी उभा राहिला आणि एक छाप पाडली... मला वाटते की त्याने एक माणूस म्हणून त्याच्या लेखाने जुन्या नेत्यांना प्रभावित केले आणि त्याशिवाय, त्यांना बोलण्यासाठी, देखावा आणि शिष्टाचाराने एका व्यक्तीची आवश्यकता होती."
शेपिलोव्हच्या आधी, अरब राजवटी राष्ट्रवादी, प्रतिगामी आणि अगदी फॅसिस्ट मानल्या जात होत्या, जे सत्यापासून दूर नव्हते. राजाच्या पदच्युत झाल्यामुळे इजिप्तमधील सत्ता सैन्याने घेतली, ज्याने राजेशाहीच्या अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या संसदेलाही विखुरले.
दिमित्री ट्रोफिमोविच हे पहिले होते जे इजिप्शियन नेत्यांमध्ये पश्चिमेशी संघर्ष करताना आदर्श सहयोगी होते. वैचारिक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हा एक निर्णायक बदल होता: नवीन अरब राजवटींनी निर्दयीपणे कम्युनिस्ट, एकमेकांचा आणि त्यांच्या स्वत: च्या लोकसंख्येचा नाश केला, परंतु आता मॉस्कोने काळजीपूर्वक याकडे डोळेझाक केली.
1955 च्या उन्हाळ्यात, इजिप्शियन लोकांनी राजाचा पाडाव आणि क्रांतीचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा केला. प्रथमच, सोव्हिएत प्रतिनिधीला कैरोमध्ये आमंत्रित केले गेले. शेपिलोव्ह आले, परंतु प्रवदाचे मुख्य संपादक म्हणून नव्हे तर यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या राष्ट्रीयत्व परिषदेच्या परराष्ट्र व्यवहार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून.
22 जुलै रोजी इजिप्शियन नेते गमाल अब्द-अल नासेर यांनी एका रॅलीत भाषण केले. शेपिलोव्ह व्यासपीठासमोर बसले आणि अध्यक्षांचे भाषण त्यांच्यासाठी भाषांतरित केले गेले. कैरोमधील सोव्हिएत दूतावासात प्रशिक्षणार्थी अनुवादक म्हणून काम केलेले व्हॅलेंटीन अलेक्झांड्रोव्ह आठवते, त्याने खूप काळजीपूर्वक ऐकले. शेपिलोव्हला नासेरचे भाषण खरोखर आवडले, ज्याने देशाच्या स्वातंत्र्याची हाक दिली आणि त्याने अनेक वेळा टाळ्या वाजवल्या.
भाषणानंतर, शेपिलोव्हने नासेरशी भेटीची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. राजदूताशी असा कोणताही संपर्क नव्हता. कैरोमधील सोव्हिएत दूतावासाने राजा फारूकला हाकलून दिलेल्या तरुण अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे हे अद्याप माहित नव्हते. राजदूत डॅनिल सोलोड यांनी नासर आणि त्याचे अधिकारी धोकादायक राष्ट्रवादी आणि प्रतिगामी मानले.
गुप्तचरांनी शेपिलोव्हची नासेरबरोबर बैठक आयोजित करण्याचे काम हाती घेतले. केजीबीच्या पहिल्या मुख्य विभागाचे उपप्रमुख, फ्योडोर कॉन्स्टँटिनोविच मॉर्टिन, ज्यांची अलीकडेच पक्षाच्या यंत्रणेतून बदली झाली होती, ते तेव्हा कैरोमध्ये होते. त्याने आपल्या अधीनस्थांना शेपिलोव्हला मदत करण्याचे आदेश दिले. कैरो स्टेशनने प्रत्यक्षात नुकतेच काम सुरू केले आहे.
लेफ्टनंट जनरल वदिम अलेक्सेविच किरिपिचेन्को यांनी आठवण करून दिली, “कैरोमध्ये फक्त एक ऑपरेशनल ऑफिसर शिल्लक होता, ज्याला नुकतेच तिथे पाठवले गेले होते आणि त्याला कोणतेही अधिकार नव्हते. — रहिवाशांसह निवासस्थानातील संपूर्ण कर्मचाऱ्यांची तातडीने निवड करणे आवश्यक होते. यावेळी, इंटेलिजन्स स्कूल, मिलिटरी-डिप्लोमॅटिक अकादमी आणि विविध नागरी विद्यापीठांचे पदवीधर पीएसयूमध्ये आले होते. सखोल शोधानंतर, कैरोचे स्टेशन सहा लोकांचे बनले.
ते म्हणतात की नासेर शेपिलोव्हला या शब्दांनी भेटला: "माझ्या भावा, मी खूप दिवसांपासून या भेटीची वाट पाहत होतो!"
शेपिलोव्हच्या नासेरबरोबरच्या बैठकींनी सोव्हिएत युनियनच्या मध्य पूर्व धोरणाचा पाया घातला - पश्चिमेविरुद्ध अरब देशांवर अवलंबून राहणे. शेपिलोव्ह स्वतःच्या मुत्सद्देगिरीने प्रेरित होऊन मॉस्कोला परतला.
शिक्षणतज्ज्ञ आंद्रेई दिमित्रीविच सखारोव्ह यांनी आठवले की अणुशास्त्रज्ञांना केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियमच्या बैठकीत कसे आमंत्रित केले गेले. परंतु त्यांना बराच वेळ मीटिंग रूममध्ये प्रवेश दिला गेला नाही - त्यांना मागील प्रश्न पूर्ण करता आला नाही. शेवटी त्यांना समजावून सांगण्यात आले: “चर्चा शेपिलोव्हच्या संदेशावर संपत आहे, जो नुकताच इजिप्तच्या सहलीवरून परतला आहे. प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे. मध्यपूर्वेतील आपल्या धोरणाच्या तत्त्वांमध्ये निर्णायक बदलाची चर्चा होत आहे. यापुढे आम्ही अरब राष्ट्रवाद्यांना पाठिंबा देऊ. युरोप आणि युनायटेड स्टेट्सबरोबर अरबांचे विद्यमान संबंध नष्ट करणे, "तेल संकट" निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे - हे सर्व युरोप आपल्यावर अवलंबून असेल."
सलग सोव्हिएत नेत्यांना संबोधित केलेल्या अमेरिकन विरोधी घोषणा आणि प्रेमाच्या शब्दांबद्दल कृतज्ञता म्हणून, मॉस्कोने अरब जगाला शस्त्रे पुरवणे, पैसे देणे आणि असंख्य सल्लागार आणि विशेषज्ञ पाठवणे सुरू केले.
प्रागमध्ये गुप्त सोव्हिएत-इजिप्शियन वाटाघाटी सुरू झाल्या. हे सोव्हिएत परवान्याखाली उत्पादित झेकोस्लोव्हाक शस्त्रे इजिप्तला विकण्याबद्दल होते.
षड्यंत्र सर्वात महत्वाचे होते. युद्ध मंत्री अब्द अल-हकीम आमेर यांच्या कार्यालयाचे प्रमुख हाफेझ इस्माईल यांच्या नेतृत्वाखाली इजिप्शियन शिष्टमंडळ गुप्तपणे युगोस्लाव्हियाला गेले. तेथे तिला दोन दिवस निवासस्थानी ठेवण्यात आले, नंतर प्रागला पाठवले. शिष्टमंडळाला चेकोस्लोव्हाकियातील इजिप्शियन मिशनशी संबंध न ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यामुळे नासेरला त्याच्या शिष्टमंडळाशी संपर्क साधता आला नाही.
चेकोस्लोव्हाक परराष्ट्र व्यापार मंत्रालयाच्या इमारतीत झालेल्या वाटाघाटी सुमारे तीन आठवडे चालल्या. चेकोस्लोव्हाक शिष्टमंडळात सोव्हिएत प्रतिनिधींचा समावेश होता.
इजिप्शियन प्रतिनिधी मंडळाचे प्रमुख हाफेज इस्माईल यांनी आठवण करून दिली, “प्रथम त्यांनी आमच्या खऱ्या ध्येयांबद्दलची भीती लपवून ठेवली नाही. “त्यांना भीती होती की लष्करी पुरवठ्यावरील वाटाघाटी ही फक्त एक युक्ती होती. पण जेव्हा त्यांना आमच्या हेतूच्या प्रामाणिकपणाची खात्री पटली तेव्हा वाटाघाटी सुरळीत पार पडल्या. आमच्यात कोणतेही गैरसमज नव्हते. सोव्हिएत जहाजांवर लढाऊ विमाने आणि इतर शस्त्रे त्वरित पुरवणे ही आमची प्रमुख मागणी होती. सोव्हिएत युनियन आम्हाला अर्ध्या रस्त्याने भेटले.
इजिप्तला केवळ इस्रायलशी लढण्यासाठी शस्त्रांची गरज नव्हती. जेव्हा सुदानी सरकार इजिप्शियन मार्गापासून दूर जाऊ लागले, तेव्हा ऑगस्ट 1955 मध्ये नासेरने मॉस्कोला इजिप्शियन सैन्य सुदानमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी त्वरीत वाहतूक विमाने आणि बॉम्बर विकण्यास सांगितले.
नासेरने सोव्हिएत राजदूत माल्टला सांगितले: "इजिप्शियन सरकारला खात्री आहे की अरब देश नेहमी इजिप्तचे अनुसरण करतील..."
केवळ अरबांचाच नव्हे तर संपूर्ण मुस्लिम जगाचा नेता बनण्याचा नासेरचा हेतू होता.
त्यांनी लिहिले, “मला विश्वासात असलेल्या आमच्या बांधवांबद्दल वाटते, ते कोणत्याही देशात असले तरी ते आमच्याबरोबर मक्केला जातात आणि आदरपूर्वक त्याच प्रार्थना करतात.
इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, थायलंड, ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, रशिया या देशातील लाखो मुस्लिमांना जेव्हा मी मानसिकरित्या संबोधित करतो, इतर देशांतील कोट्यवधी मुस्लिमांचा उल्लेख करू नये, तेव्हा या कोट्यवधी लोकांची एका विश्वासाने एकजूट झाल्याची मी मानसिकदृष्ट्या कल्पना करतो, तेव्हा मी असेच होतो. त्यांना आणि त्यांच्या भावांना अमर्याद सामर्थ्याची हमी देणाऱ्या त्यांच्यातील सहकार्यामध्ये कोणत्या मोठ्या शक्यता आहेत याची पूर्ण जाणीव आहे.
आता मला भूमिकेकडे परत यायचे आहे, ती साकारू शकेल अशा अभिनेत्याच्या शोधात भटकत आहे. आम्हीच आहोत आणि फक्त आम्हीच ते खेळू शकतो.”
प्रागमधील वाटाघाटींमध्ये, सोव्हिएत प्रतिनिधींनी मागणी केली की शस्त्रास्त्रांचा काही भाग त्वरित आणि मुक्तपणे परिवर्तनीय चलनात द्यावा - ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. त्यांनी उर्वरित रक्कम हप्त्याने विकण्याचे मान्य केले, परंतु चांगल्या व्याजदराने.
नासेरला पैसे देण्याचा अजिबात हेतू नव्हता. त्याने सोव्हिएत नेत्यांना आठवण करून दिली की शेपिलोव्हने त्याला वचन दिले होते: "सोव्हिएत युनियनला इजिप्शियन वस्तूंच्या पुरवठ्याद्वारे सर्व देयके दिली जातील." नासेरने कापूस आणि तांदूळ शस्त्रास्त्रांचा मोबदला म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले. ख्रुश्चेव्ह आणि केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियमच्या इतर सदस्यांनी सहमती दर्शविली.
4 सप्टेंबर रोजी राजदूत सोलोड यांनी इजिप्शियन लोकांना कळवले की मॉस्को टाक्या विकण्यास तयार आहे. शस्त्रास्त्रांचे वितरण शक्य तितक्या लवकर सुरू होईल. इजिप्शियन लोक वस्तूंच्या पुरवठ्यासह पैसे देऊ शकतात - कापूस, तांदूळ, चामड्याचा कच्चा माल, रेयॉन यार्न.
12 सप्टेंबर 1955 रोजी प्रागमध्ये गुप्त शस्त्र पुरवठा करारावर स्वाक्षरी झाली. या कराराच्या अंमलबजावणीत पोलंडचाही सहभाग होता. तिने इजिप्शियन फ्लीटच्या आधुनिकीकरण आणि पुन्हा उपकरणांमध्ये भाग घेण्याचे वचन दिले.
त्याच दिवशी, इस्रायलचे राजदूत जोसेफ अविदार मॉस्कोमधील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात जवळच्या आणि मध्य पूर्वेकडील देशांसाठी विभागाचे प्रमुख ग्रिगोरी टिटोविच झैत्सेव्ह यांना भेटण्यासाठी आले.
राजदूताचा जन्म व्होलिन प्रांतात झाला होता, वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी तो पॅलेस्टाईनला गेला आणि हगानाह सैन्यात सामील झाला. सैन्यात तो ब्रिगेडियर जनरलच्या पदापर्यंत पोहोचला. इस्रायल संरक्षण दलातील शेवटचे स्थान उत्तरी लष्करी जिल्ह्याचे कमांडर आहे.
जोसेफ अविदार यांनी विचारले की सोव्हिएत युनियनने खरोखरच अरब देशांना, प्रामुख्याने इजिप्त आणि सीरियाला शस्त्रे पुरवण्याची ऑफर दिली आहे का? “इस्रायल याविषयी उदासीन नाही,” राजदूताने जोर दिला. "अरब देशांचे नेते दावा करत आहेत की अरब देश इस्रायलशी युद्ध करत आहेत, ते आम्हाला धमक्या देत आहेत, ते इस्रायलला नष्ट करण्याचे वचन देतात."
आधीच घडलेल्या गोष्टींबद्दल बोलण्याचा अधिकार सोव्हिएत मुत्सद्द्याला अद्याप नव्हता.
“सोव्हिएत युनियनने इजिप्त आणि सीरियाला शस्त्रे विकल्याबद्दल परदेशी वृत्तपत्रांमधील बातम्या या परदेशी वृत्तपत्रांच्या निष्क्रिय काल्पनिक कथा आहेत,” झैत्सेव्हने गोंधळ घातला. खरे आहे, त्याने ताबडतोब जोडले: “तथापि, शस्त्रास्त्रांची विक्री आणि खरेदी, जर ती कोणतीही आक्रमक उद्दिष्टे पूर्ण करत नसेल तर, ही अंतर्गत बाब आहे आणि विशिष्ट राज्याचा एक सामान्य व्यावसायिक व्यवहार आहे, म्हणजेच प्रत्येक राज्य हे सुनिश्चित करण्यासाठी ते खरेदी करू शकते. सुरक्षा."
ग्रिगोरी जैत्सेव्ह यांनी 1953 पासून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख म्हणून एका छोट्या विश्रांतीसह; 1958 मध्ये त्यांना तीन वर्षांसाठी इराकमध्ये राजदूत म्हणून पाठविण्यात आले, जिथे लष्करी उठाव झाला.
सोव्हिएत शस्त्रे इजिप्तमध्ये गेली, परंतु इजिप्शियन नेत्यांची भूक झपाट्याने वाढली.
15 सप्टेंबर 1955 रोजी, नासेरने राजदूताकडे तक्रार केली: सोव्हिएत युनियनने त्याला भारी IS-3 टाक्या, दोन विनाशक आणि दोन पाणबुड्या का विकल्या नाहीत?
आणि तीन दिवसांनंतर, 18 सप्टेंबर रोजी, इजिप्तचे कार्यवाहक परराष्ट्र व्यवहार मंत्री ए. सैद यांनी सोव्हिएत राजदूत सोलोड यांना “अणु प्रयोगशाळा आयोजित करण्यासाठी उपकरणे, साहित्य आणि उपकरणांची यादी” दिली, जी त्याने इजिप्तला देण्यास सांगितले. वाजवी किमतीत. नासेरसाठी पारंपरिक शस्त्रे पुरेशी नव्हती. त्याला स्वतःचा अणुबॉम्ब हवा होता.
27 सप्टेंबर रोजी, नासेरने चेकोस्लोव्हाकियाकडून शस्त्रे खरेदीची जाहीर घोषणा केली. ही बातमी क्रमांक एक होती.
लेबनॉन सारख्या इतर अरब देशांतील राजकारण्यांनी धोक्याची नोंद केली की मध्यपूर्वेला जड शस्त्रे पुरविण्याची ही पहिलीच वेळ होती. लेबनीजांना भीती होती की इस्रायल त्यांच्या सैन्यासाठी शस्त्रे खरेदी करून प्रत्युत्तर देईल, ज्यामुळे शेवटी नवीन युद्ध होईल.
TASS अहवाल 1 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झाला. आम्ही चेकोस्लोव्हाक शस्त्रास्त्रांबद्दल बोलत आहोत आणि सोव्हिएत युनियनचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही यावर जोर देण्यात आला.
18 ऑक्टोबर रोजी, राजदूत सोलोडने नासेरला भेट दिली आणि कळवले की काही दिवसांत सोव्हिएत वाहतूक क्रास्नोडार लष्करी मालासह अलेक्झांड्रिया बंदरावर पोहोचेल. मॉस्कोने जहाजाचे आगमन आणि त्याचे अनलोडिंग पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यास सांगितले.
24 ऑक्टोबर रोजी, यूएसएसआरमधील इस्रायलच्या चार्ज डी अफेयर्सने उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव्ह यांना इजिप्तला शस्त्रे विकण्यासंदर्भात एक नोट सादर केली. सेम्योनोव्हने ही नोट मंत्री मोलोटोव्ह यांना पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले, परंतु लगेच लक्षात आले की नोटमध्ये काही त्रुटी आहेत. "हे सर्वज्ञात आहे," उपमंत्र्याने आत्मविश्वासाने सांगितले, "सोव्हिएत युनियन इजिप्त किंवा मध्य पूर्वेतील इतर कोणत्याही देशाला शस्त्रे पुरवत नाही. चेकोस्लोव्हाकियाद्वारे इजिप्तला शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्याच्या मुद्द्यावर सोव्हिएत युनियनच्या भूमिकेबद्दल, आमचा असा विश्वास आहे की हे दोन सूचित सार्वभौम राज्यांचे कार्य आहे. इजिप्त आपल्या सैन्यासाठी जिथे योग्य वाटेल तिथे शस्त्रे खरेदी करू शकतो.
झेकोस्लोव्हाकियाद्वारे सोव्हिएत शस्त्रे विकण्याची योजना, ज्याचा शोध इस्रायलला पुरवण्यासाठी शोधला गेला होता, आता त्याच्या शत्रूंच्या फायद्यासाठी काम करत आहे.
16 नोव्हेंबर रोजी, केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाने कैरोमधील सोव्हिएत राजदूताकडून आलेल्या एका टेलिग्रामवर चर्चा केली, ज्यामध्ये इजिप्तने शस्त्रास्त्रांच्या अतिरिक्त पुरवठ्याची विनंती केली होती. केंद्रीय समितीच्या सामान्य विभागाचे प्रमुख व्ही.एन. मालिनने ख्रुश्चेव्हच्या मुख्य प्रबंधांची थोडक्यात नोंद केली: “जोखीम. पण त्यांनी जे केले ते चांगलेच होते. आम्ही स्वतंत्र धोरण राबवले. किंमत मिळवून देयील. ओळ बरोबर आहे. आता: पाणबुडी देऊ नका; जेव्हा तुम्हाला ते हँग होईल तेव्हा आम्ही त्यावर चर्चा करू. आम्हाला विमाने द्या. हे विनामूल्य नाही, परंतु प्राधान्य कर्ज देणे योग्य आहे. ”
सोव्हिएत नेत्यांनी इजिप्तला अपेक्षित ऐंशीऐवजी शंभर सैनिक देण्याचे मान्य केले.
पीपल्स डेमोक्रॅसीसह आर्थिक संबंधांसाठी जनरल डायरेक्टरेटने पोलंडमधून इजिप्तमध्ये लष्करी सल्लागार आणि इंग्रजी अनुवादक पाठवले, ज्यांनी इजिप्शियन लोकांना तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवण्यास मदत केली आणि त्यांना लष्करी व्यवहार शिकवले. इजिप्शियन वैमानिकांना ग्डिनिया आणि ग्दान्स्क येथे प्रशिक्षण देण्यात आले.
9 नोव्हेंबर रोजी, ब्रिटनचे पंतप्रधान अँथनी एडन, लंडनमधील एका मेजवानीत बोलताना म्हणाले की इजिप्तला सोव्हिएत पुरवठा मध्य पूर्वेतील आधीच अनिश्चित शिल्लक नष्ट करत आहे.
“हे मूर्खपणाचे ठरेल,” एडन म्हणाला, “हा फक्त दुसरा व्यापार करार आहे असा विचार करणे. इजिप्तला टाक्या आणि विमाने विकण्याचा उद्देश म्हणजे अरब जगतात सोव्हिएत युनियनचा प्रवेश. शीतयुद्ध संपवण्याच्या सोव्हिएत सरकारच्या घोषित इच्छेशी सोव्हिएतच्या या कृतीचा ताळमेळ बसू शकत नाही. मॉस्कोने समजून घेतले पाहिजे की या प्रदेशाला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र पुरवठ्याचे काय परिणाम होतील.
डिसेंबर 1955 मध्ये, ख्रुश्चेव्हने सर्वोच्च परिषदेच्या एका सत्रात बोलताना, प्रथमच इस्रायलविरूद्ध सार्वजनिकपणे दावे केले: “इस्राएल राज्याच्या कृती, ज्याने त्याच्या अस्तित्वाच्या पहिल्या दिवसापासूनच शेजाऱ्यांना धोका निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्याबद्दल मैत्रीपूर्ण धोरण, निषेधास पात्र आहे. हे स्पष्ट आहे की असे धोरण इस्रायल राज्याच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांची पूर्तता करत नाही आणि अशा धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मागे सुप्रसिद्ध साम्राज्यवादी शक्ती उभ्या आहेत. ते इस्रायलचा अरब लोकांविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापर करू पाहतात..."
ख्रुश्चेव्हच्या शब्दांनी मध्यपूर्वेतील संघर्षाबाबत सोव्हिएत धोरणाच्या आमूलाग्र सुधारणांचे संकेत दिले. जरी मॉस्कोला माहित होते की वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे.
इस्रायलमधील राजदूत अब्रामोव्ह यांनी मोलोटोव्हला लिहिले:
"सौदीचे पंतप्रधान अमीर फैसल, अनेक अरबांचे मत व्यक्त करताना म्हणाले की, "एकही अरब नेता अद्याप जन्माला आलेला नाही जो इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी बेन-गुरियनला भेटण्यास सहमत असेल." अशा प्रकारे, इस्रायलबद्दलची अरबांची भूमिका सध्या अतुलनीय आहे.
इस्रायलची भूमिका अधिक लवचिक आहे..."
परंतु सोव्हिएत मुत्सद्दी इतके उघडपणे फक्त एनक्रिप्टेड टेलिग्राम किंवा गुप्त पत्रव्यवहारात बोलले.
इस्रायलबद्दलच्या वृत्तीने पुन्हा शत्रुत्वाचे लक्षण प्राप्त केले. हे खाली पडलेल्या प्रवासी विमानाच्या कथेत स्पष्टपणे दिसून आले. 4 ऑगस्ट 1955 रोजी लेखक युरी कार्लोविच ओलेशा यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले:
“मानवतेविरूद्ध एक राक्षसी गुन्हा केला गेला आहे: बल्गेरियन लोकांनी त्यांच्या प्रदेशात चुकून आदळणारे इस्रायली प्रवासी विमान खाली पाडले. अठ्ठावन्न लोक मरण पावले. तो स्फोट झाला, विमान, सर्व शक्यता, एक शेल किंवा गोळी टाकी आदळल्याने.
अठ्ठावन्न निष्पाप बळी. शांततेच्या काळात विमान परदेशी भूभागावरून उडते म्हणून त्यावर गोळीबार करणे खरोखर आवश्यक आहे का? रानटीपणा! कदाचित या सगळ्याला जन्म देणारा एक विषाणू आहे: जर्मन लोक मानवी त्वचेपासून हातमोजे बनवतात, आमचा निर्दोष लोकांचा निर्वासन आणि अशा प्रकारचे गुप्तहेर उन्माद...
हे लुसिटानियासारखेच भयानक आहे. शिवाय, हे युद्धादरम्यान घडले आणि ते जर्मन लोकांनी केले, ज्यांना स्वतःला कसे त्रास सहन करावे लागेल हे माहित आहे आणि हे बल्गेरियन लोकांनी केले, जे तुर्की मार्गाने फक्त क्रूर आहेत. ”
ब्रिटिश लाइनर लुसिटानिया लिव्हरपूल ते न्यूयॉर्कला उड्डाण करत होते आणि 7 मे 1915 रोजी जर्मन पाणबुडीने बुडाले होते. जहाजावर एक हजार दोनशेहून अधिक प्रवासी आणि सातशे खलाशी होते. अर्ध्याहून अधिक मृत्यू झाला. पॅसेंजर लाइनर बुडल्याने जर्मनीबद्दल द्वेष वाढला.
चाळीस वर्षांनंतर इस्रायलहून तुर्कीमार्गे इंग्लंडला जात असताना इस्त्रायली एअरलाइन्सचे एक प्रवासी विमान खाली पडले. तो मार्गापासून विचलित झाला आणि बल्गेरियन वायुसेनेने त्याला खाली पाडले, जे इस्रायलच्या संबंधात सोव्हिएत युनियनच्या मार्गाने मार्गदर्शन करत होते.
 
सुएझ कालव्यावर युद्ध
23 जानेवारी, 1956 रोजी, नासेरने सोव्हिएत चार्ज डी'अफेअर्सला कळवले की सीरियालाही झेकोस्लोव्हाकियामार्फत सोव्हिएत शस्त्रे विकत घ्यायची आहेत आणि त्यांनी आधीच प्रागला एक प्रतिनिधी पाठवला आहे.
सीरियाला साठ T-34 टाक्या, अठरा 100 मिमी तोफा, बत्तीस 100 मिमी किंवा 855 मिमी अँटी-एअरक्राफ्ट शस्त्रे, अठरा लढाऊ विमाने, एकशे पन्नास चिलखती वाहने, तीन रडार स्थापना, अनेकशे ट्रक आणि दारूगोळा घ्यायचा आहे. सीरियन लोकांचाही हेतू पैशाने नव्हे तर वस्तूंनी भरायचा होता.
इजिप्शियन आणि सीरियन लोक सोव्हिएत युनियनला थेट शत्रुत्वात ओढण्यास उत्सुक होते.
1956 च्या सुरूवातीस, एक नवीन सोव्हिएत राजदूत कैरो येथे आला - एव्हगेनी दिमित्रीविच किसेलिओव्ह, जो युद्धानंतर परराष्ट्र मंत्रालयात बाल्कन देशांच्या विभागाचे प्रमुख होते आणि नंतर हंगेरीमध्ये राजदूत होते.
मार्च एकविस, छप्पन, नासरने किसेलिओव्हला भेटले आणि त्याला सांगितले:
“सीरिया, सौदी अरेबिया आणि इजिप्त सोव्हिएत युनियनला विचारतात, हे लक्षात घेऊन की पाश्चात्य शक्तींनी इस्त्रायलला राज्य झाल्यास, यूएसए, इंग्लंड, फ्रान्स आणि इतर देशांतील ज्यू लोकसंख्येमधून विमान उड्डाणासाठी पायलट भरण्याची परवानगी दिली आहे. आणीबाणीच्या काळात, सोव्हिएत युनियनच्या मध्य आशियातील प्रजासत्ताकांमध्ये असेच करण्यासाठी, त्यांना लष्करी उपकरणे वापरण्यास मदत करणाऱ्या मुस्लिमांकडे वळणे...
तीन देशांनी सोव्हिएत सरकारला केलेली विनंती अत्यंत महत्त्वाची आणि गंभीर आहे.
मॉस्कोमध्ये विनंती नाकारण्यात आली. ख्रुश्चेव्ह त्या क्षणी पाश्चिमात्य देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत होते म्हणून नाही.
निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव्ह आणि सरकारचे प्रमुख निकोलाई अलेक्झांड्रोविच बुल्गानिन हे सुमारे दहा दिवस, अठराव्या ते सत्तावीस एप्रिल 1956 पर्यंत इंग्लंडमध्ये होते.
"रशियन पूर्णपणे नवीन प्रकाशात दिसले," एका मुत्सद्द्याने आठवले. "त्यांच्याशी बोलणे सोपे झाले." त्यांनी जोरदार वादविवाद केला आणि अगदी स्पष्टपणे आणि स्पष्टपणे बोलले, जरी त्यांनी नेहमीच सभ्य राहण्याचा प्रयत्न केला. ते आत्मविश्वासाने आणि सरळपणे समोर आले."
वाटाघाटी दरम्यान, ब्रिटीशांनी आग्रह धरला की मध्य पूर्व हे प्रामुख्याने ब्रिटीशांचे क्षेत्र आहे आणि अधिक व्यापकपणे, युरोपियन हितसंबंध आहेत. आणि इजिप्तला सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा या प्रदेशात शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढवत आहे.
ख्रुश्चेव्ह आणि बुल्गानिन यांनी इजिप्तला शस्त्र पुरवठा थांबविण्याचे आश्वासन दिले नाही, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत, पश्चिमेशी संबंध सुधारण्याच्या नावाखाली त्यांनी ते कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
कैरो नाराज झाला. नासेरची प्रतिक्रिया लगेच आली. 16 मे रोजी इजिप्तने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीनला मान्यता दिली. ख्रुश्चेव्हचा तिरस्कार करणारे महान क्रांतिकारक माओ झेडोंग आपल्याला कोणत्याही अटीशिवाय शस्त्रे विकतील अशी आशा नासरला होती. परंतु सरकारचे प्रमुख झोउ एनलाई यांनी खेद व्यक्त केला: “चीनकडे इजिप्तला शस्त्र देण्याची क्षमता नाही.”
2 जून 1956 रोजी, प्रवदाने कळवले की सर्वोच्च परिषदेच्या अध्यक्षीय मंडळाने परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त होण्यासाठी मंत्री परिषदेचे पहिले उपाध्यक्ष मोलोटोव्ह यांची विनंती मंजूर केली. दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव्ह मंत्री झाले.
मोलोटोव्हचे जाणे अपरिहार्य होते. तो आणि ख्रुश्चेव्ह प्रत्येक गोष्टीवर निर्णायकपणे असहमत होते. आंद्रेई ग्रोमिको यांना आशा आहे की यावेळी ते नक्कीच मंत्री होतील. पण ख्रुश्चेव्हने त्याच्या आवडत्या दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव्हला स्मोलेन्स्काया स्क्वेअरवर पाठवले. ग्रोमिकोसाठी हा धक्का होता. त्याचा मुलगा, अनातोली अँड्रीविच ग्रोमिको, म्हणाला की त्या दिवशी त्याचे वडील, जे एक विलक्षण राखीव मनुष्य होते, त्यांनी आपल्या भावनांना तोंड दिले - तो एक रेक घेतला आणि वनुकोव्होमधील डाचा येथे अंगण साफ करण्यासाठी गेला ...
शेपिलोव्ह एक सहज-सुलभ व्यक्ती होता आणि, त्याच्या पूर्ववर्ती मोलोटोव्हच्या विपरीत, असा विश्वास होता की मंत्र्याने शक्य तितके जगभर प्रवास केला पाहिजे आणि परदेशी मुत्सद्दींना भेटले पाहिजे. तो ताबडतोब मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये - इजिप्त, सीरिया, लेबनॉनच्या मोठ्या सहलीला गेला.
इस्त्राईलने शेपिलोव्हलाही आमंत्रित केले, परंतु मॉस्कोने प्रतिसाद दिला की मंत्र्यांच्या सहलीच्या कार्यक्रमावर आधीच सहमती झाली आहे आणि सहलीनंतर शेपिलोव्हने त्वरित मॉस्कोला परतले पाहिजे.
दिमित्री शेपिलोव्ह, ख्रुश्चेव्हचा पूर्ण पाठिंबा जाणवून, पूर्णपणे स्वतंत्रपणे वागला. तो एक हुशार माणूस होता, त्याने सर्वकाही पटकन पकडले होते, परंतु त्याला फार खोलात डोकावायचे आहे असे वाटत नव्हते. त्यांनी मध्य पूर्वेतील नवीन सोव्हिएत धोरणाची व्याख्या केली: अरब देश हे सोव्हिएत युनियनचे सहयोगी आहेत, त्यांना प्रत्येक संभाव्य मार्गाने मदत करणे आवश्यक आहे.
जेव्हा शेपिलोव्ह गमाल अब्द-अल-नासेरला भेटण्यासाठी कैरोला गेला तेव्हा मंत्र्याला विचारले गेले की त्याच्या सहाय्यकांपैकी कोणते सहाय्यक त्याच्यासोबत असावेत. दिमित्री ट्रोफिमोविच आश्चर्यचकित झाले: “लोकांना का कामावरून दूर नेले जाते? दूतावासात एक अनुवादक असेल आणि मी स्वतः ब्रीफकेस घेऊन जाऊ शकतो.”
16 जून रोजी, शेपिलोव्ह भरीव मदत देण्याचे वचन देऊन इजिप्तला पोहोचला. 18 जून रोजी, त्यांनी युद्ध मंत्री आणि देशाच्या सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफ, मेजर जनरल अब्द-अल-हकीम आमेर यांच्याशी त्यांच्या कार्यालयात चर्चा केली. संभाषण खूप स्पष्ट होते, कारण आमेरला देशातील दुसरी व्यक्ती मानली जात होती.
नासेरने ख्रुश्चेव्हला समजावून सांगितले:
- कॉम्रेड ख्रुश्चेव्ह, आमेर आणि मी एक व्यक्ती आहोत. तू मला काय म्हणू शकतोस, आमेरला सांग, आणि आमेरला काय, मला सांग. आम्ही जवळचे मित्र आहोत.
शेपिलोव्हने जनरल आमेर यांना पाश्चात्य प्रेसमधील लेखांबद्दल विचारले ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की इजिप्शियन सैन्यापेक्षा इस्रायली सैन्य अजूनही मजबूत आहे:
- जर इजिप्शियन सैन्यावर इस्रायली सैन्याचे खरोखर काही फायदे असतील तर नक्की काय?
"आमेरने उत्तर दिले," एका सोव्हिएत मुत्सद्द्याने मंत्र्याचे शब्द नोंदवले, "सध्या इस्रायली सैन्याने जवळजवळ सर्व क्षेत्रांत इजिप्शियन सैन्यावर आपला फायदा गमावला आहे: संख्या, उपकरणे, प्रशिक्षण आणि सामान्य लढाऊ परिणामकारकता... इस्रायली सैन्य आता तो इजिप्तविरुद्ध युद्ध जिंकू शकत नाही, परंतु चिथावणीखोर कृती करू शकतो."
आमेरने पुढील वर्षासाठी T-54 रणगाड्यांची तुकडी आणि मिग-19 लढाऊ विमानांची दोन स्क्वाड्रन्स मागवली.
“कॉम्रेड शेपिलोव्ह यांनी जनरल आमेर यांना समजावून सांगितले की, संभाषणाच्या रेकॉर्डिंगमध्ये म्हटले आहे की, T-54 टाक्या आणि मिग-19 लढाऊ विमाने ही आमची नवीन शस्त्रे आहेत ज्यांची सध्या चाचणी सुरू आहे आणि चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही प्रतिष्ठेच्या कारणास्तव त्यांची विक्री करणे टाळू. .
त्याच वेळी, कॉम्रेड शेपिलोव्हने नमूद केले की चाचणी कालावधी, बहुधा, फार मोठा नसेल ... "
इजिप्शियन नेत्यांनी सरळ खुशामत केली नाही आणि स्वतःला सोव्हिएत नेत्यांचे विद्यार्थी म्हणून चित्रित केले. शब्द स्वस्त होते.
19 जून रोजी शेपिलोव्हने ख्रुश्चेव्हला टेलिग्राफ केले:
“सर्व बैठकांमध्ये, नासेर मला देशाचे औद्योगिकीकरण आणि शेतीला चालना देण्याच्या समस्या, त्याच्या सहकार्यासह व्यावहारिकरित्या कसे सोडवू शकतात याबद्दल तपशीलवार सल्ला विचारतात. सुमारे सहा तास चाललेल्या शेवटच्या संभाषणात, मी त्याला आवश्यक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला ... "
दिमित्री शेपिलोव्ह हा एक अतिशय हुशार माणूस होता, परंतु त्याचा विश्वास होता की इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षांना खरोखरच त्याच्या सल्ल्याची आवश्यकता आहे. हा प्रवास मात्र फारसा यशस्वी झाला नाही. शेपिलोव्हने इजिप्तबरोबर मैत्रीचा करार करण्याचा प्रस्ताव दिला. इजिप्शियन लोकांना त्यांची सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेवण्याची घाई नव्हती. नासेरला पश्चिमेकडे जाणारा दरवाजा ठोठावायचा नव्हता. त्याला अमेरिकनांकडूनही काहीतरी मिळेल अशी अपेक्षा होती.
शेपिलोव्ह, निघताना, नासेरला मॉस्कोला आमंत्रित केले.
राजदूत किसेलिओव्ह यांनी नासेरला घरी भेट दिली आणि संभाषणाचे रेकॉर्डिंग मॉस्कोला पाठवले:
“नासेर म्हणाले की, त्याला सहसा हवेत आणि समुद्रात समुद्रातील आजाराचा त्रास होतो आणि विमानात चढण्यापूर्वीच तो जवळजवळ बेहोश होतो, तरीही तो विमानाने उड्डाण करण्यास प्राधान्य देतो कारण त्यामुळे वेळ कमी होतो.
मी तेव्हा नमूद केले की सोव्हिएत सरकारला त्याची इच्छा असल्यास आमची विमाने पाठवण्यास आनंद होईल. नासेरने उत्तर दिले की तो कृतज्ञ आहे, परंतु त्याने विचार केला की तो त्याच्या व्हीकाउंट विमानाने उड्डाण करेल, ज्यामध्ये तो बेलग्रेडला गेला. त्यांनी नमूद केले की त्यात प्रथमच त्यांना समुद्राच्या आजाराचा त्रास झाला नाही. नासेरने या इंग्रजी विमानाचे आराम, वेग आणि आवाज व कंपन नसल्यामुळे त्याचे कौतुक केले...
सैन्यातील त्याच्या अनेक जवळच्या साथीदारांच्या नुकत्याच झालेल्या मृत्यूमुळे नासेरने मला त्याच्या दुःखाबद्दल सांगितले. युगोस्लाव्हियाला त्याच्या प्रस्थानाच्या दिवशी, इस्रायली गुप्तचरांनी (नासेरला या मारेकऱ्यांची नावे माहित आहेत!) गाझामध्ये असलेल्या त्याच्या रेजिमेंट कॉम्रेडला एका पुस्तकात लपवलेला बॉम्ब पाठवला, ज्याचा पॅकेज उघडल्याच्या क्षणी स्फोट झाला.
आज, 21 जुलै, त्याचा मित्र आणि नासेरच्या म्हणण्यानुसार, एक अपवादात्मक प्रामाणिक आणि विनम्र देशभक्त, कर्नल सेलिह मुस्तफा, अम्मानमधील लष्करी अटॅच, त्याच "पार्सल" मधून मरण पावला.
उत्तेजित आणि कटुतेच्या भावनेने, नासरने आपल्या या मित्रांबद्दल आणि इस्त्रायली गुप्तचरांच्या नीच आणि नीच पद्धतींमुळे त्यांच्या मृत्यूबद्दल तपशीलवार सांगितले.
नासेर गाझा पट्टीत इजिप्शियन गुप्तचर विभागाचे प्रमुख कर्नल मुस्तफा हाफेझ आणि जॉर्डनचे लष्करी अताशे, लेफ्टनंट कर्नल सलाह मुस्तफा यांचा संदर्भ देत होते. इस्रायली गुप्तचर सेवा मोसाद त्यांच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांनी पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना इस्रायली प्रदेशात हद्दपार करण्यावर देखरेख केली...
मॉस्कोला परतल्यावर, शेपिलोव्हने ख्रुश्चेव्हला कळवले की नासेरचा सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा विचार आहे, ज्याचे व्यवस्थापन फ्रेंच-इंग्रजी कंपनीने केले होते. आणि तसे झाले.
अस्वान धरणाच्या बांधकामासाठी इजिप्तला कर्ज देण्यास जागतिक बँक आणि अमेरिकन सरकारने नकार दिल्याने नासेरचा निर्णय चिघळला. नासेर सतत म्हणत असे की धरणामुळे देशातील विस्तीर्ण क्षेत्रे सुपीक शेतात बदलतील ज्यामुळे इजिप्शियन लोकांना रोजगार आणि अन्न मिळेल.
जॉन फॉस्टर ड्युलेस, जे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव झाले, त्यांनी इजिप्तला कर्ज नाकारले.
इराण, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांनी अमेरिकनांवर दबाव आणला: तुमच्या धोरणाच्या विरोधात असलेल्या नासेरला तुम्ही पैसे देऊ इच्छित आहात आणि आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देत असलो तरी तुम्ही आम्हाला नकार दिला... तरीही, इतिहासकार कर्ज नाकारणे ही चूक म्हणतील. डलेसने नासरला पाश्चिमात्य देशांचे शत्रू बनवले.
19 जुलै 1956 रोजी ड्युलेसने सांगितले की इजिप्तला अस्वान धरणाच्या बांधकामासाठी पैसे मिळणार नाहीत. एका आठवड्यानंतर, सव्वीस जुलै रोजी, नासेरने सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या हुकुमावर स्वाक्षरी केली.
कैरोमधील धुळीने माखलेल्या अल-ताहिर स्क्वेअरमध्ये एका गरम संध्याकाळी, नासेरने त्याच्या चाहत्यांच्या जमावासमोर फर्मानचा मजकूर वाचून दाखवला: “जनरल सुएझ कालवा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आहे. वरील कंपनीचे सर्व निधी, अधिकार आणि दायित्वे राज्याची मालमत्ता बनतात. सध्या त्याच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व संस्था आणि समित्या विसर्जित केल्या आहेत..."
कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या नासेरच्या निर्णयाचा प्रामुख्याने इंग्लंडवर परिणाम झाला, जरी सुएझ कालवा कंपनीच्या शेअर्सचा काही भाग फ्रान्सकडेही होता.
ब्रिटनचे पंतप्रधान अँथनी इडन यांना त्यांच्या डाऊनिंग स्ट्रीट निवासस्थानी स्नेहभोजनाच्या वेळी कैरोकडून तातडीचा संदेश मिळाला. दुपारच्या जेवणात व्यत्यय आला आणि मंत्र्यांचे कॅबिनेट लगेच जमले. “इजिप्शियन लोकांनी आम्हाला कंठस्नान घातले आहे,” पंतप्रधान क्षुब्धपणे म्हणाले.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी ब्रिटीश चीफ ऑफ स्टाफला कालव्यावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी ऑपरेशन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
1936 मध्ये, इंग्लंडने इजिप्तबरोबर एक करार केला ज्याने त्याला सुएझ कालव्याच्या परिसरात लष्करी तळ आणि लष्करी तुकडी ठेवण्याची परवानगी दिली. नासेरच्या सरकारने ब्रिटिश सैन्याने इजिप्शियन भूमी सोडण्याची मागणी केली.
संयुक्त लष्करी कारवाईच्या योजनेवर चर्चा करण्यासाठी फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री ख्रिश्चन पिनॉल्ट लंडनमध्ये आले.
फ्रान्सने नासेरशी बरोबरी साधण्यासाठी स्वतःची धावसंख्या उभारली होती. देशाचे स्वातंत्र्य मागणाऱ्या अल्जेरियन बंडखोरांना इजिप्तने शस्त्रे पुरवली. पॅरिसमध्ये असा विश्वास होता की युद्धामुळे नासेरला राजीनामा द्यावा लागेल आणि एका आठवड्यात अल्जेरियन उठाव संपेल.
फ्रेंच संरक्षण मंत्रालयाने पॅरिसमधील इस्रायली दूतावासाला "इजिप्शियन सैन्याची ताकद आणि तैनाती - जमीन, समुद्र आणि हवा" बद्दल नवीनतम माहिती प्रदान करण्यास सांगितले.
नासेरने अखेरीस सुएझ कालव्याच्या भवितव्याबद्दल वाटाघाटी तोडल्या. त्यानंतर सुएझ कालवा कंपनीने काम बंद केले. इजिप्तला कठीण परिस्थितीत सापडले. मॉस्कोमधील इजिप्शियन राजदूत मदतीसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे धावले: वैमानिकांची तातडीने गरज होती. आणि सोव्हिएत युनियनने मदत केली.
ऑगस्टच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंड, फ्रान्स आणि युनायटेड स्टेट्सच्या सरकारने एकोणतीस ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी केलेल्या अधिवेशनातील पक्षांची एक परिषद लंडनमध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला आणि इतर देशांना ज्यांच्या वापरात रस आहे. सुएझ कालवा.
3 ऑगस्ट रोजी, मॉस्कोमधील ब्रिटीश राजदूताने शेपिलोव्हला कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या संदर्भात ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स आणि युनायटेड स्टेट्सच्या निवेदनासह एक नोट दिली.
सोव्हिएत युनियनला लंडनमधील एका परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते "कालव्याच्या कार्याची सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कोणते योग्य उपाय केले जाऊ शकतात याचा विचार करण्यासाठी."
10 ऑगस्ट रोजी, शेपिलोव्हने कैरोमधील सोव्हिएत राजदूताला टेलिग्राफ केले:
“नासेरला भेट द्या आणि त्याला पुढील गोष्टी द्या. मी लंडन परिषदेत सोव्हिएत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करीन.
माझ्या स्वत:च्या वतीने मी नासरला स्वतः लंडन परिषदेला जाऊ नये असा सक्त सल्ला देतो.
प्रथम, परिषदेदरम्यान आणि त्यानंतर लगेच, इजिप्तमध्ये एक कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते, ज्यामध्ये कैरोमध्ये नसेरच्या अनुपस्थितीचा संपूर्ण प्रकरणावर खूप नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
दुसरे म्हणजे, साम्राज्यवादी शक्ती आता नासेरला सर्व प्रकारे संपवू पाहत आहेत. जर तो लंडनला गेला, तर नासेरविरुद्ध थेट दहशतवादी कारवाया करण्याचा साम्राज्यवादी एजंटांकडून प्रयत्न होण्याची शक्यता मी नाकारत नाही..."
यानंतर, राजदूतांना नवीन सूचना देण्यात आल्या:
"नासेरला भेट द्या आणि त्याला सांगा की, मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, पुढील 24 तासांत, ब्रिटिश आणि फ्रेंच सैन्य सुएझ कालव्यावर कब्जा करतील."
राजदूत किसेलिओव्ह ताबडतोब नासेरकडे गेला. कालव्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी इजिप्त तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लष्कर आणि नौदल सतर्क आहे.
इजिप्तने लंडनमधील परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. सुएझ संघर्षात, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने इजिप्तचा प्रतिनिधी म्हणून काम केले. नासेरच्या संमतीशिवाय शेपिलोव्हने एक पाऊलही उचलले नाही. मॉस्कोने नासेरच्या निर्णयाला मान्यता दिली आणि परिषदेत भाग घेण्यास नकार देण्याची योजना आखली होती, ज्याची माहिती नासरला 4 ऑगस्ट रोजी मिळाली.
पण दुसऱ्या दिवशी त्यांना ते कळले आणि केंद्रीय समितीच्या प्रेसिडियमने जाण्याचा निर्णय घेतला. राजदूताला नासेरला ताबडतोब समजावून सांगण्याचा आदेश देण्यात आला: आम्ही फक्त "परिषदेचे वसाहतवादी स्वरूप उघड करण्यासाठी" लंडनला जात होतो. खरं तर, शिष्टमंडळाच्या निर्देशांचा प्रारंभिक मसुदा, कठोर भावनेने तयार करण्यात आला होता, केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाच्या बैठकीत सुधारित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
उदाहरणार्थ, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सुचवले:
"परिषदेच्या सुरुवातीच्या वेळी, शिष्टमंडळाने घोषित केले पाहिजे की सोव्हिएत सरकार सुएझ कालव्याशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय घेण्यास अशा रचनेत अक्षम असल्याचे समजते."
ख्रुश्चेव्हने टोन मऊ करण्याचा आदेश दिला.
सोळाव्या ते तेवीस ऑगस्टपर्यंत ही परिषद आठवडाभर चालली. शेपिलोव्ह तीन वेळा बोलले आणि ते संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद दिली. शेपिलोव्हने नंतर आठवले की लंडनमध्ये त्यांना "या साम्राज्यवाद्यांच्या तोंडावर ठोसा मारण्याची" कोडेड सूचना मिळाली होती. पण परिषदेचा निकाल इजिप्तच्या बाजूने लागला. घोटाळा का करावा?
युनायटेड स्टेट्सचे परराष्ट्र सचिव जॉन फॉस्टर ड्युलेस लंडनमधील सोव्हिएत दूतावासात त्यांना भेटण्यासाठी कसे आले हे शेपिलोव्ह यांनी आठवले. सुप्रसिद्ध अविचारी अमेरिकन म्हणाला: “मी तुमच्याकडे आलो आहे कारण लंडनमध्ये आल्यावर तुमच्या अतिशय संक्षिप्त विधानात मला एक शब्द सापडला ज्यामुळे मला आशा आहे की तुम्ही आणि मी सुएझ समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक वाजवी दृष्टिकोन शोधण्याचा प्रयत्न करू शकू. श्री विशिन्स्की यांच्यासाठी हे खूप कठीण झाले असते, जे अर्थातच उच्च आदरास पात्र होते. मिस्टर वैशिन्स्कीचे तेजस्वी भाषण ऐकून शेवटपर्यंत पोहणाऱ्या व्यक्तीची कल्पना करणे माझ्यासाठी कठीण आहे...”
शेपिलोव्हला पाश्चात्य धोरणाला “उघड दरोडा आणि दरोडा” असे संबोधण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यांनी सूचनांकडे दुर्लक्ष केले.
मॉस्कोला परतल्यावर त्याने ख्रुश्चेव्हला कळवले. त्याने मला यायला सांगितले. जेव्हा शेपिलोव्ह ऑफिसमध्ये दिसला तेव्हा त्याने विचारले:
- ऐका, निकोलाई अलेक्झांड्रोविच आणि मी तुम्हाला कोडमध्ये दिलेल्या सूचना तुम्ही का पाळल्या नाहीत?
- गरज नव्हती. आम्ही लढाई जिंकली आणि त्यांच्याशी संबंध का बिघडवायचे?
- अरे, हे असेच आहे! - ख्रुश्चेव्ह रागावले होते. - मग तुम्ही स्वतः परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व करू इच्छिता?
27 ऑगस्ट रोजी, केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियममध्ये, शेपिलोव्ह यांनी लंडनच्या बैठकीचा अहवाल दिला.
ख्रुश्चेव्ह यांनी नमूद केले:
- परिषद चांगली झाली. कॉम्रेड शेपिलोव्ह यांनी असाइनमेंटचा चांगला सामना केला. आम्ही सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला हे देखील योग्य आहे. निर्देश पूर्ण करण्यापासून विचलनाचा अपवाद वगळता, हे स्वातंत्र्य, चुकीचे आणि धोकादायक आहे.
अध्यक्षीय मंडळाच्या इतर सदस्यांनी देखील शेपिलोव्हच्या दुर्दैवी चुकीबद्दल बोलले. त्यांनी अभिप्राय विचारात घेण्याचे आश्वासन दिले.
प्रेसीडियमच्या ठरावात असे म्हटले आहे की "CPSU ची केंद्रीय समिती लंडन परिषदेत सोव्हिएत युनियनच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या आचार आणि व्यावहारिक कार्यास मान्यता देते." परंतु ख्रुश्चेव्ह शेपिलोव्हच्या स्वातंत्र्यावर त्यांनी दाखविलेल्यापेक्षा जास्त असमाधानी होते आणि लवकरच त्यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातून काढून टाकले.
मे '56 मध्ये, सोव्हिएत मंत्री इस्रायली दूतावासात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त स्वागतासाठी आले होते. मॉस्कोचा ज्यू राज्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काहीसा सुधारला आहे असे दिसते. परंतु सिनाई संघर्षाने सर्व काही उद्ध्वस्त केले. इस्रायल हा अर्धशत्रू देशांच्या श्रेणीत घट्टपणे उतरला आहे.
26 ऑगस्ट रोजी, इस्रायलमधील राजदूत अब्रामोव्ह यांनी मॉस्कोला कळवले की 4 सप्टेंबर रोजी देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झीव बेन-झवी यांच्या पारंपारिक स्वागत समारंभात त्यांना अभिनंदनपर भाषण द्यावे लागेल, कारण डिप्लोमॅटिक कॉर्प्सचे डीन सुट्टीवर गेले होते आणि सोव्हिएत राजदूत पुढील सर्वात ज्येष्ठ होते.
अब्रामोव्हने मॉस्कोला सांगितले की गेल्या वर्षी तो आधीच त्याच परिस्थितीत सुट्टीवर गेला होता, म्हणून यावेळी तो काही दिवसांसाठी बेरूतला पाठवण्यास सांगत होता.
केंद्रीय समितीच्या प्रेसिडियममध्ये या मुद्द्यावर विचार करण्यात आला आणि राजदूताच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
झीव बेन-झवी यांचा जन्म पोल्टावा येथे झाला. 1906 मध्ये, तो पोआली झिऑन पक्षात सामील झाला, परंतु पोलिसांनी त्याचा माग काढला. त्याच्या घराच्या झडतीदरम्यान, त्यांना ज्यू स्व-संरक्षण युनिट्ससाठी गोळा केलेली शस्त्रे सापडली. बेन-झवी पॅलेस्टाईनला पळून गेला, जिथे ब्रिटिश सैन्याच्या ज्यू लीजनचा एक भाग म्हणून त्याने जनरल रोमेलच्या जर्मन मोहीम सैन्याविरुद्ध लढा दिला. 1952 मध्ये ते इस्रायलचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आणि दोनदा पुन्हा निवडून आले...
अरब देशांनी इस्रायलशी वाटाघाटी करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला हे सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना माहीत होते. त्यांना मध्यपूर्वेत शांततेची गरज नव्हती. याउलट, इजिप्शियन नेतृत्वाला अशी तणावपूर्ण परिस्थिती कायम ठेवण्याची गरज होती, ज्यामुळे इतर अरब देशांना कैरोवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले. नासरने थेट शेपिलोव्हला सांगितले:
- अरब-इस्त्रायली संघर्ष हे सध्या अरब देशांना एकत्र आणण्याचे मुख्य माध्यम आहे.
याच कारणांमुळे, अरब राजकारण्यांनी पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करण्यासाठी काहीही केले नाही. त्यांनी पॅलेस्टिनींना प्रचारासाठी अडकवून ठेवले.
4 डिसेंबर 1955 रोजी इजिप्तमधील राजदूत माल्ट यांनी मॉस्कोला कळवले:
"पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या संपूर्ण मायदेशी मागणीचा उद्देश इस्रायलमध्ये एक मजबूत अरब अल्पसंख्याक निर्माण करणे आहे जे इस्रायली सरकारच्या धोरणांवर काही प्रभाव पाडण्यास सक्षम असेल.
तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की इजिप्शियन सरकारला सध्या पॅलेस्टिनी समस्येचे निराकरण करण्यात स्वारस्य नाही आणि पॅलेस्टिनी समस्येमुळे मध्य पूर्वेतील विद्यमान तणावामुळे ते इस्रायलशी वाटाघाटी करण्यास तयार नाहीत या वस्तुस्थितीमुळे अरबी राज्ये साधारणपणे इजिप्तच्या धोरणांना पाठिंबा देतात."
1 जानेवारी, 1957 रोजी, गमाल अब्द-अल नासेर, नवीन राजदूत, येवगेनी किसेलिओव्ह यांच्याशी बोलताना, त्यांनी शेपिलोव्हला "अरब ऐक्य टिकवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी पॅलेस्टिनी समस्येचे महत्त्व कसे सांगितले ते स्पष्टपणे आठवले. हा तो खिळा आहे ज्यावर एकता लटकलेली आहे.”
15 फेब्रुवारी 1958 रोजी, सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री सलाह बितार यांनी सोव्हिएत राजदूत सर्गेई नेमचिन यांना तितक्याच स्पष्टपणे सांगितले:
1947 मध्ये पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाच्या संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णयाच्या आधारे पॅलेस्टाईन समस्येचे निराकरण करण्यात सीरियाला स्वारस्य नाही, कारण यामुळे अरब देशांना इस्रायलला मान्यता द्यावी लागेल आणि पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाची वस्तुस्थिती ओळखावी लागेल. , ज्याला अरब अयोग्य कृत्य मानतात आणि ज्याच्याशी ते सहमत होणार नाहीत. सीरिया, भूतकाळात आणि आता दोन्ही, पॅलेस्टाईनच्या विभाजनासंबंधी वर नमूद केलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाला मान्यता देत नाही.
काही क्षणी, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने आपले स्वातंत्र्य गमावण्यास सुरुवात केली आणि इजिप्त आणि सीरियाला हवे तेच केले. या अरब देशांनी अजिबात प्रतिवाद केला नाही आणि त्यांच्या धोरणांमध्ये सोव्हिएत युनियनचे हित लक्षात घेतले नाही.
सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीच्या थिंक टँक, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या माहिती समितीने शिफारस केली आहे की अरब-इस्त्रायली संघर्ष सोडवण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेऊ नये आणि हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत टाळला जावा. आणि ही शिफारस लागू करण्यात आली...
इस्रायलने सिनाई युद्धात भाग का घेतला?
इजिप्त आणि सीरियाला सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा झाल्याने तो घाबरला होता. एवढ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांमुळे सैन्याचा समतोल बदलला आणि अरब राजकारण्यांमध्ये 1948 च्या हरवलेल्या युद्धाचा बदला घेण्याची इच्छा निर्माण झाली.
अमेरिकन सैन्याने समान मत व्यक्त केले.
यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष, ॲडमिरल आर्थर रॅडफोर्ड यांनी राष्ट्राध्यक्ष आणि संरक्षण सचिव यांना अहवाल दिला:
“एप्रिल 1957 पर्यंत, इस्रायल आणि अरब देशांची लष्करी शक्ती अंदाजे समान पातळीवर असेल. 57 च्या वसंत ऋतूनंतर, अरबांचे लष्करी श्रेष्ठत्व उदयास येण्यास सुरवात होईल आणि जर सध्याचा कल असाच चालू राहिला तर तो हळूहळू वाढेल."
इस्रायलने अमेरिकेला शस्त्रे विकण्यास सांगितले. परराष्ट्र सचिव जॉन फॉस्टर ड्युलेस यांच्या सल्ल्यानुसार, अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी नकार दिला.
अशा परिस्थितीत, इजिप्शियन सैन्यावर सोव्हिएत लष्करी उपकरणांवर प्रभुत्व मिळविण्याची वेळ येण्यापूर्वी इजिप्शियन सैन्यावर हल्ला करणे आवश्यक आहे असे इस्रायली सैन्याचे मत होते.
ऑक्टोबर 1955 मध्ये, अमेरिकन लष्करी गुप्तचर विभागाचे उपप्रमुख, ऍडमिरल एडविन लेइटन यांनी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफच्या अध्यक्षांना अहवाल दिला: “सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांचा परिणाम तात्काळ होणार नाही हे इस्रायलींना समजत असले तरी (असे गृहीत धरले जाते की इजिप्त एक वर्षापूर्वी नसलेली बहुतेक उपकरणे आणि उपकरणे यशस्वीरित्या वापरण्यास सक्षम असतील), त्यांचा असा विश्वास आहे की परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी त्यांच्याकडे थोडा वेळ शिल्लक आहे."
'56 च्या उन्हाळ्यात M.P. इस्रायलमधील सोव्हिएत दूतावासात दुसऱ्यांदा काम करणारे पोपोव्ह मॉस्कोला परतले. मी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या जवळच्या आणि मध्य पूर्वेकडील देशांच्या विभागाच्या प्रमुखांकडे आलो. झैत्सेव्ह. इराणचे राजदूत ए. लॅव्हरेन्टीव्ह, माजी उपमंत्री, हे देखील कार्यालयात होते. ते पोपोव्हला विचारू लागले: जर इजिप्त आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाले तर ते कसे संपेल?
पोपोव्हने उत्तर दिले की इस्त्रायली सैन्य जिंकेल. इस्रायली सैनिक सुशिक्षित आहेत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवतात, तर इजिप्शियन सैनिक निरक्षर आहेत आणि तंत्रज्ञानात सोयीस्कर नाहीत. आणि अरब राजकारण्यांच्या इस्रायलचा नाश करून सर्व ज्यूंना समुद्रात फेकून देण्याच्या आश्वासनांमुळे शेवटपर्यंत लढण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
विभागाचे प्रमुख पोपोव्हच्या शब्दांवर रागावले आणि म्हणाले की इस्रायलमधील कामाच्या अनेक वर्षांमध्ये तो "अति ज्यू बनला होता, त्याला काहीही समजले नाही आणि काहीही चांगले नव्हते." आणि, राजदूत लव्हरेन्टीव्हकडे वळून, त्याने तक्रार केली:
- असे दिसून आले की आमच्यासाठी कोणत्या प्रकारचे प्रथम सचिव काम करतात!
झैत्सेव्हने पोपोव्हला बोधपूर्वक समजावून सांगितले की सोव्हिएत मदतीमुळे इजिप्शियन सैन्य पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे:
"युद्ध झाल्यास, तुमच्या इस्रायलमधून एकही ओला जागा राहणार नाही."
मिखाईल पोपोव्हला आशा होती की त्याला जवळ आणि मध्य पूर्व विभागात नेले जाईल. त्यांनी ते घेतले नाही...
30 ऑक्टोबर रोजी, जनरल स्टाफच्या मुख्य गुप्तचर संचालनालयाचे प्रमुख, लेफ्टनंट जनरल सर्गेई मॅटवेविच श्टेमेन्को यांनी संरक्षण मंत्री झुकोव्ह यांना एक नोट पाठवली:
"मी तक्रार करतो:
मुख्य गुप्तचर संचालनालयाच्या रेडिओ इंटरसेप्शन डेटानुसार, यावर्षी 29 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी. इस्त्रायली सैन्याने अल-कुंतिला शहराच्या भागातून इजिप्शियन सीमेचे उल्लंघन केले, 90 किलोमीटर त्याच्या हद्दीत घुसले आणि नेकल शहराच्या परिसरात (सुएझच्या 110 किमी पूर्वेला) स्थान घेतले.
तेल अवीवच्या एका व्यत्यय संदेशानुसार, इस्रायली सैन्याने 30 ऑक्टोबरच्या सकाळी सुएझ कालव्याच्या 30 किमी पूर्वेकडील वस्तीवर हल्ला केला.
कैरोच्या सकाळच्या वर्तमानपत्रांनी 10/30/56 रोजी इजिप्तविरुद्ध इस्रायलचे युद्ध सुरू झाल्याचा अहवाल दिला.
इजिप्तमधून इस्रायली सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी इजिप्तला मदत करण्यास इंग्लंड कथितपणे तयार आहे आणि 24 तासांच्या आत इस्रायल किंवा मध्य पूर्वेतील अन्य आक्रमकांवर हल्ला करण्यास तयार आहे...
मुख्य गुप्तचर संचालनालयाने परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.”
सिनाईमधील युद्धांमध्ये विमानचालनाने निर्णायक भूमिका बजावली. आधीच शत्रुत्वाच्या पहिल्या दिवशी, इस्रायली वैमानिकांनी इजिप्शियन लोकांपेक्षा दुप्पट लढाऊ मोहिमे उडवली. सिनाईमध्ये, इजिप्शियन लोकांच्या संरक्षणाची व्यवस्था खोलवर होती, त्यांनी त्यांचे खंदक काटेरी तार आणि माइनफिल्ड्सने झाकले होते. परंतु इजिप्शियन टाक्या हवाई कव्हरशिवाय सोडल्या गेल्या आणि इजिप्शियन सैनिकांचे मनोबल कमी झाले.
एकतीसव्या ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी, नासेरने सुएझ कालवा झोनमध्ये माघार घेण्याचा आदेश दिला, कारण इजिप्शियन लोकांना शत्रूविरूद्धच्या लढाईत एकही संधी मिळाली नाही.
1 नोव्हेंबर रोजी, राजदूत किसेलिओव्ह यांनी देशातील परिस्थितीचा अहवाल देताना लिहिले की इजिप्शियन लोकांना मॉस्कोकडून लष्करी मदतीची अपेक्षा होती:
“शहरात अफवा पसरवल्या जात आहेत की यूएसएसआरकडून इजिप्तला मदत करण्यासाठी चाळीस हजार मुस्लिम स्वयंसेवक हवाई मार्गाने पाठवले जात आहेत आणि सोव्हिएत विमान सायप्रसमधील ब्रिटिश तळांवर बॉम्बफेक करत आहेत. हे आमच्या तात्काळ हस्तक्षेपाच्या आशा प्रतिबिंबित करते."
नासेरचे विश्वासू आणि त्याच्या कार्यालयाचे संचालक अली साबरी यांनी सोव्हिएत राजदूताला इजिप्तच्या किनाऱ्यावर सोव्हिएत युद्धनौका पाठवण्यास सांगितले.
3 नोव्हेंबर रोजी, शेपिलोव्हने कैरोमधील राजदूताला टेलिग्राफ केले:
"आमच्या लष्करी लोकांचे या संदर्भात असे म्हणणे आहे की आमच्या बाजूने असे पाऊल, वास्तविक सकारात्मक परिणाम न देता, केवळ इजिप्तची स्थिती गुंतागुंत करू शकते, कारण यामुळे इजिप्तजवळ केंद्रित असलेल्या इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या ताफ्यांना आणखी बळकटी मिळू शकते आणि इजिप्शियन प्रदेशावरील त्यांच्या हल्ल्यांच्या तीव्रतेसाठी.
ते युएसएसआरच्या नौदल दलांच्या धोक्याच्या संदर्भात या सर्व आक्रमक कृती लपवून ठेवतील आणि समर्थन करतील.
इजिप्तवर हल्ला करण्यासाठी इस्रायली सैन्याने ब्रिटिश आणि फ्रेंच सैन्याने साथ दिली.
6 नोव्हेंबर रोजी श्टेमेन्कोने झुकोव्हला माहिती दिली:
"मी तक्रार करतो:
5 नोव्हेंबर 1956 रोजी 7.30 वाजता अँग्लो-फ्रेंच कमांडने इजिप्शियन भूभागावर हवाई हल्ला करण्यास सुरुवात केली. पोर्ट सैद परिसरात अनेक ठिकाणी लँडिंग फोर्स क्रमाक्रमाने सोडण्यात आले. 14.30 पर्यंत, एक पॅराशूट ब्रिगेड तैनात करण्यात आली होती, ज्यात इंग्रजी आणि फ्रेंच पॅराट्रूपर्स होते. लँडिंग मजबूत उड्डयन कव्हर अंतर्गत केले गेले ..."
 
सोव्हिएत युनियन आणि युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध इस्रायल
सिनाई द्वीपकल्पावरील युद्धामुळे मॉस्कोमध्ये गंभीर अशांतता पसरली. ज्या सोव्हिएत नेत्यांनी नासेरला शस्त्रे पुरवली त्यांना त्याच्या भवितव्याची भीती वाटत होती. नासेरला काढून टाकले म्हणजे इजिप्तमधील सर्व गुंतवणूक वाया जाईल.
“आम्ही खूप घाबरलो होतो,” ख्रुश्चेव्ह आठवतात. "त्यांना भीती होती की इजिप्तचा पराभव होईल आणि यामुळे मध्य पूर्वेतील प्रतिक्रियांची स्थिती मजबूत होईल..."
ख्रुश्चेव्हला मोलोटोव्ह म्हणतात:
— व्याचेस्लाव मिखाइलोविच, मला विश्वास आहे की आपण आता युनायटेड स्टेट्सचे अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांना संदेश पाठवला पाहिजे आणि इजिप्तवर हल्ला करणाऱ्या आक्रमक शक्तींविरूद्ध संयुक्त कारवाईचा प्रस्ताव दिला पाहिजे.
- तुम्हाला असे वाटते की आयझेनहॉवर इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायलविरुद्ध आमच्याशी सहमत होतील? - मोलोटोव्हने शंका व्यक्त केली.
- नक्कीच, ते कार्य करणार नाही. पण मग आम्ही युनायटेड स्टेट्स सरकार आणि अध्यक्ष आयझेनहॉवरचा मुखवटा फाडून टाकू. ते प्रेसमध्ये दिसतात आणि इजिप्तवर फ्रान्स, इंग्लंड आणि इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध करतात. आणि युद्ध चालू आहे. आमच्या प्रस्तावामुळे आम्ही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना अडचणीत आणू.
"होय, तू बरोबर आहेस," मोलोटोव्ह सहमत झाला. - चला चर्चा करूया. ही एक उपयुक्त कृती असेल.
ख्रुश्चेव्हची कल्पना फलदायी ठरली. सोव्हिएत नेत्यांना आश्चर्यचकित करून, युनायटेड स्टेट्सने निर्णायकपणे इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायलने शत्रुत्व थांबवण्याची मागणी केली. आणि अमेरिकन दबावाचा परिणाम झाला.
क्रेमलिनचा असा विश्वास होता की हा अमेरिकन अध्यक्ष, एक आदरणीय माणूस, द्वितीय विश्वयुद्धातील सहभागी यांचा निर्णय होता. प्रत्यक्षात, ड्वाइट आयझेनहॉवर आजारी होता. सिनाई युद्धाच्या एक वर्ष आधी, 24 सप्टेंबर 1955 च्या रात्री, आयझेनहॉवरला हृदयविकाराचा झटका आला किंवा वैद्यकीय भाषेत, कोरोनरी वाहिन्यांचा तीव्र थ्रोम्बोसिस - रक्ताच्या गुठळ्यामुळे हृदयाची धमनी अवरोधित झाली.
त्यांना फिट्सिमन्स मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. पहिल्या दोन आठवड्यांत, तो आपल्या कर्तव्यावर परत येऊ शकेल की नाही हे कोणालाही माहिती नव्हते. त्यांना राजकारणी म्हणून पुरण्यासाठी अनेकांनी घाई केली. तेव्हाच कार्यकारी शाखेचा प्रमुख त्याच्या अधिकारांचा वापर करू शकत नसल्यास उपाध्यक्षांना अधिकार हस्तांतरित करण्याची तरतूद करणारा कायदा संमत करण्यात आला. अनेक महिने ते इतके कमजोर होते की उपाध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केले.
सहा महिन्यांनंतर, 8 जून 1956 रोजी रात्री, त्याला आतड्यांसंबंधी अडथळा निर्माण झाला तेव्हा आयझेनहॉवर क्वचितच बाहेर पडला. वॉल्टर रीड हॉस्पिटलचे प्रमुख मेजर जनरल लिओनार्ड हीटन यांच्या नेतृत्वाखालील कौन्सिलने अध्यक्षांना ताबडतोब ऑपरेटिंग टेबलवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
आयझेनहॉवरच्या पोटाची मोठी शस्त्रक्रिया झाली, जी दोन तास चालली. व्हाईट हाऊसने दर काही तासांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल बुलेटिन जारी केले. ऑपरेशननंतर तो खूप वाईट दिसत होता आणि त्याला तीव्र वेदना होत होत्या. उपाध्यक्ष निक्सन यांनी आठवण करून दिली की आयझेनहॉवर अचानक तक्रार करू लागले की ते त्यांच्या कार्यालयाचा भार सहन करण्यास शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ आहेत आणि राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे.
पण तो सावरला. मी व्हाईट हाऊस लवकर सोडण्याचा विचार सोडून दिला. आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्याचा निर्णयही घेतला. आयझेनहॉवरने ताकद मिळविण्यासाठी बराच वेळ विश्रांती घेतली आणि नंतर केवळ निवडणूक प्रचारावर लक्ष केंद्रित केले. 6 नोव्हेंबर 1956 रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार होत्या.
आयझेनहॉवर आजारी असताना आणि निवडणुकीची तयारी करत असताना, देशाचे परराष्ट्र धोरण डलेस बंधूंनी ठरवले होते. जॉन फॉस्टर डलेस, राज्य सचिव म्हणून, राष्ट्रपतींचा पूर्ण विश्वास होता.
जॉन फॉस्टर ड्युलेसच्या विचारसरणीवर प्युरिटन संगोपनाचा शिक्का बसला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरचे उदास भाव आणि राज्य सचिवांचे वेगळेपण त्याच्या विचारांना आणि चारित्र्याशी सुसंगत होते. कायद्याचा सराव करण्यापूर्वी ते मिशनरी होते. डलेसचा असा विश्वास होता की यशस्वी राजकारण केवळ धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारित असू शकते. कम्युनिझमला पश्चिमेकडील ख्रिश्चन संस्कृतीचा धोका म्हणून त्यांनी पाहिले. उदारमतवादी इस्रायलने त्याच्या शंका आणि शंका जागृत केल्या. त्याचा भाऊ ॲलन, ज्याला सीआयएचे संचालक बनवण्यात आले होते, त्यांनीही असेच मत व्यक्त केले.
ऑक्टोबर 1950 मध्ये, ॲडमिरल रोस्को हिलेनकोइटर यांना नवीन असाइनमेंट मिळाली - पॅसिफिक फ्लीटमध्ये आणि जनरल वॉल्टर बेडेल स्मिथ, ज्यांना बीटल टोपणनाव होते, ते थोडक्यात सीआयएचे संचालक बनले.
स्मिथने भावी राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयझेनहॉवर आणि भावी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल जॉर्ज मार्शल यांच्यासोबत काम केले आणि 1946 मध्ये ते मॉस्कोमध्ये राजदूत म्हणून गेले. ट्रुमनने त्यांना स्टॅलिनला युनायटेड स्टेट्सला भेट देण्यासाठी आमंत्रित करण्याची सूचना दिली. स्टालिनने उत्तर दिले की डॉक्टर त्याला अशा सहलीला परवानगी देणार नाहीत.
मुत्सद्दी सेवेतून, स्मिथ सैन्यात परतला आणि 1 ला सैन्याची आज्ञा दिली, ज्याचे मुख्यालय न्यूयॉर्कमध्ये होते.
त्याच्या नवीन असाइनमेंटच्या आदल्या दिवशी, तो पोटात अल्सरने ग्रस्त हॉस्पिटलच्या बेडवर पडला होता. शस्त्रक्रियेदरम्यान त्याच्या पोटाचा दोन तृतीयांश भाग काढण्यात आला. त्याने पंचवीस किलो वजन कमी केले, पण आत्मविश्वास वाटला. सर्व प्रथम, त्याने स्वत: ला एक विश्वासार्ह डेप्युटी शोधण्याचा निर्णय घेतला.
दोन वर्षांपूर्वी, ट्रुमनने ॲलन डुलेस यांच्या नेतृत्वाखालील न्यूयॉर्कच्या वकिलांच्या गटाला सीआयएच्या कार्याचे विश्लेषण करण्यास सांगितले. वकिलांनी अध्यक्षांना राजकीय बुद्धिमत्तेच्या सर्वात कमकुवत मुद्द्यांपैकी एक निदर्शनास आणून दिले: बहुतेक नेतृत्व पदे लष्करी कर्मचाऱ्यांनी व्यापली होती, ज्यांना तात्पुरते सीआयएला नियुक्त केले गेले होते, विशिष्ट कालावधीसाठी, त्यानंतर त्यांना सैन्य किंवा नौदलात परत केले गेले. . डुलेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मते, बुद्धिमत्तेसाठी व्यावसायिकांची गरज होती, तात्पुरत्या कामगारांची नाही. आणि स्काउट्सना खांद्यावर पट्टे अजिबात घालावे लागत नाहीत.
जनरल स्मिथने डुलेसला त्याच्या लॉ ऑफिस, सुलिवान आणि क्रॉमवेल येथे बोलावले:
"तुम्ही अहवाल लिहिला, आता या आणि त्याच्या शिफारसी लागू करण्यात मदत करा."
वॉल्टर बेडेल स्मिथ सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीमध्ये थांबले नाहीत, जरी दिग्गजांनी त्याला एजन्सीच्या इतिहासातील सर्वोत्तम संचालक म्हटले. व्रणाने त्याचे चारित्र्य कलंकित केले होते, परंतु तो गतिमान, चाललेला आणि विकिरणित मोहिनी होता.
जानेवारी '53 मध्ये स्मिथला CIA सोडावे लागले. त्याला सोडायचे नव्हते. परंतु राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवरने जॉन फॉस्टर ड्युलेसची राज्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली आणि त्याच्या भावाने स्वतः बुद्धिमत्ता व्यवस्थापित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. राष्ट्रपती डलेस बंधूंना भेटायला गेले, ज्यांचे त्यांनी खूप कौतुक केले. सीआयएच्या इतर संचालकांपेक्षा ॲलन डुलस यांना हे काम सोपे होते. माझ्या भावाच्या घरी एक फोन कॉल, संध्याकाळी एक संभाषण - आणि सर्व समस्यांचे निराकरण झाले.
ॲलन ड्युलेस यांची सीआयएच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रोटोकॉल यादीत ते चौतीसव्या स्थानावर होते. तो अधिकृत पगार स्केलवर पाचव्या श्रेणीचा होता, म्हणजेच तो सरकारच्या सदस्यांपेक्षा चार स्तर खाली होता. त्यांचे पद राज्य उपसचिवांच्या समकक्ष होते. रिसेप्शनमध्ये, तो टेबलच्या शेवटी कुठेतरी सापडला, ज्याने गुप्तचर संचालकांना वेदनादायकपणे जखमी केले.
सिनाई मोहिमेदरम्यान, सीआयएने इस्रायल, फ्रान्स आणि इंग्लंडच्या लष्करी तयारीवर बारकाईने लक्ष ठेवले. अमेरिकन मिलिटरी अटॅचने तेल अवीवमधून तातडीचा संदेश पाठवला की इस्रायलने सैन्य जमा केले आहे आणि नजीकच्या भविष्यात इजिप्तवर हल्ला करण्याचा विचार केला आहे.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर, परराष्ट्र सचिव जॉन फॉस्टर ड्युलेस यांनी सांगितले की "आम्हाला माहिती देण्यात आली नाही." काँग्रेस आणि प्रेसने ठरवले की अमेरिकन इंटेलिजन्स त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अपयशी ठरली आहे.
सीआयएचे कर्मचारी नाराज झाले. खाजगी संभाषणात विनम्रपणे असे म्हटले गेले की परराष्ट्र सचिवांचा स्पष्टपणे अर्थ असा आहे की युनायटेड स्टेट्स सरकारला इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायलने त्यांच्या योजनांची आगाऊ माहिती दिली नव्हती. सीआयएचे संचालक आणि विश्लेषक देखील ऍलन डुलसमुळे नाराज झाले होते, ज्यांनी विभागाच्या सन्मानासाठी उभे राहून आपल्या भावाला दुरुस्त करायचे होते.
डुलेस बंधूंनी त्यांचे मध्यपूर्व धोरण अरब तेल उत्पादक देशांशी चांगल्या संबंधांवर आधारित ठेवले आणि इस्रायलकडे एक उपद्रव म्हणून पाहिले.
सिनाई युद्धाने डुलेसला मध्यपूर्वेतील ब्रिटिश प्रभाव मर्यादित करण्याची संधी दिली. त्यामुळे अमेरिकन प्रशासन ख्रुश्चेव्हमध्ये सामील झाले आणि इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवाईचा निषेध केला.
परिणामी, युनायटेड स्टेट्सने प्रथमच सोव्हिएत युनियनच्या बरोबरीने दोन नाटो सदस्य देशांविरुद्ध कारवाई केली - इंग्लंड आणि फ्रान्स.
ब्रिटीश आणि फ्रेंच राजकारणी स्वतःच्या बाजूला होते. युनायटेड स्टेट्स पाश्चिमात्य देशांचा नाश करत आहे, असा त्यांचा विश्वास होता. त्यांचे असे मत होते की याचे कारण जॉन फॉस्टर डलेसचा आजार आहे. अध्यक्षांच्या विपरीत, ते दीर्घ आजारी होते. त्यांना कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. युरोपियन राजकारण्यांनी सांगितले की, या आजारामुळे त्याच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला.
परराष्ट्र मंत्री शेपिलोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे इजिप्तवरील आक्रमकता थांबवण्याची मागणी केली.
त्याच वेळी, सोव्हिएत सरकारच्या प्रमुख निकोलाई बुल्गानिन यांचे एक पत्र वितरित केले गेले:
"आम्ही आक्रमकांना बळाने चिरडण्याचा आणि मध्य पूर्वेतील शांतता पुनर्संचयित करण्याचा निर्धार केला आहे... जर हे युद्ध थांबवले नाही, तर ते तिसऱ्या महायुद्धात वाढण्याचा धोका घेऊन येईल."
ब्रिटनचे पंतप्रधान अँथनी इडन यांना दिलेल्या संदेशात कमी भयावह सूत्रे नव्हती:
“जर ब्रिटनवर बलाढ्य राज्यांनी हल्ला केला तर ते कोणत्या स्थितीत सापडेल? परंतु हे देश, उदाहरणार्थ, क्षेपणास्त्र शस्त्रे वापरू शकतात.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेन-गुरियन यांना बुल्गानिन यांनी दिलेल्या संदेशात असे म्हटले आहे:
“दुसऱ्याच्या इच्छेनुसार, बाहेरून आलेल्या सूचनांवर कारवाई करून, इस्रायली सरकार गुन्हेगारी आणि बेजबाबदारपणे जगाच्या भवितव्याशी, तेथील लोकांच्या भवितव्याशी खेळत आहे. ते पूर्वेकडील लोकांमध्ये इस्रायल राज्याबद्दल असा द्वेष पेरत आहे, जो इस्रायलच्या भविष्यावर परिणाम करू शकत नाही आणि जे एक राज्य म्हणून इस्रायलच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल.
10 नोव्हेंबर रोजी, TASS विधान दिसले:
"इजिप्शियन लोकांबद्दल सोव्हिएत लोकांच्या उत्कट सहानुभूतीची स्पष्ट अभिव्यक्ती, तसेच त्यांच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या पूर्वेकडील इतर लोकांसाठी, सोव्हिएत नागरिकांची असंख्य विधाने आहेत, ज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक आहेत. पायलट, टँक क्रू, तोफखाना आणि अधिकारी - ग्रेट देशभक्तीपर युद्धातील सहभागी, इजिप्शियन मातीतून आक्रमकांना हद्दपार करण्यासाठी इजिप्शियन लोकांसोबत एकत्र लढण्यासाठी त्यांना स्वयंसेवक म्हणून इजिप्तला जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती.
यूएसएसआरच्या अग्रगण्य मंडळांनी असे म्हटले आहे की जर इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायल यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयांच्या विरोधात, इजिप्शियन प्रदेशातून त्यांचे सर्व सैन्य मागे घेतले नाही आणि विविध सबबी करून, या निर्णयांच्या अंमलबजावणीस विलंब केला आणि सैन्य जमा केले तर नूतनीकरणाचा धोका निर्माण होईल. इजिप्तविरूद्ध लष्करी कारवाई, नंतर सोव्हिएत युनियनच्या संबंधित संस्था "सोव्हिएत नागरिकांच्या निर्गमनात हस्तक्षेप करणार नाहीत - त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी इजिप्शियन लोकांच्या लढ्यात भाग घेण्याची इच्छा असलेले स्वयंसेवक."
सोव्हिएत सरकारच्या तीव्र विधानानंतर, वॉशिंग्टनमधील इस्रायली राजदूताला परराष्ट्र खात्यात बोलावण्यात आले आणि स्पष्ट मजकूरात स्पष्ट केले की जर इस्रायलने लढाई थांबवली नाही तर सोव्हिएत युनियन खरोखर हस्तक्षेप करू शकेल. शिवाय, युनायटेड स्टेट्स ज्यू राष्ट्राला मदत करणे थांबवेल, संयुक्त राष्ट्र निर्बंध लादेल आणि इस्रायलला अजूनही माघार घ्यावी लागेल.
हे अशुभ इशारे आणि बेपर्वा धाडसी होते - ख्रुश्चेव्हच्या मुत्सद्देगिरीचे वैशिष्ट्य. मध्य पूर्वेतील नवीन मित्राच्या फायद्यासाठी, निकिता सर्गेविच काहीही करण्यास तयार होते. धमक्या कामी आल्या. पश्चिमेने माघार घेतली.
"ते म्हणतात की फ्रेंच पंतप्रधान गाय मोलेट," ख्रुश्चेव्ह म्हणाले, आनंद न होता, "त्यावेळी मंत्रिपरिषदेला रात्री घरी घालवायला सोडले नाही. जेव्हा त्याला आमचा मेसेज आला तेव्हा तो अक्षरशः पँटशिवाय फोनकडे, त्याच्या झोपलेल्या अंडरवेअरमध्ये, इडनला कॉल करण्यासाठी धावला... त्याने फोन पँटमध्ये उचलला किंवा न उचलला, यामुळे प्रकरणाचे सार बदलत नाही. मुख्य म्हणजे आमचा इशारा मिळाल्यानंतर बावीस तासांनी आक्रमकता रोखण्यात आली.”
आणि इजिप्तमध्ये त्यांनी ठरवले की सोव्हिएत सैन्य इजिप्शियन सैन्याच्या बरोबरीने लढण्यास तयार आहे.
6 नोव्हेंबर रोजी, सोव्हिएत राजदूताने मॉस्कोला नासेरचा सर्वात जवळचा सहाय्यक अली साबरी यांच्याशी नवीन संभाषणाची माहिती दिली:
“साबरीने स्वयंसेवकांसह आमची विमाने स्वीकारण्यासाठी एअरफील्डच्या धावपट्टीची त्वरीत दुरुस्ती करण्याच्या शक्यतेबद्दल प्रबंध विकसित केला. फक्त ते येतील हे जाणून घेण्यासाठी आणि आम्ही तयारीसाठी सर्वकाही करू.
त्याने इजिप्तच्या किनाऱ्यावर पाणबुड्या पाठवण्याबद्दल देखील बोलले, ज्याचे स्वरूप, त्याला खात्री आहे की ब्रिटिश आणि फ्रेंच ताबडतोब इजिप्शियन पाणी सोडतील. परिस्थिती अशा प्रकारे मांडली जाऊ शकते की या बोटी इजिप्तने विकत घेतल्या आणि इजिप्शियन संघांनी इजिप्तला नेल्या..."
नासरने सोव्हिएत विधान गांभीर्याने घेतले आणि स्वयंसेवक पाठवण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली हे पाहून मॉस्कोच्या नेत्यांना आश्चर्य वाटले. ख्रुश्चेव्ह आणि त्याचे मंडळ स्वतःला एक अप्रिय परिस्थितीत सापडले. आणि इजिप्शियन लोकांनी दाबले: तुम्ही तुमचे वचन कधी पूर्ण कराल?
परराष्ट्र मंत्र्याला स्वतःला न्याय द्यावा लागला.
4 डिसेंबर रोजी, शेपिलोव्हने कैरोमधील राजदूताला टेलिग्राफ केले: नासेरला समजावून सांगा की मॉस्कोमध्ये "ते प्रामुख्याने इजिप्तला नैतिक आणि राजकीय समर्थन देण्याच्या इच्छेतून पुढे आले होते... इजिप्तच्या दृष्टिकोनातून ही उपाययोजना लागू करणे अयोग्य आहे. .”
हे अशक्य आहे, शेपिलोव्ह पुढे म्हणाले, इजिप्शियन सैन्यासाठी हवाई संरक्षणाचे वचन पूर्ण करणे: “नासेर, एक लष्करी माणूस म्हणून, निश्चितपणे समजतो की हवाई कव्हरसाठी इजिप्तजवळ योग्य तळ आवश्यक आहेत, जे ज्ञात आहे, सोव्हिएत युनियनकडे नाही. .”
9 डिसेंबर रोजी, मॉस्कोमध्ये अधिकृत स्पष्टीकरण प्रकाशित झाले:
"TASS ला हे घोषित करण्यासाठी अधिकृत आहे की इजिप्तमधून ब्रिटीश, फ्रेंच आणि इस्रायली सैन्याच्या संपूर्ण माघारीमुळे सोव्हिएत स्वयंसेवकांचा इजिप्तला जाण्याचा प्रश्न नैसर्गिकरित्या दूर होतो."
इजिप्शियन सैन्याला मदत करण्यासाठी मॉस्कोने आपले सैन्य पाठवले नाही याबद्दल कैरोला नाराजी होती. आणि सर्वसाधारणपणे, विनाशकारी अँग्लो-फ्रेंच बॉम्बस्फोट आणि इस्रायली आक्रमणाच्या काळात सोव्हिएत समर्थन अपुरे मानले जात असे.
पण मॉस्कोने इजिप्शियन नेत्यांचा मूड सुधारण्याचा मार्ग शोधला. 31 डिसेंबर रोजी, शेपिलोव्हने राजदूतांना नासेर किंवा अली साबरीला भेट देण्याच्या तातडीच्या सूचना दिल्या आणि त्यांना कळवले की युद्धात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी मॉस्को इजिप्तला लष्करी उपकरणांचा पुरवठा पुन्हा सुरू करणे शक्य मानतो.
ख्रुश्चेव्हच्या आठवणीत सिनाई युद्धाने मध्यपूर्वेतील सोव्हिएत युनियनची भूमिका बदलली:
“तो प्रदेश इंग्लंडचा होता. इजिप्तचा राजा फारूक जेव्हा स्टॅलिनकडे इंग्लंडविरुद्ध लढण्यासाठी शस्त्रे देण्याच्या विनंतीसह वळला, तेव्हा तिथे ग्रेट ब्रिटनचा प्रभाव असल्याचे मत व्यक्त करून स्टॅलिनने नकार दिला आणि तेथे आम्हाला नाक खुपसण्याचा कोणताही व्यवसाय नाही, असे काही कारण नव्हते.
आम्ही आक्रमकांच्या विरोधात जाहीरपणे बोललो, त्यांनाच धमकावले आणि घोषित केले की आम्ही उदासीन आणि तटस्थ राहू शकत नाही. आता आम्हाला मध्यपूर्वेतील विचारात घेतले जात आहे.
1956 च्या विजयानंतर युएसएसआर काही काळ नासेरपासून सावध राहिले, परंतु त्याच वेळी त्याला पाठिंबा दिला आणि त्याला पुरेशी शस्त्रे देऊ केली. त्यांनी इजिप्त नौदलाची शस्त्रे, टॉर्पेडो बोटी आणि विमाने विकली. सर्व शस्त्रे - लहान शस्त्रे, तोफखाना, टाक्या, विमाने, नौदल युद्धनौका - नासरला आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात विकल्या गेल्या."
11 जानेवारी 1957 रोजी केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळाने इजिप्तला लष्करी उपकरणे आणि मालमत्ता पुरवण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.
ख्रुश्चेव्हने एक प्रश्न विचारला:
- इजिप्तला मदत पुरवण्यात आम्ही सहभागी होऊ का? हे प्रकरण तापले आहे.
मिकोयन आणि शेपिलोव्ह पुरवठ्याच्या बाजूने बोलले.
मंत्री परिषदेचे अध्यक्ष बुल्गानिन स्केलमुळे गोंधळले:
- आठशे दशलक्ष रूबल ही मोठी रक्कम आहे. कदाचित किमान टप्प्याटप्प्याने तो खंडित करा?
एकतीसव्या जानेवारीला आम्ही अंतिम निर्णयावर आलो: इजिप्शियन नेतृत्वाच्या विनंत्या पूर्ण करण्यासाठी.
सिनाईमधील लष्करी कारवाईत भाग घेण्याचा निर्णय ही कदाचित इस्रायल सरकारची सर्वात मोठी चूक होती. इस्रायल संरक्षण दलांनी इजिप्शियन सैन्याचा आणखी एक पराभव केला. परंतु यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कमी झाला नाही, तर सोव्हिएत युनियनशी असलेले संबंध पूर्णपणे बिघडले.
26 जानेवारी 1957 रोजी इस्रायलमधील राजदूत अब्रामोव्ह यांनी उप परराष्ट्र मंत्री झोरिन यांना एक चिठ्ठी लिहिली:
“6 नोव्हेंबर 1956 रोजी, इजिप्तवर इस्रायलच्या आक्रमणाच्या संदर्भात, मला ताबडतोब मॉस्कोला जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याच दिवशी मी इस्रायल सोडले.
14 डिसेंबर रोजी, जेव्हा शत्रुत्व थांबले आणि इस्रायलने इजिप्तच्या भूभागातून आपले सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा प्राधिकरणाने माझा इस्रायलला परतण्याचा निर्णय घेतला. 26 डिसेंबरला प्रस्थान होणार होते...
डिसेंबरच्या अखेरीस, जेव्हा हे स्पष्ट झाले की इस्रायल इजिप्शियन प्रदेशातून आपले सैन्य मागे घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करत आहे, तेव्हा माझे प्रस्थान दोन आठवड्यांसाठी - 8-10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून, निर्गमन तारीख निश्चित केलेली नाही...
नजीकच्या भविष्यात माझे इस्रायलला जाणे क्वचितच उचित आहे, कारण सध्याच्या परिस्थितीत अरब देशांमध्ये ते इस्रायली सामीलीकरणाला अप्रत्यक्ष मान्यता म्हणून मानले जाऊ शकते. त्याच वेळी, प्रस्थान बराच काळ पुढे ढकलण्याची देखील शक्यता नाही.
वरील बाबी लक्षात घेता, इस्रायल सरकारला कळवून मला इस्रायलमधील राजदूत म्हणून माझ्या कर्तव्यातून मुक्त करणे योग्य ठरेल. जोपर्यंत परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत इस्रायलमध्ये नवीन राजदूत नियुक्त करू नये.”
अठ्ठावीस, सत्तावन्न जानेवारी रोजी, इस्रायलमधील यूएसएसआरचे चार्ज डी अफेयर्स एन.आय. क्लिमोव्ह यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख जैत्सेव्ह यांना एक नोट पाठवली:
“इस्रायलने हे सिद्ध केले आहे की तो शेजारील अरब देशांवर कधीही हल्ला करू शकतो. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की इस्रायलकडे बॅक्टेरियोलॉजिकल हल्ल्याची तयारी करण्यासाठी आणि ते पार पाडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक कर्मचारी आणि योग्य उपकरणे आहेत.
गेल्या चार महिन्यांत, आठ हजार ज्यू - पोलंडमधून स्थलांतरित - इस्रायलमध्ये आले आहेत. त्यांच्यामध्ये पोलिश अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाचे माजी कर्मचारी, लष्करी गुप्तचर, राज्य सुरक्षा, अणु भौतिकशास्त्रज्ञ आणि प्रसिद्ध बॅक्टेरियोलॉजिस्टसह उत्कृष्ट शास्त्रज्ञ आहेत.
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आणि प्रख्यात डॉक्टरांसह हंगेरीमधून मोठ्या संख्येने ज्यू नजीकच्या भविष्यात येण्याची अपेक्षा आहे. इस्रायलला सोव्हिएत युनियन आणि समाजवादी देशांविरुद्ध तसेच शेजारी राष्ट्रांविरुद्ध विध्वंसक कार्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मजबुतीकरण प्राप्त होत आहे.
असे संदेश सोव्हिएत युनियनमधून ज्यूंच्या स्थलांतराविरूद्ध अतिरिक्त युक्तिवाद होते.
 
शेपिलोव्हने ग्रोमीकोची जागा घेतली
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयात मोठे बदल झाले आहेत. हे माहित आहे की मंत्री शेपिलोव्ह यांना ग्रोमिको आवडत नाही. खुल्या, आनंदी दिमित्री ट्रोफिमोविचला कंटाळवाणा प्रथम डेप्युटी आवडला नाही. त्याच्या सचिवालयाची अपेक्षा होती की आंद्रेई अँड्रीविचला काढून टाकले जाणार आहे.
ते म्हणतात, ग्रोमिकोने आधीच विज्ञान अकादमीमध्ये जागा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. लंडनमध्ये राजदूत म्हणून काम करताना त्यांनी “द एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकन कॅपिटल” हे पुस्तक लिहिले. आर्थिक आणि राजकीय विस्ताराचे साधन म्हणून यूएस भांडवल निर्यातीच्या इतिहासातून." त्यांनी जी. अँड्रीव्ह या टोपणनावाने पुस्तक प्रकाशित केले. 1956 मध्ये, मॉस्को विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषदेने त्यांना डॉक्टर ऑफ इकॉनॉमिक्सची पदवी प्रदान केली. म्हणून वैज्ञानिक कार्याच्या संक्रमणासाठी पदे तयार केली गेली. पण ते कामी आले.
ख्रुश्चेव्ह आणि शेपिलोव्ह यांच्यात थंडपणा सुरू झाला. शिवाय, शेपिलोव्ह, निकिता सर्गेविचचे पात्र किती लवकर बदलत आहे हे स्पष्टपणे समजत नसल्याने, ख्रुश्चेव्हशी वाद घालत राहिले.
14 फेब्रुवारी 1957 रोजी शेपिलोव्ह यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रीपद सोडले. दुसऱ्या दिवशी त्याची जागा आंद्रेई अँड्रीविच ग्रोमीकोने घेतली.
ते म्हणतात की ख्रुश्चेव्हला ग्रोमिकोला मंत्री बनवण्यापासून परावृत्त केले गेले, त्यांनी त्याच्याबद्दल बिनमहत्त्वाचे बोलले: पुढाकाराचा अभाव, कंटाळवाणा. परंतु निकिता सर्गेविचने परराष्ट्र धोरण स्वतः हाताळण्याचा हेतू ठेवला आणि आक्षेप बाजूला सारले: “केंद्रीय समिती धोरण ठरवते. तुम्ही या पदावर सामूहिक फार्म चेअरमनची नियुक्ती केली तरी तो त्याच मार्गाचा पाठपुरावा करू लागेल.”
9 मे रोजी, इस्रायलमधील राजदूत अब्रामोव्ह यांनी नवीन परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको यांना तपशीलवार नोट पाठवली. ती पूर्णपणे इस्रायलविरोधी होती. परंतु दूतावासाच्या प्रस्तावांपैकी दोन मूलभूतपणे महत्त्वाचे होते:
"...अरब-इस्त्रायली संघर्षावर नजीकच्या भविष्यात सोव्हिएत प्रेसमध्ये एक लेख प्रकाशित करणे, त्यात आमची भूमिका स्पष्ट करणे, विशेषत: इस्रायलच्या अस्तित्वाच्या अधिकाराच्या मुद्द्याबद्दलची आमची वृत्ती...
अरब देशांमधील USSR दूतावास, त्यांच्याकडे उपलब्ध चॅनेलद्वारे, इस्रायलविरुद्धच्या फेदायिनच्या कृती थांबवण्याचा प्रयत्न करतात आणि सध्या इस्रायलसोबत अरब देशांच्या शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याच्या गरजेचा प्रचार करतात.
वेळोवेळी, सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने ज्यू राज्याच्या अस्तित्वाच्या अधिकाराची आठवण करून दिली. मात्र इस्रायलविरुद्धच्या दहशतवादी कारवाया थांबवण्याबाबत अरब देशांशी कोणीही बोलणार नव्हते. नागरिकांच्या हत्येला "पॅलेस्टिनी लोकांचा त्यांच्या हक्कांसाठीचा न्याय्य संघर्ष" मानला जात असे. शिवाय, पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांना लवकरच सोव्हिएत लष्करी मदत मिळण्यास सुरुवात होईल. आणि आपल्या देशालाही त्याच दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी बराच वेळ निघून जाईल.
23 मे रोजी, अब्रामोव्ह, पुन्हा ग्रोमिकोला देशातील परिस्थितीबद्दल अहवाल देत, नोंदवले:
“आमची प्रेस आणि रेडिओ, आमच्या मते, इस्रायलची भूमिका आणि मध्य पूर्व आणि जागतिक राजकारणात इस्रायल-अरब संघर्षाची काहीशी अतिशयोक्ती करतात आणि इस्रायलकडे असमान लक्ष देतात.
हे सांगणे पुरेसे आहे की गेल्या पाच महिन्यांत, त्याच्याबद्दल एक डझनहून अधिक लेख आणि 58 TASS पत्रव्यवहार एकट्या प्रावदा आणि इझ्वेस्टियाच्या पृष्ठांवर प्रकाशित झाले आहेत - तुर्की आणि इटलीच्या एकत्रित पेक्षा जास्त.
इस्त्राईल आणि त्याच्या धोरणांबद्दलची आमची माहिती बऱ्याचदा अरब प्रेसमधील असत्यापित सामग्रीवर आधारित असते. उदाहरणार्थ, आमच्या वर्तमानपत्रांनी इस्रायलमधील 193 अरब गावांचा नाश झाल्याची बातमी दिली होती, जेव्हा प्रत्यक्षात इस्रायलमध्ये इतकी अरब गावे नव्हती आणि कधीच नव्हती. तेल अवीवमध्ये युद्धविरोधी निदर्शनाच्या शूटिंगची नोंद झाली, ज्या दरम्यान शंभरहून अधिक लोक मारले गेले आणि जखमी झाले. खरं तर, असंही नव्हतं...
सिनाई द्वीपकल्पात, गाझा प्रदेशात इस्रायली सैन्याच्या वर्तनाबद्दल, इस्रायल आणि अरब देशांमधील 1948-49 च्या युद्धाबद्दल चुकीची तथ्ये इत्यादींबद्दल असत्यापित माहिती देखील नोंदवली गेली.
यापैकी काही तथ्ये उघडपणे चुकीची माहिती देण्याच्या उद्देशाने प्रकाशित केली गेली होती, परंतु ते नेहमीच प्रशंसनीय नसल्यामुळे ते ध्येय साध्य झाले नाहीत. उदाहरणार्थ, अम्मानला इस्रायली शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्याबाबत इस्रायली-जॉर्डन कराराबद्दल 17 मे रोजी प्रवदा मधील अहवाल पटला नाही. याने केवळ इस्रायली प्रेसमधून विषारी उपहास निर्माण केला.”
दुसऱ्या शब्दांत, सोव्हिएत मुत्सद्दींना हे चांगले ठाऊक होते की सोव्हिएत प्रचार, इस्रायलबद्दल बोलत असताना, सतत खोटे बोलत होते. परंतु कोणीही पत्रकारांना दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली नाही, कारण त्यांनी नेहमी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सूचनांचे पालन केले. अनेक दशकांपासून, सोव्हिएत मीडियाने जाणूनबुजून ज्यू राज्याला अत्यंत घृणास्पद रंगात रंगवले. शिवाय, जेव्हा त्यांनी युनायटेड स्टेट्स किंवा पश्चिम जर्मनीबद्दल लिहिले, जे शत्रूंमध्ये देखील होते, तेव्हा त्यांना एक प्रकारची सभ्यता पाळावी लागली. इस्रायलच्या समारंभात उभे राहून एखाद्याला हवे ते लिहिता येत नव्हते.
तथापि, इस्रायलींशी संभाषण करताना, सोव्हिएत मुत्सद्दींनी कधीही कबूल केले नाही की सोव्हिएत पत्रकार खोटे लिहित आहेत. राजदूत अब्रामोव्ह यांना इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्री गोल्डा मीर यांनी आमंत्रित केले होते. तिला बोलायचे होते की दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्ववत का होत नाहीत? सोव्हिएत युनियनने इस्रायलशी व्यापार का बंद केला, परंतु इंग्लंड आणि फ्रान्सशी व्यापार सुरू ठेवला, जरी त्यांनी इजिप्तबरोबरच्या युद्धात भाग घेतला?
सोव्हिएत वृत्तपत्रे इस्रायलबद्दल कसे लिहितात याबद्दलही ती बोलू लागली.
"दोन दिवसांपूर्वी, सोव्हिएत वृत्तपत्र इझ्वेस्टियाने सीरियन-इस्त्रायली सीमेवर नवीन सीमा घटनेची बातमी दिली," गोल्डा मीर रागाने म्हणाली. - नोटमध्ये म्हटले आहे की इस्रायली सैन्याने गोळीबार केला, परिणामी एक सीरियन सैनिक जखमी झाला. हे इस्रायली आक्रमण म्हणून पात्र ठरले. प्रत्यक्षात, हे सीरियन आक्रमण होते, ज्या दरम्यान सीरियन लोकांनी सीमावर्ती गावातल्या इस्रायली महिलेची हत्या केली. इझ्वेस्टियाने या हत्येचा उल्लेखही केला नाही. असा पूर्वाग्रह सोव्हिएत प्रेसमध्ये बऱ्याचदा दिसून येतो. हे विशेषतः टेलीग्राफ माहितीवर लागू होते, जरी इस्रायलमध्ये एक TASS वार्ताहर आहे जो इस्रायलमध्ये घडणाऱ्या घटनांबद्दल मॉस्कोला योग्यरित्या माहिती देण्यास सक्षम असावा.
सोव्हिएत राजदूताने, अर्थातच, सोव्हिएत पत्रकारांच्या पक्षपातीपणाचे आरोप त्वरित नाकारले, ज्याबद्दल त्याने मॉस्कोला अभिमानाने माहिती दिली:
- सोव्हिएत प्रेसवरील दाव्यांसाठी, मी म्हणालो की मी त्यांच्याशी सहमत नाही. मी कबूल करू शकतो की परदेशी प्रेसमधून घेतलेल्या काही नोट्समध्ये काहीवेळा किरकोळ त्रुटी असू शकतात, ज्यासाठी परदेशी वृत्तपत्रे जबाबदार असतात. परंतु सामान्य दिशा आणि सर्व आवश्यक तथ्ये जे आमचे प्रेस अहवाल नेहमीच बरोबर असतात. सीरियन प्रेसमधील सामग्रीवर आधारित इझ्वेस्टियामध्ये प्रकाशित तथ्ये देखील योग्यरित्या सादर केली गेली आहेत.
ग्रोमिकोला आता आठवत नाही की तो एकदा ज्यू राष्ट्राच्या रक्षणार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून बोलला होता. ऑक्टोबर 1957 मध्ये जनरल असेंब्लीच्या अधिवेशनात आल्यावर, ग्रोमायकोने आणखी काहीतरी बोलले. त्याच्या शब्दांमध्ये एक धोका होता जो इतर देशांशी संबंधांमध्ये अकल्पनीय होता, अगदी ज्यांना मॉस्कोमध्ये "साम्राज्यवादी" म्हटले गेले होते:
- इस्त्रायल त्याच्या पुढील विकासाची कल्पना कशी केली जाते आणि एक राज्य म्हणून त्याचे अस्तित्व कसे आहे याबद्दल फारसा विचार करत नाही... असे दिसते की इस्रायल ज्या फांदीवर बसला आहे तीच तोडत आहे.
इजिप्शियन भागीदारांशी संभाषणात पूर्णपणे भिन्न भाषणे ऐकली.
2 नोव्हेंबर रोजी ख्रुश्चेव्ह आणि संरक्षण मंत्री मालिनोव्स्की यांनी इजिप्शियन युद्ध मंत्री जनरल अब्द-एल हकीम आमेर यांची भेट घेतली. प्रथम, त्यांनी एकजुटीने पाश्चात्य साम्राज्यवाद्यांचा निषेध केला. मग आमेर विनंत्यांकडे वळला:
- आर्थिक संधी इजिप्तला आपले सशस्त्र सैन्य वाढवू देत नाहीत. शस्त्रे आणि दारुगोळा म्हणून, इजिप्तला ते सोव्हिएत युनियन आणि चेकोस्लोव्हाकियाकडून मिळाले. तथापि, इजिप्शियन सरकार हवाई संरक्षणाच्या मुद्द्याबद्दल खूप चिंतित आहे.
ख्रुश्चेव्हने विचारले:
— इजिप्शियन लोकांनी अँग्लो-फ्रेंच-इस्रायली आक्रमणादरम्यान शत्रूचे कोणतेही विमान पाडण्यात यश मिळवले का?
"युद्धाच्या सुरूवातीस, आम्ही विमानविरोधी तोफखान्याने आठ फ्रेंच "मिस्टर" मारले," आमेरने अभिमानाने उत्तर दिले. - दोन हवाई युद्धांमध्ये, इजिप्शियन विमानचालनाने एकही विमान गमावले नाही. हवाई संरक्षण स्थापित करण्यासाठी कदाचित सोव्हिएत तज्ञांना इजिप्तमध्ये पाठवले जावे?
ख्रुश्चेव्हने इजिप्तला मदत करणे, त्याच्याशी सहयोग आणि व्यापार करणे सुरू ठेवण्याचे वचन दिले:
- सोव्हिएत युनियनकडे विनामूल्य चलन नाही, परंतु इजिप्शियन वस्तूंच्या बदल्यात ते इजिप्तला आपला माल विकण्यास तयार आहे. सोव्हिएत युनियन चाळीस वर्षे डॉलरशिवाय जगत आहे आणि जसे आपण पाहू शकता की, डॉलरशिवाय आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी सहकार्याच्या क्षेत्रात त्याने मोठे यश मिळवले आहे.
ख्रुश्चेव्हने इजिप्तने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्रीय समिती आणि सरकारच्या प्रेसीडियमला अहवाल देण्याचे आणि पुढील बैठकीत विशेषत: प्रत्येक गोष्टीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. तो म्हणाला की जर सोव्हिएत युनियन आणि इजिप्तमध्ये परस्पर फायदेशीर संबंध विकसित झाले तर "साम्राज्यवादी काहीही करू शकणार नाहीत":
“युनायटेड स्टेट्स देखील आम्हाला तांत्रिक उपकरणे प्रदान करू नये म्हणून अवरोधित करत आहे, परंतु, जसे आपण पाहू शकता, यामुळे त्यांचे सकारात्मक परिणाम झाले नाहीत. त्यांना पृथ्वी उपग्रह प्रक्षेपित करणारे पहिले व्हायचे होते आणि त्यांनी आधीच त्याला “व्हॅनगार्ड” असे नाव दिले होते, परंतु हा “व्हॅनगार्ड” अजूनही अमेरिकन प्रयोगशाळांमध्ये कुठेतरी आहे आणि आमचा उपग्रह बराच काळ उडत आहे.
"आम्हाला आनंद होईल," आमेरने त्याला खुश केले, "तुम्ही, अमेरिकन नसून, चंद्रावर जाणारे पहिले असता."
“आता ते तिथे आधी पोहोचणार नाहीत,” ख्रुश्चेव्ह आत्मविश्वासाने म्हणाले, “पण त्यांनी तिकिटांचे पैसे चांगले दिले तर आम्ही त्यांना प्रवासी म्हणून घेऊ शकतो.”
जागेबद्दल बोलताना, निकिता सर्गेविच आत्मसंतुष्ट मूडमध्ये पडली. त्याने इजिप्शियन पाहुण्याला विचारले:
- सामान्य लोक मॉस्कोच्या हवामानाचा कसा सामना करतात?
“अद्भुत,” आमेरने आनंदाने उत्तर दिले. "मला आशा आहे की परेड दरम्यान चांगले हवामान असेल, जे तुम्हाला सर्वकाही स्पष्टपणे पाहण्यास अनुमती देईल."
“हे आपल्यावर अवलंबून नाही,” ख्रुश्चेव्हने खांदे उडवले.
आणि मग, शेवटी, संरक्षण मंत्री मालिनोव्स्की, जे उर्वरित वेळ शांत होते, त्यांनी संभाषणात हस्तक्षेप केला:
"परेडच्या दिवशी, स्वर्ग देखील आमच्यावर दयाळू आहे."
7 नोव्हेंबर रोजी आमेरने उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव्ह यांना सांगितले की ते संभाषण चालू ठेवू इच्छितात आणि विशेषतः इजिप्तच्या विनंत्या सांगू इच्छितात; नोव्हेंबरच्या एकोणिसाव्या दिवशी त्याला इजिप्तला परत जावे लागेल.
13 नोव्हेंबर रोजी, इजिप्शियन मंत्री ख्रुश्चेव्हने पुन्हा स्वागत केले. त्याच्यासोबत सरकारचे प्रमुख बुल्गानिन, त्यांचे डेप्युटी अनास्तास इव्हानोविच मिकोयान आणि मिखाईल जॉर्जिविच परवुखिन (ते बाह्य आर्थिक संबंधांसाठी राज्य समितीचे अध्यक्ष देखील होते) आणि अर्थातच मार्शल मालिनोव्स्की आले.
ख्रुश्चेव्ह म्हणाले की सोव्हिएत यंत्रसामग्री आणि उपकरणे पुरवण्यासाठी सोव्हिएत युनियन इजिप्तला सहाशे दशलक्ष रूबल कर्ज देण्यास तयार आहे.
आमेरने त्याचे आभार मानण्यास सुरुवात केली, परंतु कबूल केले की त्याचे बेअरिंग मिळवणे आणि इजिप्शियन पौंडमध्ये सहाशे दशलक्ष रूबल किती असतील हे शोधणे त्याच्यासाठी कठीण होते.
मॉस्कोमधील इजिप्शियन राजदूताने स्पष्ट केले की हे अंदाजे पंचावन्न दशलक्ष इजिप्शियन पौंड आहे. मिकोयन यांनी पुष्टी केली की राजदूत बरोबर होते आणि स्टेट बँकेच्या बोर्डाचे माजी अध्यक्ष म्हणून बुल्गानिन यांनी वजनदारपणे टिप्पणी केली:
- हे एकशे पन्नास दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आहे.
जनरल आमेरने ताबडतोब कर्जाची परतफेड करण्याच्या पद्धती आणि वेळेबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली:
- आम्हाला कर्जाच्या अटी जास्त हवी आहेत.
ख्रुश्चेव्हने आपली भूक कमी करण्याचा प्रयत्न केला:
- आम्ही समजतो की, तुम्हाला अधिक, कदाचित पाचपट कर्ज मिळवायचे आहे आणि नंतर तुम्ही अधिक समाधानी असाल, परंतु आम्ही आणि तुमच्या दोघांच्या प्रमाणाची भावना नेहमी दाखवली पाहिजे.
मिकोयन यांनी इजिप्शियन पाहुण्यांचे लक्ष वेधले की नमूद केलेल्या रकमेत लष्करी मदतीचा समावेश नाही. इजिप्तला स्वतंत्रपणे शस्त्रे मिळतील.
"आम्हाला आणखी मदत मागायला लाज वाटते," आमेर सुंदरपणे म्हणाला, "पण आम्हाला अजूनही आशा आहे की सोव्हिएत युनियन अर्ध्या रस्त्याने आम्हाला भेटेल." आमच्या अडचणी खूप आहेत. लष्करी मुद्द्यांबद्दल, मी, एक लष्करी माणूस म्हणून, जगातील सर्व तोफा इजिप्तमध्ये असाव्यात असे मला वाटते, परंतु आम्हाला हे समजले आहे की आमच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आम्हाला आता आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी मिळणे शक्य होत नाही.
आमेरने प्राधान्याच्या गरजा सूचीबद्ध केल्या:
“आमचे हवाई संरक्षण सर्वात असुरक्षित आहे. आम्ही आमच्या एअरफील्डमध्ये विमाने आणि युद्धनौका आमच्या बंदरांमध्ये स्वीकारण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. आम्ही विसरलो नाही की '56 मध्ये, जेव्हा तुमच्या देशातील मोठ्या संख्येने स्वयंसेवकांनी इजिप्तला मदत देण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा आम्ही ते वापरण्यास तयार नव्हतो. मी तुम्हाला सर्वात कमी किमतीत शस्त्रे पुरवण्यासाठी कर्ज देण्यास सांगतो, जे जवळजवळ प्रतीकात्मक असेल.
"कृपया नाराज होऊ नका," ख्रुश्चेव्हने उत्तर दिले, "जर मी म्हणतो की तुम्ही लोभी होऊ नका, जरी त्यांनी तुम्हाला विनामूल्य शस्त्रे दिली तरीही." कारण, शस्त्रास्त्रांव्यतिरिक्त, आपल्याकडे सैनिक असणे आवश्यक आहे, त्यांना कपडे घालणे, शूज घालणे, त्यांना खायला घालणे, त्यांना बॅरेक्समध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
निकिता सर्गेविचने इजिप्शियन लोकांना त्यांची भूक कमी करण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न केला:
— रशियामध्ये, अनेक वर्षांपासून लोक सायबेरियाचा विजेता एर्माकबद्दल गाणे गात आहेत. एर्माकने सायबेरिया जिंकून रशियन झारच्या अधिपत्याखाली ठेवले. यासाठी राजाने इर्माकला बक्षीस म्हणून एक चांगला डबा दिला. एर्माक भेटवस्तूने आनंदित झाला, परंतु जेव्हा त्याच्या पथकावर शत्रूने हल्ला केला तेव्हा तो त्याच्या साखळी मेलमध्ये इर्तिशमध्ये गेला आणि बुडला. राजाची भेट एर्माकसाठी वजनदार ठरली आणि त्याला तळाशी खेचले ...
आमेर हसला, ख्रुश्चेव्हला त्याच्या मौल्यवान टिप्पण्यांबद्दल धन्यवाद दिले, त्याच्या शब्दांचे पालन करण्याचे वचन दिले आणि इजिप्तला वाढत्या मदतीच्या मुद्द्यावर त्वरित पुनर्विचार करण्यास सांगितले.
“आपण सध्या तिथे थांबूया,” ख्रुश्चेव्हने त्याला थांबवले. "कृपया लक्षात घ्या की ही शेवटची बैठक नाही, तर फक्त सुरुवात आहे."
निकिता सर्गेविच अगदी स्पष्टपणे बोलले, शब्द न काढता, परंतु त्यांच्या भाषणाचा रंग बहुधा अनुवादात गायब झाला:
"तुम्ही तरुण आहात, तुमच्याकडे खूप सामर्थ्य आहे आणि तुम्हाला ते एकाच वेळी मिळवायचे आहे." आता मुख्य गोष्ट म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था वाढवणे. ही अर्थातच सोपी बाब नाही. तुम्ही अजून बांधकाम सुरू केलेले नाही, पण तुम्हाला आधीच खूप भूक आहे. भूक अर्थातच खाण्याने लागते, पण आत्ता आपण आवश्यक गोष्टींपासून सुरुवात केली पाहिजे. औषधात एक चांगला नियम आहे. जर एखादी व्यक्ती बर्याच काळापासून कुपोषित असेल तर त्याला भरपूर अन्न दिले जाऊ नये - हे हानिकारक आहे. तुम्ही म्हणू शकता की मी तुम्हाला परीकथा सांगत आहे, आणि तुम्हाला पैशाची गरज आहे, आणखी पैसे...
निकिता सर्गेविच, नेहमीप्रमाणे गंभीर वाटाघाटीनंतर, आठवणींकडे आकर्षित झाली:
- मला मिकोयनने सांगितलेल्या गृहयुद्धातील एक भाग आठवला. मी 11 व्या सैन्याच्या तुकड्यांपैकी एकात होतो, जे कुटैसीजवळ होते. एके दिवशी मला राजकीय विभागात जावे लागले. हॉटेलमध्ये खूप बेडबग्स होते, म्हणून मी स्टेशनवर रात्र घालवण्याचा निर्णय घेतला. रात्री आर्मेनियन सैनिकांची एक कंपनी अंगणात घुसली. आंदोलक म्हणून मी त्यांच्याशी बोललो. त्यांनी ऐकले, परंतु तुर्कीमधील परिस्थितीच्या मूल्यांकनावर विश्वास ठेवला नाही. जेव्हा ते संपले, तेव्हा एकाने संभाषणासाठी त्याचे आभार मानले, परंतु "तुर्कांची कत्तल केली पाहिजे." मी त्यांना पुन्हा सांगू लागलो की तुर्कस्तानमध्ये शेतकरी, कामगार, जमीनदार आणि भांडवलदार आहेत आणि तुम्ही सर्वांशी समान वागणूक देऊ शकत नाही. सैनिकांनी सर्वकाही मान्य केले, परंतु "तुर्कांना अद्याप कत्तल करणे आवश्यक आहे." त्यामुळे जनरल आमेर प्रत्येक गोष्टीवर आमच्याशी सहमत आहेत, पण तरीही म्हणतात की आणखी पैसे देण्याची गरज आहे...
ही चर्चा दोन तास चालली. त्यानंतर ख्रुश्चेव्हने इजिप्शियन शिष्टमंडळाला जेवणासाठी आमंत्रित केले.
 
नासर आणि कम्युनिस्ट यांच्यात
अरब देश कोणत्याही परिस्थितीत पाश्चात्य शक्तींशी संपर्क साधू नयेत, जरी त्यांनी काही वाजवी ऑफर दिली तरीही सोव्हिएत मुत्सद्दी जागरुक होते.
17 डिसेंबर 1957 रोजी ख्रुश्चेव्ह यांना सीरियाचे उपपंतप्रधान खालेद अल-आझेम मिळाले.
निकिता सर्गेविचने पाहुण्याला त्याच्या शत्रूंच्या युक्तीने घाबरवले आणि कल्पकतेने स्पष्ट केले की सीरियन लोकांचा एकच मित्र आहे - सोव्हिएत युनियन. ख्रुश्चेव्ह म्हणाले की मॉस्को हे पाहत आहे की तुर्क कसे सीरियावर आक्रमणाचा कट रचत आहेत:
"अमेरिकनांना आश्चर्य वाटेल की आम्हाला त्यांच्या नेमक्या योजना माहित आहेत." सीरियावर हल्ला करण्याच्या तयारीत तुर्की जनरल स्टाफचे सर्व निर्णय आम्हाला माहित आहेत. धोका खूप मोठा होता... आम्हाला माहित आहे की जेव्हा युनायटेड स्टेट्सने सीरियावरील लष्करी कारवाई सोडली तेव्हा लेबनॉन, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इराकने सध्याचे सीरियन सरकार संपवण्याचे मान्य केले. त्यांनी सीरियाविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. तुमच्या देशाच्या नेत्यांवर दहशतवादी कारवाया करण्याचे नियोजन होते...
अल-अझेम लवकरच पंतप्रधान झाला आणि त्याला सीरियन कम्युनिस्टांनी सक्रिय पाठिंबा दिला.
नासेर विरुद्ध विशेषतः कठीण खेळ खेळला गेला.
1956 मध्ये, फॉरेन लिटरेचर पब्लिशिंग हाऊसने "क्रांतीचे तत्वज्ञान" नावाचे नासरचे एक पातळ माहितीपत्रक प्रकाशित केले. हा इंग्रजीतून केलेला अनुवाद होता.
हे माहितीपत्रक पक्ष आणि वैचारिक अधिकाऱ्यांच्या संकुचित वर्तुळासाठी होते आणि केंद्रीय समितीने मंजूर केलेल्या विशेष यादीनुसार पाठवले होते.
नासेर अजूनही फारसा ओळखीचा नव्हता, म्हणून प्रकाशन गृहाने त्याची ओळख करून देणे आवश्यक मानले:
“पत्रिकेचे लेखक इजिप्तचे पंतप्रधान आणि क्रांतिकारी मार्गदर्शक परिषदेचे प्रमुख आहेत. ते भूमिगत देशभक्तीपर संघटना “ऑफिसर्स ऑफ फ्रीडम” च्या संस्थापकांपैकी एक होते, ज्याने 23 जुलै 1953 रोजी इजिप्तमध्ये सत्तापालट केला आणि प्रजासत्ताकची घोषणा केली.”
समान शत्रू - इस्रायल विरुद्धच्या संघर्षावर आधारित - नासेरने आपल्या नेतृत्वाखाली सर्व अरब देशांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने स्वतःला नाईल नदीपासून युफ्रेटीसपर्यंत पसरलेल्या एका विशाल अरब राज्याच्या डोक्यावर पाहिले. काही कारणास्तव, इतर अरब राष्ट्रांना नासेरच्या नियंत्रणाखाली येण्याची घाई नव्हती, ज्यामुळे त्याला अप्रिय आश्चर्य वाटले.
पुस्तकात, नासरने अनेकदा तक्रार केली की तो इजिप्शियन लोकांना एकत्र करू शकला नाही:
“मला सर्वात जास्त काय हवे आहे असे विचारले असता, मी लगेच उत्तर देईन: “किमान एक इजिप्शियन दुसऱ्याबद्दल प्रामाणिकपणे बोलतो हे ऐकणे; किमान एक इजिप्शियन पाहण्यासाठी जो आपला सर्व वेळ इतरांनी व्यक्त केलेल्या कल्पनांवर प्रखर टीका करण्यासाठी घालवत नाही; किमान एक इजिप्शियन आहे जो क्षमा, सहिष्णुता आणि आपल्या सहकारी इजिप्शियन लोकांबद्दल प्रेमासाठी आपले हृदय उघडण्यास तयार आहे यावर विश्वास ठेवा.
मॉस्कोमध्ये त्यांना नासेर चुकण्याची भीती वाटत होती, त्यांना भीती होती की तो कोणत्याही क्षणी पश्चिमेच्या बाजूला जाऊ शकतो.
डिसेंबर 1957 मध्ये, केंद्रीय समितीला एक नोट पाठविण्यात आली होती “इजिप्तमध्ये आपला प्रभाव मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आणि अरब देशांमध्ये प्रतिगामी वर्तुळांची स्थिती मजबूत करण्याच्या आधारावर राष्ट्राध्यक्ष नासेरचे अमेरिकन लोकांशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिबंधित करण्याच्या उद्देशाने सीरिया":
नोटमध्ये म्हटले आहे:
"नासेर दोन जागतिक शिबिरांमधील विरोधाभासांचा फायदा घेत, यूएसएसआर आणि इतर समाजवादी देशांकडून आर्थिक आणि लष्करी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याच वेळी युनायटेड स्टेट्सच्या बाजूने त्याच्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आणि इतर पाश्चात्य शक्ती, पश्चिमेशी वाटाघाटीमध्ये साम्यवादाबद्दलच्या त्याच्या शत्रुत्वावर आणि अरब पूर्वेकडील कम्युनिस्टांविरुद्धच्या लढ्यात पश्चिमेची सेवा करण्याची तयारी यावर जोर देतात.
इजिप्तमध्ये “लोकशाही समाजवाद” आणि “सहकारी समाज” निर्माण करण्याच्या नारांद्वारे वाढलेली अटकळ आणि एकाच वेळी कम्युनिस्ट आणि डाव्या विचारसरणीच्या घटकांच्या छळाची तीव्रता, तसेच पोलिस सेन्सॉरशिप वाढवणे आणि त्याविरुद्धच्या उपाययोजनांमुळे नासेरच्या देशांतर्गत धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. इजिप्शियन लोकसंख्येमध्ये युएसएसआरचा वाढता प्रभाव.
अलीकडे, नासरने स्वत: अमेरिकन लोकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आणि पूर्वीप्रमाणे कैरोमधील सोव्हिएत दूतावासाशी घनिष्ठ संबंध ठेवत नाहीत..."
इजिप्तमधील कम्युनिस्टांच्या अटकेवर कशी प्रतिक्रिया द्यायची हे सोव्हिएत नेत्यांना माहित नव्हते. औपचारिकपणे त्यांनी निषेध व्यक्त करून त्यांची सुटका करायला हवी होती. मूलत:, कमकुवत इजिप्शियन कम्युनिस्ट पक्षापेक्षा नासेर मॉस्कोसाठी अधिक महत्त्वाचा होता. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, सोव्हिएत नेत्यांना हे माहित होते की कट्टरतावादी कसे होऊ नये आणि आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीतील कॉम्रेडच्या नाशाकडे त्यांनी डोळेझाक केली.
ऑक्टोबर 1941 मध्ये, इराणच्या कम्युनिस्ट पक्षाऐवजी, ज्यावर अधिकार्यांनी दहा वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती, पीपल्स पार्टी ऑफ इराण, तुदेह, स्थापन करण्यात आली. ते भूमिगत चालले आणि CPSU केंद्रीय समितीचा पूर्ण पाठिंबा लाभला. परंतु पन्नासच्या दशकाच्या मध्यात, सोव्हिएत नेत्यांनी इराण सरकारशी संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे तुदेहने व्यावहारिकरित्या पैसे देणे बंद केले.
1956 मध्ये इराणचे शाह मोहम्मद रजा पहलवी शाहीन सोरेयासोबत मॉस्कोला आले.
शाह, आपल्या आठवणींमध्ये लिहितात, ते अगदी तीव्रपणे बोलले: “मी आदरातिथ्य करणाऱ्या यजमानांना आठवण करून दिली की अनेक शतकांपासून रशियन लोक इराणमधून दक्षिणेकडे जाण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. 1907 मध्ये त्यांनी इराणमध्ये प्रवेश केला. पहिल्या महायुद्धात त्यांनी पुन्हा आपला देश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. 1946 मध्ये, सर्वात श्रीमंत प्रांत, अझरबैजान, इराणमधून काढून टाकण्यासाठी कठपुतळी सरकार तयार करण्यात आले.
ख्रुश्चेव्ह आणि शेपिलोव्ह यांनी प्रतिक्रिया दिली की त्यांनी देशाचे नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी जे काही केले होते त्यासाठी ते जबाबदार नाहीत. ख्रुश्चेव्हला जुन्याखाली एक रेषा काढायची होती. आणि इराणी कम्युनिस्टांनी त्यांचा पाठिंबा गमावला...
फेब्रुवारी 1958 मध्ये, सीरिया आणि इजिप्त यांनी एकत्र येऊन संयुक्त अरब प्रजासत्ताकची स्थापना केली. हे दूरगामी उद्दिष्टांसह केले गेले. नासेरने घोषित केले की सर्व अरब देश नवीन राज्यात सामील होऊ शकतात.
दोन्ही देशांच्या एकत्रीकरणाबद्दल सोव्हिएत युनियनला आनंद नव्हता. सीरियामध्ये, खालेद बगदाश यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष मजबूत होत होता, त्यामुळे सीरियाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याच्या संधी खुल्या झाल्या.
“आम्हाला एकीकरणात प्रगती दिसली नाही,” ख्रुश्चेव्हने आठवण करून दिली, “सीरिया हा कायदेशीर कम्युनिस्ट पक्ष असलेला बुर्जुआ-लोकशाही देश होता, त्यामध्ये फ्रेंच शैलीची संसदीय व्यवस्था स्थापित केली गेली होती. इजिप्तपेक्षा तेथे पुरोगामी गटांची परिस्थिती चांगली होती. इजिप्तमध्ये लोकशाही नव्हती. नासरच्या नेतृत्वाखाली कर्नलांनी राज्य केले ...
प्रेसमध्ये, सोव्हिएत नेत्यांनी नासेरच्या धोरणांना विरोध केला नाही, त्याला वेगळे करायचे नव्हते, परंतु त्यांनी त्याला पाठिंबाही दिला नाही. पण त्यांनी बगदाशला पाठिंबा दिला आणि इजिप्तशी एकीकरणाविरुद्ध सीरियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या ताकदीनुसार बगदाशने लढा दिला... आमच्या भूमिकेने नासेरला नाराज केले आणि त्याला आमच्यासाठी अनुकूल केले नाही.
युगोस्लाव्हियाचे प्रमुख जोसिप ब्रोझ टिटो हे इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांचे एकनिष्ठ समर्थक होते. मॉस्कोमध्ये आल्यावर त्याने इजिप्तमधील परिस्थितीबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली आणि नासेरबद्दल खूप बोलले. ख्रुश्चेव्हने आपला गोंधळ व्यक्त केला:
"मला त्याचे भाषण समजत नाही; त्याला काय हवे आहे हे समजणे कठीण आहे. तो पुरोगामी व्यवस्था निर्माण करण्याचा पुरस्कार करतो. पण कसे? तो बुर्जुआला स्पर्श करत नाही, तो बँकांना स्पर्श करत नाही. हे कोणत्या प्रकारचे धोरण आहे, देशासाठी कोणती उद्दिष्टे निश्चित केली जात आहेत, याचे आकलन करणे आपल्यासाठी अजूनही अवघड आहे.
"नासेर अजूनही खूप तरुण आहे, राजकीयदृष्ट्या अननुभवी आहे," टिटोने उदारपणे त्याच्या कृतींचे स्पष्टीकरण दिले. "याशिवाय, तो एक लष्करी माणूस आहे." त्याचा हेतू चांगला आहे, परंतु त्याला अद्याप ठोस पाया मिळालेला नाही. याला कुठेतरी आवर घालायला हवा आणि कुठेतरी साथ द्यायला हवी. तुम्ही त्याच्याशी बोलणी करू शकता...
ख्रुश्चेव्ह आठवते, “नासेर आणि माझे एक अतिशय गुंतागुंतीचे नाते होते. आम्ही इजिप्तला त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी, वसाहतवाद्यांपासून मुक्तीसाठी लढणारे लोक म्हणून मदत केली. आम्ही त्यांना शस्त्रे विकली आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी सर्व प्रकारे मदत केली. पण राजकीय आणि वैचारिक मुद्द्यांवरही आमचे मोठे मतभेद होते...
ज्या कम्युनिस्टांना नासेरने ओळखले होते ते सर्व तुरुंगात होते. कम्युनिस्ट पक्ष भूमिगत होता. आपल्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी कम्युनिस्ट विरोधी, प्रतिगामी धोरण अवलंबले. आमच्या मते, इजिप्शियन लोकांना ज्याची गरज होती, तो आम्ही नासरमध्ये पाहिला असे म्हणता येणार नाही, परंतु आमचा असा विश्वास होता की त्या वेळी तेथे कोणीही पुरोगामी माणूस नव्हता..."
युनिफाइड कम्युनिस्ट पक्ष इजिप्तमध्ये फक्त जानेवारी 1958 मध्ये तयार झाला होता, परंतु तो बेकायदेशीर स्थितीत होता. कम्युनिस्ट सत्ताधारी राजवटीला पाठिंबा देतील या अटीवर नासरने त्याच्या अस्तित्वाकडे डोळेझाक केली. पण काही महिन्यांनी सगळं संपलं.
इजिप्त आणि सीरियाच्या एकत्रीकरणामुळे सीरियन कम्युनिस्टांचा प्रतिकार झाला. नासरने कम्युनिस्टांशी सामना करण्याचे आदेश दिले. पक्षाच्या नेतृत्वाला तुरुंगात टाकण्यात आले, केवळ काही जण परदेशात पळून जाण्यात यशस्वी झाले. एका इतिहासकाराने सांगितल्याप्रमाणे, त्या वर्षांमध्ये इजिप्तमध्ये संघटित कम्युनिस्ट क्रियाकलाप फक्त तुरुंगात आणि एकाग्रता शिबिरांमध्येच घडले.
ख्रुश्चेव्हने नासेरला इशारा दिला की, त्याला कितीही हवे असले तरी अनेक कम्युनिस्ट तुरुंगात असताना तो इजिप्तमध्ये येऊ शकत नाही. नासेर यांनी त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
राष्ट्रपतींचे मित्र आणि विश्वासू मोहम्मद हसेनीन हेकल यांनी एक लेख प्रकाशित केला की इजिप्तमधील साम्यवाद अयशस्वी झाला कारण तो राष्ट्रीय चळवळीपासून अलिप्त झाला होता.
गमाल अब्द-अल नासेर प्रथम एप्रिल 1958 मध्ये सोव्हिएत युनियनमध्ये आले. ख्रुश्चेव्हला त्या माणसाला भेटायचे होते ज्याच्याबद्दल त्याने खूप ऐकले होते आणि इजिप्शियन अध्यक्षांना नोवो-ओगारेवो येथे नेले आणि त्यांच्याबरोबर फक्त एक अनुवादक घेतला. आम्ही एकावर एक बोललो.
"नासेरने माझ्यावर चांगली छाप पाडली: एक तरुण, एकत्रित, हुशार, विजयी स्मितसह," निकिता सर्गेविच नंतर म्हणाली. "जर आपण पूर्णपणे वैयक्तिक छापाबद्दल बोललो तर मला तो आवडला."
ख्रुश्चेव्हच्या म्हणण्यानुसार, नासेर संभाषणादरम्यान आत्मविश्वासाने वागला आणि काहीवेळा त्याने आक्रमकता देखील दर्शविली. तो नाराज झाला की मॉस्कोसाठी इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांच्या मतापेक्षा सीरियन कम्युनिस्टांचे नेते बगदाश यांचे मत अधिक महत्त्वाचे आहे:
- तुम्ही बगदाशला का सपोर्ट करता? बागडश यांनी आमचे नेतृत्व करावे असे तुम्हाला वाटते का? आम्ही हे सहन करणार नाही, हे केवळ अशक्य आहे ...
ते म्हणाले की सोव्हिएत नेत्यांना अरब समस्या समजत नाहीत आणि ते चुकीच्या मार्गावर आहेत, एकीकरणाकडे त्यांच्या स्वत: च्या डोळ्यांनी नाही तर बगदाशच्या डोळ्यांनी पाहतात, जो संकुचित राजकीय स्थितीतून पुढे जात आहे.
इजिप्त आणि सीरियाचे एकत्रीकरण ही केवळ सुरुवात असल्याचे नासर यांनी स्पष्ट केले. ते इतर अरब देश सामील होतील, जे एक होणे आवश्यक आहे.
ख्रुश्चेव्ह त्याच्या भूमिकेवर उभा राहिला:
- तुम्हाला नंतर एकीकरणाबद्दल पश्चात्ताप होईल, संयुक्त अरब प्रजासत्ताक वेगळे होईल.
दिवसभर वाटाघाटी सुरू होत्या. त्यांनी बीचवर अल फ्रेस्को जेवण केले. दिवसभर उन्हाळा चांगला होता. या भेटीने चांगल्या वैयक्तिक नातेसंबंधाचा पाया घातला.
तिसाव्या एप्रिल रोजी, इजिप्शियन शिष्टमंडळाचे स्वागत ख्रुश्चेव्ह यांनी केले, त्याचे सरकारमधील पहिले डेप्युटी मिकोयन, यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमचे अध्यक्ष मार्शल वोरोशिलोव्ह, तृतीय जगातील देशांशी संबंधांसाठी जबाबदार असलेल्या केंद्रीय समितीचे सचिव नुरिद्दीन अक्रमोविच मुखितदिनोव आणि मंत्री ग्रोमिको.
नासेर म्हणाले की, शिष्टमंडळातील सदस्यांना मुख्य मुद्द्यावर लगेच स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. ख्रुश्चेव्हशी झालेल्या पहिल्या भेटीपासूनच त्यांची परस्परविरोधी मते होती. इजिप्शियन लोकांना असे वाटले की ख्रुश्चेव्ह त्यांच्या विसंगतीबद्दल त्यांची निंदा करत आहेत. नासरला स्पष्टीकरण हवे होते:
“काही लोकांना तुमच्या शब्दांचा अर्थ असा समजला की आम्ही सोव्हिएत युनियनला केवळ अमेरिकनांकडून काही प्रकारच्या मदतीची वाटाघाटी करण्यासाठी सहकार्य करत आहोत. इतरांचा असा युक्तिवाद आहे की सोव्हिएत युनियन आणि संयुक्त अरब प्रजासत्ताक यांच्यातील वास्तविक मैत्री विकसित करण्याच्या इच्छेवर आधारित, आपण कोणत्याही स्वार्थी हितसंबंधांचा पाठपुरावा न करता सोव्हिएत युनियनला सहकार्य करत आहोत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे. या मुद्द्यावर भिन्न मते टाळण्यासाठी, आम्ही त्यावर परत येऊ आणि आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करू इच्छितो.
ख्रुश्चेव्हने फुलून उत्तर दिले:
- जर तुम्ही मुस्लिम नसता तर ज्याने आमच्या मैत्रीच्या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावला त्याला जॉर्जियन प्रथेनुसार शिक्षा झाली असती. आर्मेनिया आणि जॉर्जियामध्ये अशी प्रथा आहे की जो कोणी टेबलच्या ऑर्डरमध्ये अडथळा आणतो त्याला शिक्षा केली जाते, त्याच्यासाठी वाईनचे एक मोठे शिंग ओतले जाते आणि त्याने ही वाइन प्यावी... सोव्हिएत युनियन अरबांशी निःस्वार्थ मैत्री करण्यास सहमत आहे. त्याला या देशांकडून काहीही मिळवण्यात रस नाही. सोव्हिएत युनियनकडे सर्व काही आहे. कदाचित आम्हाला फक्त कॉफी आणि लिंबूवर्गीय फळांची गरज आहे, परंतु आम्ही त्यांच्याशिवाय करू शकतो: कॉफीची जागा चहाने आणि लिंबूवर्गीय फळे सफरचंदाने बदलली जाऊ शकते.
"आमच्याकडे कॉफी देखील नाही," नासेरने नमूद केले, फक्त बाबतीत.
"परंतु येमेनमध्ये चांगली कॉफी आहे," ख्रुश्चेव्ह, ज्यांना एक आश्चर्यकारक स्मरणशक्ती होती, त्यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला.
त्याने सूचित केले की येमेन इजिप्तच्या ताब्यात आहे.
"आमच्याकडे संत्री आहेत," नासेर म्हणाला, "पण कमी प्रमाणात."
वाटाघाटीदरम्यान नासेरची सावधगिरी जाणवली. तो स्वत: ला मॉस्कोचा सहयोगी घोषित करण्यास स्वत: ला आणू शकला नाही, हे लक्षात आले की असे केल्याने तो पश्चिमेकडील व्यावसायिक संपर्कांची शक्यता कमी करेल. आणि सोव्हिएत मुत्सद्दींना सर्वात जास्त भीती वाटली की नासेर अमेरिकेशी संबंध सामान्य करण्याचा विचार करीत आहे.
नासेरने जेट बॉम्बर्स आणि मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची मागणी केली. ख्रुश्चेव्हने नकार देत असे म्हटले की सोव्हिएत प्रदेशात ते इजिप्त आणि इतर अरब देशांच्या हिताची अधिक विश्वासार्हपणे सेवा करतील.
1 मे रोजी, नासेर सोव्हिएत नेत्यांसोबत समाधीच्या व्यासपीठावर उभा राहिला. रेड स्क्वेअरच्या बाजूने चालत असलेल्या निदर्शकांनी नवीन चेहऱ्याकडे कुतूहलाने पाहिले.
कम्युनिस्टांच्या छळामुळे इजिप्तमध्ये वारंवार समस्या निर्माण झाल्या.
जुलै एकतीस, एकोणपन्नास, संयुक्त अरब प्रजासत्ताकचे राजदूत मोहम्मद अवद अल-कुनी उप परराष्ट्र मंत्री सेमियोनोव्ह यांच्याकडे आले.
30 जुलै रोजी प्रवदा मधील एका लेखाने राजदूत असमाधानी होते, ज्यात दमास्कसमध्ये एका प्रमुख लेबनीज कम्युनिस्टला अटक करण्यात आली होती.
जर अटकेचा अहवाल खरा असेल तर, राजदूताने नमूद केले, तर लेबनीज कम्युनिस्ट दमास्कसमध्ये कसे संपले आणि सोव्हिएत प्रेसमध्ये असे अहवाल का प्रकाशित केले गेले हे त्याला स्पष्ट नाही.
अल-कुनी यांनी असे मत व्यक्त केले की यामुळे यूएआर आणि सोव्हिएत युनियनमधील मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होण्यास मदत होत नाही, विशेषत: ही घटना सोव्हिएत प्रेसचे लक्ष वेधण्याइतकी महत्त्वाची नाही.
सेम्योनोव्हने राजदूताशी उच्च पातळीवरील राजनयिक डिमागोग्युरीशी वागणूक दिली.
लेबनीज कम्युनिस्ट हेलूच्या अटकेबद्दल प्रवदामधील लेखाबद्दल, त्यांनी राजदूताला उत्तर दिले की सोव्हिएत लोकांना अशा घटनांमध्ये रस आहे आणि वृत्तपत्र संपादक स्वाभाविकपणे त्यांच्या वाचकांच्या इच्छा पूर्ण करतात. त्यांनी नमूद केले की अल-कुनी निःसंशयपणे ग्रीसच्या युनायटेड डेमोक्रॅटिक लेफ्ट पार्टीचे सचिव ग्लेझोसच्या संरक्षणातील मोहिमेबद्दल जागरूक होते, ज्यात प्रामुख्याने कम्युनिस्टांचा समावेश होता, जे केवळ सोव्हिएत युनियनमध्येच नव्हे तर इतर देशांमध्येही वाढले होते.
सेम्योनोव्ह, जसे की अशा प्रकरणांमध्ये प्रथा आहे, त्याने नोंदवले की तो वैयक्तिक मत व्यक्त करीत होता आणि असे म्हटले:
- सोव्हिएत जनता या क्षेत्रातील आपले हक्क सोडू शकत नाही. आम्ही पूर्वेकडील आणि विशेषतः इजिप्तमधील क्रांतीपूर्वी राष्ट्रीय चळवळ आणि त्यांच्या लढवय्यांचा बचाव करण्यासाठी बोललो. मग लोकांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांच्या रक्षणासाठी स्वतःची समजूत सोडून न बोलणे योग्य ठरेल का? साहजिकच नाही...
अल-कुनी म्हणाले की संयुक्त अरब प्रजासत्ताकची तुलना ग्रीसशी केली जाऊ शकत नाही, जो सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात निर्देशित केलेल्या ब्लॉकचा एक भाग आहे... अरब लोकांचा दृष्टीकोन आणि त्यांच्या सोव्हिएत युनियनबद्दलच्या भावना सर्वज्ञात आहेत, मग का? असंतोष आणि जनमानसावर नाराजी निर्माण होईल अशा रीतीने कृती करा, या टप्प्यावर हे का करायचे, जेव्हा आपल्या देशांमधील संबंध सुधारू लागले आहेत, तेव्हा या संबंधांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होऊ शकेल असे मुद्दे का मांडायचे?..
सेम्योनोव्हने असे उत्तर दिले:
“मला पुन्हा एकदा जोर द्यायचा आहे की आंतरराज्य संबंध ही एक गोष्ट आहे आणि लोकांची विचारधारा आणि भावना ही दुसरी गोष्ट आहे. राजदूत हे सर्व मिसळतो आणि त्याने एकतर्फी आणि काहीसे औपचारिकपणे मांडलेल्या समस्येकडे जातो. मी स्पष्टपणे बोलेन - शेवटी, यूएआर लेख प्रकाशित करते आणि पुस्तके प्रकाशित करते जी सोव्हिएत युनियन आणि समाजवादी छावणीच्या देशांविरूद्ध कठोरपणे निर्देशित केली जातात ...
अल-कुनीने पुन्हा एकदा नमूद केले की तो अधिकृतपणे बोलत नाही, परंतु एक मित्र म्हणून:
- जर सोव्हिएत युनियन आणि संयुक्त अरब प्रजासत्ताक यांच्यातील मतभेद वाढले तर याचा फायदा सोव्हिएत युनियन किंवा यूएआरला होणार नाही...
सेम्योनोव्हने विचारले की या संबंधांना काय फायदा होणार नाही - अटक किंवा अटकेबद्दल प्रकाशने?
या प्रश्नाने अल-कुनी काहीसा लाजला...
तसे, सोव्हिएत हस्तक्षेपामुळे लेबनॉनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सचिव फराजल्लाह हेला वाचले नाहीत. इजिप्शियन लोकांनी त्याचा छळ केला आणि तो छळाखाली मरण पावला, कारण लेबनीज कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख मॉस्कोमध्ये याबद्दल सांगतील.
ख्रुश्चेव्हने इजिप्त आणि सीरियाच्या एकत्रीकरणाबाबत केलेले भाकीत खरे ठरले.
नासेरला एकहाती एकसंघ राज्य करायचे होते. एकसष्टाच्या उन्हाळ्यात त्यांनी सीरियाचा लष्करी शासक कर्नल अब्द-अल हमीद सरराज यांची दमास्कसहून कैरो येथे बदली केली आणि त्यांना संयुक्त अरब प्रजासत्ताकचे पाचवे उपाध्यक्ष केले. पण सीरियावर आपली सत्ता बळकट करण्याऐवजी, नासेरने ती कमी केली, कारण सीरियन लोकांसाठी अधिकृत असलेली व्यक्ती दमास्कसमधून गायब झाली.
इजिप्शियन लोक सीरियावर राज्य करू लागले. यूएआरचे उपाध्यक्ष आणि कमांडर-इन-चीफ मार्शल आमेर यूएआरच्या सीरियन प्रदेशाच्या कार्यकारी परिषदेचे प्रमुख होते.
28 सप्टेंबर रोजी, सीरियन अधिकाऱ्यांनी एक सत्तापालट केला, ज्याचा शेवट संयुक्त अरब प्रजासत्ताकपासून सीरियाच्या अलिप्ततेने झाला. बंडखोर सीरियन अधिकाऱ्यांनी मार्शल आमेरला नजरकैदेत ठेवले आणि नंतर त्याला घरी पाठवले.
सीरियातील सत्तापालट आणि इजिप्तशी एकत्र येण्यास सीरियन लोकांनी नकार दिल्याने नासरच्या राजकारणाला आणि प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला. तथापि, काहींना शंका होती की एकीकरण कृत्रिम होते आणि संपूर्ण अरब जगाचे नेतृत्व करण्याच्या नासरच्या उत्कट इच्छेशी संबंधित होते.
पण नासेर जिवंत असताना इजिप्तला संयुक्त अरब प्रजासत्ताक असे संबोधले जात असे. नासरने हे नाव ठेवले कारण तो स्वतःला किंवा इतरांना त्याची कल्पना अयशस्वी झाल्याचे कबूल करू शकला नाही.
9 ऑक्टोबर रोजी, ख्रुश्चेव्ह यांना मॉस्कोमधील यूएआर राजदूत मोहम्मद गालेब प्राप्त झाले, ज्यांच्याबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. गालेब, व्यवसायाने ऑटोलॅरिन्गोलॉजिस्ट, द्वितीय सचिवाच्या भूमिकेत प्रथम मॉस्कोला आले. एकसष्टीमध्ये त्यांची राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली. ख्रुश्चेव्ह गॅलेबला सहानुभूतीने म्हणाला:
“राष्ट्रपती नासेर यांनी सीरियाविरुद्ध युद्ध सुरू करण्यास नकार देऊन शहाणपणाने वागले... असा प्रश्न लष्करी बळावर सोडवला जाऊ शकत नाही... मला राष्ट्राध्यक्षांची स्थिती समजते. सीरियातील घटनांमुळे यूएआर आणि राष्ट्राध्यक्षांचे वैयक्तिक नुकसान झाले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही... वास्तविक, राष्ट्रपतींना आमचा दृष्टिकोन माहीत आहे, मी त्यांना इजिप्तला सीरियासोबत एकत्र करण्याच्या मुद्द्यावर माझे मत व्यक्त केले. मी नासरला म्हणालो: तू उत्साहात आहेस, तुला घाई आहे. नासेरने मला उत्तर दिले की ते घाईत नव्हते तर सीरियन लोक होते, जे त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी घाबरले होते. तेव्हाही तो माझ्यावर नाराज होता... मी हे सर्व तुम्हाला विश्वासात घेऊन सांगत आहे जेणेकरून परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयाला नव्हे तर राष्ट्रपतींनाच याची माहिती व्हावी, जेणेकरून कोणीही हसणार नाही.
अरब कम्युनिस्टांचा, विशेषतः सीरियन लोकांचा विजय झाला.
एकतीसव्या ऑक्टोबर रोजी, CPSU ची XXII काँग्रेस मॉस्कोमध्ये उघडली गेली. लेबनीज कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सचिव निकोला चाउई यांनी काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. नासेर आणि त्याच्या राजवटीबद्दल बोलताना त्याने शब्दांची छाटणी केली नाही:
“अत्याचार आणि हुकूमशाहीच्या राजवटीपासून मुक्त होण्यात सीरियन लोकांचा विजय ही लेबनीज लोकांसाठी खूप महत्त्वाची घटना आहे. लेबनीज लोकांनी नासेर हुकूमशाहीपासून आपल्या मातृभूमीच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणा-या विलयीकरण आणि विभाजनाच्या धोक्याविरुद्ध लढा दिला. सीरियन आणि लेबनीज कम्युनिस्ट पक्षांचा संघर्ष एका मोठ्या लढाईत विलीन झाला, ज्या दरम्यान आमचे प्रिय कॉम्रेड, आमच्या पक्षाचे सचिव फराजल्ला हेलू, सीरियातील हुकूमशाहीने शारीरिकरित्या नष्ट झालेल्या इतर अनेक कॉमरेड सैनिकांसह वीरपणे छळाखाली मरण पावले...
सीरियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस खालेद बगदाश यांना विजयी झाल्यासारखे वाटले. नासेरविरुद्धचा त्यांचा लढा यशस्वी ठरला. बगदाश यांनी मॉस्कोमधील काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशीही संवाद साधला.
त्यांनी अरब-इस्त्रायली संघर्ष किंवा पॅलेस्टिनी लोकांच्या दुर्दशेचा उल्लेख केला नाही. मुख्य सीरियन कम्युनिस्टांना यात रस नव्हता. तो फक्त इजिप्त आणि सीरिया एकत्र करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न बोलला. त्याच्या सोव्हिएत कॉम्रेड्सच्या विनंतीनुसार, त्याने नासेरच्या नावाचा उल्लेख केला नाही, परंतु त्याचे संपूर्ण भाषण इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात होते:
- सीरियन-इजिप्शियन ऐक्याचे पतन, जे लोक आणि सैन्याच्या एकतेमुळे, देशाच्या एकजुटीमुळे काही तासांतच कोसळले, हे आमच्या निष्कर्षांच्या अचूकतेची पुष्टी आहे की अरब एकतेचा मार्ग. सामीलीकरण, विस्तार आणि वर्चस्व यातून जात नाही, एका अरब दुसऱ्या देशाच्या गुलामगिरीतून जात नाही...
बगदाशने इजिप्त आणि नासेरवर सीरियाला मनमानी आणि जुलूमशाही, गरिबी आणि अज्ञान निर्माण करण्याचा "अंतर्गत वसाहत" बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
"इजिप्त आणि सीरियाच्या एकीकरणाचे पतन," बगदाशने घोषित केले, "अरब ऐक्याचे पतन नाही, तर लोकशाहीविरोधी धोरणाचे दिवाळखोरी आहे!"
बहुतेक प्रतिनिधींना इजिप्त आणि सीरिया यांच्यात नेमके काय घडले आहे याची थोडीशी समज नव्हती, परंतु त्यांनी एकमताने टाळ्या वाजवल्या. सोव्हिएत युनियनचे मध्यपूर्वेतील मुख्य मित्र राष्ट्राध्यक्ष नासेर यांना क्रेमलिन रोस्ट्रममधून वधस्तंभावर खिळले जात असल्याचे काही प्रतिनिधींना समजले.
खालेद बगदाश हा कठोर आणि असहिष्णू माणूस होता. तीसच्या दशकात, त्यांनी मॉस्कोमधील कॉमिनटर्नच्या कार्यकारी समितीच्या उपकरणात काम केले आणि सोव्हिएत अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे हे त्यांना चांगले ठाऊक होते.
इजिप्त आणि सीरिया यांच्यातील अल्पायुषी युनियन तुटण्याच्या काही वर्षांपूर्वी, इस्रायलमधील सोव्हिएत राजदूत बोद्रोव्ह यांनी मॉस्कोला इस्रायली कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सॅम्युअल मिकुनिस यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल लिहिले होते, ज्यांनी यहूदींबद्दल अरबांच्या वृत्तीबद्दल तक्रार केली होती. , आणि कम्युनिस्ट अरबांबद्दल बोलले.
“उदाहरणार्थ,” राजदूताने मॉस्कोला कळवले, “सीरियन कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख खालेद बगदाश, मॉस्कोमध्ये ऑक्टोबर क्रांतीच्या 40 व्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या सभेत मिकुनिस यांच्या भाषणादरम्यान, उद्धटपणे उभे राहिले आणि सभागृह सोडले. . या उदाहरणाची पुनरावृत्ती व्हिएन्ना येथील अरब महिला शिष्टमंडळाने केली होती आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होते.
या संदर्भात, इस्रायली संसदेत, कम्युनिस्ट पक्षांच्या सेंट्रल कमिटीचे दोन सचिव, बागडाश आणि मिकुनिस, एकमेकांशी सहमत होऊ शकत नाहीत या अर्थाने कम्युनिस्टांची नेहमीच खिल्ली उडवली जाते, परंतु उर्वरित अरबांबद्दल आपण काय म्हणू शकतो? लोकसंख्या आणि ज्यूंबद्दलची त्यांची वृत्ती?
सॅम्युअल मिकुनिसचा जन्म व्होलिन प्रांतात झाला, वयाच्या एकविसाव्या वर्षापासून तो पॅलेस्टाईनमध्ये राहिला, बांधकाम व्यावसायिक म्हणून काम केले आणि अभियंता होण्यासाठी फ्रान्समध्ये शिक्षण घेतले. त्यांनी कम्युनिस्टांचे भूमिगत नेतृत्व केले, म्हणून 1941 मध्ये ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक केली. इस्रायलच्या निर्मितीनंतर ते पक्षाचे सरचिटणीस आणि नेसेटचे सदस्य झाले.
सीरियन कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख खालेद बगदाश हे सीरियन कम्युनिस्टांच्या दुसऱ्या पिढीतील होते, ज्या पक्षाच्या "अरबीकरण" च्या परिणामी उदयास आले, ज्यात पूर्वी बरेच आर्मेनियन होते. तुर्की पोग्रोम्सपासून पळून जाताना, त्यांना मुख्यतः बेरूतमध्ये सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये आश्रय मिळाला. आणि पॅलेस्टिनी ज्यू कम्युनिस्टांच्या मदतीने सीरियन कम्युनिस्ट पक्षाची निर्मिती झाली; "अराजकता आणि झिओनिझम" च्या आरोपांच्या मदतीने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याने बगदाश आणि त्याच्या साथीदारांना नेतृत्वाच्या पदावर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला (जी. कोसाच यांचे "रेड फ्लॅग ओव्हर द मिडल इस्ट?" पुस्तक पहा).
"अरबीकरण" च्या धोरणामुळे आर्मेनियन लोकांचे जवळजवळ संपूर्ण विस्थापन झाले. हे कॉमिनटर्नच्या आशीर्वादाने केले गेले, ज्याने सीरियन डाव्यांच्या बिनधास्त राष्ट्रवादाच्या निर्मितीस हातभार लावला. पॅलेस्टाईन आणि लेबनॉन हे दोन्ही देश त्यांच्या देशाचे अविभाज्य भाग आहेत या वस्तुस्थितीतून सीरियन कम्युनिस्ट पुढे गेले. त्यांनी फक्त पॅलेस्टाईनला दक्षिण सीरिया म्हटले आणि हे प्रदेश पुन्हा एकदा सीरियन राज्याचा भाग बनले पाहिजेत असा त्यांचा विश्वास होता.
 
बेन-गुरियनने मॉस्कोला जाण्यास सांगितले
इस्रायलने सोव्हिएत युनियनशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रत्येक संधीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला.
पन्नासाव्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने क्रेमलिनमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागत समारंभात, ख्रुश्चेव्ह आणि बुल्गानिन इस्रायली मुत्सद्द्यांसोबत बोलले; इस्त्रायली आणि सोव्हिएत युनियनच्या नेत्यांमधील हे पहिले संभाषण होते. लहान, मैत्रीपूर्ण संभाषणाने इस्रायलींना आश्वस्त केले.
1958 मध्ये, एक नवीन सोव्हिएत राजदूत इस्रायलमध्ये आला. मिखाईल फेडोरोविच बोडरोव्ह यांनी 1946 पासून परराष्ट्र मंत्रालयात काम केले, दोन वर्षे चेकोस्लोव्हाकियामधील दूतावासाचे सल्लागार आणि सहा वर्षे बल्गेरियातील राजदूत होते.
17 जून 1958 रोजी, राजदूत बोडरोव्ह यांचे पंतप्रधान बेन-गुरियन यांनी स्वागत केले, जे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री देखील होते.
"बेन-गुरियन," राजदूताने मॉस्कोला अहवाल दिला, "त्याला सोव्हिएत सरकारकडून खालील व्यावहारिक प्रश्नांचे उत्तर मिळायचे आहे:
1. सोव्हिएत युनियन इस्रायलला शस्त्रे विकू शकते का: 32 मिग लढाऊ विमाने, 32 इल्युशिन बॉम्बर, 20 स्टॅलिन प्रकारच्या जड टाक्या आणि 2 पाणबुड्या?..
2. अरब-इस्रायल संबंधांवर कोणत्याही ठिकाणी, योग्य वाटेल तेव्हा वाटाघाटी करण्यासाठी नासेर आणि बेन-गुरियन यांच्यात बैठक घेण्यासाठी सोव्हिएत युनियन पुढाकार घेऊ शकेल का?
असा प्रस्ताव घेऊन बेन-गुरियन मॉस्कोकडे का वळले? मॉस्कोने शेवटी अरब देशांची बाजू घेतली आहे आणि मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याचा त्यांचा हेतू नाही हे तुम्ही पाहिले नाही का? आपण फक्त बाबतीत ख्रुश्चेव्ह चाचणी करू इच्छिता? किंवा त्याला सोव्हिएत नेत्यांनी नासेरला सांगावेसे वाटले: “इस्रायलला वाटाघाटी करायच्या आहेत”?
कोणत्याही परिस्थितीत, सोव्हिएत नेत्यांनी बेन-गुरियनचे प्रस्ताव नाकारले.
29 जुलै रोजी, परराष्ट्र व्यवहारांचे प्रथम उपमंत्री वसिली वासिलीविच कुझनेत्सोव्ह यांनी केंद्रीय समितीला बेन-गुरियनच्या विनंतीबद्दल अहवाल दिला आणि प्रस्तावित केले:
“यूएसएसआर परराष्ट्र मंत्रालय बेन-गुरियनचे प्रश्न अनुत्तरीत सोडणे उचित मानते. इस्रायली सरकारने पुन्हा विनंती केल्यास, ते प्रतिसाद देईल की इस्रायली सरकारने सध्या अवलंबलेली धोरणे मध्य पूर्वेतील शांतता बळकट करण्यासाठी योगदान देत नाहीत आणि इस्रायलने अतिरिक्त शस्त्रे संपादन केल्याने या भागातील परिस्थिती आणखी वाढू शकते. ”
केंद्रीय समितीने कुझनेत्सोव्हशी सहमती दर्शविली.
31 जुलै रोजी, राजदूत बोद्रोव्ह यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून संबंधित सूचना प्राप्त झाल्या.
इस्रायली नेते सोव्हिएत नेत्यांशी वाटाघाटी करू इच्छितात. पण त्यांना यश आले नाही.
25 नोव्हेंबर 1959 रोजी परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको यांनी केंद्रीय समितीला अहवाल दिला: “इस्रायलचे पंतप्रधान बेन-गुरियन या वर्षाच्या 17 नोव्हेंबर रोजी. तेल अवीवमधील सोव्हिएत राजदूताला सांगितले की त्यांना सोव्हिएत युनियनला भेट द्यायची आहे आणि सोव्हिएत सरकारच्या नेत्यांशी भेटायला आवडेल. बेन-गुरियनच्या मते, मॉस्कोमधील संभाषणांमध्ये तो इस्रायलची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करू इच्छितो आणि अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ इच्छितो..."
ज्यू राष्ट्राच्या अस्तित्वाच्या दहा वर्षांहून अधिक काळात, इस्रायलचे पंतप्रधान किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्री मॉस्कोला भेट देऊ शकले नाहीत आणि एकही सोव्हिएत नेता तेल अवीवला आला नाही. सोव्हिएत नेते, तत्त्वतः, इस्रायलच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करू इच्छित नव्हते, जरी त्यांनी पाश्चात्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांशी भेट घेतली, ज्यांना साम्राज्यवादी, पुनरुत्थानवादी आणि युद्धखोर म्हणून ओळखले गेले.
सोव्हिएत नेत्यांसाठी, इस्रायलचे अस्तित्व संपलेले दिसत होते. मॉस्को त्याचे हित विचारात घेणार नव्हते. ज्यू राष्ट्राची एकच चांगली गोष्ट म्हणजे त्याचा तिरस्कार करणारे अरब देश शस्त्रे आणि कर्जासाठी मॉस्कोला आले...
म्हणून ग्रोमिकोने सुचवले:
“अशा भेटीचा अरब आणि आफ्रिकन देशांमध्ये गैरसमज होऊ शकतो आणि त्यांच्याशी असलेल्या आमच्या संबंधांच्या प्रामाणिकपणावर शंका येऊ शकते.
सोव्हिएत युनियनच्या भेटीसंदर्भातील त्यांच्या आवाहनाला नकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी, बेन-गुरियन यांच्याशी एका रिसेप्शनमध्ये भेटल्यावर, इस्रायलमधील राजदूतांच्या परिषदेला सूचना देणे USSR परराष्ट्र मंत्रालयाला योग्य वाटते...”
मंत्र्यांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
18 जून 1960 रोजी मॉस्कोमधील UAR राजदूत अल-कुनी यांनी उप परराष्ट्र मंत्री याकोव मलिक यांची भेट घेतली. इजिप्शियन राजदूताने "इस्रायली एजंटांनी अर्जेंटिनातून घेतलेल्या जर्मन युद्ध गुन्हेगार इचमनचा प्रश्न" उपस्थित केला.
रीच सुरक्षा मुख्य संचालनालयाच्या चौथ्या संचालनालयाचे (गेस्टापो) एक कर्मचारी, ओबर्सटर्बनफ्युहरर ॲडॉल्फ इचमन हे नाझी जर्मनीमध्ये "ज्यू प्रश्नाच्या अंतिम निराकरणासाठी" जबाबदार होते. या माणसाने एक अवाढव्य यंत्रणा उभी केली ज्याच्या मदतीने त्याने काही वर्षांत साठ लाख ज्यूंचा नाश केला. इस्रायली लोकांनी पंधरा वर्षे त्याचा शोध घेतला आणि तो अर्जेंटिनामध्ये सापडला, जिथे तो ब्युनोस आयर्सच्या बाहेरील रिकार्डो क्लेमेंट नावाने राहत होता. लॅटिन अमेरिकन देशांनी नाझी गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण केले नाही.
मे 1960 मध्ये, मोसादच्या टास्क फोर्सने इचमनला पकडले आणि त्याला इस्रायलला नेले, जिथे त्याला गोत्यात टाकण्यात आले.
इजिप्शियन रागाने म्हणाला:
“आम्ही एका राज्याच्या एजंटद्वारे दुसऱ्या राज्याच्या भूभागावर एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करण्याबद्दल बोलत आहोत, ज्याचा अर्थ एक आक्रमक कृत्य आणि सार्वभौमत्वाचे घोर उल्लंघन आहे.
अर्थात, आयचमन हा युद्ध गुन्हेगार आहे ज्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु इस्रायलने जी पद्धत अवलंबली आहे ती चुकीची आहे आणि त्याला कोणत्याही राज्यांची मान्यता मिळू नये.
आता अर्जेंटिनाने सुरक्षा परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा विचार केला आहे, हे महत्त्वाचे आहे की इस्रायलच्या कृतीचा निषेध केला जातो आणि या विषयावर मंजूर केलेला ठराव स्पष्ट आहे आणि त्यात कोणतीही तडजोड नाही... या संदर्भात, हे महत्त्वाचे आहे की सोव्हिएत युनियन या कृतींचा निषेध करण्याची भूमिका घेते. याचा अरब देशांतील जनमतावर फायदेशीर परिणाम होईल."
असे दिसते की, जर्मनीतून पळून गेलेल्या नाझी युद्ध गुन्हेगाराच्या अपहरणाचा अरब देशांच्या हितावर कसा परिणाम होतो? इस्रायलच्या द्वेषाशिवाय दुसरे काहीही अरब देशांना इचमनला गोठय़ात उभे केल्याबद्दल नाराज करू शकत नाही...
उपमंत्री मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली की "इस्रायलच्या कृतींना अमेरिकन शाळेची जाणीव आहे," आणि नाझी गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याच्या युनायटेड स्टेट्सच्या दीर्घ इतिहासाबद्दल बोलू लागले.
जून 1959 मध्ये, इजिप्शियन अधिकाऱ्यांनी पोर्ट सेडमध्ये अमेरिकन कंपनीने भाडेतत्वावर घेतलेले आणि हैफाहून मालवाहू प्रवास करत असलेले डॅनिश जहाज इंज टॉफ्टला ताब्यात घेतले.
इजिप्शियन लोकांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना हे करण्याचा अधिकार आहे, कारण ते इस्रायलशी युद्धाच्या स्थितीत होते आणि कॉन्स्टँटिनोपल कन्व्हेन्शनच्या दहाव्या कलमानुसार, एक हजार आठशे अठ्ठ्याऐंशी, आवश्यक उपाययोजना करत होते. स्व - संरक्षण.
कैरोच्या अधिकाऱ्यांनी ज्यू राज्याला मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांसाठी कालवा बंद करण्याचा सतत प्रयत्न केला.
इजिप्त सुएझ कालव्यातून ज्यू राष्ट्रासाठी मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांना परवानगी देत नसल्याच्या इस्रायलच्या पहिल्या तक्रारीनंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने इस्रायलला पाठिंबा दिला.
1 सप्टेंबर 1951 च्या ठरावाने इजिप्तला "आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक शिपिंग आणि सुएझ कालव्याद्वारे कोणत्याही उद्देशाच्या वस्तूंच्या वाहतुकीवरील निर्बंध रद्द करावेत आणि अशा शिपिंगमधील सर्व अडथळे थांबवावेत" असे सांगितले.
सोव्हिएत प्रतिनिधी मतदानापासून दूर राहिले.
इस्रायलच्या दुसऱ्या तक्रारीवर '54 मध्ये सुरक्षा परिषदेत चर्चा झाली. न्यूझीलंडच्या प्रतिनिधीने इजिप्तला 1 सप्टेंबरच्या पूर्वीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करणारा ठराव मांडला. मॉस्कोची स्थिती बदलली आणि सोव्हिएत प्रतिनिधीने त्यास व्हेटो केला.
पाच वर्षांनंतर, इजिप्शियन अधिकाऱ्यांनी इस्त्रायली बंदरातून निघालेले जहाज पुन्हा ताब्यात घेतले. इस्रायलने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे तक्रार दाखल केली.
सोव्हिएत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ट्रीटी डिपार्टमेंट आणि मिडल इस्ट डिपार्टमेंटने डेप्युटी मिनिस्टर सेमियोनोव्ह यांच्यासाठी एक प्रमाणपत्र तयार केले, ज्यावरून इजिप्त आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहे.
“कायदेशीर दृष्टिकोनातून,” प्रमाणपत्रात म्हटले आहे, “सुएझ कालव्यातून जाणाऱ्या तिसऱ्या देशांच्या जहाजांना UAR द्वारे ताब्यात (आणि शक्यतो जप्ती) केवळ या जहाजावर इस्रायली मूळचा माल आढळून आल्याने. जहाजे, सोव्हिएत युनियनसह अनेक देशांना हानी पोहोचवू शकतात आणि ते निराधार दिसते.
अशा कृती UAR च्या सुरक्षा हितसंबंधांद्वारे तसेच कायद्याच्या नियमांद्वारे प्रेरित केल्या जाऊ शकत नाहीत...
यूएआरच्या कृती केवळ त्या मर्यादेपर्यंत कायदेशीर मानल्या जाऊ शकतात ज्या प्रमाणात ते इस्रायली जहाजे आणि इस्रायलसाठी नियत केलेल्या मालवाहू वस्तूंच्या ताब्यात घेण्याशी संबंधित आहेत ज्यात लष्करी प्रतिबंध आहे.
उर्वरित साठी, 1888 च्या 1ल्या कॉन्स्टँटिनोपल कन्व्हेन्शनच्या कलम 1 च्या तरतुदी लागू होतात, ज्यामध्ये शांतता आणि युद्धाच्या वेळी, कालवा नेहमीच मुक्त आणि व्यावसायिक आणि लष्करी जहाजांसाठी खुला असावा; चॅनेलची नाकेबंदी अस्वीकार्य मानली जाते; युद्धाच्या काळात, लढाऊ राज्यांच्या लष्करी जहाजांनाही कालव्यातून मुक्त मार्ग देण्यात यावा.”
सोव्हिएत युनियनने कोणती भूमिका घ्यावी?
मुत्सद्दींनी सुचवले की त्यांच्या बॉसने अत्यंत द्विमुखी धोरण अवलंबावे:
"जर UAR समर्थनासाठी आमच्याकडे वळला, तर प्रतिसाद देण्यासाठी घाई करू नका आणि आमचा प्रभाव मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यात UAR ला समर्थन देण्यासाठी याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करा."
मुत्सद्दी भाषेतून अनुवादित, याचा अर्थ खालीलप्रमाणे होता: जर नासेरने काही पैसे दिले तर सोव्हिएत युनियनने नासेरच्या बेकायदेशीर कृतींचे समर्थन केले पाहिजे.
सरतेशेवटी, इजिप्शियन लोकांना डॅनिश जहाज इंज टॉफ्ट सोडण्यास भाग पाडले गेले. पोर्ट सेड येथून ते हैफाला परतले, जेथे 10 फेब्रुवारी 1960 रोजी इजिप्शियन अधिकाऱ्यांच्या मनमानी विरोधात निषेध सभा आयोजित करण्यात आली होती. आणि परराष्ट्र मंत्री गोल्डा मीर म्हणाल्या: "इस्रायल सुएझ कालवा उघडण्यासाठी संघर्ष करेल."
ज्यू राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या कालव्यातून अडथळे नसलेल्या मार्गाचा प्रश्न काही वर्षांनंतर नवीन युद्धासाठी एक वास्तविक सबब बनला. इस्रायली जलवाहतूक स्वातंत्र्यासाठी लढतील यावर अरब देशांचा विश्वास नव्हता.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख, किसेलिओव्ह (कैरोचे अलीकडील राजदूत), उपमंत्री मलिक यांना माहिती दिली: “अरब देश इस्रायली बंदरांना भेट देणाऱ्या जहाजांना काळ्या यादीत टाकत आहेत, ज्यामुळे सुएझ कालव्यातून जाणाऱ्या या जहाजांवर बंदी घालण्यात आली आहे. आणि अरब देशांच्या बंदरांना भेट देऊन ..."
सप्टेंबर 1962 मध्ये सैन्य अधिकाऱ्यांनी येमेनच्या इमामला पदच्युत केले. राष्ट्राध्यक्ष नासेर यांनी राज्याचा ताबा घेण्यासाठी येमेनमध्ये सैन्य पाठवले. इजिप्शियन सैन्याची वाहतूक करण्यासाठी, नासेरने मॉस्कोला An-12 लष्करी वाहतूक विमानांची तुकडी मागितली. इजिप्शियन लोकांकडे जड मशीन चालविण्यास सक्षम वैमानिक नसल्यामुळे, विमाने सोव्हिएत पायलटांसह एकत्र आली. येमेनवर बॉम्बस्फोट करण्यासाठी नासरलाही बॉम्बरची गरज होती.
11 ऑक्टोबर रोजी, केंद्रीय समितीच्या प्रेसीडियमच्या बैठकीत, त्यांनी येमेनमध्ये वापरण्यासाठी इजिप्तला Tu-16 बॉम्बर विकण्याच्या मार्शल आमेरच्या विनंतीवर विचार केला. ख्रुश्चेव्हने इजिप्शियन लोकांची विनंती नाकारली आणि प्रेसीडियमच्या सदस्यांना सांगितले: "हे अशक्य आहे."
मग ख्रुश्चेव्हने शेवटी आपला विचार बदलला. नासेरला Tu-16 बॉम्बर मिळाले. इजिप्तमध्ये अशी मशीन चालविण्यास सक्षम वैमानिक नव्हते; त्यांनी सोव्हिएत पायलट पाठवले - अर्थातच प्रसिद्धीशिवाय.
परंतु येमेनच्या लोकांनी सोव्हिएत शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या इजिप्शियन सैन्याचा यशस्वी प्रतिकार केला. विखुरलेल्या येमेनी सैन्याचा पराभव करण्यात इजिप्शियन सैन्याला अपयश आल्याने अरब जगतात इजिप्तची प्रतिष्ठा कमी झाली.
“नासेरच्या समाजवादाबद्दल अनोख्या कल्पना होत्या,” ख्रुश्चेव्ह आठवतात. “आम्हाला विश्वास होता की कदाचित नासेर काही खास मार्ग, अरब समाजवादाच्या मार्गाचा प्रचार करून आपल्या लोकांची दिशाभूल करत आहे. या मतभेदांमुळे, काही सुदैवाने अल्पकालीन, आमच्या संबंधांमध्ये थंडपणा आला.
आता इजिप्तच्या विजयाबद्दल: जर पूर्वी, मतभेद होण्यापूर्वी, नासरने आमच्या हस्तक्षेपाने ते स्पष्ट केले, तर आमच्यात झालेल्या त्रासानंतर, तो म्हणू लागला की अल्लाहने मदत केली म्हणून इजिप्त जिंकला. जेव्हा आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध पुनर्संचयित झाले, तेव्हा मी कधीकधी त्याला इशारा केला: कोणी मदत केली? आम्ही की अल्लाह? तो हसला..."
भांडण संपले आणि शस्त्रास्त्रांसाठी इजिप्तच्या विनंत्या फार लवकर पूर्ण झाल्या.
36 जून मध्ये, इजिप्तला सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यावर एक नवीन करार झाला. मॉस्कोहून पाठवलेल्या सल्लागारांच्या मदतीने नासेरच्या सैन्याची पुनर्रचना झाली होती. आता दोन चिलखती विभागांना टी -54 टाक्या मिळाल्या - वेगवान आणि मोठ्या उर्जा राखीवांसह; विमानचालन - मिग -21 फायटर-इंटरसेप्टर्स आणि हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज टीयू -16 मध्यम बॉम्बर.
एका वर्षानंतर, निकिता सर्गेविचने आपले वचन पूर्ण केले आणि नासेरकडे गेली. चौसष्टाच्या मे महिन्यात, ख्रुश्चेव्हने इजिप्तमध्ये दोन आठवड्यांहून अधिक काळ घालवला.
त्यांच्यासमवेत एक मोठा सेवानिवृत्त होता - परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको, संरक्षण विभागाचे प्रथम उपमंत्री आणि वॉर्सा कराराच्या संयुक्त सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफ मार्शल आंद्रेई अँटोनोविच ग्रेचको, अझरबैजानच्या मंत्री परिषदेचे अध्यक्ष एनव्हर नाझिमोविच अलीखानोव्ह, ऊर्जा आणि विद्युतीकरणासाठी राज्य उत्पादन समितीचे अध्यक्ष पीटर स्टेपनोविच नेपोरोझनी, बाह्य आर्थिक संबंधांवरील राज्य समितीचे अध्यक्ष सेमियन अँड्रीविच स्कॅकोव्ह.
अर्थात, त्याचा सतत प्रेस गट निकिता सर्गेविच यांच्यासोबत गेला - प्रवदाचे मुख्य संपादक पावेल अलेक्सेविच सत्युकोव्ह आणि इझ्वेस्टियाचे मुख्य संपादक, ॲलेक्सी इव्हानोविच ॲडझुबे, जे त्यांचे जावई देखील आहेत. प्रथम सचिव.
ख्रुश्चेव्हला एका उत्सवासाठी आमंत्रित केले होते - अस्वान धरणाच्या पहिल्या टप्प्याचा उद्घाटन समारंभ. तो एक भव्य उत्सव होता. सुट्टीच्या प्रसंगी, नासेरने ख्रुश्चेव्हला सर्वोच्च इजिप्शियन ऑर्डर - "नाईलचा हार" बहाल केला.
निकिता सर्गेविचला सन्मानाने उत्तर द्यायचे होते. त्यांनी मॉस्कोशी संपर्क साधला आणि तेरा मे रोजी सुप्रीम कौन्सिलच्या प्रेसीडियमने इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्ष नासेर आणि प्रथम उपाध्यक्ष अब्द अल-हकीम आमेर यांना सोव्हिएत युनियनचा हिरो ही पदवी प्रदान करण्याचे फर्मान जारी केले.
उत्सव साजरा करण्यासाठी, ख्रुश्चेव्हने सोव्हिएत युनियनला इजिप्तचे कर्ज अर्धे करण्याचे आदेश दिले, दुसऱ्या शब्दांत, त्याने नासरला अडीच अब्ज डॉलर्स माफ केले.
नासेरने आपल्या प्रिय पाहुण्यांसाठी अल-हुरिया नौकेवर भूमध्य समुद्राचा फेरफटका मारण्याची व्यवस्था केली. त्यांनी ख्रुश्चेव्ह, अल्जेरियाचे अध्यक्ष अहमद बेन बेला आणि इराकचे अध्यक्ष अब्द-अल-सलाम आरेफ यांना आमंत्रित केले. नौकेवर राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा वाद सुरू झाला.
सव्वीस मे रोजी मॉस्कोला परतताना, केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी, ख्रुश्चेव्हने उत्साहाने आपल्या सहलीबद्दलची छाप सामायिक केली: “इजिप्त, सीरिया, इराकमधील कम्युनिस्ट पक्षांच्या परिस्थितीच्या संदर्भात - आम्ही बऱ्याचदा मतांची पुनरावृत्ती करतो. , इस्लाम आणि अरब राष्ट्रवाद. बगदाशची घोषणा - अरब एकतेच्या विरोधात - लवचिक करणे आवश्यक आहे. अशा घोषणा देऊन आम्ही अरबांना रस्ता मिळणार नाही. या तरतुदीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आपण अरब एकतेचे विरोधक असण्याचे कारण नाही. नासर यांना अरब जगताचे नेते राहायचे आहे.
जेव्हा ख्रुश्चेव्हला काही महिन्यांत काढून टाकले जाईल, तेव्हा त्याला आठवण करून दिली जाईल की त्याने कम्युनिस्ट पक्षाबद्दल नासेरचा दृष्टिकोन स्वीकारला, इजिप्शियन कम्युनिस्टांच्या भूमिकेचे रक्षण केले नाही आणि सोव्हिएत युनियनच्या हिरोच्या उच्च पदाचा अपमान केला. दोन इजिप्शियन कम्युनिस्ट विरोधी...
चौसष्ट ऑक्टोबरमध्ये, ख्रुश्चेव्हला सेवानिवृत्त करण्यात आले. त्याच्या पोस्ट शेअर झाल्या. लिओनिड इलिच ब्रेझनेव्ह हे केंद्रीय समितीचे पहिले सचिव झाले आणि अलेक्सी निकोलाविच कोसिगिन हे सरकारचे प्रमुख झाले. उच्च अधिकाऱ्यांच्या बदलांमुळे इजिप्तबरोबरच्या सहकार्याला अजिबात त्रास झाला नाही. हे फार पूर्वीपासून ख्रुश्चेव्हच्या तिसऱ्या जगातील देशांमधील वैयक्तिक हितसंबंधांद्वारे निर्धारित केलेले नाही, परंतु सोव्हिएत परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनले आहे.
23 फेब्रुवारी 1965 रोजी, कैरोमधील राजदूत व्लादिमीर याकोव्लेविच इरोफीव (कैरोला जाण्यापूर्वी, ते मंत्रालयात मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख होते) यांनी इजिप्तचे उप-राष्ट्रपती, मार्शल अब्द-अल-हकीम आमेर यांची भेट घेतली आणि "गोपनीयपणे" त्यांना सांगितले. :
“मॉस्कोमध्ये उपलब्ध डेटानुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जर्मन सरकारने बुंडेस्वेहरच्या विद्यमान टँक फ्लीटमधून (1,150 वाहने) इस्रायलला 300 अमेरिकन एम-48 टाक्या विकण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षाच्या जानेवारीच्या सुरुवातीला अशा 40 मशिन्सची डिलिव्हरी झाल्याची माहिती समोर आली होती.
इस्रायलला लष्करी रेडिओ आणि एन्क्रिप्शन उपकरणे, तसेच तोफखान्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि काही दळणवळण उपकरणे पश्चिम जर्मन पुरवण्याबाबत एक करार आहे. पश्चिम जर्मन तज्ञ इस्रायलला क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण पॅड तयार करण्यात मदत करत आहेत..."
2 जून 1965 रोजी मंत्री परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि यूएसएसआर राज्य बांधकाम समितीचे अध्यक्ष इग्नाती ट्रोफिमोविच नोविकोव्ह यांनी नासेरला भेट दिली. नोविकोव्ह हे नेप्रॉपेट्रोव्स्कमध्ये ब्रेझनेव्हचे कॉम्रेड-इन-आर्म्स बॅक होते आणि लिओनिड इलिच CPSU सेंट्रल कमिटीचे पहिले सचिव म्हणून निवडून आल्यानंतर, तो सरकारमधील एक महत्त्वाची व्यक्ती बनला. संभाषणाच्या शेवटी, इजिप्शियन राष्ट्रपतींनी प्रतिष्ठित सोव्हिएत पाहुण्यांना गोपनीयपणे सांगितले: “इस्रायलबरोबर अरब युद्ध अपरिहार्य आहे. वेळेची बाब आहे. यावेळी, अरब केवळ आक्रमणासाठीच नव्हे तर संरक्षणासाठी देखील तयार नाहीत. त्याच वेळी, मी सीरियन लोकांना समजावून सांगितले की जर ते इस्रायलकडून मोठ्या हल्ल्याचे लक्ष्य बनले तर UAR त्वरित प्रत्युत्तर देईल.
इजिप्शियन लोकांनी तक्रार केली की देशात फक्त पंधरा दिवसांचे अन्न शिल्लक आहे. आपल्या देशातही धान्याची कमतरता होती, परंतु सोव्हिएत नेत्यांनी पश्चिमेकडून खरेदी केलेल्या धान्यासह जहाजे इजिप्तकडे वळवली.
27 ऑगस्ट 1965 रोजी, नासेर मॉस्कोमध्ये मोठ्या सेवकांसह आला, ज्यात अन्वर सादतचा समावेश होता. राष्ट्रपती ख्रुश्चेव्हबद्दल आधीच विसरले होते, जो इजिप्तशी मैत्रीचा आरंभकर्ता होता आणि लिओनिड इलिचला खूश करण्यासाठी घाईत होता. नवीन फर्स्ट सेक्रेटरीची सन्मानाची आवड लक्षात घेऊन, चपळ बुद्धी असलेल्या नासेरने गाला डिनरच्या वेळी आग्रहपूर्वक पुनरावृत्ती केली:
“मी तुम्हाला आमचे मित्र लिओनिड ब्रेझनेव्हच्या आरोग्यासाठी उभे राहून तुमचा चष्मा काढून टाकण्यासाठी आमंत्रित करतो...”
नासेर आणि त्याच्या सेनापतींना खात्री होती की इजिप्शियन सैन्याचा पराभव केवळ इजिप्तविरुद्ध षडयंत्र रचणाऱ्या साम्राज्यवादी शक्तींच्या छुप्या षडयंत्रामुळे होत आहे. इजिप्शियन लोकांनी विश्वास ठेवण्यास नकार दिला की इस्रायलने स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि चातुर्याने लष्करी फायदा मिळवला. नासेरला खात्री होती की सर्वात आधुनिक आणि सर्वात महाग शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा त्याला ज्यू राष्ट्राशी नवीन युद्ध जिंकण्याची परवानगी देईल.
काही काळ, नासेरने पश्चिम आणि पूर्व यांच्यामध्ये युक्ती करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा त्याला सोव्हिएत शस्त्रे मिळाली तेव्हाही त्याने पश्चिमेला खात्री दिली की तो सोव्हिएत उपग्रह नाही. शीतयुद्धाचा फायदा, सोव्हिएत युनियनकडून शस्त्रे, युनायटेड स्टेट्सकडून धान्य आणि दोन्ही महासत्ता आणि त्यांचे सहयोगी यांच्याकडून आर्थिक मदत मिळवून त्याला फायदा झाला.
ख्रुश्चेव्हच्या राजीनाम्यानंतर, नासेरने शेवटी पाश्चात्य देशांशी भांडण केले. आता तो समाजवादी शिबिरावर जवळजवळ पूर्णपणे अवलंबून होता. मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र खरेदीमुळे इजिप्शियन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले.
एप्रिल 1965 मध्ये, इजिप्शियन कम्युनिस्टांनी त्यांचा पक्ष स्वेच्छेने विसर्जित करण्याची घोषणा केली. त्यांच्यासाठी बाकी काही उरले नव्हते. ज्यांना सोडण्यात आले होते त्यांच्यावर नासेरच्या गुप्त सेवांनी इतके बारकाईने लक्ष ठेवले होते की त्यांनी कोणत्याही विरोधी राजकीय हालचाली अशक्य केल्या होत्या.
कम्युनिस्टांना त्यांच्या चुका मान्य करून सत्ताधारी अरब सोशलिस्ट युनियन पक्षात सामील होण्यास सांगण्यात आले. कम्युनिस्टांच्या एका छोट्या भागाने सचोटी दाखवली आणि विरोधी पक्षात राहिले; सर्वांना अटक करण्यात आली.
ख्रुश्चेव्ह आता तिथे नव्हते. ब्रेझनेव्ह आणि सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतर नेत्यांनी नासरशी कम्युनिस्टांवर भांडण केले नाही आणि त्यातून हात धुवून घेतले. सोव्हिएत नेत्यांनी व्यावहारिकपणे तर्क केले: अरब कम्युनिस्टांच्या अल्प संख्येचा फारसा उपयोग झाला नाही. सत्ताधारी पक्षांशी मैत्री केली पाहिजे.
लवकरच, सोव्हिएत युनियनशी घनिष्ठ संबंधांवर अवलंबून असलेले लोक सीरियामध्ये सत्तेवर आले.
8 सप्टेंबर 1964 रोजी लेबनीजचे अध्यक्ष फुआद शेहाब (तो आधीच या पदावर आपला कार्यकाळ पूर्ण करत होता) यांनी सोव्हिएत राजदूत दिमित्री सेमिओनोविच निकिफोरोव्ह यांच्याशी झालेल्या संभाषणात सीरियन लोकांना केवळ “गरम डोके”च नाही तर “मध्य पूर्वेचे प्रशियन” देखील म्हटले. "
शेहाब एक लष्करी माणूस होता आणि त्याला माहित होते की तो कशाबद्दल बोलत आहे. त्याने फ्रेंच सैन्यात काम केले आणि स्वातंत्र्यानंतर लेबनीज सशस्त्र दलांचे पहिले कमांडर बनले.
लष्करी राजवटीत पडणारा सीरिया हा पहिला अरब देश आहे: 1949 मध्ये एकामागून एक अनेक लष्करी उठाव झाले.
अनिवार्य सीरियामध्ये फ्रान्सने राष्ट्रीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधींना सैन्यात भरती करण्यास प्रोत्साहन दिले. बहुसंख्य लोकसंख्या, सुन्नी अरबांना, त्यांच्या मुलांनी सैन्यात भरती होऊन वसाहतवाद्यांची सेवा करावी असे वाटत नव्हते.
ऑफिसर कॉर्प्सचा एक महत्त्वपूर्ण भाग अलावाइट्स आणि ड्रुझ होता. त्यांनी हळूहळू उच्च पदे स्वीकारली आणि त्यांच्या सहविश्वासूंना लष्करी अकादमींमध्ये स्वीकारले.
बाथ पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसमवेत अलावाईट आणि ड्रुझ अधिकाऱ्यांनी तिसराव्या मार्चमध्ये सत्तापालट केला. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल मुहम्मद अमीन हाफेजला सत्तेवर आणले, या आशेने की तो एक व्यक्तिमत्त्व असेल.
परंतु जनरलने तरुणांवर मात केली आणि सर्व सत्ता त्याच्या हातात केंद्रित केली. ते राज्याचे प्रमुख, लष्करी गव्हर्नर, राष्ट्रीय लष्करी परिषदेचे अध्यक्ष आणि सीरियाचे पंतप्रधान झाले.
सप्टेबर पासष्ट मध्ये, त्यांनी अलवाईट मेजर जनरल सलाह जेदीद यांना जनरल स्टाफच्या प्रमुख पदावरून काढून टाकले. जनरलने राजीनामा स्वीकारला नाही. तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी अलावाइट अधिकाऱ्यांसह त्यांनी फेब्रुवारी 1966 मध्ये हाफेजचा पाडाव केला. अतिरेकी विचारसरणीचे, ग्रामीण भागातून आलेले आणि नासरशी वैर असलेले तरुण सत्तेवर आले.
अल्पसंख्याकांचे सदस्य असलेले तरुण अलावाईट, बाथ पार्टीच्या सामाजिक सुधारणांना मान्यता देण्याकडे कलले होते. जनरल जेदीद इजिप्तबरोबरच्या युतीच्या विरोधात होते, त्यांना भीती होती की सीरियन सैन्य पुन्हा सुन्नी इजिप्शियन लोकांच्या ताब्यात जाईल.
23 फेब्रुवारी 1966 रोजी बाथ पार्टीच्या डाव्या पक्षाची सीरियात सत्ता आली. नासेरने ताबडतोब सोव्हिएत मुत्सद्दींना सांगितले की सत्तापालट हे त्याच्या शत्रूंचे, उजव्या विचारसरणीचे कार्य होते. मध्यपूर्वेतील प्रवदाचे स्वतःचे वार्ताहर, येवगेनी मॅकसिमोविच प्रिमकोव्ह यांना तातडीने दमास्कसला पाठवण्यात आले. विमानतळ बंद होता, आणि अडचणीने तो दमास्कसला पोहोचला, जिथे त्याचा एक जुना ओळखीचा नुकताच गुप्त सेवेचा प्रमुख बनला होता. प्रिमकोव्हने प्रथम सरकारचे प्रमुख युसेफ झुइन आणि हवाई दलाचे कमांडर हाफेज अल-असाद यांची भेट घेतली. प्रिमाकोव्हने मॉस्कोला सांगितले की दमास्कसमध्ये नवीन लोकांपासून घाबरण्याची गरज नाही.
इव्हगेनी मॅक्सिमोविच चुकले नव्हते. आठ वर्षांच्या वनवासानंतर, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते खालेद बगदाश आपल्या मायदेशी परतले. एक सीरियन कम्युनिस्ट सरकारमध्ये शिरला आणि मंत्री झाला. मॉस्कोसाठी ही एक आनंददायी घटना होती; इतर अरब देशांमध्ये, कम्युनिस्टांना बहुतेक तुरुंगात टाकण्यात आले.
एप्रिल 66 मध्ये, पंतप्रधान युसेफ झुइन यांच्या नेतृत्वाखाली एक सीरियन शिष्टमंडळ मॉस्कोला आले. सीरिया इजिप्तसारखा महत्त्वाचा भागीदार बनत होता.
 
सहा दिवसांचे युद्ध कसे तयार केले गेले
दरम्यान, मध्यपूर्वेची वाटचाल एका नव्या युद्धाकडे होत होती. बळजबरीने पॅलेस्टिनी अरबांचे कायदेशीर हक्क बहाल करण्याची वेळ आली आहे, असे अरब देशांनी वाढत्या प्रमाणात सांगितले. सोव्हिएत प्रेसने त्यांच्या शब्दांची पुनरावृत्ती केली, जरी मुत्सद्दींना पॅलेस्टिनींबद्दल नासेरची वास्तविक वृत्ती चांगली माहिती होती.
1959 मध्ये, कैरोमधील सोव्हिएत दूतावासाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला पॅलेस्टिनी समस्येचे प्रमाणपत्र पाठवले:
"प्रेस आणि यूएआरच्या नेत्यांच्या भाषणात, स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्य निर्माण करण्याच्या गरजेचा प्रश्न कमी-अधिक वेळा उपस्थित केला जातो, कारण यूएआर सरकार या समाधानाच्या अस्तित्वाच्या वास्तविकतेवर विश्वास ठेवत नाही आणि, शिवाय, गाझा प्रदेश सोडू इच्छित नाही, जे या प्रकरणात पॅलेस्टिनी राज्याकडे जावे ...
यूएआर सरकारसह गाझा क्षेत्रातील पॅलेस्टिनी निर्वासितांमध्ये असंतोष वाढत आहे, जे निर्वासितांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी थोडीशी चिंता दर्शविते. गाझा क्षेत्रातील अनेक पॅलेस्टिनी शरणार्थी इजिप्शियन प्रशासनाकडे एक कब्जा करणारी शक्ती म्हणून पाहू लागले आहेत जे त्यांची दुर्दशा दूर करण्यासाठी काहीही करत नाही...
स्वतः निर्वासितांमध्ये, UAR सरकारच्या धोरणांबद्दल असंतोष वाढत आहे, जे गाझा प्रदेशातील पॅलेस्टिनी निर्वासितांचा स्वतःच्या हितासाठी वापर करत आहे.
अशाप्रकारे, जुलै 1958 मध्ये लेबनॉनमधील घटनांदरम्यान, पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या सशस्त्र गटांना लेबनॉनमध्ये चमोन विरुद्ध लढण्यासाठी पाठवले गेले. सध्या, गाझा प्रदेशात राहणाऱ्या निर्वासितांमधील अशा सशस्त्र गटांना इराकविरुद्ध सशस्त्र चिथावणी देण्यासाठी सीरियन-इराकी सीमेवर पाठवले जाते...
पॅलेस्टिनी प्रश्नावरील UAR च्या धोरणाचे साम्राज्यवादी स्वरूप लक्षात घेऊन, आम्ही UAR ला बिनशर्त समर्थन देऊ नये...
सोव्हिएत युनियनने पॅलेस्टिनी निर्वासितांना संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांद्वारे सहाय्य प्रदान करताना गंभीर भौतिक खर्च देखील करू नये, कारण विद्यमान आदेशानुसार, निर्वासितांना सोव्हिएत युनियनच्या मदतीचे मूल्यांकन करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवले जाईल आणि यातील बहुतेक मदत होऊ शकत नाही. त्याच्या हेतूसाठी वापरला जाईल, परंतु गाझा प्रदेशातील यूएन एजन्सी आणि इजिप्शियन प्रशासनाच्या व्यावसायिकांना समृद्ध करण्यासाठी ..."
अर्थात, असे मूल्यांकन केवळ गुप्त कागदपत्रांमध्ये दिसून आले.
आता पॅलेस्टिनी संघटना समर्थनासाठी सोव्हिएत युनियनकडे वळू लागल्या.
1 मार्च 1962 रोजी, पॅलेस्टाईनसाठी सर्वोच्च अरब परिषदेचे अध्यक्ष, जेरुसलेमचे माजी ग्रँड मुफ्ती, अमीन अल-हुसेनी यांनी परराष्ट्र मंत्री ग्रोमिको यांना संबोधित केलेले ज्ञापन लेबनॉनमधील सोव्हिएत दूतावासात दिले गेले:
"पॅलेस्टाईनसाठी अरब उच्च परिषद, जे अरब पॅलेस्टिनी लोकांचे प्रतिनिधी आहे, साम्राज्यवाद्यांनी मध्य पूर्वेमध्ये स्वतःसाठी तयार केलेल्या तळाशी संबंधित सोव्हिएत युनियनच्या भूमिकेचे खूप कौतुक करते आणि त्याला इस्रायल नाव दिले ...
एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने अलीकडेच वृत्त दिले आहे की इस्त्रायली शिष्टमंडळ लिंबूवर्गीय फळांची निर्यात आणि USSR बाजारपेठेत त्यांची विक्री या मुद्द्यावर सोव्हिएत युनियनमधील जबाबदार प्रतिनिधींशी वाटाघाटी करेल. जर हा अहवाल खरा असेल आणि सोव्हिएत युनियनने ताब्यात घेतलेल्या पॅलेस्टाईनच्या झिओनिस्टांकडून लिंबूवर्गीय फळे विकत घेण्याचा विचार केला तर या कायद्याचा अर्थ इस्रायलला आर्थिक पाठिंबा असेल आणि त्याशिवाय, ताब्यात घेतलेल्या पॅलेस्टाईनमधील साम्राज्यवादी तळाला पाठिंबा असेल, ज्यामुळे त्याचे मोठे नुकसान होईल. पॅलेस्टिनी अरबांचे हित आणि त्यांचे हक्क.
झिओनिस्टांनी सोव्हिएत युनियनमध्ये विकण्याचा प्रस्ताव दिलेली ती लिंबूवर्गीय फळे खरे तर अत्याचारित अरबांची मालमत्ता आहेत ...
या संदर्भात, पॅलेस्टाईनसाठी सुप्रीम अरब कौन्सिलने सोव्हिएत युनियनला पॅलेस्टिनी लिंबूवर्गीय फळे खरेदी करण्यास नकार देण्यास आणि त्यांची देशात आयात रोखण्यास सांगितले आहे..."
हज अमीन अल-हुसेनी यांना सोव्हिएत युनियनमध्ये यायचे होते, परंतु इजिप्तचे अध्यक्ष गमाल अब्द-अल-नासेर यांनी त्यांना ओळखले नाही आणि केवळ या कारणास्तव त्यांना आमंत्रण नाकारण्यात आले. पण ते न्यायापासून दूर गेलेल्या नाझी युद्ध गुन्हेगाराचा आदर करू शकतील आणि त्याला मॉस्कोमध्ये सर्व सन्मानाने स्वीकारू शकतील.
संयुक्त राष्ट्रातील सौदी अरेबियाचे स्थायी प्रतिनिधी अहमद शुकेरी यांनी सोव्हिएत राजनैतिकांशी संपर्क स्थापित केला होता, ज्यांना "पॅलेस्टिनी स्थलांतरित सरकार" चे प्रमुख म्हणून ऑफर करण्यात आली होती.
20 एप्रिल 1962 रोजी त्यांनी लेबनॉनमधील सोव्हिएत राजदूत वासिली इव्हानोविच कॉर्नेव्ह यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितले: “अल्जेरियन समस्येचे निराकरण केल्यानंतर, पॅलेस्टिनी समस्येचे निराकरण करण्याची वेळ आली आहे. पॅलेस्टिनी निर्वासितांचे त्यांच्या घरी परतणे हा या समस्येचे निराकरण करण्याचा आधार असावा. अशा निर्णयाचा अर्थ मूलत: इस्रायलचे लिक्विडेशन असा होईल..."
कोर्नेव्ह यांनी 1951 मध्ये तुर्कीमधील दूतावासाचे सल्लागार म्हणून सुरुवात केली आणि ते मध्य पूर्व विभागाचे उपप्रमुख आणि दमास्कसमधील वाणिज्य दूत म्हणून मंत्रालयात होते.
मॉस्कोमध्ये अनेक महिने त्यांनी पॅलेस्टिनी लोक निर्वासित सरकारसारखे काहीतरी तयार करत आहेत या संदेशावर विचार केला आणि अहमद शुकेरीच्या व्यक्तिमत्त्वात रस घेतला.
5 ऑगस्ट, 1962 रोजी, कॉर्नेव्हला पुन्हा शुकेरी प्राप्त झाला आणि त्याने त्याला सोव्हिएत खर्चावर पत्नीसह सप्टेंबरमध्ये मॉस्कोला येण्याचे ग्रोमिकोचे आमंत्रण दिले.
शुकेरी म्हणाले की त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या मुक्तीसाठी चळवळ उभारण्यासाठी एक प्रकल्प तयार केला होता. फक्त जॉर्डन वस्तू.
“शुकेरी,” राजदूताने मॉस्कोला अहवाल दिला, “तो जॉर्डनने पॅलेस्टाईनचा केवळ भागच नाही तर संपूर्ण पॅलेस्टाईन जॉर्डनला जोडून घेण्याच्या बाजूने आहे.
पॅलेस्टाईन स्वतंत्र आहे किंवा जॉर्डनला जोडलेले आहे याची पर्वा न करता पॅलेस्टाईनला मुक्त करणे आणि इस्रायलला संपवणे हे मुख्य कार्य आहे ... "
24 मार्च 1964 रोजी, बेरूतमधील सोव्हिएत दूतावासाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला "सध्याच्या टप्प्यावर पॅलेस्टिनी समस्येचे निराकरण करण्यात लेबनॉनची भूमिका" असे प्रमाणपत्र पाठवले:
"लेबनॉनला पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या समस्येचे निराकरण करण्यात सर्वात जास्त रस आहे, ज्यापैकी मोठ्या संख्येने लेबनीज प्रदेशावर राहतात...
लेबनीज लोकसंख्येचा ख्रिश्चन भाग देशातील ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांमधील स्थापित समतोल बिघडवण्याच्या धोक्याबद्दल अत्यंत चिंतित आहे, पॅलेस्टिनी लोकांचा संभाव्य सहभाग, ज्यापैकी बहुतेक मुस्लिम आहेत, देशाच्या राजकीय जीवनात, जे होऊ शकते. ख्रिश्चनांच्या हितास हानी पोहोचवणे. काही मुस्लिम नेत्यांनी निर्वासितांसाठी राजकीय अधिकारांची मागणी केली...
लेबनीज अधिकारी सरकारी एजन्सीमध्ये निर्वासितांच्या रोजगारावर बंदी घालतात आणि त्यांची राहणीमान सुधारण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नाहीत ...
बहुतेक निर्वासित जीर्ण झोपडीत राहतात, बहुतेक अस्वच्छ परिस्थितीत...
ख्रिश्चन विशेषतः लेबनॉनमधील निर्वासितांच्या उपस्थितीबद्दल असमाधानी आहेत. मुस्लिम निर्वासितांना त्यांचे मित्र म्हणून पाहतात...
लोकसंख्येचा ख्रिश्चन भाग आणि विशेषत: काताइब पक्षाच्या जवळची मंडळे, मुस्लिमांप्रमाणेच, लेबनॉनवरील काही अरब देशांच्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी इस्रायलच्या संरक्षणास सहमती देण्यास इच्छुक आहेत, ज्यामध्ये अतुलनीय वाढ होऊ शकते. इस्रायलच्या लिक्विडेशनची घटना आणि लेबनॉनच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे ...
काही लेबनीज उद्योजक इस्रायलशी व्यापार करण्यास आणि तिसऱ्या देशांतूनही व्यापार करण्यास प्रतिकूल नाहीत, या व्यवहारांचा मोठा फायदा घेतात. हा व्यापार विशेषतः आफ्रिकन देशांद्वारे केला जातो आणि म्हणूनच लेबनीज आयातदार आफ्रिकेत इस्रायलच्या प्रवेशाबद्दल विशेष असंतोष व्यक्त करत नाहीत.
इस्रायलकडून खरेदी केलेली उत्पादने (प्रामुख्याने धातूची उत्पादने) "मेड इन द यूएसए" असे लेबल लावले जातात, परंतु ते अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा खूपच स्वस्त असतात, ज्यामुळे लेबनीज व्यापाऱ्यांना चांगला नफा मिळतो. काही वर्षांपूर्वी, लेबनॉनमध्ये "मेड इन इस्रायल" ब्रँडसह वस्तू देखील दिसू लागल्या...
इस्रायलवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याच्या मुद्द्यावरही सरकारी वर्तुळात एकवाक्यता नाही. काही, उदाहरणार्थ, असे मानतात की या संदर्भात विद्यमान उपाय जुने आहेत आणि लेबनीज अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवतात. या निर्णयांच्या पुनरावृत्तीचे आरंभकर्ते माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि कताईब पक्षाचे प्रमुख पियरे गेमेल होते...
हे वैशिष्ट्य आहे की इस्रायलच्या संपूर्ण अस्तित्वात, लेबनीज-इस्रायल सीमेवर एकही सीमावर्ती घटना घडली नाही.
दरम्यान, पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनची निर्मिती झाली आणि अहमद शुकैरी कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष झाले. पीएलओने इस्रायलचा नाश करण्याची मागणी करणारी राष्ट्रीय सनद स्वीकारली.
24 ऑक्टोबर 1964 रोजी पीएलओच्या प्रमुखाने लेबनॉनमधील सोव्हिएत राजदूत दिमित्री निकिफोरोव्ह यांची भेट घेतली. शुकायरी यांनी राजदूताला पॅलेस्टिनी सैन्य तयार करण्याच्या हेतूची माहिती दिली, सुरुवातीला गाझामध्ये.
“सर्व अरब देशांमध्ये,” राजदूताने मॉस्कोला कळवले, “लेबनॉनचा अपवाद वगळता, पॅलेस्टिनींना लष्करी प्रशिक्षण घेण्यासाठी लष्करी छावण्या तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लेबनॉन देशातील विशेष धार्मिक परिस्थितीमुळे पॅलेस्टिनी सैन्याने आपल्या भूभागावर लष्करी छावण्या निर्माण करण्याच्या विरोधात आहे. ”
शुकैरीने ताबडतोब पैसे, शस्त्रे आणि पॅलेस्टिनींना सोव्हिएत लष्करी शाळांमध्ये शिकण्यासाठी प्रवेशासाठी मदत मागितली. मॉस्कोला सकारात्मक उत्तर देण्याची घाई नव्हती; त्यांना नवीन संस्थेकडे जवळून पाहायचे होते.
9 ऑगस्ट 1965 रोजी पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शुकैरी यांनी लेबनॉनमधील सोव्हिएत राजदूत निकिफोरोव्ह यांची पुन्हा भेट घेतली.
दिमित्री सेमिओनोविच म्हणाले की शुकेरीला सध्या सोव्हिएत युनियनमध्ये स्वीकारले जाऊ शकत नाही. पीएलओच्या पहिल्या प्रमुखाने पॅलेस्टिनींना अभ्यासासाठी, विशेषत: लष्करी शाळांमध्ये, हलकी आणि मध्यम शस्त्रे पुरवण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी आणि गाझामध्ये रेडिओ स्टेशन दान करण्यास आणि ते स्थापित करण्यास सांगितले. मॉस्कोमध्ये कोणत्याही छताखाली पीएलओ प्रतिनिधी कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राजदूताने मॉस्कोला माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.
1966 मध्ये, सोव्हिएत सरकारचे प्रमुख, अलेक्सी कोसिगिन इजिप्तमध्ये आले आणि तेथे शुकेरीचे स्वागत केले. 2 नोव्हेंबर 1966 रोजी अल्जेरियात असलेले उप परराष्ट्र मंत्री याकोव मलिक यांनी शुकेरीशी चर्चा केली.
जेव्हा सोव्हिएत युनियनमधील इस्रायलचे राजदूत कॅट्रिएल कॅट्झ यांनी दुसऱ्या उपमंत्री व्लादिमीर सेमियोनोव्ह यांच्याशी झालेल्या बैठकीत शुकेरीच्या बेलिकोस विधानांचा उल्लेख केला तेव्हा त्यांनी शांतपणे उत्तर दिले:
“राजदूताला माहित आहे की शुकेरी कोणाचेही प्रतिनिधित्व करत नाही आणि तो सोव्हिएत युनियनला गेला नाही.
तथापि, फेब्रुवारी 1966 मध्ये, शुकेरी मॉस्कोला आला. पण मॉस्को खरंच पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनपासून सावध होता. ती दहशतवादात गुंतली होती म्हणून नाही. मॉस्कोला भीती वाटली की पॅलेस्टिनी लोक चीनशी मैत्री करू इच्छितात.
1965 मध्ये, वॉर्सा येथील मूळ रहिवासी असलेल्या कॅट्रिएल कॅटझ यांची मॉस्कोमध्ये राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तरुणपणी तो पॅलेस्टाईनला गेला. चाळीसाव्या वर्षापासून त्याने हॅगनमध्ये सेवा केली. 1956 मध्ये, तो इस्त्रायली राजदूताच्या भूमिकेत वॉर्सा या शहरामध्ये आला.
9 नोव्हेंबर 1966 रोजी उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव्ह यांनी राजदूत कॅटझ यांना त्यांच्या जागी आमंत्रित केले आणि त्यांना सोव्हिएत सरकारचा दुसरा संदेश वाचून दाखवला, जो यावेळी शांत स्वभावाचा होता.
सेमियोनोव्ह यांनी राजदूताला प्रेरित केले की इस्रायल सरकारने दूरदृष्टी आणि सावधगिरी बाळगली पाहिजे कारण अरब देशांचा इस्रायलवर लष्करी कारवाई करण्याचा हेतू नव्हता.
आणि काही दिवसांनंतर, 12 नोव्हेंबर रोजी, जॉर्डनच्या सीमेजवळ एक इस्रायली गस्तीला खाणीने उडवले. त्यात तीन जण ठार तर सहा जण जखमी झाले. दुसऱ्या दिवशी, इस्रायली सैन्याने जॉर्डनच्या भूभागावर प्रत्युत्तरादाखल हल्ला केला.
ग्रोमिकोने केंद्रीय समितीला एक नोट पाठवली:
“पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख, अहमद शुकायरी, ज्यांचे चिनी लोकांशी संबंध आहेत, त्यांनी अलीकडेच अरब देशांमध्ये त्यांच्या क्रियाकलापांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यांनी इस्रायलशी उघडपणे युद्ध पुकारले आहे.
चौकेरी यांनी या वर्षाच्या नोव्हेंबरमध्ये अल्जियर्समध्ये एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की "शब्द, भाषणे, परिषदा, तक्रारींची जागा सशस्त्र संघर्षाने घेतली आहे" आणि पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला पीआरसीचा पाठिंबा आहे, जे त्याला शस्त्रे पुरवते आणि सैन्याला प्रशिक्षण देते. लष्करी मार्गाने पॅलेस्टिनी समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कर्मचारी.
इस्रायलमधील पॅलेस्टिनी संघटनेच्या अल-फत्ताहच्या तोडफोडीच्या कारवायांमुळे या भागात मोठी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन, दमास्कसमधील राजदूताने सीरियाचे पंतप्रधान झुइन यांच्याशी संबंधित निवेदन आधीच केले आहे. तथापि, अनेक कारणांमुळे, शुकायरी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅलेस्टिनी संघटनेचे सीरिया, इराक आणि जॉर्डनमधील प्रभावशाली मंडळांमध्ये समर्थक आहेत आणि त्यामुळे आणखी गंभीर घटना घडू शकतात.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की या सर्वांमागे मध्य पूर्वेतील चिनी लोकांचा वाढता क्रियाकलाप आहे, जे पॅलेस्टिनी पक्षपाती कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देत आहेत, मध्य पूर्वमध्ये “दुसरे व्हिएतनाम” उघडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत...”
15 नोव्हेंबर 1966 रोजी जॉर्डनचे परराष्ट्र मंत्री अक्रम झुएटर यांनी जॉर्डनमधील सोव्हिएत राजदूत प्योत्र कॉन्स्टँटिनोविच स्ल्युसारेन्को यांना संबोधित केले. त्यांनी, विशेषतः, सुरक्षा परिषदेत जॉर्डनच्या समर्थनाची मागणी केली, ज्याने जॉर्डन-इस्त्रायली युद्धविराम रेषेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याच्या तैनातीवर आक्षेप घेतला.
सोव्हिएत राजदूताने विचारले की जॉर्डनने आपल्या सीमेची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतील अशा संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याच्या देखाव्यावर आक्षेप का घेतला.
“जॉर्डन-इस्त्रायली सीमांकन रेषेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याची उपस्थिती,” राजदूताने मंत्र्याला उद्धृत केले, “सशस्त्र संघर्षाद्वारे पॅलेस्टिनी समस्या सोडवण्याची संधी पॅलेस्टिनींना वंचित ठेवेल.
मंत्र्याने मला विश्वासात घेऊन सांगितल्याचे आरक्षण केले. गाझा प्रदेशात UN सैन्य तैनात करण्याचा अनुभव, त्याने नमूद केले की UAR सरकार पूर्णपणे समजण्याजोग्या कारणांमुळे वेळेत बचाव करू शकत नाही.
प्योटर स्ल्युसारेन्को "मोलोटोव्ह मसुदा" चे होते - त्यांना 1939 मध्ये पीपल्स कमिसरिएट ऑफ फॉरेन अफेअर्समध्ये नेण्यात आले. अम्मानला त्यांची नियुक्ती होण्यापूर्वी, ते कैरो येथील सोव्हिएत दूतावासात मंत्री-सल्लागार (म्हणजे द्वितीय कमांड) होते.
दरम्यान, इस्रायल आणि सीरिया यांच्यातील दुसऱ्या सीमेवर परिस्थिती तापत होती. नवीन सीरियन नेतृत्व आक्रमक धोरण अवलंबण्याचा निर्धार केला होता. शिवाय, अशा वेळी जेव्हा इस्रायली सरकारचे नेतृत्व कबुतरासारखे मानले जात असे.
1963 मध्ये, लेव्ही एश्कोल इस्रायलचे पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री झाले. त्याचा जन्म कीव प्रांतात झाला होता आणि त्याचे आडनाव श्कोलनिक होते. एकोणीसव्या वर्षी तो पॅलेस्टाईनमध्ये आला आणि शेतीच्या वसाहतींमध्ये काम करू लागला. पहिल्या महायुद्धादरम्यान त्यांनी ज्यू सैन्यात काम केले आणि पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धादरम्यान ते संरक्षण उपमंत्री झाले.
चौसष्ट मध्ये, लेव्ही एश्कोलचा भाऊ, सोव्हिएत नागरिक श्कोलनिक याला इस्रायलला जाण्याची परवानगी देण्यात आली. पंतप्रधानांच्या भावाला परत यायचे नव्हते आणि त्यांनी सोव्हिएत सरकारला विनंती पाठवली की त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला इस्रायलमध्ये कायमचे राहण्याची परवानगी द्यावी.
एक मध्यम आणि वाजवी राजकारणी, लेव्ही एश्कोल यांना आशा होती की ते सोव्हिएत युनियनशी संबंध सुधारण्यास सक्षम असतील. पण मॉस्कोने यात रस दाखवला नाही.
इस्त्राईलचे राजदूत दिमित्री स्टेपनोविच चुवाखिन होते. तेल अवीवपूर्वी, ते कॅनडात पाच वर्षे राजदूत होते, स्कॅन्डिनेव्हियन देश, आग्नेय आशियातील देशांच्या विभागात काम केले, चौसष्ट मध्ये त्यांना झांझिबारमध्ये राजदूत म्हणून पाठवले गेले, परंतु त्याच वर्षी त्यांची इस्रायलमध्ये बदली झाली.
चुवाखिन यांना असे आढळले की अगदी उजव्या विचारसरणीचे इस्रायली राजकारणी, ज्यांना हॉक्स मानले जाते, ते सोव्हिएत युनियनशी सुधारलेल्या संबंधांचे स्वागत करतील.
10 जून 1965 रोजी, चुवाखिन यांनी तेल अवीवमधील उजव्या विचारसरणीच्या हेरूत पक्षाचे नेते मेनाकेम बेगिन यांच्या अपार्टमेंटला भेट दिली आणि मॉस्कोला कळवले: “सोव्हिएत मुत्सद्दी अत्यंत मैत्रीपूर्ण भेटले आणि संपूर्ण संभाषण चांगले झाले. वातावरण."
ते इंग्रजी बोलत होते, जरी ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कमध्ये जन्मलेल्या बिगिनला रशियन समजले आणि जसे ते म्हणतात, पॅलेस्टाईनमधील त्याच्या आयुष्याच्या पहिल्या वर्षांत नियमितपणे प्रवदा वाचले - त्या वेळी सोव्हिएत युनियनच्या स्थितीवर बरेच अवलंबून होते.
बेगिन म्हणाले की सोव्हिएत सरकारने ज्यूंना त्यांच्या भाषेचा अभ्यास करण्याची परवानगी का दिली नाही आणि ज्यांना त्यांच्या कुटुंबासह इस्रायलमध्ये जाण्याची इच्छा आहे त्यांना हे समजले नाही? इस्रायलचे भावी पंतप्रधान मेनाकेम बेगिन यांनी राजदूताला व्होडका ऑफर केली, परंतु त्यांनी व्हिस्कीला प्राधान्य दिले.
सोव्हिएत राजदूताला इस्रायलमध्ये काम करणे अवघड होते. त्याने सांगितलेल्या प्रत्येक शब्दाचा अरबांनी अभ्यास केला आणि चुकीचा अर्थ लावला. दिमित्री चुवाखिन, ज्यू काँग्रेसच्या डिनरमध्ये बोलताना, एक निष्पाप वाक्य उच्चारले:
"सोव्हिएत सरकारला या प्रदेशातील राज्यांमधील अनेक वादग्रस्त मुद्दे शांततापूर्ण वाटाघाटीद्वारे सोडवण्याची आशा आहे."
परंतु अरब देश इस्रायलशी शांतता प्रस्थापित करणार नव्हते आणि त्यांनी ज्यू राष्ट्राशी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला. अरब प्रेसमध्ये “इस्रायलमधील सोव्हिएत राजदूताचे विचित्र विधान”, “सोव्हिएत राजदूताचे प्रक्षोभक विधान” या शीर्षकाखाली संतप्त लेख आले.
हे मनोरंजक आहे की परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राजदूताच्या मदतीला आले नाही, जो केवळ संघर्षांच्या शांततापूर्ण निराकरणाच्या सोव्हिएत ओळीचे अनुसरण करीत होता, परंतु त्याला फटकारण्यासाठी धावला - कोणीही अरब देशांना चिडवू नये.
मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख, अलेक्सी दिमित्रीविच श्चिबोरिन (इजिप्तचे माजी राजदूत) यांनी मंत्रालयाच्या नेतृत्वाला एक नोट लिहिली:
“एखाद्याला असा समज होतो की कॉम्रेड चुवाखिन, जे अलीकडेच अनेकदा विविध इस्रायली संघटनांमध्ये बोलले आहेत, ते नेहमीच मध्य पूर्वेतील परिस्थितीची वैशिष्ट्ये, अरब-इस्त्रायली संघर्षाची वैशिष्ट्ये तसेच त्याचे स्वरूप विचारात घेत नाहीत. अरब राष्ट्रांशी सोव्हिएत युनियनचे संबंध.
आम्हाला विश्वास आहे की कॉम्रेड चुवाखिन यांचे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि या क्षेत्रातील आमचे धोरण याविषयी त्यांच्या भाषणांमध्ये विशेष सावधगिरी बाळगणे आणि अधिक लवचिकता असणे आवश्यक आहे याकडे लक्ष वेधणे उचित ठरेल आणि त्यांना श्रोत्यांची निवड करताना अधिक निवडक होण्याचा सल्ला देखील दिला जाईल. ज्याच्याशी तो बोलतो.”
21 मार्च 1966 रोजी इस्रायलमधील राजदूत चुवाखिन यांनी पुढील दोन वर्षांत सोव्हिएत युनियनकडून इस्रायलच्या दिशेने संभाव्य पावले उचलण्याविषयी ग्रोमिको यांना एक नोट सादर केली.
साम्राज्यवादी शक्तींच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये इस्रायलने व्यापलेल्या स्थानाबद्दल धार्मिक शब्दांनंतर, राजदूताने "बेन-गुरियनच्या "कठीण" मार्गापासून देशाच्या सत्ताधारी मंडळांचा नकार आणि त्याच्या जागी अधिक लवचिक परराष्ट्र धोरण रेखाटले. एश्कोल सरकारचे.
दूतावासाने "अलिकडच्या वर्षांत बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन इस्रायलशी आमच्या संबंधांमध्ये काही सामरिक समायोजन करण्याचा" प्रस्ताव दिला - किमान सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक संस्थांमधील संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी.
याव्यतिरिक्त, “दूतावासाच्या मते, अरब देशांच्या नेत्यांनी स्वीकारार्ह स्वरूपात स्पष्ट केले पाहिजे आणि त्या प्रत्येकाशी आमचे संबंध लक्षात घेऊन सद्य परिस्थितीत अरब-इस्त्रायली संघर्ष बळजबरीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अरब जगतातील राष्ट्रीय मुक्ती चळवळीशी लढण्यासाठी साम्राज्यवादी शक्ती अपरिहार्यपणे शस्त्रांचा वापर करतील..."
पण सोव्हिएत नेतृत्वाचा नेमका हाच हेतू नव्हता. मॉस्कोला अरब देशांत ढवळाढवळ करायची नव्हती. सोव्हिएत दूतावासाने इस्रायलकडून काय अहवाल दिला याची पर्वा न करता, ते इजिप्त आणि सीरियाच्या मतांनुसार मार्गदर्शन करत होते.
25 मे 1966 रोजी, उप परराष्ट्र मंत्री सेमियोनोव्ह यांनी इस्रायली राजदूत कॅट्झ यांना भेटून एक विधान वाचले: “सोव्हिएत सरकारकडे अरब देशांच्या सीमेवर इस्रायली सैन्याच्या सध्याच्या एकाग्रतेबद्दल माहिती आहे. हे एकाग्रता एक धोकादायक पात्र धारण करते कारण ते सीरियाविरूद्ध इस्रायलमध्ये चालवलेल्या प्रतिकूल मोहिमेसह एकाच वेळी चालवले जाते ...”
28 मे रोजी, त्याच विषयावर एक TASS विधान दिसले, जे अतिशय कठोर शब्दात काढले गेले.
पंतप्रधान एश्कोल त्या क्षणी पॅरिसमध्ये होते, तेथून ते आफ्रिकेला जाणार होते. सरकारी सेवेतील सोव्हिएत प्राच्यवादी मदत करू शकले नाहीत परंतु हे समजले की इस्रायल सरकारच्या प्रमुखाच्या अनुपस्थितीत युद्ध सुरू करू शकत नाही. म्हणून सुरुवातीला ही एक निव्वळ प्रचार मोहीम होती, जी सीरियन लोकांच्या विनंतीनुसार चालवली गेली, ती समजून घेतली पाहिजे.
लेव्ही एश्कोल यांनी इस्रायल संरक्षण दलातील टाळेबंदी रद्द करण्यात आल्याचे आणि इस्रायली तुकड्या सीरियाच्या सीमेवर लक्ष केंद्रित करत असल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला.
31 मे रोजी, इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उपमहासंचालकांनी सोव्हिएत राजदूताला सोव्हिएत सरकारच्या विधानावर प्रतिक्रिया सादर केली. त्यात म्हटले आहे की सीरियाच्या सीमेवरील सशस्त्र घटना "सीरियाच्या हद्दीतून घुसखोरी करणाऱ्या टोळ्यांनी केलेल्या खून आणि दहशतवादी हल्ल्यांमुळे" होतात. याशिवाय, ज्यू राज्याचा नाश करण्यासाठी युद्धाची हाक देणारी सीरियन राष्ट्राध्यक्षांची दोन मे विधाने उद्धृत करण्यात आली.
आणि इस्रायलवर दहशतवादी हल्ले सुरूच राहिले.
11 ऑक्टोबर रोजी, राजदूत चुवाखिन यांनी मॉस्कोला एक त्वरित एनक्रिप्टेड टेलिग्राम पाठविला:
“सीरिया आणि जॉर्डनसह इस्रायलच्या सीमेवर अलीकडच्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांमुळे देशातील परिस्थिती मर्यादेपर्यंत तापली आहे.
7-8 ऑक्टोबरच्या रात्री, जेरुसलेमच्या अप्पर रोमेमा उपनगरात तीन स्फोट झाले, ज्या दरम्यान दोन निवासी इमारतींचे नुकसान झाले आणि चार लोक किंचित जखमी झाले.
इस्रायली बाजूच्या म्हणण्यानुसार, तपासात असे दिसून आले आहे की स्फोटके पेरणाऱ्या तोडफोड करणाऱ्यांचा माग जॉर्डनच्या सीमेपर्यंत पोहोचला होता.
विशेषत: गंभीर घटना 8 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी उशिरा जॉर्डन व्हॅलीमध्ये, शार हॅगोलनच्या सेटलमेंटजवळ, सीरियन आणि जॉर्डनच्या सीमेपासून 1200-1300 मीटर अंतरावर घडली. प्रेसच्या मते, इस्त्रायली सीमा रक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी कृषी इमारतींवर स्फोट घडवून आणले गेले.
स्फोटाच्या ठिकाणी पोहोचलेल्या मोटार चालवलेल्या गस्तीला एका माइनने उडवले आणि चार सीमा पोलीस अधिकारी ठार झाले... हे नोंदवले गेले आहे की सीरियाच्या सीमेकडे जाणाऱ्या तीन तोडफोड करणाऱ्यांच्या खुणा सापडल्या आहेत. ही तोडफोड, सामान्य मूल्यांकनानुसार, काळजीपूर्वक तयार केली गेली होती आणि, त्याच्या प्रमाणात आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतींमध्ये, अलिकडच्या वर्षांत इस्रायली-सिरियन सीमेवर नोंदलेल्या या प्रकारच्या सर्व तोडफोडांपेक्षा लक्षणीय आहे. (एकूण, 1966 मध्ये, या सीमेवर खाणी टाकण्याच्या 16 प्रकरणांची नोंद झाली होती...)
रेडिओ दमास्कसने अल-असिफा (जे अल-फताह हल्ला गट चालवते) या अरब दहशतवादी संघटनेकडून एक संप्रेषण प्रसारित केले, जेरुसलेममधील तोडफोड या संघटनेने केली होती. हे सीरियन वृत्तपत्रांच्या विधानांचा संदर्भ देते, विशेषत: अल-थवरा, "पॅलेस्टिनी सैन्याने" केलेल्या इस्रायलच्या विरोधात केलेल्या तोडफोडीच्या कृत्यांची प्रशंसा करतात.
अल-फत्ताह - त्या वर्षांत तरुण यासर अराफातच्या नेतृत्वाखालील लष्करी संघटनेचे नाव अशा प्रकारे लिप्यंतर केले गेले.
हे दहशतवादी हल्ले पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांनी घडवून आणले होते हे नाकारण्याची ताकद सोव्हिएत राजदूताला सापडली नाही. त्यामुळे पॅलेस्टिनी दहशतवादी बनले आहेत हे परराष्ट्र मंत्रालयाला आणि परिणामी केंद्रीय समितीला चांगलेच माहीत होते. पण सोव्हिएत नेत्यांना पॅलेस्टिनी दहशतवादात काहीही चूक दिसली नाही.
इस्रायलमधील सोव्हिएत दूतावासाने ऑफर केली:
"1. हे शक्य झाल्यास, हे सीरियन नेतृत्वाच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे... की सीरियन सरकारने अधिकृतपणे ताज्या घटनांपासून स्वतःला वेगळे केले पाहिजे आणि कदाचित, त्यांचा निषेध केला पाहिजे...
2. स्वीकारार्ह स्वरूपात, रेडिओवर आणि प्रेसमध्ये इस्रायलविरुद्ध तोडफोड केल्याबद्दल प्रशंसा करू देऊ नये अशी शिफारस सीरियन नेतृत्वाला करा...
3. ताज्या घटनेबद्दल सोव्हिएत प्रेसमध्ये एक अहवाल द्या, ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की सीरियन-इस्त्रायली सीमेवरील तणाव अमेरिकन गुप्तचर आणि त्याच्या हितचिंतकांच्या चिथावणीखोर कृतींमुळे निर्माण झाला आहे आणि त्याचा दुहेरी हेतू आहे: व्हिएतनाममधील युद्धापासून लक्ष वळवणे आणि सीरियावरील हल्ल्याचे निमित्त तयार करा ... "
पण दूतावासाला इतर सूचना मिळाल्या. सोव्हिएत नेत्यांना सीरियाला प्रतिशोधाच्या हल्ल्यापासून वाचवायचे होते.
त्याच दिवशी, 11 ऑक्टोबर रोजी, राजदूत चुवाखिन यांना इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेण्यास आणि सीरियाच्या दिशेने बळाचा वापर करण्याविरूद्ध देशाच्या नेतृत्वाला चेतावणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. इस्रायली सैन्याकडून प्रत्युत्तराच्या कारवाईच्या भीतीने सीरियन सरकारने मॉस्कोला याबाबत विचारणा केली.
दुपारी चार वाजता राजदूत चुवाखिन यांचे पंतप्रधान लेव्ही एश्कोल यांनी स्वागत केले. परराष्ट्र मंत्री अब्बा एबान न्यूयॉर्कमध्ये होते.
पंतप्रधान एश्कोल यांनी ताबडतोब सीरियन पंतप्रधान झुइन यांचे भाषण उद्धृत केले, जे 11 ऑक्टोबर रोजी सकाळी दमास्कसमधील रेडिओवर केले होते, ज्यात त्यांनी "पॅलेस्टिनी क्रांतिकारक" च्या दहशतीला मान्यता दिली होती: "आम्ही या संपूर्ण क्षेत्राला आग लावू. ," सीरियन सरकारच्या प्रमुखाने वचन दिले, "आणि ते इस्रायलसाठी थडग्यात बदलू."
लेवी एश्कोल म्हणाले की सुरक्षेची मागणी करणारा जनक्षोभ रोखणे त्याच्यासाठी कठीण आहे. आणि त्याने सोव्हिएत सरकारला "सीमेवरील तणाव दूर करण्यासाठी सीरियन सरकारवर संभाव्य प्रभाव पाडण्यास सांगितले."
ग्रोमिको यांनी सुचवले की केंद्रीय समितीने “इस्रायली पंतप्रधान एश्कोल यांच्या या आवाहनाला मॉस्कोमधील इस्रायली राजदूताला तोंडी निवेदनाच्या रूपात प्रतिसाद द्यावा. या विधानाने सीरियन-इस्रायल सीमेवरील सद्य परिस्थितीची जबाबदारी सोडून देण्याचे इस्रायली सरकारचे प्रयत्न नाकारले पाहिजेत...”
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सीरिया-इस्रायल सीमेवरील परिस्थितीवर चर्चा झाली. सोव्हिएत प्रतिनिधीने दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल सीरियाचा निषेध करणारा ठराव व्हेटो केला.
सोव्हिएत सहाय्यामुळे सीरियन नेत्यांना ते बरोबर असल्याचा आत्मविश्वास वाढला.
4 जानेवारी 1967 रोजी, जॉर्डनचा राजा हुसेन, राजदूत स्ल्युसारेन्को यांना परिस्थितीबद्दल त्यांचे मत व्यक्त करून, सीरियाबद्दल तक्रार केली:
“सीरियन नेते यापुढे जॉर्डनविरूद्ध विध्वंसक प्रचार करण्यात समाधानी नाहीत. त्यांनी नियमितपणे काही कामांसाठी लोकांना जॉर्डनला पाठवायला सुरुवात केली, शस्त्रे पाठवली, जॉर्डनच्या लोकांना आमच्या हद्दीत ठार मारले.
आमच्या अधिकाऱ्यांनी, राजाने सांगितले की, अशा एकापेक्षा जास्त लोकांच्या गटाला ताब्यात घेतले, सोव्हिएत-निर्मित शस्त्रांसह शस्त्रे ताब्यात घेतली आणि सीरियन तोडफोड करणाऱ्यांना पकडले...”
परंतु राजा हुसेन देखील मॉस्कोमध्ये लोकप्रिय नव्हता, म्हणून कोणीही जॉर्डनबरोबरच्या संघर्षाबद्दल सीरियन लोकांना फटकारणार नव्हते.
1967 मध्ये, इजिप्शियन लोकांनी नाही तर सीरियन लोकांनी सामना पेटवला आणि आग लागली. एप्रिलपासून, मध्य पूर्वेतील घटना अपरिवर्तनीय झाल्या आहेत. हे सर्व सीरियन लोकांसाठी दुःखदपणे संपले ...
 
सोव्हिएत गुप्तचरांनी नासरला काय सांगितले?
7 एप्रिल रोजी, डिमिलिटराइज्ड झोनमध्ये काम करणाऱ्या इस्रायली ट्रॅक्टर चालकावर सीरियन प्रदेशातून गोळीबार करण्यात आला. इस्त्रायलींनी गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिले. सीरियन तोफखाना कार्यात आला आणि खरी लढाई सुरू झाली.
इस्रायली सैन्याने या संधीचा वापर करून सीरियन तोफखाना जमीनी आणि हवेतून नष्ट केला, जे लेक टिबेरियास (लेक किनेरेट) परिसरात इस्रायली शेतकऱ्यांवर सतत गोळीबार करत होते. एका मोठ्या हवाई युद्धात, सीरियन लोकांनी सोव्हिएत-निर्मित सहा सैनिक गमावले.
यावेळी इस्रायली लोकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया का दिली? पूर्वी, सीरियन लोकांनी पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांना इस्रायलींना मारण्याची संधी दिली आणि ते स्वतः लढाईत सहभागी झाले नाहीत. सोव्हिएत युनियनचा पूर्ण पाठिंबा जाणवून सीरियन नेते अधिक लढाऊ वर्तन करू लागले. त्यांना बदला घेण्याची इच्छा होती आणि इस्त्रायलींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी प्रत्युत्तर देण्याची सवय होती.
इस्त्रायलींनी एकाच दिवसात अनेक सोव्हिएत बनावटीची विमाने पाडली याचा सोव्हिएत जनरल चिडले. उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेमियोनोव्ह यांनी दोनदा राजदूत कॅट्झ यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नोट्स सादर केल्या ज्यात इस्रायलच्या कृतींना "सोव्हिएत युनियनच्या सीमेजवळ असलेल्या भागात आगीचा धोकादायक खेळ" असे वर्णन केले गेले.
"आम्हाला माहित आहे," सोव्हिएत राजदूत चुवाखिन लेवी एश्कोलू म्हणाले, "तुमच्या अधिकृत विधानांना न जुमानता, संपूर्ण सीरियन सीमेवर इस्रायली सैन्याची एकाग्रता आहे."
एश्कोलने ताबडतोब चुवाखिनला एकत्र उत्तरेकडे जाण्यासाठी आणि तेथे काय घडत आहे ते पाहण्यासाठी आमंत्रित केले. राजदूताने नकार दिला.
काही दिवसांपूर्वी, ३१ मार्च रोजी संरक्षण मंत्री मार्शल आर.या. यांचे रुग्णालयात निधन झाले. मालिनोव्स्की. ते सहा महिन्यांपासून आजारी होते. 7 नोव्हेंबर 1966 रोजी, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील शेवटच्या परेडमध्ये भाग घेतला, जरी त्यांचा पाय खूप दुखत होता. दुसऱ्या दिवशी तो आजारी पडला आणि पुन्हा उठला नाही. त्याला रुग्णालयात पाठवण्यात आले, तेथून तो कधीच बाहेर आला नाही.
त्याचा मृत्यू सोव्हिएत नेतृत्वासाठी आश्चर्यकारक नव्हता. ते म्हणाले की मार्शलला अलीकडे फारसा रस नव्हता. त्याचे आयुष्य अधिक शांततेने जगण्यासाठी त्याला फक्त कमी शेक-अप आणि फेरबदल आवश्यक आहेत...
12 एप्रिल रोजी, मार्शल आंद्रेई अँटोनोविच ग्रेचको, ज्यांना ब्रेझनेव्ह चांगले ओळखत होते, त्यांना मंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. ग्रेच्कोभोवती गटबद्ध तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी लष्करी पुरुष होते, सक्रिय ऑपरेशनसाठी नवीन लष्करी उपकरणांचे चाहते होते.
कदाचित मॅलिनोव्स्की, जो सावध आणि शांत स्वभावाचा होता, अन्यथा या निर्णायक दिवसांत मॉस्कोला आलेल्या इजिप्शियन लोकांशी बोलला असता. स्वभावाने ठाम असलेले नवीन मंत्री बचावात्मक न राहता आक्षेपार्हतेचे चाहते होते. तो आत्मविश्वासाने इजिप्शियन लोकांना म्हणाला: “तुमचे सैन्य या थिएटर ऑफ ऑपरेशनमध्ये कोणतीही समस्या यशस्वीपणे सोडवू शकते.”
संरक्षण मंत्रालयाने इस्रायली सशस्त्र दलांच्या लढाऊ क्षमतेचे उच्च मूल्यमापन केले नाही आणि विश्वास ठेवला की जर इजिप्तने इस्रायलला पराभूत केले नाही तर ते किमान आपली शक्ती आणि सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांची ताकद दर्शवेल. आणि यामुळे मध्य पूर्वेतील सोव्हिएत युनियनची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव मजबूत होईल.
इस्रायल संरक्षण दलांच्या चालीरीती आणि परंपरा सोव्हिएत सैन्याला विचित्र आणि मूर्ख वाटल्या. खडबडीत लोकरीचा बनलेला एकच गणवेश - सर्वांसाठी, भरतीपासून ते जनरल स्टाफच्या प्रमुखापर्यंत, कमांडरचे नाव आणि नाव, अधिकाऱ्यांच्या मेस रूमची अनुपस्थिती आणि शिस्तीची बाह्य चिन्हे... आणि सुरुवातीला इस्रायली सशस्त्र दल, जसे की रेड आर्मीमध्ये एकेकाळी कोणतेही चिन्ह नव्हते, सैनिकांनी अधिकाऱ्यांना सलाम केला नाही आणि प्रत्येकाला समान पगार दिला गेला.
हे देखील आश्चर्यकारक होते की केवळ इस्रायली कमांडरच नाही तर सामान्य सैनिकांना देखील युद्धात स्वतंत्र राहण्यास शिकवले गेले आणि त्यांना टेम्पलेटनुसार नव्हे तर सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित केले गेले. परंतु मनुष्यबळ आणि उपकरणे यामध्ये अरब सैन्याला पूर्ण श्रेष्ठत्व मिळालेल्या परिस्थितीत ही एकमेव संभाव्य रणनीती आणि रणनीती होती.
निवडीच्या पूर्ण अभावामुळे इस्रायली सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना केवळ वीरतापूर्ण वागणूक दिली गेली. पराभव हा केवळ स्वत:चाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबासाठीही मृत्यूसारखा होता.
इस्रायली अधिकारी नेहमीच आपल्या सैनिकांपेक्षा पुढे असल्याचे दिसून आले, त्यामुळे अधिका-यांचे नुकसान खूप मोठे होते, परंतु यामुळे सैन्य बंधुत्वाची अमूल्य भावना निर्माण झाली.
12 मे रोजी, उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेमियोनोविच सेमेनोव्ह यांनी इजिप्शियन संसदेचे तत्कालीन प्रमुख अन्वर सादात यांना सांगितले, ज्यांनी प्योंगयांग ते कैरो या मार्गावर मॉस्कोमध्ये थांबा दिला होता, की इस्रायली सैन्य सीरियाच्या सीमेवर येत आहे. युद्ध पाच दिवसांत सुरू होऊ शकते. हा इशारा नासेरसाठी होता.
दुसऱ्या दिवशी, तेरा मे रोजी कैरोला पोहोचून, सादत विमानतळावरून थेट नासेरच्या निवासस्थानी गेला. मार्शल आमेरही तिथे होते. नासेरला इतर माध्यमांद्वारे सोव्हिएत चेतावणी आधीच मिळाली होती.
तेरा मे रोजी, इजिप्तमधील यूएसएसआर केजीबीच्या प्रतिनिधीने इजिप्शियन गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांना माहिती दिली की बारा ब्रिगेडसह इस्रायली सैन्य सीरियाच्या सीमेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्याच वेळी, सोव्हिएत राजदूताने हीच माहिती इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली.
या तीनदा पुनरावृत्ती झालेल्या माहितीने इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांवर एक मजबूत छाप पाडली, जरी नंतर हे स्पष्ट झाले की या माहितीला कोणताही आधार नाही. बारा ब्रिगेड्स एकत्रितपणे संपूर्ण इस्रायली सैन्य आहेत, ज्याची घोषणा अद्याप झालेली नाही!
केजीबीच्या पहिल्या मुख्य संचालनालयाचे (परदेशी गुप्तचर) प्रमुख, लेफ्टनंट जनरल अलेक्झांडर मिखाइलोविच सखारोव्स्की यांनी नंतर स्पष्ट केले की त्यांच्या स्वत: च्या अधीनस्थांना मिळालेल्या माहितीबद्दल शंका होती, परंतु तरीही त्यांनी ती इजिप्शियन लोकांसह सामायिक करणे आपले कर्तव्य मानले.
अनेक वर्षांपासून, इतिहासकार सोव्हिएत इशाऱ्यांचा अर्थ काय होता हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मॉस्कोमधील लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी मदत करू शकले नाहीत परंतु त्यांना माहित आहे की त्या दिवसात, इस्रायली सैन्यात जमाव अद्याप सुरू झाला नव्हता आणि सैन्य सीमेजवळ येत नव्हते.
9 जुलै रोजी, हरवलेल्या युद्धानंतर, इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्टीकरण दिले: “शत्रूची सीरियावर आक्रमण करण्याची योजना होती, जी इस्रायली राजकारणी आणि सेनापतींनी उघडपणे सांगितले. आमच्या सीरियन बांधवांकडून मिळालेला डेटा आणि आम्ही स्वतःच दिलेली विश्वसनीय माहिती यात शंका नाही. सोव्हिएत युनियनमधील आमच्या मित्रांनी मॉस्कोमध्ये असलेल्या आमच्या संसदीय शिष्टमंडळाला सांगितले की ते एका विशिष्ट योजनेबद्दल बोलत आहेत. आम्ही उदासीन राहू शकत नाही."
नासरच्या पुढील कृतींमुळे युद्ध जवळजवळ अपरिहार्य झाले.
राष्ट्रपतींनी सिनाई द्वीपकल्प आणि गाझा पट्टीमधून संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याला हटवण्याचे आदेश दिले. निळे हेल्मेट घातलेले सैनिक सिनाई युद्धानंतर स्थापित इजिप्शियन आणि इस्रायली सैन्यांमधील विभाजन रेषेवर उभे होते. त्यांच्या उपस्थितीने प्रतिबंधक भूमिका बजावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याच्या प्रस्थानाचा अर्थ असा होतो की दोन्ही सैन्य एकमेकांसमोर उभे होते.
यामुळे इस्रायलला दक्षिणेकडून (सीरियाच्या सीमेवरून) उत्तरेकडे सैन्य पाठवायला भाग पाडले जाईल आणि यामुळे सीरिया सुरक्षित होईल याची नासेरला खात्री होती. कदाचित, सोव्हिएत नेतृत्वाला आशा होती की अशा इजिप्शियन लष्करी हालचालींमुळे इस्रायलचे लक्ष सीरियावरून वळवले जाईल. पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांना संपवण्यासाठी इस्रायल सीरियावर हल्ला करेल याची मॉस्कोला खरोखर भीती होती. परंतु मॉस्कोने संयुक्त राष्ट्रांचे सैन्य काढून टाकण्याच्या आणि तिरनची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या इजिप्तच्या निर्णयाची अपेक्षा केली नाही.
असे म्हणता येईल की सोव्हिएत लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाच्या अनाड़ी धोरणांनी विनाशकारी भूमिका बजावली आणि या प्रदेशाला सहा दिवसांच्या युद्धात ढकलले.
सोळा मेच्या सकाळी, इजिप्शियन सैन्याचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कर्नल जनरल महमूद फौझी यांनी, मध्य पूर्वेतील यूएन आपत्कालीन दलाचे कमांडर जनरल रिखी यांना संबोधित केले:
“मी संयुक्त अरब प्रजासत्ताकच्या सशस्त्र दलांना इस्रायलने कोणत्याही अरब देशाविरुद्ध आक्रमण केल्यास त्याविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यास तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमचे सैन्य आधीच सिनाई द्वीपकल्पातील आमच्या सीमेवर केंद्रित आहे.
आमच्या सीमेवर UN सैन्याच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, मी तुम्हाला सर्व सैन्य त्वरित मागे घेण्याचे आदेश देण्यास सांगतो. ही आवश्यकता पूर्ण झाल्यास मला सूचित करा."
जनरल रिखे यांनी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस यू थांट यांना सर्व काही कळवले. दरम्यान, इजिप्तच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्या देशांच्या राजदूतांना बोलावले ज्यांचे तुकडी संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याचा भाग होते आणि त्यांना त्वरित माघार घेण्याची मागणी केली.
अठरा मे रोजी, यू थांटला कैरोकडून एक औपचारिक नोट मिळाली:
"युनायटेड अरब रिपब्लिकच्या सरकारला युनायटेड अरब रिपब्लिक आणि गाझा पट्टीमधील यूएन आपत्कालीन दलाची उपस्थिती संपविण्याचा निर्णय घेतल्याचे महामहिम यांना कळवण्याचा सन्मान आहे. मी तुम्हाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याने लवकरात लवकर माघार घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगतो.”
सर्वसाधारणपणे, यू थांटने हा मुद्दा सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत चर्चेसाठी मांडायला हवा होता आणि इतका महत्त्वाचा मुद्दा स्वतःहून सोडवू नये.
सोळा मे रोजी, कैरोमधील राजदूत दिमित्री पेट्रोविच पोझिदाएव, लष्करी अताशे व्ही.आय. फुरसोव्हने युद्ध मंत्री शम्स बद्रनला भेट दिली आणि मॉस्कोला कळवले:
"त्याच्या मते, इजिप्शियन लोकांना सीरियाच्या बाजूने कळले की इस्रायलने सीरियाच्या सीमेवर बारा ब्रिगेड केंद्रित केले आहेत ...
इजिप्शियन नेत्यांनी, यूएआर आणि सीरिया यांच्यातील संयुक्त संरक्षण करारानुसार, अनेक उपाययोजना केल्या. इजिप्शियन आर्मीचे चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, जनरल फौजी, दमास्कसला गेले आणि संरक्षण मंत्री आणि सीरियन सशस्त्र दलाच्या जनरल स्टाफशी सतत संपर्क ठेवतात. “आम्ही,” संभाषणकर्त्याने पुढे सांगितले, “सीरियन लोकांना कळवले की जर त्यांच्यावर हल्ला झाला तर यूएआर ताबडतोब सीरियाच्या बचावासाठी येईल...
यूएआरच्या सशस्त्र दलांना सतर्क करण्यात आले आहे आणि एकापेक्षा जास्त पायदळ विभाग आणि तीन आर्मर्ड ब्रिगेड सिनाई येथे तैनात करण्यात आले आहेत. सध्या, इजिप्शियन सैन्याच्या या फॉर्मेशन्सने सुएझ कालवा ओलांडला आहे आणि आक्रमणासाठी त्यांची सुरुवातीची पोझिशन घेतली आहे, जी इस्रायलने सीरियावर हल्ला केल्यास लगेच सुरू होईल...
14 मे रोजी, बद्रनने यूएसएसआरच्या संरक्षण मंत्र्यांना दोन पत्रे पाठवली, ज्यात यूएआरला अनेक एमआयजी-21 आणि एसयू-7 विमाने, तसेच विशिष्ट संख्येत विमानविरोधी तोफा आणि मशीन गन पुरवण्याची विनंती होती. , रेडिओ उपकरणे आणि इतर लष्करी उपकरणे... या लढाईसाठी OAR ला आता उपकरणांची गरज आहे..."
कैरो येथे नियुक्तीपूर्वी, दिमित्री पोझिदाएव मोरोक्कोचे राजदूत होते आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या पहिल्या आफ्रिकन विभागाचे प्रमुख होते.
17 मे रोजी, यूएनचे स्थायी प्रतिनिधी, निकोलाई ट्रोफिमोविच फेडोरेन्को यांनी मॉस्कोला यूएआर प्रतिनिधी, मोहम्मद अवद अल-कुनी यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची माहिती दिली, जे नुकतेच मॉस्कोमध्ये राजदूत होते.
इजिप्शियन मुत्सद्दी फेडोरेंकोला म्हणाले:
"यूएआर सशस्त्र दलाच्या जनरल स्टाफचे चीफ फौजी यांनी सर्व यूएआर सशस्त्र दलांना इस्रायलने कोणत्याही अरब देशांवर हल्ला केल्यास इस्रायलविरुद्ध तात्काळ लष्करी कारवाई करण्यासाठी सतर्क राहण्याचे आदेश दिले...
सध्या, यूएआरचे सशस्त्र सैन्य सिनाई द्वीपकल्पावरील पूर्व सीमेच्या भागात केंद्रित आहे ...
यूएन पॅलेस्टाईन ट्रूस सुपरवायझरी ऑर्गनचे चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल बुल यांच्या अहवालाचा हवाला देऊन संयुक्त राष्ट्राचे उप-महासचिव राल्फ बंचे यांनी ठामपणे सांगण्याचा प्रयत्न केला की, इस्रायल सीरियन सीमेजवळ आपले सैन्य केंद्रित करत नाही आणि अल-कुनी यांना आश्वासनही दिले की इस्रायल सीरियावर आक्षेपार्ह कारवाई करणार नाही...
अल-कुनी यांनी आम्हाला सांगितले की त्यांना कैरोकडून मिळालेल्या माहितीने इस्त्रायली सैन्याने सीरियाच्या सीमेजवळ लक्ष केंद्रित केल्याची पुष्टी केली. अल-कुनी असेही म्हणाले की, त्यांच्या मते, या परिस्थितीत सुरक्षा परिषद बोलावण्याचे कोणतेही कारण नाही..."
निकोलाई फेडोरेंको, मॉस्को इंस्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीजचे पदवीधर, एक प्रसिद्ध सिनोलॉजिस्ट होते. त्यांनी स्टॅलिनच्या माओ झेडोंग यांच्याशी झालेल्या संभाषणांचे भाषांतर केले, ज्याने परराष्ट्र मंत्रालयातील त्यांच्या कारकिर्दीला मोठा हातभार लावला.
मोलोटोव्हने 1955 मध्ये फेडोरेंकोला आपला उपनियुक्त बनवले. 1958 मध्ये ग्रोमिकोने त्यांना जपानमध्ये राजदूत म्हणून पाठवले आणि 1963 मध्ये त्यांना संयुक्त राष्ट्रात कायमचे प्रतिनिधी बनवले. भव्य फेडोरेंको कधीही त्याच्या पाईपशिवाय नव्हता आणि त्याला एक जटिल ओरिएंटल पद्धतीने बोलणे आवडते. यामुळे ग्रोमिको चिडले होते आणि कालांतराने फेडोरेंको यांना मंत्रालय सोडावे लागले. अकादमी ऑफ सायन्सेसचे संबंधित सदस्य आणि चीनी आणि जपानी संस्कृतीवरील कामांचे लेखक म्हणून, त्यांची तत्कालीन लोकप्रिय मासिक "विदेशी साहित्य" चे मुख्य संपादक म्हणून नियुक्ती केली जाईल...
निकोलाई फेडोरेंको यांना न्यूयॉर्कमधील ग्रोमिकोकडून सूचनांसह एक तातडीचा टेलिग्राम प्राप्त झाला:
"1. तुम्हाला यूएआर आणि सीरियाच्या प्रतिनिधींशी जवळचा संपर्क स्थापित करण्याची आणि त्यांच्याशी तुमच्या सर्व कृतींचे समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. जर यूएआर आणि सीरियाच्या प्रतिनिधींनी सुरक्षा परिषदेत मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा विचार करण्यास आक्षेप घेत राहिल्यास, तुम्ही त्यांना पाठिंबा द्यावा...
3. जर यूएआरच्या स्थितीचा आणि मध्यपूर्वेतून यूएन सैन्याच्या माघारीच्या महासचिवांच्या निर्णयाचा निषेध करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर, आपण यूएआरच्या भूमिकेचे आणि यू थांटच्या निर्णयाचे समर्थन केले पाहिजे. , युएआरला सार्वभौम राज्य म्हणून बिनशर्त अधिकार आहे असा युक्तिवाद करून संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याला त्याच्या प्रदेशातून त्वरित माघार घेण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे...
4... जर यूएआर आणि सीरियाच्या प्रतिनिधींनी सोव्हिएत युनियनला व्हेटो वापरण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर अरब राष्ट्रांचा निषेध करणारा निर्णय टाळण्यासाठी तुम्ही तसे केले पाहिजे..."
सोव्हिएत मुत्सद्देगिरीने आपले स्वातंत्र्य कसे गमावले हे देखील लक्षात घेतले नाही. याने केवळ इजिप्त आणि सीरियाचे हित साधले. कैरो आणि दमास्कसमध्ये विनाशकारी पावले उचलली तेव्हा मुत्सद्दींनी शंका व्यक्त करण्याचे धाडसही केले नाही. अशा प्रकारे, सोव्हिएत नेतृत्वाने कठीण काळात आपल्या अरब मित्रांना अजिबात मदत केली नाही. उलटपक्षी, लष्करी आपत्तीच्या मार्गावर त्यांना आशीर्वाद दिला.
19 मे रोजी, यूएनचे सरचिटणीस यू थांट यांनी सुरक्षा परिषदेला अहवाल दिला: "संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांच्या अहवालांनी युद्धविराम रेषेच्या दोन्ही बाजूंना एकाग्रता आणि लष्करी तुकड्यांच्या मोठ्या हालचालींच्या अनुपस्थितीची पुष्टी केली आहे."
इस्रायलमधील सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांशिवाय देखील, इस्त्रायली संरक्षण दलांना सतर्क केले गेले नाही आणि एकत्रीकरण जाहीर केले गेले नाही हे सत्यापित करू शकले. पण इजिप्शियन आणि सीरियन लोकांना खूश करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. अगदी उलट.
19 मे रोजी मॉस्कोमध्ये केजीबी अध्यक्षांची बदली झाली. युक्रेनमध्ये निर्वासित व्लादिमीर एफिमोविच सेमिचॅस्टनी यांच्याऐवजी, राज्य सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष युरी व्लादिमिरोविच एंड्रोपोव्ह होते. परंतु मध्यपूर्वेत काय घडत आहे याचे गुप्तचर यंत्रणेचे आकलन बदललेले नाही.
लष्करी आणि राजकीय गुप्तचर रेसिडेन्सींनी पूर्ण प्रयत्नाने काम केले. सोव्हिएत मुत्सद्दी आणि गुप्तचर अधिकारी इजिप्तला इस्रायलमधील परिस्थिती, इस्रायली सैन्याच्या तुकड्यांचे स्थान आणि त्यांच्या हालचालींबद्दल सतत माहिती देत होते.
22 मे रोजी, राजदूत दिमित्री पोझिदाएव यांनी नासेरला भेट दिली आणि मॉस्कोला कळवले: “मध्य पूर्वेतील तणावाबाबत मौल्यवान विचार केल्याबद्दल तसेच युएआर युद्ध मंत्री बद्रन यांना यापूर्वी प्रसारित केलेल्या माहितीबद्दल नासरने सोव्हिएत सरकारचे आभार मानले. राष्ट्रपतींनी नमूद केले की ही माहिती मिळण्यापूर्वी ते अडचणीत होते कारण त्यांच्याकडे इस्रायली सैन्याची संख्या आणि तैनातीबद्दल पुरेशी माहिती नव्हती ... "
या दिवशी, नासेरने घोषणा केली की ते इस्त्रायली जहाजांसाठी तिरनची सामुद्रधुनी बंद करत आहेत, तसेच इस्रायलला धोरणात्मक मालवाहतूक करणारी गैर-इस्त्रायली जहाजे बंद करत आहेत. दुस-या शब्दात, इजिप्तने लाल समुद्रात प्रवेश असलेल्या इलात या सर्वात महत्त्वाचे इस्रायली बंदर रोखले.
नासेरने सोव्हिएत राजदूताला स्पष्ट केले: “इस्रायलने नेहमीच धमकी दिली आहे की जर अकाबाचे आखात बंद केले तर ते युद्ध सुरू करेल. परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीचा करण्याचा UAR चा हेतू नाही. परंतु जर इस्रायलने लष्करी बळाचा अवलंब केला तर UAR सर्व उपलब्ध साधनांसह याला प्रत्युत्तर देईल..."
नासरला लढायचे होते की नाही हे अद्याप इतिहासकारांना अस्पष्ट आहे. पण युद्ध सुरू करण्यासाठी त्याने सर्वकाही केले. जणू काही तो मुद्दाम इस्रायलला चिथावणी देत होता. कदाचित त्याला खात्री होती की जागतिक समुदायाच्या निषेधाच्या भीतीने ज्यू राज्य प्रथम हल्ला करण्याचे धाडस करणार नाही.
इस्रायलचे नेते त्याला निर्विवाद लोक आहेत असे वाटले: ते सतत काहीतरी चर्चा करत होते, प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करत होते, जनता आणि प्रेसची मते ऐकत होते. नाही, हे लोक युद्ध सुरू करण्याचा धोका पत्करणार नाहीत... आणि अशा विजयी परिस्थितीत, नासरला वाटले की, पूर्वी अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी तुम्हाला मिळू शकतात.
23 मे रोजी, पंतप्रधान एश्कोल यांनी नेसेटमध्ये सांगितले की इस्त्रायली जहाजांना तिरनच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न इस्रायली सरकारकडून आक्रमक कृती मानला जाईल. हे शब्द केवळ नेसेट सदस्यांनाच नव्हे तर इजिप्शियन नेतृत्वालाही उद्देशून होते. राजनैतिक संबंधांच्या अनुपस्थितीत, स्पष्टीकरण एकतर सार्वजनिक घोषणांद्वारे किंवा मध्यस्थांद्वारे करावे लागले.
लेव्ही एश्कोल, जरी बेन-गुरियनचा सर्वात समर्पित सहाय्यक म्हणून ओळखला जात असला तरी प्रत्यक्षात तो तडजोड करणारा माणूस होता. जेव्हा शक्य असेल तेव्हा त्याने उद्यापर्यंत निर्णय घेणे टाळले.
साठच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत इस्रायलने आर्थिक सुबत्ता गाठली होती. इस्रायली लोक इतके चांगले जगले नव्हते आणि त्यांना युद्धाचा विचार करायचा नव्हता. त्यानंतर आर्थिक अडचणींचा काळ आला ज्याचा सामना एश्कोल सरकार करू शकले नाही. त्यामुळे त्याला शेवटची गोष्ट हवी होती ती म्हणजे युद्ध. अरब राज्यकर्त्यांना असे वाटत होते की इस्रायल कमकुवत झाले आहे आणि सोपे शिकार बनले आहे.
काही अरब राजकारण्यांनी संयम ठेवण्याचे आवाहन केले. ट्युनिशियाचे राष्ट्राध्यक्ष हबीब बोरगुइबा, इस्रायलचा अरब द्वेष चुकीचा मानून म्हणाले:
- आमच्या अरबांसाठी, भावना जडत्वाचे समर्थन करतात. आम्ही अरब ओरडतो, आम्ही अपमान करतो, आम्ही शपथ घेतो, आम्ही शाप देतो आणि विचार करतो की अशा प्रकारे आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडत आहोत. या सगळ्यामागे एक inferiority complex आहे. माझा विश्वास आहे की इस्रायलला समुद्रात टाकण्याबद्दल कोणीही बोलू नये, कारण ते करण्यास कोणीही सक्षम नाही. या विषयावर बोलण्यापासून दूर राहणे देखील अरब आणि ज्यू यांच्यात सहअस्तित्व वाढवू शकते.
शत्रुत्व संपवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बोरगुइबा यांनी काहीतरी करण्याचा प्रस्ताव घेऊन अरब देशांचा दौरा केला. तो बराच वेळ नासरशी एकटाच बोलत होता.
मग बोरगुइबा यांनी संभाषणातील सामग्रीची रूपरेषा सांगितली. त्याने इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांना सांगितले:
"आमच्याकडे लढण्याची ताकद किंवा साधन नाही." तडजोड करावी लागेल. तुम्ही सहमत आहात का?
"हो," नासरने पुष्टी केली.
"हे आश्चर्यकारक आहे," बोरगुइबा आनंदित झाला. "आपण आपली मते सार्वजनिकपणे व्यक्त केली पाहिजेत." सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाला मान्यता देणे ज्या अंतर्गत इस्रायलची निर्मिती झाली. तुम्ही तिच्याशी सहमत आहात का?
“होय,” नासेरने आत्मविश्वासाने पुनरावृत्ती केली. आणि त्याने ताबडतोब आपले शब्द मागे घेतले: "अरब जनता इस्रायलच्या मान्यतेसारखी कोणतीही गोष्ट स्वीकारणार नाही."
इतर प्रकरणांमध्ये, इजिप्शियन अध्यक्षांनी जनतेला खरोखर काय हवे आहे हे विचारले नाही.
थोडक्यात, ट्युनिशियाच्या अध्यक्षांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. नासेर किंवा इतर कोणत्याही अरब राजकारणी ज्यांच्यावर ते अवलंबून होते त्यांना ज्यू राज्य ओळखण्याची आणि शांततेची वाटाघाटी करायची नव्हती.
25 मे रोजी, कैरोमधील सोव्हिएत राजदूतांना नासेर किंवा परराष्ट्र मंत्री महमूद रियाद यांना भेट देण्यासाठी आणि पुढील गोष्टी सांगण्याच्या सूचनांसह ग्रोमीकोकडून एक तातडीचा टेलिग्राम आला:
"सोव्हिएत युनियन अरब राष्ट्रांच्या निर्णायक स्थितीवर खूश आहे, संयुक्त अरब प्रजासत्ताकाभोवती रॅली काढत आहे आणि साम्राज्यवादी षड्यंत्राचा सामना करताना सीरियाच्या संरक्षणासाठी एक सामायिक आघाडी तयार करत आहे...
यूएसएसआर सरकार गाझा प्रदेश आणि सिनाई द्वीपकल्पातून संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याने माघार घेण्याची UAR सरकारची मागणी न्याय्य मानते. अशी मागणी संयुक्त अरब प्रजासत्ताकाचा निर्विवाद अधिकार आहे. आम्ही या उपायाला एक मजबूत पाऊल मानतो ज्याचा संबंधित सकारात्मक परिणाम झाला आहे...”
ग्रोमिकोच्या संदेशाने सोव्हिएत मुत्सद्दींना मध्य पूर्वेतील परिस्थिती किती वाईट समजली हे दर्शविले. मॉस्कोने मूलत: नासरला युद्धाकडे ढकलले.
ग्रोमायको यांनी नासरला अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचे आकलन करणाऱ्या संदेशाविषयी माहिती दिली. महान शक्तींमधील संयुक्त कारवाईच्या शक्यतेबद्दल नासेरला काळजी होती. ग्रोमिको यांनी इजिप्शियन राष्ट्राध्यक्षांना धीर दिला आणि सांगितले की हा प्रश्नच नाही.
आंद्रेई अँड्रीविचने नासेरला इस्रायली परराष्ट्र मंत्री अब्बा एबान यांचे शब्द देखील सांगितले, तेल अवीवमधील सोव्हिएत राजदूताला सांगितले: इस्रायलला कोणत्याही परिस्थितीत इजिप्तशी लष्करी संघर्ष नको आहे.
सोव्हिएत राजदूताशी बोलताना, एबानने परस्पर “डि-एस्केलेशन” च्या बाजूने बोलले, म्हणजेच त्यांनी राजकीय उपायांद्वारे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला. आपले शब्द इजिप्शियन लोकांपर्यंत पोचवले जातील अशी त्याला आशा होती.
पण नासरने मध्यस्थांमार्फत इस्रायलशी काही प्रकारचा संवाद प्रस्थापित करावा आणि त्याद्वारे सशस्त्र संघर्ष टाळावा, अशी शिफारस ग्रोमिकोने केली नाही. त्याउलट, मंत्र्याने नासेरला सांगितले की सोव्हिएत राजदूताने "एबानला ठाम उत्तर" दिले आहे, म्हणजेच त्यांनी सांगितले की तणाव कमी होणार नाही.
युद्धाच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल होते.
24 मे रोजी, इजिप्तने जाहीर केले की ते अकाबाच्या आखातातील पाण्याचे खोदकाम सुरू करत आहे आणि आपला ताफा आणि हवाई दल सतर्क करत आहे.
लायबेरियन ध्वज उडवणाऱ्या जहाजांद्वारे तेल इस्रायलला दिले जात होते. लायबेरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नासेरला सूचित केले की त्यांची जहाजे यापुढे ज्यू राष्ट्राकडे तेल वाहून नेणार नाहीत.
25 मे रोजी, संरक्षण मंत्री बद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली एक इजिप्शियन लष्करी शिष्टमंडळ मॉस्कोला गेले. इजिप्शियन लोकांनी मॉस्कोमध्ये चार दिवस घालवले. त्यांना केवळ ग्रेचको आणि ग्रोमिको यांनीच नव्हे तर सरकारचे प्रमुख कोसिगिन यांनी इजिप्तच्या पूर्ण समर्थनावर जोर देण्यासाठी देखील त्यांचे स्वागत केले.
इस्रायलवर पूर्वपूर्व हल्ल्यासाठी मॉस्कोची संमती मागण्यासाठी बद्रनने उड्डाण केले. इजिप्शियन मंत्र्याने टेबलवर लष्करी नकाशे ठेवले आणि परिस्थितीचे वर्णन केले.
वाटाघाटीमध्ये भाग घेतलेल्या सोव्हिएत मुत्सद्दी पोगोस अकोपोव्हच्या म्हणण्यानुसार अलेक्सी कोसिगिन यांनी उत्तर दिले की लष्करी मार्गाने समस्या सोडवणे अशक्य आहे.
इजिप्शियन मंत्र्याला संबोधित करताना, कोसिगिन म्हणाले:
“तुम्ही एक मोठा राजकीय विजय मिळवला आहे, आणि जोपर्यंत युद्ध होत नाही तोपर्यंत हा विजय एकत्रित केला जाऊ शकतो... तुम्ही आतापर्यंत जे काही केले आहे ते चांगले केले आहे. तथापि, आम्ही मदत करू शकत नाही परंतु सामुद्रधुनीतून नेव्हिगेशनच्या प्रश्नावर कायदेशीर तोडगा काढण्याचा विचार करू शकत नाही... तुमच्या राजकीय कामगिरीच्या प्रकाशात, कायदेशीर तोडगा काढणे तुमच्यासाठी सोपे होईल.
सोव्हिएत नेते आनंदी होते की इजिप्तने आपल्या इच्छेनुसार सर्वकाही सहज साध्य केले आणि इस्रायल शस्त्र हाती घेईल यावर त्यांचा विश्वास नव्हता.
पण मार्शल ग्रेच्को, जे मंत्री बद्रन यांना सरकारी विमानतळाच्या इमारतीत पाहत होते, त्यांनी “रस्त्यावर” टोस्ट बनवला आणि ठामपणे सांगितले की जर इस्रायल इजिप्तवर हल्ला करेल आणि अमेरिकेने इस्रायलींना पाठिंबा दिला तर “आम्ही तुमच्या बाजूने युद्धात उतरू. " सोव्हिएत संरक्षण मंत्र्याचे हे उत्साहवर्धक शब्द इजिप्शियन लोकांना सर्वात गोड संगीतासारखे वाटले.
26 मे रोजी, नासेर ऑल-अरब फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियनच्या नेत्यांशी बोलले. तो आत्मविश्वासाने म्हणाला: “जर युद्ध सुरू झाले तर ते पूर्ण होईल. इस्त्रायलचा नाश हे त्याचे ध्येय आहे. आम्ही युद्धासाठी तयार आहोत आणि विजयाचा आत्मविश्वास आहे.”
नासरला दिवसेंदिवस अधिकाधिक आत्मविश्वास वाटू लागला आणि तो अधिकाधिक आक्रमकपणे बोलला. कदाचित त्याने देशातील दुसऱ्या व्यक्तीचे स्थान लक्षात घेतले असेल. मार्शल अब्द-अल हकीम आमेर हे लष्करी कारवाईचे कट्टर समर्थक होते. नासेर अधिक शांततापूर्ण स्थिती घेऊ शकत नाही, अन्यथा आमेर सत्तेवर दावा करू शकेल. पण युद्धानंतर, नासेर आमेरला बळीचा बकरा बनवेल आणि आपत्तीसाठी त्याला उत्तर देण्यास भाग पाडेल ...
बहुधा, नासेरला कल्पना नव्हती की त्याने सुरू केलेला संघर्ष युद्धात संपेल. सर्व काही मुत्सद्दी चर्चेच्या चौकटीत राहील असा विश्वास त्यांना होता. आपण न लढता जिंकलो असाही त्याचा विश्वास होता. पण सार्वजनिक ठिकाणी तो केवळ भांडखोरपणे वागला.
29 मे रोजी नासेर संसदेत बोलले. त्यांच्या भाषणातून हे स्पष्ट होते की अध्यक्ष लढण्याची तयारी करत होते आणि जिंकण्याचा निर्धार करत होते: “पाश्चात्य शक्ती आमच्या प्रतिष्ठेला कमी मानतात आणि आमचे हक्क ओळखण्यास नकार देतात. आम्ही त्यांना आमचा आदर करायला शिकवू. आम्ही इस्रायलचा सामना करत नाही, तर त्यामागे जे उभे आहेत, ज्यांनी इस्रायलची निर्मिती केली आहे. आमचा देश आणि आमच्या मित्रांनी पॅलेस्टाईनच्या मुक्तीसाठी तयारी पूर्ण केली आहे.
तीसव्या मे रोजी, जॉर्डनचा राजा हुसेन कैरोला गेला आणि नासेरबरोबर लष्करी युतीचा करार केला. राजाकडून या पावलाची कोणालाच अपेक्षा नव्हती. त्याला त्याचे छोटेसे राज्य धोक्यात घालायचे नव्हते आणि त्याने शत्रुत्वात भाग घेणे काळजीपूर्वक टाळले. हुसेनला युतीत सामील होण्याची घाई असेल, इस्रायलने निर्णय घेतला, तर इजिप्त आणि सीरियाच्या विजयाबद्दल शंका नाही.
यानंतर इराकी राष्ट्राध्यक्ष मेजर जनरल अब्देल रहमान आरेफ यांनी इराकी सैन्याला जॉर्डनला पाठवण्याचे आदेश दिले जेणेकरून तेही ज्यू राष्ट्रासोबतच्या युद्धात सहभागी होऊ शकतील. 4 जून रोजी, एक इराकी पायदळ विभाग आणि एकशे पन्नास वाहनांच्या टँकच्या आगाऊ गटाने जॉर्डनच्या हद्दीत प्रवेश केला.
पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष अहमद शुकेरी यांनी सांगितले की, जेव्हा अरब इस्रायलचा पराभव करतात, तेव्हा हयात असलेल्या ज्यूंना ते ज्या देशांतून आले होते तेथे परत जाण्याची परवानगी दिली जाईल. पण दुःखी हसत तो पुढे म्हणाला: “पण मला असे वाटते की कोणीही वाचणार नाही.”
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री अब्बा एबान यांनी युद्धानंतर पुन्हा बोलावले:
"आपल्या आजूबाजूला पाहिल्यावर, जे आपला नाश करण्यास उत्सुक होते आणि जे आपल्यासाठी बोटही उचलणार नाहीत अशांमध्ये विभागलेले जग आपल्याला दिसले."
युनायटेड स्टेट्सने कोणती भूमिका घेतली?
जॉन एफ केनेडी अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेने पहिल्यांदा इस्रायलला शस्त्रे विकायला सुरुवात केली. नासेरच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला दिलेली ही प्रतिक्रिया होती.
सिनाई युद्धानंतर वॉशिंग्टनमधील मूड बदलला. इंग्रजांनी या प्रदेशात आपले स्थान गमावले. अमेरिकन राजकारणाला समर्थनाची गरज होती. नासर चांगला नव्हता. सौदी अरेबिया अनपेक्षितपणे विश्वासार्ह मित्र म्हणून दिसला. आणि इस्रायलबद्दलचा दृष्टिकोन अधिक चांगल्यासाठी बदलला आहे.
डिसेंबर 1962 मध्ये, पंतप्रधान गोल्डा मीर पाम बीच, फ्लोरिडा येथे आल्या, तेथे त्यांचे जॉन एफ. केनेडी यांनी स्वागत केले. त्यांच्यात तासाभराहून अधिक वेळ चर्चा झाली. संभाषणाचा अहवाल आठ पानांचा होता.
"युनायटेड स्टेट्स," केनेडी ठामपणे म्हणाले, "इस्रायलशी एक विशेष संबंध आहे जे खरोखरच केवळ इंग्लंडशी असलेल्या आमच्या संबंधांशी तुलना करता येते. "त्याने गोल्डा मीरचा हात धरला आणि तिला सांगितले: "काळजी करू नकोस." इस्रायलचे काहीही होणार नाही.
केनेडी यांनी इस्रायलला नवीन हॉक क्षेपणास्त्रांच्या पाच बॅटरी विकण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी, त्याने इजिप्तला मदत (प्रामुख्याने अन्न) वाढविली. केनेडींनी अरब देशांच्या प्रमुखांना संदेश पाठवून अरब-इस्त्रायली संघर्ष संपवण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स कशी मदत करू शकते याची माहिती देण्यास सांगितले. अरब देशांनी अमेरिकन शांती सेवेला नकार दिला. केनेडी खूप निराश झाले.
लोकशाहीच्या अध्यक्षांनी, विशेषतः केनेडींनी निवडणुकीत ज्यूंची मते मिळविण्यासाठी इस्रायलला मदत केली, हे सर्वसाधारणपणे मान्य केले जाते.
प्रत्यक्षात, युनायटेड स्टेट्सचे मध्य पूर्व धोरण इतर विचारांनी आकारले गेले. 1958 हा एक टर्निंग पॉईंट होता, जेव्हा इराकमध्ये लष्करी उठाव झाला, जॉर्डनचा राजा हुसेनने जवळजवळ आपले सिंहासन गमावले आणि लेबनॉनमधील राजकीय परिस्थिती अशी होती की अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी मरीनला बेरूतला पाठवले. संपूर्ण प्रदेशात इस्रायल ही एकमेव स्थिर लोकशाही शासन ठरली.
युनायटेड स्टेट्सने अगदी स्वार्थीपणे वागले. जेव्हा त्यांना इस्राएलकडून फारसा फायदा झालेला दिसत नव्हता तेव्हा त्यांनी त्याला मदत केली नाही. जेव्हा कट्टरपंथी अरब राजवटींचा सामना करण्यासाठी एक चौकी म्हणून त्याच्या भूमिकेचे कौतुक केले गेले, तेव्हा इस्रायलला अमेरिकन शस्त्रे मिळू लागली. परंतु सहा दिवसांच्या युद्धापूर्वी लष्करी मदत अडचणीने पुरविली गेली.
केनेडी यांची बदली, टेक्सासचे रहिवासी लिंडन जॉन्सन, यांना इस्रायलमध्ये तेल प्रकरणे सर्वात महत्त्वाचे असलेले दुसरे तेल राजकारणी म्हणून ओळखले जात होते. सहा दिवसांच्या युद्धाच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकन लोकांना मदतीसाठी केलेले आवाहन प्रत्यक्षात अनुत्तरित राहिले.
27 मे रोजी पंतप्रधान लेव्ही एश्कोल यांनी सोव्हिएत राजदूताला सांगितले की त्यांना मॉस्कोला एका छोट्या भेटीसाठी यायचे आहे आणि मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा करायची आहे. सोव्हिएत नेत्यांना समजावून सांगण्याचा त्यांचा हेतू होता की इस्रायलला उद्भवलेल्या समस्यांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यात रस आहे. एश्कोलला विश्वास होता की तो मॉस्कोला त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल पटवून देऊ शकेल आणि युद्ध टाळले जाईल.
मध्यपूर्वेतील देशांतील राजदूतांचे टेलीग्राम आलटून पालटून उलगडले गेले आणि ते परराष्ट्र मंत्रालयात म्हटल्याप्रमाणे मोठ्या खुणांनुसार होते - म्हणजेच ते पॉलिटब्युरोच्या सदस्यांना पाठवले गेले.
28 मे रोजी, मॉस्कोने लेव्ही एश्कोल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला - एका अटीवर: जर इजिप्तचे अध्यक्ष आणि सीरियन नेतृत्व आक्षेप घेत नसेल तर.
नासेरने त्याच दिवशी उत्तर दिले की तो याच्या विरोधात नाही. परंतु सीरियाचे पंतप्रधान झुइन आणि सीरियाचे अध्यक्ष अल-अतासी, जे मॉस्कोमध्ये होते, त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत इस्रायली स्वीकारण्यास सांगितले नाही.
1 जून रोजी, राजदूत दिमित्री पोझिदाएव यांनी नासेरला भेट दिली आणि त्यांना सांगितले: “इस्रायली पंतप्रधानांनी मॉस्कोला जाण्याच्या आमच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, अध्यक्ष अतासी यांच्या व्यक्तीच्या सीरियन नेतृत्वाने खात्रीपूर्वक मॉस्कोमध्ये इस्रायली पंतप्रधानांना न स्वीकारण्यास सांगितले, त्याच्या आगमनापासून, अतासीच्या मते, अरब जगात, सोव्हिएत युनियनच्या धोरणांवर अविश्वास निर्माण होईल. या संदर्भात, सोव्हिएत सरकारने इस्रायली पंतप्रधानांना मॉस्कोला येण्याची ऑफर न देण्याचा निर्णय घेतला.
नासेरला लष्करी तैनातीसाठी तीन किंवा चार दिवस मिळवायचे होते - जोपर्यंत इस्रायली पंतप्रधान मॉस्कोमध्ये नाहीत तोपर्यंत युद्ध सुरू होणार नाही. परंतु टेलीग्रामची देवाणघेवाण होत असताना, इजिप्शियन सैन्याने माघार घेतली, म्हणून मॉस्कोमध्ये लेव्ही एश्कोलचा देखावा इजिप्तसाठी यापुढे आवश्यक नव्हता.
युद्ध टाळण्याची आणखी एक संधी वाया गेली.
पण अगदी शेवटच्या दिवसात, मॉस्कोमधील लोक चिंतित झाले: युद्ध खरोखर सुरू झाले तर? त्यांनी इस्रायलवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
1 जून रोजी, ग्रोमिकोने केंद्रीय समितीला एक नोट पाठविली:
“तेल अवीवच्या ताज्या अहवालांनी इस्त्रायलने तिरनच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक बंद करण्याच्या बहाण्याने UAR विरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू करण्याची शक्यता पुष्टी केली आहे.
इस्त्राईलमध्ये, सामान्य जमाव आता पूर्ण झाले आहे आणि अशा प्रकारे युएआरच्या तुलनेत या देशाच्या लष्करी ऑपरेशन्सच्या तयारीमध्ये आठ ते दहा दिवसांचे अंतर दूर झाले आहे, ज्याबद्दल बदरानने ए.एन.शी संभाषणात सांगितले होते. मॉस्कोमध्ये कोसिगिन..."
ग्रोमिकोने पॉलिटब्युरोकडे मॉस्कोमधील इस्रायली राजदूताला धमकीचे निवेदन करण्याची परवानगी मागितली.
2 जून रोजी, ग्रोमिकोने इस्रायली राजदूत कॅट्झला भेट दिली आणि त्याला धमकी दिली की लष्करी कारवाई ज्यू राज्याचा नाश करू शकते: “जर इस्रायली सरकारने लष्करी संघर्ष सुरू करण्याची जबाबदारी घेण्याचे ठरवले तर अशा परिणामांसाठी त्याला संपूर्ण पैसे द्यावे लागतील. एक पाऊल."
सोव्हिएत सरकारने अल्जेरियाशी इजिप्तमध्ये उपलब्ध सोव्हिएत सैनिकांच्या तात्काळ हस्तांतरणावर सहमती दर्शविली. अल्जेरियाला भरपाई देण्याचे वचन दिले होते, परंतु थोड्या वेळाने.
 
पराभव आणि नवीन ब्रेक
निषेधाच्या सोव्हिएत नोट्स यापुढे इजिप्त आणि सीरियाला वाचवू शकत नाहीत. 5 जून रोजी, मध्य पूर्वमध्ये एक नवीन युद्ध सुरू झाले, जे अरब सैन्याच्या पूर्ण पराभवाने संपले.
6 जून रोजी उप परराष्ट्र मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव्ह यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले:
“काल सकाळी इस्रायल आणि UAR यांच्यात युद्ध सुरू झाले.
शनिवारी, आम्ही सैन्यासह एक चिठ्ठी काढली, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की इस्रायलची जमवाजमव करण्यात आली होती आणि ते अरबांपेक्षा लष्करी आणि तांत्रिकदृष्ट्या चांगले तयार होते. अकाबाच्या आखातातील नेव्हिगेशनच्या मुद्द्यांवर अधिक लवचिक आणि सावध भूमिका घेण्यास नासरचे मन वळवण्यासाठी मला कैरोला पाठवण्याची कल्पना होती...
सर्व काही बदलले आहे. सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री माखस गर्जणाऱ्या सिंहापासून घाबरलेल्या कुत्र्यामध्ये बदलले आहेत. पॅलेस्टिनी समस्या सोडवण्याच्या झेंड्याखाली जवळपास सर्व अरबांना एकत्र करून जे काही साध्य केले ते नासेरने गमावले आहे... लढाई सुरूच आहे, पण अरबांचा पराभव, त्यांचा नवा ऐतिहासिक अपमान निश्चित आहे.
आम्ही युएनच्या माध्यमातून राजनैतिक हालचाली आणि सार्वजनिक विधाने करून अरबांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. इतके दिवस मी क्वचितच मंत्रालय सोडले आणि वेगवेगळ्या दिशेने फिरलो.
सकाळचे पाच वाजले. या संपूर्ण लढाईत मला काय किंमत मोजावी लागली आहे, याचे वर्णन करण्याची गरज नाही. तथापि, संपूर्ण बारा वर्षांचे सतत कार्य अरब पूर्वेच्या उदयाशी संबंधित आहे. आणि येथे पुन्हा जवळजवळ सर्व काही पृथ्वीवर आहे. दगड खाली लोळताना काही फूट चिरडला असला तरी तो पुन्हा वर वळवला पाहिजे.”
क्रेमलिन तळघरांपैकी एकामध्ये तथाकथित "लाल टेलिफोन" होता - वॉशिंग्टनमधील व्हाईट हाऊसशी थेट एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लाइन. 5 जून रोजी कोसिगिनने हा फोन वापरून राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांच्याशी संपर्क साधला. नवीन KGB चेअरमन एंड्रोपोव्ह आणि ग्रोमिको यांच्यासोबत कोसिगिन तळघरात दिसले. ते सर्व प्रथमच तळघरात सापडले आणि त्यांनी एकसुरात विचारले: "फोन कुठे आहे?"
तो प्रत्यक्षात फक्त एक टेलिटाइप होता. त्याच्यावर या KGB उपकरणाची जबाबदारी होती. उच्च अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे टेलिटाइप ऑपरेटर भयंकर चिंतेत होते. त्यांचे नेतृत्व करणारा केजीबी जनरलही घाबरला होता.
यावेळी, सिनाई युद्धादरम्यान घडलेल्या विपरीत, अमेरिकन लोकांनी इस्रायलचा निषेध करण्यासाठी सोव्हिएत युनियनमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. हे इस्रायलसाठी बचावात्मक युद्ध आहे, असा अमेरिकेचा विश्वास होता.
7 जून रोजी सकाळी सहा वाजता, सेमियोनोव्हने आपल्या डायरीत लिहिले:
“मी नुकताच मंत्रालयातून आलो. आजची रात्र मध्यपूर्वेतील संकटाचा कळस होती, क्यूबनची आठवण करून देणारी. मी पहाटे तीनपर्यंत पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत होतो, नंतर परराष्ट्र मंत्रालयात. गाठ उलगडू लागली आहे असे दिसते.
सुरक्षा परिषदेने तात्काळ शत्रुत्व बंद करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला.
कैरो येथून “SOS” सिग्नल पाठवले गेले; प्रतिकार करण्याची इच्छा तिथेच हरवली. सुप्रशिक्षित आणि सशस्त्र इस्रायली सैन्याने गरीब शिक्षित इजिप्शियन शेतकऱ्यांना धडा दिला, जे उपकरणे चालवू शकत नाहीत आणि गोळीच्या आवाजात पळून जाऊ शकत नाहीत. हे सर्व दुःखद आणि हास्यास्पद होते..."
इजिप्तची परिस्थिती इतकी गंभीर होती की त्याने मॉस्कोला इस्त्रायली आक्रमण थांबवण्याची विनंती केली. निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या नासेरने प्रसिद्ध मुत्सद्दी व्हॅलेंटीन फालिन यांची आठवण करून दिली, ज्यांनी त्यावेळेस परराष्ट्र मंत्रालयातील एका विभागाचे प्रमुख होते, इजिप्तच्या कोणत्याही बंदरात सोव्हिएत युनियनसाठी सहयोगी संबंध प्रस्थापित करण्याचा आणि लष्करी तळ तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
या कारणास्तव, सुरक्षा परिषदेतील सोव्हिएत प्रतिनिधी, फेडोरेंको यांनी केवळ युद्धविरामाचा आग्रह धरला आणि इस्रायलचा निषेध करण्याची मागणी केली नाही आणि जिंकलेल्या प्रदेशातून माघार घेण्याचे आवाहन केले.
7 जून रोजी, लेव्ही एश्कोलने सोव्हिएत राजदूत चुवाखिन यांना सांगितले की ते कोणत्याही वेळी, सार्वजनिकपणे किंवा गुप्तपणे, मॉस्कोला येण्यासाठी किंवा सोव्हिएत सरकारच्या प्रतिनिधीला स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत.
परंतु अरब सैन्याच्या पराभवाने इजिप्शियन आणि सीरियन लोकांपेक्षा कमी धक्का बसलेले सोव्हिएत नेते थोडेसे चिडले. इस्त्रायली ज्यूंना त्यांनी मिळवलेल्या लष्करी विजयाचा पश्चाताप व्हावा यासाठी आणखी काय करावे हे त्यांना माहीत नव्हते.
9 जून रोजी, युरोपमधील समाजवादी देशांचे पक्ष आणि सरकारचे नेते मॉस्कोमध्ये एकत्र आले. त्यांनी "आक्रमकांना निर्णायक प्रतिकार करण्यास अरब देशांतील लोकांना मदत करण्याचे वचन दिले." केवळ रोमानियाने इस्रायलचा निषेध करणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. रोमानियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीचे सरचिटणीस, निकोले कौसेस्कू यांना इस्रायलशी राजनैतिक संबंध तोडायचे नव्हते.
दरम्यान, सीरियन आघाडीवर लढाई सुरूच होती. इजिप्शियन सैन्याचा पराभव केल्यावर, इस्रायलींनी अरामी लोकांवर हल्ला केला, ज्यांनी त्यांचे सर्व युद्ध गमावले होते.
10 जून रोजी, प्रथम उप परराष्ट्र मंत्री कुझनेत्सोव्ह यांनी इस्रायली राजदूत कॅट्रिएल कॅट्झ यांना भेटले आणि त्यांना संबंध तोडण्याबद्दलचे निवेदन वाचून दाखवले:
“आम्हाला नुकताच एक संदेश मिळाला आहे की इस्रायली सैन्याने, शत्रुत्व थांबवण्याच्या सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून, या कृती सुरू ठेवल्या आहेत, सीरियन प्रदेश ताब्यात घेत आहेत आणि दमास्कसकडे जात आहेत.
सोव्हिएत सरकारने इस्त्रायली सरकारला चेतावणी दिली की सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयाचे स्पष्ट उल्लंघन केल्याबद्दल, त्याच्या विश्वासघाताची संपूर्ण जबाबदारी ती उचलते.
इस्रायलने ताबडतोब शत्रुत्व थांबवले नाही तर, सोव्हिएत युनियन, इतर शांतताप्रिय राज्यांसह, पुढील सर्व परिणामांसह इस्रायलवर निर्बंध लादतील.
सोव्हिएत सरकारने घोषित केले की अरब राष्ट्रांविरुद्ध इस्रायलकडून सुरू असलेली आक्रमकता आणि सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांचे घोर उल्लंघन लक्षात घेऊन, यूएसएसआर सरकारने सोव्हिएत युनियन आणि इस्रायलमधील राजनैतिक संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोव्हिएत युनियनने पुन्हा ज्यू राष्ट्राशी संबंध तोडले...
इस्त्रायली सैन्य दमास्कसपर्यंत पोहोचेल आणि बाथिस्ट राजवट कोसळेल अशी भीती मॉस्कोला होती. सोव्हिएत नेते यास परवानगी देऊ शकत नव्हते. त्यांना इजिप्शियन लोकांपेक्षा अरामी लोकांची किंमत जास्त होती. पहाटे, यूएन मधील सीरियन मिशनने त्यांच्या सोव्हिएत मित्रांना बोलावले आणि त्यांना इस्रायली आक्रमण थांबविण्यासाठी काहीही करण्याची विनंती केली:
- इस्त्रायली टाक्या दमास्कसपासून साठ किलोमीटर अंतरावर आहेत!
- राजधानीचे रक्षण करण्यासाठी सैन्य आणले गेले आहे का? - यूएनचे उप सरचिटणीस (सोव्हिएत युनियनकडून) लिओनिड निकोलाविच कुताकोव्ह यांना विचारले.
- तेथे कोणतेही सैन्य नाहीत. आम्ही एक मिलिशिया गोळा करत आहोत. आघाडीच्या इतर सेक्टरवर सैन्य...
मॉस्कोने अध्यक्ष जॉन्सन यांना इशारा दिला की "जर येत्या काही तासांत इस्रायलकडून लष्करी कारवाई थांबली नाही तर आम्हाला स्वतंत्र निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाईल." युनायटेड स्टेट्सने ठरवले की सोव्हिएत नेत्यांना टोकाला ढकलले जाऊ नये. वॉशिंग्टनने आग्रहाने इस्रायलींना थांबण्याचे आमंत्रण दिले.
दहा जून रोजी संध्याकाळी सात वाजता लढाई थांबली. सहा दिवसांचे युद्ध संपले.
मॉस्कोमधील इस्रायली दूतावासाचे तत्कालीन प्रथम सचिव, योसेफ गोवरिन यांनी आठवण करून दिली, “बोल्शाया ऑर्डिनका येथील दूतावासाकडे जाताना, “मला गेटकडे जाण्यात अडचण आली होती - मॉस्को एंटरप्राइजेसमधून आणलेले शेकडो नाही तर हजारो लोक कडकपणे रोखत होते. रस्ता त्यांच्या हातात इस्रायलविरोधी घोषणा असलेले बॅनर होते आणि त्यांनी “डाउन!” असा नारा दिला होता.
18 जून रोजी इस्रायली मुत्सद्दी दूतावासाचे दरवाजे कुलूप लावून घरी परतले. नाझीवादाखाली ज्यू लोकांवर झालेल्या आपत्तीतील बळी आणि वीरता यांचे स्मरण करणारी एक स्मारक संस्था आणि संग्रहालय याड वाशेमच्या मंडळाचे अध्यक्ष माजी राजदूत कॅट्रिएल कॅटझ होते.
मॉस्को शहराच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रायली आक्रमणाविरुद्ध रोष आयोजित केला होता. लोकांना कामातून सोडण्यात आले, पोस्टर दिले गेले आणि जूनच्या उबदार दिवशी रॅलीला पाठवले गेले. पण स्वयंसेवकही होते.
इस्रायलच्या विजयाने मानसिकदृष्ट्या अस्थिर लोकांना उन्मादग्रस्त अवस्थेत आणले. ज्यांनी झिऑनच्या वडिलांचे प्रोटोकॉल वाचले त्यांनी ठरवले की वचन खरे होऊ लागले आहे - यहूदी जगावर प्रभुत्व मिळवत आहेत.
"1967 च्या उन्हाळ्यात इजिप्तबरोबरच्या युद्धात इस्रायलच्या ब्लिट्झक्रिगमुळे मला किती धक्का बसला हे माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे," साहित्यिक समीक्षक मिखाईल पेट्रोविच लोबानोव्ह यांनी आठवण करून दिली. “हे काही प्रकारचे अनाकलनीय, अंतर्ज्ञानी, कदाचित या घटनेबद्दल गूढ प्रतिक्रिया देखील होती.
मी घाबरलो: इजिप्तमध्ये जे घडले तेच आपल्या बाबतीत घडू शकते का? इस्रायल तितक्याच लवकर मॉस्को काबीज करू शकतो. तेव्हा त्यावेळची आपली लष्करी ताकद पाहता हे कदाचित अतर्क्य वाटले असेल. पण ती अवस्था, ती प्रेरणा माझ्यात राहिली, तुम्ही ती फाडून टाकू शकत नाही, हे माझे वास्तव आहे, माझ्यासाठी इतर कोणत्याही दैनंदिन वास्तवापेक्षा निःसंशय आहे ... "
सहा दिवसांच्या युद्धानंतर, सोव्हिएत समाजात लोकांचा एक समूह दिसला ज्यांनी आपले जीवन जागतिक झिओनिझमच्या विरूद्ध लढण्यासाठी समर्पित केले, याचा अर्थ यहूदींविरूद्धचा लढा. त्यांच्यामध्ये खरे धर्मांध आणि त्यातून उपजीविका करणारे दोघेही होते, सुदैवाने, वर्तमानपत्रे, मासिके, रेडिओ आणि टेलिव्हिजनमध्ये प्रभावी मागणी वाढत होती. अगदी अमेरिकन विरोधी प्रचारातही काही नियम पाळले गेले; शिखर बैठकीच्या पूर्वसंध्येला, ते सामान्यतः संपुष्टात आले. आणि केवळ इस्रायलविरोधी आणि झिओनिस्ट विरोधी प्रचाराची तीव्रता कधीच कमी झाली नाही...
आणि सोव्हिएत नेतृत्व त्याच्या मध्य-पूर्व सहयोगींच्या संपूर्ण अपयशामुळे आणि पराभवामुळे चिडले होते.
ग्रोमिको, ग्रेच्को आणि जनरल स्टाफचे प्रमुख, मार्शल मॅटवे वासिलीविच झाखारोव्ह, ब्रेझनेव्हच्या कार्यालयात जमले.
ब्रेझनेव्हने त्याच्याकडे आपला राग व्यक्त केला:
“इजिप्शियन सैन्यात आमच्याकडे किती सल्लागार आहेत आणि त्याचा मुद्दा काय आहे? त्यांनी काहीही सल्ला दिला नाही. आणि आमच्या शाळांनी इजिप्शियन लोकांना काहीही शिकवले नाही. लढा देण्याऐवजी, तुमचे विद्यार्थी मॅटवे यांनी एक इस्रायली विमान पाहिले आणि ते बाहेर काढले.”
त्याची पूर्ववर्ती निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव्ह, ज्यांना सेवानिवृत्तीसाठी पाठवण्यात आले होते, त्यांनी इजिप्शियन लोकांशी आणखी कठोरपणे बोलले:
“स्वतःची अशी बदनामी करणे मनाला अनाकलनीय आहे! - ख्रुश्चेव्ह रागावले होते. “आता अरब लोक त्यांच्या शांततेच्या प्रेमाबद्दल सर्वत्र ओरडतात, की ते बळी पडतात. मला रेडिओ आणि वर्तमानपत्रांशिवाय इतर माहिती वापरण्याची संधी नाही, परंतु ते देखील दर्शवतात की घटना खरोखर कशा विकसित झाल्या.
इजिप्शियन लष्करी शिष्टमंडळ मॉस्कोमध्ये आले: "शु-शू, शा-शा, शो-शो." आम्ही मान्य केले. ते निघून जात आहेत. आमचे लष्करी शिष्टमंडळ नंतर इजिप्तला रवाना झाले: “तेच आहे, तेच आहे.” तोही निघून जात आहे. सीरियन सरकार आणि लष्करी शिष्टमंडळ येत आहे. ते बोलतात आणि टोस्ट वाढवतात. ते निघून जात आहेत. कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली? साफ. आणि आता ते इस्त्रायलला दोष देतात: "हा आहे, कुत्र्याचा मुलगा, तत्सम." त्याने ते कसे केले?
इजिप्तने युएनने इजिप्शियन आणि इस्रायलींमध्ये फूट पाडणारे आपले सैन्य मागे घ्यावे अशी मागणी केली. ही मागणी कोणी केली? नासेर. वू तांग यांनी त्यांची विनंती मान्य केली. तटस्थ सैन्य सहसा का काढले जाते? जेणेकरुन त्यांनी युद्ध सुरू करण्यात व्यत्यय आणू नये. ही मागणी कोणी केली? नासेर. म्हणून, कोणाला युद्ध सुरू करायचे होते? नासेर. हे अकाबाची सामुद्रधुनी बंद करते, जिथे इस्रायली जहाजे जात होती. कशासाठी? संघर्षासाठी. त्यामुळे, त्याच्यासाठी सर्व काही तयार असल्याचे दिसत होते.
मग ते किस्से सांगू लागतात की त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तिथल्या स्त्रियांना भेट दिली आणि त्यामुळे त्यांच्या सैन्याला आश्चर्याचा धक्का बसला.
सर्व देशांतील सर्व अधिकारी महिलांकडे जातात आणि पराभवाचे श्रेय दिले जाऊ शकत नाही. होय, सैन्य घरापासून, स्त्रियांपासून कापले गेले आहे आणि तुम्ही काहीही केले तरीही ते बाजूला धावतील. एकदा युद्धादरम्यान, स्टॅलिन म्हणाले: "चला मुलींना एकत्र करू, आम्ही अधिका-यांसाठी कॅन्टीन आयोजित करू आणि अशाच काही..."
ते का तुटले? कारण ते खराब झाले आहेत, आणि दुसरा कोणताही वाद नाही. आणि आता ते याला दोष देतात की काही अधिकारी सुट्टीवर गेले किंवा पोटात बिघडले.
इस्रायलच्या विजयाचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची उच्च संस्कृती आहे, सैन्यात चांगली शिस्त आहे, तेथील अधिकाऱ्यांना लढाईचा अनुभव आहे आणि ते उत्तम प्रशिक्षित आहेत. शेवटी, अनेक देशांतील खूप चांगले विशेषज्ञ तेथे जमले. उदाहरणार्थ, मी लष्करी माणूस म्हणून त्यांच्या जनरल दयानचे खूप कौतुक करतो. शाब्बास! मी गमतीने म्हणालो की जर मी पंतप्रधान असतो आणि तो सोव्हिएत युनियनमध्ये असतो, तर मी त्यांना ताबडतोब संरक्षण मंत्री नियुक्त करेन...
इजिप्शियन लोकांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण होते आणि त्यांनी त्यासाठी पैसे दिले, गरीब लोक. साधारणपणे सांगायचे तर, ते उंटांवर नियंत्रण ठेवू शकत होते, त्यांच्याकडे एक रायफल होती आणि नंतर त्यांना टाक्यांमध्ये स्थानांतरित केले गेले ...
हे कसे होऊ शकते हे मला समजू शकत नाही. आम्ही हे कसे होऊ देऊ शकतो? जे घडले त्याची जबाबदारी सोव्हिएत युनियनची आहे. प्रभाव पाडण्याची आमची क्षमता पाहता आम्ही नासरला युद्धापासून दूर ठेवू शकलो असतो...
हा आपल्या लष्कराचा चुकीचा अंदाज होता. आमच्या सैन्याने परिस्थितीचा चुकीचा अंदाज लावला; त्यांनी इजिप्तच्या विजयाच्या शक्यतेच्या निश्चयाकडे दुर्लक्ष केले ..."
9 जूनच्या संध्याकाळी, गमाल अब्द-अल नासेर टेलिव्हिजनवर दिसला. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली.
त्यानंतर त्यांनी कुशलतेने राजीनामा मागे घेण्यासाठी आणि सत्तेवर येण्यासाठी स्वत:ला उद्देशून लोकप्रिय आवाहन आयोजित केले. रॅली सुरू झाल्या, कैरोच्या रहिवाशांनी नासरला राहण्यासाठी बोलावले. आणि तो न सोडण्यास "संमत" झाला. त्यांनी पंतप्रधान आणि सत्ताधारी अरब सोशलिस्ट युनियनचे सरचिटणीस म्हणून कर्तव्येही पार पाडली, हे दाखवून दिले की त्याच्या साथीदारांवर आणि सहकाऱ्यांवर किती कमी विश्वास आहे.
सोव्हिएत नेत्यांनी त्यांच्या अरब मित्रपक्षांच्या लाजिरवाण्या पराभवावर संताप व्यक्त करण्याचे धाडस केले नाही. त्याऐवजी, त्यांनी मनोचिकित्सक म्हणून काम केले, नासेर आणि इतर इजिप्शियन आणि सीरियन राजकारण्यांना दिलासा दिला.
17 जून रोजी, पॉलिटब्यूरोचे सदस्य आणि युक्रेनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीचे पहिले सचिव प्योत्र एफिमोविच शेलेस्ट, ब्रेझनेव्ह यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले. ते म्हणाले की यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमचे अध्यक्ष निकोलाई विक्टोरोविच पॉडगॉर्नी यांना तातडीने कैरोला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे: “आम्हाला परिस्थिती वाचवण्याची गरज आहे. नासेरवरील विश्वासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि दृढ करण्यासाठी सर्व उपाय करा."
एक दिवसानंतर, एकोणिसाव्या जूनला, पॉलिटब्युरोने मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा केली.
"प्रत्येकजण निराशाजनक मूडमध्ये आहे," प्योटर शेलेस्टने आपल्या डायरीत लिहिले. "नासेरच्या भांडखोर, बढाईखोर विधानांनंतर, आम्हाला अपेक्षा नव्हती की अरब सैन्याचा इतक्या विजेने पराभव होईल, परिणामी नासरचा अधिकार इतका खाली जाईल. शेवटी, "अरब पुरोगामी जगाचा" नेता म्हणून ते त्याच्यावर अवलंबून होते. आणि हा “नेता” पाताळाच्या काठावर उभा आहे, त्याचा राजकीय प्रभाव नष्ट झाला आहे; गोंधळ, भीती, अनिश्चितता.
सैन्याचे मनोधैर्य खचले आहे आणि त्यांची लढाऊ परिणामकारकता गमावली आहे. बरीचशी लष्करी उपकरणे इस्रायलने ताब्यात घेतली आहेत... साहजिकच आपल्याला पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल: राजकारण, डावपेच, मुत्सद्दीपणा, शस्त्रे. हे सर्व आपल्या लोकांसाठी आणि देशासाठी स्वस्त होणार नाही.
20 जून रोजी, पॉडगॉर्नीच्या नेतृत्वाखाली सोव्हिएत शिष्टमंडळ इजिप्तला गेले. मग तो देशातील तिसरा व्यक्ती होता आणि ब्रेझनेव्हच्या बरोबरीच्या पायावर उभा राहिला.
त्याच्यापुढे हे कार्य होते:
"यूएआरचे नेतृत्व आणि वैयक्तिकरित्या राष्ट्राध्यक्ष नासेर यांना नैतिक आणि राजकीय समर्थन प्रदान करण्यासाठी, सोव्हिएत युनियन आणि इतर समाजवादी देशांवर अरब लोकांचे प्रयत्नशील आणि विश्वासू मित्र म्हणून त्यांचा विश्वास दृढ करणे आणि त्याचे परिणाम दूर करण्यासाठी व्यावहारिक उपायांवर चर्चा करणे. इस्रायलची आक्रमकता.
कैरोमध्ये, सोव्हिएत गुप्तचर अधिकारी वदिम अलेक्सेविच किरपिचेन्को यांना आठवले, “पॉडगॉर्नी, एकतर त्याच्यासाठी सोव्हिएत-इजिप्शियन संबंधांच्या नवीन विषयामुळे किंवा चाळीस अंश उष्णतेमुळे, माहिती समजणे कठीण होते. पेपर्स वाचताना, त्याने थकल्यासारखे ओठ हलवले, चिडचिड झाली आणि इतर चष्मा, सिगारेट किंवा माचिस शोधण्यात तो विचलित झाला, नंतर गार्डने त्याला पाणी आणण्याची मागणी केली आणि कुठेही गेला नाही, हे त्याच्या बोटांच्या टोकावर होते. सर्वसाधारणपणे, तो नेहमीच एकतर मार्गात येत होता किंवा काहीतरी गमावत होता. पॉडगॉर्नीने सहसा कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत आणि कोणत्याही गोष्टीबद्दल कुतूहल दाखवले नाही.”
इजिप्तला लष्करी मदत देण्यासाठी विलक्षण उपाययोजना करण्यात आल्या.
"आमचा ब्लॅक सी फ्लीट जवळजवळ संपूर्णपणे भूमध्य समुद्रात गेला," युक्रेनचे मालक प्योटर शेलेस्ट यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले. - युक्रेनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या पॉलिटब्युरोमध्ये त्यांनी युक्रेनमधील हवाई संरक्षणाच्या स्थितीबद्दलचे प्रश्न ऐकले, हवाई संरक्षण सैन्याचे कमांडर जनरल ए.आय. यांनी सांगितले. पोक्रिश्किन. सौम्यपणे सांगायचे तर, हे दुःखद चित्र आहे.
आमच्याकडे हवाई संरक्षण यंत्रणेची अशी परिस्थिती असणे हा फक्त गुन्हा आहे. कर्मचारी, कालबाह्य उपकरणे आणि खराब कव्हर, अविश्वसनीय संप्रेषण आणि चेतावणी यांची मोठी कमतरता आहे. प्रजासत्ताकात अनेक उघड, असुरक्षित, असुरक्षित जीवनावश्यक वस्तू आहेत.
आणि त्याच वेळी, आम्ही उपकरणे आणि कर्मचारी कमी करत आहोत, कैरोला “कव्हर” करण्यासाठी युएआरला लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्र विभाग पाठवत आहोत. "या चिंताजनक, अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर, मी एल. ब्रेझनेव्ह यांना माझे मत व्यक्त केले."
सरचिटणीसांनी ऑलिम्पिक शांततेत शेलेस्टचे म्हणणे ऐकले आणि म्हणाले: “या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू नका. एक सामान्य योजना आहे आणि आम्ही त्याद्वारे मार्गदर्शन करतो.”
इजिप्शियन ऑफिसर कॉर्प्स सिनाई द्वीपकल्पातून पराभूत, विभाजित आणि निराश होऊन परतले. नासेरने सर्व दोष त्याच्या जवळचा मित्र मार्शल आमेर यांच्यावर ठेवला, ज्याला त्याने अलीकडेच आपला दुसरा स्वार्थी म्हटले होते. पण राजकारणात मित्र नसतात. इजिप्तमध्ये ते म्हणू लागले की पराभवाचे खरे दोषी सीआयए एजंट आहेत ज्यांनी सैन्यातील वरिष्ठ पदांवर घुसखोरी केली होती. अन्यथा, बलाढ्य इजिप्शियन सैन्य झिओनिस्टांपुढे कधीही मागे हटले नसते.
सतराव्या सत्तरव्या सप्टेंबर रोजी व्लादिमीर सेम्योनोव्हने आपल्या डायरीत लिहिले:
“आमिरने तीन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली होती. अधिकृत अहवालानुसार, त्याने असा प्रयत्न दोनदा केला - पहिल्यांदा अफूसह, दुसरी पोटॅशियम सायनाइडसह...
हे का केले गेले हे अद्याप सांगणे कठीण आहे. लष्करी न्यायाधिकरणाने त्याच्यावर खटला चालवला होता, हवाई दलाच्या कमांडरसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी सीआयएचे एजंट होते आणि आमेरच्या भावाची पत्नी देखील दिसते. नासेर यांच्या नव्या राजीनाम्याच्या अफवा आहेत, पण इजिप्शियन वृत्तसंस्थेने त्यांचा इन्कार केला आहे. राजदूत विनोग्राडोव्ह तातडीने कैरोला गेले.
सोव्हिएत पाहुण्यांशी वाटाघाटी करताना, नासेर म्हणाला: “तुम्ही मदत केली नाही तर मी यापुढे लढू शकणार नाही. देशातील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यानंतर मी राजीनामा देईन. आणि अमेरिकन समर्थक राजकारणी माझी जागा घेतील. ते समस्या सोडवण्यास सक्षम असतील..."
जाण्याबद्दल नासेरचे शब्द एक चतुर खेळ होते. त्याने स्वतःचे लोक आणि त्याच्या सोव्हिएत भागीदारांवर दबाव आणला.
सोव्हिएत युनियनने इजिप्तच्या मदतीला येण्यास नकार दिल्याने नासेर निराश झाला. त्याने त्याचा सहाय्यक अब्द-अल लतीफ बोगदादीला सांगितले की "रशियन लोकांना अमेरिकेशी भिडण्याची भीती होती" आणि अमेरिकन 6 व्या फ्लीटच्या जहाजांशी टक्कर होण्याच्या भीतीने त्यांनी मजबुतीकरण पाठवले नाही.
अरब बाजूच्या युद्धात सोव्हिएत युनियनने हस्तक्षेप केला नाही या वस्तुस्थितीमुळे अरब जनतेला धक्का बसला आणि चिडचिड झाली. अरबांनी सोव्हिएत नेत्यांवर आरोप केला की ते इस्रायलकडून हरले. अरब जगतात मॉस्कोचा अधिकार कोलमडत होता, ज्याचा फायदा घेण्यास चिनी लोक चुकले नाहीत. त्यांनी सोव्हिएत युनियनवर अरब कारणाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष अहमद शुकैरी हे माओ झेडोंग यांच्याकडून सल्ला घेण्यासाठी बीजिंगला गेले होते. व्हिएतनामींप्रमाणेच चिनी लोकांनी इस्रायलविरुद्ध गनिमी युद्ध पुकारले.
अरबांच्या नजरेत त्यांचे स्थान परत मिळविण्यासाठी सोव्हिएत नेत्यांनी सर्वकाही केले. हे करण्यासाठी, नासेरला त्याच्या जागी ठेवणे आवश्यक होते, पराभवाने धक्का बसला आणि आत्म्याने हरवले, त्याला युद्धात गमावलेल्यांच्या जागी नवीन शस्त्रे देणे आणि इजिप्शियन सैन्य पुनर्संचयित करणे आवश्यक होते.
सहा दिवसांच्या युद्धानंतर ताबडतोब, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, मार्शल झाखारोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे शिष्टमंडळ कैरोला गेले. शिष्टमंडळात कार्पेथियन मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे कमांडर कर्नल जनरल प्योत्र निकोलाविच लश्चेन्को यांचा समावेश होता. त्याला मुख्य लष्करी सल्लागार म्हणून इजिप्तमध्ये सोडण्यात आले.
पेट्रो लॅश्चेन्को यांनी त्यांचे सहकारी, कार्पेथियन जिल्ह्याचे प्रथम उपप्रमुख, मेजर जनरल येव्हगेनी इव्हानोविच मालाशेन्को यांना मदतीसाठी पाठवण्यास सांगितले. तो मुख्य लष्करी सल्लागार कार्यालयाचा चीफ ऑफ स्टाफ बनला - इतके अधिकारी इजिप्तला पाठवले गेले. इव्हगेनी इव्हानोविच यांनी त्यांच्या "सेनेतील सेवा लक्षात ठेवणे" या पुस्तकात याबद्दल तपशीलवार सांगितले.
जनरल लॅशचेन्कोने आपल्या सहाय्यकांना स्पष्टपणे सांगितले की इजिप्शियन सशस्त्र सेना इस्रायलींच्या हल्ल्यांखाली कोसळली आहे आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अस्तित्वात नाही; सैन्य नव्याने निर्माण करावे लागेल.
27 नोव्हेंबर रोजी, नासेर यांना कर्नल जनरल लश्चेन्को मिळाला, ज्यांनी राष्ट्रपतींना कळवले की लष्करी सल्लागारांचा पहिला गट - सुमारे तीनशे लोक - आधीच आले आहेत आणि सुएझ कालवा झोनमध्ये संरक्षण यंत्रणा तयार करण्यात आणि इजिप्शियन सैन्याच्या लढाऊ प्रशिक्षणात व्यस्त आहेत.
सल्लागारांनी पटकन शोधून काढले की इजिप्शियन अधिकारी त्यांच्या शिफारशी पूर्ण करण्यास फारसे इच्छुक नव्हते आणि सामान्यत: काम करण्यापेक्षा विश्रांती घेण्याकडे त्यांचा कल होता. परंतु इजिप्शियन अधिकाऱ्याला फटकारणे अशक्य आहे - त्याला नेहमीच बरेच निमित्त सापडेल. आणि काहीजण नाराज झाले आणि त्यांनी सल्लागारांना फटकारले:
"तुम्हाला आम्हाला उणीवा सांगण्याचा अधिकार नाही, यामुळे आमच्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा अपमान होतो." इंग्रजांनी आमच्याशी असेच वागले.
दररोज सकाळी, जनरल येव्हगेनी मालाशेन्को, इजिप्शियन जनरल स्टाफच्या ऑपरेशनल डायरेक्टरेटमध्ये येत असताना, तोच प्रश्न विचारला: "समोरच्या गोष्टी कशा आहेत?"
इजिप्शियन अधिकाऱ्यांनी आळशीपणे उत्तर दिले की त्यांच्या युनिट्सकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झाले नाहीत आणि त्यांनी टीव्ही पाहणे सुरू ठेवले आणि पुन्हा सांगितले की अशा प्रकारे ते समोरील परिस्थिती आणि इस्रायली सैन्याच्या कृतींबद्दल त्वरीत शिकतील.
एक वर्षानंतर, इजिप्शियन हवाई दलाच्या विमानांचा ताफा पुनर्संचयित करण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यामुळे नासरला त्याच्या मानसिक संकटावर मात करण्यास मदत झाली. 24 जुलै 1968 रोजी अरब सोशलिस्ट युनियनच्या काँग्रेसमध्ये बोलताना त्यांनी इस्रायलला नवीन युद्धाचे वचन दिले:
“आमच्यासाठी, आमच्या प्रदेशांची मुक्ती ही एक कर्तव्य आहे, तत्त्वाची बाब आहे आणि शेवटी, जीवन किंवा मृत्यूची बाब आहे. आम्ही आमचा प्रदेश सेंटीमीटर सेंटीमीटरने मुक्त करू, जरी प्रचंड बलिदान देऊनही. न्याय्य युद्ध कायदेशीर आहे. आता आपण आपले प्रयत्न आपल्या लष्करी क्षमतांच्या पुनर्बांधणीवर केंद्रित केले पाहिजेत. धैर्य आणि दृढता! आपण शत्रूला मागे टाकले पाहिजे. आणि आम्ही जिंकू!
तीन हजार सोव्हिएत अधिकाऱ्यांनी इजिप्शियन लोकांना प्रशिक्षण दिले. एकूण, इजिप्शियन भूभागावर तीस हजाराहून अधिक सोव्हिएत सैन्य होते. इजिप्शियन लोकांनी त्यांच्या सल्लागारांची काळजी घेतली. इजिप्तच्या लष्कराची माहिती त्याच्यामार्फत इस्रायलला पाठवली जात असल्याचे सांगत एका जनरलला परत बोलावण्यास सांगितले होते.
- तुला असे का वाटते? - मुख्य लष्करी सल्लागाराचे कार्यालय आश्चर्यचकित झाले.
"तो एक यहूदी आहे," इजिप्शियन आत्मविश्वासाने म्हणाले.
सोव्हिएत अधिकाऱ्याच्या सन्मानासाठी उभे राहण्याऐवजी आणि असे संभाषण खंडित करण्याऐवजी, उपकरणाच्या प्रमुखांना स्वतः जनरलच्या प्रोफाइलमध्ये रस निर्माण झाला. इजिप्शियन लोकांनी ज्यू कोण आहे हे शोधण्याच्या कलेत प्रावीण्य मिळवले. कार्मिक अधिकाऱ्यांनी स्थापित केले की जनरलची आई ज्यू होती. इजिप्शियन लोकांना खूश करण्यासाठी, जनरलला घरी पाठवले गेले.
इजिप्शियन लोकांनी त्यांना स्वयंसेवक पायलट पाठवण्यास सांगितले. मॉस्कोने हे मान्य केले नाही. एकोणसत्तरच्या शेवटी, तथापि, काही युनिट्स इजिप्तमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्या, कारण असे दिसते की नवीन युद्ध सुरू होणार आहे.
सुएझ कालव्यावरील हवाई लढाईत, ज्याला युद्धाचे युद्ध म्हटले जाते, इजिप्तचे गंभीर नुकसान झाले. इस्रायली वैमानिकांनी अत्यंत कमी उंचीवर (पन्नास ते सत्तर मीटर) अरबांवर हल्ला केला. आणि इजिप्तला उपलब्ध हवाई संरक्षण प्रणाली (म्हणजे विमानविरोधी तोफखाना आणि S-75 Dvina विमानविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली) उंच उडणाऱ्या लक्ष्यांना पराभूत करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती (रेड स्टार, 2002, ऑगस्ट 17 पहा).
इजिप्शियन लोकांना वाचवण्यासाठी, मॉस्कोमधून एक संपूर्ण हवाई संरक्षण गट पाठविला गेला - एक विशेष विमानविरोधी क्षेपणास्त्र विभाग, एक टोही लढाऊ स्क्वाड्रन आणि एक फायटर एअर रेजिमेंट. याव्यतिरिक्त, नौदल विमान वाहतूक युनिट हस्तांतरित करण्यात आले. सोव्हिएत पायलट आणि विमानविरोधी बंदूकधारींना इजिप्तच्या आकाशाचे रक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मार्च 1970 मध्ये, सोव्हिएत क्षेपणास्त्र सैनिक लढाऊ कर्तव्यावर गेले. पाच महिन्यांत त्यांनी बारा इस्रायली विमाने पाडली. पण अघोषित युद्धात त्यांचेच नुकसान झाले. नवीन क्षेपणास्त्र प्रणालींनी जलद आग लावली, ज्यासाठी खूप पैसा खर्च झाला, परंतु इस्त्रायली विमानचालनाची क्षमता मर्यादित केली.
इजिप्तने बदला घेण्याची तयारी केल्यामुळे, त्याला इस्रायली सैन्याविषयी, विशेषतः सिनाई द्वीपकल्पातील गुप्तचर माहितीची आवश्यकता होती. मॉस्कोने इस्रायली भूभागावर टोही उड्डाणे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या उद्देशासाठी, एक स्वतंत्र विमानचालन तुकडी तयार केली गेली, जी नवीन मिग -25 विमान उडवणार होती. हे विमान त्वरित वेग आणि उंची मिळविण्याच्या क्षमतेने ओळखले गेले.
हवाई दलाचे कमांडर-इन-चीफ, एअर मार्शल पावेल स्टेपनोविच कुताखोव्ह यांच्यासह वैमानिकांना मंत्री ग्रेच्को यांना भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले. आंद्रेई अँटोनोविचने आदेश दिले:
— तेल अवीवला चाळीस किलोमीटरपेक्षा जवळ जाऊ नका! संपूर्ण उड्डाण सुरक्षा सुनिश्चित करा. जर आपले विमान शत्रूने पाडले आणि पायलट पकडला गेला तर काय होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकता? जगात काय प्रतिक्रिया असेल!
मार्शल ग्रेचकोने उघडपणे इस्रायलला शत्रू म्हटले, जरी दोन राज्ये युद्धात नसली तरी आणि मॉस्कोने इजिप्तच्या बाजूच्या शत्रुत्वात सोव्हिएत सैन्याचा सहभाग नाकारला. प्रत्यक्षात, सोव्हिएत सैन्याने ज्यू राज्याला शत्रू म्हणून पाहिले.
वैमानिकांना नागरी कपड्यांमध्ये इजिप्तला आणण्यात आले, जिथे त्यांनी चिन्हाशिवाय इजिप्शियन लष्करी गणवेश घातले होते. विमानावर इजिप्शियन वायुसेनेचे चिन्ह होते.
इजिप्शियन लोकांसोबत काम करणे सोपे नव्हते. सोव्हिएत युनियनचे दोनदा नायक अलेक्झांडर निकोलाविच एफिमोव्ह, एअर मार्शल ज्याने कुताखोव्हची जागा हवाई दलाचे कमांडर-इन-चीफ म्हणून घेतली, त्यांनी इजिप्शियन विमानचालन प्रमुख होस्नी मुबारक यांच्यासमवेत Il-14 वर कसे उड्डाण केले ते आठवले. देशाचे भावी राष्ट्रपती. इजिप्शियन अँटी-एअरक्राफ्ट गनर्सनी स्वतःच्या विमानावर गोळीबार केला आणि पंखांवर आदळला. शिवाय, विमानविरोधी गनर्सचे नेतृत्व आमच्या सल्लागारांनी केले होते...
सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे इजिप्शियन सैन्याचे मानसशास्त्र बदलणे. पराभवाच्या कारणांचे विश्लेषण करताना, तज्ञांनी व्यापक दृष्टिकोनासह प्रशिक्षित जनरल स्टाफ अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि सैनिकांची अपुरी तयारी लक्षात घेतली.
इजिप्शियन सैनिक त्यांच्या विल्हेवाटीत आधुनिक शस्त्रे वापरण्यास असमर्थ होते. युद्धादरम्यान, ते टँकमध्ये बसले, हवाई समर्थनावर अवलंबून राहिले, जे कधीही दिसले नाही कारण ते नष्ट झाले आहे आणि ते स्वतः पुढे जाणाऱ्या इस्रायली सैन्यासाठी सोपे शिकार बनले.
नासेरच्या सैन्याकडे मोठ्या प्रमाणात विमानविरोधी तोफखाना आणि अवजड विमानविरोधी मशीन गन होत्या. पण लढाऊ कर्मचाऱ्यांनी गोळीबारही केला नाही. इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात ते पळून गेले.
अधिकारी आधुनिक लढाईसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हते. त्यांनी त्यांच्या यशाबद्दल त्यांच्या वरिष्ठांना अगदी विलक्षण अहवाल पाठविला, परंतु ते स्वतःच त्यांच्या अधीनस्थांना त्यांच्या नशिबात सोडून पळून गेले. अधिकाऱ्यांचा एकमेकांबद्दलचा खोल अविश्वास आणि लष्करी सौहार्दाचा अभाव उघड झाला. परिणामी, रणांगणावर, अरब सैनिकाला लष्करी संघाचा भाग नसून एक बेबंद एकटे वाटले. प्रत्येकाने फक्त पळून कसे जायचे याचा विचार केला आणि लष्करी युनिटने आपली लढाऊ प्रभावीता गमावली.
जेव्हा इस्रायलींनी पकडलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आणि प्लाटून कमांडरना त्यांच्या अधीनस्थांची नावे सांगण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी अभिमानाने उत्तर दिले की तुकडीच्या कमांडर्सची नावे जाणून घेणे त्यांना पुरेसे आहे आणि त्यांनी सामान्य सैनिकांची नावे लक्षात ठेवणे त्यांच्या सन्मानाच्या खाली मानले. इजिप्शियन सेनापतींमधील फूट पाहून इस्त्रायली थक्क झाले. प्रत्येकाने दुसऱ्यावर आपले कर्तव्य न बजावल्याचा आरोप केला, जणू तो स्वतः युद्धभूमीतून पळून गेला नाही...
अरब सैन्याचा पराभव पूर्वनिर्धारित करणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे खोटे बोलण्याची सवय. सिनाई द्वीपकल्पावर, इजिप्शियन युनिट्स त्यांच्या स्वत: च्या सैन्याच्या यशाबद्दल खोट्या अहवालांवर विश्वास ठेवल्यानंतर पकडले गेले.
युद्धाच्या पहिल्या दिवशी, जेव्हा इजिप्शियन विमानसेवा आधीच संपुष्टात आली होती, तेव्हा कमांडर-इन-चीफ मार्शल आमेर यांनी जॉर्डनच्या राजाला अभिमानाने सांगितले की तीन चतुर्थांश इस्रायली विमाने पाडण्यात आली आहेत, इजिप्शियन पायलट इस्रायली प्रदेशावर बॉम्बफेक करत आहेत आणि जमिनीवर तुकड्या आक्रमक झाल्या होत्या.
किंग हुसेन, ज्याने मार्शल आमेर आपल्या चेहऱ्यावर कसे खोटे बोलले याबद्दल रागाने बोलले, त्यांनी स्वत: इस्रायलींबरोबरच्या हवाई लढाईत आणि इस्रायली लष्करी लक्ष्यांवर बॉम्बफेक करताना त्याच्या विमानाच्या यशाबद्दल अगदी विलक्षण कथा सांगण्यास व्यवस्थापित केले. परंतु राजाला माहित होते की जॉर्डन विमानचालनाची सर्व अठ्ठावीस लढाऊ विमाने एअरफील्डवरच नष्ट झाली आहेत. त्यांच्याकडे उतरायलाही वेळ नव्हता...
जानेवारी 1968 च्या सुरुवातीला, पॉलिटब्युरो सदस्य आणि सरकारचे प्रथम उपप्रमुख किरील ट्रोफिमोविच माझुरोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ कैरोला गेले.
व्लादिमीर सेम्योनोव्ह, जो शिष्टमंडळाचा एक भाग होता, त्याने आपल्या डायरीत छाप लिहून ठेवल्या:
“सैनिकांनी सुएझ कालव्यात खोदून स्वतःला जमिनीत गाडले. आमचे सल्लागार सैन्यातील मनोधैर्य बहाल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात आधुनिक संघटनेचा एक घटक सादर करा...
नासेर मंदिरांमध्ये राखाडी झाला, अधिक चिंताग्रस्त झाला, हे स्पष्ट होते की या त्रासामुळे त्याला खूप किंमत मोजावी लागली. तो आपल्यावर ठामपणे लक्ष केंद्रित करतो, समजतो की पश्चिमेकडील पूल जळाले आहेत. त्याचे साथीदार त्याच्याशी जास्त जुळवून घेतात. परराष्ट्र मंत्री रियाद हे सर्वात गोंधळलेले आकृती म्हणून समोर आले. तो अर्थातच मुत्सद्दी किंवा लष्करी माणूस नाही. ही फक्त एक समस्या आहे ..."
मार्चच्या शेवटी, ग्रोमिको आणि ग्रेचको कैरोला आले. संरक्षण मंत्री इजिप्तमध्ये आल्याचा आनंद झाला कारण त्यांची मुलगी येथे राहत होती; त्यांचा जावई सोव्हिएत दूतावासात काम करत होता. दोन मंत्र्यांच्या भेटीनंतर, मॉस्कोने दरवर्षी आणखी शंभर लढाऊ विमाने पाठविण्याचे आणि संपूर्ण विभागाला शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करण्याचे आश्वासन दिले.
अलेक्झांड्रिया आणि पोर्ट सैद येथे 5 व्या भूमध्यसागरीय ऑपरेशनल स्क्वॉड्रनच्या युद्धनौका नांगरल्या. सोव्हिएत जहाजे इजिप्शियन आणि सीरियन बंदरांच्या लँडस्केपचे एक सामान्य वैशिष्ट्य बनले आहेत.
कैरोमधील सोव्हिएत राजदूत सेर्गेई अलेक्झांड्रोविच विनोग्राडोव्ह यांनी असा युक्तिवाद केला की सोव्हिएत सैन्य इजिप्तमध्ये हस्तांतरित केल्याशिवाय हे करणे अशक्य आहे. जनरल मालाशेन्को यांनी राजदूताला उत्तर दिले की हे एक साहस आहे:
- सर्वसाधारणपणे इजिप्शियन आणि अरबांकडे पुरेसे सैन्य आहे. त्यांना इस्रायलपेक्षा ताकदीत दुहेरी श्रेष्ठत्व आहे, पण त्यांना लढायचे नाही. आपण त्यांच्यासाठी लढावे आणि सिनाई मुक्त करावी अशी त्यांची इच्छा आहे.
 
युद्धोत्तर मुत्सद्देगिरी
सहा दिवसांच्या युद्धानंतर, सोव्हिएत युनियनच्या विनंतीनुसार, मध्य पूर्व परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेचे आपत्कालीन सत्र बोलावण्यात आले. अलेक्सी कोसिगिन सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळाच्या प्रमुखाने न्यूयॉर्कला गेले.
त्याला अध्यक्ष जॉन्सन यांच्याशी भेटीची व्यवस्था करणे आवश्यक होते. कोसिगिनला वॉशिंग्टनला जायचे नव्हते आणि जॉन्सनला न्यूयॉर्कला जायचे नव्हते. नकाशा वापरून, त्यांनी वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कच्या मध्यभागी असलेले एक शहर ओळखले. हे ग्लासबोरो शहर असल्याचे निष्पन्न झाले, जिथे काचेच्या कारखान्याशिवाय काहीही नव्हते. स्थानिक महाविद्यालयाच्या संचालकांच्या घरी ही बैठक झाली.
मध्यपूर्वेबद्दलचे संभाषण निष्फळ ठरले.
सहा दिवसांच्या युद्धापूर्वी अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेने युद्धादरम्यान ज्यू राष्ट्राला बिनशर्त पाठिंबा दिला. आणि युद्धानंतर, अमेरिकन लोकांनी सहमती दर्शविली की इस्रायल केवळ सामान्य समझोता आणि अरब देशांसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेतच आपले क्षेत्रीय अधिग्रहण सोडू शकेल. सोव्हिएत युनियनने, अरब देशांच्या स्थितीचे अनुसरण करून, सर्वप्रथम, युद्धादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या सर्व प्रदेशांमधून इस्रायलने माघार घेण्याची मागणी केली.
इस्रायलशी युती ही युनायटेड स्टेट्ससाठी एक धोरणात्मक निवड बनली. इस्त्रायली वैमानिक आणि खलाशांनी अमेरिकन टोपण जहाज लिबर्टी बुडवण्याचा केलेला प्रयत्न यासारख्या दुःखद घटनेचा देखील त्याच्यावर परिणाम झाला नाही.
ही कथा सहा दिवसांच्या युद्धाच्या मध्यभागी घडली.
8 जून 1967 रोजी इस्रायली गुप्तचरांना इजिप्तच्या किनाऱ्यावरून एक जहाज येत असल्याचे दिसले. फोटो टोपण डेटाने सूचित केले की ते अमेरिकन जहाज होते. परंतु काही कारणास्तव युनायटेड स्टेट्स दूतावासाने असे गृहितक नाकारले. इस्रायली लोक असे म्हणू शकले की त्यांनी असे गृहीत धरले की ते अरब लोक आहेत जे त्यांचे जहाज अमेरिकन म्हणून सोडण्याचा प्रयत्न करीत होते.
दुपारी दोन वाजता, इस्रायली सैनिकांच्या जोडीने जहाजावर मशीन गन डागल्या आणि त्यावर रॉकेटची मालिका डागली. पण जहाज त्याच दिशेने पुढे जात राहिले. दुसऱ्या विमानाने नेपलमचा डबा टाकला. तीन इस्रायली बोटींनी क्षेपणास्त्र हल्ला केला. इस्त्रायली खलाशांपैकी एकाने शिलालेख असलेल्या जीवन रक्षकाला मासेमारी केली: "लिबर्टी - यूएस नेव्ही." हल्ले लगेच थांबले.
इस्रायली सरकारने काहीही लपविण्याचा प्रयत्न न करता लगेचच प्रत्युत्तर दिले. चार वाजता एक दुःखद त्रुटी नोंदवली. परदेशी जहाज लढाऊ क्षेत्रात नसावे, परंतु इस्रायली सरकारने माफी मागितली आणि नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली.
युनायटेड स्टेट्स सरकारने माफीनामा स्वीकारला आणि मान्य केले की ही एक अनावधानाने चूक होती आणि इस्त्रायलींनी अमेरिकन जहाजाला इजिप्शियन जहाज समजले असावे. इस्रायलला लिबर्टीच्या क्रूला भरपाई द्यावी लागली. दोनशे त्रेण्णव अमेरिकन खलाशांपैकी चौतीस ठार झाले.
वाचलेल्यांनी वेगळ्या आवृत्तीचे पालन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रथम, जहाज आंतरराष्ट्रीय पाण्यात होते आणि दुसरे म्हणजे, त्यांच्यासमोर कोण आहे हे इस्रायली लोकांना चांगले ठाऊक होते - ते सकाळी सहा वाजल्यापासून लिबर्टी पहात होते. इस्त्रायली टोही विमाने अनेक वेळा लिबर्टीवर उड्डाण केले. वैमानिकांना अमेरिकेचा ध्वज कसा दिसला नाही?
जेव्हा जहाजावर गोळीबार झाला तेव्हा खलाशांनी आणखी एक अमेरिकन ध्वज उंचावला आणि जवळच्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाला मदतीसाठी सिग्नल पाठवला, ज्याने त्यांना हवेतून झाकले पाहिजे. पण मदत मिळाली नाही आणि इस्रायली पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहिले. लिबर्टी खलाशांना सर्वात जास्त धक्का बसला तो म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या सरकारने त्यांना वाचवण्यासाठी काहीही केले नाही. वाचलेल्यांना त्यांचे काय झाले याबद्दल बोलण्यास मनाई करण्यात आली.
इस्रायलचा प्रदेश इतका लहान आहे की बेरूतमधील अमेरिकन दूतावासात असलेली इलेक्ट्रॉनिक ऐकण्याची सेवा ज्यू राज्यांमधील सर्व रेडिओ संप्रेषणांवर नजर ठेवते. इस्त्रायली वैमानिकांनी लिबर्टीवर हल्ला केला तेव्हा त्यांचे संभाषणही दूतावासाने रेकॉर्ड केले.
इस्रायलींनी अमेरिकनांवर गोळीबार का केला?
त्यांना, तुम्हाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे, विशेषतः संवेदनशील तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या गुप्तचर जहाजाचे स्वरूप त्यांना आवडले नाही.
मध्यपूर्वेतील युद्ध सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, लिबर्टीला इलेक्ट्रॉनिक बुद्धिमत्तेशी संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीकडे पुन्हा नियुक्त करण्यात आले. स्पेनमध्ये, एजन्सीचे दोन भाषांतरकार जे हिब्रू बोलतात ते विमानात चढले. थोडक्यात, “आम्ही इस्रायलवर ऐकतो” या ऑपरेशनची आधीच योजना आखण्यात आली होती.
लिबर्टी तंत्रज्ञानामुळे इस्रायली संरक्षण दलातील प्रत्येक रेडिओ प्रसारित करणारे उपकरण ओळखणे शक्य झाले. जेव्हा इस्त्रायली सैनिकाने इंटरकॉम चालू केला आणि कमांडरला काहीतरी कळवले, जेव्हा इस्रायली टँक कमांडरने कंपनी कमांडरला कळवले तेव्हा संभाषण रेकॉर्ड केले गेले, सिग्नलची ताकद आणि ट्रान्समिटिंग डिव्हाइसचे स्थान स्थापित केले गेले. यामुळे अमेरिकन लोकांना जवळजवळ प्रत्येक इस्रायली सैनिक आणि बख्तरबंद वाहनाच्या स्थानाचा अचूक नकाशा संकलित करण्याची परवानगी मिळाली.
लिबर्टीच्या उपकरणाने त्याच्या चालक दलाला जेवढ्या संप्रेषणांमध्ये निपुणता आणि विश्लेषण करता येईल त्यापेक्षा जास्त संप्रेषणे रोखली. म्हणून, जहाजाने फक्त सर्वकाही रेकॉर्ड केले आणि गोळा केलेली माहिती विश्लेषणात्मक केंद्राकडे प्रसारित केली.
आणि जवळच, सायप्रसमध्ये, ब्रिटीश रेडिओ इंटेलिजन्सचे एक मोठे केंद्र होते, ज्याने लिबर्टीमधील माहितीचा संपूर्ण प्रवाह रोखला. वरवर पाहता, इस्रायली लोकांना भीती वाटत होती की ब्रिटिश, त्यांचे जुने शत्रू, अरबांशी माहिती सामायिक करतील. सीआयए जॉर्डनला गुप्त माहिती पुरवत असल्याचा संशय इस्रायलींना आधीच होता - राजा हुसेनने आपले सिंहासन गमावावे असे अमेरिकनांना वाटत नव्हते. ब्रिटिश आणि अमेरिकन इजिप्शियन लोकांना मदत करू इच्छित असल्यास? आणि ते त्यांना इस्रायली सैन्याच्या हालचालींची माहिती देण्यास सुरुवात करतील?
कदाचित भीती अतिशयोक्तीपूर्ण होती. कोणतीही बुद्धिमत्ता पराभूत इजिप्शियन सैन्याला वाचवू शकली नाही, परंतु युद्धाच्या उष्णतेमध्ये इस्रायलींना शांत विश्लेषणासाठी वेळ नव्हता. इस्रायलला जोखीम पत्करायची नव्हती, म्हणून त्यांनी त्यांच्या दारातील गुप्तहेराच्या अंगठीपासून मुक्त होण्यासाठी लिबर्टीवर हल्ला केला.
लिबर्टी अधिकाऱ्यांना धोक्याची जाणीव झाली आणि त्यांना आश्चर्य वाटले की नि:शस्त्र जहाज लढाऊ क्षेत्रात का पाठवले जात आहे.
5 जूनच्या संध्याकाळी, लिबर्टीचे कॅप्टन विल्यम मॅकगोनागल यांनी 6 व्या फ्लीटचे कमांडर ॲडमिरल विल्यम मार्टिन यांना एक रेडिओग्राम पाठवला आणि त्याला एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर पाठवण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की "स्वसंरक्षणासाठी, जहाजाकडे फक्त चार 12.6 आहेत. मिमी मशीन गन आणि लहान शस्त्रे.
दुसऱ्या दिवशी, फ्लीट कमांडरने नकार दिला आणि स्पष्ट केले की लिबर्टी आंतरराष्ट्रीय पाण्यात जात आहे, संघर्षाशी काहीही संबंध नाही आणि "कोणत्याही बाजूने हल्ला केला जाऊ शकत नाही."
तरीही जहाजाच्या कॅप्टनने मशीन गन क्रूसाठी सतत लढाऊ कर्तव्य स्थापित केले.
७ जूनच्या संध्याकाळी जहाज इस्रायलच्या दिशेने निघाले. एरियल टोहीने तेल अवीवमधील कोस्टल कमांड सेंटरला कळवले की लिबर्टीने मार्ग बदलला आहे. इस्रायली विमानांनी जहाजाला प्रदक्षिणा घातली.
जहाजाच्या संप्रेषण केंद्रात, अमेरिकन खलाशांनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम चालू करून आणि इस्रायली विमानांना विकृत सिग्नल पाठवून, जहाजाची प्रतिमा कमी करून किंवा मोठ्या प्रमाणात वाढवून स्वतःला आनंद दिला.
त्या क्षणी, अमेरिकन लष्करी अताशेने वॉशिंग्टनला एक तातडीचा टेलीग्राम पाठवून चेतावणी दिली: जर लिबर्टी इस्रायली किना-याच्या जवळ आली तर इस्त्रायली त्यावर हल्ला करतील. परंतु या संदर्भात जारी करण्यात आलेले आदेश एकतर चुकीचे होते किंवा संरक्षण मंत्रालयाच्या जागतिक संपर्क यंत्रणेत हरवले होते.
अटॅचने अलार्म वाजवला हे व्यर्थ ठरले नाही. इस्त्रायली विमानांनी लिबर्टीवर गोळीबार केला. त्यांनी बो मशीन गन नष्ट केली आणि अनेक अँटेना खाली पाडले. अर्ध्या तासानंतर टॉर्पेडो बोटी दिसल्या. त्यांनी पाच टॉर्पेडो सोडले. त्यापैकी एक हुलच्या मध्यभागी आदळला आणि स्फोटात चोवीस लोक मरण पावले.
फक्त एक तासानंतर 6 व्या फ्लीटच्या कमांडरने जहाजाचे रेडिओ केले:
“मला तुमचा अहवाल मिळाला. मी तुम्हाला कव्हर करण्यासाठी विमाने पाठवत आहे. पृष्ठभागावरील जहाजे तुमच्या जवळ येत आहेत. परिस्थितीचा अहवाल देणे सुरू ठेवा."
आणखी एका तासानंतर, अमेरिकन नौदल अत्याचाला इस्रायली जनरल स्टाफच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागात आमंत्रित करण्यात आले आणि त्यांना माहिती देण्यात आली की इस्रायली संरक्षण दलाच्या विमाने आणि टॉर्पेडो बोटींनी "चुकून अमेरिकन जहाजावर हल्ला केला आहे." अटॅचने वॉशिंग्टनला कळवले की इस्रायली "त्यांची मनापासून माफी मागतात आणि अशा प्रकारचे संघर्ष टाळण्यासाठी, लढाऊ क्षेत्रात किनाऱ्याजवळ असलेल्या इतर अमेरिकन जहाजांबद्दल त्वरित माहिती मागतात."
युनायटेड स्टेट्स सरकारने या कथेबद्दल विसरणे पसंत केले कारण गुप्तचर जहाज अर्थातच इस्रायली सैन्याच्या कृतींवर लक्ष ठेवून होते. अमेरिकन लोकांना नेहमीच रोनाल्ड रीगनच्या प्रिय तत्त्वाने मार्गदर्शन केले जाते, ज्यांनी वारंवार पुनरावृत्ती केली: "विश्वास ठेवा, परंतु सत्यापित करा."
युनायटेड स्टेट्स आणि इस्रायलमधील संबंध व्यावहारिक आधारावर विकसित झाले आहेत. अमेरिकन लोक इस्रायलला स्थिर आणि विश्वासार्ह राज्य मानतात. याव्यतिरिक्त, संपूर्ण प्रदेशात हा एकमेव लोकशाही देश आहे, जो त्याच्या धोरणांमध्ये अंदाज करता येतो. पण जर दोन देशांचे हितसंबंध वेगळे झाले, तर अमेरिकन लोकांना इस्त्रायलच्या नव्हे तर त्यांच्या स्वतःच्या मार्गदर्शनाखाली होते.
आणि सोव्हिएत युनियनने 1967 मध्ये इस्रायलशी संबंध तोडून शेवटी अरब देशांची बाजू घेतली. असे दिसते की युनायटेड स्टेट्सचे चिन्ह चुकले आहे: लहान इस्रायलला पाठिंबा देऊन, त्याने विशाल अरब जगाच्या विरोधात उभे केले. परंतु सोव्हिएत युनियनने, त्याउलट, योग्य निवड केली आणि जवळजवळ संपूर्ण तिसरे जग त्याच्या बाजूने आहे.
डझनभर राज्यांच्या नेत्यांनी आणि नेत्यांनी त्यांच्याशी शाश्वत मैत्री आणि प्रेमाची शपथ घेतल्यावर सोव्हिएत नेते खुश झाले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अशा चांगल्या लोकांना कर्जे आणि शस्त्रे देणे ही वाईट गोष्ट नव्हती.
अर्थात, सोव्हिएत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे इतर, अधिक सांसारिक, हेतू होते. हजारो आणि हजारो लोक या देशांमध्ये लांबच्या व्यावसायिक सहलींवर गेले. अधिकारी आणि विशेषज्ञ तेथे त्यांच्या मातृभूमीपेक्षा चांगल्या परिस्थितीत राहतात आणि खूप सभ्य पैसे कमावतात. आम्ही परत आलो तेव्हा आम्ही कार आणि अपार्टमेंट खरेदी केले. अरब देशांमध्ये काम करणे मानसिकदृष्ट्या आरामदायक असल्याचे दिसून आले. शिक्षक आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहून छान वाटलं. कदाचित महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःला ठामपणे सांगण्याची, श्रेष्ठ वाटण्याची, अरब जगतात “प्रबुद्ध पश्चिमेची” भूमिका बजावण्याची इच्छा, अभ्यास करण्याची नव्हे तर अधिक मागासलेल्या लोकांना शिकवण्याची इच्छा.
परंतु वर्षे उलटली, आणि असे दिसून आले की मध्य पूर्वेमध्ये युनायटेड स्टेट्सचे काही मित्र आहेत, परंतु ते अमेरिकन लोकांशी एकनिष्ठ आहेत. सोव्हिएत युनियनचे अरब मित्र इतके विश्वासार्ह नव्हते. सोव्हिएत नेत्यांनी शस्त्रे, कर्जे आणि लष्करी सल्लागार पाठवले तोपर्यंतच ते हसले.
73 च्या ऑक्टोबर युद्धाच्या शिखरावर, इजिप्त आणि सीरियाने दोन्ही बाजूंनी इस्रायलवर हल्ला केला तेव्हा कोसिगिनने कैरोला उड्डाण केले. इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात यांनी त्यांच्यावर आरोपांसह हल्ला केला:
"तुम्ही आम्हाला सुएझ कालव्यावर पूल बांधण्यासाठी जुनी उपकरणे दिलीत!" हे करण्यासाठी आम्हाला पाच तास लागले, तर तुमच्याकडे नवीन तंत्र आहे जे तुम्हाला अर्ध्या तासात करू देते. तुम्ही आम्हाला पुरवत असलेली शस्त्रे आधुनिक म्हणता येणार नाहीत! आम्ही इस्रायलच्या मागे पडतो हा तुमचा दोष आहे. आणि याला तुम्ही मैत्रीपूर्ण संबंध म्हणता?
दरम्यान, इस्रायलींनी पलटवार करत सुएझ कालवा पार केला. सादातला असे वाटले की त्या दिवशी कोसिगिनच्या सामान्यतः अभेद्य चेहऱ्यावर आनंदाची भावना होती:
"हा पलटवार तुम्हाला पूर्णपणे थकवेल, कारण कैरोवर हल्ला होत आहे."
- मी मागितलेल्या टाक्या कुठे आहेत? - सादतने त्याला एका प्रश्नाचे उत्तर दिले.
"आम्ही आमचे प्रयत्न सीरियावर केंद्रित केले," सोव्हिएत सरकारच्या प्रमुखाने स्पष्ट केले, "एका दिवसात एक हजार दोनशे टाक्या गमावल्या ...
व्हॅलेंटीन फालिनच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबरच्या युद्धादरम्यान, “सोव्हिएत सैन्याची आज्ञा - राजकीय नेतृत्वाने ठरवले तर! - हवेतील फॉर्मेशनचा काही भाग अलर्टवर ठेवा." परंतु लिओनिड इलिच ब्रेझनेव्हला आपल्या अरब मित्रांऐवजी लढण्याची किंचितही इच्छा वाटली नाही.
ऑक्टोबरच्या युद्धानंतर, ब्रेझनेव्ह आणि ग्रोमिको यांनी मध्यपूर्वेत पुढे काय करायचे यावर चर्चा केली. हे संभाषण सीपीएसयू केंद्रीय समितीच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपप्रमुख अनातोली चेरन्याएव यांनी रेकॉर्ड केले आहे.
ब्रेझनेव्हने ग्रोमिकोला सांगितले:
- इस्रायलशी राजनैतिक संबंध पूर्ववत करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याच पुढाकाराने.
ग्रोमिकोने सावधपणे नमूद केले:
"अरब नाराज होतील, गोंगाट होईल."
ब्रेझनेव्हने अतिशय तीव्रपणे उत्तर दिले:
- ते त्यांच्या आईकडे गेले... आम्ही त्यांना अनेक वर्षांपासून वाजवी मार्ग देत आहोत. नाही, त्यांना लढायचे होते. कृपया, आम्ही त्यांना नवीनतम उपकरणे दिली - जे व्हिएतनाममध्ये उपलब्ध नव्हते. त्यांना रणगाडे आणि विमानचालनात दुप्पट श्रेष्ठता, तोफखान्यात तिप्पट श्रेष्ठता आणि विमानविरोधी आणि रणगाडाविरोधी शस्त्रांमध्ये पूर्ण श्रेष्ठता होती. आणि काय? ते पुन्हा गळाले गेले. आणि पुन्हा ते पळून गेले. आणि पुन्हा ते आम्हाला वाचवण्यासाठी ओरडले. सादतने मला मध्यरात्री दोनदा फोन केला. मी ताबडतोब लँडिंग फोर्स पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. नाही! आम्ही त्यांच्यासाठी लढणार नाही. लोक आम्हाला समजणार नाहीत...
गोष्टी शब्दांच्या पलीकडे जात नव्हत्या. ब्रेझनेव्हने इस्रायलशी संबंध पूर्ववत करण्याचे धाडस केले नाही. आणि ज्यू राष्ट्राशी संबंध न ठेवता, सोव्हिएत युनियन अरब देशांना युनायटेड स्टेट्सइतके उपयुक्त ठरू शकत नाही. शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी युनायटेड स्टेट्सची मदत घेतली, ज्याने दोन्ही बाजूंशी संबंध ठेवले आणि मध्यस्थीची भूमिका बजावली.
सोव्हिएत युनियनचा त्याग करणारे पहिले इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादत होते, ज्यांना युद्ध संपवून सिनाई द्वीपकल्प शांततेने परत मिळवायचे होते.
17 जुलै 1972 रोजी सादातने सर्व सोव्हिएत लष्करी सल्लागारांना एका आठवड्यात घरी परतण्यास सांगितले आणि त्या क्षणी इजिप्तमध्ये वीस हजाराहून अधिक सोव्हिएत अधिकारी होते. त्यांनी बटालियनपासून सुरुवात करून सर्व लष्करी तुकड्यांमध्ये सल्लागार म्हणून काम केले.
मग ते म्हणाले की सादत हा राष्ट्रीय हितसंबंधांचा गद्दार होता आणि म्हणून त्याने इस्रायलशी शांतता केली. परंतु त्यांचे उत्तराधिकारी, होस्नी मुबारक, सोव्हिएत युनियनशी मैत्रीपूर्ण संबंधांकडे परतले नाहीत, तर त्यांनी अमेरिकेशी संबंध ठेवण्यास प्राधान्य दिले.
अरब मित्रांवरील सर्व व्यर्थ प्रेम सीरियामध्ये हस्तांतरित केले गेले, जे इस्रायलचा द्वेष करतात आणि इजिप्त आणि जॉर्डनच्या विपरीत - ज्यू राष्ट्राशी वाटाघाटी आणि शांतता करू इच्छित नाहीत.
नोव्हेंबर 1970 मध्ये दमास्कसमधील उठाव, जेव्हा लष्करी पायलट हाफेझ असद सत्तेवर आला आणि त्याने त्याचा पूर्ववर्ती सालेह जेदीद (जे तेवीस वर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतर तुरुंगात मरण पावले) यांना मॉस्कोमध्ये सावधगिरीने स्वागत करण्यात आले. पण ते त्वरीत असद यांच्याशी जुळले. सीरियन लोकांनी पहिली गोष्ट म्हणजे शस्त्रे मागितली आणि ती अमर्यादित प्रमाणात मिळाली. हाफेज असद, कदाचित इतर अरब नेत्यांपेक्षा चांगले, सोव्हिएत नेत्यांकडून कोणत्याही गोष्टीचा त्याग न करता त्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी मिळविण्याचे शास्त्र पारंगत केले.
असद स्पष्टपणे म्हणाले: "मी मॉस्कोकडून एक अब्जापेक्षा कमी शस्त्रे घेणार नाही."
1982 मध्ये, सीरिया आणि इस्रायलमधील संबंध बिघडले आणि नवीन युद्धाचा धोका निर्माण झाला, असे केंद्रीय समितीच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपप्रमुख के.एन. ब्रुटेंट्स. सीरियाला यूएसएसआरकडून अतिरिक्त शस्त्रे मिळाली. सोव्हिएत SAM-5 क्षेपणास्त्रे इस्रायलच्या जवळ असलेल्या बेका खोऱ्यात लेबनॉनमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. इस्रायलने त्यांना नष्ट करण्याची धमकी दिली.
चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मार्शल एन.व्ही. ओगारकोव्हने चिडून ब्रुटेंट्सना सांगितले की “अमेरिकन आणि ज्यू स्वतःला गाडत आहेत,” परंतु या प्रदेशातील “आमची मुठी” “मजबूत” होईल.
लेफ्टनंट जनरल व्ही.आय. माकारोव, एक लष्करी पायलट, तेव्हा जनरल स्टाफवर सेवा करत होता. मध्यपूर्वेतील हवाई लढाया सीरियन वैमानिकांच्या पराभवाने संपल्याची आठवण त्यांनी सांगितली.
पुढील टेलीग्राम-अहवाल वाचल्यानंतर, जनरल स्टाफच्या मुख्य संचालन संचालनालयाचे प्रमुख, जनरल व्ही.आय. वारेनिकोव्ह यांनी अयशस्वी हवाई लढाईची कारणे समजून घेण्याची, निष्कर्ष काढण्याची आणि प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली. दुसऱ्या शब्दांत, सोव्हिएत सैन्याच्या जनरल स्टाफने मध्य पूर्वेतील लढाई हे स्वतःचे युद्ध मानले आणि प्रत्यक्षात अरब सैन्याच्या बाजूने त्यात भाग घेतला.
परंतु एकटे सीरियन लोक इस्रायलचा प्रतिकार करू शकले नाहीत; कोणत्याही यशस्वी संघर्षासाठी थेट सोव्हिएत लष्करी सहभाग आवश्यक होता.
जून 1982 मध्ये, कॅरेन ब्रुटेंट्स, अँड्रोपोव्हच्या कार्यालयात असताना, जे नुकतेच सीपीएसयू सेंट्रल कमिटीचे सचिव म्हणून निवडले गेले होते, त्यांनी युरी व्लादिमिरोविच आणि संरक्षण मंत्री मार्शल उस्टिनोव्ह आणि नंतर ग्रोमिको यांच्यात तणावपूर्ण दूरध्वनी संभाषण पाहिले.
मार्शल उस्तिनोव्ह यांनी "लष्करी कव्हरसह आणखी दोन क्षेपणास्त्र रेजिमेंट सीरियामध्ये हलवण्याचा" सातत्याने प्रस्ताव दिला. दुसऱ्या शब्दांत, सैन्य इस्रायलच्या विरोधात उघडपणे सीरियाची बाजू घेण्यास तयार होते. एंड्रोपोव्ह काळजीपूर्वक म्हणाला: "आम्हाला याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे."
सुदैवाने, गोष्टी नवीन युद्धात आल्या नाहीत.
जेव्हा ते गरम होते, तेव्हा सीरियन लोकांनी मॉस्कोला कळवले की ते सोव्हिएत युनियनला त्यांच्या भूभागावर नौदल आणि हवाई तळ देण्यास तयार आहेत आणि त्या बदल्यात त्यांनी सोव्हिएत सैनिकांसह सोव्हिएत विमानविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात करण्यास सांगितले. सीरियन लोकांना हे समजले की इस्त्रायली सोव्हिएत सैन्याच्या तैनात असलेल्या भागांवर बॉम्बस्फोट करणार नाहीत. तणाव कमी होताच, काही कारणास्तव सीरियन लोक त्यांच्या तळांबद्दलच्या वचनाबद्दल विसरले ...
 
बूमरँग परत आला आहे
सोव्हिएत नेतृत्व आणि पॅलेस्टिनी आणि इतर अरब दहशतवादी संघटना यांच्यातील संबंधांकडे वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आजकाल, काही लोकांना आठवत असेल की "आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद" ही अभिव्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष पुतीन, रशियन जनरल आणि विशेष सेवा प्रमुखांच्या ओठातून कधीही सोडत नाही, अमेरिकन पत्रकार क्लेअर स्टर्लिंग यांनी तयार केली होती. तिने 1981 मध्ये “नेटवर्क ऑफ टेरर” नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाने सुरू केलेले एक छुपे युद्ध." ते विविध दहशतवादी संघटनांमधील सहकार्याबाबत होते. स्टर्लिंगच्या पुस्तकाने मॉस्कोमध्ये संताप व्यक्त केला कारण त्यात KGB ने दहशतवाद्यांना दिलेल्या मदतीचे वर्णन केले.
आणि तिला अजून सर्व काही माहित नव्हते! आता आपल्याला इतिहासाच्या या पानाबद्दल बरेच काही माहित आहे. अर्थात, सोव्हिएत युनियन मध्यपूर्वेतील दहशतवादाचा तुरुंगात असलेला जनक नव्हता. परंतु सोव्हिएत गुप्तचर सेवांनी (इतर समाजवादी देशांतील सहकाऱ्यांसह) अनेक वर्षे दहशतवाद्यांना शस्त्रे आणि पैशाने मदत केली, प्रशिक्षित केले आणि त्यांच्या प्रदेशावर आश्रय दिला, कारण ते “साम्राज्यवादी आणि त्यांच्या झिओनिस्ट मिनियन्स” विरुद्ध लढले.
ही मदत ज्यांना अधिकृतपणे "विघटनवादी" आणि "पॅलेस्टिनी कारणासाठी देशद्रोही" म्हणून लेबल केले गेले होते त्यांना देखील विस्तारित केले गेले. आताच या अपात्रतेचे खरे हेतू स्पष्ट होत आहेत.
समाजवादी जग दहशतवादी कारवायांसाठी एक आदर्श आधार होता. येथे, लोखंडी पडद्यामागे, ते पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर होते आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करण्याची पूर्ण तयारी दर्शविली. हंगेरी, बल्गेरिया, चेकोस्लोव्हाकिया, पूर्व जर्मनी - पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना सर्वत्र मोस्ट फेव्हर्ड नेशन ट्रीटमेंट मिळाली.
समाजवादी देशांच्या गुप्त सेवांच्या प्रमुखांनी पॅलेस्टिनी लोकांना, प्रामुख्याने अराफातच्या लोकांना प्रशिक्षित केले, त्यांना शस्त्रे आणि स्फोटकांचा पुरवठा केला आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद आणि झिओनिझमवर हल्ला करण्यासाठी त्यांच्या देशांचा प्रदेश वापरण्याची परवानगी दिली.
पण पॅलेस्टिनींशी मॉस्कोचे संबंध कधीही ढगविरहित राहिले नाहीत.
सोव्हिएत-पॅलेस्टिनी संपर्कांच्या तपशिलांची काही प्रमाणात जाणीव असलेल्या ज्येष्ठ पॅलेस्टिनी लोकांमध्ये भिन्न दृष्टिकोन आहेत. काहींनी पीएलओसाठी केलेल्या सर्व गोष्टींसाठी मॉस्कोचे बिनशर्त आभार मानले. इतर खूप साशंक आहेत.
पीएलओ नेतृत्वाच्या एका सदस्याने पत्रकारांना तक्रार केली, "मॉस्कोच्या नेत्यांनी नेहमी मोठ्याने जाहीर केले की त्यांनी आमच्या संघर्षाला पाठिंबा दिला आहे," परंतु बंद झालेल्या बैठकांमध्ये ते पूर्णपणे भिन्न वागले आणि जेव्हा आम्हाला काहीतरी देण्यास आले तेव्हा ते खूप गणना करत होते.
निकिता ख्रुश्चेव्हच्या काळापासून सोव्हिएत युनियनला इजिप्तवर लक्ष केंद्रित करण्याची सवय झाली आहे. त्यानंतर सीरियाला. मॉस्कोने प्रभावशाली देशांशी व्यवहार करणे पसंत केले ज्यावर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अवलंबून आहे. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनच्या निर्मितीकडे मॉस्कोमध्ये संशयाने पाहिले गेले.
राष्ट्रीय चार्टरमध्ये घोषित केलेले त्याचे ध्येय, इस्रायलचा नाश, सोव्हिएत नेतृत्वातील काही लोकांच्या जवळचे होते, परंतु कोणत्याही प्रकारे राज्याच्या हितसंबंधांशी सुसंगत नव्हते. कायमस्वरूपी अरब-इस्त्रायली संघर्षामुळे मॉस्कोला मध्यपूर्वेत स्वत:ला पूर्णपणे प्रस्थापित करण्याची, भूमध्यसागरी स्क्वाड्रनसाठी तेथे तळ मिळण्याची आणि यूएनमध्ये मतदान करताना अरब राष्ट्रांच्या समर्थनावर अवलंबून राहण्याची परवानगी मिळाली. इस्रायलच्या नाशामुळे मध्य पूर्वेतील सोव्हिएतची उपस्थिती अनावश्यक होईल.
शिवाय, यासर अराफत गंभीर भागीदार वाटत नव्हता. जगण्याची लढाई त्याने अविरतपणे चालीरीती आणि युक्ती केली. तो मॉस्कोला काय देऊ शकतो?
इस्रायलला मान्यता न देणारा चीन हा पॅलेस्टिनींशी संबंध प्रस्थापित करणारा पहिला समाजवादी देश ठरला. माओ झेडोंग यांना काही प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि भागीदार आवश्यक होते, शक्यतो कनिष्ठ. यासर अराफात यांनी 1964 मध्ये बीजिंगला भेट दिली होती. पुढच्या वर्षी तेथे पीएलओ कार्यालय सुरू झाले. आणि सुरुवातीला केवळ चीनने पॅलेस्टिनींना शस्त्रे पुरवली आणि पैशांबद्दल अडखळली नाही आणि त्यांनी मागितल्यापेक्षा जास्त दिले. समस्या अशी होती की लेबनॉनमधील चिनी बंदरे आणि पॅलेस्टिनी तळ यांच्यातील अंतर खूप मोठे होते.
1968 मध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासेर यांच्या कार्यकाळात गुप्तपणे, खोट्या नावाने अराफात पहिल्यांदा मॉस्कोला आले. वैयक्तिक ओळखी आणि गुप्त वाटाघाटीनंतर, मॉस्कोमधील अराफातबद्दलचा दृष्टिकोन सुधारू लागला. विशेषतः, कारण सोव्हिएत नेत्यांना भीती होती की अराफात पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली येतील. परंतु पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे ब्यूरो मॉस्कोमध्ये 1976 मध्येच उघडले.
इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात सोव्हिएत युनियनशी असलेल्या मैत्रीचा भ्रमनिरास झाल्यानंतर आणि क्रेमलिनने पूर्वेकडील अरब भागात नवीन मित्र शोधण्यास सुरुवात केल्यानंतर मॉस्कोकडून मुख्य मदत मिळाली.
जेव्हा, ऐंशीव्या वर्षी, “गॅलीलमधील शांतता” या लष्करी कारवाईच्या परिणामी, इस्रायली सैन्याने पॅलेस्टिनी सशस्त्र दलांना लेबनॉनमधून बाहेर काढले, तेव्हा जेरुसलेममध्ये ट्रॉफीची यादी सार्वजनिक करण्यात आली: ऐंशी टाक्या, पासष्ट कात्युशा क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक, दोनशे ग्रेनेड लाँचर्स, एकशे पन्नास अँटी-टँक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे, सत्तर जड तोफखाना, अठ्ठावीस लहान शस्त्रे, साडेचार हजार टन दारूगोळा...
सोव्हिएत युनियनने पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला जे दिले त्याचा हा एक छोटासा भाग होता. पीएलओकडे शस्त्रास्त्रांचा भरणा करण्यासाठी भरपूर निधी होता. तेलाच्या भरभराटीने अरब जगतात पैसा वाढवला, ज्यातून पॅलेस्टिनींना काहीतरी दिले जाऊ शकते. लिबियाने देखील दिले, जरी काही कारणास्तव मुअम्मर गद्दाफीला स्वतःला मिळालेल्या सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांसाठी पैसे मिळू शकले नाहीत. आणि पॅलेस्टिनी लोकांमध्ये बरेच श्रीमंत लोक आहेत, त्यांनी सामान्य संघर्षासाठी पैसे दान केले.
लेबनॉनमध्ये पॅलेस्टिनींचा पराभव झाल्यानंतर मॉस्कोने अराफातला मदत करणे सुरूच ठेवले, परंतु त्याचे सामरिक महत्त्व कमी झाले.
याशिवाय, सीरियाचे अध्यक्ष हाफेज असद, अराफात यांच्या विरोधात बोलले, ज्यांनी त्यांची कमजोरी ओळखून पॅलेस्टिनी चळवळीला वश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पीएलओमधून अनेक गट पाडले. मॉस्को अराफात यांच्यावरील दायित्वे आणि त्याचा सर्वात महत्त्वाचा मित्र, सीरियावरील निष्ठा यामध्ये फाटलेला होता.
मॉस्को आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संबंधांचे खरे स्वरूप 1982 मध्ये इस्रायलींच्या हाती लागलेल्या आणि प्रकाशित झालेल्या कागदपत्रांद्वारे प्रकाश टाकले आहे. त्यापैकी परराष्ट्र मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको आणि यासर अराफात यांच्यात तेरा नोव्हेंबर, एकोणसत्तर रोजी झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग आहे.
अराफातला उद्देशून ग्रोमिको म्हणाले:
- आम्ही पॅलेस्टिनी, अरब स्थानाचे समर्थन करतो. यूएनमध्ये तुम्ही केलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला आम्ही निःसंशयपणे पाठिंबा देऊ. तुम्हाला आमच्या समाजवादी मित्रांच्या पाठिंब्याची खात्री आहे. पण शेवटचा प्रश्न खरोखर फक्त एक प्रश्न आहे. जेव्हा आम्ही पॅलेस्टिनी समस्येबद्दल अमेरिकनांशी बोलतो, तेव्हा ते आम्हाला विचारतात: पीएलओने इस्रायलला मान्यता न दिल्यास पीएलओशी व्यवहार करणे आणि स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्य निर्माण करण्यास सहमती देणे शक्य आहे का?.. तुम्ही काही रणनीतीच्या शक्यतेचा विचार करत आहात का? विरोधी छावणीतून ओळखीच्या बदल्यात सवलती?? तुम्ही इस्रायलचा अस्तित्वाचा हक्क मान्य करण्याचा विचार करत आहात का?
अराफात, अगदी गुप्त वाटाघाटींमध्येही, पत्रकार परिषदांप्रमाणेच त्याच्या मित्रपक्षाला उत्तर दिले:
- आमची भूमिका ज्यू आणि अरबांसाठी संयुक्त राज्य निर्माण करणे आहे. ते आम्हाला उत्तर देतात: याचा अर्थ इस्राएलचा नाश आहे. चौहत्तरव्या वर्षी आम्ही जाहीर केले की इस्त्रायल ज्या भूमीतून बाहेर पडेल त्या भागावर आम्ही आमचे राज्य निर्माण करू आणि हा आमचा हक्क आहे.
ग्रोमिकोला वेळ वाया घालवायचा नव्हता आणि थंडपणे संभाषण संपवले:
- तुमची स्थिती बदलल्यास, मी तुम्हाला आम्हाला सूचित करण्यास सांगतो, कारण ही समस्या टाळणे अशक्य आहे. मी तुम्हाला याबद्दल विचार करण्यास सांगतो.
जर हा खरा दस्तऐवज असेल, तर ते भागीदारांमधील अत्यंत कठीण नातेसंबंधाची साक्ष देते ज्यांनी सार्वजनिकपणे एकमेकांबद्दल सर्वात उत्कट प्रेम प्रदर्शित केले.
परंतु राजकीय मतभेदांमुळे लष्करी सहकार्यात अडथळा आला नाही. तथापि, पॅलेस्टिनी ज्याला लष्करी कारवाया म्हणतात त्याला सहसा दहशतवाद म्हणतात.
काही अंदाजानुसार, 1973 पासून, सुमारे तीन हजार पॅलेस्टिनींनी सोव्हिएत युनियनमध्ये - बाकू, ताश्कंद, सिम्फेरोपोल आणि ओडेसा येथे लष्करी प्रशिक्षण घेतले आहे.
सिम्फेरोपोल आणि अलुश्ता दरम्यान संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत परदेशी लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी 165 वे प्रशिक्षण केंद्र होते. 1980 मध्ये, प्रशिक्षण केंद्राचे नामकरण सिम्फेरोपोल मिलिटरी जॉइंट स्कूल असे करण्यात आले. विकसनशील देशांतील अठरा हजार लढवय्ये त्यातून गेले. त्यांनी येथे टोही आणि तोडफोड करण्याचे काम शिकवले - शस्त्रांचे डेपो कसे जप्त करायचे, स्फोटक यंत्रे कशी लावायची, विमाने कशी पाडायची...
लेबनॉनमधील एका बेबंद पॅलेस्टिनी कार्यालयात, इस्रायलींना 22 जानेवारी 1981 रोजी सोव्हिएत युनियनच्या प्रवासात पॅलेस्टिनी लष्करी मोहिमेचा अहवाल सापडला.
अहवालात असे नमूद केले आहे की अभ्यासासाठी आलेल्या पॅलेस्टिनी कॅडेट्सपैकी काहींना परत पाठवावे लागले कारण त्यांनी चलन व्यापार केला, मद्यपान केले, सोव्हिएत प्रशिक्षकांचे पालन करण्यास नकार दिला आणि कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा अभ्यास करू इच्छित नाही.
या शिबिरांना भेट देणाऱ्या पॅलेस्टिनींनी तक्रार केली की तेथे खूप राजकीय माहिती आणि खूप कमी व्यावहारिक प्रशिक्षण आहे. लेबनॉनमधील लढाई दरम्यान, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी नोंदवले की पॅलेस्टिनी सैन्याचा एक छोटासा भाग पुरेसे कौशल्याने लढला. बाकीच्यांनी असंघटितपणे वागले, आधुनिक शस्त्रे कशी वापरायची हे माहित नव्हते आणि त्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले.
या अहवालात अत्यंत मनोरंजक माहिती आहे:
“आमचा ग्रुप सिम्फेरोपोलला आला. गटात एकशे चौन्नावसे लढवय्ये आहेत. खालील गटांचे प्रतिनिधित्व केले आहे: फताह, पॅलेस्टाईन लिबरेशन आर्मी, पॅलेस्टाईन मुक्तीसाठी पॉप्युलर फ्रंट, पॅलेस्टाईन मुक्तीसाठी लोकशाही आघाडी - जनरल कमांड, पॅलेस्टाईन लिबरेशन फ्रंट..."
मॉस्कोच्या राजकारण्यांनी नेहमीच असा युक्तिवाद केला आहे की पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन शुद्ध राजकारणात गुंतलेली आहे, दहशतवाद हे अराफातच्या नियंत्रणात नसलेल्या इतर काही "विसंगती" गटांचे कार्य आहे. पण सोव्हिएत प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये पॅलेस्टिनींना तंतोतंत तोडफोड आणि दहशतवादी कारवाया शिकवल्या गेल्या. आणि या शिबिरांमधील कॅडेट्सपैकी बहुतेक यासर अराफातचे लोक होते.
हे मनोरंजक आहे की मॉस्कोने डेमोक्रॅटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन - हायकमांडमधील दहशतवादी देखील स्वीकारले, जरी या गटाच्या क्रूर कृतींचा जाहीर निषेध करण्यात आला.
तथापि, पॅलेस्टाईन लिबरेशन आर्मी, सीरियन जनरल स्टाफच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत, पॅलेस्टिनी चळवळीतील सर्वात असह्य आणि क्रूर युनिट्सपैकी एक आहे. तसेच पॉप्युलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन, ज्याचे नेतृत्व जॉर्जेस हब्बाश आणि वादी हद्दाद यांनी केले. त्यांनीच बहुतेक विमान अपहरणाचे आयोजन केले आणि इस्त्रायली लॉड विमानतळावर प्रवाशांना गोळ्या घालण्यापासून सुरुवात करून रक्तरंजित कृतींमध्ये भाग घेतला.
तेविसाव्या एप्रिल रोजी, केजीबीचे अध्यक्ष युरी एंड्रोपोव्ह यांनी सीपीएसयू केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस लिओनिड इलिच ब्रेझनेव्ह यांना संबोधित केले (हे दस्तऐवज अवर्गीकृत केले गेले आहे):
“1968 पासून, राज्य सुरक्षा समितीने पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन (PFLP) च्या पॉलिटब्युरोच्या सदस्याशी, PFLP च्या बाह्य ऑपरेशन्स विभागाचे प्रमुख, वाडी हद्दाद यांच्याशी व्यावसायिक कट रचून संपर्क साधला आहे.
या वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या लेबनॉनमधील केजीबीच्या रहिवाशांशी झालेल्या बैठकीत. g., हद्दाद यांनी एका गोपनीय संभाषणात, PFLP च्या तोडफोड आणि दहशतवादी कारवायांचा एक आशादायक कार्यक्रम सांगितला... सध्या, PFLP अनेक विशेष ऑपरेशन्सची तयारी करत आहे, ज्यामध्ये जगातील विविध भागांमध्ये मोठ्या तेल साठवण सुविधांवर हल्ले आहेत. (सौदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ, हाँगकाँग इ.) , टँकर आणि सुपरटँकरचा नाश, इराण, ग्रीस, इथिओपिया, केनिया मधील अमेरिकन आणि इस्रायली प्रतिनिधींवरील कारवाई, तेल अवीवमधील डायमंड सेंटरच्या इमारतीवर छापा इ. .
वैयक्तिक तोडफोड कारवाया करण्यासाठी आवश्यक विशिष्ट प्रकारची विशेष तांत्रिक उपकरणे मिळविण्यासाठी त्याच्या संस्थेला मदत करण्याच्या विनंतीसह हद्दाद आमच्याकडे वळला...
हद्दादशी असलेल्या आमच्या नातेसंबंधाचे स्वरूप आम्हाला काही प्रमाणात पीएफएलपीच्या बाह्य ऑपरेशन्स विभागाच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यास, सोव्हिएत युनियनसाठी फायदेशीर असलेल्या त्यावर प्रभाव पाडण्यास आणि आमच्या हितासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्यास अनुमती देते. आवश्यक गुप्तता पाळताना त्याच्या संस्थेच्या मदतीने.
वरील बाबी लक्षात घेऊन, पॅलेस्टाईनच्या मुक्तीसाठी पॉप्युलर फ्रंटला विशेष सहाय्य देण्याच्या वाडी हद्दादच्या विनंतीबद्दल सर्वसाधारणपणे सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याचा सल्ला आम्ही पुढील बैठकीत उचित मानू... आम्ही संमती मागतो.
संमती दिली होती. दुसऱ्या शब्दांत, सोव्हिएत नेत्यांनी केवळ आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे समर्थन केले नाही तर आदिम गुन्हेगारी गुन्ह्यांमध्ये ते साथीदार बनले.
खब्बाश आणि हद्दाद हे सर्वात सामान्य गुन्हेगार होते. त्यांनी लेबनॉनमध्ये अनेक मोठ्या दरोडे आणि चोरी केल्या, जिथे त्यांनी स्वतःला घरी बनवले आणि अमूल्य कला वस्तूंचा मोठा संग्रह मिळवला. जेव्हा वाडी हद्दाद मरण पावला तेव्हा जॉर्ज हब्बाशला त्याच्या संपत्तीचे काय करावे हे माहित नव्हते. लूट कुठेतरी लिलावात विकणे प्रश्नच नव्हते. खाजगी कलेक्टरही लूट घेणार नाहीत.
मग हब्बाशने मॉस्कोला किफायतशीर कराराची ऑफर दिली: तो सोव्हिएत युनियनला दागिने, प्राचीन नाणी, मूर्ती देईल, ज्याचे तज्ञ अनेक अब्ज डॉलर्सचे मूल्य देतात आणि त्या बदल्यात त्याला अठरा दशलक्ष डॉलर्स किमतीची शस्त्रे आणि स्फोटके मिळतील.
सत्तावीस नोव्हेंबर रोजी पॉलिट ब्युरोच्या बैठकीत हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. हा दस्तऐवज, "विशेष फोल्डर" चिन्हांकित. विशेष महत्त्व," देखील अवर्गीकृत केले गेले आहे. दस्तऐवज म्हणते:
"1. 26 नोव्हेंबर 1984 च्या नोटमध्ये नमूद केलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आणि यूएसएसआरच्या राज्य सुरक्षा समितीच्या प्रस्तावाशी सहमत.
2. यूएसएसआरच्या केजीबीला निर्देश द्या: अ) डेमोक्रॅटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन (DFLP) च्या नेतृत्वाला माहिती संकलनाच्या बदल्यात DFLP ला 15 दशलक्ष रूबल किमतीच्या विशेष मालमत्तेचा पुरवठा करण्याच्या सोव्हिएत बाजूच्या कराराबद्दल तत्त्वतः प्राचीन जगातील कला स्मारके; b) निर्दिष्ट रकमेमध्ये विशेष उपकरणांच्या पुरवठ्यासाठी DFOP कडून अर्ज स्वीकारणे; क) यूएसएसआरच्या सांस्कृतिक मंत्रालयासह एकत्रितपणे संग्रह प्राप्त करण्याच्या कायदेशीर बाजूशी संबंधित क्रियाकलाप करा.
3. आर्थिक सहकार्यासाठी राज्य समिती आणि संरक्षण मंत्रालयाला डेमोक्रॅटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईनकडून एकूण 15 दशलक्ष रूबल (राष्ट्रीय मुक्ती चळवळींना पुरवठ्यासाठी परवानगी असलेल्या वस्तूंच्या प्रमाणात) विशेष उपकरणांसाठीच्या अर्जांवर विचार करण्याची सूचना द्या. यूएसएसआरचे केजीबी, आणि त्यांच्या समाधानाचे प्रस्ताव, यूएसएसआरच्या केजीबीशी सहमत, विहित पद्धतीने प्रविष्ट करा.
4. यूएसएसआरच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाला निर्देश द्या: अ) यूएसएसआरच्या केजीबीकडून एका विशेष यादीनुसार प्राचीन जगाच्या कला स्मारकांचा संग्रह स्वीकारणे; ब) यूएसएसआरच्या केजीबीशी करार करून, संग्रहाच्या विशेष स्टोरेजसाठी जागा आणि अटी ("गोल्डन पॅन्ट्री"), त्याचा बंद वैज्ञानिक विकास आणि भविष्यात प्रदर्शन निश्चित करा. युएसएसआरच्या वित्त मंत्रालयासह, यासाठी आवश्यक वाटप करण्यासंदर्भात स्थापित प्रक्रियेनुसार प्रस्ताव तयार करा; c) KGB सह करारानुसार वैयक्तिक वस्तू आणि संग्रहाचे विभाग प्रदर्शित करण्याच्या समस्यांचे निराकरण करा.
सर्वात घृणास्पद दहशतवादी कारवायांपैकी एक - इटालियन प्रवासी जहाज अचिले लॉरा जप्त करणे - सोव्हिएत युनियनमध्ये प्रशिक्षित झालेल्या एका व्यक्तीने केले होते. तो अबू अब्बास हा अराफातच्या जवळचा माणूस होता. पीएलओचा एक भाग असलेल्या पॅलेस्टिनी लिबरेशन फ्रंटचे त्यांनी नेतृत्व केले.
त्याचे खरे नाव मोहम्मद झैदान अब्बास आहे. त्याचा जन्म सिरियातील पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या छावणीत झाला. अरब राष्ट्रे त्वरीत ज्यू राज्य नष्ट करतील आणि ते परत येतील या आशेने त्याच्या पालकांनी इस्रायलची निर्मिती झाल्यावर पॅलेस्टाईन सोडणे निवडले. तथापि, इस्रायल वाचले आणि अब्बास कुटुंबाला ज्यूंच्या शेजारी राहायचे नव्हते.
दमास्कस विद्यापीठात, अबू अब्बास यांनी अरबी साहित्याचा अभ्यास केला, मार्क्सवादात रस घेतला आणि अशा प्रकारे ते पीएलओमध्ये गेले. पॅलेस्टाईनच्या मुक्तीसाठी पॉप्युलर फ्रंटचे नेते अहमद जिब्रिल यांनी त्याची दखल घेतली - जनरल कमांड.
जिब्रिलचे नाव सर्वत्र प्रसिद्ध झाले जेव्हा त्याच्या माणसांनी एका छोट्या इस्रायली शहरातील निवासी इमारतीवर कब्जा केला आणि तेथील अठरा नागरिकांची हत्या केली. जिब्रिल म्हणाले की तो "सर्वोच्च प्रमाणात क्रांतिकारी हिंसाचार वापरून संघर्षाची एक नवीन शाळा" तयार करत आहे.
1973 मध्ये, अबू अब्बास (तो पंचवीस वर्षांचा होता) लष्करी प्रशिक्षण घेण्यासाठी सोव्हिएत युनियनमध्ये गेला आणि त्यानंतर त्याने अरब देशांमध्ये सोव्हिएत परदेशी गुप्तचर अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवला.
प्रशिक्षणाचा त्याला फायदा झाला. त्याने विमाने अपहरण करण्याचा आणि इस्रायली बंदरांना उडवण्याचा प्रयत्न केला. 1978 च्या उन्हाळ्यात, फताह अतिरेक्यांनी ग्रीक जहाज चार्टर्ड केले. लट्टाकियाच्या बंदरात, जेथे पॅलेस्टिनी स्कूबा डायव्हर्सना प्रशिक्षण दिले जाते, सीरियन लोकांनी जहाजावर सोव्हिएत-निर्मित क्षेपणास्त्र लाँचर्स लोड केले आणि त्रिपोलीमध्ये त्यांनी चार टन ट्रिनिट्रोटोल्युएन जहाजावर चढवले.
ऑपरेशनचा उद्देशः इस्रायली इलॅट बंदरावर रॉकेट डागणे, तेल रिफायनरीला आग लावण्याचा प्रयत्न करणे. ज्यानंतर चालक दलाने बोटीतून जहाज सोडण्याचा विचार केला आणि स्वयंचलित मार्गदर्शन प्रणालीद्वारे मार्गदर्शित स्फोटकांनी भरलेले जहाज घाटात कोसळणार होते. बोर्डवर घेतलेली स्फोटके इलात जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आणि अनेक नागरिकांना मारण्यासाठी पुरेशी होती.
पण इलातपासून चाळीस मैल अंतरावर इस्रायली गस्तीनौकेने पॅलेस्टिनींना घेऊन जाणारे जहाज अडवले. दहशतवाद्यांवर खटला चालवण्यात आला आणि त्यांना वेगवेगळ्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
पकडलेल्या पॅलेस्टिनींनी स्वखुशीने परदेशी पत्रकारांशी चर्चा केली. गटाचे उपप्रमुख खादीर म्हणाले की त्यांनी सेवास्तोपोलजवळील लष्करी अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेतले आहे: विध्वंस, माइनफील्ड घालणे, पूल स्फोट करणे, आण्विक, रासायनिक आणि जैविक शस्त्रे वापरण्याच्या परिस्थितीत लढाऊ ऑपरेशन करणे.
“प्रवासाच्या आधी,” खादिर म्हणाला, “शतिला येथील आमच्या शिबिरात आम्ही सोव्हिएत युनियनचा इतिहास आणि संस्कृती याविषयी पूर्वतयारी अभ्यासक्रम घेतला. त्यांनी आम्हाला सांगितले की आम्हाला सोव्हिएत प्रशिक्षकांच्या आदेशांचे निर्विवादपणे पालन करण्याची आणि राजकीय विषयांवर चर्चा न करण्याची सवय लावली पाहिजे.
फताह अतिरेकी मृत जॉर्डन आणि लेबनीज यांच्या पासपोर्टसह सोव्हिएत युनियनमध्ये आले, ज्यामध्ये छायाचित्रे चिकटवली गेली.
“प्रत्येकाला प्रवासासाठी दोनशे डॉलर्स मिळाले,” खादीर पुढे म्हणाले, “कारण रशियन लोकांनी कठोर चलन मिळविण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न केले. आम्हाला तस्करी आणि नफेखोरीत सहभागी न होण्याचा इशारा देण्यात आला होता. यावरून मागील गट जळून खाक झाला.”
1982 मध्ये, अबू अब्बासने जिब्रिल आणि त्याच्या सीरियन मित्रांशी भांडण केले, जे सर्व पॅलेस्टिनी ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात होते आणि अराफातला आले.
पर्यटकांसह एक इटालियन जहाज ताब्यात घेतल्यानंतर, अब्बासच्या माणसांनी प्रवाशांपैकी एक, एकोणसठ वर्षांच्या अपंग माणसाला, तो ज्यू होता म्हणून ठार मारले. युनायटेड स्टेट्सचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन इतके संतप्त झाले की त्यांनी प्रवाशांना सोडवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर यासर अराफातने घोषित केले की जहाज जप्त करण्याशी पीएलओचा काहीही संबंध नाही आणि अबू अब्बास यांना ओलीस सोडण्याचे आदेश दिले. नंतर हे ज्ञात झाले की अराफातने आपल्या सहाय्यकांना समजावून सांगितले: "ऑपरेशन आवश्यक होते कारण यामुळे पॅलेस्टिनी सैनिकांसमोर संपूर्ण जग हादरले."
अबू अब्बासला बगदादमध्ये आश्रय मिळाला. सद्दाम हुसेनने पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केली. सद्दामची राजवट कोसळल्यावर अबू अब्बासने सीरियात पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण सीरियन लोकांनी त्याला स्वीकारले नाही. कोणालाही टाकाऊ साहित्याची गरज नाही. अरब जगतात, जुनी कामगिरी व्यर्थ आहे. 82 व्या अमेरिकन एअरबोर्न डिव्हिजनच्या विशेष सैन्याने बगदादमध्ये पॅलेस्टाईन लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेचे सरचिटणीस आणि पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य अबू अब्बास यांना ताब्यात घेतले.
अराफतची वैयक्तिक संस्था, फताह, वाईट कृतींमध्ये भाग न घेण्याचा प्रयत्न करते. पीएलओमध्ये समाविष्ट असलेले उर्वरित गट नागरिकांच्या हत्येला "झायोनिस्ट अस्तित्व" विरुद्ध लढण्याचे एक सामान्य साधन मानतात:
- सर्व इस्रायली नागरिकांना शत्रू सैनिक मानले जाते आणि ते विनाशाच्या अधीन आहेत, कारण त्यांच्या मृत्यूमुळे इस्रायल कमकुवत होते.
सोव्हिएत केजीबी, किंवा जीडीआरचे राज्य सुरक्षा मंत्रालय, किंवा इतर समाजवादी देशांच्या गुप्तचर सेवांनी पॅलेस्टिनी लोकांच्या दहशतवादी कारवायांचे निर्देश केले किंवा त्यात थेट भाग घेतला असे मानणे चुकीचे ठरेल - प्रामुख्याने कारण, काही अपवाद वगळता, प्रत्येक पॅलेस्टिनी गटाचा आधीच स्वतःचा अधिपती होता - सीरियाचे अध्यक्ष असद, इराकी हुसेन, लिबियाचे नेते गद्दाफी. केवळ यासर अराफात यांनी फतह या त्यांच्या संघटनेचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सोव्हिएत परदेशी गुप्तचर अधिकारी आणि त्यांच्या पूर्व युरोपीय सहकाऱ्यांनी केवळ झिओनिझम आणि साम्राज्यवादाच्या विरोधात संयुक्त लढा देण्यासाठी पॅलेस्टिनींशी जवळचा संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवायचे होते आणि त्यांनी समाजवादी छावणीबाहेर त्यांच्या कारवाया केल्या आहेत याची खात्री करायची होती.
राज्य सुरक्षा मंत्रालयाच्या जीडीआरच्या संग्रहात ठेवलेल्या अहवालातून:
“कॉम्रेड होनेकर यांच्या सूचनेनुसार, राज्य सुरक्षा मंत्री एरिक मिल्के यांनी पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख प्रतिनिधी अबू इजाद यांच्याशी पॅलेस्टाईनच्या अरब लोकांच्या न्याय्य लढ्याला मदत आणि समर्थन देण्यावर सहमती दर्शविली. कॉम्रेड मंत्र्यांनी पीएलओच्या प्रतिनिधीला आश्वासन दिले की जहाजातून होणारे विध्वंस शुल्क आणि हँडग्रेनेड इच्छित प्रमाणात प्रदान केले जातील.
व्हिएन्ना येथे सोव्हिएत-अमेरिकन शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिकन अध्यक्षांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली गेली नाही याबद्दल यासर अराफात यांचे कृतज्ञता व्यक्त करण्यास मीलके यांनी सांगितले. पीएलओने जीडीआरच्या भूभागावर दहशतवादी कारवाया न करण्याचे मान्य केले त्याबद्दल एरिच मील्के देखील अराफातचे आभारी होते.
मॉस्कोला मध्यपूर्वेतील आणि इस्लामिक दहशतवादाबद्दल सर्व काही जाणून घ्यायचे होते कारण अफगाणिस्तानच्या आक्रमणानंतर त्याने इस्लामिक जगाची सहानुभूती गमावली.
मुस्लिमांनी त्यांच्या पूर्वीच्या मित्राकडे पाठ फिरवली. आता समाजवादी गटातील नागरिक पॅलेस्टिनी लोकांचे बळी ठरू नयेत याची काळजी घेणे आवश्यक होते.
संयुक्त प्रयत्नांनी वाढलेला पशू अनियंत्रित झाला. 1985 च्या शरद ऋतूतील, सोव्हिएत युनियन आणखी एका भ्रमाने गरीब झाला.
लेबनॉनमध्ये अपहरण ही संघर्षाची एक मानक पद्धत आहे, परंतु सामान्यतः बळी अमेरिकन होते आणि याला साम्राज्यवादाविरुद्धचा लढा म्हटले गेले.
30 सप्टेंबर 1985 रोजी पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांनी सोव्हिएत दूतावास आणि व्यापार मिशनच्या चार कर्मचाऱ्यांचे अपहरण केले. सुमारे वीस वर्षांनंतर, बेरूतमधील सोव्हिएत गुप्तचर विभागाचे तत्कालीन रहिवासी, कर्नल यू.एन. यांनी याबद्दल बोलले. परफिलीव्ह.
तोपर्यंत, इराणी समर्थक गट देशात अधिकाधिक प्रभावशाली होत होते; त्यांनी लेबनॉनमधील अमेरिकन आणि फ्रेंच शांततारक्षकांच्या बॅरेक्सला उडवले. सर्वांत आक्रमक हिज्बुल्ला (अल्लाहचा पक्ष) होता, ज्याला पेर्फिलीव्ह फक्त टोळी म्हणतो. या टोळीचे नेतृत्व तेहरानमधून होते.
अपहरण केलेल्यांपैकी दोन गुप्तचर अधिकारी होते: ओलेग स्पिरिनने दूतावासाच्या अटॅचच्या वेषात काम केले, व्हॅलेरी मायरीकोव्ह हे ट्रेड मिशनमध्ये अभियंता म्हणून सूचीबद्ध होते. याव्यतिरिक्त, कॉन्सुलर विभागाचे कर्मचारी अर्काडी कटकोव्ह आणि दूतावासाचे डॉक्टर निकोलाई स्विर्स्की यांना ओलीस ठेवण्यात आले. कॅप्चर दरम्यान, कटकोव्ह मशीन गनने जखमी झाला. शिवाय, हे दूतावासाच्या जवळपास घडले.
ओलिसांना एका भागात नेण्यात आले जेथे भिंतींवर खोमेनीची चित्रे टांगलेली होती. ते इराण समर्थक कट्टरवाद्यांच्या हाती आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले. ओलिसांना त्यांच्या अंडरपँटमध्ये खाली उतरवण्यात आले आणि त्यांना गुडघे टेकण्यात आले.
अपहरणाच्या संयोजकांपैकी एकाचा भाऊ चुकून परस्पर लढाईत मारला गेला, म्हणून अशी चर्चा होती की सोव्हिएत गुप्तचरांना आधीच अपहरणकर्ते सापडले होते आणि आम्ही बदला घेत आहोत. खरं तर, अपहरणकर्ते कोण होते किंवा त्यांच्यापर्यंत कसे जायचे हे दूतावास किंवा मॉस्कोला माहित नव्हते.
जखमी कटकोव्हला गँग्रीन झाला. डाकूंनी त्याला एका निर्जन ठिकाणी - स्टेडियममध्ये नेले - आणि त्याला गोळ्या घातल्या.
इराण, जॉर्डन आणि लिबियाला मदत मागितली होती. सर्वांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. कोणी काही केले नाही.
यासर अराफात यांनी ताबडतोब घोषित केले की तो सोव्हिएत युनियनचा मित्र आहे आणि सोव्हिएत मुत्सद्दींना सोडण्यासाठी आधीच एक लाख डॉलर्स दिले आहेत. हे अपहरण अराफतच्या माजी अंगरक्षकांनी आयोजित केल्याचे निष्पन्न झाले.
जेव्हा अपहरणकर्त्यांनी त्यांच्या मागण्या प्रेसद्वारे व्यक्त केल्या तेव्हा हे स्पष्ट झाले: लेबनॉनमधील रक्तपात थांबवण्यासाठी मॉस्कोने सीरियाला सक्ती केली पाहिजे, म्हणजेच आणखी पॅलेस्टिनींना मारले जाऊ नये. दहशतवाद्यांनी त्यांच्या डोक्यात पिस्तुल घेऊन अपहरण केलेल्या चौघांची छायाचित्रे पत्रकारांना दिली.
दूतावास आणि परदेशी गुप्तचर केंद्राने मॉस्कोला सीरियावर प्रभाव टाकण्यास सांगितले जेणेकरुन ते त्रिपोली शहराभोवती उत्तर लेबनॉनमधील मूर्खपणाचे आणि क्रूर कारवाया थांबवू शकतील, जेथे सीरियन पॅलेस्टिनी आणि इस्लामिक कट्टरपंथींचा नाश करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष हाफेज अल-असद यांनी मॉस्कोच्या विनंतीचे पालन केले.
काही वेळाने त्यांनी ओलिसांना सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण अफरातने ट्युनिशियाहून फोन करून आदेश दिला:
- जोपर्यंत हमी मिळत नाही तोपर्यंत कोणालाही सोडू नका.
- कोणाचे?
- माझे.
हे संभाषण लेबनीज काउंटर इंटेलिजन्सने रोखले होते, ज्याने सोव्हिएत मुत्सद्दींना रेडिओ इंटरसेप्शनचा मजकूर आनंदाने दाखवला - तुमचा सर्वात चांगला मित्र असाच वागतो.
पुढे सर्व काही कळले.
सोव्हिएत लोकांनी पॅलेस्टिनी लोकांना पकडून हिजबुल्लाच्या हवाली केले. अराफातने सोयीस्कर परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे ठरवले. प्रथम, पॅलेस्टिनींविरुद्धचे युद्ध थांबवण्यासाठी सीरियाला भाग पाडण्यासाठी मॉस्कोला मिळवा. दुसरे म्हणजे, मुक्तिदाता म्हणून मॉस्कोसमोर हजर होणे. त्यामुळे ओलिसांच्या सुटकेसाठी घाई करू नये, असे आदेश त्यांनी दिले.
सोव्हिएत लोकांचे अपहरण करणारे डाकू शतिला पॅलेस्टिनी निर्वासित छावणीत स्थायिक झाले. पेरफिलीव्हच्या म्हणण्यानुसार, पॅलेस्टिनी बेरूतमध्ये जारमध्ये कोळीसारखे राहत होते. ते एकमेकांशी अविरतपणे संघर्ष करत होते.
आणि केजीबीच्या पहिल्या मुख्य निदेशालय (परदेशी गुप्तचर) कडून, बेरूत स्टेशनला एक सूचना आली: ओलिसांची सुटका पॅलेस्टिनी आणि अराफात यांच्याद्वारे वैयक्तिकरित्या आयोजित केली गेली आहे याची खात्री करण्यासाठी. अराफात यांच्या संपर्कातून कारकीर्द घडवणाऱ्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना त्यांची उपयुक्तता सिद्ध केली.
कर्नल पेर्फिलीएव्ह यांनी हिजबुल्लाचे आध्यात्मिक नेते सय्यद मोहम्मद हुसेन आणि इराणने या पदासाठी मंजूर शेख फदलल्लाह यांची भेट घेतली. पेर्फिलीव्ह म्हणाले की त्याने खरोखर शेखला धमकी दिली: “एक महान शक्ती ओलिसांच्या सुटकेसाठी अविरत प्रतीक्षा करू शकत नाही. परिणाम केवळ लेबनॉनमधील गटांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या मागे उभे असलेल्यांसाठी देखील अप्रत्याशित असू शकतात. रॉकेट लाँच करताना नेहमीच चूक होऊ शकते आणि तेहरान आणि क्यूम इतके दूर नाहीत. ”
धमकी कामी आली. ओलिसांची सुटका करण्यात आली.
सोव्हिएत लोकांनी दहशतवादी कृत्यांपासून त्यांची प्रतिकारशक्ती गमावली आहे. मला जुन्या मित्रांकडून नव्हे तर पूर्वीच्या शत्रूंकडून मदत घ्यावी लागली. पेरेस्ट्रोइकाच्या सुरूवातीस हे शक्य झाले. तर, नव्वदच्या दशकात, जेव्हा हे ज्ञात झाले की पॅलेस्टिनी दहशतवादी इटलीमध्ये विश्वचषकासाठी उड्डाण केलेल्या सोव्हिएत फुटबॉल संघावर कारवाईची तयारी करत आहेत, तेव्हा KGB मदतीसाठी इटालियन काउंटर इंटेलिजन्स SISMI कडे वळले. मदत प्रदान केली गेली आणि सोव्हिएत फुटबॉल खेळाडूंनी सर्वात वाईट टाळले.
5 सप्टेंबर 1972 रोजी, आठ पॅलेस्टिनींनी म्युनिकमधील ऑलिम्पिक गावाभोवतीचे कुंपण ओलांडले आणि इस्रायली संघाने व्यापलेल्या परिसरात प्रवेश केला. दोन ऍथलीट्स ताबडतोब मारले गेले, बाकीचे ओलिस घेतले गेले.
इस्रायलने जर्मन सरकारला ओलिसांची सुटका करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यास सांगितले. जर्मन लोकांनी अत्यंत निष्काळजीपणाने वागले आणि पॅलेस्टिनी दहशतवादी अकरा इस्रायली खेळाडूंना ठार मारण्यात यशस्वी झाले.
या शोकांतिकेबद्दल संपूर्ण जग बोलले. ते फक्त सोव्हिएत युनियनमध्ये शांत होते; दहशतवाद्यांच्या कृतींचे कौतुक करणे गैरसोयीचे होते आणि पॅलेस्टिनी मित्रांवर टीका करणे अशक्य होते.
स्पोर्ट्स टेलिव्हिजन समालोचक नीना एरेमिना यांनी आठवण करून दिली: “म्युनिकमधील ऑलिम्पिकमध्ये, आम्हाला दहशतवाद्यांनी ओलिस ठेवल्याबद्दल शांत राहावे लागले. त्यानंतर डाकूंनी इस्रायली संघाला ताब्यात घेतले. त्यानंतर सर्व देश थेट अहवाल प्रसारित करतात. आणि आम्ही शोकांतिकेच्या ठिकाणी आलो आणि आम्ही प्रक्षेपण करत असल्याचे भासवले, कॅमेरा बंद करून “चित्रीकरण” केले. ते धडकी भरवणारे होते. वेडा. एक दिवसाचा ब्रेक होता, शोक जाहीर करण्यात आला होता. आमचा वार्ताहर कोल्या माल्याविन आणि मी गुपचूप ज्या गावात हे घडले त्या गावात गेलो. लवकरात लवकर घरी जाण्याचे माझे स्वप्न होते..."
अनेक दशकांपासून, सोव्हिएत युनियनने पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना नैतिक पाठिंबा दिला, असा युक्तिवाद केला की त्यांना स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याच्या नावाखाली मारण्याचा अधिकार आहे. ही हाक ऐकू आली. आणि आता अनेक वर्षांपासून, चेचन अतिरेकी नागरिकांची हत्या करत आहेत, हे सिद्ध करत आहेत की ते राष्ट्रीय मुक्तीचे युद्ध करत आहेत. पॅलेस्टिनींना जे करण्याची परवानगी आहे ते ते का करू शकत नाहीत?
अरब देशांमधून - चेचन सैनिकांना त्यांच्याकडून मदत आणि समर्थन मिळाले ज्यांना बर्याच वर्षांपासून सर्वोत्तम सोव्हिएत मित्र मानले जात होते.
इस्लामिक जगात त्यांना हे आवडत नाही जेव्हा सहविश्वासू नाराज होतात. चेचन्यातील युद्ध हे मॉस्कोने मुस्लिम लोकसंख्येच्या स्वातंत्र्याच्या इच्छेला दडपण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेकांना मानले होते. आणि चेचन्यातील घटना - इस्लामिक जगातील कट्टरपंथी मंडळांसाठी - सर्वप्रथम, मुस्लिमांचा उठाव आहे ज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यानुसार जगायचे आहे.
चेचन्यातील युद्धाने रशियातील इस्लामिक तरुणांना हे समजले की ते मुस्लिम जगाचे आहेत आणि इस्लामचा दावा करणाऱ्या प्रत्येकाशी त्यांची एकता जाणवते. हे आजच्या भाषेत नवे मुस्लिम आहेत. शिवाय नवी पिढी कट्टर इस्लामची निवड करताना दिसते.
आम्ही सुरक्षितपणे जगभरातील इस्लामिक एकता अस्तित्वाबद्दल बोलू शकतो. शेवटी, इस्लाम सीमा ओळखत नाही, इस्लाम अमर्याद आहे. कोणताही देश जेथे इस्लामचे पालन केले जाते ते कोणत्याही मुस्लिमाचे मातृभूमी असते. म्हणूनच चेचन्यासह जगभरातील सहविश्वासूंच्या मदतीला येणं इस्लामवादी शक्य आणि आवश्यक मानतात.
लंडनच्या मशिदीत उपदेश करणाऱ्या अबू हमजा अल-मसरीला मे दोन हजार चार मध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये दहशतवादी कारवाया आयोजित केल्याच्या आणि त्यांना वित्तपुरवठा केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती (पहा: नेझाविसिमाया गझेटा, 2004, सप्टेंबर 1).
त्याने एकदा एका इंग्रज महिलेशी लग्न केले आणि तो यूकेमध्ये राहू शकला. इंग्लंडमध्ये उपचारासाठी आलेल्या जखमी मुजाहिदीनला त्यांनी मदत केली. आणि मग तो स्वतः अफगाणिस्तानला गेला, जिथे त्याने खाणीच्या स्फोटात एक डोळा आणि एक हात गमावला. तो केवळ कट्टर इस्लामवादी म्हणूनच नव्हे तर जागतिक खिलाफतच्या निर्मितीचा समर्थक म्हणून लंडनला परतला.
तो म्हणाला की तो "पॅलेस्टिनी तरुणांच्या ऑपरेशनसाठी वित्तपुरवठा करतो." याशिवाय, अबू हमझाने त्याच्या सहकारी विश्वासूंना चेचन फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आणि अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी "इस्लामिक कॅम्प" उघडले...
मॉस्कोमधील रिझस्काया मेट्रो स्टेशनवर एकतीस, दोन हजार आणि चार ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्फोटानंतर काही तासांनी इस्लामबुली ब्रिगेड संघटनेने जबाबदारी स्वीकारली. तिने ऑनलाइन नोटीस पोस्ट केली:
“ही वीर कृती चेचन मुस्लिमांच्या समर्थनार्थ करण्यात आली. भविष्यात, आम्ही अविश्वासू आणि भ्याड रशिया आणि तिरस्करणीय पुतीन यांच्याविरुद्ध आमचा लढा सुरूच ठेवू, ज्याने तो देवहीन रशियाचा प्रमुख झाल्यापासून मुस्लिमांची हत्या सुरू ठेवली आहे. आमचे लक्ष्य रशिया आहे आणि आम्ही त्याच्या विरुद्ध रक्तरंजित आणि हिंसक युद्ध सुरू करतो. रशियन लोकांनाही तीच भीती आणि त्रास सहन करावा लागेल जो त्यांनी मुस्लिमांना दिला.
खालेद अल-इस्लामबौली हा तोच इजिप्शियन लष्कराचा लेफ्टनंट आहे ज्याने राष्ट्राध्यक्ष अन्वर सादात यांची हत्या केली होती. त्याचा भाऊ मोहम्मद शॉकी अल-इस्लामबुली ओसामा बिन लादेनचा सहकारी बनला. बहुधा, हे ढोंगी आहेत. पण इस्लामिक कट्टरपंथी रशियाला शत्रू म्हणतात हे वैशिष्ट्य आहे. त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचे सर्व प्रयत्न वाया गेले.
पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या हद्दीत दहशतवादविरोधी कारवाया करताना, इस्रायलींनी पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमास आणि चेचन दहशतवादी यांच्यातील संबंधांबद्दल रशियन दूतावासाची सामग्री शोधून काढली आणि त्यांच्याकडे सोपवली.
त्यांच्या प्रचार सामग्रीमध्ये, पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांना पाठिंबा जाहीर करतात आणि बसेव आणि खट्टाब यांना नायक म्हणतात. शिवाय, पॅलेस्टिनींना “इचकेरियाच्या बाजूने रशियन खुन्यांविरुद्ध” लढण्याचे आवाहन केले जाते.
अरब अतिरेक्यांशी मैत्री करण्यासाठी इतका पैसा आणि मेहनत खर्च केली गेली - जेणेकरून ते आम्हाला आणि आमच्या मुलांना मारण्यासाठी आमच्या देशात येतील?
दुवे
[१] पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकसंख्या. - प्रमाण.
[२] पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या उपकरणाचा कर्मचारी. - प्रमाण.
[३] आरएसएफएसआरचे पीपल्स आर्टिस्ट, स्टॅलिन पारितोषिक विजेते व्हेनियामिन लव्होविच झुस्किन राज्य ज्यू थिएटरमध्ये खेळले, परंतु 1952 मध्ये त्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. - प्रमाण.
